| दिनांक 


| गंगाधर इंदूरकर 


> 


श्रीविद्या प्रकाशन 
२५० दानिवार, पुणे ३० 

































तः 
दामोदर दिनकर कुलकणी 
श्रीविद्या प्रकाशन 
२५० शनिवार, अष्टभुजा रस्ता 
पुणे ३० 


£3 सर्व हक्क सुरक्षित 


प्रकाशनकाल 
प्रथमावृत्ती १ मार्च १९८२ 


मुखप्रठ : सुभाष अवचट 
किंमत ३५ रूपभे 


मुद्रक 
चिंतामणी सदाशिव लाटकर 
कल्पना मुद्रणालय 
शिव-पार्वती 

टिळक रोड, पुणे ३० 


लेखक 

गंगाधर इंदूरकर 
डी-२८ 

गुलमोहर पार्क, 

नबी दिल्ली ११००४९ 


थोडे थांबा 


तसे मी मराठीत भरपूर लिखाण केळे, पण पुस्तकरूपाने वाचकांसमोर 
ण्याचा हा माझा पहिलाच प्रसंग. ज्या परिस्थितीत मी पत्रकार झालो आणि 
ज्या प्रकारचे धकाधकीचे जीवन मला जगावे लागले त्यात युढेमागे माझ्या 
पत्रकार जीवनातील घडामोडीचा आढावा घेण्याची संधी मळा सापडेल अशी 
कधी सी कल्पनाच केली नव्हती. त्यामुळे त्यासाठी वेळीच संदर्भ वगैरे जमवून 
वणे मळा जमले नाही. तसेही पुढे उपयोगी पडतील म्हणून महत्त्वाची टाचणे 
करून ठेवणे आणि त्यांचे जतन करणे फार अवघड असते. एकट्यादुकट्या 
पत्रकाराचे ते कामच नाही. काही दिवस मी तो प्रयत्न केला होता, पण पसारा 
इतका बाढला की, त्यास सांभाळणे हेच मोठे काम झाले. हे आपल्या आवाक्या- 
बाहेरचे आहे असे समजून मी ते सोडून दिले. त्यामुळे पत्रकार व्यवसायातील 
चाळीस वर्षीच्या कालखंडातील घटना मला जद्या आठवल्या तश्षाच लिहीत 
गेळो आहे. त्यात घटनांचा क्रमही मागेपुढे झाला आहे. काही तारखा मी 
दिल्या आहेत, पण कालक्रमानुसार इतिहास लिहिण्याचा हा माझा प्रयत्न 
नाही. त्या दृष्टीने तिकडे कुणी बघू नये. एखाद्या घटनेचा उल्लेख करताना 
तिच्याशी संबंधित मागील अगर पुढील दुसऱ्या काही घटनाही मी लिहिल्या 
आहेत. 
घटनांचा उल्लेख प्रामुख्याने राजकीय जीवनाशी संबंधित अशा लोकांच्या 
संदर्भातच झाला आहे. मी पत्रकार म्हणून राजकारणातच अधिक वावरलो 
म्हणून ते स्वाभाविक आहे. पण काही मोजक्या अगदी वैयक्तिक स्वरूपाच्या 
घरटनांचीही नोंद मी केळी आहे. पण तीही प्रामुख्याने राजकारणातील व्यक्तींचे 
चित्र मळा जसे दिसले तसे दाखविण्यासाठी. घटनांच्या उललेखाने संबंधित 
व्यक्तींचे बरे अगर वाईट चित्र साकारेल याची जाणीव मला आहे. पण तो 








| हेतू नाही. कुणाचीही प्रतिमा उंचावण्याचे उद्दिष्ट माझ्यापुढे नाही आणि 
कुणाची ती लहान करण्याचेही नाही. माझ्या दृष्टीला जे जसे दिसले तसेच ते 
मांडण्याचा माझा मर्यादित प्रयत्न आहे. 

एक वस्तुस्थिती आणखी निददनास आणावयाची अ है. मी पत्रकार असलो 
तरी साहित्यिक नाहीं. भाषापंडित तर नाहीच नाही. त्यामुळे माझे लिखाण फक्त 
वस्तुस्थितीनिदर्शक - ज्यास इंग्रजीत मॅटर ऑफ फॅक्ट म्हणतात, तसे आहे. 
त्यावर भाषेचा कसलाही साज चढवलेला नाही. या पुस्तकातील काही प्रारंभिक 
वटनातच नमूद आहे की, मी हिंदी प्रांतात जन्मलो, तिथेच माझी बाढ झाली 
आणि हिंदी. व्रत्तपत्रातच पत्रकार व्यवसायास सुरुवात केली 
माझ्या या लिखाणात निरनिराळ्या प्रसंगी अनेक पुढारी, खासदार, मंत्री 
वगैरे माझ्याशी काय बोलळे याना वरा'च उल्लेख आहे. त्यांपैकी बरेच हयात 
नाहीत. पण जे हयात आहेत त्यांपैकी काहींना त्यांची त्यावेळची विधाने 
आजच्या परिस्थितीत कदाचित परवडणारी ठरणार नाहीत. त्यांपैकी काही 
आम्ही तसे बोललोच नव्हतो असे म्हणू शकतील. ते तसे बोलले होते याचा 
पुरावा मीही देऊ शकणार नाही. कारण मी काम करीत असताना पत्रकाराने 
टेपरेकॉर्डर वापरण्याची पद्धत भारतात तरी रूढ झाली नव्हती. आणि माझ्या 
हाती टेपरेकॉर्डर आहे याची जाणीव असती तर निरनिराळ्या पुढाऱ्यांची 
मनमोकळेपणाने प्रसंगोपात्त जो संवाद झाला तो झालाही नसता. चा संदर्भात 
मला एकच गोष्ट नमूद करावयाची आहे. मी सभा-संमेळनांचेच नव्हे तर 
संसदेच्या कामकाजाचे व्ृत्तही वर्षानुवर्षे लिहिले आहे. त्यात मी लिहिलेले बर्त 
चुकीचे होते असा आरोप होण्याचा डाग माझ्यावर कधीच लागलेला नाही. 
तसेच राजकारणाच्या संदर्भात लिहीत असताना अनेक पुढाऱ्यांच्याविषयीही 
मला लिहावे लागले. त्यातही मी आकस बाळगून लिहितो असा ठपका आल्याचे 
मळा तरी आठवत नाही. कुणाच्याही विरुद्ध आकसाने लिहिण्याची माझी 
दृत्तीच नाही. याउपरह्दी माझे लिखाण चुकीचे. आहे असे कुणी म्हटल्यास मी 
त्याबाबत वाद घालणार नाही. वाचकांस जे योग्य वाटेळ ते समजावे. 
ढिखाणात प्रामुख्याने मला दिसलेल्या आणि समजलेल्या गोष्टीच लिहिल्या 
आहेत. त्या अनुषंगाने आवबदयक वाटलेले काही मतप्रददीनह्ी झाले आहे. पण 
तात्त्विक चर्चा करून मत मांडणे हा हेतू नाही. राजकीय क्षेत्राशी माझा जस- 
जसा संबंध वाढत गेला तसतसा मी लिहीत असलेल्या घटनांचा विस्तार झाला 
आहे. स्वातंत्र्यापूर्वीच्या घटना मोजक्यातच आहेत. नेहरूयुग काही प्रकरणात 
आटोपले आहे. महाराष्ट्र टाइम्समध्ये आल्यानंतर माझे संबंध अधिक वाढले, 
म्हणून पुढील घटनांची संख्याही अधिक आहे. एवढे प्रास्ताविक पुरे वाटते. 


गंगाधर इंदूरकर 


ऋणनिर्देश 


‹ दिल्ली दिनांक ?ची ? घडण बसविताना मला अनेकांचे साहाय्य झाले. न्य 
सवीचा मी आभारी आहे. चाळीस वर्षीच्या माझ्या पत्रकार जीवनात ' जे 
दिसले आणि समजले ? ते इतरांनाही सांगावे अशी बरेच दिवस इच्छा होती. 
लिहिण्यास सुरुवातही झाली. पण वेळेच्या दडपणाशिवाय काम रेंगाळत 
ठेवण्याचा काही पत्रकारात असलेला अवगुण माझ्यातही आहे - महाराष्ट्र 
टाइम्समधील माझे सहकारी आणि नंतर पुणे ' तरुण भारत? चे संपादक श्री. वि. 
ना. देवधरांनी श्रीविद्या प्रकाशनचे श्री. मधुकाका कुलकर्णीची भेट घाळून 
दिली आणि पत्रकारास हवे असलेले दडपण (06801118) मिळाले. त्यामुळेच 
लेखन पुरे होऊ झाकले. दोघांचाही मी ऋणी आहे. दिल्लीतील माझे र 
श्री. माधवराव पटवधनांनी हरुतलिखिताचा काही भाग वाचल्यावर त्यात 
‹ काही वाचनीय ? आहे असे उत्तेजन तर दिलेच, पण मोलाच्या काही इतर 
सूचनाही केल्या. तसेच दिल्लीत आल्यापासूनचे मित्र ब समाजकार्यातील माझे 
सहकारी श्री. चिं. ग. वाळिंबे, पत्रकार मित्र श्री. बापूराव लेले व श्री. मो. ग. 
तपस्वी यांच्या आस्थेवाईंक चौकशीमुळेच लेखनास हुरूप येत असे. श्री. इयाम 
नाईक यांनी मुद्रणप्रत तयार करून दिली व तत्पूर्वीचे टंकलिखित श्री. गजानन 
जोझींनी तयार केळे. या सबौचाच उल्लेख केला पाहिजे असे ऋण माझयावर आहे. 


नोव्हेंबर १९८१ गंगाधर इंदूरकर 








ष्र 


१ पत्रकार कसा झालो 


२ निवडणूक आणि संयुक्त महाराष्ट्र 


३ चीनचे आक्रमण 
४ नेहरू युगाची. अखेर 
५ लालबहादूर शास्त्री 


६ भारत-पाक युद्ध व शास्त्रींचा मृत्यू 
७ इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्या 


८ कॉंग्रेस जळाली 

९ गिरी राष्ट्रपती कसे झाले 
१० काँग्रेसची फाळणी 

११ निवडणुकीपूर्वी 
१२ १९७१ ची निवडणूक 
१३ नागालँड 

१४ बांगला देशाची निर्मिती 
१५ राजकारण आणि पैसा 
१६ इंदिरा गांधींचा कारभार 
१७ एकोणीसशे पंचाहत्तर 
१८ आणीबाणी आली 
१९ आणीबाणीचे दिवस 
२० जनता पक्ष का मोडला? 


२१ जनता सरकार आणि श्रीमती गांधी 


२२ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 
२३ राष्ट्रपतींचा व्यवहार 





FT) 


NNN 
७ ७ 








| , 


पत्रकार कसा झालो 


माझ्या पत्रकार जीवनातील सांगण्यासारस्त्री 
पहिली गोष्ट. काळ १९४० च्या जवळपासचा . 
मी अलाद्दाबादला राहात होतो. जीवनास नुक- 
तीच सुरुवात झाली होती. घरची परिस्थिती 
अतिशय हलाखीची होती. काही तरी काम 
करावयाचे म्हणून वाराणसीच्या ' संसार ? या 
देनिकाच्या अलाहाबादच्या वातमीदाराचे काम 
घ्रेतळे होते. कोग्रेसचे पुढारी श्री. कमलापती 
त्रिपाठी त्या काळी या वृत्तपत्राचे संपादक होते. 
माझा मुद्याहिरा महिन्यास एक रूपया होता. 
आजच्या मानाने त्या वेळी रुपयाची किंमत 
बरीच असली तरी जगण्याच्या दृष्टीने ही रक्कम 
फारच अपुरी होती पण माझा उत्साह दांडगा 
होता. वाराणसी-अलाहावाद दे अंतर रेल्वेन। 
जार तासाचे होते. एखादी महत्त्वाची बातमी 
वाटली की मी पदरच्या खर्चाने रेल्वेने वारा- 
णसीस स्वतः जाऊन बातमी देत असे. बातमी 
एक दिवस अगोदर येत असे, त्यामुळे या 
पत्राचे त्रृत्तसंपादक श्री. रामस्वरूप पांडे 
माझ्यावर बेहद खूष होते. ते आठवड्यातून 
एखाद-दुसरे कार्ड लिहीत आणि मला उत्तेजन 
देत. पण मासिक मुझाहिरा वाढविण्याचे मात्र 
कदाचित त्यांच्या हाती नसावे. पण त्या वेळी 
मला याची कल्पना नव्हती. त्यांची अक्षी पत्र 
वारंवार आल्यामुळे मी त्यांस चिड्न लिहिले, 
“ तुम्ही दर तीन दिवसांनी पत्रे लिहिण्याऐवजी 
पोस्टेजळा लागणारा खर्च मिळवून माझा मासिक 
मुद्याहिरा पाठवा. ? त्या काळी पोस्टकार्डाची 


२ दिल्ली दिनांक 


व यं; 3 
किंमत दोन पेसे होती. मला कारण नक्की आठवत नाही, पण नंतर * संसार 'ची माझी 
बातमीदारीच बंद झाली. 


माझया पत्रकार जीवनाचा प्रारंभ जरी हिंदी वरृत्तपत्रसृष्टीतून झाळा तरी > पका 
म्हणून मळा नाव मिळाले ते मराठीतच. मी मराटी पत्रकार बनलो त्याचि श्रे ह 
५ केसरी ? वृत्तपत्राचे के. तात्यासाहेब करंदीकर यांना. त्यांनी ह्वात दिला र 
मी पढे आलोच नसतो आणि कदाचित पत्रकारही झालो नसतो Fs 
* काळात हिंदी-हिंदुस्तानीचा वाद भरपूर होता. पुण्यास हदी साहित्य yo न 
अधिवेशनासाठी श्री. काकासाहेब काळेळकर यांनी १९२९ च्या rr 
पुण्याचे आमंत्रण दिले होते. ते हिंदुस्तानीवादी होते. पण स्वागत समिती च्या a 
णुकीत संस्कृतनिष्ठ हिंदीवाळे यशस्वी ठरले. त्यात अनेक हिंदुसमा सण की प यय 
स्वयंसेवक संघवाळे होते. पराभवामुळे श्री. कालेलकर 'चिडळ आणि त्यांनी लाळ 
परत घेतले. पण आमंत्रण परत घेऊ नये असा निवडून आलेल्या अन सु की 
आग्रह होता. पुणे ते अलाहाबाद वरीच धावाधाव झाली आणि अस्वेर अधिवेशन 
पुण्यासच करावयाचे असे हिंदी साहित्य सम्मेळनाने ठरविले. यी 

त्या वेळी श्री. पुरुषोत्तमदास टंडन है हिदी साहित्य सम्मेळनाचे कतेकरविते ह र 
श्री. बाबाराव सावरकर यांच्याशी माझा अगोदर परिचय झाल्यामुळे ह 
मंडळी माझ्या घरीच उतरत. श्री. टंडन यांच्याशीही माझा थोडाफार परिचय हे र 
आणि [हदी साहित्य सम्मेळनाच्या कामकाजातही माझा थोडाफार pss ळा 
होता. पुण्याचे सम्मेलन यशस्वी करण्यासाठी टंडन यांनी मळा पुण्यास पाठ! ष्‌ र 
ठरविळे , अनेक अडचणी आल्या आणि सम्मेलन यदास्वी झाल. 7 नः क 
श्री. तात्यासाहेबांशी माझा परिचय झाला होता. पुण्याहून परतताना २ EE 
भेटायला गेलो. अधिवेदन झाल्यावर केसरीत एक स्फुट आठे आणि त्यात re 
यशस्वी होण्याचा वाटा मलाही देण्यात आळा असल्याचे स्मरते र निरोप घेत नानक 
ते म्हणाले, “ तुम्ही केसरीसाठी वार्तापत्र का लिहीत नाही ? , कूल” ज्य 
द्विसाप्ताहिक होते. माझी छाती घडघडली आणि मी म्हटले ) म या 
पत्रकार नाही आणि मराठी तर मळा मुळीच थेत नाही. १ ते म्हणाले; ब्ध तु ९ 
हिंदीत लिहा, आम्ही हिंदीतच ते छापू. पुढे दोन वषें संयुक्त सा क 
सदराखाली माझा मजकुर केसरीत हिंदीत येत असे. त्यासाठ) त्या काळात मळ 

न्यास पंधरा रुपये मिळत. 

bb ते थांबले नाहीत. स्या वेळी केसरीतून अ oe 
होत असे. त्यांनी मला त्या काळच्या संयुक्त प्रातात a gm 
केसरीच्या स्वर्चावर जाण्यास सांगण्यास सुरुवात केली आणि व wa 
लिहिण्यास सांगितला. हिंदी भागात जन्म झाल्यामुळ आणि हिंदीतच br T her 
मुळे मळा मराठी मुळीच येत नव्हते असे म्हटले तरी चालल. आमच्या र्ठ 








पत्रकार कसा झालो ३ 


महाराष्ट्रातील, प्रामुख्याने पुण्या-मुंबईतील लोक साहजिक हसत. पण माझ्या मराठीत 
चुका असतात अक्षी तक्रार केसरीकडून कधीही आली नाही. एकदा लखनौस 
स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचे भाषण होते. मला जाण्यास सांगितले गेले. श्री. सावरकर 
यांचे भाषण हिंदीत झाले. मी माझ्या मोडक्यातोडक्या मराठीत ते पाठविले. पण 
केसरीत अस्सल सावरकरी मराठीत ते छापून आले. मी पाठविलेले हे भाषण आहे का 
असा माझा मलाच प्रइन पडला. ज्या वेळी मळा मराठी मुळीच येत नव्हते त्या 
काळात माझ्या मराठीविषयी न होणारी तक्रार आणि नंतरच्या काळात ज्या वेळी माझे 
मराठी बरेच सुधारले, त्या वेळी संपादकांनी माझया मराठीविषयी नाक मुरडणे हा 
माझ्या पत्रकार जीवनातील एक विनोद आहे. 


जुने संपादक आपल्या सहकाऱ्यास कसे वागवीत याचे श्री. तात्यासाहेब करंदीकर 
यांच्या संदर्भातीळच पण पुढच्या काळातील एक उदाहरण. मी पत्रकार म्हणून 
दिल्लीत राहण्यास सुरुवात केली होती. केसरीचे प्रतिनिधित्व माझ्याकडे होते. १९५० 
साळी नारिकला कॉग्रेसचे अधिवेशन होणार होते. सरदार वलछभभाई पटेल यांचा 
पाठिंबा असलेले श्री. पुरुषोत्तमदास टंडन हे कांग्रेसचे अध्यक्ष म्हणून बिजयी झाले. 
आणि पं. नेहरूंचा पाठिंबा असलेले आचार्य कृपलानी पराभूत झाले. या अधिवेदानास 
जाण्याची माझी स्वाभाविक इच्छा होती. माझी तशी इच्छा असल्याचे मी 
श्री तात्यासाहेबांस कळविले. त्यांचे लगेच उत्तर आले, “ नाशिक हे पुण्यापासून 
जवळ असल्यामुळे येथूनच कोणास तरी पाठविणे बरोबर ठरेल. ” व्यवस्थापनाच्या. 
दृष्टीने त्यांचा निर्णय बरोबरच होता. पण मी उलट कळविले, “ मी केसरीतफें नव्हे, 
वृत्तपत्रीय अनुभवाच्या दृष्टीने आवड्यक वाटल्यामुळे नाशिकला जात आहे. ?? 

नाशिकला केसरीकडून श्री. माधवराव साने आले होते. त्यांच्या पत्नी अचानक 
आजारी पडल्याची तार आळी आणि त्यांस परत जावे लागले. जाताना मला ते 
सहज म्हणाले, “ फारशी गरज नाही, पण विशेष काही असल्यास केसरीस तार करा.” 
ते गेल्यावर नाशिकला खूप पाऊस पडला आणि सर्वत्र पाणीच पाणी झाले. मी तारेने 
ती बातमी कळविली. ती छापली गेली. नाशिकहून मी पुण्यास गेलो. मी केसरीसाठी 
नाशिकला आलो नव्हतो. त्यामुळे केसरीकडून मला काही अपेक्षाही नव्हती. केसरीसाठी 
मी तसे फारसे काही केलेही नव्हते. पण पुण्यास श्री. तात्यासाहेब यांस भेटण्यास 
जाताच ते म्हणाले, “ तुम्ही दिल्ली ते पुणे आपल्या खर्चाचे बिल द्या.” मी अवाक्‌ 
झालो. नंतरच्या काळात संपादकांनी आपल्या सहकाऱ्यांस त्यांचे वाजवी देणेही 
नाकारस्याची अनेक उदाहरणे माझ्या समोर आहेत. त्या काळात श्रमिक पत्रकारां- 
साठी कसलाही कायदा नव्हता. पण अलीकडे फार कमी प्रमाणात आढळणारी 
माणुसकी मात्र त्या वेळी ठिकठिकाणी आढळे. 


आपल्या सहकाऱ्यास संपादकाने पाठीशी घालण्याचा अनुभब मला हिंदी वृत्तपत्र- 





४ दिल्ली दिनांक 


क्षेत्रातही आला. स्वातंत्र्य मिळण्याच्या काही वषें च; काळ- मी अलाहाबाद 
गरेथीळ हिंदी दैनिक * भारत? या पत्रात वार्ताहर म्हणून काम करीत होतो. पत्राचे 
संपादक श्री. वळभद्र मिश्र है दिसायला अतिशय भोंगळ वाटणारे गृहस्थ होते. एक 
दिवस वृत्तपत्राच्या कचेरीत अलाहाबादचे डी. एस. पी. श्री. मोहम्मद अब्दुल्ला ६ 
अतिशय तणतणत आले. १९४२ ची चळवळ दडपण्याच्या संदर्भात श्री. अंडकुल्ळा 
यांची अतिशय क्रर माणूस म्हणून प्रसिद्धी होती. त्या वेळी श्री. दुर्लमभाई त्रिवेदी या 
तरुणाची त्यांनी अक्षरशः कातडी सोळळी होती. त्या कोळात श्री. त्रिवेदी यांस मी ढिंदी 
शिकवीत होतो. श्री. त्रिवेदीबर झालेले अत्याचार ऐकून पं. नेहरू तर संतापून असेही 
म्हणाळे होते की स्वातंत्र्यानंतर प्रथम अब्दुल्लास कोतवालीच्या 'चौरस्त्यावर फाझी 
दिळे जाईल. स्वातंत्र्यानंतर त्यास अधिक बढती मिळाली ही गोष्ट निराळी. 8 

श्री. अब्दुल्ला यांनी संपादकास दरडावून विचारले, “ आजच्या पत्रात पोलिसां- 
विरुद्ध आलेली बातमी कोणी दिली १” बातमी माझीच होती. दाहरात ठिकठिकाणी 
जुगार चाळू असून पोलिसांचे हस्ते बांघळे असल्यामुळे ते तिकडे मुद्दाम कानाडोळा 
करतात अझा मजकुराची ती बातमी होती. श्री. अब्दुलछा यांस माहीत होतेकी ती 
बातमी माझी आहे. पण त्यांस संपादकाच्या तोंडून वदवून घ्यायचे होते. पण आमचे 
संपादक अतिशय झांतपणे म्हणाले, “ पत्रावर माझे नाव संपादक म्हणून आहे. छापून 
आलेल्या प्रत्येक बातमीची जबाबदारी माझीच आहे. आम्ही बातमी खरी आहे असे 
समजूनच छापतो. पण तुम्ही ती खोटी म्हणत असाल तर तुमचे तसे म्हणणे आहे 
असेही छापू. तसे लिहून द्या.” याप्रमाणे वृत्तपत्राच्या कचेरीत माझ्यावरील संकट 
त्यांनी टाळले. ह 

यामुळे माझा उत्साह वाढला. मी त्याच दिवशी दुसरी बातमी दिली. आमच्या 
बातमीमुळे पोलिस अस्वस्थ झाले असून त्यांनी आज जुगाराच्या एका लहान अड्यावर 
घाड घातली; पण मोठा अड्डा मात्र पूर्ववत काम करीत आहे.” श्री. अन्डुछा है 
माझ्यावर आणखीनच नाराज झारे असणार. पुढे त्यांनी मळा एका जातीय दंगलीत 
गोवण्याचा प्रयत्न केला, पण एक पोलिस सबइन्स्पैकटर श्री. जगतूनारायण याचा 
इशारा मिळाल्यामुळे मी निसटलो. एकदा कोर्टाची बेअदबी होणारी आणि वस्तु 
स्थितीचा विपर्यास करणारी बातमी माझ्या हातून सुटली होती. पण आमच्या संपा- 
दकांनी मळा एका दाब्दानेही दूषण न देता सर्व जबाबदारी आपल्या शिरावर घेतली. 


पं. नेहरूंविषयी माझा पहिळा अनुभव. मी ' भारत? या वृत्तपत्रातच होतो. 
स्वातंत्र्यापूर्वीचा काळ. काँग्रेसच्या पूर्ण स्वातंत्र्याच्या ठरावानिमित्ताने राष्ट्रवादी पत्र 
२६ जानेवारीस ' स्वतंत्रता अंक ? काढीत असत. एकदा अशा स्वास अंकासाठी 
पं. नेहरूंचा * भारत 'करिता संदेश आणण्याची जबाबदारी माझ्यावर टाकण्यात 


आली. पत्रकारसुष्टीत अतिद्ाय खालच्या पातळीवर असलेल्या आमच्यासारख्यास ' 


त्यांची थोडी भीतीच वाटत असे. ते तापट आहेत झी त्या काळीही त्यांची ख्याती 








पत्रकार कसा झालो ५ 


होती. पण जबाबदारी नाकारूनही भागणार नव्हते. ती उणीव ठरली असती आणि 
त्याचा नोकरीच्या दृष्टीने उलट परिणाम झाला असता. 
मी एक दिवस सकाळी त्यांच्या आनंदभवन बंगल्यावर गेलो. त्या वेळी लोकांची 
फारशी वर्दळ नव्हती. पं. नेहरू वरच्या माडीवर होते. म्हणून एका नोकराच्या हाती 
मी माझी चिठ्ठी पाठविळी आणि बोलावणे येण्याची वाट पाहात खालच्या व्हरांड्यात 
बसलो. बराच वेळ झाला तरी बोलावणे येईना. प्रशन पडला, बोलावणे आलेच नाही 
आणि तसेच परत जावे लागले तर वृत्तपत्राच्या कचेरीत काय सांगणार ? पं. नेहरूंची 
मी भेटही घेऊ शकलो नाही यावर लोकांचा बिश्वास कसा बसणार ? आणि बसला 
तरी त्यामुळे माझ्याविषयी समज काय होणार ? 
एवढ्यात नेहरूंच्या हरी नावाच्या एका हरिजन नोकराचे माझ्याकडे लक्ष गेले. 
पत्रकार म्हणून तो मला ओळखत होता. मी त्यास बोळावळे आणि सहज आठवल्या- 
सारखे म्हटले, “ हरी, आज तुझे नाव वर्तमानपत्रात आले आहे.” ते आल्याचे बहुधा 
त्यास ठाऊक नसावे आणि ते हरीच्या कर्तवगारीसाठीही आले नव्हते. कुणा भामट्याने 
त्याच्या खिञ्ञातून पेसे पळविल्याची बातमी होती. पण वर्तमानपत्रात नाव आळे 
एवढ्यावर हरी खूष झाळा आणि मला त्याने बिचारले, “ तुमची मेट झाली की 
नाही १? “चिट्ठी पाठवून बराच वेळ वाट पाहात आहे”? असे मी सांगितल्यावर, “मी 
बघतो ” असे म्हणून तो बर गेला. थोड्याच वेळात पं. नेहरूंचे खाजगी चिटणीस 
श्री. शिवदत्त उपाध्याय हे खाली आले. त्यांच्याशीही माझी ओळख होती. मला 
पाहताच ते म्हणाले, “ अच्छा, तुम्ही आहात तर. ” ते वर गेले ब लगेच पं. नेहरू 
धाडधाड जिना वाजवीत खाळी आले. मला पाहताच म्हणाले, “ माफ करा, तुमची 
चिट्ठी मिळाली होती. पण वाचण्याच्या नादात मी विसरलो.” पं. नेहरूंनी ,“माफ 
करा ” झाब्द वापरल्यामुळे माझ्या मनात बरेच वळ एकवटले होते. आपले काम 
होणार अशी आझादेखील वाटू लागली होती. पण दुसऱ्याच क्षणास पं. नेहरूंचा 
आवाज चढळा आणि ते म्हणाले, “ बोला, काय म्हणता. ? मी लगेच गारठलो. पण 
धरय एकवटून मी म्हणालो, “ स्वतंत्रता अंकासाठी तुमचा संदेदा हवा होता. ” “भारत”- 
मधील वार्ताहर म्हणून मला पं. नेहरू ओळखत होते. 
पं. नेहरूंचा आणखी आवाज चढला. ते म्हणाले, “ हा काय त्रास आहे? मी 
आता कोणाकोणाला संदेश लिहू १” जर्मन, ब्रिटिश वगेरे आठ-दहा त्याच्याकडून 
संदेश मागितलेल्या वृत्तपत्रांची नावे त्यांनी घेतली. मी सर्दच झालो आणि आपल्यास 
रिक्त हस्तानेच परतावे लागणार असे वाटू लागले. पण पुन्हा थोडेसे धेय धरून 
म्हणालो, “ पंडितजी, आपण इतके बोलला आहात की त्यातील बहुतेक सर्व संदेशा- 
सारस्रेच आहे. ” पं. नेहरूंचा पारा थोडा खाली आला. “ ठीक आहे, मग त्यातूनच 
तुम्ही काही तरी घ्या. ” आणखी हिय्या करून मी लगे-च म्हटले, “ आम्ही आपल्याला 
त्रास दिलाही नसता. यातूनच काही तरी घेतले असते. पण आम्हाला आपली 
देवनागरी लिपी जनतेपुढे मांडायची आहे. ” पं. नेहरूंचा आवाज एकदम खाली 


त्य दिल्ली दिनांक 


आला आणि म्हणाले, “ अच्छा, तुम्हास माझी देवनागरी लिपी दाखवायची आहे? 
ठीक आहे. थांबा थोडा वेळ. ” त्या काळी ब्लॉक करण्याच्या दृष्टीने एक खास झाई 
आणि पैन लागत असे. मी ते बरोबर नेले होते. ते पुढे करताच नेहरू म्हणाले, 
“ नको; मजजवळ आहे. ” पंधरा मिनिटांत नेहख्त्वा संदेश माझ्या हाती पडला. 
अक्षर रेस्वीव काढण्याचा प्रयत्न स्पष्ट दिसत होता. 


भाषिक वृत्तपत्रे आता बरीच नावारूपाला आलेली असली तरी अजूनही इंग्रजी 
वृत्तपत्रांचे प्रभुत्व आहे. त्या काळात तर ते जास्तच होते. इंग्रजी वृत्तपत्रात भाषिक 
पत्राचा उल्लेख करून बातमी येणे ही जवळ जवळ अझाक्य गोष्ट होती. १९४२ ची 
चळवळ संपून एकदोन वषें लोटली होती. कॉग्रेसचे बहुतेक मोठे पुढारी तुरुगात होते. 
काही दुय्यम दर्जाच्या पुढाऱ्यांना हाताशी धरून सरकार स्थापन करण्याचा इंग्रजी 
राजवटीचा प्रयत्न गुप्तपणे चाळू होता. यासाठी उत्तर प्रदेशात डी. कैलासनाथ काटजू 
यांस हाती धरण्यात आल्याची कुणकुण आमच्या कानी आली. डॉ. काटजू है उत्तर 
प्रदेशातील पुढारी, पण उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्रिपद त्यांस कधीच लाभले नाही. 
(केंद्रातून मुख्यमंत्री म्हणून पाठविण्यास त्यांच्यापासूनच सुरुवात झाली. ते मध्य 
प्रदेशात मुख्यमंत्री होते. ) सदर कुणकुण लागल्यामुळे मी डॉ. काटजू यांची मुलाखत 
घेतली. त्यात त्यांनी मोठे पुढारी तुरुंगात असताना राज्यात मंत्रिमंडळे बनविणे योग्य 
होणार नाही अशी भूमिका घेतली. “भारत'मध्ये प्रकाशित झालेली ही मुलाखत प्रसिद्ध 
पत्रकार श्री. सी. वाय. चिंतामणी यांचा वारसा सांगू शकणाऱ्या “ लीडर? या 
इंग्रजी देनिकाने उद्धृत केली. त्या वेळी लीडर या पत्राचे संपादक श्री. सुब्रह्मण्यम्‌ 
होते. त्यांनी नंतर एक अग्रळेखही लिहिला व * भारत ? मधील मुलाखतीचा उल्लेख 
करून डॉ. काटजू हे गुप्तपणे वाटाघाटी करीत असल्याचाही त्यांनी सविस्तर समाचार 
घेतला. भाषिक वादाच्या सध्याच्या युगात दक्षिण भारतीय श्री. सुब्रह्मण्यम्‌ यांनी 
हिंदी पत्रातील बातमीचा उल्लेख करून त्यास महत्त्व द्यावे याचे आज नवल वाटेल. 
पण तो काळ निराळाच होता. 


खरे खोटे याविषयी फारसा विचार न करता पक्षाभिनिवेशाने बोलण्याची सवय त्या 
काळीही होती. उत्तर प्रदेशात श्री. विश्वंभर दयाळ त्रिपाठी या नावाचे फॉरवर्ड ब्लॉक 
पक्षातील एक प्रादेशिक पुढारी होते. नेताजी सुभाषचंद्र बोस जिवंत असून कधी तरी 
प्रकट होणार ही त्या काळी त्यांच्या पक्षाची भूमिका होती. मी एकदा त्यांस विचारले, 
“ त्रिपाटीजी, नेताजी -जिबंत असून ते परत येणार असे तुम्हास खरोखरीच वाटते 
का १? यावर ते म्हणाले, “ हे पाहा, मी फोरवर्ड ब्लॉकचा म्हणून जर विचारत 
असशील तर ते जिवंत असून लौकरच प्रकट होणार असे माझे ठाम मत आहे, पण 
जर निव्वळ त्रिपाठी म्हणून विचारशील तर बाबा, मला काहीच माहीत नाही. ” मी 
अर्थातच फॉरवर्ड ब्लॉकचे पुढारी श्री. त्रिपाठी यांना नेताजी जिवंत असून ते 


पत्रकार कसा झाळो ७ 


लौकरच प्रकट होणार असल्याची खात्री वाटत असल्याची बातमी दिली. 

अलीकडे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची जेवढी चर्चा होतें तेवढी त्या काळात होत नसे. 
पण संघाविषयीची माहिती प्रमुख पुढाऱ्यांना त्या काळीही होती. अलाहाबाद जिल्हा 
काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष श्री. विश्व॑भरनाथ पांडे, जे पुढे राज्यसभेचे समासदही झाले, 
मला एकदा म्हणाले, “ पं. नेहरू म्हणतात, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची विचारसरणी 
त्यांना पसंत नाही. पण युवकांची संघटना हवी ती मात्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघा- 
सारख्रीच. ? पण श्री. पांडे यांनी संघाची संघटना चांगली आहे असे उद्गार 
जाहीरपणे कधीही काढले नाहीत, उलट अनेकदा टीकाच केली. 


याबाबत कांग्रेस पुढारी श्री. पुरुषोत्तमदास टंडन यांची भूमिका अगदी निराळी 
होती. गांघीखुनानंतरची हकीगत. मी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात असल्यामुळे खुनानंतर 
जी देशव्यापी धरपकड झाली त्यात माझाही समावेदा होता. मी तुरुंगात असताना मला 
खून खटल्यात गोवले असून दिल्लीत लाळ किल्ल्यात नेण्यात आल्याची चुकीतची 
माहिती माझ्या ( पहिल्या ) पत्नीस कोणीतरी दिळी. तिळा तो धक्का सहन झाला 
नाही आणि ती आजारी पडली. मला तुरुंगात बातमी कळली. घरात दुसरे कोणीच 
बघणारे नसल्यामुळे मी पॅरोलवर बाहेर आलो. पत्नीची परिस्थिती बरीच बिघडली 
होती. ली वाचण्याची दाक्यता नव्हती. तिला त्या परिस्थितीत ठेवून पॅरोल संपल्या- 
बरोबर तुरुंगात जाण्याचे धाडस माझ्यात नव्हते. मी माझ्या एका पत्रकार मित्राची 
जी ओळख सरकारी गोटात होती त्नाचा वापर करून सुटका करून घेतली आणि 
पत्नीचे शाक्य तेवढे औषधपाणी ... ण्याच्या तरतुदीस लागलो. घरी दोन लहान 
मुलेही होती. 

एक दिवस ध्यानीमनी नसताना पोलिस पुन्हा घरी आले आणि मी ताबडतोब 
दोन हजार रुपयांचा जामीन द्यावा असा हुकूम त्यांनी बजावला. रुपयांची तरतूद 
अदाक्यच होती. कोण जामीन देऊ दाकेल याचा बिचार करू लागलो. जामीन न 
देता पुन्हा तुरुंगात जाण्याचा विचार करवत नव्हता, कारण पत्नीस त्या परिस्थितीत 
सोडून जाण्याचे धाडस नव्हते. माझ्या शेजारी विजेच्या सामानाचा एक दुकानदार 
होता. त्याच्या दुकानात हजारो रुपयांचा माळ होता. जामीन देण्याची त्याची तयारीही 
होती. पण त्याचा उपयोग नव्हता. कारण जामीन देणाऱ्याची स्थावर संपत्ती हवी 
असते. श्री. टंडन यांच्याशी चांगला परिचय असल्यामुळे मी त्यांचेकडे गेलो. सर्व 
हकीगत सांगितली. ते प्रथम म्हणाले, “ अस्सं. तुझ्यावावत हे घडले?” नंतर ते 
विचारात गढले आणि लगेच त्यांनी त्या काळी शहर काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष श्री. 
राधेश्याम पाठक यांस ताबडतोब येण्यास फोनवर कळविले. ते येताच त्यांस म्हणाले, 
“ राधे, यांच्या जामिनाची सोय करायची आहे. ” श्री. पाठक यांच्याकडून नकार 
येण्याचा प्रश्‍नच नव्हता. पण पुढे श्री. टंडन हे त्यांस असेही म्हणाले, “ आणि 
लक्षात ठेव. हे तुझ्या-माझ्यापेक्षाही अधिक राष्ट्रीय आहेत. ” जामिनाची तरतूद 





| | दिल्ली दिनांक 


झाली आणि मी पत्नीची अखेरपर्यंत सोबत करू शकलो. श्री. टंडन यांचे राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक संघाविषयी मत वाईट नव्हते, पण त्यांनीही कधी तशी जाहीर भूमिका 
घेतली नाही. पण एवढे मात्र खरे की गांधीखुनानंतरही, त्यांनी संघाविषयी कधी 
वाईट उद्गार काढले नाहीत. र 


मी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात होतो आणि इतर कुठल्याही संस्थेपेक्षा संघ आणि 
संघपुढाऱ्यांच्याविषयी माझ्या मनात आजही अधिक आदर आहे. पण त्याबरोबर 
हेही तितकेच खरे की सर्व गोष्टींवर स्वतंत्रपणे विचार करण्याच्या माझ्या पत्रकारी 
वृत्तीमुळे मी संघजीवनाशी कधीच समरस होऊ शकलो नाही. त्यात मला आलेले 
काही विचित्र अनुभवही कारणीभूत झाले असतील. पत्नीच्या मृत्यूनंतर अलाहाबाद 
सोडले. नंतर काही दिवस दिल्लीस संघाचे दैनिक “ भारतवर्ष ? यात काम केले. बंदी 
उठविण्यासाठी संघाने सत्याग्रहाचा निर्णय घेताच ते बंद पडले. सत्याग्रहाच्या काळात 
संघाचे प्रमुख प्रचारक श्री. एकनाथ रानडे यांच्या मार्गदर्दीनाखाळी काम केळे 
नागपूरला संघाचे साप्ताहिक “ युगधर्म ? निघत असे. बंदी उठल्यावर त्यात कामा- 
साठी जाण्यास सांगण्यात आले. इथेच माझे खटके उडाले. 
नागपूरला कोठल्यातरी संघद्याखेचा मोठा कार्यक्रम होता. त्याला मी आणि 
‹ युगधर्म "चे काम वघणारे माझे दुसरे सहकारी श्री. गिरीदाचंद्र मिश्र गेलो होतो. 
त्या काळच्या दृष्टीने उपस्थिती बरी होती. नंतर कार्यक्रमाविषयी बोलताना संघाचे 
एक प्रमुख कार्यकर्ते श्री. बच्छराज व्यास आम्हास म्हणाले, “ खूप लोक होते ना? 
निदान पाच हजार लोक तरी असतील. ? आमच्या पत्रकारी दृष्टीस उपस्थिती एक 
हजार वाटली होती. म्हणून आम्ही दोघांनीही श्री. बच्छराजजींचा अंदाज नाकबूल 
केला. पण ते म्हणाले, “ 'युगधर्माःत मात्र तुम्ही पाच हजार हाच आकडा घाला. ” 
आम्ही दोघांनीही त्यास नकार दिला. त्यामुळे आमच्यावर ते थोडे नाराजही झाले. 
१९२५ साली विजयाददामीच्या दिवशी ( २७ सप्टेंबर ) राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची 
स्थापना झाली. १९५० साली त्या दिवशी २५ वर्षे पुरी होत होती. आतापर्यंत संघाचा 
सूत्रबद्ध असा इतिहास नव्हता. माझ्या पत्रकारी वृत्तीस चाटले की २५ वर्षे पुरी 
झाल्याच्या अनुषंगाने संघाचा सुसूत्र असा इतिहास लिहावा. मी संघ सत्याग्रहाच्या 
काळात संघाची बिचारसरणी मांडणारे गुरुजींचे चरित्र लिहिले होते आणि ते प्रका- 
शितद्दी झाले होते. मी आपला बिचार त्या काळी संघाची प्रकाशने बघणारे श्री. वाळा- 
साहेब देवरस यांच्यापुढे मांडला. ते म्हणाले, “ कल्पना चांगली आहे. संघाची 
सुरुवातीपासूनःची माहिती श्री. कृष्णराव मोहरीर यांस आहे. ती त्यांच्याकडून घ्या. पण 
त्यातील कोणती माहिती कशी वापरायची याचा विवेक मात्र तुमचा तुम्ही बाळगा. ” 
श्री. कृष्णराव मोहरीर यांच्याकडून माहिती घेऊन मळा जमेल तसा सुसूत्र 
इतिहास मी लिहिला. युगधर्माच्या त्या वेळी प्रकाशित झालेल्या आठ पानांत तो 
इतिहास होता. अर्थात लेखक म्हणून माझे नाव होते आणि खाली एक टीप होती. 


पत्रकार कसा झोळो ९ 


* 
छर्धक आणि प्रकाशकाच्या परवानगीशिवाय या लेखाचे पुनर्मुद्रण, भाषांतर वगेरे 
करता येणार नाही, ही टीप घाळण्याचे कारण होते. मी गुरुजींचे चरित लिहिले. बंदी 
संपताच अनेक प्रकादाकांनी भराभर त्याचे पुनसुद्रण केळे आणि पेसा मिळविला 
असे पुन्हा होऊ नये यासाठी सावधगिरी बाळगण्याचा हा प्रयत्न होता. पण त्यातून 
भलतेच झाले. ज्या दिवशी सदर ' युगधर्म ? बाहेर पडला ब्याचे बहुधा दुसऱ्या 
दिवशी संघाशी संबंधित असलेल्या गोपाळ प्रिंटिंग प्रेसमधे दसऱ्याच्या निमित्ताने पान- 
सुपारीचा कार्यक्रम होता. बोलावणे असल्यामुळे मी गेलो होतो. तिथे आम्ही असतानाच 
सरसंघचालक श्री. गोळवलकर गुरुजी आले. श्री. कृष्णराव मोहरीर हे त्यांचे बरोबर 
होते. मळा पाहताच गुरुजी म्हणाले, “ वा, हे खूप झाले. दुसऱ्याचा मव स्वतःच्या 
नावावर छापून घेतला. सर्व काही कृष्णराव मोहरीर यांचे, आणि लेख मात्र यांचा.” 
त्यांनी एक संस्कृत सुभाषितही म्हटले, “ येनकेन प्रकारेण प्रसिद्धः पुरुषो भवेत्‌ री 
मला अगदी गुदमरल्यासारखे झाले. इतिहासकार अनेकांकडून माहिती मिळवितो पण 


लिखाण हे त्याचे ले ऱ्या 
खाण है त्याचेच समजले जाते. माहिती देणाऱ्याचे लिखाण समजळे जावे हे समी- 


करण मला पटेना. श्री. कृष्णराव मोहरीर हे स्वतः काही बोलले नाहीत. पण मी 

काही तरी त्यांचा गुन्हा केला आहे असे माझ्याकडे पाहात असल्यासारखे वाटले 
त्याच दिवशी अगर दुसऱ्या दिवशी संघाचे अखिल भारतीय बौद्धिक-प्रमुख श्री 

बाबासाहेब आपटे मला म्हणाले, “ युगधर्मा ?च्या पुढील अंकात तो लेख श्री. कृष्ण अ 


` राव मोहरीर यांचा होता अशी दुरुस्ती यायला हवी.” मी काहीच बोललो नाही. 


पण श्री. बाळासाहेब देवरस यांस भेटलो. घडलेले सर्व सांगितले व पुढे म्हटले, “ पत्र 
तुमचे आहे, तुम्ही त्यात काहीही प्रकाशित करू शकता, पण श्री. आपरे यांनी सुच- 
बिलेल्या मजकुराची दुरुस्ती आल्यास मला मात्र * युगधर्मा शत काम करता येणार 
नाही. ” श्री. बाळासाहेब देवरस एवढेच म्हणाल्याचे आठवते की, “ तुम्ही आपले 
काम करा आणि झाले गेले विसरा. ” मी नागपूरला असेपर्यंत तरी * युगधर्मा त 
कोठलीही दुरुस्ती छापून आली नव्हती. काही दिवसांनी श्री. एकनाथ रानडे यांच्याशी 
या विषयावरच बोळणे झाले. ते म्हणाले, “ इंदूरकर, तुमची व्रत्ती निराळी आहे 
तुम्ही येथे खपू दाकत नाही. तुम्ही स्वतंत्र पत्रकार म्हणूनच जीवनात पुढे धना 
प्रयत्न करा. ” त्यांचा सल्ला मान्य करूनच मी पुढील पाऊल टाकले. 


राजधानीतील सरकारी खात्यात पत्रकार म्हणून वावरण्यासाठी भारत सरकारची 
मान्यता आवश्यक असते. त्यास ' अक्रेडिटेशन ? म्हणतात. मी £ केसरी "चे 
प्रतिनिधित्व घेऊन ३० एप्रिल १९५० रोजी दिल्लीस आलो. माझ्या ओळखीचे राज- 
घानीत फारसे कोणीच नव्हते. राजधानीचे वातावरण अतिशय नवसरे होते. आपले 
त्यात कसे जमणार याची 'बाकधुक मनात होतीच. माझे अलाह्दाबादचे संपादक श्री 
वळभद्र प्रसाद मिश्र यांनी राजधानीतील माहिती खात्यातील एक प्रमुख अधिकारी 
श्री. माघोप्रसाद यांच्या नावे मळा मदत करण्यासाठी एक पत्र दिले होते. ते मिश्र यांचे 








|| ० दिल्ली दिनांक 


काही काळ वृत्तपत्रीय सहकारी होते. दिल्लीत येईपर्यंत माझी वेशभूषा संपूर्ण देशी 
होती. धोतर, खादीचा नेहरू सदरा आणि पायात चपला. हा पोषास्त्र कायम ठेवण्याचा 
मनात बिचार होता. 

माहिती खात्याकडे सरकारी मान्यता देण्यासाठी रीतसर अर्ज वगेरे झाले होते. 
पण दाद लागत नव्हती. ती लौकर लागावी यासाठी श्री. माधोप्रसाद यांस भेटण्याचे 
मी ठरविले. माहिती खात्याच्या कचेरीत ते आत आहेत हे बघून मी खोलीचे दार 
उघडून आत शिरलो. काही तरी एकदम गोंधळ व्हावा याप्रमाणे ते मजवर एकदम 
ओरडले. “ गेट आऊट ”. मी अधिक तमाशा होण्यापूर्वीच बाहेर आलो. मन अतिदाय 
“न्न झाळे. येथे आपले कसे निभणार हा प्रन मनात आला. पुन्हा विचार केला. 
हातपाय गाळून भागणार नाही. मला त्याने खोलीच्या बाहेर जाण्यास का सांगितले १ 
माझ्यात कोणती उणीव होती? लक्षात आले, येथील बाताबरण अधिक पोशाखी 
आणि पाश्चात्त्य पद्धतीचे आहे. बहुतेक सर्व सूटबुटातच वावरतात. आपल्यास जर 
येथे टिकायचे असेळ तर थोडीफार त्याच पद्धतीची राहणी हवी. लगेचच चांदणी 
चौकात गेलो. एक तयार पँट आणि बुदादा्ट विकत घेतला. तो घालून दुसरे दिवशी 
पुन्हा श्री. माधोप्रसाद यांच्या खोलीचे दार उघडून आत शिरलो. मला बघता*च 
त्यांनी प्रसन्न मुखाने आत बोलावले. खुर्चीवर बसावयास सांगितले. मी त्यांस श्री. 
बळमद्र प्रसाद मिश्र यांचे पत्र दिल्यानंतर त्यांनी माझे काम करण्याचेही आश्वासन 
दिले. नंतर त्यांनी ते केलेही. माझ्यासाठी त्या वेळी त्यांनी चहाही मागविला. श्री. 
माधोप्रसाद यांच्याकडे माहिती खात्याच्या प्रचाराचे काम होते. पंतप्रधान पं. नेहरू- 
बरोबर माहिती आणि नभोवाणी मंत्री श्री. केसकर दौऱ्यावर गेले असता त्यांनी 
प्रेसनोट काढली. “ नभोवाणीमंत्री श्री. केसकर पंतप्रचान पं. नेहरूसह आज दौऱ्यावर 
रवाना झाले.” यात अग्रक्रमाचा व्यतिक्रम झाळा हे त्यांच्या लक्षात आणताच ते 
म्हणाले, “ माझे काम माहिती अत्र्यांच्या प्रचाराचे आहे, पंतप्रधानांच्या प्रचाराचे 
नाही. मी का म्हणून पंतप्रधानांस अग्रक्रम द्यावा १ अधिकारीवर्ग वेषभूष्रेबाबत 
त्या काळी कोठल्या विचाराने पछाडलेला होता याचे दिग्ददीन यातून मळा झाले. 


अलीकडे पत्रकारांची आर्थिक परिस्थिती थोडी सुधारली आहे. पण मी ज्या 
काळात दिल्लीस आलो ते दिवस वेगळे होते. केसरीने मला महिन्यास ७५ रूपये 
देण्याचे कबूल केळे होते. पण तेवढ्याने दिल्लीतील खर्च भागण्यासारखा नव्हता. मी 
: बीर अजुन ? या वृत्तपत्रात अथेवेळ काम करू लागलो होतो आणि “ वीर अजुन "चे 
संपादक श्री. रामगोपाल विद्यालंकार है नवभारत टाइम्सचे संपादक झाल्यावर मी 
Nl Ge नवभारत टाइम्स "मधेही काही लिहू लागलो. त्याचे काही पैसे मिळत. पण काही 
दिवसांत * बीर अजुन ? बंद पडले आणि काटकसर करण्यासाठी बाहेरचे लिखाण 
घेणे बंद करण्याची ताकीद बेनेट कोलमन कपनीचे जनरल मॅनेजर श्री. जे. सी. जैन 
यांनी दिल्यामुळे माझे ते लिखाणही बंद पडले. आर्थिकदृष्ट्या फार कठाण स्थिति 


पत्रकार कसा झाळो ११ 
निर्माण झाली. 


याच काळात ' इंडि प्रे 
वीय oa ? चे श्री. रामनाथ गोएंका यांनी * जनसत्ता ? 
काढले होते. संपादक होते जातीय दंग्यातीळ 

Ro किट ह हे 5 हुतात्मा स्वामी 
श्रद्धानंद यांचे सुपुत्र श्री. इंद्र विद्याव कि 

टक प र [चस्पती. बहुधा श्री. रामगोपाल ठं 
यांनी माझे नाव त्यांस सुचवि त्यांनी ग eo 

ले असावे. त्यांनी मला बोळावळे आणि 1 त 
ं ठा बोळावळे आणि ' जनसत्ते ? चा 
र hi म्हणून काम करण्यास सांगितले. महिन्यास तीनशे रुपये पगार 
belo i मला संकट टळल्याचा आनंद झाला. पण रामनाथ गोएंका 
अ बरेच कानी आठे असल्यामुळे मी त्यांस म्हटले, “ नेमणूक-पत्र 
कमर. गमास ha करतो. ” त्यांचा सल्ला लगेचच काम सुरू करावे असा होता. मी 
ते म्हणाले, “ ठीक आहे. दोन दिवसांत मिळेल. ” पण चार 
ace | ते आले नाही. त्यामुळे काळजी वाटून मी एक दिवस श्री. इंद्र 
FR ei केला. फोनवर अतिदाय खालच्या आवाजात ते म्हणाले; 
a र सांगू तू प्रत्यक्ष येऊन भेट, म्हणजे सांगतो. ?? 
नु ल RPA मुल माझा निर्णय झाला होता. पण तुमच्यापैकीच 
- फणीन्द्र वा शेट रामनाथजींना भेटले व म्ह “त्यां 

र र टले व म्हणाले, ' त्यांस तुम्ही 
र त शता १ मी दीडशे रुपयांत काम करावयास तयार आहे. ? शेटजी 
ब न १५० रुपयांत होऊ शकते त्यावर तुम्ही ३०० रुपये का 
वरचं करता १? शेटंजींची समजूत घालणे अवघड आहे. तू १५ i 

र मीन ड आहे. तू १५० रुपयांत काम करावे 
र म्हणणे नाही. पण तयार असल्यास माझी तुलाच नेमण्याची इच्छा आहे. ? 
ws अवघड होता. मी त्यास विचार करून उत्तर देतो म्हणून 
a की श्री. रामगोपाळ विद्यालंकार यांस जांऊन भेटलो. सर्व हकीगत सांगितली 

विचारला. ते म्हणाले, “ मला रि 
क ठे तुझी परिस्थिती माहीत आहे. त्यामुळे 
(कुन र्ट हे. त्यामुळे 
गृप पगारात नोकरी पत्करू नकोस है सांगण्याचे धाडस माझ्यात नाही 
छा एक वाटते. आला दिवस निघून जातो. पण माणसाने आपली किंमत 


कधीच कमी करू नये.” मला 
` नये.” मला योग्य स आणि : + 
नकार कळविला. ल्ला मिळाला आणि मी श्री. इंद्र विद्यावाचस्पतींस 


आल्यावर मळा जाणवलेली पहिली घटना. भारत प्रजासत्ताक झाल्या- 
नर बी तरण्या be आंबेडकर कायदेमंत्री होते. हिंदुकोड बिल असावे 
se ss तीर, होते. पण श्री. आंवेडकर यांच्या मनात असलेली 
bs SE मनात नव्हती. मतभेद पराकोटीला पोचले आणि 
जाहीर केळे त्या वेळी मी कालव बत. य लय ही दो ng 
she रीत होतो. नंतर त्यांच्याशी दोन शब्द बोलता यावे 

व्य डक तीक पत्रकार संसदेच्या सेंटूल हॉलकडे धावलो. बाबाताहेब त्या र 
ने हे लक्षात नाही. पण त्यांच्या चेहऱ्यावर भर्यकर राग होता. त्या वेळीही 








१२ दिल्ली दिनांक 


संसदेच्या सेटूल हॉलमध्ये फोटो ® हु बंदी होती. पण मला a R 
की जर ती बंदी नसती तर श्री. आंबेडकर यांचा तो लालबुंद चेहरा ठ 
असता व ती भारताच्या राजकीय इतिहासाची एक अमोल ठेव झाली असती. क 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा माझा प्रत्यक्ष संबंच असा एकदाच आला. 
मला अतिशय तिखट जिभेचे पण तितकेच सावध असे पुढारी बाटले. आ 
‹ तरुण भारता ने मला त्यांची एक मुलाखत घेण्यास सांगितले होते. र 
वेळ ठरवून त्यांच्याकडे गेलो. खूप गदा होती. मी काही प्रश्‍न तयार केले होते. कय 
तो कागद दिला. पण त्यांनी प्रश्‍नांची उत्तरे न देता बहुतेक सर्वच पुढाऱ्यांवर ति न 
टीका करण्यास सुरुवात केली. त्यांचे काही शब्द लिहिताही की नाहीत. डीप 
आपली वारी वाया घाळवावयाची नव्हती. तास दीड तास त बोलणे कना 
मी म्हटळे, “ आपण जे बोळला ris मुलाखत तयार करती.” पण 
बाबासाहेब म्हणाले, “ छे, मुलाखत वगैरे नाही ?. पण मी जिताय कळे 
तयार नव्हतो. मी पुन्हा म्हटले, “ मी मुळाखत तयार करतो. आ T ४ 
विण्यास आणतो. जो मजकूर आपल्यास योग्य वाटत नसेल ही गाळून च क 
बाबासाहेब म्हणाले, “ त्यात छापण्यासारसे काढीच नव्हते. श्री. pd ज्र 
दीडतास माझ्याशी जे बोळळे ते भाषेच्या दृष्टीने कदाचित क 
त्यात त्यांच्या अंतरीची तळमळ होती; मनातील आग बाहेर पडत होती, र 
जाणवले होते. 


3 





ग, 


निवडणूक 
आणि संयुक्त महाराष्ट्र 


१९५० च्या अखेरीस नाशिकला कॉंग्रेसचे 
अधिवेशन झाले. पं. नेहरू यांच्या इच्छेविरुद्ध 
सरदार पटेल यांचा पाठिंबा मिळाल्यामुळे श्री. 
पुरुषोत्तमदास टंडन अध्यक्ष निवडून आरे 
होते. श्री. टंडन हिंदीबाबत अतिरेकी विचाराचे 
आहेत असा समज होता. त्या काळी आपली 
भाषणे लिहवून घेण्याची पद्धत सुरू झाली 
नव्हती. श्री. टंडन यांचे इंग्रजी भाषण ऐकून 
आचार्य अत्रे असे म्हणाल्याचे आठवते की, 
“* आज माझा बराच गैरसमज दूर झाला.” 
हेच अधिवेशन सरदार पटेल यांच्या आयुष्या 
तील शेवटचे होते. व्यासपीठावर सरदार पटेल 
यांच्यासाठी एक तख्त मांडले होते. त्यावर 
मांडी घालून आणि झाळ पांघरून झांतयणे 
वसलेले सरदार पटेल मला आजही आठवतात. 
या अधिवेशनात त्यांचे भाषण -झाळे नाही. 
पण नाव न घेता त्यांच्यावर टीका मात्र भरपूर 
झाली. टीका करणाऱ्यांत उत्तर प्रदेशातील 
रफी गटाचे म्हणविणाऱ्या लोकांचा पुढाकार 
होता. या गटास नेहरूंचे पाठबळ आहे असे 
म्हटले जात असे. खूप टीका झाल्यावर सरदार 
पटेल यांचा पाठिंबा असलेल्या गटातील श्री. स. 
का. पाटील बोलावयास उभे राहिले. ते एवढेच 
म्हणाले, “ जे बोलले जात आहे, त्याचा अर्थ 
आम्हास समजतो. उत्तर द्यावयाचे म्हटले तर 
तितक्याच कडक झाब्दांत आम्हासही देता 
येईल. पण ते देऊ नये अशी इच्छा ज्यांस 
आम्ही आपला नेता मानतो त्यांची आहे 


Preseason 





१४ दिली दिनांक 


त्यामुळे काग्रेस =| फुटेल असे त्यांस वाटते आणि ती फुटू नये ही त्यांची इच्छा 
आहे. ” एवढेच बोलून ते खाली बसले. पक्ष फुटण्याच्या नंतरच्या संदर्भात ही गोष्ट 
बरेच काही सांगून जाते. 
नेहरू आणि पटेल यांच्यातील मतमेदाच्या अनेक कथा आहेत. मी दिल्लीत 

१९५० साली आलो असल्यामुळे आणि सरदार पटेल त्यानंतर फार काळ न राहिल्याने 

मला त्यांची प्रत्यक्ष फारशी माहिती नाही. पण पं. नेहरूंच्या मनात सरदार पटेल 

यांच्याविषयी खास आकस होता असे वाटावे अशा अनेक घटना माहीत आहेत. 

सरदार पटेळ वारल्यानंतर पं. नेहरूंनी पहिले पाऊल उचलले. त्यांच्या पाठिंब्यावर 

निवडून आलेल्या श्री. टंडन यांच्या कार्यकारिणीवर सभासदत्व नाकारून त्यांनी 

त्यांच्याशी सहकार्य करण्याचे नाकारळे. त्याची परिणती श्री. टंडन यांच्या राजी- 

नाम्यात झाली. तसे पाहिले तर श्री. टंडन यांनी आपल्या कार्यकारिणीत मंत्र्यांच्यापेक्षा 

प्रदेशा काँग्रेसच्या अध्यक्षांस अधिक प्रतिनिधित्व देऊन संघटना अधिक लोकझाही- 

प्रवण करण्याची पावले उचलली होती. त्या संघर्षात मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री 

श्री. रविदकर शुक्ल यांनी श्री. टंडनांना साथ दिली होती हे नेहरू कधीही विसरू 

शकले नाहीत. त्यांचा पाय थोडासा दुबळा होताच ते मुख्यमंत्री होऊ नयेत म्हणून 

१९५७ च्या निवडणुकीसाठी तुम्हांस तिकीट दिखे जाणार नाही असे सांगितले 

गेल्याची चर्चा त्या काळात भरपूर होती. आणि त्याचाच धक्का बसून ते अचानक 

वारले असेही बोलले गेले. 

या प्रवृत्तीचे दुसरे उदाहरण श्री. काकासाहेब गाडगीळ यांचे आहे. मी सरदार 

गटाचा आहे असे ते म्हणतही असत. १९५२ च्या निवडणुकीनंतर त्यांना 

मंत्रिमंडळात घेतले जाणार नाही अक्षी शंका त्यांना तर नव्हतीच, इतरांनाही नव्हती. 

पण याविषयी दोन कारणे सांगण्यात येत. काकासाहेबांना थापा मारण्याची खूप सवय 
होती हा एक आणि त्यांच्या खात्यात लाचळ्चपत वाढली हा दुसरा आरोप. काका- 
साहेब पेसे घेत होते असे कोणीही प्रत्यक्ष म्हटल्याचे मळा माहीत नाही. पण आडून- 
पाडून सुचविले अवदय जात होते. थापांच्या आरोपाचा इन्कार करता येणार नाही. 
पण बहुतेक राजकीय पुढाऱ्यांचा तो स्वभावच असतो. काहींच्या थापा उघडकीस 
येतात आणि काहींच्या येत नाहीत. निव्वळ त्यामुळे त्यांस मंत्रिमंडळाच्या बाहेर ठेवले 
गेले असेळ असे वाटत नाही. लाचछ्चपतीचा आरोप अधिक गंभीर आहे. पण 
याबाबत श्री. काकासाहेब गाडगीळ यांच्याशीच माझे एकदा बोलणे झाले होते. ते 
म्हणाले, “ मी कधी कोणाकडूनही एक पैसाही घेतला नाही. एकदा एकाचे नियमित 
काम माझ्यामार्फत झाल्यामुळे त्याने मला ५०० रुपये देऊ केळे होते. पण मी त्यास 
द्यायचे असतील तर दिल्लीच्या बृहन्महाराष्ट्र भवनास देणगी म्हणून दे असे सांगितले. ” 
कदाचित एक गोष्ट खरी असेल. काकासाहेब मोकळ्या मनाचे पुढारी असल्यामुळे 
त्यांचे दिल्लीतील घर सर्वोना खुळे होते. त्यामुळे त्यांच्या घरी येऊन राहणाऱ्यांनी 
काही गेरफायदा घेतला नसेळ असे खात्रीने म्हणता येणार नाही. माझ्यावर तरी 





निवडणूक आणि संयुक्त महाराष्ट्र" १५ 


आजही अशी छाप आहे की श्री. गाडगीळ सरदार पटेलांच्या गोटातील असल्यामुळेच 
निवडणुकीनंतर पहिल्या मंत्रिमंडळात त्यांस बगळले गेले. सरदार पटेलांचा मृत्युदिन 
कांग्रेसतफें साजरा करण्यास बऱ्याच उदिरा सुरुवात झाली. पहिला मृत्युदिन साजरा 
करण्याचे संसदीय काँग्रेस पक्षाने ठरबिले असता मला वेळ नाही असे पं. नेहरू म्हणाळे 
असल्याचेही त्या वेळी बोलले गेले होते. 


काकासाहेब थाप ठोकून देत असले तरी वाम-मार्गानी त्यांनी पैसा मिळवून ठेवला 
नव्हता असे वाटण्यासारखी नंतरची एक घटना आहे. त्या वेळी ते पंजाबचे राज्यपाल 
होते. दिल्लीस १९५६ साली मराठी नाट्य परिषद होती. ' महाराष्ट्र टाइम्स? चे माजी 
संपादक श्री. द्वा. भ. कर्णिक यांचेमुळे मी कोषाध्यक्ष म्हणून त्यात ओढला गेलो 
स्वागताध्यक्ष सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायाधीदा श्री. गजेन्द्रगडकर होते. या अधि- 
वेशनासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून तेरा हजार रुपये अनुदान मिळणार होते. एका 
बैठकीत प्रारंभिक खर्चाचा प्रश्‍न निघाला. पदाधिकाऱ्यांनी सुरुवातीस पाचपानरे 
रुपये स्वतःजवळचे द्यावेत आणि महाराष्ट्र सरकारचे पेसे आल्यावर ते परत घ्यावेत 
असे मी सुचविले. पण श्री. गजेन्द्रगडकर यांनी त्यास मोडता घातला. काकांना 
याबाबत विचारणा करावी, असे त्यांनी सुचविले. दिल्लीत होणाऱ्या मराठी नाट्य 
परिषदेशी काकांचा काहीच संबंध नसताना त्यांना त्रास का द्यावा हे मला समजत 
नव्हते. उलट स्वागताध्यक्ष श्री: गजेन्द्रगडकर यांची स्वतःची परिस्थिती हजार दोन 
हजार रुपये सहज उसने देण्यासाररत्री होती. काका त्या वेळी दिल्लीतच होते. श्री. 
गजेंद्रगडकर यांनीच त्यांना फोनवर विचारले. दोन हजार रुपयांची तात्पुरती तरतूद 
मी करू शकेन असे त्यांनी सांगितले. पैसे आणण्याची जबाबदारी माझ्यावर आली. 
मी पंजाब हाऊसमध्ये गेलो आणि काकांनी बृहन्महाराष्ट्र भवन निधीतून एक हजार 
रुपयाचा चेक देवबिळा आणि स्वतःच्या खात्यातून हजार रुपयाचा चेक दिला. पण 
चेक देताना म्हणाले, “ गंगाधर, माझे पैसे परत मिळतील ही जबाबदारी तुझी बरं.” 
मी कबुली दिली आणि नंतर त्या वेळच्या मुंबई सरकारकडून पैसे येताच ते परतही 
केले. मी काकांचे पैसे परत केल्यामुळे श्री. गजेन्द्रगडकर. कोरे काही मंडळी माझ्यावर 
नाराज झाली, ही गोष्ट निराळी. काकांची वृत्ती खोटानाटा पैसा करणाऱ्या माणसाची 
होती असे मला कधीच वाटले नाही. 
_ १९५२ सालच्या पहिल्या निवडणुकीचा प्रसंग. माझी * नवभारत टाइम्स "मधे 
नेमणूक झाली नव्हती. पण वृत्ती पत्रकारितेची. यामुळे मी आपल्या खर्चाने 
निवडणुकीत थोडेफार हिंडण्याचे ठरविले. मूळ अळाहाबादचा असल्यामुळे तेथील 
आकर्षण है तर होतेच आणि भारताचे पंतप्रधान, महात्मा गांधींचे राजकीय वारस 
पं. नेहरू हे तेथील फूलपूर मतदारसंघातून उभे राहणार होते. नेहरूत्वी लोक प्रियता 
अफाट होती. पं. नेहरूंनी आपल्या मतदारसंघात प्रचारासाठी न जाण्याचा निर्णय 
जाहीर केला होता. त्या हिंदुकोड विलाबर अनुकूळ-प्रतिकूल चर्चा चाळू होती. 














E ६ दिल्ली दिनांक 


पं. नेइरूंस हिंदू भावनांची किंमत नाही असा प्रचारही बराच होत असे. पं. नेहरूंच्या 
विरुद्ध त्या मतदारसंघातून श्री. प्रभुदत्त ब्रह्मचारी नावांचे एक साधू उभे राहिले 
होते. पं. नेहरू निवडून येतील याविषयी कोणाच्याही मनात संद्राय नव्हता. पण 
नेहरूंच्याविरुद्ध उभे राहणाऱ्याची अनामतही जस्त झाली पाहिजे, अशी कँग्रेसजनांची 
स्वाभाविक इच्छा होती. पण प्रभुदत् ब्रह्मचारी यांच्याविषयी धार्मिक श्रद्धा असलेल्यांत 
खूप आदर होता. त्यांना लोक “बाबा ? म्हणत. ते तांडातून “ हरेराम, दरेक्ृष्ण हरे 
मुरारे * याशिवाय अन्य शब्द उच्चारीत नसत. पं. नेहरूंचे मुख्य एजंट श्री. राय 
अमरनाथ अग्रवाल म्हणून होते. ते अळाहावादचे एक मोठे प्रस्थ होते. त्यांस * बडी 
'कोठीवाळे ? म्हणत. पण “ बाबांचा मुख्य आधार गंगेच्या दुसऱ्या कडेला वसलेल्या 
झुंडी ( जुने नाव प्रतिष्ठानपूर ) गावातील श्रद्धाळू नावाडी होते. झूँशझीत बाबांचा 
आश्रम होता. अलीकडच्या किनाऱ्यावरील नावाड्यांचे ठेकेदार श्री. राय अमरनाथ 
अग्रवाल होते. 
बाबांच्या वाढत्या प्रभावासुळे काग्रेस क्षेत्रात काळजी निर्माण झाली. आपल्या 
मतदारसंघात न जाण्याचा नेहरूंचा हट्ट कायम होता. अखेर डॉ. कैलासनाथ काटजू 
यांनी त्या मतदारसंघात मेहरूंसाठी हिंडण्याचे ठरविले. त्यांच्या सभांतीळ प्रचाराचा 
आशय असा असे : “ मी कॉग्रेसमघे आदे, पण मी दिंदूदी आहे. माझ्या कपाळावर 
नेहमी असणारा गंधाचा मोठा टिळा बघा. मी काग्रेसमघे असेतो हिंदुकोड बिल 
पास होईलच कसे?” Fie 
मतदानाच्या दिवशी मी अळाहावादला होतो. मतदारसंघात थोडाफार i हेंडलो. 
काइमीरचे पंतप्रधान (मुख्यमंत्री) म्हणविणारे शेख मुहम्मद अब्दुल्ला हे पं. नेहरूंच्या 
मर्जीतून तोपर्यंत उतरळे नव्हते. त्यांनी पं. नेहरूंचे काम करण्यासाठी कारिमिरातून 
तरुण मुलींचा एक ताफा पाठविला होता. त्यांपैकी अनेकांची चित्रे heen त्या काळी टिपली 
होती. त्या वेळी असे सांगण्यात आले की या मुली मतदार खेड हात धरत आणि 
पं. नेहरूंस मत देण्यास सांगत. तरुण गोर्‍्या-गोमट्या मुलींनी हात धरणे ही एक 
नवलाईच होती. बाबांचा आश्रम असलेल्या झँझी या भागात एक निराळेच दृददय 
दिसले. अळीकडे अशा घटना मुळीच महत्त्वाच्या वाटणार नाहीत. पण त्या काळी 
त्यादेखील फारच बिचित्र वाटल्या. छो 
अलाहाबाद विद्यापीठातील विद्यार्थी नेहरूंच्या वतीने काम करीत होते. त 
मतदानाच्या वेळी मतदारकेंद्राकडे जाणाऱ्या रस्त्याबर ते उमे होते. एखादा खेडूत 
मतदार जाऊ लागला की त्यास ओरडून विचारीत, “ कोणास मत देणार ! र: 
मतदाराने “ पंडितजी को ” असे उत्तर दिळे तर काही होत नसे. पण जर त्यान 
“ बाबा को ? असे सांगितले तर हे विद्यार्थी जोराने ओरडत, “ पोलिस ”. री जवळ 
असरेल पोलिस तसे करीत काहीच नसत. हाक ऐकून तिकडे बघत. पण अशिक्षित 
आणि खेडवळ माणसास गर्भगळीत करण्यास तेवढे पुरेसे होई. पण यानंतरदेरवील 
श्री. प्रभुदत्त ब्रह्मचारी यांची अनामत जप्त झाली नाही. येबढी मते त्यांस मिळाळी 


निवडणूक आणि संयुक्त महाराष्ट्‌ १७ 


श्री. बाबासाहेब आंबेडकरं यांच्याप्रमाणेच डॉ. इयामाप्रसाद मुखजीं हे लोकसभेच्या 
पहिल्या निवडणुकीपूर्वीच मंत्रिमंडळातून बाहेर पडळे होते. निवडणुकीत ते पुन्हा 
निवडूनही आले. डॉ. मुखजीं हे अत्यंत प्रभावी वक्‍ते होते. निवडणुकीत झालेल्या 
गैरप्रकारांची चर्चा त्याही काळात होत असे. एक दिवस डॉ. मुखर्जी सेटल हॉलमधे 
अनौपचारिक चचेत आम्हा पत्रकारांस म्हणाले, “ नेहरू आज भडकणार. ” त्याच 
दिवी प्रश्‍नोत्तराच्या तासानंतर बहुधा राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर झालेल्या चर्चेत 
निवडणुकीत झालेल्या गेरप्रकारांचे त्यांनी वाभाडे काढले. ते मांडीत असलेल्या युक्ति- 
वादामुळे असो अगर गंगेच्या प्रवाहाप्रमाणे असलेल्या त्यांच्या वक्‍्तृत्वगोळीमुळे असो, 
सर्व सभाग्रह निःस्तब्ध होऊन त्यांचे भाषण ऐकत होते. सभाग्रहावर खूपच छाप 
पडली होती. ती कमी करण्याचा हेतू असेल अगर पं. नेहरूंनी डो. मुखर्जी यांच्या 
भाष्रणात तसे वाक्‍य ऐकले असेळ, ते एकदम भडकरे आणि टेबलावर मूठ आपटून 
काही तरी जोरात म्हणाले. नेहरूंनी ही भूमिका घेतल्यानंतर इतर कॉंग्रेस खासदारही 
आरडाओरड! करू लागले. सभाग्रहात एकच गोंधळ झाला. श्री. दादासाहेब 
मावळणकर हे त्या वेळी लोकसभेचे सभापती होते. 

थोड्याच वेळात गोंधळाचे जे कारण व्यक्त झाले ते असे की, डॉ. मुखर्जी यांनी 
आपल्या भाषणात निवडणुकीत पैसा आणि बायका ( मनी अड वूमन ) यांचा 
वापर झाला असे म्हटले आणि "यात विशेषतः बायकांचा वापर या झाब्दप्रयोगावर 
पं. नेहरूंचा साहजिक असा राग होता. पण मी पैसा आणि दारू ( मनी अँड वाइन ) 
असे शब्द वापरले आहेत. बायका शब्द वापरला नाही असे डॉ. मुखर्जी म्हणत होते 
पण नेहरूंचे म्हणणे असे होते की, त्यांनी बायका हा शब्दच वापरला. अखेर जेवणाच्या 
तासानंतर भाषणाचे रेकॉर्ड बघण्याचे ठरले. रेकॉडमधे मनी अंड वाइन ( पैसा आणि 
दारू ) असाच दाब्दप्रयोग होता. पं. नेहरूंनी लगेच चुकीचे ऐकल्याबद्दळ दिलगिरी 
व्यक्त केली. प्रकरण संपले. नेहरूंनी खरोखरच चुकीचे ऐकले अगर डॉ. मुखर्जी 
यांच्या भाषणाची छाप कमी करण्यासाठी त्यांनी ते नाटक केले किंबा १९५२ च्या 
निवडणुकीत त्यांच्या मतदारसंघात कारिमरी तरुण मुली आल्याचा हा इञ्ञारा आहे, 
असा समज झाल्यामुळे ते चिडले १ संसदीय इतिहासात गाजलेल्या या गोंधळाचे खरे 
कारण यांपैकी कोणते हे आजही सांगता येणार नाही. 


५ नोव्हेबर १९५२ रोजी “नवभारत टाइम्स'मधे माझी नेमणूक झाली. त्या वेळी त्या 
पत्राचे माळक शेठ रामकृष्ण डालमिया हे होते. तो काळ पाकिस्तानविरोधी भावनांचा 
होता. निर्वासितांचा प्रश्‍न डोळ्यांपुढे होता. अल्पसंख्याकांवर पाकिस्तानमधे होणाऱ्या 
अत्याचारांनी मन उफाळून निघत असे. मी ' नवभारत टाइम्स "मधे * राजधानी- 
तून ? हे सदर लिहीत असे. मी स्वतंत्रपणे हिंदीत लिखाण करतो यासाठीच श्री. 
रामगोपाल विद्यालंकार यांनी माझी निवड केली होती. माझ्यापू्वी श्री. व्ही. व्ही. 
प्रसाद नावाचे एक पत्रकार इंग्रजीत हे सदर लिहीत आणि त्याचे हिंदीत भाषांतर 


र 
९ 








१८ दिल्ली दिनांक 


केले जाई. मी देखील त्या वेळचा “ पाकिस्तान ? या | विषयावर लिहीत असे 

आणि पाकिस्तानच्या धोरणावर कडक टीका करीत असे. त्यामुळे पत्राचा खपही 

वाढत होता. 

पण एक दिवस श्री. विद्यालंकार यांनी मळा आपल्या स्वोलीत बोलावले ब म्हणाले, 

“ आज शोेटजीने बोळावळे होते. त्यांचे म्हणणे आहे की, * पाकिस्तानबाबत भारता- 
चीच भूमिका अन्यायाची आहे. नवभारत टाइम्समधे पाकिस्तानविरुद्ध तुम्ही जे 
काही लिहिता ते सर्व बंद करा. ” काय करावे हा प्रश्‍न पडला आहे. मी नुकताच 

* नोकरीस लागलो होतो. मी म्हटले, “ पंडितजी, तुम्ही सांगा तसे करू.” शेट डाळमिया 
हे तसे गोहत्या बंदीवाळे आणि हिंदू महासभेचे पुरस्कते असल्यामुळे नेहरू-पटेल 
विरोधी होतेच. पाकिस्तानात त्यांचे काही व्यापारिक हितसंबंध गुंतल्यामुळे भारतीय 
पुढाऱ्यांवर त्यांचा अधिक राग होता. श्री. रामगोपाल थोडा विचार करून म्हणाले, 
“४ तुमच्या लिखाणात मुळीच बदल करू नका. मी त्यास फक्त मथळे देणार नाही. ही 
मोठी माणसे सर्व मजकूर वाचीतच नाहीत. हा मार्ग स्वीकारल्यास वाचकांस हवा तो 
मजकूर मिळेल. पत्राचा खप कमी होणार नाही आणि शेटजींचाही रोष शक्‍यतोवर 
ओढवणार नाही. ” नंतर झालेही तसेच. पुढे काही काळाने श्री. विद्याळंकार यांस 
शेटजींनी कामावरून दूर केळे. पण पाकिस्तान विरोधी लिखाणाबाबत त्यांनी पुढे 
कधीच तक्रार केली नाही. प 


पं. नेहरू आणि सरदार पटेळ यांचे जमत नव्हते. सरदार पटेल वारल्यानंतर 
पं. गोबिंदवलभ पंत उत्तर प्रदेशाच्या मुख्यमंत्रिपदावरून दिल्लीस आणेपयेत पं. नेहरूंस 
चांगला ग्रहमंत्री मिळाला नव्हता. सरदार पटेल यांच्यानंतर माजी गव्हनैर जनरल श्री. 
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हेही काही काळ गृहमंत्री हते. पण विचारसरणीमुळे पं. नेहरू 
आणि त्यांचे सूत कधीच जमले नाही. तसेच ते अतिशय बुद्धिवादी असल्यामुळे पं. 


नेहरू आणि त्यांचे जुळणे तसेही शाक्य नव्हते. श्री. राजगोपालाचारी यांचेनंतर काही ` 


काळ डॉ. कैलासनाथ काटजू हे ग्रहमंत्री होते. पण ते नावाजलेले वकील जरी असले 
तरी त्यांच्या बोळण्याने आणि व्यवहाराने लोक अधिक नाराजच झाले. ब्रिटिशांची 
जी कायदा पद्धती भारताने स्वीकारली तिचा मूळ पाया, शंभर गुन्हेगार सुटले तरी 
चालतील पण एकाही निरपराधी व्यक्तीस शिक्षा होता कामा नये हा आहे. पण 
डॉ. काटजू यांनी एका पत्रकार परिषदेत काही निरपराध्यांना शिक्षा झाली तरी 
चारेल पण एकही गुन्हेगार सुटता कामा नये ही भूमिका घेतली असल्याचे मला 
आठवते. त्यामुळे त्यांच्यावर पत्रकार बरेच नाराजही झारे होते. याशिवाय त्यांची 
कामाची पद्धतही विचित्र होती. ते फायलींवर लौकर निकाल घेत नसत आणि त्याचे 
ते समर्थनही करीत. ते म्हणत; “ फाईल ठेवून दिल्याने अनेक प्रइनांचा निकाल 
आपोआप लागतो. काही प्रश्‍नांवर निकाल घेण्याची गरजच उरलेली नसते. त्यामुळे 
निकाल घेण्याचे प्रन कमीत कमी उरतात आणि संभाव्य संघर्षास वाब राहात नाही 





निवडणूक आणि संयुक्त महाराष्ट्र १९ 


र ६ अनुभव घेतल्यानंतर पं. नेहरूंनी उत्तर प्रदेशचे त्या काळचे 
पंत यांस गृहमंत्री म्हणून दिल्लीस आणावयाचे 
म न र करभ पंत उत्तरप्रदेशीय राजकारणात नेहरूंजवळ समंजल्या 
ड जया गटात नव्हते. पं. नेहरूंचे खास मित्र श्री. रफी अहमद किदवई यांच्याशी 
त्यांचे राजकीय वितुष्टही होते. पण श्री. पुरुषोत्तमदास टंडन यांच्याशी पं. नेहरूंचा 
संघर्ष झाला असताना पंत पं. नेहरूंच्या वतीने उभे राहिले होते. तसे ते विचारसरणीच्या 
दृष्टीने टंडन यांचे ठा मूल समजले जात. स्वातंत्र्यापूर्वी पं. नेहरूंच्या पत्नी श्रीमती 
कमला नेहरू वर्भा श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित यांचे नणंद-मावजईच्या भांडणाचे 
जे राजकारण होते त्यात पं. पंत श्रीमती नेहरूंच्या आणि श्री. किदवई श्रीमती पंडित 
यांच्या बाजूने समजले जात. पं. पंत यांस केंद्रात आणल्यास श्री. रफी अहमद 
किदवई यांस उत्तर प्रदेशाच्या मंत्रिमडळाचे प्रमुख म्हणून पाठविळे जाईल अक्शीही 
वी त्या काळी होती. पण उत्तर प्रदेशातील आपला पाया सुटू न केण्योत्या दृष्टीने 
न क र हाळ झाळे नाहीत आणि श्री. किदवईना! उत्तर प्रदेशात पाठविले 
be र हे अतिशय हुशार आणि उत्कृष्ट संसदपटू होते. त्यांचा आवाज वर 
र म्ही कधी ऐकलाच नाही. स्वातंत्र्य संग्रामात त्यांस बसलेल्या लाठीमारामुळे 
त्यांची मान सतत हृळत असे. ते विरोधकांच्या मुद्दचास नकार देत आहेत असे वाटे 

आवाज न चढविता ते विरोधकांचे सर्व मुद्दे खोडून काढीत. हिंदी आणि इंग्रजी था 
दोन्ही भाषांवर त्यांचे समान प्रभुत्व होते. त्यांचे व पं. नेहरूंचे विचार फारसे जुळत 
० ह: पं. नेहरूंच्या विरुद्ध जाहीर तर नव्हेच पण खासगीतही त्यांनी कधी 
नवया न नाही. यासंबंधी एक गोष्ट अशी सांगतात की, अनेक प्रकरणी 
ढा - टी. टी. कृष्णामाचारी यांनी काही विशिष्ट प्रश्‍नांबाबत पं. नेहरूंची 
वूमिका कशी चुकीची आहे है त्यांस पटविले. श्री. कृष्णामाचारी यांच्या आग्रहास्तव 

पं. नेहरूंझी त्यांनी त्या विषयावर बोलण्याचे कबूल केले. पण त्यासाठी नेहरूंकडे जाऊन 
परत आल्यानंतर विचारले असता पंत मान हलवीत म्हणाले, “ अरे चाजा, च्व 
सर्व गोष्टीस मी होकारच दिला आहे त्यास कुठल्याही प्रश्‍नावर मी नको कसे म्हणणार ० 


कतक सहमत नसलेल्यास सर्व प्रकारे आपल्या बाजूस वळवून 
र क र्ट ह र - याचा एक अनुभव मलाही आला. त्या काळात मंत्र्यास 

अवघड व्हते. पं. गोबिंदबछभ पंत आणि श्री. रफी अहमद किदवई यांच्या- 
कका तर रोज दरबार लागत. मीही बहुतेक तिथे रोज जात असे. के यांचा 
दरबार असला तरी कुठलीही सरकारी गोष्ट जी सांगण्यासारखी 

पो त्यांच्याकडून कोणालाही कळत नसे. वेडेवाकडे प्रश्‍न टाकून माहिती काढणे 
दी पत्रकारांची कला असते. एकदा आम्ही त्यांस असेच छेडीत असताना ते किंचितही 


न रागावता म्हणाले, “ अरे बावा, याने 
वा, थाने तुम्ही माझ्याकडून आणखी काही 
शकाल असे तुम्हास वाटले तरी कसे १ ?? ` प ली 








२० दिल्ली दिनांक 


राजभाषा आयोगाच्या अहवालावर विचार | संसद सभासदांची ` एक 
समिती नेमण्यात आली होती. मी “ नवभारत टाइम्स? या हिंदी वृत्तपत्रात काम 
करीत असल्यामुळे समितीच्या बैठकीत कदी चर्चा होते हे आमच्या वाचकांस कळविणे 
मला अत्यंत महत्त्वाचे वाटत असे. घटनेने हिंदीस राजभाषा म्हटले असरे तरी 
तिच्याविषयीचा काही लोकांचा बिरोध कायम होता. मी काही सभासदांशी संधान 
बांधून ठेवले. आमच्या वृत्तपत्रात समितीच्या बैठकीचे विस्तृत बिवरण येत असे, 
होणारे खटकेही छापले जात. कम्युनिस्ट सभासद आणि अंग्लो-इंडियन खासदार फेकू 
,अथनी यांची भूमिका हिंदीबिरोधी असल्यामुळे, हिंदी क्षेत्रात ताण वाढावयास लागला 
होता. या संदर्भात पं. पंत यांनी मळा एकदा बोलावून म्हणाले, “ संसदीय समितीचे 
वृत्त छापता येत नाही. तो संसदेचा हक्कभंग होतो, दे तुम्हास माहीत नाही काय १?? 
मी या प्रश्‍नासाठी तयार होऊनच गेलो होतो. मी लगेच उत्तर दिले, “ ही संसदीय 
समिती नाही, ही संसद सभासदांची समिती आहे. तिची नेमणूक ग्रहस्वात्याने केली 
असून लोकसभेचे सभापती अगर राज्यसभेच्या अध्यक्षाने केलेली नाही. ” यावर पंत 
म्हणाले, “ ते ठीक असेल, पण देशाच्या हिताचा काही विचार कराल किंवा नाही ? 
तुमच्या वृत्ताने लोकांच्या भावना भडकतात, ते योग्य नाही. हिंदीला राजभांप्रेचे पद 
व्यवहारात सवौच्या सहकार्यानेच मिळू शकेल. ? पं. पंत यांनी असे म्हटल्यानंतर समितीचे 
वृत्त भडक भाषेत छापण्याच्या आपल्या भूमिकेवर मीही कायम राहू शकलो नाही. 


आपल्याला हवे ते करून घेण्याची पं. पंत यांची हातोटी मोठी बिचित्र असे. राज्य 
पुनर्रचना आयोगाची नेमणूक झाली होती. तत्पूर्वा उत्तर प्रदेश फार मोठे राज्य 
असल्यामुळे, ते एकभाषी असले तरी त्याची किमान दोन राज्ये तरी करावीत 
अक्षी मागणी प्रामुख्याने उश्षर प्रदेद्याबाहेरीळ लोकांकडून होत असे. याचे राजकीय 
कारणही होते. उत्तर प्रदेशाच्या मोठ्या आकारामुळेच देशाच्या राजकारणावर उत्तर 
प्रदेशाची पकड अधिक आहे असा समज होता. “ इंडिया दॅट इज भारत, दॅट इज 
यूपी. ” असे लोक म्हणत आणि ते तसे खोटेही म्हणता येणार नाही- आतापर्यंत 
झालेल्या एकूण सहा पंतप्रधानांत पं. नेहरू, श्री. लालबहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा 
गांधी आणि चरणसिंग हे सर्व उत्तर प्रदेशातीळच, श्री. गुलझारीलाल नंदा हे नेहरू आणि 
लालबहादुर शास्त्री यांच्या मृत्यूनंतर हंगामी पंतप्रधान होते व गुजरातमधील श्री -मोरारजी 
देसाई यांची कारकीर्दही फार काळ टिकू शकली नाही. श्री. चरणसिंग हे काळजीबाहूच 
पंतप्रधान झाळे हे जरी खरे असले तरी प्रामुख्याने उत्तर प्रदेशातीळच खासदाराच्या 
पाठिंब्याने त्यांस ती जागा मिळू शकली. श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्याविषयी नाराजी 
असूनही * हमारी बिटिया ? असे म्हणून त्यांस बराच काळ संबोधिले जात असे. 

अशा या उत्तर प्रदेशाचे तुकडे होऊ नयेत याची काळजी पं. पंत यांनी अतिशय 
सावधगिरीने घेतली. राज्य पुनर्रचना आयोगाचे एक सभासद पं. हृदयनाथ कुंझरू 
हे उत्तर प्रदेशाचे होते. श्री. पणिक्कर हे केरळचे; त्यांचे मत उत्तर प्रदेश फार मोठा 








निवडणूक आणि संयुक्त महाराष्र २१ 


असल्यामुळे त्याची लहान राज्ये करावीत असे होते, आणि ते लोकांस माहीतही होते- 
आयोगाचे अध्यक्ष श्री. फाझळ अली यांची याविषयीची निश्चित भूमिका काय असेल 
याची कल्फूजा नव्हती. त्या काळात जी माहिती पसरली ती अशी की पं. पंत यांनी 
श्री. फाझल अली यांस एकदा सहज म्हटले, “ माझे तसे काही म्हणणे नाही, पण 
आयोगाने जर उत्तर प्रदेशाची फाळणी करण्याचे सुचविले तर लोक म्हणतील की 
तुम्ही मुसलमान असल्यामुळे राम आणि कृष्णाच्या जन्मभूमीचे तुकडे केले. ?” 
यानंतर काय घडले असेल याची कल्पना करता येण्यासारखी आहे. अहवालात उत्तर 
प्रदेशाची फाळणी करण्याची शिफारस नव्हती. देशाच्या फाळणीच्या पाश्वभूमीत 


आपल्या धर्मनिरपेक्षतेच्या प्रतिमेची जपणूक करणाऱ्या कुठल्याही मुसलमानाने दुसरे 
काय केले असते ? 


पहिल्या निवडणुकीनंतर राज्यपुनर्र॑चनेचा प्रश्‍न खूप गाजला. बहुधा राज्यपुनरचना 
आयोगाच्या अहवाळानंतरची गोष्ट. संयुक्‍त महाराष्ट्राच्या चळवळीने आकार धरला 
होता. वाकी प्रांतांतीळ सोडाच खुद्द त्या वेळच्या मुंबई प्रांतातील सुद्धा कुठलेही इंग्रजी 
देनिक संयुक्त महाराष्ट्राच्या कल्पनेचा पुरस्कार करीत नव्हते. मुंबई प्रांताचे मुख्यमंत्री 
श्री. मोरारजी देसाईनची “टाइम्स ऑफ इंडियाःवर दारूबंदीबाबत पत्राच्या धोरणामुळे 
खफा मजी होती आणि पत्राच्या सरकारी जाहिराती बंद झाल्या होत्या. त्या वेळी 
टाइम्सचची मालकी होट रामकृष्ण डालमिया यांच्याकडे होती. पत्र मोरारजीवर नाराज 
आहे याची जाणीव असल्यामुळे संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या पुढाऱ्यांची इच्छा 
पत्राचा पाठिंबा आपल्यास मिळावा अक्षी होती. मध्यस्थांच्या द्वारे भेटीगाठी झाल्या. 
अझा एका मध्यस्थाशी चर्चा होत असताना मी हजर होतो. श्री. डाळमिया पाठिंबा 
देण्यास तयार होते. चळवळ यशस्वी झाल्यानंतर सरकारी जाहिराती पुन्हा सुरू 
व्हाव्यात या अटीवर. व्यवहाराच्या दृष्टीने ही फारशी मोठी अट नव्हती. पण चर्चा 
करण्यास गेलेले श्री. भाऊसाहेब हिरे यांना ती मान्य करण्याचे धाडस झाले नाही. 

पुढीळ गोष्टीची मळा प्रत्यक्ष माहिती नाही. पण पुढे घडलेल्या परिणामावरून 
ती खरी असावी असे वाटते. या वाटाघाटीची कुणकुण श्री. मोरारजी देसाई यांच्या 
गटास लागली. त्यांचा काहीतरी व्यवहार ठरला, २५ वर्षीच्या टाइम्स वृत्तसंस्थेच्या 
माझ्या नोकरीत विशिष्ट भूमिकेतून लिहावे असे मला सांगण्यात आल्याचा एकमेव 
प्रसंग ओढवला तो संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीविषयी. हा निर्देश लेखी नव्हता, 
तोंडी होता. मी त्या वेळी * नवभारत टाइम्स? चे काम बघत होतो. माझ्या ४० 
वर्षीच्या आपल्या पत्रकारी जीवनात आपल्यास जे पटत नाही ते लिहिण्याचे प्रसंग 
फारच मोजके आले, त्यांपैकी हा एक प्रसंग. विचारांच्या दृष्टीने संयुक्त महाराष्ट्राची 
चळवळ मला मान्य होती. पण पत्राची भूमिका निराळी होती. मी आपली अडचण 
संपादक श्री. रामगोपाल विद्यालंकार यांस सांगितली. त्यांनी त्यातून एक मार्ग काढला. 
तो फारसा चांगला नव्हता, पण व्यावहारिक जीवनात दुसरा इलाज नव्हता. ते 














२२ दिल्ली दिनांक 


म्हणारे, “ तुळा जे योग्य बाटेळ ते लिही. पण शेवटी | ही चळवळ देशहिताची नाही ? 
असे वाक्य जोड. ” मोठ्या द्विभाषिकातची कल्पना पुढे आल्यानंतर माझ्या सदरात 
संयुक्त महाराष्ट्राच्या बतीने सर्व युक्तिवाद मांडूनही मला देबी अनेकदा पुढील वाक्‍य 
लिहिलेले आठवते : “ हे सर्व असले तरी मोठे द्विभाषिक हैच देशहिताचे आहे. ”? 


श्री. काकासाहेब गाडगीळ यांचा अपवाद सोडल्यास महाराष्ट्रातील कॉँग्रेस पुढा- 
ज्यांस काँग्रेस हायकमांडसमोर स्पष्टपणे बोलण्याचे धाडस होत नसे. महाराष्ट्रातील 
“जनतेपुढे त्यांचा. आवाज मोठा असे, पण केंद्रीय नेतृत्वाशी बोलताना मात्र त्यांचा 
सूर दबलेला असे. अमृतसर काँग्रेसमधे राज्यपुनर्रचना आयोगासंबंधी एका ठरावावर 
चर्चा होत असताना मौलाना अबुळ कलाम आझाद असे म्हणाल्याचे मळा आजही 
आठवते की, “ महाराष्ट्रात या प्रश्‍नावर भावना तीब्र आहेत असे म्हटले जाते. पण 
महाराष्ट्राचे प्रतिनिधी काँग्रेस कार्यकारिणीत बोळतात अगर आमच्याशी निराळी चर्चा 
करतात, त्यावरून तरी तसे वाटत नाही. ” 


मोठे द्विभाषिक निर्माण झाल्यानंतर १९५७ मधे ज्या निवडणुका झाल्या त्यात 
महाराष्ट्र आणि गुजरात या दोन्ही राज्यांत कॉंग्रेसने बराच मार खाल्ला. महाराष्ट्रात 
कांग्रेसचे पुनरुज्जीवन करण्याविषयीची चर्चा होत असे. त्याचा जो मार्ग म्हणून 
श्री: देवकीनंदन नारायण यांनी सांगितळा तो माझ्या आजही लक्षात आहे. जाति- 
जमातीची भावना कमी करण्याच्या राष्ट्रीय दृष्टीच्या पार्श्वमूमीतून तो अधिकच उठून 
दिसतो. ते त्या वेळी प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष होते. ते म्हणाले, “ महाराष्ट्रातील ब्राह्मण- 
वर्ग अतिशय बुद्धिमान आहे. महाराष्ट्रातील पहिल्या दर्जाचे नेतृत्व त्यांचे हातीच आहे. 
पण काग्रेस चळवळीचे नेतृत्व महात्मा गांधींच्या हाती असल्यामुळे ब्राह्मण कोँग्रेस- 
पासून दुरावले. महाराष्ट्रात त्यांच्या नेतृत्वास ब्राह्मणांनी कधीच मान्यता दिली नाही. 
श्री. गाडगीळ, श्री. शंकरराव देव वगेरे हे काग्रेसमधे होते, पण ते दुय्यम दजे 
पुढारी. पण ब्राह्मणांशी वैर असल्यामुळे बहुजनसमाज, ज्यास मराठा समाज म्हणतात, 
तो काँग्रेसबरोबर आळा. त्यामुळेच कॉँग्रेस आतापर्यत महाराष्ट्रात टिकली. पण सं 4 
महाराष्ट्राच्या चळवळीत ब्राह्मण आणि मराठा समाज हे एकत्र आले, त्यार 
महाराष्ट्रात कॉग्रेसचा पराभव झाला. महाराष्ट्रात काँग्रेसला जर आपली गेलेळी ताकद 
पुन्हा मिळवायची असेल तर ब्राह्मण आणि मराख्यांत फूट पाडली पाहिजे. ” 


श्री. चिंतामणराव देदामुख हे. अर्शमंत्रिपदावर असताना काँग्रेसच्या तिकिटावर 
निवडून आले होते. मुंबईसकट संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीचा स्वीकार न झाल्यास 
आपल्या पदाचे राजीनामे देण्याचा ठराव महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीने केला 
होता. ही बातमी दिल्लीस, ठराव झाला त्याच रात्री पोचली. माझ्या एका पत्रकार 
मित्राने श्री. चिंतामणराव यांस फोन करून बातमी सांगितली आणि त्यांची प्रतिक्रिया 





निवडणूक आणि संयुक्त महाराष्ट्‌ २३ 


विचारली. ते फोनवरच म्हणाले, “मी मागे राहणार नाही. ” तसे ते काँग्रेसचे 
कार्यकर्ते नव्हते. त्यांचे गुण आणि ज्ञानामुळे त्यांस अर्थमंत्री करून कांग्रेसचे तिकीट 
देण्यात आले होते. पण नंतर महाराष्ट्र प्रदेश कॉग्रेसच्या त्या ठरावाची अंमलबजावणी 
करणारे ते एकटेच शिल्लक उरले. 


भाषिकाच्या निर्मेतीनंतरही संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ चालूच होती. पंजाबी 
भाषी पंजाबी सुभ्याची मागणीही पुढे आली होती. या मागणीस जातीय रंग असल्या- 
मुळे व ही पाकिस्तानची मागणी आहे असे वाटत असल्यामुळे ती स्वीकारण्यास पं. 
नेहरू आणि केंद्र सरकारचे इतर पुढारी तयार नव्हते. पंजाबमघे चळवळ जोरात 
होती. श्री. काकासाहेब गाडगीळ हे राज्यपाल होते. श्री. प्रतापासिंग कैरो मुख्यमत्री. 
पंजाबची चळवळ अधिक कोफावेल म्हणूनही संयुक्त महाराष्ट्राच्या कल्पनेस विरोध 
होत होता. एकदा श्री. काकासाहेब गाडगीळ मळा म्हणाले, “ पंजाबमुळे संयुक्त 
महाराष्ट्राच्या निर्मितीत अडचण येण्याचे कारण नाही असे कैरो यांचे मत आहे. ” 
ते म्हणतात, “: आमचे आम्ही बघून घेऊ, तुमचा एकभाषी प्रांत होऊ द्या. ? 
श्री. कैरो तसे म्हणाले की नाही हे सांगण्यासाठी दुसरा पुरावा मजजवळ नाही. पण 
श्री. कैरो हे निधड्या छातीचे होते त्यामुळे ते तसे म्हणाले असतील असे आजही वाटते. 


श्री. यझोबंतराव चव्हाण यांच्याविषयी मी प्रथम ऐकले आणि त्यांस बघितले, 
पंजाबमधील काँग्रेसच्या एका अधिवेशनात. दिल्लीत त्या वेळी ' केसरी चे काम 
श्री. द्वा. भ. कर्णिक है पूर्वाश्रमीचे रॉयिस्ट असल्यामुळे श्री. चव्हाणांचे. मित्र होते. 
“ मला संयुक्त महाराष्ट्र हवा आहे. पण पं. नेहरू आणि संयुक्त महाराष्ट्र यांत निवड 
करावयाची झाली तर मी पं. नेहरूंस निवडीन ” असा त्यांच्या कळटणच्या भाषणाचा 
वृत्तान्त त्यांनीच मला सांगितला होता. प्रवाहापेक्षा थोडे निराळे जाणाऱ्याविषयी मला 
नेहमीच आपुलकी वाटत असे. मी श्री. चव्हाण यांच्याकडे अधिक आदराने बघू 
लागलो, त्याला आणखी एक कारण होते. भाषावार राज्यरचनेचे तत्त्व जरी मान्य 
असले तरी त्याबाबत बिशिष्ट मर्यादेपलीकडे जाणें मळा योग्य वाटत नव्हते. श्री. 
काकासाहेब गाडगीळ हे मूळतः राजकारणी. ते प्रत्येक साधनाचा वापर राजकारणा- 
साठीच करीत. निश्चित वर्ष आठवत नाही, वहुधा १९५५-५६ असावे, संयुक्त . 
महाराष्ट्राची चळवळ जोरात सुरू होती. बृहन्महाराष्ट्र परिषदेचे अधिवेदन दिल्लीत 
होते. बृहन्महाराष्ट्र मंडळाचा मी सेक्रेटरी होतो व श्री. काकासाहेब गाडगीळ अध्यक्ष 
होते. मळा असे वाटत असे की ही चळवळ मराठी भाषी प्रांतापुरती मर्यादित असावी. 
महाराष्ट्राबाहेर पसरलेल्या मराठी भाषिकांचे सांस्कृतिक जीवन कायम ठेवण्याचा 
प्रयत्न करणाऱ्या बृहन्महाराष्ट्र मंडळासारख्या संस्थेने या राजकीय स्वरूपाच्या चळ- 
वळीत पङ्क नये, कारण त्याची प्रतिक्रिया होऊन इतर प्रांतांत राहणाऱ्या मराठी 
भाषिकांचे जीवन अडचणीचे होईल. माजी कायदेमंत्री श्री. हरिभाऊ पाटसकर 








EE ३ दिली दिनांक 


यांचेही तसेच मत होते. यामुळे बृहन्महाराटर परिषदेत संयुक्त महाराष्ट्राविषयी मांडलेल्या 
ठरावास मी आणि श्री. पाटसकर यांनी विरोध केला. ठराव पास झाळा किंवा नाही 
हे आठवत नाही. पण उत्तर प्रदेशापुरतेच म्हणावयाचे असेल तर, माझी शंका खरी 
ठरली. स्वातंत्र्यापूर्बा उत्तर प्रदेशात श्री. आत्माराम गोविंद खर, श्री- धुळेकर वगेरे 
मंडळी आघाडीवर होती. स्वातंत्र्यानंतर श्री. खेर विधानसभेचे सभापती अनेक वषे 
होते आणि धुळेकरही बरीच वर्षे आमदार व नंतर खासदार होते. पण नंतर मात्र 
सार्वजनिक जीवनात मराठी माणसास स्थान मिळणे अदाक्य झाले. त्यानंतर जनता 
, आणि लोकदलाच्या कारकीदीत श्री. मधुकर दिघे दे एकमेव महाराष्ट्रीय मंत्री होते. 
दिछीसारख्या ठिकाणी श्री. वसंतराव ओकांसारख्या धडाडीच्या सार्वजनिक कार्य- 
कर्ल्यांस जनसंघाच्या तिकिटावरही निवडून येता आले नाही. 


संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी संसदेच्या वेशीवर मांडण्यासाठी महाराष्ट्रातून खूप मोठा 
मोर्चा आल्याचे आठवते. याचे नेतृत्व श्री. श्रीपाद अमत डांगे ब आचार्य अत्रे यांच्याकडे 
होते. संसदेच्या आवाराबाहेर धरणेह्ी देण्यात आले होते. दिल्लीतील थंडीचे दिवस 
होते. शरणे देणाऱ्यांत श्री. डांगेही होते. थंडीपासून बचाव करण्याची श्री. डांगे यांनी 
आपली भरपूर सोय केली होती. पण इतर अनेक लोक मात्र थडीत कुडकुडले. त्या 
वेळी श्री. डांगे हे जनसामान्यांचे पुढारी कसे हा प्रन सहज माझ्या मनात येऊन 
रेला. याच मोर्चाचे वेळी घडलेली एक दुसरी घटनाही आठवते. मोर्चातील लोकांची 
संख्या प्रचंड असल्याने त्यांपैकी अनेकांची सोय भावनात्मक दृष्ट्या संयुक्त महाराष्ट्राच्या 
कल्पनेशी निगडित असलेल्या मध्यम वर्गीय सरकारी नोकरीतील मराठी भाषिकांकडे 
करण्यात आली होती. आपल्या लहान घरकुलातच त्यांनी त्यांस सामावून घेतले होते. 
पण यांपेकी काही मंडळींस चांगलाच फटका वसला. कुणाची हातघड्याळे गेळी तर 
कुणाचे पेन, काहींचे कपडेही गेळे. पण कुणीही त्याविषयी जाहीर तक्रार केळी नाही. 
कदाचित तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करण्यासारखा प्रकार म्हणता येईल. कारण 
यदाकदाचित राजकीय चळवळीस मदत करण्याचा आरोप झाला असता तर तो 
सरकारी नोकरीस परवडणारा नव्हता. 


राज्यपुनरचना आयोगाच्या अहवालावर लोकसभेत श्री. काकासाहेब गाडगीळ यांनी 
जवळ जवळ एकट्यानेच लढा दिला. ते काग्रेस पक्षात असूनही अधिक परखडपणे बोळत, 
घण त्यांनी कधीही संसदीय मर्यादा सोडल्याचे मला तरी आठवत नाही. लोकांच्या 
भावना ओळखून जर हा प्रश्‍न लोकशाहीच्या व्यासपीठावर सोडविला नाही तर लोक 
रस्त्यावर येऊन तो सोडविण्याचा प्रयत्न करतील असा इशारा त्यांनी आपल्या एका 
भाषणात अवश्य दिला होता. काही वृत्तपत्रांतून त्यांनी हा प्रश्‍न रस्त्यावर सोडविला 
जाण्याची धमकी दिल्याचे वृत्त आले. त्यांच्याविरुद्ध एकच गहजव झाला. अनेक 


अग्रलेख लिहिले गेले. मी तसे बोललो नाही हे काकासाहेबांचे स्पष्टीकरण कुठल्यातरी , 





निवडणूक आणि संयुक्त महाराष्ट्‌ २५ 


कान्याकोपर्‍्यात आले. आचार्य कृपलानी यांनी देखील काकासाहेबांवर कडक टीका 
केली. पण काकासाहेब यांनी आपली भूमिका सोडली नाही. माजी मंत्री पंजाबराव ` 
देशमुख हे त्या वेळी खासदार होते आणि संयुक्त महाराष्ट्राचेच पक्षपाती होते. एकदा 
लोकसभेतील चर्चेत भाग घेत असताना त्यांनी मुंबई, बेळगाव, कारवार, विदर्भसकट 
संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे अशा मजकुराचे उद्गार तावातावाने काढले. 
तेवढ्यात पं. नेहरू सभागृहात आले. श्री. पंजाबराव देशमुख यांचा चढलेला आवाज 
एकदम खाळी आळा आणि ते दुसरेच काही तरी बोलायला लागले. आम्हा पत्र- 
कारांच्या लक्षात ते ताबडतोब आले. पुढे श्री. पंजाबराव देशमुख मंत्री झाले आणि 
हयात असेपर्येत ते मंत्रीच होते. 


श्री. भाऊसाहेब हिरे यांच्या धडाडीचा उल्लेख मी पूर्वा केला आहे. महाराष्ट्र 
प्रदेश कॉँग्रेस कमिटीने संयुक्‍त महाराष्ट्रासंबंधी केलेला एक ठराव गोंधळ निर्माण करणारा 
होता. त्यात कडक आणि मवाळ अश्या दोन्ही भूमिकांचे संमिश्रण होते. असा गोंधळ 
निर्माण करणारा ठराव तुम्ही कशासाठी केला असे मी एकदा भाऊसाहेबांना विचारले. 
ते म्हणाले, “ गोंधळ वाटावा म्हणूनच तो तसा केला.? त्या ठरावापासून महाराष्ट्रातल्या 
कांग्रेस पुढाऱ्यांनी काय साधले हे आजवरही कळू झाकले नाही. 


संयुक्त महाराष्ट्राच्याबाबत श्री. मोरारजी देसाई यांस नेहमीच खलपुरुष समजण्यात 
आले. ही चळवळ करणाऱ्यांवर त्यांच्या काळात झालेल्या गोळीबाराच्या बातम्याही 
भरपूर आहेत. एकडोपाच लोक त्यांनी मारले याची चर्चाही खूप झाली. त्या पार्श्वः 
भूमीवर त्या काळातच माझ्या कानावर आलेल्या पुढील हकीगतीवर कुणाचा सहसा 
विश्वास बसावयाचा नाही. पण ती खरी असल्याची माझी खात्री आहे. श्रीमती 
इंदिरा गांधी कारणीभूत असोत अगर इतर कुणीही असो, महाराष्ट्राच्या मागणीस 
मान्यता देण्याचा निर्णय झाल्यानंतरही विदर्भाच्या आठ जिल्ह्यांचे एक निराळे राज्य 
करण्याचे शिजत होते. त्याचा पाठपुरावा पं. गोविंदवहभ पंत करीत होते. पण श्री. 
मोरारजी देसाई यांनी स्वच्छ भूमिका घेतली. त्यांनी मंत्रिमंडळात सांगितले, “ मी 
गुजरात आणि महाराष्ट्राची निरनिराळी राज्ये करण्याच्या तत्त्वतः विरोधी आहे. पण 
तो निर्णय जर घेतच असाल तर मात्र विदर्भास निराळे ठेवण्याची कल्पना मळा 
मुळीच मान्य नाही.” श्री. देसाई यांनी अशी ठाम भूमिंका घेतल्यामुळेच महाराष्ट्रात 
विदर्भाचा समावेश झाला. निराळ्या सौराष्ट्राची मागणी होऊ नये यासाठी त्यांनी 
सदर भूमिका घेतली असेही त्या वेळी म्हणण्यात आले. या संदर्भात एक दुसरा प्रसंग 
आठवतो आणि त्यावरूनच असे दिसते की, संयुक्त महाराष्ट्राच्या कल्पनेस त्या काळी 
खरा अडसर पं. गोबिंदवछभ पंत यांचा होता. श्री. चिंतामणराव देशमुख यांनी 
संयुक्त महाराष्ट्राच्या प्रश्‍नावर राजीनामा दिल्यानंतर आपल्या स्पष्टीकरणाचे भाषण 
ज्या वेळी केले त्या वेळी पं. पंत यांनी महाराष्ट्रीय पुढारी बुद्धी नसल्यासारखे वागतात 


8) ६ दिल्ली दिनांक 


असा ओझरता उल्लेख केला. श्री. चिंतामणराव यांनी त्यास लगेच टोला हाणला. 
“ दोनशे वर्षापूर्वी रत्नागिरीहून जेव्हा एक कुटंब उत्तर प्रदेशाच्या डोंगरी मुलस्त्रात 
आले, त्याच वेळी बुद्धिमत्तेने महाराष्ट्रास सोडले असावे.” पं. गोबिंदवल्लभ पंतांचे 
पूर्वज दोनशे वर्षपूर्वी रत्नागिरीहूनच उत्तर प्रदेशाकडे आले होते. 


१९६० साली ३० एप्रिलच्या रात्रीचे १२ वाजून गेल्यानंतर श््े च्या पूर्वरात्रीच्या 
मुहूर्तावर पं. जवाहरलाल नेहरू यांच्या हस्ते संयुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न साकार झाले. 
त्या वेळी श्री. द्वा. भ. कर्णिक, श्री. अनंत सात्त्विक व मी राजधानीत काम करणाऱ्या 
भा तीन मराठी पत्रकारांना खास आमंत्रण होते. संयुक्त महाराष्ट्राचा मंगळकलदा 
प्रतिष्ठापित करण्याचा मान लाभणारे श्री. यशवंतराव चव्हाण यांचे त्या वेळी झालेले 
भाषण आजही आठवते. भारत आणि चीनची कुरबूर सुरू झाली होती. तिवेटमधे 
राहणे अशक्य झाल्यामुळे श्री. दलाई लामा हे भारतीय अधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने 
भारतात आले होते. त्यास भारत सरकारने आश्रय देण्याचे ठरविलेही होते. अत्यंत 
सुरक्षित समजल्या जाणाऱ्या हिमालयाच्या सीमेवर प्रथमच धोका निर्माण झाला 
होता. पं. नेहरूंचे स्वागत करताना श्री. यशबंतराव चव्हाणांनी, “ हिमालयाच्या 
रक्षणासाठी महाराष्ट्रातील सह्याद्रीचा काळा डोंगर आपल्या छातीचा कडेकोट करून 
उभा राहील? असे उद्गार काढले. चीनच्या संदर्भात असलेल्या त्यांच्या या 

वाक्यावर मध्यरात्रीच्या निःस्तब्धतेत राजभवनाच्या आवारात टाळ्यांचा जो प्रचंड 
कडकडाट झाला तो वर्षानुवर्षे कानात घुमत राहिला. श्री. यशवंतराव चव्हाण हवेच 
पुढे संरक्षणमंत्री होतील अश्शी मात्र त्या वेळी कुणालाही कल्पना नव्हती. 


विदर्भाचे निराळे राज्य व्हावे अशी इच्छा लोकनायक अणे, श्री. मा. स. कन्नमवार, 
श्री. ब्रिजलाळ बियाणी वगैरे मंडळींची होती. पं. गोविंदवछभ पंत यांच्यासारख्या 
अतिशय चतुर राजकारणी पुरुषाचा त्यास पाठिंबाही होता. यामुळे संयुक्त महाराष्ट्र 
होऊन, विदर्भाचे निराळे राज्य न झाल्याबाबतचा असंतोष विदर्भाच्या काही जिल्ह्यांत 
असणे स्वाभाविक होते. दिल्लीहून गेलेल्या आम्हा मराठी पत्रकारांस बहुधा १ मे 
१९६० रोजी दुपारी श्री. यशवंतराव चव्हाण यांस भेटावयाचे होते. आम्ही ठरल्या- 
प्रमाणे गेलो आणि काही बोलणे सुरू झाले. एवढ्यात बिदर्भात दंगल उसळल्याची 
बातमी आली. पोलिसांस तिथे गोळीबारही करावा लागला. श्री. मा. स. कन्नमवार 
श्री. चव्हाण यांचे मंत्री म्हणून एक बरिष्ठ सहकारी होते. पुढील कारवाई श्री. कन्नमवार 
यांच्या सल्ल्यानेच करावी असे चव्हाणांनी आमच्या समोरच अधिकाऱ्यांस सांगितले. 
विदमेवाद्यांची चळवळ झांत करण्यासाठी त्यांच्या भावनांशी समरस असलेल्या 
पुढाऱ्यांचाच वापर करून घेण्याची त्यांची समयसूचकता आमच्या कौतुकास पात्र 
ठरली होती. 





रे. 


चीनचे आक्रमण 


ती कम्युनिस्ट राजवटीविषयी पं. 
aoc त कधीच आपुलकी आणि 
नव्हता, उलट त्यापूर्वीचे सत्ताधीदा 
चाग काई शेक हे पं. नेहरूस अधिक जवळचे 
वाटत अशी छाप मजवर आहे. मुख्य चीनमधे 
कम्युनिस्ट राजवट झाल्यानंतर पंतप्रधान चाऊ 
ee याच्या तोंडून मी सीमावादाच्या 
क काही गोष्टी वदवून घेतल्या होत्या. ते 
पुढ बदळतील असे मळा बाटले नव्हते, असे 
उद्गार त्यांच्या तोंडून एका पत्रकार परिषदे 
निघाल्याचे मला आठवते. चीनच्या हता 
संसदेत त्या काळी बिरोधी पक्षाकडून जी रा 
६ ह आणि काही प्रमाणात ती अजूनही 
र अशी की, १९५३ साली तिवेटवर' 
अ प्रसुसत्ता मान्य केल्यानेच सीमावादाचे 
ह संकट भारताने आपल्यावर ओढवून घेतले 
ते जर आपण त्या वेळी केळे नसते तर चीन 
आणि भारतामध्ये एक * बफर ? राष्ट्र कायम ह 
राहिले असते आणि हा सीमाप्रश्‍न उद्भवलाच र 
क दी विचारसरणी बरोबर वाटते. 
2 इतक्या वर्षानंतरही आज मला असे 
ह की, त्या वेळच्या दृष्टीने पं. नेहरूंचा 
ग च बरोबर होता. तित्रेटबर आपली 
¢ स्थापन करण्यासाठी चीन कृतसंकल्प 
EE नट स्वातंत्र्य युद्धाशिवाय मिंळाले 
मुळे युद्ध करून काही घडवून आणणे 
याचे भारतास आकर्षण नव्हते. दुसरे असे 
की, चीनविषयी विचार करून | जरा भारताने 


ks दट द्छि दिनांक 


शास्त्रसामर्थ्यावर आणि लष्करी औद्योगीकरणावर अधिक क. डा 
sade औद्योगीकरणाची तयारी झाल्यामुळे पुढे लष्करी Fa र 
भरणी करता आली ती करता आ तोल ह 
र ना की, देशाच्या लष्करी a ieee, 
eo मेनन यांच्याच कारकीदांत चीनच्या CT घातला गेला होता. 
त त्रेणाऱ्या पिढ्या विसरू शकणार नाहीत. ही 
ते hb याचच संदर्भात एका प्रश्‍नाचा उलगडा साने Moshi ७ 
साली पाकिस्तानी हछेखोरांना तयाच प्रमाणात bn | आ हा 

हैदराबादमधील आपली पोलिस ईही यझास्वी झा अ 
bn टो ल सत्ता मिळवली त्यांच्याशी संघर्षाची भूमिका घेण्याच्या अगोदर 
कटा र काही हारित बिचार का केला नाही? चीनचे आक्रमण १९६२ 
pe पण दलाई लामास भारतात गुप्तपणे आणून आपण त्यांस जो क 
sb -चीनब रोबर कटकटीस सुरुवात झाली. तिबेटी लोकांचे आणि र 
eh ahs हुकृमक्याहीकडून होणारे दडपण भारतीय मनोद्ृत्तीस आवडणारे 
न ps री. पण आपण तिबेटवर चीनची प्रभुसत्ता मान्य केल्यानंतर तो 
bed क a झाला होता. कुठल्याही देशाच्या अंतर्गत कारभारात दुसऱ्या 


शाने गने ढवळाढवळ करावयाची [वय रच नाही ही हे पले चो रण तेव्हाही रह ते मग दलाई 
लामास ते थून काढवून न आश्रय देण्याचा मचा प्रयत्न आपण कशा साठी ठी केला ? तिबेटी 
थू i पचा Se T कश्‌ 
a गढवू T 
बंडखो र वीरास i भारतात आपले हंगामी ] सरकार आपण स्थापू द्लि नाही | क गो! T ष्ट खर 
पण आपल्या इच्छेवि वरूद्ध आपल्या दृष्टीने योग्य वागणूक नसलेल्यास a रताः ने आश्रय 
देणे ही गोष्ट भडक विचारातच रातत्र ज्यांची वाढ झाली ळी त्यास की रुतचणार : 
पो T T ढ़ झा' T a 
ट्‌ 


बी करण्यासाठी पं. नेहरूंनी लष्करी अगर 
यक कल pe rr आन अधिक भर दिला ही गोष्ट 
ca स पण कळत नाही ते है की मग त्यांनी दलाई की a 
म रा ी घेतले १ भारताच 
देऊन लष्करी सामर्थ्यावरच भर देणाऱ्या चीनशी वितुष्ट र wc 
ख भागातील अक्षयचीन भागात रस्ता करून भारतीय भ आ 
खी कुरकुरीचे कारण झाले. तो आणि इञ्ञान्य पूर्वेकडीळ नेफा म्हणून अ क 
io तित्रेटचाच भाग होता. ब्रिटिशांनी तो दडपेगिरीने आ 
भूमिका. १९६२ च्या युद्धानंतरही भारताचा दावा क स 
रशियास तर चीनचे नकाशेच कीज has ढल 
राष्ट्र ७ प क 
लट राधा म त कल तिथे गवताचे तण देखील 
ग र पं. नेहरूंनी जाहीरपणे म्हटले होते आणि त्याबाबत पक्षातीलच 
ऊ ह|. $ 


क 
कभ 





चीनचे आक्रमण २९ 


डो. राम सुभगसिंगसारख्या सदस्यांनी त्यांस धारेवर धरले होते. नेहरूंना असलेल्या 
टक्कलास उद्देशून असेही बोलले गेले को, “ काहींच्या 


हीच्या डोक्यावर केस उगवत नाहीत 
म्हणून त्या डोक्याकडे दुर्लक्ष करावयाचे की काय?” 


दा प्रदेश आपलाच आहे किंवा नाही याविषयी देखील नेहरूंच्या मनात संदाय 
होता. याविषयीची एक घटना खासदार श्री. प्रकाशबीर शास्त्री यांनी मळा सांगितली. 
चीनच्या ताब्यात असलेला प्रदेदा लौकर परत मिळविण्याची मागणी करण्यासाठी 
विरोधी पक्षाचे एक शिष्टमंडळ पं. नेहरूंस भेटावयास गेले होते. 
शास्त्री हेही होते. काही तरी बोलणे निघाले आणि पं. नेहरू तण 
दुसर्‍याच्या जमिनीवर आपण आपला तावा सांगणार आहोत 
कम्युनिस्ट पक्षाचे श्री. भूपेश गुप्ता हेही होते. तोपर्यंत ची 
नव्हता. भारतात त्या अनुषंगाने नंतर झालेली कम्युनिस्ट पक्षाची फाळणी ही देखील 
जाहीर झाली नव्हती. भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष हा चीन आणि रशियाचेच हितसंबंध 
जपण्याचा प्रयत्न करतो अशी समजूत होती. चीनचे आक्रमण झाल्यानंतर लोक- 
समेत जी चर्चा झाली त्यात भारताने आपली वागणूक सुधारल्यास चीनच्या वतीने 
कम्युनिस्ट पुढारी डांगे यांनी हमी देण्याची तयारी दझीबिण्याची घटनाही फारशी 
जुनी झाली नव्हती. त्यामुळे श्री. प्रकाशवीर शास्त्री यांस साहजिकच असे वाटले की 


ही बातमी आता ताबडतोब चीनकडे पोचणार आणि चीन त्याचे भांडवल करणार. 
म्हणून सावरून घेण्याच्या दृष्टीने ते म्हणाले, “ पंडितजी, तुम्हास बहुधा असे म्हणा- 
वयाचे आहे की, सीमावादाच्या बाबतीत जो थोडाफार संशय होता तोदेखील अधिकारी 
समितीच्या अहवालानंतर उरलेला नाही. ” ( सीमावादाची छाननी करण्यासाठी एक 
अधिकारी समिती नेमण्यात आली होती. ) पं. नेहरू तोपर्यंत सावरले होते. ते म्हणाले, 
“ हो, तसेच, मी ही हकीगत ग्रहमंत्री श्री. लालबहादुर शास्त्री यांच्या कानावर 
घातली आणि त्यांनी फक्त आपल्या तोंडावर हात ठेवला. ” 


त्यात श्री. प्रकादावीर 
तणले. “ किती दिवस 
१? या दिष्टमंडळात 
षीन-रशियावाद भडकला 


त्या काळात आम्ही सर्वच पत्रकारांनी चीनच्या आक्रमक भूमिकेवर झोड उठविली 
होती. पण विवाद्य भाग चीनचा की भारताचा याविषयी निःपक्षपणे मी आजही काही 
सांगू शकणार नाही. पण इतक्या वर्षोच्या अनुभवानंतर मला आज असे वाटते की, 
न पटणाऱ्या काही गोष्टीदेखीलळ परिस्थितीनुसार प्रसंगी पटवून घ्याव्या लागतात. 
१९४८ साली पाकिस्तानने काइमीरच्या काही भागावर आक्रमण केले. त्या काळी 
काइमीरचा जो भाग भारताच्या हातून गेला तो आजही “ व्याप्त काइमीर ? म्हणून 
आपण ओळखतो. कारणे काहीही असोत, तो भाग आपल्यास परत घेता आळा नाही. 
याबाबत काइमीरचे मुख्यमंत्री श्री. बक्षी गुलाम मोहम्मद यांच्याशी मी एकदा 
वोळलो होतो. ते म्हणाले, “ तो प्रदेश भारताचा असून आम्ही तो घेणारच असे 
जाहीरपणे आम्ही म्हणतच राहणार आहोत. पण त्या भागास जेथून सुरुवात होते 


तीच आता भारत पाकिस्तानमधील व्याबहारिक सीमारेषा आहे. चीनवाबतही 











ने ० दिल्ली दिनांक 


अक्षरशः हेच घडले. ६२ साली आक्रमण झाल्यानंतर संसदेने उभे राहून एकमताने 
आक्रमकांस हुसकावून लावल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही अशी आपण शपथ घेतली. 
अठरा वर्षानंतर १९८० सालीदेखील परिस्थितीत बदल झाला नाही. आक्रमण कायस 
असताना चीनक्षी संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न अगोदर इंदिरा गांधी यांच्या काळात 
झाला. जनता काळात तो आणखी बाढविळा गेला. आपल्या देशातील एक ईच 
जमीनही शात्रुकडून सोडविण्यासाठी वाटेल ती किंमत दिली तरी ती कमीच आहे; 


«असे त्या काळी बोळले गेले. तात्त्विक दृष्ट्या ते बरोबर आहे; पण व्यवहारात मात्र 
त्याचा अंमल आपली ताकद पाहूनच करावा लागतो. 


माझ्यावर अशी छाप आहे की पं. नेहरू शांतता, अलिप्ततावादी धोरण आणि 
निःशस्त्रीकरणाच्या मोठ्या तत्त्वांच्या प्रचारामुळे, प्रकाशाच्या झोतात येऊन एकदम 
जागतिक पुढारी झाले. व्यवहारवादाऱचा पोच त्यांस तितकासा राहिला नाही. त्यांच्या 
डोक्यात मोठेपणाचे थोडेसे वारे शिरे असे म्हटळे तरी चाळेळ. विवादग्रस्त भाग 
खरोखरच कुणाचा हा जरी वादाचा सुद्दा असला तरी आपल्या सामर्थ्याच्या मानाने 
शेजारच्या राष्ट्राचे लष्करी सामर्थ्य काय गाची जाणीव पंतप्रधानास नसणे ही अक्षम्य 
गोष्ट होती. योग्य कारणामुळे लष्करी सामर्थ्य वाढविण्याकडे भारताने लक्ष पुरविले 
नाही हे मी बर म्हटलेच आहे, पण असेही बाटते की ते नसताना चीनच्या खोडसाळ 
वृत्तीस आळा घाळण्यास आपले लष्करी सामर्थ्य पुरेसे आहे असा गैरसमज नेहरूंचा 
काही काळ झाला होता. म्हणूनच चिनी अतिक्रमणाच्या बातम्या येऊ लागल्यानंतर 
मद्रास विमानतळावरून कोळंबोस रवाना होताना पं. नेहरूनी ऐतिहासिक उदूगार 
काढे. “ शत्रस हुसकावून लावण्यासाठी आम्ही हुकूम काढले आहेत. (We bave 
issued orders: to out push the enemy ) झुरळ फेकुन देण्यासाठी जसे 
आपण घरगड्यास फर्मावितो, तसले है वाक्य. 

पण झालेल्या युद्धात ज्यास सामोरे जावे लागले त्यामुळे आपले चुकले याची 
पं. नेहरूंस नंतर जाणीव झाली. चीनबाबतचे धोरण कसे फसले होते आणि त्याची 
जाणीव भारतास कशी क्षी होत गेली आणि भारताने काय काय सावधगिरी वाळः 
गली याचे सविस्तर वर्णन त्यांनी एका पत्रकार परिषदेत केळे. मळा राहवले नाही. 
मी लगेच सवाल टाकला, “ हे सर्व जर तुम्हांस माहीत होते तर स्वतः देशाबाहेर 
जात असताना “शत्रूला हुसकावून लावण्याचा हुकूम तुम्ही कशाच्या बळावर 
काढला १?” इतका सडेतोड प्रश्‍न लोकसभेतही त्यांस विचारल्यांचे मला आठवत 
नाही. माझ्या या प्रश्‍नावर नेहरू भडकणार असे मला तर वाटलेच, पण तिथे असलेल्या 
अनेक पत्रकारांनाही तसेच वाटले. तिथे हजर असलेले सिक्युरिटीचे पोलिसही थोडे 
सावध झाल्यासारखे दिसले. पण पं. नेहरू मुळीच भडकले नाहीत. त्यांनी आणखी 
पंधरा मिनिटे चीनच्या फसव्या धोरणाबाबत अतिशय हांतपणे भाषण केले. पंण 
माझ्या प्रश्‍नाचे उत्तर मात्र दिले नाही. पं. नेहरूंस्वी ही पद्धतच होती. उत्तर देण्याची 


धू 





चीनचे आक्रमण ३५ 


त्यांची इच्छा नाही हे कळल्यावर पत्रकारही दुसऱ्या प्रश्‍नाकडे वळले. 


१९६२ साली चीनचे अतिक्रमण आणि भारताचा पराभव नेफा आणि लदाख 
य़ा दोन्ही भागांत झाळा. पण नेफा भागातीळ पराभव अत्यंत नासुष्कोचचा होता 
भारतीय लष्कर पळत सुटले. त्या वेळचे आसामही चीनच्या घद्यात जाणार असे 
बाहून आणि त्यांच्यासाठी आपण काही करू शकत नसल्यामुळे आसाममधील 
लोकांसाठी माझे अंतःकरण तुटते अशा मजकुराचे पं. नेहरूंनी रेडिओवर भाषणही 
केळे. लदाखकडील भागातही भारताचा पराभव झाला. पण तो नामुष्कीचा नव्हता. 
काइमीरचे मुख्यमत्री श्री. बक्षी गुलाम मोहंमद यांनी आम्हा पत्रकारांस एक दिवस 
सांगितले की तिथे जागोजागी राणा प्रतापची आठवण करून देणारी “हळदीघाटी"ची 
लढाई झाळी. जवान आणि त्यांचे सेनापती धारातीर्थी पडून हुतात्मा झाले. 
कुणीही रणक्षेत्र सोडळे नाही. नेफा क्षेत्रात मात्र आपळे जवान पळत सुटले, तेथील 
प्रमुख सेनापती श्री. कौल सर्दीच्या निमित्ताने दिल्लीस येऊन बसले. असे ल घडले ? 
बर्फाच्छादित डोंगरावर युद्धासाठी आवझ्यक साधनसामग्रीचा अभाब हा दोन्हीकडे 
सारखाच असून लष्करी वागणुकीत हा फरक का जाणवला १ श्री. बक्षी यांचेच 
खाजगी स्पष्टीकरण असे की, नेफाकडीळ सैन्याचे नेतृत्व शिफारसीने सेनापतिपदावर 
चढलेले श्री. कील हे करीत. होते तर लदाखवरील सैन्याचे नेतृत्व करणारे सेनापती 
आपल्या गुणवत्तेने वर आले होते. प्रतिकुल परिस्थितीमुळे त्यांचा पराभव झाला है 
खरे. पण कुठल्याही प्रकारे नामुष्की वाटणारे कृत्य त्यांच्या हातून घडले नाही. » 


, भारतीय क्षेत्रावर अतिक्रमण करून चीनने जो रस्ता काढला तो लदाख भागा- 
कडेच होता. नेफा भागाकडील मॅकमोहन रेषा चीनला त्या वेळीही मान्य नव्हती, आणि 
आजही तदी मान्य नाही. पण समझोत्यासाठी ती रेषा स्वीकारण्यास आज चीन तयार 
आहे. चीनचे लष्कर त्या वेळी मॅकमोहन रेषेच्या अलीकडे का आले आणि नंतर एकतर्फी 
निर्णय घेऊन ते सैन्य दावा असलेला आणि हाती आलेला भागही सोडून का गेले हे कोडे 
त्या वेळीही उलगडले नव्हते आणि अजूनही पूर्णपणे उलगडले नाही. काही परदेशी 
पत्रकारांचे म्हणणे असे की, दलाई ळलामास भारताने आश्रय देणे चीनला आवडले 
नव्हते. पण त्यासाठी भारताशी वितुष्ट घेण्याची त्याची तयारी नव्हती. अक्षय चीन- 
कडील ज्या भागाबाबत दोन्ही देशांत वाद होता तो तिबेटी आपला संबंध सतत कायम 
ठेवण्यासाठी संरक्षणाच्या दृष्टीने चीनळा आवझ्यक वाटत होता. ज्या वेळी चीनने तिथे 
रस्ता बांधण्यास सुरुवात केली त्या वेळी त्यास कुणी अटकावही केला नाही. कदाचित हा 
वाद लदास क्षेत्राकडीळ काही भागापुरता मर्यादितही राहिला असता. पण पं. नेहरूंनी 
ज्या तोऱ्यात आक्रमकास हुसकावून लावण्याचा हुकूम दिळा आणि लष्करी दृष्ट्या 
समर्थ अश्या राष्ट्रांशी व्यवहार करण्याचा अनुभव नसलेल्या नेफा भागाकडे असलेल्या 
लष्करी अधिकाऱ्यांनी त्याची ज्या प्रकारे अमलबजावणी केली त्यामुळे तदा शांत 


Es २ दिली दिनांक 


वाटणाऱ्या नेफाकडीळ सीमाही भडकून उठल्या. भारताशी लागून असलेल्या सर्वच 
सीमेवर चीनने आपरे भरपूर लष्कर ठेवले होते. पण भारतीय क्षेत्रात चिनी सैनिक 
द्विरण्याच्या बातम्या जशा लडाख भागाकडून थेत होत्या, तद्या त्या वेळी नेफा 
भागाकडून येत नव्हत्या. एक प्रकारे अधोषित युद्धास सुरुवात झाली होती. एकदा 
एका भारतीय प्रवक्त्याने हालचालीची माहिती देताना पत्रकारास सांगितले की, 
“ आम्ही पुढे झोध घेण्यास सुरुवात केळी आहे. ( We have started probing 
[०7७/७14 ). युद्धाच्या भाष्रेत याचा जो अर्थ होतो, तो परदेशी पत्रकारांनी लावला 
आणि भारताने नेफा भागात प्रत्याक्रमण करण्यास सुरुवात केळी अशा बातम्या 
दिल्या. प्रत्यक्षात काय घडले हे सांगणे कठीण आहे. पण ळगेच दुसऱ्या दिवशी पुढे 
शोध घेण्याचा अर्थ प्रत्याक्रमण नव्हे असे स्पष्टीकरण भारतीय प्रवक्त्याने दिले. ” 
आपल्या झक्तीची अफाट कल्पना असलेल्या अननुभवी आणि शिफारशी सेनापर्तीनी 
कारण नसताना संघर्षाची मर्यादा वाढबिली-की काय अशी शका मनात येते. ही 
शोका बरोबर असल्यास भारतीय सेनापतीस धडा शिकवून मंकमोहन रेपरेप्यैत तिनी 
सैन्याच्या एकतर्फी परतीची सुसंगती लागते. 


कारणे काही असोत, चीनने भारतावर आक्रमण केले हे जगातील फारच थोड्या 
राष्ट्रांनी त्या काळी म्हटले. इजिप्त हा त्या काळी भारताचा फारच जवळचा मित्र होता. 


प्रत्यक्ष युद्धाच्या अगोदर दोन्ही देशांत ज्या वेळी तणातणी सुरू होती, इजिप्तच्या 
भारतातील राजदूतांनी चीनने भारतावर आक्रमण केल्यास आम्ही भारताच्या वतीने 
युद्धात उभे राहू असे कुठल्यातरी समारंभात जाहीरपणे म्हटले होते. ते राजघानीतीळ 
एका वृत्तपत्रात छापूनही आले होते. पण प्रत्यक्ष आक्रमण झाल्यावर भारताच्या वतीने उभे 
राहणे तर दूरच, ते आक्रमण होते असे देखील इजिप्तच्या पुढाऱ्यांनी म्हटले नाही. 
गाचा आम्हा भारतीय पत्रकारांस साहजिकच राग होता. युद्धानंतर काही महिन्यांनी 
इजिप्तचे पंतप्रधान श्री. अली साब्रे भारतात आले. त्यांचा मुक्काम राष्ट्रपतिमवनात 
होता. त्यांनी एक पत्रक्रार परिष्रदही घेतली. चीन आक्रमणाच्या संदर्भात इजिप्तच्या 
चोरणाबाबत हिंदू पत्राचे श्री. ई. के. रामस्वामो, हिंदी * आज "चे श्री. चतुर्वेदी 
आणि मी यांनी श्री. सात्रे यांस बरेच बोचक प्रश्‍न विचारले. “ तुम्ही यांस आक्र- 
मणी म्हटले नाही हे कसे!” हा आमचा पहिला प्रश्‍न होता. श्री. अली साब्रे 
लुटकपणे म्हणाले, “आक्रमण झाले हे आम्हास काय माहीत १ आम्ही काय बघावयास 
आलो होतो ?? याबर मला राग आला व मी विचारले, “१९५६ साली इंग्लंड आणि 
फ्रान्सने इजिसवर आक्रमण केले असता ते आक्रमण आहे असे सर्व प्रथम भारताने 
म्हटले. तेव्हा काय आम्ही ते बघावयास आलो होतो १” यावर श्री. अळी साब्रे चिडले. 
ते म्हणाले, “ पण आम्ही आमच्या लब्यास स्वतः तोंड दिले, पळून गेलो नाही.” 
हा भारताच्या नामुष्कीवर टोला होता. समाधान झाले नाही तरी आम्हास गप्प 
बसण्यादिवाय गत्यंतर नव्हते. पण श्री. अली साब्रे यांस तसे प्रचन विचारल्यामुळे 


शू 





चोनचे आक्रमण ३३ 


पं. नेहरू आमच्यावर फार नाराज झाले असल्याची 


Ces याची जाणीव आम्हास नंतर 


संरक्षणमंत्री श्री. i i 
E Sls मेनन आ त्यांस कम्युनिस्ट विचारसरणीचे समजून 
| hn ea बिरोधी पक्षांचा तर राग होताच, पण काँग्रेस 
ठर क ठोक च्यावर नाराज होते. ते सं i 

es र होते. ते संरक्षणमंत्री असताना 

म्यान व र रव जा त्यांच्यावर नाराजी विशेष वाढली होती. की की 

"जा तटाला pr काइमीरवर हल्ला केल्यानंतर श्री. मेनन निर 
आणि विदेषतः युनोत जेवढ्या त्ते र 

क री ढ्या ल्लेषने बोलले, चीनच्या आक्र- 

णाला त्यांच्यात तो त्वेष कधीच आढळला नाही. वतपवाने क. को 

र Aho स्पष्ट शब्दात आक्रमण म्हटले, पण मेनन यांनी मात्र अलब्धा 

gp पगतकन र शब्द केव्हाच वापरला नाही. एकदा विरोधी खासदारांनी 

Cs i आक्रमण शब्दाची ब्याख्या केली नाही असे 

ह तचा पारेणाम असा झाला, की संरक्षणमंत्रि 
यांचा राजीनामा घ्या ही मागणी वाढली. तसे पाहिले eee eu lorahir 


र 
हा ? तर त्या काळात आम्ही बहुतेक 
रही मेननविरोधी भावनेने भारलेले होतो. पण इतक्या वर्षानंतर डीड सज 


वाटते यांची 

च dons मेनन यांची काही चूक नव्हती. ऊष्करीकरणाबर अधिक 
Mn ers मूलभूत उद्योगांचा पाया घालण्याचे धोरण 
sia क ri "नन हे संरक्षणमंत्री झाल्यावर त्यांनी संरक्षण उद्योगांचा 
री नीड naa दति संरक्षण कारखान्यात मद्रासी कॉफी गाळण्याचे डबे 
Ce Sd आरोप करून त्यांस धारेवर धरले जात असे. 
ल लसह आपल्या कारखान्यात गरजेप्रमाणे सर्व उत्पादन 

॥पल्या उत्पादनास वेग आणला.” 


ङ 
मात्र खरे वि i 

(को रे re त्यांच्या मनात आपुलकी होती. अमेरिके 
स होता. पण मला असे च्या ] 

नन | असे वाटते की, त्यांच्यात 
Co -नी न पं. नेहरू कारणीभूत होते. पं. नेहरूंनी दकया अहा न 1. 
se pe जन्म दिला. या विचारसरणीचे ते प्रमुख पुढारी he या 
ण अमेरिका आणि रशिया या दोघांपैकी कम्युनिस्ट रशियाकडे अधि क 
- gr न eh मळा आठवतात. जनरल आस अहिर 

ष्र ठे गेळे. तसे म्हटले तर या 
घटनेची चर्चा मं 

कजर होऊन लोकसभेत करण्याची काहीच गरज नव्हती. be रा 
i ng: उल केला आणि म्हणाले, “ सेनिकी वृत्तीच्या आत्रताक डे 
ने क आदे, पण तो देशाचा कारभार कसा करू शकेल हे सांगणे तक 


हे. f जनमानस वड काही ट| जरूर नव्हती 
आ अमे रकन जनमानसास न ञ्ज णारे रे हे वि वचार मांडण्याची क] र 
ह्‌ T \ . 


होवर १९५९ साली भारतात त्या वेळची त्यांची 
च र रतात आले. त्या वे त्‌ एक गोष्ट मला 





न ४ दिल्ली दिनांक 


आठवते. अमेरिकेच्या माहिती विभागाने भारतास निरनिराळ्या स्वरूपांत किती मदत 

केली याची आकडेवारी तयार करून ती पत्रकारांत वाटली. श्री. आयसेन हीवर है 

भारतात आल्यानंतर ते पत्रक घेण्यात आले आणि मदत दाब्दाच्या जागी सहकार्य 

हा शब्द वापरून ते पुन्हा देण्यात आले. मदत घेणाऱ्याच्याही भावना दुखावू नयेत 

हे बघण्याची सावधगिरीच यात उघड होत होती. अमेरिकन मनन छु 

सावधगिरी भारतीय पुढाऱ्यांनीही बाळगायला हबी होती. ती बाळगली नाही. 
रङ्ञियाबाबत मात्र आम्ही अधिक सावध होतो असे दिसते. हंगेरीवर रशियाचे स्पष्ट 

* आक्रमण झाले असता ते आक्रमण आहे असे म्हणण्याचे पं. नेहरूंनी अनेक वेळा 
टाळले. पण विरोधी पक्षांनी त्यांस कात्रीत घरले असता त्यांनी ते आक्रमण झाले 
आणि रशियन फौजांनी परत गेले पाहिजे, ही भूमिका घेतली . 

या पार्श्वभूमीत मेनन यांच्या राजीनाम्याची मागणी वाढली असता पं. नेहरूंनी 

अगोदर त्यास दाद दिली नाही; आणि ते बरोबरच होते. कारण मेनन हे त्यांच्याच 
धोरणाची अंमलबजावणी करीत होते. पण पक्षातील तीब्रता एवढी वाढली की, मेनन 
यांचा राजीनामा घेत नसतील तर प॑ नेहरूंचाच राजीनामा मागितला पाहिजे अशी 
मोहीम सुरू झाली. पौराणिक काळात परीक्षिताने सर्पयज्ञ सुरू केल्यावर इंद्राने 
वासुकीस पाठीशी घातले. त्या वेळी अगोदर तक्षकाय स्वाहा आणि त्यात अडचण 
असेल तर “ इंद्राय स्वाहा.” याची तयारी सुरू झाली होती. तोच शब्दप्रयोग या 
काळातही सुरू झाला. मेनन यांचा राजीनामा घेतला नाही तर तुमचाही राजीनामा 
मागण्यास पक्षातील लोक तयार आहेत, असे पं. नेहरूंस श्री. रघुनाथराव खाडिलकर 
यांनी सांगितले. नंतर मेनन यांचा राजीनामा आला. ही हकीगत श्री. खाडिलकर 
यांनीच मला सांगितली होती. स्लाडिळकर यांच्या स्वभावाप्रमाणे यात थोडेसे तिखट- 
मीठ झसेल, पण येत नसलेला मेनन यांचा राजीनामा त्यानंतर आला ही मात्र 


वस्तुस्थिती आहे. 


श्री. मेनन यांच्या राजीनाम्यानंतर नव्या संरक्षणमंत्र्माचा शोध सुरू झाला. 
अनेक नावे चर्चेला होती. त्यात पंजाबचे मुख्यमंत्री प्रतापसिंग कैरो, उत्तर प्रदेशाचे 
मुख्यमंत्री चंद्रभान गुत, ओरिसाचे बिजू पटनायक आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री 
यशवंतराव चव्हाण या चार नावांची अधिक चर्चा होती. चव्हाण है संरक्षणमंत्री 
होणार ही बातमी सर्व प्रथम मला मिळाली आणि तीही सहज. श्री. चव्हाण यांस 
दिल्हीस बोळाबले होते. त्या काळी ते दिल्लीस आले की मोरारजी देसाई यांच्या घरी 
उतरत. मी आणि माझे एक सहकारी मराठी पत्रकार चव्हाण यांस भेटण्यास गेलो. 
आम्ही पोचल्यावर ते वाहेरून आले. बहुधा पं. नेहरूंकडूनच आले असावेत. आम्ही 
त्यांस रस्त्यातच गाठले. मी खडा टाकला, “ हिमालयाच्या रक्षणास सह्याद्री आला 
काय १” महाराष्ट्र राज्यस्थापनेच्या वेळी “ हिमाळ्याचे संरक्षण करण्यासाठी 
सह्याद्रीचे काळे दगड आपल्या छातीचा कोट करतील ” या त्यांच्या वाक्याच्या 





चीमचे आक्रमण ३५ 


सं 

Er = क औं, चव्हाण यांनी उत्तर दिले नाही. ते फक्त हसले. 
ge nos [ मी बातमी दिली. प्रत्यक्ष घोषणा होण्याच्या आठ दिवस 
a न त टाइम्स "मधे होतो. इंग्रजीमुळे भारतीय भाषांत 
ah र मनात फार मोठा न्यूनगंड त्या काळी असे. आपला 
ars हाला ि देऊ शकेल अशी खात्री उपसंपादकास नसल्यामुळे 
slam शीच टून राहिली. मी संपादकाकडे तक्रार केली, त्यामुळे 
क छापून आली. कनः कुठेतरी कोपऱ्यात कळेल न कळेल अशी. 
ह आल्यानंतर दुसरे दिवशी टाइम्स वृत्तसंस्थेने तीच बातमी 

त्र मोठे मथळे देऊन ती पुन्हा छापण्यात आली. 


हिंदी उपसंपादकात हिंदीबाबत र 
ह vd हिंदीबाबत किती न्यूनगंड होता याचे एक आणखी फार 
अश ध् ० आहे. मी * नवभारत टाइम्स *मधे असतानाची गोष्ट. Ne 
ages थ-द्वितीय॒ यांचा भारत दौरा होता. त्यांच्याबरोबर त्यांचे पती- 
Es Toa यी य विमानतळावर ब्रिटिश एअरवेजचे त्यांचे 
स्वागत झाले. मी लगेचच हिंदी 
“ महाराणी एलिझावेथ अपने तिके र खाच क हः je 
| र आज दिः पहं ११ टे गन्न 
सड regs हुंची. ? दोन दिवसांनंतर 
Le र्मा खात्याच्या वाचनालयात मी बसलो असताना 
5 en मधील एक वरिष्ठ बातमीदार तिथे आळा ब आपल्या एका 
hear महाराणीच्या बातमीबाबत “ नवभारत टाइम्स *ने काय धमाल 
क उमे 
Ee पा १० माझे कान एकदम उभे राहिले. कारण ती बातमी माझीच होती. माझी 
[Ue म कशी छापून आली हे बघण्याची माझी सवय नव्हती म्हणून न मी 
tr i बातमी बघितली. डोळ्यांवर विश्वासच बसेना. “* महारोगी 
ps पने द्वितीय पतिके साथ दिल्ली पहुंची ” असे चुकीचे छापले होते. सामान्य 
Fim er “ ती आपल्या दुसर्‍या नवऱ्याबरोबर आली श , 
fr it होता. माझ्या हातूनच ती चूक झाली का? मी Fr 
य्य त आपल्या लः एक , i 
lend र ग मित्रास फोन करून विचारले. तो म्हणाला, “ अरे 
le "क संस्करणात तुझी बातमी बरोबर गेळी. पण रात्रीच्या 
oc टाइम्स ऑफ इंडिया 'चे अनुकरण करण्याचा प्रथत्न केल्यामुळे 
य ¢ इंग्रजीत एलिझाबेथ या पुढे द्वितीय हा शब्द होता. तो आपल्य - 
os होता. तो ड T 
"जनन नातील ही मोठी चूक झाली. या समजुतीने त्याने द्वितीय मा 
नकी ak es र बघितल्यामुळे तो भलत्या ठिकाणी लागळा. ” द्वितीय 
है गरशी गरज नव्हती. बातमीच्या दृष्टीने 
100 रया च्या दृष्टीने महाराणी एलिझाबेथ 
3 दत पतीबरोबर दिल्लीस आल्या एवढे पुरे होते. परंतु इंग्रजीच्या अंध li 
चाची प्रतिष्ठा खाळावणारी चूक झाली. bi 


LE ६ दिल्ली दिनांक 


श्री. कैरो, चंद्रभान गुप्त आणि बिजू पटनायक यांस डावलून पं. नेहरूनी यशवंतराव 
न्हाण यांस संरक्षणमंत्री का केले याविषयी त्या काळात जे ऐकू आले त्याचा खरे- 
खोटेपणा पारखणे दाक्य नव्हते. पण ते बरेच खरे असावे असे वाटते. श्री. प्रतापसिंग 
केरोंवर पं. नेहरूंचा बराच विश्वास होता. पण ते शीख समाजातील असल्यामुळे फार 
कडक स्वभावाचे असाही एक समज होता. ते आपल्यास परवडणार नाहीत असे पं. 
नेहरूंस वाटत असावे. श्री. चंद्रभान गुत यांची प्रतिमा विरोधी पक्षाच्या प्रचारामुळे 
ल्ाचळचपतीची होती. श्री. पटनायक यांनी इंडोनेशियाचे राष्ट्रपती श्री. सुकार्णो यांस 
आपला जीव धोक्यात घाळून वाचवल्यामुळे पं. नेहरूंस त्यांचेविषयी आपुलकी 
होती. पण ते वाजवीपेक्षा जास्त हुशार आहेत असा संशयही होता. श्री. चव्हाण 
यांच्याशी पं. नेहरूंचा फारसा संबंध आला नव्हता. पण संयुक्त महाराष्ट्राच्या 
भावनात्मक प्रश्‍नी देखील त्यांनी पं. नेहरूंबिप्रवी जी निष्ठा दाखविली; त्याची 
आठवण ताजीच होती. शिवाय त्यांच्या पूर्वाचे संरक्षणमंत्री कृष्ण मेनन हे डावे म्हणून 
प्रसिद्ध होते. त्यात बदल हवा होता. श्री. मेनन यांनी नेहरूंवेच घोरण राबविळे असले 
तरी त्यांच्या कारकीर्दीत भारतास घक्का बसला होता. पं. नेहरू डावे आणि उजवे 
यांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न करीत. श्री. मोरारजी देसाई हे उजव्या गटाचे 
म्हणून समजले गेळे. त्यांनीच चव्हाण यांच्या नावाची शिफारस केली होती. श्री. 
चव्हाण यांची प्रतिमा कडक वृत्तीचे म्हणून कधीच नव्हती. त्यांस संरक्षणमंत्री म्हणून 
नेमणे हे आपल्यास “ नाकापेक्षा मोती जड? असे वाटणार नाही असा पं. नेहरूंज्चा 
समज झाला असावा. त्या वेळी देशात कम्युनिस्टविरोघी वातावरण होते. चव्हाण हे 
रायिस्ट म्हणूनच कम्युनिस्ट विरोधी समजले जात. कदाचित म्हणूनच चव्हाण यांस 
संरक्षणमंत्री म्हणून घेण्याची मोरारजी देसाई यांची सूचना पं. नेहरूंस मान्य झाली 
असावी. पं. नेहरूंची तात्कालिक आपुलकी कुणाशीही असली तरी त्यांची स्थायी 
स्वरूपाची आपुलकी कुणाशीही नव्हती. आपल्यावर कोसळणार असे वाढू लागताच 
त्यांनी मेनन यांचेबरील छत्र ज्याप्रमाणे काढून घेतले त्याचप्रमाणे त्यांनी कामराज 
योजनेच्या निमित्ताने मोरारजी देसाई यांसही मैत्रिमंडळाबाहेर काढले. श्री. मेनन 
आणि श्री. देसाई हे तसे कितीही परस्परविरोधी असले तरी पं. नेहरूंविषयी दोघांचीही 
निष्ठा मात्र सारखीच होती. दोघांपैकी कुणीही त्यांच्यावर अन्याय झाला असताना 
खाजगीतही पं. नेहरूंविरुद्ध बोलल्याची माहिती माझ्याजवळ तरी नाही. 


3 





४ 


नेहरूयुगाची अखेर 


a श्री. यदावंतराव चव्हाण यांस पं. नेहरू 
यांनी संरक्षणमंत्री केले खरे पण संरक्षणमंत्री 
म्हणून ते सुरुवातीच्या काळात मुळीच चमकले 
नाहीत. राजधानीतील प्रमुख इंग्रजी पत्रांवर 
त्यांची छापही नव्हती. ही पत्रे त्यांची अधून- 
मधून टिंगलही करीत. याचे एक मुख्य कारण 
होते. श्री. चव्हाण यांस इंग्रजी बोलण्या'ची 
फारशी सवय नव्हती. लष्करी तुकडीच्या 
प्रमुखास “कोर कमांडर ? म्हणतात. पण 
इंग्रजीत कोरचे स्पेलिंग ८००५ असे आहे. 
त्यांस इंग्रजी बोलण्याची सवय नसते ते स्पोलिंग- 
प्रमाणेच उच्चार करतात. श्री. चव्हाण यांनी 
लोकसमेतील आपल्या एका भाषणात कोर 
कमांडरचा उच्चार ' कार्प कमांडर ? असा 
केला. कॉर्पस ( ८०155 )चा अर्थ प्रेत होतो. 
लष्करी संदर्भात कुणासही प्रेतांचा कमांडर 
म्हणणे त्याची हेटाळणी करण्यासारखे आहे. 


* श्री. चव्हाण यांच्या तोडून “ कॉर्प्स ? असा 


उच्चार निव्वळ इंग्रजी बोलण्याची सवय 
नसल्यामुळे झाला. पण ' हिंदुस्थान टाइम्स ?- 
सारख्या पत्राने या मथळ्याची चौकट छापून 
की यांची टिंगल करण्याची संधी सोडली 
नाही. 


सुरुवातीच्या काळात यशवंतराव चव्हाण 
यांस राजधानीतील पत्रे कमी लेखीत याचे 
आणखी एक कारण होते. श्री. चव्हाण हे 
संरक्षणमंत्री जरी होते तरी संरक्षण खात्याचा 


> ८ दिल्ली दिनांक 


सर्व कारभार त्यांच्या हाती नव्हता. श्री. टी. टी. कृष्णमाचारी हे संरक्षण समन्वय 
खात्याचे मंत्री म्हणून ओळखले जात आणि संरक्षण खात्याच्या प्ररितरातच श्री. बिजू, 
पटनायक यांसही एक खोली देण्यात आली होती. श्री. चव्हाण हे या दृष्टीने 
क्रषणमाचारी यांचे कनिष्ठ सहकारीच होते. आपल्या कनिष्ठ सहकाऱ्यास कृष्णमाचारी 
हे अतिशय तुच्छतेने वागवीत. चव्हाण यांच्या बाबतही अशा काही घटना घडत 
असल्याची अफवा राजधानीत पसरली होती. कृष्णमाचारी यांस संरक्षण समन्वय 
मंत्री म्हणून अधिकृत पद तरी होते, पण बिजू पटनायक यांस तसे काहीही क 
.ते संरक्षण खात्यात अत्यंत दिमाखाने वाबरत. यामुळे खरा संरक्षणमंत्री कोण 
याविषयी राजधानीत बरीच कुजबूज होत असे. या कुजबुजीस श्री. ह्री विष्णु कामत 
यांनी लोकसभेत एकदा वाचा फोडली. दिल्लीतील वृत्तपत्रांनी कामत याच्या डाक 
कडे फारसे लक्ष दिले नाही. मी त्या काळात नागपूरच्या * तरुण-भारत साठी 
लिहीत असे. मी आपल्या साप्ताहिक वार्तापत्रात “ कामत यांनी संरक्षणमंत्री कोण 
याबाबत अनेकांच्या मनात असलेल्या प्रश्वास वाचा दिली ” असे लिहिले. चव्हाण 
यांनी माझा तो मजकूर वाचला किंवा नाही हे मळा सांगता येणार नाही, पण ज्या 
दिवशी हा मजकुर छापलेला अंक दिल्लीत पोचला त्या दिवशी रात्री मी चव्हाण 
यांस भेटण्यास गेलो असताना त्यांनी मला भेटण्याचे टाळले याची मला आठवण 
आहे. पुढे काही वर्षोनंतर चव्हाण म्हणाले, “ मलाही त्या वेळी त्या परिस्थितीचा 
राग आला होता. मी एकदा जाऊन. पं. नेहरूंस असेही सांगितले की, तुमचा माझ्या- 
बर विश्वास नसेळ तर मी राजीनामा देण्यास तयार आहे. पण नेहरू म्हणाले; 
, माझा तुमच्यावर पूर्ण विश्वास आहे. पण माझ्या मनाच्या एका दुबळ्या परिस्थितीत 
बिजू पटनायक यांनी माझ्याकडून वचन घेतल्यामुळे मळा त्यान संरक्षण ल 
काही अधिकार द्यावा लागला, तिकडे तुम्ही लक्ष देऊ नका. ? ” नेहरूच्या मनाः 
दुबळी परिस्थिती कोणती हे मात्र स्पष्ट झाले नाही. 


संघटना मोठी की संसदीय पक्ष मोठा याविषयीच्या वादात प॑. डत ब वजन 
नेहमीच संसदीय पक्षाच्या तागडीत पडत असे. सरदार ई पटेल 
मृत्यूनंतर श्री. पुरुषोत्तमदास टंडन यांस ज्या परिस्थितीत राजीनामा द्यावा लाग 
त्यानंतर काँग्रेस अध्यक्षास खरी अशी प्रतिष्ठा कधीच लामली नाही. काँग्रेस अध्यक्षास 
नेहरू काय किंमत देत असत याने एक उदाहरण सांगण्यासारखे आहे. - Er 
काग्रेस महासमितीचे अधिवेशन होते. श्री. यू: एन. ढेवर काँग्रेसचे अध्यक्ष 
बैठक चाळू होती, पण नेहरू आलेले नव्हते. त्यांच्या 'बाठेकडे सर्वीचे डोळे हो उ 
काही चर्चा चाळू होती. ढेबर यांनी हजर असलेल्यांच्या अनुमतीने जाही ह 
काही उपसमित्या नेमल्या. एवढ्यात नेहरू आले. काय चालले आहे. याजी र 
चौकशी केळी. काय घडले हे कळताच त्यांच्या तोंडून उद्‌गार निघाले, “ यह क्या 
वत्तमीजी है.” पुढे त्या नेमलेल्या समित्यांचे काय झाले, कळलेच नाही. 








नेहरूयुगाची अखेर ३९ 


संसदीय पक्षासही नेहरूंनी फार सबळ होऊ दिले नाही असे घटनाक्रम सांगतो. 
सरदार पटेल हयात असताना ते उपपंतप्रधान होते. ते वारल्यानंतर त्या पदास उपयुक्त 
अशी एकही व्यक्‍ती अन्य मंत्र्यांत नेहरूंस दिसली नाही. संसदीय काँग्रेस पक्षाच्या 
नेत्यासच पंतप्रधान होण्याचा मान मिळणे हे स्वाभाविक होते. सरदार पटेल यांच्या 
मृत्यूनंतर उपप॑तप्रधानपद जरी नसले तरी संसदीय काँग्रेस पक्षाचा उपनेता असलेला 
ज्येष्ठ मंत्रीच नेहरूनंतरचा अधिकारी असा समज त्या काळी असे. प॑. गोविंदवछभ 
पंत यांच्या मृत्यूपर्यंत या समजास धक्का लागला नाही. तेच संसदीय कोंग्रेस पक्षाचे 
उपनेतेद्दी होते. ते वारल्यानंतर ते पद आपल्यास मिळावे म्हणजे नेहरूंनतर आपणच 
पंतप्रधान होऊ अशी मोरारजी देसाई व जगजीवनराम या दोघांचीही आकांक्षा होती. 
संसदीय पक्षातील काहींचा कल मोरारजींकडे होता तर काहींचा जगजीवनराम यांच्या- 
कड़े. श्री. देसाई यांनी तर पं. पंत हे बसत असलेल्या संसदभवनातील खोलीत 
बसावयास सुरुवात केल्याचे वृत्तही पसरले होते. राजकारणात असलेल्या दोघांच्याही 
मनात सर्वश्रेष्ठ पदाचे वारस आपण व्हावे याविषयी आकांक्षा असणे यात मला 
आजही काही गेर वाटत नाही. यांपेकी कुणाकडे अगर दोधांसही वगळून तिसऱ्या 
मंत्र्यास उपनेता करण्याकडे नेहरूंनी कल दाखविला असता तर तो उपनेता झालाही 
असता आणि त्यात काहीही गेर झाले नसते. पण नेहरूंनी चाळलेला वाद बघून 
उपनेतेपदासच खालच्या पातळीवर आणले. कुणीही मंत्र्याने उपनेतेपदाच्या निवड- 
णुकीसाठी उभे राहता कामा नये, असा नियमच त्यांनी करून टाकला. संघटना पक्ष 
तर अगोदर दुबळा झाला होताच; संसदीय पक्षही दुबळा होण्याचा पाया यात 
घातला गेला. 
आपला पक्ष दुबळा होत आहे याची जाणीव पं. नेहरूंस चीनच्या आक्रमणा- 
नंतर होण्यास सुरुवात झाली. पक्ष सबळ करण्याच्या दृष्टीने तरुण रक्ताच्या हाती 
पक्षाची सूत्रे देण्याचा बिचार नेहरूंच्या मनात येऊ लागला होता असे दिसते. श्री. 
कामराज हे तोपर्यंत काँग्रेसचे अध्यक्ष झाले नव्हते. संरक्षणमंत्री म्हणून नेमलेल्या 
यरावंतराव चव्हाण यांस काँग्रेसचे अध्यक्ष करण्याचा विचार नेहरूंच्या मनात डोका- 
वळा असल्याचा एक अप्रत्यक्ष पुरावा माझ्याजवळ आहे. महाराष्ट्र टाइम्सचे माजी 
संपादक श्री. द्वा. भ. कर्णिक यांची ते रॉयवादी असल्यामुळे चव्हाण यांच्याशी 
बरीच जवळीक होती. त्या काळी कार्णिक हे केसरीचे प्रतिनिधी म्हणून दिल्लीतच होते. 
त्यांची माझी 'चांगली मैत्री होती. एक दिवस ते माझ्याकडे आले आणि म्हणाले, 
“ चनब्हाण यांनी काँग्रेसचे अध्यक्षपद स्वीकारणे हे त्यांच्या दृष्टीने कसे काय ठरेल १? 
मी विचारले, “ अझी काही सूचना आहे का?” ते म्हणाले, “ तसे समजायला हरकत 
नाही. ” मी म्हटले, “ सध्या जी परिस्थिती आहे त्यात काँग्रेसचे अध्यक्षपद 
स्वीकारणे हे चव्हाण यांच्या वैयक्तिक जीवनाच्या दृष्टीनेदेखील चांगले ठरेल. आज 
पक्षावर नियंत्रण असलेला उद्या पंतप्रधानही होऊ दाकतो..” श्री. कर्णिक यांनाही 
माझे म्हणणे पटले असे दिसले. पण प्रत्यक्षात यशवंतराव चव्हाण कांग्रेसचे अध्यक्ष 


Es ० दिल्ली दिनांक 


झाले नाहीत. याचा निष्कर्ष मी तरी एवढाच काढला की, मंत्रिपद सोडून काँग्रेस 
अध्यक्ष होण्यास यशवंतराव तयार झाले नाहीत. 
श्री. चव्हाण तयार न झाल्यामुळे असो अगर काही कारणामुळे असो प॑. नेहरूंनी 
कामराज यांस कॉँग्रेसच्या अध्यक्षपदावर आणले. कामराज यदास्वी मुख्यमंत्री तर 
होते आणि अत्यंत साधी राहणी असल्यामुळे सर्वसामान्यांच्या अधिक जवळचेही होते. 
ते अध्यक्ष होताच कोंग्रेस संघटना सुधारण्याच्या प्रश्नावर चर्चा सुरू झाली. काँग्रेसचे 
सर्व प्रमुख पुढारी सरकारमधे गुंतले असल्यामुळे संघटमेचे काम कुणी करीतच 
नाही असा विचारही मांडण्यात आला. पं. नेहरू स्वतः पंतप्रघानकीची जबाबदारी 
सोडून संघटनेच्या कामास तयार आहेत अशा मजकुराचीही बातमी आली. देदा- 
हिताच्या दृष्टीने पं. नेहरूंनी तसे करता कामा नये असे म्हणणाऱ्यांचीही रीघ लागली. 
नेहरूंग्रमाणेच इतर मंत्री असलेल्या पुढाऱ्यांनीही संघटनेच्या कामाची तयारी 
दर्शीविळी आणि यात ज्या मंत्र्यांनी सरकारमधून बाहेर पडावे असे अखेर ठरले त्या 
सर्व कारवाईस कामराज-योजना या नावाने संबोधिण्यात आले. यात मोरारजी देसाई, 
स. का. पाटील, जगजीवनराम, लालबहादूर शास्त्री व बक्षी गुलाम मोहंमद 
ही नावे होती. ही मंडळी * नाकापेक्षा मोती जड? अशी झाली असल्याची 
चर्चाही त्या काळात होऊ लागली होती. संघटना सुधारण्यासाठी ही कामराज योजना 
नसून मोरारजी देसाई यांस काढण्यासाठी नेहरू योजना होती असेही काही नंतरच्या 
काळात बोलले गेळे. श्री. लालबहादुर शास्त्री यांचे नाव त्या यादीत बघून मान्न 
अनेकांना आश्रय वाटले. कारण शास्त्रीजी नेहरूंना फार जवळचे वाटत. श्रीमती 
इंदिरा गांधी यांच्यामुळे ते नाव त्या यादीत घालण्यात आले असेही काही लोकांनी 
म्हटले. कारण काही असो, श्रीमती गांधी ह्या बरीच सूत्रे हळवितात आणि झास्त्री- 
विषयी त्यांच्या मनात थोडा तिरस्कार आहे असा समजही त्या काळी होता. संघटना 
सुधारण्याची ही योजना नसून मंत्रिमंडळातून काही लोकांस बाहेर काढण्याचे है 
कारस्थान होते हे पुढील घटनांनीही सिद्ध झाले. कारण संघटनेच्या कामासाठी म्हणून 
ज्या मंडळीस मंत्रिमंडळातून बाहेर काढण्यात आले त्यांपैकी एकासही संघटनेच्या 
कुठल्याही कामाची जबाबदारी देण्याचा प्रयत्नही झाला नाही. प॑- नेहरूंचा मोरारजीं- 
विषयी आकस होता किंवा नाही याचा स्पष्ट असा पुरावा समोर आला नाही. पण 
श्री. कामराज यांचा तो होता है तर पुढील घडामोडींत वारंवार स्पष्ट झाले. 


कामराज योजनेत पं. नेहरूंनंतर या देशाचे सर्वश्रेष्ठ पुढारी आपणच असा समज 
असणारे दोन पुढारी श्री. मोरारजी देसाई आणि श्री. जगजीवनराम है मंत्रिमंडळातून 
बाहेर पडले. असेही म्हणता येईल की त्यांना मंत्रिमंडळातून वाहेर काढण्यासाठीच 
कामराज योजना आली. पण या दोन्ही पुढाऱ्यांची मनःस्थिती आपल्यावर झालेल्या 
कारवाईबाबत सारखीच नव्हती. श्री. मोरारजी देसाई यांच्या मनात कटू भावना 
असतील असा माझा समज होता. खरे ते काय काढून घेण्यासाठी मी देसाई यांस 


नेहरूयुगाची अखेर ४१ 


एकदा भेटले. देसाई प्रथम कडक बोलत. पण नंतर खुल्या दिलाने . चर्चा करीत 
चर्चेच्या ओघात पं. नेहरूंचा कल कम्युनिस्टांकडे अधिक का? असा सवाल मी 
त्यांना केला. कामराज योजनेत नुकतेच बाहेर पडावे लागल्यामुळे ते नेहरूंच्याविषयी 
अधिक तिखट बोलतील असे मला वाटले होते. पण ते म्हणाले, “ नेहरूंच्या मनात 
गोरगरिवांच्याविषरयी अतिशय कणव आहे. देशात मध्यम मार्गच टिकावा यासाठी ते 
आपले वजन कम्युनिस्ट समजल्या जाणाऱ्या विचारसरणीकडे टाकतात. तसे कम्यु- 
निस्टांस आपल्या देशात काहीच स्थान नाही. ” श्री. देसाई यांचा हा निष्कर्ष बरो- 
बर्च होता असे मी म्हणू शकत नाही. पण त्या प्रसंगातदेखील पं. नेहरूच्याविप्रयी 
त्यांच्या मनात कसलाही दुर्भाव नव्हता ही गोष्ट मळा अधिक जाणवली. 
याउलट श्री. जगजीवनराम यांचे उदाहरण. श्री. जगजीवनराम यांस आपला 
वाढदिवस सार्वजनिक स्वरूपात साजरा करवून घेण्याची हौस होती. ते मंत्री असताना 
तर तो तसा होतच असे. कामराज योजनेतून बाहेर पडावे लागल्यानंतर साजरा झालेला 
त्यांचा वाढदिवस मला चांगला आठवतो. जुन्या कॉन्स्टिट्यूडान क्लबच्या आवारात 
तो झाला होता. गर्दीही बरीच होती. “ श्री. संजीवैया ( दक्षिण भारतीय हरिजन 
पुढारी ) यांस हरिजन समाजाचे पुढारी म्हणून जर पुढे आणावयाचे ' असेल तर 
अवझ्य आणा. पण जगजोबनराम यांचे स्थान कुणीही हिरावून घेऊ शकणार नाही. ? 
असे उद्‌गार जगजीवनराम यांनी काढले. अुबनेश्वरला पं. नेहरूंस हृदयविकाराचा 
पहिला झटका आंल्यानंतर लाळवहादूर शास्त्री यांस बिनखात्याचे मंत्री म्हणून मंत्रि- 
मंडळात घेण्यात आळे. पण जगजीवनराम यांस परत घेण्याची त्यांनी इच्छाही 
ददीबिली नाही. तो राग जगजीवनराम यांच्या मनात होता असे दिसते. उत्तर 
भारतात होळी हा मोठा सण असतो. त्या काळात नेहरूंच्या बंगल्यावर गाणेबजाबणे 
थोडे खाणे-पिणे करून तो साजराही होत असे. नेहरूंची प्रकृती थोडी सुधारली होती 
आणि. हा समारंभ झाला: या समारंभात नेहरूंना आरोग्य लाभावे हे चितण्यासाठी 
भाषणास कुणी सुरुवात केली हे नक्की आठवत नाही, पण जगजीवनराम यांच्या 
भाषणाचा काही भाग स्पष्ट आठवतो. “ होली है, बुरा न मानो ” अशी सुरुवात 
करून “ तुमचे शरीर निरोगी व्हावे, तुम्हांस सुबुद्धी यावी, तुम्ही ज्ञानी व्हावं अझी 
माझी प्रार्थना आहे. ” अशा मजकुराचे उद्गार जगजीवनराम यांनी कादरे रोगी 
असल्यामुळे तुम्हांस आज बरेवाईट सुचत नाही, तुमची मती कुंठली आहे र असेच द 
जगजीवनराम यांस म्हणावयाचे आहे असे ऐकणाऱ्यास त्या वेळीही वाटले. श्री. जग- 


क यांचे भाषण चाळू असतानाच .लालबहादूर शास्त्री तिथे आले आणि 
भाषणाचा रोख बघून त्यांनी आपल्या तोंडावर हात ठेवला. 


का नेचा खरा उदेश कॉँग्रेस 

मराज योजनेचा खरा उद्देशा काहीही असो, १ ही संघटना सामान्यांपासून 

दुरावत आहे ही भावना बळावल्याची चिन होती. या संदर्भा ह 

रन ला कमीच चिन्हे स्पष्ट दिसत होती. या त कामराज 
दे्ीतील सपर हाऊसमधे झालेली काग्रेस महासमितीची एक बैठक 





वा २ दिल्ली दिनांक 


आठवते. कामराज योजनेत स. का. पाटील यांसही बाहेर पडावे लागले. या बैठकीत 
भाषण करीत असतानाची पाटील यांची मूर्ती आजही माझ्या डोळ्यांसमोर आहे. 
श्री. पाटील फॉर्मात असळे की भाषण करताना तोंडावरून सतत हात फिरविण्याची 
त्यांची सवय होती. पण मंत्रिमंडळातून काढले गेल्याची बोच अगदी ताजी असळ्या- 
मुळे या भाषणात मात्र त्यांचा हात एकदादेखील तोंडावरून फिरला नाही याची नोंद 
आम्ही पत्रकारांनी त्या दिवशी घेतली. या महासमितीत जी भाषणे झाली त्या सबौचा 
रोख एकच होता. काँग्रेसची धोरणे चांगली आहेत, कार्यक्रमाची दिशाही चांगली 
आहे. पण धोरण अगर कार्यक्रम यांपैकी कशाचीही नीट अंमलबजावणी होत नांही. 
या महासमितीच्या बैठकीचा आढावा घेताना मी जो लेख लिहिला त्यात काँग्रेसला 
“ अंमलबजावणी न करण्याचाच खरा रोग आहे ” असे लिहिले होते. पुढे बऱ्याच 
वर्षोनंतर “ बचनपूर्तीच्या राजकारणाचे ” जे वाक्य यशवंतराव चव्हाण यांच्या 
नावावर खपले त्याची कल्पनादेखील त्यांच्या मनात त्या वेळी होती असे मळा 
वाटत नाही. 


कल्याणकारी राज्य म्हणून भारतीय घटनेची निर्मिती झाली. कल्याणकारी 
राज्याची स्पष्ट कल्पना सर्वसामान्यांस देण्यास राज्यकर्ते अयदास्वी झाल्यामुळे असो 
अगर जागतिक परिस्थितीमुळे समाजवाद आणि साम्यवाद याविषयी तरुणवर्गास 
बाटत असलेल्या आकर्षणामुळे असो, पंतप्रधान प॑. नेहरू हे मार्क्सवाद आजच्या 
काळात उपयुक्त नाही, असे वारंवार म्हणत असतानाही समाजवादी विचारसरणीकडे 
आकृष्ट होऊ लागले होते. त्यांच्या हयातीत साम्यवादी अगर समाजवादी विचारसर- 
णीने त्यांस खरेखुरे राजकीय आव्हान कधीच दिले नाही. पण ते मिळू शकेल अश्शी 
भीती मात्र त्यांच्या मनात होती असे वाटते. आणि म्हणूनच आवडी ( मद्रास ) 
काग्रेसमघे मौलाना अबुळ कलाम आझाद यांचा प्रचंड विरोध असतानाही समाज- 
वादी पद्धतीची समाजरचना हे कॉनेसचे उद्दिष्ट म्हणून स्वीकारण्यात आले. त्या काळचे 
वहुसंख्य काँग्रेस पुढारी समाजवाद अगर साम्यवाद या दोन्हींच्या बिरुद्ध होते. 
म्हणूनच आचाय नरेंद्र देव वगेरे समाजबादी मंडळी काँग्रेसमधून स्वातंत्र्य मिळाल्या- 
नंतर बाहेर पडली आणि कॉ. डांगे यांच्यासारखे साम्यवादी अगोदरच बाहेर गेले 
होते. साम्यवाद आणि समाजवाद यात विचारसरणीच्या दृष्टीने नेमका फरक काय हे. 
सांगणे आजही अवघड आदे. लोकशाहीवर विश्वास पण साम्यवादी उद्दिष्टाची कल्पना 
म्हणजे समाजवाद आणि रशिया आणि चीनच्या इशाऱ्यावर धोरणे ठरविणारे म्हणजे 
साम्यवादी असा फरक ढोबळ मानाने काही लोक करतात. कदाचित म्हणूनच 
काँग्रेसच्या विचारसरणीत समाजवाद शब्दाचा वापर होऊ लागल्यानंतर बरेचसे 
समाजवादी पुन्हा पुन्दा काँग्रेसमघे परत आले. 
पण हा इतिहास झाला. निव्वळ “समाजवाद ? दाब्दाचा वापर करून आपण सर्व 
सामान्यास आपल्याकडे ओढून घेऊ शकणार नाही ही जाणीवही काँग्रेस नेतृत्वात 





नेहरूयुगाची अखेर ७३ 


हळूहळू वाढू लागली आणि त्यांच्यासाठी आपण निश्चित काय करणार आहोत हे 
लोकांस सांगितले पाहिजे ही भावना बळावली. याच वातावरणात नेहरूंच्या हयाती- 
तीळ शेवटली भुवनेश्वर काँग्रेस झाली. श्री. कामराज या अधिवेशनाचे अध्यक्ष होते. 
अन्न, वस्त्र, निवारा, औषध आणि शिक्षण या सामान्य माणसाच्या पाच गरजा 
पुऱ्या करण्याचे आश्वासन याच अधिवेशनात देण्यात आले व हे आश्वासन म्हणजे 
साम्यवाद अगर समाजवादाच्या दिरोने टाकलेले आणखी एक पाऊल असे म्हटले 
गेले. पण याच अधित्रेदानात मध्यम मार्गाचा हिरिरीने पुरस्कार करणारे लालबहादुर 
शास्त्री यांचे भाषण अविस्मरणीय असे ठरले. तसेच या अधिवेशनात काँग्रेसची 
संस्कृती बदलली असे मला वाटले. काँग्रेस हा पक्ष ऐघारामाकडे अधिक कळू लागला. 
अधिवेशनाची व्यवस्था उत्कृष्ट होती. माझया आठवणीत प्रथमच काँग्रेसच्या अधि- 
वेशनात सामिष भोजनाची व्यवस्था झाली. १९५० साली नाशिकला झालेल्या 
काग्रेस अधिवेशनात ती काही प्रमाणात होती. पण पैसे देणाऱ्या पत्रकारापुरतीच ती 
मर्यादित ठेवण्यात आली होती. सर्वसामान्य प्रतिनिधींसाठी ती नव्हती. 


राजकीय पक्षाच्या कार्यक्रमाच्या कलमांची संख्या मांडण्याच्या कल्पनेस भुवने- 
श्वरापासून सुरुवात झाली. पण अंमलबजावणीच्या बाबतीत मात्र कामराज योजना 
येण्यापूर्वी जी परिस्थिती होती तीच कायम राहिली. भुवनेश्वरला ज्या पाच गरजा 
पुरविण्याचे आश्वासन देण्यात आले त्यात पन्नास टक्के जरी यदा मिळाले असते तरी 
देशाचा प्रश्न सुटला असता. पण ते न मिळाल्याने कार्यक्रमांच्या सूत्रांची संख्या 
वाढतच राहिली. किमान पाच गरजांच्या जागी श्री. मोहन धारिया यांचा दहा 
कलमी कार्यक्रम आला. आणीबाणीत श्रीमती इंदिरा गांधी यांची वीस सूत्रे आणि 
संजय गांधींची पाच सूत्रे मिळून पंचवीस सूत्री कार्यक्रम झाला. पण परिस्थिती मात्र 
जशीच्या तशीच राहिली. आता असे वाटते की समाजवादी पद्धतीची समाजरचना, 
समाजवादी अर्थरचना, किमान पाच गरजा पुरविण्याचे आश्वासन, पुढे वाढत्या 
संख्येतील कलमांचे कार्यक्रम; अज्ञानी सामान्य जनास लहान मुलासारखे फूस लावण्याची 
फक्त राजकीय खेळणी होती. त्यावर कसोशीने अंमल करण्याचा प्रयत्न कधीच झाला 
नाही. भुवनेश्वर अधिवेशनाच्या दिवसातच पं. नेहरूंस हृदयविकाराचा पहिला झटका 
आला. ज्या उत्तररात्री नेहरूंना झटका आला त्याच्या पूर्वरात्री त्यांना जवळून 
बघण्याची संधी मला मिळाली होती. महाराष्ट्रकर्नाटक सीमावादासंत्रंधी बोळणी 
करण्यासाठी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री. वसंतराव नाईक व कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री 
निजलिंगप्पा नेहरूंकडे आले होते. नेहरूंचा शिष्टाचार प्रसिद्ध होता. दोघांना निरोप 
देण्यासाठी नेहरू हे अगदी दारापर्यंत आलेले आम्ही पत्रकारांनी वघितले. झटका 
आल्याची बातमी दुसरे दिवशी अधिवेशन सुरू झाल्यानंतरच अनेकांना कळली. 


महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावादाची चर्चा खूप झाली. महाराष्ट्रात त्यावर वारंवार 





(| ४ दिल्ली दिनांक 


चळवळीही झाल्या. पण तो प्रश्न निकालात निघू शकला नाही. या संदर्भात काही 
गोष्टी. आठवतात. महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर हा वाद न सुटण्याचे कारण गह 
खात्यात राज्यमंत्री म्हणून श्री. बी. एन. दातार अडसर होते असे समजले जात 
असे. कारण ते कानडीभाषी होते. पुढे ते वारले. त्यानंतर श्री. आर. एम. हजरनवीस 
यांना ते पद मिळाळे. त्या वेळी अनेक महाराष्ट्रीय पुढाऱ्यांनी आता सीमाप्रश्न सुद्र 
शकेल अशी आझा व्यक्त केली. मी मात्र ' महाराष्ट्र टाइम्स "मधे लिहिले की 
“ श्री. हजरनवीस हे एहराज्यमंत्री झाल्याने सीमाप्रश्न सुटेल अशी आशा महाराष्ट्रात 
कुणीही करू नये. कारण हा त्यांच्या पातळीवर सुटण्यासारखा प्रश्न नाही. ” यावर 
हजरनवीस यांनी माझे आभार मानले. ते मला म्हणाले, “ यदावंतराव चव्हाण मंत्रि- 
मंडळात ज्येष्ट मंत्री असताना जर हा प्रश्न सुटू शकला नाही, तर मी ग्रह्राज्यमंत्री 
झाल्याने तो कसा सुटणार ? ? पुढे श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या कारकीदोत यशवंतराव 
चन्हाण हे ग्रहमंत्री झाल्यानंतरही तो प्रश्न सुटला नाही. र 

या संदर्भात माझ्यावर तरी छाप अशी आहे की, सीमावादाचे भरपूर भांडवळ 
करणारे बहुतेक पुढारी त्या भागातील लोकांच्या भावना भडकविण्यात कुदळ होते. 
पण प्रश्न तडीस लावण्यासाठी आपे राजकीय जीवन पणास लावण्यास मात्र कुणीच 
तयार नव्हते. त्या काळी सीमाभागातील अनेक शिष्टमंडळे दिल्लीस येत व आपल्या 
दुःखाची कहाणी सांगत. असेच एकदा एक शिष्टमंडळ गृहमंत्री nr चव्हा- 
णांना भेटण्यास आले. त्या वेळी मी तिथेच होतो. सीमाभागातील यालो 
व्यथेकडे तुम्ही पत्रकारांनी लक्ष दिले पाहिजे असे चव्हाण मळा म्हणाळे. खुद्द णः 
मंत्री जिथे हा प्रश्न सोडविण्यात यशस्वी होऊ दकत नाहीत तिथे आम्ही पत्रकार तरी 
काय करू शकणार ? हा विचार माझ्या मनात आला; पण मी बोललो नाही. 

या बाबतीत बिरोधी पक्षांच्या पुढाऱ्यांची वागणूकही मोठी आददी होती असे मी 
म्हणणार नाही. यशवंतराव चव्हाण यांच्या बंगल्यावर माझी जवळ जबळ रोज एक 
फेरी असे. एक दिवशी मी एस. एम. जोशी, नाथ पे आणि जयंतराव टिळक यांस 
तिथे बघितले. सीमावादासंबंधी काही चर्चा झाळी असेल असा तर्क मी बांधला. ती 
बातमी कशा प्रकारे द्यायची याबाबत मी आपल्या मनाशी जुळवणी करीत असतानाच 
नाथ पे यांचे माझ्याकडे लक्ष गेले. ते मला म्हणाले, “ हे पाहा; इंदूरकर, आम्ही 
इथे जमलो हे देखील वृत्तपत्रात येता कामा नये, कारण त्यामुळे महाराष्ट्राचे फार 
नुकसान होईल. ” महाराष्ट्राचे नुकसान व्हावे अशी माझी इच्छा कशी असेल. मी 
बातमी देण्याचा मोह टाळला. पण दुसऱ्या दिवशी * महाराष्ट्र टाइम्स मघे बातमी 
होती. श्री. नाथ पे यांनी स्वतःच त्यांस हवी तशी टेलिफोनवर ती दिली होती. पत्राचे 
संपादक श्री. गोविंदराव तळवळकर यांनी मात्र मळा लगेच विचारणा केली की मी 
ती बातमी का दिली नाही १ मला आपल्या कपाळावर हात मारण्यापलीकडे दुसरे 
काही करता येणे शक्यच नव्हते. 


नेहख्युगाची अखेर ४५ 


सीमावादाच्या संदर्भात महाराष्ट्रीय नेतृत्व उगे पडल्याचा ठसा माझ्या मनावर 
राहिला. महाराष्ट्रीय पुढाऱ्यांनी आपली बाजू इतरांना पटविण्यासाठी जो चिकाटीचा 
प्रयत्न लागतो तो सीमावादाच्या संदर्भात तरी कधीच केला नाही. सीमाभागातील 
मराठी भाषिकांवर अन्याय होत असल्याच्या तक्रारीस उत्तर म्हणून कर्नाटकाने 
सीमाभागातील अनेक मराठी भाषिक म्हणविणाऱ्या सुशिक्षित प्राध्यापक, वकील 
वगैरे मंडळींस दिल्लीत आणले आणि “ आमच्यावर कसलाही अन्याय होत नाही, 
आम्ही कर्नाटकात सुखात आहेत, महाराष्ट्रात येण्याची आमची इच्छा नाही ? असे 
त्यांच्या तोंडून बदविले. सुवासिक चंदनी पापुग्यावर कर्नाटकाच्या वतीने एक छोटीशी 
घोषणा छापून त्याचेही वाटप राजधानीत खासदार आणि पत्रकारांत करण्यात आले. 
तो सुवासिक ढलपा बरेच दिवस लोकांच्या खिशात होता. 

पुढे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री. वसंतराव नाईक आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री श्री. 
निजलिंगप्पा या दोघांनीही लवाद मान्य करू अशी कबुली दिल्यानंतर महाजन 
कमिशन नेमण्यात आले. तझी कबुली देणे योग्य नव्हते असे काही विरोधी पक्षांच्या 
पुढाऱ्यांचे म्हणणे होते. पण कबुली दिल्यानंतर पुन्हा मागे घेणे हे मात्र कुठल्याही 
दृष्टीने समर्थनीय ठरत नाही: श्री. महाजन यांनी महाराष्ट्रावर अन्याय केला अझी 
टीका झाली. महाजन कमिशनचा अहवाल कसा विसंगत आहे याचे सांगोपाग विवेचन 
करणारे एक पुस्तकही श्री. अंतुले यांनी लिहिले. पण मळा एक गोष्ट मात्र कळत 
नाही, महाराष्ट्रावर मुद्दाम अन्याय करण्याचे श्री. महाजन यांस कारणच काय? या 
संदर्भात अनेक गोष्टी बोलल्या गेल्या. पण त्याबाबत कसलाही पुरावा नसल्यामुळे त्यात 
किती सत्य आहे हे सांगणे अवघड आहे. पण या संदर्भात श्री. हरिभाऊ पाटसकर 
यांच्या तोंडून खाजगी चचेत निघालेले एक वाक्य मला आठवते. ते म्हणाले, 
“ महाराष्ट्राचे वकील श्री. अशोककुमार सेन यांस महाजन कमिझनघुढे महाराष्ट्राची 
बाजू नीट मांडता आली नाही. ते महाजन यांच्या प्रश्नांची उत्तरे देऊ शकले नाहीत. 


जी उत्तरे त्यांनी दिली त्यावरून त्यांनाच महाराष्ट्राची बाजू.समजली नव्हती असे 
वाटते.” 


भुवनेश्वरला आलेल्या झटक्यानंतर पं. नेहरू थोडेफार बरे झाल्यावर लोकांच्या 
भेटीगाठी सुरू झाल्या आणि मुंबईस षण्मुखानंद हॉलमध्ये झालेल्या काग्रेस महा- 
समितीच्या बैठकीसही ते हजर होते. तिथे थकलेले त्यांचे शरीर आणि उत्साही तरुण 
मन यात सतत द्वंद्र चाळू असल्याचे जे हृदय मी बघितले ते कधीच विसरू शकत 
नाही. कुणीतरी पं. नेहरूंसाठी व्यासपीठावर खुचाँ आणून ठेवली. पण खुचींबर 
बसण्यास त्यांनी ठाम नकार दिला. आपण होतो तसेच आहोत हे दर्शविण्यासाठी 
त्यांनी व्यासपीठावरील एक लोड कुणाच्या तरी अंगावर फेकला. एका छायाचित्र- 
काराने हे हृद्य टिपलेही होते. पं. नेहरू एका बाजूने दुसऱ्या बाजूस जात असताना 
त्यांच्या लटपटणाऱ्या पायांचे चित्र एका छायाचित्रकाराने टिपण्याचा प्रयत्नही केला, 








४६ दिल्ली दिनांक 
पण ते टिपले गेले नाही. 


२७ मे १९६४ दुपारची साडेअकराची वेळ. मी लोकसभेच्या प्रेस गॅलरीत होतों. 
पं. नेहरूंस पुन्हा झटका आल्याची कुजबूज सुरू झाली होती. एवढ्यात बातमी 
आली, पं. नेहरू गेले. आम्ही सर्व पं. नेहरूंच्या निवासस्थानाकडे वावलो. सर्व रस्ते 
तीन मूतींकडेच जात आहेत असे वाटले. आम्ही काही पत्रकार तीन मूर्ती बंगल्यात 
शिरलो आणि मोक्याची जागा बघून वसूल राहिलो. हुंदके तर अनेकांना येत होते. 
पण जिवाचा आकांत करीत एखादी व्यक्ती, स्त्री अगर पुरुष जोराने रडताना ऐकू 
येई. पण तो रडण्याचा अभिनय आहे हेही लक्षात येत असे. प॑ नेहरू हे फार मोठे 
होते. त्यांच्याविषयी आदरही भरपूर होता. पण खरे रडे फुटण्यासाठी जी जवळीक 
लागते ती मात्र त्यांच्याविषयी कुणातद्दी नव्हती असे बाटले. त्या वेळी श्रीमती इंदिरा 
गांधी यांची मानसिक परिस्थिती काय होती हे मी सांगू शकणार नाही. कारण 
आम्ही जिथे बसलो होतो तिकडे श्रीमती गांधी यांना आलेले मी बघितले नाही. 
सामान्यतः दुपारी दोन अडीच वाजताच्या सुमारास नेहरूंचे शरीर अंत्यदर्शनासाठी 
तीन मूर्ती भवनाच्या पोर्चमधे ठेवण्यात आले. अंत्यद्दनासाठी लोकांची रीघ लागली. 
रात्री दहाच्या सुमारास मी आणि हजरनवीस पुन्हा गेळो. गदी बरीच कमी झाली 
होती. आम्ही सहजगत्या अंत्यद्बीन घेऊ शकलो. दुसर्‍या दिवशी दुपारी शवयात्रा 
निघाली आणि स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या राजकीय जीवनातील एक पर्व संपले. 


या पर्वातीलच आणखी एक आठवण आहे. मंत्र्यांच्या वीजपाण्याच्या खर्चाची 
चर्चा वृत्तपत्रांतून होऊ लागली होती. ते खर्चाचे आकडे बघून कोणता मंत्री किती 
उधळा आहे याचे आडाखे बांधळे जात. श्री. हजरनवीस यांच्याशी या विषयावर 
एकदा सहज चर्चा झाली. तेया खर्चाच्या चर्चेवर खूप चिडले होते. ते म्हणाले, 
« प. नेहरू राहात असलेल्या तीन मूर्ती भवनाप्रमाणेच आमच्याही बंगल्याचा सर्च 
राष्ट्रतिभवनाच्या खात्यात पडला तर ही चर्चाच होणार नाही. प॑- नेहरू हॉटेलमधे 
राहिल्याप्रमाणे रोजी साडेसात रुपये दराने आपला आणि आपल्या मुलीचा जसा 
खर्च देतात तसा आम्हीही आपल्या कुटुंबाचा खर्च देण्यास तयार आहोत. पण आज 
आमच्या नावाबर बंगल्यातील कचेरी, नोकरवर्ग राहात असलेल्या घरात होणारा 
बीजपाण्याचा सर्व खर्च पडतोच, येणाऱ्या पाहुण्यांची बडदास्तही आम्हास आमच्या 
खर्चाने राखावी लागते. पं. नेहरूंकडे येणारे सर्व पाहुणे राष्ट्रपतिभवनाचे पाहुणे 
ठरतात. आमच्या बीजपाण्याची चर्चा वृत्तपत्रांत झाली असताना खरी वस्तुस्थिती प॑. 
नेहरूंनीच सांगायला हवी होती. पण तै ती सांगत नाहीत हे आमचे दुर्दैव ! 


3 





नेहरूंच्या मृत्यूच्या वेळी श्री. गुलझारीलाळ 
नंदा ग्र्हमत्री होते आणि मंत्रिमंडळात वरिष्ठ- 
तेच्या दृष्टीने दुसऱ्या क्रमांकावर त्यांचे स्थान 
होते. त्या वेळी पंतप्रधान होण्याची ज्याची इच्छा 
होती त्यात त्यांचेही नाव होते. कॉँग्रेस अध्य 
असल्यामुळे या काळात कामराज यांचे महत्त्व 
वाढले. आजारी झाल्यानंतर नेहरूंनी ज्या 
पद्धतीने लालबहादुर शास्त्री यांस बिनखात्याचे 
मंत्री (क्ल, घेतले, त्यावरून त्यांचा ओढा 
्ास्त्रींकडे होता हे उघड दिसत होते. आपणास 
नेहरूंचा वारस समजणारे आणखी दोन 
पुढारी त्या वेळी होते. श्री. मोरारजी देसाई 
आणि श्री. जगजीवनराम. पण यात संसदीय 
कोंग्रेस पक्षात बऱ्यापैकी पाठिंबा मिळेळ असे 
मोरारजी देसाई हेच होते. नेहरूंच्या मृत्यूनंतर 
कॉंग्रेसमधील सर्व पुढाऱ्यांनी एकत्रच राहिले 
पाहिजे हा विचार बळावळा आणि प्रत्यक्ष 
निवडणूक न घेता कांग्रेसचे अध्यक्ष कामराज 
यांनी पक्षातील मत कोणत्या बाजूस आहे हे 
आजमावात्रे असे सर्वानुमते ठरले. पं. नदरूंच्या 
म्त्यूनंतर पाच-सात दिवसांच्या आतच काम- 
राज यांनी रात्री दहा वाजता त्यांच्या निवास- 
स्थानी जमलेल्या पत्रकारांस सांगितले की, 
कोंग्रेस पक्षातील वहुमत लालबहादुर शास्त्री 
यांच्या बाजूचे आहे. आम्हा काही पत्रकारांस 
ते या निर्णयाप्रत प्रामाणिकपणे आले असतील 
असे वाटले नाही. सी आणि राजधानीतील 
दुसरे पत्रकार श्री. जगदीश चतुबेंदी यांनी 


[| ८ दिल्ली दिनांक 


कामराज यांस बरेच छेडले. प्रश्नांची उत्तरे न देऊ शकल्यामुळे ते मधेच रागावून उठून 
गेले. आम्हा काही पत्रकारांवर तरी अशी छाप पडली की, कामराज यांचा देसा्ईबद्दल 
आकस असल्यामुळे त्यांनी तो निर्णय दिला. पं. नेहरूंनी संसदीय पक्षाचे वर्चस्व 
ठरवून कॉँग्रेस संघटनेस जवळ जवळ रुंडाळूनच ठेवले होते, तर कामराज यांच्या 
मनात संसदीय काँग्रेस पक्षास दुबळे करण्याचे होते. याचा पुरावा श्रीमती गांधी यांना 
पंतप्रधान केले जाण्यापूर्वी मिळाला. काही संसद सभासदांस कामराज यांनी स्पष्ट 
सुनावले होते, “ तुम्हास काय वाटते, तुमच्या बहुमताने पंतप्रधान निवडला जाईल ? 
मुख्यमंत्री ठरवतील तोच पंतप्रधान होऊ शकेल. ” हे मात्र खरे की मोरारजी देसाई 
यांच्या तिखट स्वभावामुळे गुजरात वगळता कुठलाच मुख्यमंत्री देसाई यांच्या 
बाजूस त्या काळी नव्हता. 


श्री. लालबहादुर शास्त्री यांचे पंतप्रधान होणे देसाई यांस न आवडणे समजण्या- 
सारखे होते. एण त्यांनी विरुद्ध कधीही अवाक्षर काढले नाही. नंतरच्या त्या काळात 
आमच्या कानावर या संबंधात एक हकीगत आली. उत्तर प्रदेशातील काही ब्राह्मण 
खासदार मोरारजी देसाई यांच्याकडे गेले होते आणि म्हणाले, “ तुम्ही श्रीमती इंदिरा 
गांधी यांस संसदीय पक्षाचा पुढारी करण्याचा विचार मांडा. त्या नेहरूकन्या असल्या- 
मुळे पक्षातील लोक त्यांच्या बाजूस होतील आणि हे “ कायस्थाचे पोर ? (लालबहादुर) 
पंतप्रधान होऊ शकणार नाही. ( उत्तर प्रदेशात ब्राह्मण-कायस्थ वाद स्वातंत्र्यापूर्वीच्या 
काळापासून बराच होता) पण देसाई यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले, “ मी लाळबहा- 
दुर शास्त्रींच्या विरुद्ध नाही. त्यांच्या ऐवजी मी पंतप्रधान व्हावे असे मळा वाटते. 
कारण त्यांच्यापेक्षा मी देशाची अधिक सेवा करू शकेन असा माझा समज आहे. 
श्रीमती इंदिरा गांधी यांस त्या पदासाठी मी मुळीच योग्य समजत नाही. त्यांच्यापेक्षा 
लालबहादुर शास्त्री किती तरी पटीने अधिक लायक आहेत. ” 


श्री. ळाळबहादुर, शास्त्री यांच्या मंत्रिमंडळात, कामराज योजनेत निघालेले मोरारजी 
देसाई हे वगळता सर्व मंत्री आले. श्री. जगजीवनराम हे पूर्वी श्ास्त्रीजींविषयी फारसे 
चांगले बोळत नसत. पणं त्यांनीही शास्त्रीजींशी जुळते घेऊन मंत्रिमंडळात पुन्हा स्थान 
पटकाविले, पण देसाई हे का आळे नाहीत यासंबंधीची मळा कळलेली हकीगत पुढील- 
प्रमाणे आहे. राजकीय क्षेत्रात यदाबंतराव चव्हाण यांस मोरारजी देसाई यांनीच पुढे 
आणले. केंद्रात ते संरक्षणमंत्रीदेखील प्रामुख्याने देसाई यांच्यामुळेच झाले. त्यामुळे 
ळाळबहादुर शास्त्री दै पंतप्रधान झाले तरी देसाई यांनी मंत्रिमंडळात यावे अझी त्या 
वेळी त्यांची स्वाभाविक इच्छा होती. श्री. कामराज यांनी लालबहादुर शास्त्री यांच्या 
वतीने आपला कल जाहीर केल्यानंतर देसाई यांनी स्वतः मंत्रिमंडळात येण्या-न 
भेण्याविषयी कुठलीच इच्छा दददीविली नव्हती. प॑- नेहरूंच्या अस्थी घेऊन एक खास 
गाडी प्रयागळा गेली. ज्या मंत्र्यास स्वतंत्र विमान नेण्याची सवळत होती ते विमानाने 





ळाळबहादुर शास्त्री ४९ 


En mo चव्हाण है संरक्षणमत्री असल्यामुळे विमानाने गेले होते आणि 
ह मेक 
Fe असल्यामुळे इतर अनेक खासदारांबरोबर श्रीमती 
श्री. लालबहादुर शास्त्री यांस संसदीय काग्रेस पक्षाचे पुढारी निवडण्याची ओप- 
चारिकता पुरी झाली होती. प्रयाग संगमावर अस्थी विसजन करून विमानाने दिल्लीस 
परतताच लालबहादुर है आपले मंत्रीमंडळ जाहीर करणार होते. श्री. देसाई हे गाडीने 
गेले होते. श्री. यशवंतराव चव्हाण यांस साहजिकच असा प्रश्न पडला की देसाई है 
गाडीनेच परतल्यास लालबहादुर आणि त्यांची मेट होऊ शकणार नाही आणि सा 
त्यांचे मंत्रीमंडळात येणे अशक्य होईल. श्री. देसाई यांस आपल्याबरोबर विमानातून भ 
आणणे हाच एक मार्ग होता. पण त्यांच्या विमानात जागा नव्हती. वरोवर गेलेल्यां- 
पंक कोणास तुम्ही आता बरोबर येऊ नका असे कसे सांगणार १ त्यांनी आपली 
अडचण श्रीमती मणीवेन पटेल यांस बोलून दाखविली. श्रीमती पटेळ “ तुम्ही मोरारजी- 
माईना न्या. मी गाडीने परतते. ? असे म्हणाल्या. श्री. चब्हाण यांनी मोरारजीभाईना 
विनंती करून बरोबर आणलेही. त्यांनी लालबहादुर शास्त्री यांस बहुधा सांगितली 
असावे की, “ आता पुढचे तुम्हीच बघा. ” शास्त्री आणि देसाई यांची भेट झाली 
आणि देसाई यांनी मंत्रीमंडळात येण्यास नकार दिल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले पुढे 
बर्‍याच दिवसांनंतर मी देसाईंना याबाबत एकदा विचारले होते. “ देशहिताच्या इहे 
तुम्ही शास्त्री-यांच्या मंत्रीमंडळात यावयास हवे होते. ” असे मी म्हटले. श्री. देसाई ल 
म्हणाले, “ मी घडलेली वस्तुस्थिती सांगतो. ती ऐकून तूच सांग, मी काय करायला & 
हवे होते. श्री. लालबहादुर माझ्याकडे आळे आणि मंत्रीमंडळात या असे सांगून ळा 
म्हणाले, लोक तर असे म्हणतात की, मंत्रीमंडळात तुम्हास कोणताही क्रम दिला 
तरी तुम्ही याळ, पण मी तुम्हाला तिसरा क्रम देणार आहे. माझ्या दृष्टीने क्रमाचचा 
फारसा प्रश्न नाही. पण मी मंत्रीपदासाठी आसुसलो आहे असा ध्वनी शास्त्रीजींच्या 
बोलण्यात होता. त्यानंतर कोणता स्वाभिमानी माणूस मंत्रीमंडळात जाण्यास तयार 


होईल १% मला शास्त्रीजींविषयी 
नकल नाही. शास्त्रीजींविषयी बरीच आपुलकी असूनही मी पुढे उत्तर देऊ 


श्रीमती इंदिरा गांधी या शास्त्रीजींच्या मंत्रीमंडळात कशा आल्या हेही न उकळलेले 
गूढ आहे. पं. नेहरूंच्या हयातीत आणि नंतरही श्रीमती इंदिरा गांधी यांची मंत्रीमंडळात 
येण्याची इच्छा नाही, निदान चारदोन वर्षे तरी त्या मंत्रीमंडळात येत नाहीत अझा 
मजकुराच्या बातम्या वृत्तपत्रातून त्या दिवसात येत असत. तरीही लालबहादुर शास्त्री 
यांच्या मंत्रीमंडळात त्या आल्या आणि मंत्रीमंडळात अगदी नबीन असूनही त्यांस 
वरिष्ठतेचा चौथा क्रम देण्यात आला. यासंबंधी मला कळलेली हकीगत दी पं 
नेहरू वारल्यानंतरचा आठवा दिवस. नेहरूंच्या निवासस्थानी तीनमूर्ती बंगल्यावर त्यांचे 


अस्थीकुंभ दरीनासाठी ठेवण्यात आले होते. निरनिराळ्या राज्यातील खासदार गटा- 
री ट 


| ० दिल्ली दिनांक 


गटाने ददीनासाठी जात होते. त्या दिवशी महाराश्रातले खासदार जाणार होते. श्री. 
रघुनाथराव खाडिलकर है तोपर्यंत मंत्री झाले नव्हते. पण त्यांचे मित्र श्री. आनंदराव 
चन्हाण हे उपमंत्री होते. श्री. चव्हाण आणि श्री. खाडिलकर है गाडीतून बरोबर गेछे 
तोपर्यंत इतर महाराष्ट्रीय खासदार तीनमूताँ भवनात आलेळे नव्हते. तेथे पं. नेहरूंचे 
एक जुने सहकारी श्री. शिवदत्त उपाध्याय सहज म्हणाले, “ तुम्ही इंदिराजींना घेणार 
नाही का १ ? अर्थात्‌ प्रश्नांचे उत्तर कुणीही होकाराथींच दिले असते. 

काही वेळाने श्रीमती इंदिरा गांधी या काळया साडीत आल्या. शोकसमाचारासाठी 
गेलेले लोक इतर चर्चा करीत नाहीत. पण श्री. खाडिलकर यांनी विचारले, 
“ इंदिराजी, तुम्ही मंत्रीमंडळात का सामील होत नाही १ ” श्रीमती इंदिरा गांधी 
एकदम चिडल्यासारख्या होऊन म्हणाल्या, “ मळा कुणी विचारेळ तर ना ! ” परत 
आल्यावर ही हकीकत आनंदराव चव्हाण यांनी मला सांगितली. मलाही वाटले की, 
पं. नेहरूंची कन्या असमाधानी राहाणे योग्य होणार नाही. मी ही हकीकत यशाबंतराव 
चव्हाण यांच्या कानावर घातली. त्यांनी शास्त्रीजींना सांगितले असावे असा माझा 
समज आहे. त्यामुळेच श्रीमती गांधी या खासदार नसतानाही मंत्रीमंडळात आल्या ह 
त्यांना पुढे राज्यसभेचे सभासद करून घेण्यात आले. नंतर एकदा दिल्लीतील काँग्रेस 
पुढारी चौधरी ब्रह्मप्रकाश हे श्रीमती इंदिरा गांधींना मंत्रीमंडळाबाहेर ठेवणे शास्त्री” 
जींच्या हिताचे होणार नाही असे त्यांना सांगितल्याचे माझ्याजवळ बोलले होते. 
पं. नेहरू यांच्या हयातीत श्रीमती गांधी यांना अनेक लोक कारस्थानी समजत. महा- 
राष्ट्र टाइम्सचे माजी संपादक श्री. द्वा. भ. कर्णिक है तर त्यांचा रझिया बेगम 
म्हणून उल्लेख करीत. 


श्री. आनंदराव चव्हाण यांच्याशी माझे वरेच जवळचे संबंध होते. शेतकरी- 
कामगार पक्षातून फोडून त्यांना केंद्रात उपमंत्रीपद देवक्षिण्याचे श्रेय यद्षवंतराव 
चव्हाण यांस असेल, पण शास्त्री यांच्या मंत्रीमंडळात त्यांचा समावेश होण्यास मी 
बराचसा कारणीभूत झालो. महाराष्ट्रातील राजकारणात या दोन चव्हाणांचे कधीच 
जुळले नाही. आनंदराव यशवंतरावांचे राजकारणातील श्रेष्ठत्व मान्य करूनही त्यांच्या- 
विषयी कधीच फारसे चांगले वोळत नसत. नेहरूंच्या कारकीर्दीत ते संरक्षण खात्याचे 
उपमंत्री होते खरे, पण श्री. कृष्ण मेनन यांनी त्यांस प्रत्यक्ष कामापासून दूरच न 
होते. ते मळा अनेकदा म्हणत, “ मळा विड्या फुंकण्याशिवाय दुसरे काम नाही ! 
पं. नेहरूंच्या मृत्यूनंतर त्यांस असे वाटले की, त्यांच्या वतीने कोणीच बोलणारे नस- 
ल्याने आता त्यांचा मंत्रीमंडळात समावेद्दा होणार नाही. यांबाबतीत मी काही तरी 
करावे असे त्यांनी मला अनेक वेळा सुचविले. मी तरी काय करू शकणार होतो ! 
पण मी या विषयावर हजरनवीस यांच्याशी बोळलो. ते त्यावेळी राज्यमंत्री होते आणि 
चांद्रसेनी कायस्थ प्रभू (सीकेपी) या जमातीचे असल्यामुळे लालबहादुर शास्त्री 
यांच्या बरेंच जवळही होते. ते क्रास्त्रींश्री बोलले असावेत. झास्त्रीजींनी आनंदराव 


ळाळबहाठुर शास्त्री '५१ 


चव्हाणांना बोलावून मंत्रीमंडळात येण्याविषयी औपचारिक आमंत्रण दिले. झास्त्रीजीं- 
कडून परतताच आनंदरावांनी मला फोन केला ब म्हणाले, “ इंदूरकर, तुमचे हे 
उपकार मी कधीही विसरणार नाही. ” नंतर श्री. हजरनवीस यांनी मला या्त्रींशी 
या संदर्भात झालेले बोलणे सांगितले. “ श्री. यशवंतराव चव्हाण जरी आनंदराव 
जचब्हाणांना मंत्रीमंडळात घेऊ नका असे म्हणाले तरीदेखील त्यांस तुम्ही घेतले 
पाहिजे. कारण आनंदराव चव्हाण हे महाराष्ट्रातील दुसऱ्या गटाचे आहेत. राज- 
कारणाच्या दृष्टीने आपला हात दोनही गटांवर पाहिजे. ? असा युक्तिवाद हजरनवीस 
यांनी केला व तो शास्त्रीजींना पटला असे दिसते. 


मंत्रीमंडळाच्या रचनेच्या संदर्भात एका गोष्टीचा उल्लेख येथे करावासा वाटतो. 
पं. नेहरूंना ज्यांना मंत्रीमंडळात व्यावयाचे असे त्यांना पत्र लिहून सहकार्याची मागणी 
करीत. श्री. शास्त्री यांनी ती पद्धत बदलली. त्यांनी ज्यांना घ्यावयाचे होते त्यांना तसे 
वोळावून सांगितले. १९६७ साळचे श्रीमती गांधी यांचे मंत्रीमंडळ कामराज यांच्या 
सल्ल्याने झाळे होते. १९७१ साली त्यांनी बरीचशी शास्त्री यांचीच पद्धत चालविली. 
पण नंतर मात्र ज्यांना मंत्री करावयाचे असेल त्यांना दापथविधीच्या तास-अर्धा तास 
अगोदर राष्ट्रपति-मवनात हजर व्हा असे आपल्या स्टाफमार्फत फोनवर फर्माविण्यास 
सुरुवात केली. मंत्र्यांची जी प्रतिष्ठा पं. नेहरूंच्या काळी होती ती शास्त्री यांच्या 
काळी राहिली नाही. श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या काळात तर मंत्रीपद भूप्रविणाऱ्यास 
प्रतिष्ठा अशी उरली'च नाही 


श्री. लालबहादुर शास्त्री यांनी गुळझारीळाळ नंदा यांस ते हंगामी पंतप्रधान 
असल्यामुळे मंत्रीमंडळात दुसरे स्थानही दिखे. ( हेच निमित्त करून त्यांनी मोरारजींना 
तिसरे स्थान देऊ केळे होते.) पण शास्त्री पंतप्रधान होणार ही गोष्ट गुळझारीलाल 
नंदा हे मात्र सहन करू झाकले नाहीत. मारत नचे शेवटचे ब्रिटिश सेनापती ऑकिनलेक 
यांनी तीनमूती बंगला रिकामा केल्यानंतर तेथे पं. नेहरूंनी जाऊन राहाणे कितपत 
योग्य होते हा वादाचा मुद्दा आहे. पण नंतरच्या काळात तीनमूतीं भवन हे पंतप्रधानांचे 
सरकारी निवासस्थान झाले होते. पुढील सर्व पंतप्रधान तेथेच राहातील असा सर्वत्र 
समज होता. पण आपणास पंतप्रधान होण्याची संधी नाही हे स्पष्ट होताच गुलझारी- 
लाळनी हंगामी पंतप्रधान या नात्यानेच तीनमूर्ती भवन पं. नेहरूंचे स्मृति भवन राहील 
असे जाहीर करून टाकळे. श्री. लालबहादुर शास्त्री यांस त्या भवनात राहाण्याची 
संघी मिळू नये हाच हेतू या घोषणेमागे आहे असे आम्हा पत्रकारांस त्या काळीही 
वाटले होते. नेहरूंचे स्मृति-मवन म्हणून जाहीर झालेल्या इमारतीचा वापर आपल्या 
राहाण्यासाठी करण्याचा हिय्या लालबहादुर शास्त्री करू शाकले नसते ! 


पंतप्रधानकीसाठी लालबहादुर दांस्त्री यांच्या पाठीशी कामराज उभे राहिले नसत 





डी २ दिल्ली दिनांक 


तर ते पंतप्रधान झाले असते का ? हे सांगणे अवघड आहे. पण त्यांच्या पाठीशी उभे 
राहाण्यात कामराज यांच्या मनात केषळ देशहितच नसावे. श्री..शास्त्री है आपल्या 
म्हणण्याप्रमाणे वागतील असा त्यांचा समज होता. पण तसे झाले नाही. त्यामुळे 
शास्त्री यांस अडचणीत आणणाऱ्या घटना घडू लागल्या. काँग्रेस कार्यकारिणीच्या 
एका बैठकीत श्री. संजीव रेड्डी यांनी नागँँडसंबंची काही राजकीयदृष्ट्या जाहीर न 
करण्यासारखी माहिती विचारली. शास्त्रीजी म्हणाले, “ ती माहिती येथे सांगणे बरोबर 
होणार नाही. तुम्ही मंत्री आहात. ही माहिती तुम्हास मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत 
विचारता येईल. ?- यावर कामराज म्हणाले, “ नाही, येथेही ती माहिती दिली पाहिजे.” 
ही हकीकत त्याच दिवशी मळा कॉंग्रेस कार्मैकारिणीच्या एका ज्येष्ठ सभासदाने 
सांगितली होती. 


श्री. लालबहादुर शास्त्री यांच्यासारख्या साध्या माणसाचे पंतप्रधान होणे अनेकांना 
आवडले नव्हते. पं. नेहरूसारख्या मोठ्या तत्त्वाच्या गोष्टी ते कधीच बोळत नसत. 
आमच्यापैकी बरेच पत्रकार त्यांस जमिनीवर पाय असलेले पंतप्रधान म्हणत. ते 
` पं. नेहरूंच्या धोरणाप्रमाणे वागत नाहीत हा त्यांच्यावर इतर पुढाऱ्यांचा मुख्य 
आरोप होता. ते निर्णय घेत नाहीत असेही म्हटले जात असे. एकदा लोकसभेत 
श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित यांनी त्यांच्यावर कडक टीका केली व त्यांस अनिर्णयाचे 
नंदी ( प्रिझनर ऑफ इंडिसिशन ) असे म्हटले. सामान्यतः फारसा आवाज न खुढविता 
बोलणारे शास्त्री हे या वेळी अतिदाय त्वेषाने बोलले. नेहरूंच्या धोरणाप्रमाणे सर्व पावले 
ते उचलीत नाहीत ही गोष्ट मान्य करून ते म्हणाले, “ दुसऱ्याने आखून दिलेल्या 
वाटेवर जो चालतो तो पुढारी असूच शकत नाही. पुढाऱ्यास आपली वाट स्वतःच 
ठरवावी लागते. ” 


श्री. लालबहादुर शास्त्री यांच्याविषयी मला बरीच आपुलकी होती. यशवंतराव 
चव्हाण पुष्कळदा “ तुमचे शास्त्री ” असा उल्लेख करीत असत. ते त्यांना काही 
प्रमाणात प्रतिगामी म्हणत. मी एकदोनदा त्यांची बाजू घेतली असताना त्यांनी 
मलाही प्रतिगामी म्हणून टोमणा मारला. बिनखात्याचे मंत्री झाल्यानंतर पं. नेहरू 
नंतर शास्त्रीच असे काहीसे वातावरण होते. शास्त्रीजी निर्णयच घेत नाहीत अशी 
यशवंतरावांची तक्रार होती. पण पुढे मात्र ते मळा एकदा म्हणाले, “ दुसऱ्या 
स्थानावर असलेल्या माणसाला निर्णय घेण्याबाबत काय अडचणी असतात याची 
आता मळा जाणीव झाली आहे. ” श्री. शासतरीजींच्या मृत्यूनंतर तर त्यांच्या तोंडून 
एकदा असेही उद्गार निघाले की, “ शास्त्रीजी पंतप्रधान असताना त्यांच्याबरोबर 
काढलेळा अठरा महिन्यांचा काळ माझ्या जीवनातील सुवर्णकाळ होता. ” 


3 





द. 


भारत-पाक युद्ध व 
शास्त्रींचा मृत्यू 


* श्री. शास्त्री यांच्या छोट्या कारकीर्दीतील 
सर्वात मोठी घटना १९६५ मधील भारत-पाक 
युद्ध ही होती. काइमीर खोऱ्यात बरेचसे घुस- 
खोर गुपचुप शिरल्याने या प्रकरणास सुरुवात 
झाली. आम्हा पत्रकारांच्या मनात त्या वेळी 
एक संशय निर्माण झाला. एवढ्या मोठ्या 
प्रमाणात घुसखोर शिरले कसे ? असे काही 
घडत आहे हे आमच्या गुप्तहेर खात्यास कळले 
कसे नाही ? काइमीर खोऱ्यात पाकच्या ताब्यात 
असलेल्या प्रदेशातील आमचे गुप्तहेर काय 
करीत होते ! आम्ही एकदा शास्त्रीजींना खूप 
छेडले. वृत्तपत्रात छापावयाचे नाही या अटी- 
वर त्यांनी खरी माहिती सांगितली. ते म्हणाले, 
“ त्या भागात काम करण्याऱ्या गुप्तहेराने जो 
अहबाल पाठविला त्यात ही माहिती होती. 
पण दिल्लीतल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तिला 
फारसे महत्त्व दिले नाही. अहवालाचा कागद 
फाइलीत पडून राहिला. त्यावर कारवाई झाली 
नाही. घुसखोरांच्या कारवाया सुरू झाल्यानंतर 
मात्र त्या अहवालाची आठवण झाली.” 


ज पत्रकारांना विश्वासात घ्यावयाचे ही शास्त्री 
यांची खास पद्धत होती. पं. नेहरू दिल्लीत 
असले की त्यांची न चुकता पत्रकार परिषद 
होत असे. शास्त्री यांच्या १८ महिन्यांच्या 
काळातील फारशा पत्रकार परिषदा मला 
आठवत नाहीत, पण ते आपल्या घरी ( १० 
जनपथवर) पत्रकारांना अनौपचारिक चर्चेसाठी 


sl ४ दिल्ली दिनांक 


बोलावीत. न बोलाबतांदेखील आम्ही पत्रकार त्यांच्या घरी जात असू. आणि त्यांची 
मेट न होता कधी परत यावे लागले नाही. जी गोष्ट प्रकाशित होऊ नये असे त्यांना 
बाटे तीही सांगण्यास ते कचरत नसत. पण फक्त हे छापू नका असे बजावीत ७ 
त्यांच्यात आणि पत्रकारात एक प्रकारचे विश्वासाचे नाते जुळले होते. ते जे छापू 
नका असे सांगत त्यात देशहित हेच कारण प्रामुख्याने असे. विद्ववासाच्या या नात्यास 
तडा जाणारी एक घटना एकदाच घडली आणि तीही युद्धाच्या काळात. नेहरूंच्या 
काळात परदेशी पत्रकारांना अधिक महत्त्व होते. शास्त्रींच्या काळात भारतीय पत्रकारांचे 
महत्त्व वाढळे. अनौपचारिक चर्चेसाठी ते परदेशी पत्रकारांना कधीच बोलावीत नसत. 
युद्ध चाळू असताना अशाच एका चर्चेत त्यांनी ४८ तासात युद्धविराम होण्याची 
शक्यता वर्तविली, पण त्याचबरोबर देही सांगितले की, ही बातमी मात्र देऊ i 
युद्धविरामाबाबत हुकूम प्रत्यक्ष जाहीर होण्यापूर्वी आघाडीवरील ए ही माहि 
कळल्यास त्यांच्यात ढिलाई निर्माण होईल आणि त्यामुळे शात्रकडून ते र जाण्याची 
शक्यता असल्याने त्यांना ही बातमी छापून यायला नको होती. ब्रिटिश परंपरा असलेले 
पत्र स्टेट्समनम'ीळ श्री. इंदर मळहोत्रा वगळता कुणीही दी बातमी छापली नाही. 
स्टेट्समनमध्ये ती बातमी आल्यामुळे श्री. मल्होत्रा यांच्या विरुद्ध कारवाई करावी अशा 
जन्चेसही सुरुवात झाली होती. पण प्रत्यक्षात मात्र काही झाले नाही. 


भारत-पाक युद्धकाळातीळ एक आणखी घटना मला आठवते. २२ दिवसांचे है. 
युद्ध-जोरावर होते. पाकिस्तानला वांगळा मार बसत होता. युनोच्या व्यासपीठावर 
रशिया काइमीरबाबत भारताच्या पाठीशी जरी नेहमीच उभा राहात असला तरी 
भारतीय जवानांकडून पाकिस्तानी सैन्याची होणारी दाणादाण त्यास वघवत नव्ह्ती. 
अमेरिकेप्रमाणेच रशियाचेद्दी युद्ध थांबविण्यासाठी भारतावर वाढते दडपण होते. 
पं. नेहरू असते तर त्यांनी काय केले असते - पर्यायाने शांती पत्करली असती असे 
सुचवून शास्त्रीजींवर युद्ध बंद करण्यासाठी दडपण येत होते. पण शास्त्रीजींनी मवाळ- 
पणे परल कणखर उत्तर दिले. ते म्हणाले, “ पं. नेहरू हे पुढारी होते. ते म्हणत 
तञ्षी भारतीय जनता वागे. पण मी सेवक आहे. जनतेच्या मनात जसे असेल तसेच 
मळा वागावे लागते: मी ही बातमी त्या वेळी महाराष्ट्र टाइम्समध्ये दिली होती आणि 
श्री. अत्रे यांच्या मराख्यानेही ती नंतर छापली होती. 


१९६८ च्या युद्धात भारतास विजय मिळाला. तीनच वरषीपूर्वी चीनकडून झालेल्या 
पराभवाच्या संदर्भात हा बिजय उठून दिसला. अनेकांना तो चमत्कार ब तो 
कसा घडून आला याविषयीची मीमांसा अशी होती : श्री. कृष्ण मेनन हे डफ 
मंत्री असले तरी त्यांची संरक्षण खात्यातील सैनिक अधिकाऱ्यांशी वागणूक प्रेमाची 
नव्हती. ते कोणासही केव्हाही तोडून बोलत. त्यांच्या कारकीदीत लष्करी अधिकाऱ्यांस 
योग्य तो मान नव्हता. याचाच परिणाम असा झाला की, १९६२ साळी अधिकारी 


भारत-पाक युद्ध व शास्त्रींचा मत्यू ५५ 


मागे राहून सामान्य लष्करास पुढे जाण्यासाठी हुकूम फर्मावीत असत. नेफा भागातील 
पराभव प्रामुख्याने अधिकाऱ्यांच्या आपला जीव बचाविण्याच्या वृत्तीमुळे झाला 
होता. श्री. यशवंतराव चव्हाणांनी संरक्षणमंत्री झाल्यानंतर ही भूमिका बदलली. 
त्यांच्या संपर्कात येणाऱ्या सर्व अधिकाऱ्यांशी ते अदबीने वागत. याचा परिणाम 
सर्व अधिकारी पातळीवर झाला. युद्ध जिंकण्याची जबाबदारी आपली आहे ही 
भावना खालच्या पातळीपर्येत अधिकाऱ्यातही निर्माण झाली. लष्करास पुढे जा असे 
सांगण्याऐवजी स्वतः आघाडीवर राहून सामान्य सैनिकास बरोबर घेण्याची वृत्ती 
निर्माण झाली. १९६५ च्या युद्धात भारताची जी जीवहानी झाली त्यात कॅप्टनवग 
अधिक मारला गेला याचे कारणही हेच होते. सामान्य वाटणाऱ्या अनेक अधि- 
काऱ्यांनीही समरांगणावर चमत्कार करून दाखविले. अधिकाऱ्यांनी आघाडीवर 
राहाणे भारतास आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही, कारण कॅप्टन आणि त्यापुढील 
पातळीवरील अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी बराच खर्च लागतो, अशी चर्चाही 
त्या काळी काही वृत्तपत्रातून होत डासे. पण सामान्य समज मात्र असा होता की, या 
नव्या धोरणामुळेच भारत विजयी झाला. 

१९६२ अगर ६५ यांपैकी कोणत्याही प्रसंगी प्रत्यक्ष युद्ध चाळू असताना रण- 
क्षेत्रावर जाण्याची संधी मला मिळाली नाही. पण १९६५ चे युद्ध संपल्यानंतर जे 
पत्रकार भारताने मिळविलेल्या पाक प्रदेशात गेले त्यात. मीही एक होतो. अमेरिकेकडून 
पाकिस्तानला मिळालेल्या पॅटन टँक्सचा जो धुव्वा पंजाव आणि राजस्थान भागात 
भारतीय जवानांनी उडविला तो नजरेखालून घालण्याचे भाग्य मला मिळाले होते. 
पण त्या काळातील जी एक घटना माझ्या मनावर ठसली ती निराळीच आहे. 
लाहोरच्या वेशीवर असलेल्या इच्छोगिल काळव्यापर्यत आम्ही गेलो होतो. त्याच्या 
अलीकडे बरकी नावाचे एक लहानसे दाहर होते. युद्ध संपल्यानंतर विध्वंसाचे जे झ्य 
असते ते तेथे दिसत होते. बाटा कंपनीच्या एका दुकानातील माळ अस्ताव्यस्त 
विखुरलेला होता. ढिगाऱ्यात हात घालून निरुद्देद्यपणे आमच्यापैकी काही लोक सहज 
बघत होते. एक कागद हाती लागला. त्यात उर्दू लिपीत काही तरी लिहिले होते. 
आमच्यापैकी ज्यास उरू येत होते त्यांनी ते. वाचळे आणि त्यावर लिहिलेला मजकूर 
आम्हास सांगितला. माघार घ्यावी लागलेल्या एका पाकिस्तानी सैनिकाचे ते . अंतरंग 
होते. “ सर्व काही उसने घेऊन देशा पुढे जाऊ शकत नाही आणि त्याळा विजयही 
मिळू झाकत नाही. ” अशा मजकुराचे ते वाक्य होते. पाकिस्तानचे सर्व सामर्थ्य 
अमेरिकेकडून मिळणाऱ्या मदतीवर होते आणि भारताने सर्वच क्षेत्रात स्वाबळंबनाचा 
मार्ग स्वीकारला होता हेच आपल्या पराजयाचे कारण ही भावनाच या लिखाणातून 
व्यक्त-झाळी होती. याच वेळी मला जाणवले की, माजी संरक्षणमंत्री श्री. कृष्ण मेनन 
हे निरनिराळ्या कारणांमुळे भारतात कितीही अप्रिय झाले असले तरी त्यांनी आपल्या 


कारकीर्दीत संरक्षण उद्योगांचा जो पाया घातला त्याचीच बरीचशी फळे १९६५ च्या 
युद्धात भारतास विजयाच्या रूपाने मिळाली. 








SS 


७६ दिल्ली दिनांक ® 


युद्ध बंद करण्याच्या दडपणास लालबहादुर शास्त्री यांनी कसे धुडकावून लावले 
होते याचा उल्लेख बर झालाच आहे. पण त्यांना युद्ध हवेच होते असे मात्र नाही. 
त्या वेळी भारताचा रोजी युद्ध खर्च २२ कोटी रुपये होता. अधिक दिवस युद्ध चाळू 
ठेवणे हे भारतास आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नव्हते. दारूगोळा निर्माण करणारे 
अनेक कारखाने जरी भारतात काम करीत होते तरी त्याचा सतत पुरवठा करणे ही 
नाजूक बाब होऊन बसली होती. तसेच इंधनाचा पुरवठाही काही दिवसांवर येऊन 
ठेपला होता. त्या काळी कुठल्याही दुसर्‍या देवाकडून भारतास मदत मिळण्यासारस्वी 
परिस्थिती नव्हती. भारत अडचणीत वेत आदे असे कुठेही न दाखविता लालबहादुरजींनी 
युद्ध यशस्वीपणे संपविले हे त्यांचे वेशिष्टय कधीच विसरता येणार नाही. 

१९६५ च्या युद्धात अनेक तरुण भारतीय वैमानिकांनी दात्रूच्या महत्त्वाच्या 
ठिकाणांवर नेमके बॉब टाकून जे यश मिळविले त्याच्या अनेक कथा त्या काळी प्रच- 
लित झाल्या. पाकिस्तानने भारताशी युद्धाची तयारी बरीच अगोदरपासून सुरू केली 
होती. बॉबच्या माऱ्यासही बरेच अभेद्य असे बंकर सीमावर्ती भागात भरपूर प्रमाणात 
बांधळे होते. अझा बंकरातून होणारा मारा मोडून काढण्यासाठी भारतीय जवानांना 
जिवावर उदार होऊन ते नष्ट करावे लागले. बरकी भागात आम्ही असे काही बंकर 
बघितले. जमिनीवर दोन-अडीच फूट उंचीची सिमेंटची खोली, पण आत मात्र चार- 
दोन मशीनगन्स आणि त्या चालविणाऱ्या सैनिकांसाठी चांगली व्यवस्था. हे बंकर 
फोडणारा बाळकराम नावाचा एक सैनिक आम्ही बघितला. मशीनगनचा मारा चुक- 
विण्यासाठी हा शिपाई सरपटत बंकरच्या मागल्या भागापर्यंत पोचला होता आणि 
त्याने हाताने एक बाँबगोळा आत टाकून शत्रूस मारले होते. या जवानाच्या तोंडावरील 
माशी उडत नव्हती ! त्याने धाडसाचे एक मोठे काम केले असेल यावर आमचा 
विश्वासच बसत नव्हता. त्याबद्दळ विचारता तो म्हणाला, “ कसे ते मलाही सांगता 
भ्रेणार नाही, पण ल्या वेळी एक भावना अंगात संचारली आणि माझ्या हातून कृती 
घडली. त्या वेळी मळा कसलीही भीती वाटत नव्हती ! ” 


आपल्याला समझोता करावा लागेल, युद्धात मिळविलेला पाकिस्तानी प्रदेश आपल्या 
ताब्यात ठेवता येणार नाही, याची लाळबह्दादुर शास्त्री यांना ताइकंदा जाण्यापूर्वी 
जाणीव होती. काही पत्रकारांजबळ ते तसे अप्रत्यक्षपणे बोळलेही होते. याची कारणे 
दोन : आक्रमण करणाऱ्या पाकिस्तानचा प्रदेश परत करता कामा नये अशी त्या 
काळातील सामान्य जनभावना होती. इच्छोगिळ कालव्यापर्यंत गेल्यानंतर व आपल्या 
तोफांच्या कक्षेत लाहोर आले असताना त्यावर ताबा न मिळविणे ही ळष्करीदृष्ट्य 
चूक होती असाही त्या घेळी काहींचा समज होता. पण ज्या दृष्टीने भारतीय नेतृत्वाने 
लाहोरवर ताबा करण्याचा मोह टाळला, थोड्याफार त्याच दृष्टीने पाकिस्तानी प्रदेशा 
आपल्या हाती ठेवण्याचा बिचार बाजूला केला. काही प्रमाणात काइमीरचा अनुभवही 


भारत-पाक युद्ध व शास्त्रींचा म्हत्यू ५७ 


विचारात घेतळा गेला. त्या परिस्थितीत लाहोर घेणे सोपे होते. पण भारतविरोधी 
नागरिक पोसण्यावर सतत खर्च करीत राहाणे हे योग्य होणार नाही याची जाणीव 
झाली होती. पाकिस्तानचा प्रदेश परत करण्यासाठी रशिया आणि अमेरिका दोघांचे 
दडपण तर होतेच. जगात राहावयाचे असेळ तर काही बाबतीत इतरांचे ऐकावे 
लागतेच ही जाणीव लालबहादुर शास्त्री यांना ताइकंदला जाण्यापूरवीही झाली होती. 
हे सर्व माहीत असल्यामुळे समझोत्यासाठी फार दडपण आल्याने दास्त्रीजींना ृदय- 
विकाराचा झटका आला ही तत्कालीन अफवा मला त्या वेळी विश्वासाह वाटली नाही. 


पण पुढे मात्र काही हकीकत कळली. त्यामुळे दडपणाच्या कहाणीत काही तथ्य 
आहे असे वाटले. ही हकीकत शास्त्रीजींबरोबर तादकंदला गेलेल्या एका पत्रकाराने बऱ्याच 
दिवसांनंतर मळा सांगितली. पण त्यापूर्वीही माझ्यापुढे एक प्रश्न अनेकदा उभा 
राहिला होता. झास्त्रीजींच्या ताइकंदमधील कार्यक्रमाचे एक रंगीत वृत्तचित्र चव्हाण 
यांना संरक्षणमंत्री असल्यामुळे भेट करण्यात आले होते. दिल्लीतील महाराष्ट्रीय शिक्षण 
आणि सांस्कृतिक संस्थेतर्फे महाराष्ट्र रंगायन उभारल्यानंतर आम्ही तेथे मोठ्या 
प्रोजेक्टरची सोय केली. यशवंतराव यांचे खासगी चिटणीस श्री. डांगरे यांनी ते 
वृत्तचित्र पडद्यावर बघण्यासाठी आम्हाला दिले. त्यात ताइकंद ठरावावर ज्या वेळी 
सह्या झाल्या त्याचेही चित्रण होते. कुठल्याही महत्त्वाच्या ठरावावर सह्या झाल्या की, 
टाळ्या वाजवून आनंद व्यक्‍त करण्ट्वाची पद्धत आहे. या कराराच्या वेळी ज्या 
टाळ्या वाजल्या त्याचे चित्र टिपरले गेले असताना मला चव्हाण यांचा चेहरा अत्यंत 
मलल दिसला. त्यांनी टाळ्यादेखील कद्यातरीच वाजवल्या असे वाटले. करार जर 
मनासारखा झाला तर चेहऱ्यावर आनंद का नाही हा संदाय त्या वेळीच माझ्या 
मनात आला होता. पत्रकार मित्राने जी हकीकत सांगितली ती अशी : शास्त्रीजी 
समझोता करण्यास तयार होते, पण त्यांना तो सन्मानपूर्वक हवा होता. पण रशियन 
पुढाऱ्यांनी समझोत्याचे जे स्वरूप तयार केळे होते तेच मंजूर करण्यास भाग पाडले. 
शास्त्रीजी त्यास अगोदर तयार नव्हते. यावर प्रथम असे सांगण्यात आले की, आता- 
पर्यत आम्ही तुम्हास युनोच्या सिक्युरिटी काउन्सिळमध्ये साथ देत आलो आहोत; तुम्ही 
जर आमचे ऐकले नाही तर यापुढे आम्हास ती देता येणार नाही; तुम्ही तिथे एकटे 
पडाल. यावर भारताने “ काही हरकत नाही. प्रसंगी जागतिक व्यासपीठावर एकटेही 
राहावे लागते. ? अश्शी भूमिका घेतली. पण यावर रशियन पुढाऱ्यांनी एक पाऊल 
आणखी पुढे टाकले -- ठीक आहे. तुम्ही नका ऐकू. पाकिस्तानला अमेरिकेची मदत 
आहे. चीनही त्याच्या पाठीशी केव्हाही उभा राहू शकतो. या वेळी तुमच्या मदतीस 
आम्हाला प्रत्यक्ष यावे लागले नाही, पण आमची विमाने आग्र्यास तुमच्या मदती- 
साठी सिद्ध होती. पण यापुढे मात्र तुम्ही आमच्याकडून कुठल्याही मदतीची अपेक्षा 
करू नये. अमेरिकेची मदत आणि चीनचे प्रत्यक्ष सहकार्य या बळावर पुन्हा आक्रमक 
होणाऱ्या पाकिस्तानला कुठलीही मदत नसताना तोंड देणे भारतास अवघड जाईल. 













ई ह ८ दिल्ली दिनांक 


या जाणीवेने शास्त्रीजी खचले आणि त्यांनी त्या करारास कबुली दिली. वृत्तचित्रात 
चव्हाण यांच्या मळुल चेहऱ्याचेही कदाचित्‌ हेच कारण असावे. हा समझोता आपण 
भारतीय जनतेस पटवू शकणार नाही या जाणीवेने शास्त्रीजी अस्वस्थ झाले असावेत 
आणि त्यातूनच असळेला जुना हृदयविकार बळावला असावा. 


श्री. लालबहादुर शास्त्री जेव्हा ताइकंदला गेले तेव्हा त्यांना निरोप देण्यासाठी 
विमानतळावर जमलेल्या पत्रकारात मीही होतो. त्यांनी जाताना प्रत्येकाची थोडीफार 
वास्तपुस्त केली. मी त्यांच्या मागे होतो. सामान्यतः त्यांचे लक्ष माझ्याकडे जाणार 
नाही अशी माझी समजूत होती. पण ते अचानक मागे फिरले आणि मला बघताच 
म्हणाले, “ अच्छा, तो आप भी आये है १” जिवंतपणी त्यांचे मला घडलेले तेच शेवटचे 
दीन. त्यांची त्या वेळची मुद्रा मळा आजही आठवते. १९६६ च्या १० जानेवारीच्या 
रात्री आणि ११ जानेवारीच्या पहादे तीन वाजता मंत्री यशबंतराव चव्हाण यांचे 
खासगी सचिव श्री. डोंगरे यांचा फोन आला. त्यांना झास्त्रीजींच्या निधनाची बातमी 
बहुधा अगोदरच कळली होती, पण त्यांनी मला ती स्पष्ट सांगितली नाही. ते म्हणाले, 
“ ताइकंदची काही बातमी आहे का १? मी झोपेतून उठलो असल्यामुळे मला काहीच 
माहीत नव्हते. ते म्हणाले, “ चौकशी करा. ” मी नवभारत टाइम्सर्च्यै* ऑफिसमध्ये 
फोन करताच ती दुर्दैवी घटना कळली. मग पुढे झोप कसली ! दिवस उजाडताच 
ताइकंदहून शास्त्री यांचा देह केव्हा येणार याची चौकशी सुरू झाली. त्यांच्या र्‍या 
मृत्यूत काही तरी गूढ आहे, तो सहज झालेला मृत्यू नाही, या चर्चेसही सुरुवात 
झाली होती. त्यांचा पार्थिव देह घेऊन विमान संध्याकाळी पाळमवर आले आणि 
जवळजवळ संध्याकाळी ६-७ च्या सुमारास १० जनपथ येथील त्यांच्या बंगल्यात 
ते अंत्यददीनासाठी ठेवण्यात आले. विमानतळापासून त्यांच्या घरापर्यंत त्यांना 
आणणाऱ्या गाडीच्या मी अतिशय जवळ होतो. त्यांचा चेहरा उघडा होता. त्यावर 
एकदोन ठिकाणी निळसर काळे डाग होते. कदाचित्‌ त्यामुळेच त्यांना बहुधा विष- 
प्रयोग झाल्याची अफवा तोपर्यत पसरली होती. खरे ते जाणून घेण्याची उत्सुकता 
मलादेखील होती. श्री. लालबहादुर शास्त्री यांचे मुख्य खासगी सचिव श्री. सी. पी. 
एन. श्रीवास्तव यांच्याशी माझा चांगला परिचय होता. ते शास्त्री यांच्या देहाबरोबरच 
ताइक॑ंदहून परतले होते. शास्त्रीजींच्या मृत्यूचे दुःख त्यांना आवरत नव्हते. ते रडत 
असातनाच मी त्यांना बिचारले, “ यात काही घातपात झाला असल्याचा तुम्हाला संदाय 
आहे का?” ते लगेच म्हणाले, “ नाही. काही नाही. ” मी दिसलेल्या डागाबद्दलही 
विचारले. ते म्हणाले, “ मृत्यूनंतर शरीर लौकर खराव होऊ नये यासाठी दिलेल्या 
इंजेक्शनचा तो प्रभाव आहे. ” क्षास्त्रीजींचा मृत्यू घातपाती होता याविषयी नंतर बरीच 
चर्चा झाली, पण माझा त्यावर कधीच विश्वास बसला नाही. 


%& 


3. 


इंदिरा गांधी 
पंतप्रधान झाल्या 


® 


श्री. कामराज लालबहादुर शास्त्रींच्या 
पाठीशी उमे राहिल्यामुळेच पं. नेहरूनंतर ते 
पंतप्रधान होऊ शकले. त्याचप्रमाणे श्रीमती 
इंदिरा गांधी यांना पंतप्रधानपद मिळण्याचे 
कारण कामराज होतेच, परंतु बरिष्ठ पुढाऱ्यांची 
एकमेकांविषयी असूया हे त्याहूनही अधिक 
महत्त्वाचे कारण मला त्या वेळी बाटले. पं 
नेहरूंच्या मृत्यूनंतर अनोपचारिकपणे संसदीय 
पक्षाचे मत अजमाविण्याचा कामराज यांचा 
फॉर्म्युला मोरारजी देसाई यांनी मान्य केला 
होता. पण त्या वेळी मात्र त्यांनी निवडणूक 
लढविष्याचेच ठरविले. नवीन पंतप्रधान कोण 
या विषयाची चर्चा चाळू असताना मोरारजी 
देसाई आणि श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या- 
व्यतिरिक्त हंगामी पंतप्रधान शुलझारीलाल 
नदा; स. का. पाटील आणि यशवंतराव चव्हाण 
हेही या रिंगणात होते. कारण कोणतेही असो 
कामराज यांचा कल श्रीमती इंदिरा गांधी 
यांच्याकडेच होता. भारत सेवक समाज आणि 
साधु सेवक समाजाविषयी श्री. नंदा यांच्या 
हालचाली त्यांना कधीच आवडल्या नाहीत. 
श्री. स. का. पाटील यांची प्रतिमा प्रतिगामी 
पणाची होती. श्री. यशवंतराव चव्हाण पुरोगामी 
म्हणविणारे असले तरी ते आपल्या कह्यात 
राहाणार नाहीत असा कामराज यांचा समज 
असावा. श्रीमती इंदिरा गांधी मात्र आपले 
ऐकतील या कल्पनेने कामराजांनी इंदिराजींना 
पाठिंबा दिला अशी माझी समजूत आहे. 


|; ० दिल्ली दिनांक 


प्रत्यक्ष लढत दिली असती तर यशवंतराव हे पंतप्रधान निवडून दलि ड pes 
याविषयी निश्चितपणे सांगणे अवघड ल. पण ons 40 
पाठिंबा आहे असे दिसत होते. माझा तरी असा Pe हे pi I 
माळ आपल्या गळ्यात पडण्याची शक्यता नाही हे स्पष्ट हो न गु 
अगर यद्वावंतराव चव्हाण यांपैकी कुणीही पंतप्रधान य होता कामा नये यासा 
यांनी पक काढली. भारतीय राजकारणात ह सु्नूहिक र जोकर कर 
प्रथम मांडला. या विषयावर ते माझ्याशीही बोळले होते. ज्या + wd 
मांडळे त्यात त्यांची हुशारी दिसत होती. माझ्यावर त्या वेळी ₹ EO 
होती. पंतप्रधान कोण व्हावा याविषयी चर्चा सुरू होताच ते म्हणाले, “ पॅ. 


च 


आणि शास्त्री यांच्या मृत्यूनंतर essa nt ba र 
नेतृत्व देऊ शकणार नाही ही वस्तुस्थिती आता व न ike 
नेतृत्वाचा मार्गच स्वीकारावा म खी reve cr 
प्रमुख सतरा-अठरा पुढाऱ्यांची नावे घेतली आणि ₹ or हे wees 
असलेल्या कृष्ण मेनन यांचे नाव तर होतेच, पण उत्तर प्रदेशचे चद्रम न 
चं चन्हाण यांचाही समावेश त्यात होता. नामावळी सां ‘hs 
Paid “ एकदा सामूहिक नेतृत्वाची कल्पना Fr क 
पंतप्रधान कोण यास फारशी किंमत राहात नाही. श्री. नंदा हे झाले तरी त 
हरकत ११ 
३5 यांच्या तोंडून नंदा पंतप्रधान I ples 
आ वाटले. कारण पूर्वी खासगी चचेत ते नेहमी नंदा | 
असत. त्या वेळी तरी माझा असा समज es ares 
हिताच्या भावनेनेच त्यांनी हा विचार मांडला असावा. श्री. माया नश 
विरुद्ध तर ते नेहमीच होते. दा ग्रहस्थ कुणाचेही काम करणार Fe 
पण त्यांची ही सामूहिक नेतृत्वाची कल्पना निव्वळ oni os तभळानाज 
सारण्यासाठी होती याची जाणीव राजकारणाचे खेळ दुरून बघण | र 
पत्रकारास त्या वेळी तरी झाली नाही. पण यद्दावंतराव र ह पीट es 
की राहाती ? वयाने मोठे असल्यामुळे यशवंतराव यांनी र a nr es 
सवर्च करावयास हवे असां पाटील यांचा समज असावा. पण kd ९ र 
त्यांनी यशवंतरावांचे घोडे बाजूला सारण्याचा bones ऱ्ह हो bes 
पाठीशी उमे राहात आहेत असे दिसताच ही श्री Te 
पाठिंबा देण्याचा पवित्रा टाकला. या संदर्भात एक दिवस ते aes 5 pi 
मळा आजही आठवण आहे. नेहमीप्रमाणे संध्याकाळी मी RR do 
असताना ते थोड्याशा उत्तेजित अशा स्वरात मला म्हणाले, - छु क 3 न 
पाठिंबा देणार असे आज सकाळी इंदिरा गांधींना सांगून आलो त र 
वाक्य मळा अधिक महत्त्वाचे वाटले. ते म्हणाले, “ मी कोणत्या 


इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्या ६१ 


र 
पतप्रधान होऊ देणार नाही. ” श्री. पाटीळ यांनी टाकलेल्या डावास चव्हाण यांचे है 
उत्तर होते. पण याची जाणीव मला मात्र बऱ्याच नंतर झाली. त्या वेळी यशवंतराव 


यांच्या घरीच कोणत्याही परिस्थितीत “हा स्टेपनी पंतप्रधान नको ” असे श्री. नंदा 
यांना कमलनयन बजाज म्हणाले होते. 


श्री. यशवंतराव चव्हाण मोरारजी देसाई यांच्या सहकार्यानेच राजकारणात वर 
आले. श्री. देसाई यांच्यामुळे गुजराती आमदारांची मते त्यांना मिळाली म्हणून ते 
मोठ्या द्विभाषिकाचे मुख्यमंत्री होऊ शकले. तरीही त्यांनी पंतप्रधानकीच्या लढ्यात 
मोरारजी देसाई यांना का पाठिंबा दिला नाही हे गूढ मला त्या वेळी उकललेले नव्हते. 
मी एक दिवस सहज याविषयी त्यांना विचरिंठे. ते म्हणाले, “ मोरारजींनी माझा 
राजकीय वापर केला आणि मग मीही त्यांचा केला ! ? है उत्तर ऐकल्यानंतर मी 
काही बोललो नाही. पण त्या वेळी जो विचार मनात आला तो लिहीत आहे. मोरारजींनी 
वापर केला हा यदाबंतरावांचा एक अंदाज. पण “ मी वापर केला. ” ही त्यांची 
कबुली होती. सत्यतेच्या दृष्टीने अंदाज आणि कब्ुळीत फरक हा असतोच. पण आज 
असे वाटते की, यशवंतराव यांनी जे सांगितले ते खरे कारण नव्हते. नंतरच्या घटनांनी 
हे सिद्ध झाले की, चव्हाण यांच्यात राजकीय धाडसाची नेहमीच उणीव राहिली. 
संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत मोरारजी देसाई यांनी १०५ लोक मारले हा प्रचार 
पुढेही अनेक वर्षे चाळू होता. श्री. देसाई यांना पाठिंबा दिला तर महाराष्ट्रातील वाता- 
वरण आपल्याविरुद्ध पुन्हा भडकेल अशी भीतीच यदावंतराधींना बाटली असावी. 
कारण है मान्य केळे नाही तर लालबहादुर शास्त्री यांच्या मंत्रीमंडळात मोरारजींचा 
समावेश व्हावा यासाठी धडपड करणारे यशवंतराव प्रसंग आळा असता त्यांच्या 
पाठीशी उभे राहाण्यास धजावत नाहीत याचा अर्थच लागत नाही. 


जेवढी माहिती माझ्याजवळ आहे त्यावरून मोरारजी देसाई यांनी मात्र यशवंत- 
रावांकडे नेहमीच आपुलकीच्या भावनेने बघितले. ते त्यांना खासगी चर्चेत रावसाहेब 
म्हणत. १९६९ साली काँग्रेसची फाळणी झाल्यानंतर एक दिवस सहज चर्चेत ते 
म्हणाले, “ जर रावसाहेबांना पंतप्रधान व्हावयाचे होते तर त्यांनी मळा का सांगितले 
नाही £ स्वतः मागे राहून त्यांना पंतप्रधान करण्यात मळा अधिक आनंद वाटला 
असता. ” तसेच श्री. चव्हाण कुंपणाबरचे आपले धोरण सोडून श्रीमती गांधी यांच्या 
कळपात ज्या वेळी गेले त्या वेळी त्यांची कुठली तरी दुबळी बाजू हाती लागल्यामुळे 
त्यांच्यावर दडपण आणले गेले असे अनेक गोटात बोलले गेले. यासंबंधीही एकदा 
श्री. देसाई यांच्याशी बोळणे झाले. त्यांच्याविरुद्ध फाइल तयार करण्यास एका अधि- 
काऱ्यास सांगितळे गेले होते. पण तसे करण्यास नकार दिल्याचे त्यानेच येऊन मला 
सांगितळे. ही माहिती देऊन मोरारजीभाई मला म्हणाले, “ राजकीय जीवनात माण- 
साच्या हातून केव्हा तरी काही तरी चूक ही घडतेच. पण ती दडवून ठेवण्याचा 








=) 


१२ दिल्ली दिनांक 


प्रयत्न केल्यास ल्याचे दडपण सतत डोक्यावर राहाते . राजकारणात a 
तर जे येईल ते डोक्यावर घ्यावे आणि फेकून द्यावे. त्या A een 
जोरात होईल; पण नंतर तो विषय मागे पडतो. » श्री. मो देसाई यांची स्वतः 
वागणूक बरीचशी अश्याच प्रकारची होती. 


श्री. कामराज यांचा पाठिंबा असल्यामुळे श्रीमती इंदिरा गांधी rsp 
सभासद नसतानाही संसदीय पक्षाच्या नेतेपदी निवडून येणार याविषयी ल i 
नव्हता. त्या काळी लोकशाहीच्या दृष्टीने असा अलिखित संकेत होता की, लोकस स 
Doan 710/ नय - श्री पच्या मे i 
सद्‌ असले रंसदीय नचा नेता होऊ शकतो. श्री. शास्त्री यां j 
सभासद लेलाच संसदीय पक्षाचा नेता ६ RS क 
मंडळात आल्यानंतर श्रीमती इंदिरा गांधी यांना राज्यस निवडून आणले र 
a शक rs र्क बत ह. र 
मतांचे किती अंतर राहील एवढाच प्रश्न पक्षनेत्याच्या निवडणुकीबाबत द जेत 
त ढाच र शिल जल 
पत्रकारांनी याविषयी अंदाज लावले होते. माझा अंदाज मोरारजी र ९ नीळ 
मिळतील असा होता. प्रत्यक्षात ती १७३ मिळाली. श्री. लालबहादुर शा प अ: 
मंत्रीमंडळात क्रमाचा प्रश्न निघून मोरारजीभाईचा समावेश झाला क “> a 
ग i i मंत्रीमं है रोले 
धी यांच्याशी ऊनदही त्यांना त्यांच्या मंडळात तर घेतल क 
गांधी शी लढा हो त्‌ ह ee 
दुसऱ्या क्रमावरच नव्हे तर परिस्थितीच्या दडपणामुळे 'घानही व मन त 
अर्थखाते देण्यात आले. ही संसदीय पक्षातील श्री. देसाईंच्या लोका 
पावती होती. 


श्रीमती इंदिरा गांधी पंतप्रधान आहेत ते सुरुवातीच्या न a जे 
नाही. १९६६ साली त्या पंतप्रधान. झाल्या आणि १ ख नाळ कटी न 
निवडणुकीस सामोरे जावे लागले. श्री. शास्त्री यांच्या मामा र 
बदळ केला नव्हता. श्री. गुळझ्ञारीलाळ नंदा हे ग्रहमंत्रीपदावर काय र रजी ह 
श्री. चव्हाण संरक्षणम॑त्रीपदावर. पण त्याच्या सुरुवातीच्या न deer य 
वली होती. भारत-पाक युद्धातील विजयामुळे लालबहादुर दारू यांच्य sr 
सामान्यात जी आपुलकी वाढली होती ती श्रीमती गांधी यांना ह ho 
वाटण्यासार्या काही गोष्टी घडू लागल्या. प. नेहरू यांच्या हयातीत आ 
बाहेर पडाव्या लागणाऱ्या मंत्र्यांच्या यादीत लालबहादुर शातरीचे नाव i र 
गांधी यांनी स्वतः घातले अशी अफवा होतीच. श्री. शास्त्री hese र 
असूनही त्या त्यांना प्रतिगामी समजतात अशा प्रकारच्या बातम्याडी ह ९: का: 
माहिती आणि नभोवाणी खात्याच्या त्या मंत्री असताना “ हीच धोर ue (फन 
राहिली तर मंत्रीमंडळात राहावयाचे की काय याचा मला विचार करावा | > व 
मजकुराची मुलाखत श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी एका अमेरिकन ब्ृत्तपत्रास दिल॑ 
असल्याची चर्चा संसदीय गोटात त्या काळी झाली होती. FT 
श्री. शास्त्री यांच्या लोकप्रियतेच्या पार्शवभूमीबर आपला टिकाव लागणार नाह 


इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्या ६३ 


असा न्यूनगंड कदाचित्‌ त्यांच्या मनात निर्माण झाला असावा. पं. नेहरूंचे इतर 
क्त्व कितीही मोठे असले तरी त्यांच्या कारकीदीच्या गोवरी भारतास पराजय बघावा 
लागला आणि झास्त्री यांच्या कारकीर्दीत भारत विजयी झाला हेही शास्त्रींच्या लोक- 
प्रियतेचे कदाचित्‌ कारण असेल. मृत्यूनंतर कोण अधिक लोकप्रिय होते याची तुलना 
करणे कदाचित्‌ योग्य होणार नाही, पण पं. नेहरू आणि लालबहादुर यांच्या मृत्यू- 
नंतर जनसामान्यांचे जे प्रेम उसळले त्यात आढळलेला फरक माझ्या मनात ठसला 
होता. नेहरूंचा मृत्यू मे महिन्यात उन्हाळ्याच्या दिवसात झाळा. दुपारी दोन वाजता 
त्यांचे शरीर अंत्यददीनासाठी ठेवण्यात आले. दिल्लीतील उन्हाळा कडक जरी असला 
तरी उन्हाची उतरती वेळ सुरू झाली होती. दर्शनासाठी येणाऱ्यांना उन्हाचा फारसा 
जास जाणवत नव्हता. रात्री दहा वाजेपर्यंत येणाऱ्यांची गर्दी जवळजवळ ओसरली. 
पण शास्त्री यांचा मृत्यू झाला ते दिवस कडाक्याच्या थेडीचे होते. शास्त्रींचे पार्थिव 
शरीर अंत्यद्दीनासाठी संध्याकाळी सहा वाजता ठेवले होते. हाडास कापरे भरावे 
अशा थैडीतदेरखील सकाळपर्यंत त्यांच्या ददीनासाठी सारखी रीघ होती. पत्रकार या 
नात्याने घरातील सर्व मंडळींना घेऊन द्दीन घ्यावे अशी माझी भावना होती. रात्री 
१० च्या सुमारास गेलो. खूप मोठी रांग लागली होती. एक तास रांगेत उभे राहून 
आणखी तास-दीड तास तरी आपला नंबर लागण्याची झाक्यता नाही असे वाटल्या- 
मुळे घरी गेलो आणि पुन्हा पहाटे चार वाजता आलो. रांग कमी झाली नव्हती ! 
कडाक्याच्या थंडीत कुडकुडत असले तरी खेड्यापाड्यातील लोक आपल्या घरचेच 
कुणी गेले या भावनेने ददीन घेतल्याशिवाय जाण्याचे नाव घेत नव्हते. जवळजवळ 
पावणेसहाच्या सुमारास आम्ही ददन घेऊ शकलो. असे ते लोकप्रिय होते. पण श्रीमती 
गांधी यांचे खासगी कामातील मदतनीस श्री. यशपाळ कपूर यांना मी एकदा असे 
वोळताना ऐकले की, “ पंधरा दिवसात आम्ही शास्त्रींना विसरायला लावू. ” देशाची 
मान जगात ताठ उभी करणाऱ्या शास्त्रींना विसरावयास लावण्याची कल्पना मला 
कशीशीच वाटली. मी ही गोष्ट यशवंतराव चव्हाणांजवळ बोळलो. ते काही म्हणाले 


नाहीत, पण त्यांच्या पाणावलेल्या डोळ्यांबरून मात्र असे वारले की, होणारा हा प्रचार 
त्यांनाही आवडला नव्हता. 


श्री. यशवंतराव चव्हाण संरक्षणमंत्री म्हणून दिल्लीस आल्यावर त्यांच्या जागी 
महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदावर श्री. मा. सां. कन्नमवार आले होते. संयुक्त महाराष्ट्राच्या 
प्रश्नावर मी त्यांचा नेहमीच विरोध केला. पण त्यामुळे माझ्यावरच्या त्यांच्या स्नेहात 
अंतर पडले नाही. संयुक्त महाराष्ट्र झाल्यानंतर मी माझ्या टीकेचा उल्लेख करताच ते 
एकदम म्हणाले, “ ती लक्षात ठेवण्याचे कारणच काय ? तुझ्या'त्या विरोधात माझ्या- 
विषयीचा वैयक्तिक आकस नव्हता. संयुक्त महाराष्ट्राविषयी प्रेम होते. ? त्यांना लोक 
अत्यंत गवाळे आणि खेडवळ समजत असत. त्यांना मुख्यमंत्री करण्यात चूक झाली 
असाही काहींचा समज आहे. पण वेप असावा बावळा, अंगी असाव्या नाना कळा 








0 ४ दिल्ली दिनांक 


या वृत्तीचे ते होते. समाजवादी पुढारी श्री. राजनारायण हे त्या काळात कामगार 
पुढारी म्हणूनच प्रामुख्याने प्रसिद्ध होते. त्यांनी कामगारांच्या काही मागण्यांच्या 
संदर्भात “ मुंबई बंद ” चा घाट घातला होता. आपले कामगार नेतृत्व यशस्वी 
करण्यासाठी मुंबईस जाण्यापूर्वी ते यशवंतराव चव्हाणांना भेटले. त्यांच्याकरवी 
श्री. कन्नमवार यांच्यावर दडपण आणण्याची त्यांची इच्छा असावी. सवाक्लीच जुळवून 
घेण्याचा श्री. चव्हाण यांचा स्वभाव असल्यामुळे श्री. राजनारायण यांच्या सांगण्या- 
बरून त्यांनी कन्नमवारांना फोन केला. फोन कशासाठी आहे याची कल्पना कन्नमवार 
यांस सुरुवातीची. चारदोन वाक्ये ऐकताच आली. त्यांनी “ फोन खराब असल्यामुळे 
ऐकू येत नाही” है. दडीविण्यासाठी एकदोनदा “ अ, अ” केळे आणि नंतर म्हणाले, 
“साहेब, फोनवर नीट ऐकू येत नाही. तुम्हास जे सांगावयाचे असेल ते लिहून कळवा.” 
श्री. कन्नमवार यांना खात्री होती की, असल्या गोष्टी यशवंतराव लिहून कळविणार नाहीत. 
पुढे श्री. राजनारायण मुंबईला गेले व कन्नमवार यांना भेटले. कामगारांच्या 
मागण्यांविधयी सुरुवातीचे काही बोळणे झाल्यानंतर राजनारायण म्हणाले, “ मी कोण 
आहे है तुम्हाला माहीत आहे का १» श्री. कन्नमवार नम्रपणे म्हणाले, “ हो, माहीत 
आहे. आपले नाव राजनारायण आहे आणि आपण कामगारांचे पुढारी आहात.” 
यावर राजनारायण है थोडा आवाज चढवून म्हणाले, “ हे पाहा, माझे जर ऐकले 
नाही तर मी मुंबई पेटवून देईन. ” ( मे बंबई को आग लगा दूंगा, 3 हे ऐकताच 
कन्नमवर यांनीही आवाज चढवून चार अस्सळ वैदर्भ शिव्या हासडल्या आणि 
म्हणाळे, “ नीघ येथून. ” धक्के मारून त्यांना बाहेर काढण्यासाठी त्यांनी शिपायासद्द 
हाक मारली. श्री. राजनारायण यांना हे अगदी अनपेक्षित होते. त्यांना कापरे भरले. 
श्री. कन्नमवार यांच्या या रौद्राबताराचा एक परिणाम निश्चित झाला. त्या वेळी मुंबई 
बंद होऊ शकली नाही. ही हकीकत कन्नमवार यांनी स्वतःच त्यांच्या मृत्यूच्या पूर्वी 
आठ दिवस अगोदर मी मुंबईस गेलो असताना सांगितली होती. 


महाराष्ट्राच्या राजकारणाच्या दृष्टीने चव्हाण आणि श्री. वसंतराव नाईक ही जोडी 
बराच काळ गाजली. श्री. कन्नमवार यांच्यानंतर वसंतराब नाईक यांना मुख्यमंत्री 
करण्याचा निर्णय यशवंतराव चव्हाण यांनीच घेतळा होता. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीपद 
मराठा समाजाच्याच हाती असले पाहिजे ह्वी भावना त्या काळीही होती आणि मुख्य- 
मंत्रीपदासाठी बाळासाहेब देसाई है. उमेदवार होते. त्यांना मुख्यमंत्री न केल्यामुळे 
त्यांचा श्री. चब्दण यांच्याबद्दळचा राग बराच काळ कायम राहिला. श्री. यशवंतराव 
चव्हाण यांच्या स्वभावात निर्णायक अश्शी बाजू घेण्याचे फारसे नाही. पण त्यांनी 
ल्या वेळी मात्र निर्णायक भूमिका घेतली होती. विधानसभेतील बहुमत बाळासाहेब 
देसाई यांच्या बाजूचे असले तरी वसंतराव नाईक यांना मुख्यमंत्री करण्याचे मी 
ठरविले आहे असे ते आम्हा दिल्लीतील मराठी पत्रकारांजवळ बोलल्याचे मला आठवते. 








इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्या ६५ 


आ का ionamin वसंतराव नाईक यांना मुख्यमंत्री 
hn र असे मला आजही वाटते. श्री. बाळा- 
Er oR अरेरावीपणाची, लोकांच्या मनात दहरात निर्माण करणारी 
अजी रच वागण्यात अत्यंत गोड होता. श्री. बाळासाहेब देसाई 
आला. त्या काळी ते mds ठ रालः ps 
ह. ष्ट्र त्री होते. माझे आणि चे संबंध चांगले होते. 
क अभाव ल जच प्रारंभिक कार्याच्या निमित्ताने मी निरनिराळ्या रको 
pin nme वाढवीत होतो. एकदा मुंबईस गेलो असताना श्री. देसाईना 
कनक वली ल्यावर गेलो. वेळ रात्रीची होती. मी निघालो तेव्हा देसाई 
ह टं गभ जाणार? ” “ बाहेर पडताच मिळेल ती टॅक्सी घेऊन जाईन 9 
६ कन्या मळ “ शबा. मी टॅक्सी मागवून देतो. ” झपायाने 
apps जागी, माधवाश्रमात, आलो. त्याच रात्री मळ 
Rene, ; वरून सामान आणतो, तोवर थांब. मळा 
यचे आहे. ” असे मी वाल्यास म्हणालो. पण परत येऊन पाहातो, तो 


- टॅक्सी नाही ! श्री. देसाई यांच्या बं 
ही ! श्री ई यांच्या बंगल्यावरून माधवाश्रमापर्येत येण्याचे भाडे न घेताच 


टॅक्सीवाला मुंबईतील 

eed iors मला आश्चर्य वाटले. मुब्ईतीळ एका पत्रकार मित्राला 

ह ल्यानंतर हाकी “ यात आश्चर्य काहीच नाही. तो पळून 

‘उ आश्चर्य होते. श्री. देसाई यांच्याकडे गेलेल्या टॅक्सीला भाडेच 
नाही. माधवाश्रमापर्यतचे आपले भाडे बुडाले तेवढे पुरे झाले, स्टेशनपर्यंत 


जाण्याचे भाडे आणखी बुडित असा वि 
ग बुडित नको, असा व्यावहारिक विचार टॅक्सीवाल्याने 


ुंबईती 
Fd RE बाळासाहेब देसाई यांची किती दहशत होती याचे हे एक 
मुर ळे. पण हे वगळल्यास श्री. देसाई यांचा स्वभाव अतिशय उमदा होता 
त मत लद मित्र अतिशय अडचणीत सापडले होते. त्यांची नोकरी सुटली 
i rent. मिळणे फार अवघड झाले होते. ते मुंबईतील एका 
त्न करीत होते. त्यांची परिस्थिती बघता त्यांचे 
hn ककी त्यांचे काम व्हावे अशी 
अनक क ईतील सदर पत्राचे मालक आणि बाळासाहेब देसाई यांचे 
“ag ; ह: देसाई यांनी शब्द टाकल्यास माझ्या त्या पत्रकार मित्राचे 
fF चव्हाण यांचे खासगी चिटणीस श्री. डोंगरे यांनी 
- त्यांनीच सुचविले, “ दिल्लीत त्यांना फारसे 
; रसे कुणी बोलावीत 
पया प्या कन कु लावीत नाही. 
Sohn ss प्न पुळी एक पार्टी द्या. मुख्यमंत्रीपद न मिळणे आणि 
दे i तपुस्त न यामुळे ते अलीकडे 
स्‌ डे बश्च असमाधानी 
तुम्ही त्यांना बोळाविल्यास त्यांचे ते वा 
क ते असमा जाईल 
लं Amo ल धानही जाईल आणि तुमच्या मित्राचे 


1 


५ 





| ६ दिल्ली दिनांक 


मळा यात काही अडचण नव्हती. ते दिल्लीस ७ त्यांना जेबणासाठी 
येण्याचे आमंत्रण दिले. ते त्यांनी आनंदाने स्वीकारले. ते ते ड र 
घरीत उतरत असत. जेवण अगदी घरगुती होऊ नये म्हणून मी 
पत्रकार मित्रांनाही बोलावले. त्यात नवभारत टाइम्सचे त्या वेळचे त र 
अक्षयकुमार जन हेही होते. सर्व कार्यक्रम व्यवस्थित पार पडला. Fr ir 
आपल्या मित्राच्या कामाचा सहजगत्या उल्लेख केला. त्या वेळी jade Mages य 
नाहीत, पण परत पोत्चबिण्यासाठी ज्या पत्रकार मित्रास मीत ह पवी 
पाठविले त्याळा ते म्हणाले, “ इंदूरकर एक आतिशय चागले ग्रहस्थ ब 
तीळ ते काम मळा करायलाच हवे. त्यांचे आणखी काही र असल्यास संक बड 
मला सांगावयास सांगा. मी आनंदाने करीन. ” श्री. देसाई यांनी माझ्या पत्र 
मित्राचे काम केले हे सांगावयास नको. 


मंत्री रे के 
श्री. यशवंतराव चव्हाणांनी त्यांना महाराष्ट्राचे मुख्य होऊ दिले 6 हे x5 
त्यांना सतत बोचत होते. अनेकांजवळ ते ब्रोळूनद्दी ह क्क ki 
i पुढे ते निराश झाले. श्री- 

यदावंतरावांचा आसरा सोडला नव्हता. पण hale र 
चव्हाण यांच्या मदतीने आपण क'चीच सुरू होऊ शकणार नाही आ 3 स्त 

त्यांनी इंदिरा गांधींशी स्वतंत्र संथान बा 
खात्री पटली आणि मग त्यांनी श्रीमती ईं a 
सुरुवात केली. त्यांचे दिल्लीतील मुक्कामाचे स्थान बदळले. ते पंचतारांकित हॉटेलात 
उतरू लागले. एकदा ते अशोक हेटिलमध्ये उतरले असता आम्हा न wp 
ती बातमी लागली. हेंटिलमध्ये फोन केला आणि तो बाळासाहेब देसाई प कळ ग 
उचळला. आम्हा पत्रकारांना त्यांना टाळावयाचे त्यांच्या लटक जी की 

होता त्याने विचारले “ बाळासाहेब आहे १ 

ज्या पत्रकाराने फोन केला होता त्याने वि , fe i 
मिळाले, “ नाहीत. आणि ते केव्हा येतीळ हेही मार्ह नाही.” फो प ia 
पत्रकारांना आवाज श्री. देसाई यांचाच वाटला. मा खात्री he Fi 
त्याः कोण १” फोनवर उत्तर मिळाळ, 
त्याने विचारले, £ आपण कोण १ र र 
बेअरा बोलतोय. ” पत्रकाराला विनोद सुचला. व्याने विचारले, “ अशोक क 
बेअरे मराठी कधीपासून बोलू लागले ६” उत्तर मिळाले नाही. फक्त ण्य 
खाली ठेवण्याचा आवाज आला | द 


3 


<, 


काँग्रेस जळाली 


श्रीमती इंदिरा गांधी या १९६६ साली 
पंतप्रधान झाल्या, त्या वेळी त्या राज्यसभेच्या 
सभासद होत्या. श्री. मोरारजी देसाई उप- 
पंतप्रधान ब अर्थमंत्री झाले होते, पण ग्रहखाते 
पूर्वीप्रमाणे गुझझारीलाल नंदा यांच्याच ताब्यात 
होते. लालबहादुर शास्त्री यांच्या कारकीदीत 
ते हंगामी पंतप्रधान होते हे निमित्त पुढे करून 
श्री. देसाई यांच्यापुढे ज्येष्ठतेचा प्रश्न मांडण्यात 
आला होता. तेच नंदा श्रीमती गांधी यांच्या 
मंत्रीमंडळात ग्रहमंत्री असूनही ज्येष्ठतेच्या दृष्टीने 
तिसरे झाले होते. श्री. नंदा हे वृत्तीने कडवे 
कम्युनिस्टविरोधी आणि भारत सेवक समाज 
आणि साधु समाज या दोन चळवळींचे 
पुरस्कर्ते होते. अनेक काँग्रेस खासदार त्यांना 
भपक म्हणत आणि त्यांच्यावर प्रतिगामी- 
पणाचा शिक्काही लावळा जात असे. चीन 
आणि रशियाचे बिनसल्यामुळे भारतीय 
कम्युनिस्ट संघटनेत दुही पडली होती, पण त्या 
डुहीची जेवढी दखल देशातील गहमंत्र्याने 
घेऊन फायदा उचलावयास हवा होता तो 
घेण्याचे नंदा यांना सुचले नाही असे म्हणावे 
लागेल. त्यांच्या कारकीर्दीत देशविघातक 
कम्युनिस्ट कारवाया जाहीर करणारे एक 
इवेतपत्र निघाले. त्यात भरीव अशी भरपूर 
माहिती असेल असा आम्हा पत्रकारांचा समज 
होता. पण प्रत्यक्ष पत्रक पाहिल्यानंतर मात्र 
निराशाच पदरी आली. त्यात कुठल्याही देश- 
विघातक कारवायांवाबत कम्युनिस्टांवर नेमका 








६८ दिल्ली दिनांक 
हिती सा समज आहे की, 
काहीही माहिती नव्हती. माझा तरी अः 
cr ची राजकीय परिस्थिती विघडण्याऐवजी ती अधिक 
हे पत्रक काढल्याने कम्युनिस्टांची र परि 
मजबूत झाली. र र कलन. 
पण गृहमंत्री नंदा आपल्यावर दात ठेवून आहित ही गोष्ट कम्युनिस्ट क | 
नव्हते. ते गहमंत्री असताना संसदेपुढे झालेले साधु समाजाचे एक A नी 
निददीनासाठी खूप मोठ्या प्रमाणावर साधु आले होते. कल कुठे सके 
संसदेच्या जवळच्या परिसरात असलेल्या अनक टी 
वळण लागले आणि च्या जव शता कळली 
टारगाड्यांचची गाड्या जाळण्यात आ 
न ची, नासधूस झाली. अनेक मोटारगा ग 
प्रामुख्याने मोटारगाड्यांची, ना on आगर त 
कांग्रेसचे क [च्या घरावरही मोर्चा गेला होता. 
काँग्रेसचे अध्यक्ष श्री. कामराज या Re क 
रक्षक श्री. निरंजन याने आपल्या पिस्तुळाचा वापर केल ॥मराज बचाव 
असा समज होता. | RR 
पण मळा एक गूढ उकळू झाकले नव्हते. जमलेले साधु माथी ar ० 
क वाटले नाही, पण त्या प्र ठे 
करणार नाहीत असे मला चीच ss 
are निश्चित असे एक स्वरूप होते - ज्या मोटारी जाळल्या i याजा 
वापरण्यात आलेली पद्धत बहुधा एकच होड wig hs rs 
पेट्रो त्या पेटविण्यात आल ४ री 
असलेल्या पेट्रोलचा वापर करून भन 
असताना बॅनिट उघडून गाडी पेटविण्याची ही कला सामान्य साधु hei 
णाऱ्यास जमणारी नाही. 'त्याळा थोडेफार तांत्रिक Ms हवे. र hb 
या साधूत अशा प्रकारच्या घातपाती कारवायांचे ज्ञान असलेल छ वहाण 
ज्विरले असावेत. श्री. नंदा आणि कसा fe 5 
काय अशी झव र 
कडून असा काही प्रयत्न झाला की da रविन 
त्याबाबत निश्चितपणे काही सांगता येणार नाही. पण ही घटना नंदा यांचे गृह 
जाण्यास खात्रीने कारणीभूत झाली असे मात्र म्हणता येईल - 


१९६६ मध्येः श्रीमती इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्यानंतर १९६७ मध्ये जी 
निवडणुका होईपर्यंतचा काळ राजकीयदृष्ट्या फारसा लक्षात राहदण्यासारखा नाही. 
श्रीमती गांधी सभागहात येत, पण फारशा कची weg oi लारी कल 

डॉ. राममनोहर लोहि 
सतत वर्षांव करणारे समाजवादी पुढारी 9 ह 
शुडिया ” म्हणत. श्रीमती गांधी त्याचे उत्तरही देत नसत. त्याना आलोक र £ 
बोळता तर थेत नव्हतेच, पण ep a gr, क 
बोळतान र च डॉ. 
त्या ¶ फार अडखळत. या संद रमली े क: म 
ठ गोरगरीबांची दुःखे संसदेच्या वेशीवर 
करणे आवदुयक वाटते. देशातील गो न च 
आपलीच भूमिका पहिल्या निवडणुकीपासून 
जबाबदारी आपलीच आहे अशी भू जट 
Rem घेतली होती. पण देशाच्या दारिद्याचे चित्र संसदेच्या sr 
प्रथम यशस्वीपणे मांडळे ते डॉ. लोहिया यांनीच. त्यांनी सरकारी आक 


कॉँग्रेस जळाळी ६९ 


आधार घेऊन देशातील जनसामान्यांचे उत्पन्न रोजी पाच आण्यांपेक्षाही कमी आहे 
हे पटविले. त्यांचे ते लोकसभेत गाजलेले भाषण मी आजतागायत विसरू शकलेलो 
नाही. 

डॉ. लोहिया हिंदी आणि इंग्रजीत उत्कृष्ट बोलत. पण त्यांची चारदोन भाषणे सोडली 
तर ते माझ्या पत्रकार मनाची फारशी पकड घेऊ झाकले नाहीत. त्यांच्या विद्वत्तेविषयी 
आणि त्यांच्या मनात असलेल्या जनसामान्यांबाबतच्या तळमळीविषयी माझ्या मनात 
आजही संशय नाही. पण त्यांची अनेक भाषणे ऐकल्यावर माझ्या मनावर त्याचा 
एक ठसा उमटला. कारणे काहीही असोत, नेहरू आणि नेहरू कुटुंबाविषयी त्यांच्या 
मनात कमालीचा कडवटपणा होता. त्यामुळे त्यांचा विवेक अनेकदा बाजूला सरे. 


त्यांच्यातील हा कडवटपणा नंतर श्री. मधू लिमये आणि श्री. राजनारायण वगैरे 
मंडळीतद्दी मला आढळला. 


१९६७ सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकी काँग्रेस पक्षाने पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा 

गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली लढविल्या. १९६५ साळी पाकिस्तानशी झालेल्या युद्धात 
मिळालेल्या बिजयाची शिदोरी सत्तारूढ पक्ष कँग्रेसजवळ होती. पण त्या वेळी पक्षाचे 
नेतृत्व ज्या लालबहादुर शास्त्री यांच्या हाती होते ते हयात नसल्याने व नव्या नेत्या 
श्रीमती इंदिरा गांधी शास्त्रीजींच्या परंपरेपासून निराळया आहेत याची बहुधा जन- 
सामान्यांस जाणीव झाली असल्यामुळे या निवडणुकीत काँग्रेसला अपेक्षित यदा मिळाले 
नाही. केंद्रात काँग्रेसचे सरकार कायम झाले, पण पूर्वीचे प्रचंड बहुमत बऱ्याच 
प्रमाणात रोडावले. केरळ, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये काँग्रेसची सरकारेही 
कायम राहू झाकली नाहीत. पण ज्या हिंदी भागाची पकड देशाच्या राजकारणावर 
स्वातंत्र्याच्या सुरुवातीपासून होती तिला कॉग्रेस आमदारांची संख्या कमी होऊनही 
फारसा धक्का लागला नव्हता. उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश या 
चारी राज्यात सुरुवातीस तरी कॉँग्रेसचीच सरकारे स्थापन झाली. 


१९६५ साली झालेल्या भारत-पाक युद्धातील विजयाच्या ' पाइर्वभूमीवर १९६७ 
साली काँग्रेस पक्षाची जी पीछेहाट झाली तिचा अन्वयार्थ काही लोक आणखी एका 
निराळ्या प्रकारे लावतात. भारतीय जनमानस सामान्यतः व्यक्तिपूजक आहे. 
पं. जवाहरलाल नेहरू यांच्या व्यक्तिमत्त्वावर काँग्रेस पक्षाने लागोपाठ तीन सार्वत्रिक 
निवडणुका जिंकल्या. १९६२ साली झालेल्या चिनी आक्रमणाने ते व्यक्तिमत्त्व डागाळले. 
१९६७ ची निवडणूक जर पं. नेहरूंच्या नेतृत्वाखाळी झाली असती तरी कॉग्रेसला 
पूर्वीसारखा जनतेचा साद मिळाला असता का याविषयी संशयच आहे. मधल्या 
काळात १९६५ च्या युद्धामुळे ज्यांचे व्यक्तिमत्व उभारले ते लालबहादुर शास्त्री 
हेदेखील दुर्दैवाने हयात राहू झाकले नाहीत. नव्या पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी 
यांच्या व्यक्तिमत्त्वाची छाप तोपर्यंत जनमानसावर पडली नव्हती. ती पाडण्यासाठी 





७० दिल्ली दिनांक 


श्रीमती गांधी यांनी पुढे काय केळे आणि त्याचे देशाच्या राजकारणावर काय परि- 
णाम झाले हाच तर पुढील राजकीय इतिहास आहे. 


व्यक्तिमत्त्वातीळ संघर्ष हा राजकारणातील एक अनिवार्य भाग असतो. तो तेवढ्या- 

पुरताच मर्यादित राहिला तर फारशी हरकत नसते. पण त्यास तात्त्विक मुलामा 

देण्याचा प्रयत्न झाल्यास त्याचे परिणाम देशासद्दी भोगावे लागतात. स्वातंत्र्यानंतर 

काँग्रेस विसर्जित करून आपल्या व्येयधोरणांनुसार राजकीय पक्ष निर्माण करण्याचा 

सल्ला महात्मा गांधींनी दिळा होता. पण स्वातंत्र्य मिळविण्याचे हत्यार म्हणून काँग्रेस 

संघटना नावारूपास आली असल्यामुळे सत्तेचा उपभोग घेण्याच्या काळात कंग्रेसच्या 

नावाचे मांडवळ सोडण्यास कॉँग्रेस पुढारी तयार नव्हते. हाती असलेली सत्ता सोड- 

ण्यास सहसा कुणीही तयार नसते. या दृष्टीने या प्रवृत्तीवर फारसा आक्षेप घेता येणार 

नाही. पण कॉँग्रेस संघटना दीही सत्तेचे केंद्रस्थान राहू शकली नाही. संघटना मोठी की 
संसदीय पक्ष मोठा हा वाद सुरुवातीस बरेच दिवस होत असे. पं. नेहरू संसदीय पक्षाचे 
पुढारी असल्यामुळे संसदीय पक्षावर संघटनेचे नियंत्रण असू दकत नाही अशी काहीशी 
त्यांची भूमिका होती. १९५० साळी झालेल्या नाशिक कॉँग्रेसनेतर काँग्रेस अध्यक्ष 
टंडन आणि नेहरू यांच्या वादाची. परिणती श्री. टंडन यांच्या राजीनाम्यात झाली. 
यानंतर काँग्रेसचे जे अध्यक्ष झाले ते सर्वही पं. नेहरूंच्या हाती खेळणारी बाहुळीच 
ठरत गेले. पण निदान संसदीय पक्षास किंमत आहे हा लोकशाही विचाराशी 
जुळणारा विचार कायम होता. नेहरूंच्या मृत्यूनंतर लाळबह्दादुर शास्त्री हे पंतप्रधान 
होत असताना संसदीय पक्षाचे बहुमत खरोखरीच अजमावले गेले का याविषयी मी 
संशय व्यक्त केला होता. पण निदान त्या वेळी संसदीय पक्षातील बहुमत लालबहादुर 
शास्त्री यांच्या बाजूने आहे असे कॉंग्रेसचे अध्यक्ष कामराज हे पत्रकार परिषदेत 
म्हणाले तरी होते. पण श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या निवडणुकीच्या वेळी आपला 
पाठिंबा त्यांच्या मागे उभा करीत असताना अत्यंत सावधपणे बोलणारे श्री. कामराज 
हेही काँग्रेस पक्षाच्या एका खासदारास स्पष्टपणे म्हणाले, “ तुम्हास काय वाटते १ तुम्ही 
पक्षाचा पुढारी ठरविणार ? संसदीय पक्षाचा पुढारीदेखील काग्रेस राज्यातील मुख्य- 
मंत्रीच ठरवतील. ” श्रीमती गांधी यांची ज्या वेळी निवड झाली त्या वेळी सर्व काँग्रेस 
राज्यातील मुख्यमंत्री दिल्लीस ठिय्या देऊन होते. खासदारांचे राजकीय भवितव्य 
त्या काळी मुख्यमंत्र्यांच्या हाती असल्यामुळे मुख्यमंत्री म्हणतील त्याच्यासाठी हात 
उचलणे हे खासदारांना भागच होते. याप्रमाणे अगोदर पक्षाची सत्ता कमी झाली 
आणि संसदीय पक्षाची वाढली. पुढे संसदीय पक्षाची सत्ता मुख्यमंत्र्यांच्या हाती 
गेळी. पण ती तिथेही कायम राहू दाकली नाही. मुख्यमंत्र्यांचे राजकीय भवितव्य 
पंतप्रधानांवर अवलंबून राहू लागले. पंतप्रधानांच्या इच्छेप्रमाणे मुख्यमंत्री बदलण्याचे 
युग सुरू झाले. संघटनेची सत्ता संसदीय पक्षात, नंतर ती मुख्यमंत्र्यांच्या हातात गेली; 
आणि शेवटी पंतप्रधान या एका व्यक्तीत सीमित झाली. हा कॉग्रेस पक्षातील सत्तेच्य 


काँग्रेस जळाळी ७१ 
केंद्रीकरणाचा इतिहास आहे. 


श्री. यशवंतराव चव्हाण मध्यवर्ती मंत्रीमंडळात आले ते संरक्षणमंत्री म्हणून. 
त सुरुवातीची काही वर्षे अत्यंत चांगली गेली. दैवच यांच्या बाजूने उभे होते 
असे म्हणावे लागेल. संरक्षणमंत्री होण्यासाठी म्हणून त्यांनी ज्या दिवशी दिल्लीत 
पाऊल ठेवले त्या दिवशी नेफा भह्तून चिनी लष्कराने परतीची एकतर्फी घोषणा 
केली. हा त्यांचा पायगुण समजला गेलु. ते संरक्षणमंत्री असतानाच जे भारत-पाक 
युद्ध झाले त्यात मिळालेल्या विजयाचे ते एक प्रमुख मानकरी होते. १९६७ साली 
श्रीमती इंदिरा गांधींनी जे मंत्रीमंडळ बनविले त्यात चव्हाणांना ग्रहमंत्री करण्यात 
आले. है त्यांच्या संसदीय कतृत्वास आव्हानच होते. संरक्षणमंत्री म्हणून त्यांना जे यश 
मिळाले त्यात त्यांच्या कर्तुत्वाचा बाटा किती होता याविषयी कदाचित्‌ मतभेद असू 
शकेल. त्या युद्धाच्या वेळी जो कणखरपणा पंतप्रधान लालबहादुर शास्त्री यांच्यात 
दिसला तसा तो चव्हाण यांच्यात नव्हता अशी कुणकुण त्या काळी पसरली होती. तीत 
सत्यांडा असेलच असे नाही. युद्धानंतर मी त्यांची एक मुलाखत घेतली होती. संरक्षण- 
खात्यातील त्यांच्या ज्या खोलीत माझी ही मुलाखत झाली त्याच खोलीत सरसेनापती 
जनरल चोधरी यांच्याशी विचारविनिमय करून युद्धासंबंधी अनेक महत्त्वाचे निर्णयही 
घेण्यात आले असल्याचे चब्द्दाण यांनीच मला सांगितले. त्याच संदर्भात ते असेही 
म्हणाले असल्याचे मला आठवते की, यातून तिसरे महायुद्ध तर उद्भवणार नाही ना 
असाही एक संशय मनात अधूनमधून डोकावत असे. हे उद्गार त्यांच्या त्या 
वेळच्या द्विधा मनःस्थितीचे द्योतक होते का याविषयी काही म्हणणे अवघड आहे. 
पण गृहमंत्री म्हणून यशवंतराव चव्हाण यांची कारकीर्द खूपच गाजली. संसदेत 
विरोषतः लोकसभेत काँग्रेस पक्षाचे बहुमत कमी झाले होते. बिरोधी पक्षात एकाहून 
एक असे प्रभावी वक्ते होते. अनेक अवघड प्रश्न निर्माण होत होते. श्री. चव्हाण यांनी 
ग्रहमत्री या नात्याने बहुतेक सर्व प्रश्न अतिशय चांगले हाताळले. विरोधी पक्षातही 
त्यांच्याविषयी एक प्रकारचा आदर निर्माण झाला होता. ते शहमंत्री असताना त्यांची 
भूमिका मला न आवडल्याची एकदोनच उदाहरणे आठवतात. पश्चिम बंगालमध्ये 
मार्क्सवादी सरकार होते. मार्क्सवादी आपल्या विरोधकांना निपटून काढण्याच्या 
प्रयत्नात आहेत असा समज होता. पर्चिम बंगालमध्ये होणाऱ्या हिंसाचाराच्या 
घटनादेखील वृत्तपत्रात भरपूर येत असत. एका काग्रेस खासदारास मार्क्सवादी 
कार्यकत्यांनी बरीच मारहाण केल्याचा प्रश्न संसदेत गाजला. या वेळी ग्हमंत्री या 
नात्याने श्री. चव्हाण यांच्या भाषणात जो त्वेष आणि चीड व्यक्त झाळी ती आजही 
माझ्या लक्षात आहे. पण बहुधा त्याच आठवड्यात पर्चिम बंगालमध्येच मार्क्सवादी 
म्हणविणाऱ्या लोकांच्या द्वारे राष्ट्रध्वजाच्या अपमानाचीहदी घटना संसदेपुढे आली 
पण त्या वेळी मात्र ती चीड आणि त्वेष यझाबंतराबांच्या उद्गारात मला आढळला 
नाही. मला वाटते की, पक्षातीलच नव्हे तर कुठल्याही व्यक्तीवर होणाऱ्या अत्याचारांची 








च २ दिल्ली दिनांक 


गंभीर दखल ग्रहमंत्र्यांनी घ्यायलाच हवी, पण त्याहीपेक्षा राष्ट्रथ्वजाचा अपमान ही 
ग्रहनंत्र्यांच्या दृष्टीने अधिक गंभीर बाब असावयास हवी होती. 


श्री. यशवंतराव चव्हाण खासगी व्यवहारात सर्वाझीच अतिशय गोडपणाने वागत. 
त्यामुळे त्यांची कुणावरही प्रारंभिक छाप अतिशय चांगली पडे. एखाद्या कामासाठी 
कुणी त्यांच्याकडे गेले म्हणजे ते त्यांना सहूह्ी नाही म्हणत नसत. पण अनुभव मान 
पुढे असा येई की, एखाद्याचे हो म्हटलेले काम झालेच पाहिजे अशी त्यांची भूमिका 
कधीच नसे. त्यांच्या या वृत्तीमुळे त्यांच्याकडे जा-ये करणारी अनेक महाराष्ट्रीय मंडळी 
त्यांना “ गोडबोले ” म्हणत. कदाचित्‌ राजकीय पुढारी या दृष्टीने त्यांना आपला 
असा स्वभाव घडवावाही लागला असेल. आज मला त्यांच्या असल्या स्वभावाविषसी 
काही वाटत नाही. पण प्रारंभीच्या काळात मात्र मळा एक घटना खटकली होती. 
श्री. यझबंतरावांश्ती माझे पत्रकार या नात्यानेच नव्हे तर सामाजिक क्षेत्रातील 
कामामुळेही अतिशय चांगले संबंध होते आणि ते पुढे कायमही राहिले. लालबहादुर 
शास्त्री पंतप्रधान असतानाची गोष्ट. ते कुठल्या तरी परदेशी दौऱ्यावर जाणार होते. 
पंतप्रधानांबरोबर काही पत्रकारांना नेण्याची पद्धत त्या वेळीही होती. आपली विचार- 
सरणी आणि चांगुलपणाचा ठसा वृत्तपत्रांच्या माध्यमातून भारतीय जनमानसावर 
उमटविण्याच्या हेतूने असो, अगर आपल्या विचारांची लॉबी तयार करण्याच्या दृष्टीने 
असो, अनेक राष्ट्रे, प्रामुख्याने रशिया आणि अमेरिका, भारतीय पत्रकारांना आपल्या 
देशाचे द्दीन घडवीत होती. अशा दौऱ्यात त्यांची चांगली बडदास्त राखण्यात येई. 
पत्रकार या नात्याने मी सर्व भारत हिंडलो, पण परदेशी जाण्याची संधी मात्र मळा 
कधीच मिळाली नाही. याची अनेक कारणे असू शकतील. कदाचित्‌ माझ्यातच 
काही तरी उणीव असेल. मी परदेशी जाऊ शकलो नाही याची आज मला खंत नाही. 
पण ल्या काळात परदेशी जाण्याची माझी इच्छाही नव्हती असे म्हणणे झप्रामाणिक- 
पणाच ठरेल. 
पं. नेहरूंच्या काळात भारतीय भाषातील पत्रकारांना :परदेशी जाण्याची संधी 
फार कमी मिळे. लालबहादुर शास्त्रींच्या काळात परिस्थिती थोडी बदलली. त्यामुळे 
त्यांच्याबरोबर जाण्याची संधी मळा मिळावी अशी मझी इच्छा होती. शास्त्रीजींशी 
माझेही संबंध चांगळे होते. पण श्री. यशवंतराव चव्हाण हे जर पंतप्रधानांशी बोलले 
तर माझे काम खात्रीने होईल असे मळा वाटले. मी श्री. चव्हाण यांना आपली इच्छा 
सांगितली आणि मी झास्त्रीजींशी बोळतो असे ते मळा म्हणालेही- बोळणे झाले असेही 
त्यांनी मला सांगितले. त्यामुळे आपले काम होणार अशी मला खात्री वाटली. पण 
प्रत्यक्षात मात्र काही घडले नाही. राज्यमंत्री हजरनवीस यांच्याशीही माझे चांगले 
संबंध होते. श्री. चव्हाण यांनी सांगूनही काम झाले नाही असे मी एकदा बोळता- 
बोळता त्यांच्याजवळ म्हणालो. निरनिराळ्या कारणांमुळे चव्हाण यांच्याविषयी हजर- 
नबीस यांचे मत अतिशय वाईट होते. श्री. चव्हाण है बोललेच नसतील.असे हजरनवीस 





काँग्रेस जळाळी ७३ 


यांचे म्हणणे होते. मला ते पटेना. माझी खात्री करून देण्यासाठी हजरनवीस यांनी 
माझी गाठ दास्त्रीजींचे मुख्य खासगी सचिब श्री. सी. पी. एन. श्रीवास्तव यांच्याशी 
घाळून दिली. झास्तरीजींच्या काळातही भाषिक पत्रकारांची सरकारात कदर होत नाही 
याबद्दछ मी तक्रार केली आणि चव्हाण यांनी सांगूनही माझ्याबाबत काही घडले 
नाही असे मी म्हटले. श्रीवास्तव यांनी मला एकच प्रश्‍न विचारला, “ चव्हाण हे 
पंतप्रधानांशी खरोखरच बोलले का १” त्यांचा सूर असा होता की बोलणे झाः 
असते तर तुमचे काम झालेच असते ! मुख्य खासगी सचिवास मंत्रीमंडळातील 
सहकाऱ्यांशीही झाळेले बोळणे सांगणे ही शास्त्रीजींची पद्धत होती. मी काय समजा- 


वयाचे तेहैमजलो पण यावि वेष्रयीचा | उल्लेखही मी पुढे क 3 पुढे 
च धीच च चव्हाण याच्यापुढे 


£ कामराज यांचा पाठिंबा नसता तर श्रीमती इंदिरा गांधी या पंतप्रधान होऊ 
कल्या असल्या का या प्रश्नाचे होकारार्थी उत्तर देणे फार अवघड आहे आपण 
पुरोगामी विचाराच्या आहोत असा दावा श्रीमती गांधी यांनी सतत केला आणि 
कामराज यांच्या पुरोगामी विचारसरणीविष्रयी कधीच कुणी संशय घेतला नाही. पण 
श्रीमती गांधी आणि कामराज यांच्यातील एक फरक कुणालाही जाणवे कामराज 
यांचे जीबन आणि त्यांची राहाणी सामान्य माणसाला आपल्याजवळची बाटे तर 
श्रीमती गांधींविषयी जनमानसात प्रचंड आकर्षण होते व त्या कुणी तरी देवीदेवता 
आहेत असेही अनेकांना खरोखरच वाटे. त्या नेहमीच अंतर ठेवून वागत. कामराज 
ह र अगदी उलट होता. त्यामुळे कामराज आणि श्रीमती गांधी यांच्यात 
द होण्यास सुरुवात झाली अशा वातम्या ज्या वेळी येऊ लागल्या त्या वेळी 
माझ्यासारख्या पत्रकारास तरी फारसे आश्चर्य वाटले नाही. पण हे मतभेद म्हणजे 
फक्त वावड्या आहेत असे सुरुवातीस तरी म्हटले जात असे. ; >> 


कॉंग्रेसची सत्ता कायम ठेवण्यापेक्षा विरोधी पक्ष अधिक प्रभावी होऊ नयेत यासाठी 
विरोधी पक्षातील अनेकांना निरनिराळी आमिषे देऊन कॉंग्रेस पक्षात ओढण्याचे 
प्रयत्न नेहरूंच्या काळातही झाले. समाजवादी पद्धतीची समाजरचना हे गोंडस उद्दिष्ट 
आवडी काँग्रेसने स्वीकारल्यानंतर अनेक तरुण समाजवादी काक त्यास भुल 
आणि आता निराळे समाजवादी म्हणून राहाण्यात अर्थ नाही असे वाटून प्रत्य श 
is मिळाले नसतानाही ते काँग्रेसमध्ये आले. पण सत्तेचे आमिष es 
a पक्षाशी हातमिळवणी करून काँग्रेसजनांनीही पक्षांत करण्याचा पायंडा 

क अया निवडणुकीनंतरच पाडला. मुख्यमंत्रीपदावर डोळा ठेवून उत्तर प्रदेशात 
शरी चरणसिंग हे आपल्या काही सहकाऱ्यांसह बाहेर पडले तर मध्य प्रदेशात जुन्या 
विंध्य प्रदेशाचे प्रसुख पुढारी कॅप्टन अवधेश प्रतापसिंग यांचे चिरंजीव श्री गोबिंद 
नारायण सिंग यांनी अनेक सहकाऱ्यांसह नाटकीय पद्धतीने पक्षाबाहेर येऊन लत न 


Es 3 दिल्ली दिनांक 


मुख्यमंत्री पं. द्वारकाप्रसाद मिश्र यांच्या सरकारला हादरा दिला. या दोन्ही प्रकरणी 
भारतीय जनसंघाने तात्कालिक राजकीय डावपेच या दृष्टीने पक्षांतरास उत्तेजन दिले 
ही वस्तुस्थिती कुणासही नाकारता येणार नाही. त्यामुळे भारतीय राजकारणाचे जे 
चित्र पुढे बदळले आणि “ आयाराम-गयाराम ” चे जे राजकारण पुढे झाले त्या 
जबाबदारीतून भारतीय जनसंघासद्दी मोकळे होता येणार नाही. 


मध्य प्रदेशाचे मुख्यमंत्री. पं. द्वारकाप्रसाद मिश्र यांच्याविरुद्ध काग्रेस पक्षात बंड 
होऊन विधानसभा तहकूब झाली. लोकसभेच्या व्यासपीठावर हा प्रश्न आला. विरोधी 
पक्षांची मागणी एकच होती. विरोधात असलेल्यांना सरकार बनविण्याची संधी द्यावी. 
पं. द्वारकाप्रसाद मिश्र विधानसभा वि विसर्जित करून निवडणुका घ्याव्यात असा सल्ला 
राज्यपाळास देण्याच्या तयारीत आहेत अशी आवई होती. या विषयावर लोकसभेत 
झालेल्या सर्व चर्चेचे केंद्र तो सल्ला राज्यपालाने स्वीकारू नये एवढेच होते. णहमंत्री 
या नात्याने यदावंतराव चव्हाण यांचे या विषयावर अत्यंत उत्कृष्ट भाषण झाले. त्यांनी 
लोकसभेत शुद्ध घटनात्मक अशी भूमिका घेतली. पं. द्वारकाप्रसाद मिश्र यांचा 
विधानसभेच्या व्यासपीठावर पराभव झाला नव्हता. काही बंडखोर बाहेर पडल्यामुळे 
त्यांचे सरकार पाठीशी बहुमत नसलेले दिसू लागले होते. श्री. चव्हाण यांनी सांगितले 
की, विधाससमेत पराभव झालेल्या मुख्यमंत्र्यानेदेखील विधानसभा बिसरजनाचा सल्ला 
दिला तर घटनात्मकदृष्ट्या राज्यपालास तो बंधनकारक आहे. यावर खूप गदारोळ 
झाला. राज्यपाल विधानसभा विसर्जनाची मुख्यमंत्र्यांची मागणी मान्य करणार आणि 
श्री. मिश्र यांचे कामचलाऊ सरकार असताना मध्य प्रदेशात मुदतपूर्व निवडणुका 
होणार असे बिरोधी पुढाऱ्यांना वाटू लागल्यामुळे ते काळजीत होते. श्री. चव्हाण 
यांनी त्या वेळी घेतलेल्या त्या भूमिकेत काहीही गैर नव्हते. लोकशाहीत लोकमताचा 
कौळ हीच अखेरची बाब असते. कोणत्याही कारणामुळे पक्षातील आमदारांनी 
मुख्यमंत्र्यांची साथ सोडली तर त्याविषयी जनतेचा .कौळ मागण्यास जाणाऱ्या मुख्य- 
मंत्र्यांना घटनात्मक. दृष्टीने नकार कसा देता येईल १ बिरोधी पुढाऱ्यांची काळजी 
निव्वळ त्यास तावडतोब सरकार बनविता येणार का एवढीच नव्हती. ज्या पक्षाचे 
सरकार असताना निवडणुका होतात त्याचा बराच फायदा त्या पक्षास मिळतो असा 
समज असल्यामुळेच ती होती. 

मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभा विसर्जनाचा सल्ला दिल्यास तो मान्य करावा लागेल अशी 
भूमिका गृहमंत्री चव्हाण यांनी सभागहात घेतली असली तरी कॉँग्रेसचे अध्यक्ष कामराज 
यांच्या सल्ल्याने प्रत्यक्षात मात्र विरोधी पक्षास सरकार बनविण्याची संधी देण्याचा 
बिचार ठरला होता. तोपर्यंत श्रीमती गांधी पंतप्रधान जरी असल्या तरी सरकारची धोरणे 
निव्वळ त्या म्हणतील त्याप्रमाणे ठरत नव्हती. है प्रकरण चाळू असताना एक दिवस मी 
चव्हाण यांच्याशी त्यांच्या बंगल्यावर बोळत बसलो होतो. तेवढ्यात एक फोन आला. 
तो केंद्रीय मंत्रीमंडळातील एक मत्री दिनेशसिंग यांचा होता. त्या काळी दिनेशसिंग 


कॉग्रेस जळाळी ७५ 


यांची श्रीमती गांधी यांच्याशी फार जवळीक आहे असे बोलले जात असे. फोनवरील 
चर्चेत मला जे कळले ते असे की, विधानसभा विसर्जनाचा पं. मिश्र यांचा सल्ला श्री. 
चव्हाण का मान्य करीत नाहीत असे दिनेशसिंग विचारत होते. तो मान्य करावा अशी 
पंतप्रधानांची इच्छा आहे याची ती अप्रत्यक्ष सूचनाच होती. त्या वेळी चव्हाण मला 
एवढेच म्हणाले, “ पाहा, अझा प्रकारे दडपणे येतात. ” श्री. चव्हाण यांचा सदर 
निर्णय कॉग्रेसचे अध्यक्ष कामराज यांच्या सल्ल्याने झाला असल्याने त्यांना तो बदलता 
येणेही शक्‍य नव्हते. माझा तरी समज असा आहे की, कामराज आणि श्रीमती इंदिरा 
गांधी यांचे बिनसावयाला येथूनच सुरुवात झाली असावी. Es 


पं. द्वारकाप्रसाद मिश्र यांच्याविषयी श्रीमती इंदिरा गांधींना विशेष आपुलकी का 
निर्माण झाली हे सांगणे अवघड आहे. सरदार पटेल यांच्या मृत्यूनंतर पं. नेहरू 
आएछ श्री. टंडन यांचा जो खटका उडाला त्या वेळी श्री. मिश्र हे पं. नेहरूंशी न 
पटल्यामुळे कॉग्रेसच्या बाहेर पडले आणि त्यांनी जनकाँग्रेस नावाने एक संघटना 
स्थापन केळी. या संघटनेमार्फत १९५२ मधील निवडणुकीही त्यांनी मर्यादित प्रमाणात 
लढविल्या. पण त्यांना यशा मुळीच मिळाले नाही. त्यांचा पूर्ण फज्जा उडाला. 
पं. नेहरूंचा स्वभाव आपल्या विरोधकास कधीही न विसरण्याचा होता. काँग्रेसमध्ये परत 
येण्याच्या पं. मिश्र यांच्या प्रयत्नास पं. नेहरूंनी बराच काळ दाद दिली नाही. श्रीमती 
इंदिरा गांधी यांच्या प्रयत्नानेच पं. मिश्र हे काँग्रेसमध्ये परत येऊ दाकळे. पण पं. मिश्र 
यांचे महत्त्व वाढले श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या कारकीदॉतच. १९६९ साली आणि 
नंतरही वराच काळ श्रीमती गांधी यांची सर्व राजकीय व्यूहरचना पं. द्वारकाप्रसाद 


मिश्र हेच करतात असा प्रवाद राजधानीत होता. त्यांना श्रीमती इंदिरा गांधी यांचे 
चाणक्य म्हटले जात असे. 


श्रीमती गांधी आणि कामराज यांचे बनत नसल्याच्या बातम्या हळूहळू अधिक 
पसरू लागल्या. अधूनमधून श्रीमती गांधींच्या तोंडचा कामराजांबद्दल'चा उल्लेख 
त्यांच्याविषयी फारसा आदर उरला नाही हे ददीवू लागला. श्री. कामराज दुपारी 
नियमित झोपत. ते झोपून आहेत असे हाताच्या इद्याऱ्याने ददीवून त्यांच्याविषयी 
तुच्छता ददीबिणारे भाव श्रीमती गांधी यांच्या व्यवहारात व्यक्त होऊ लागले. त्यातूनच 
कामराज हे बरीच वर्षे काँग्रेसचे अध्यक्ष असल्यामुळे आता काँग्रेसच्या अध्यक्षात 
वद व्हावा ही कल्पना जन्मास आली. श्री. कामराज हे नेहरू हयात असताना 
काँग्रेसचे अध्यक्ष झाले होते. पण संघटनेची रचना त्या वेळी तरी श्रीमती गांधी 
म्हणतील तो अध्यक्ष होऊ झाकेल अदी नव्हती. श्री. कामराज यांच्याच संमतीने 
अध्यक्ष निवडणे श्रीमती इंदिरा गांधी यांना भाग होते. यातूनच श्री. निजलिंगप्पा 
यांचे नाव पुढे आले. श्री. निजलिंगप्पा हे त्या वेळी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री होते. मुख्य- 
मंत्री म्हणून ते सुखात होते. कॉंग्रेसचे अध्यक्ष होण्याची त्यांना मुळीच इच्छा नव्ह' 








| ६ दिली दिनांक 


मुख्यमंत्री राहूनही त्यांनी काँग्रेसचे अध्यक्ष व्हावे अशी भूमिका श्रीमती गांधी यांची 
असल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या. श्री. कामराज यांचा निजछिंगप्पा यांच्या नावास 
बिरोध नव्हता. पण काँग्रेसच्या अध्यक्षाने आपला संपूर्ण वेळ संघटनेसाठी दिला पाहिजे 
अक्षी त्यांची भूमिका होती. कामराज यांची इच्छा असल्यास मुख्यमंत्रीपदाबरोबरच 
काँग्रेसचे अध्यक्षपद स्वीकारण्यास निजळलिंगप्पा हळूहळू तयार झाले होते. पण 


सोडण्यास 


मुख्यमंत्रीपद स मात्र ते तयार नव्हते. अखेर pp रात्री निजलिंगप्पा यांचा 
अक्षरशः राजकीय घेराव झाला आणि दुसर्‍या दिवशी ते १ Pe रेत होणार हे 
वृत्त प्रसिद्ध झाले: श्री. निजलिंगप्पा यांनी काही काळानंतर मुख्यमंत्रीपद सोडावे असे 


त्या वेळी ठरले होते. 


पण काँग्रेसचा अध्यक्ष बदलल्याने कामराज यांचे संघटनेवरील वर्चस्व कमी 
होईल ही श्रीमह्ली गांधींची इच्छा फलद्रूप झाली नाही. महत्त्वाचे बहुतेक सर्व निर्णय 
, निजलिंगप्पा कामराज यांच्या सल्ल्यानेच घेत असत. त्या काळात कॉग्रेसचे नेतृत्व 
सिंडिकेटच्या हाती आहे असे म्हटले जात असे. सिंडिकेटमध्ये कामराज, स. का. 
पाटील, संजीव रेडी, निजलिंगप्पा आणि बंगाळचे पुढारी अतुल्य घोष यांचा समावेश 
होता. वृत्तपत्रीय प्रचारानुसार सिंडिकेट हा शब्द प्रतिगामी वृत्तीचा द्योतक बनला. 
पण यातीळ कामराज यांची प्रतिमा अतिशय पुरोगामीपणाची होती. श्री. स. का. 
पाटील आणि अतुल्य घोष यांना प्रतिगामी म्हणता आले असते. श्री. निजलिंगप्पा 
यांची गणती पुरोगामी पुढाऱ्यात होत नसली तरी त्यांना कुणी प्रतिगामीही म्हणत 
नसे. श्री. संजीव रेडी यांच्याविषयी त्या वेळी कुणी फारसे काही म्हणतच नव्हते. त्या 
घेळी ते लोकसभेचे अध्यक्ष असल्यामुळे त्यांचा दैनिक राजकारणाशी फारसा संबंध 
नसे. श्री. चंद्रशेखर, मोहन धारिया, कृष्णकांत वगैरे मंडळींनी पुरोगामित्वाची आघाडी 
उघडली होती. कालबद्ध कार्यक्रमाची भाषा सुरू होऊन जहाळ पावले उचलल्या- 
शिवाय देशा पुढे जाऊ शकणार नाही हे मत जोरात मांडले जाऊ लागले होते. 
काँग्रेस पक्षात तट पडण्यास सुरुवात झाली होती: पंतप्रधान श्रीमती hd या उघड- 
पणे कुणाचीही वाजू घेताना दिसत नव्हत्या, पण त्यांचा कल पुरोगामित्वाकडे आहे 
असा सूर सतत ऐकू येई. 
काः वातावरणात १९६९ च्या सुरुवातीस हरियाणा राज्यातील दिल्लीस लागून 
असलेल्या फरीदाबाद येथे कांग्रेसचे वार्षिक अधिवेशन झाले. पुढील घटनांचे प्रतीक 
म्हणून की काय, फरीदाबाद अधिवेशनात काँग्रेसला खरीखुरी आग लागली. विषय- 
नियामक समितीची बैठक चाळू असताना विजेचे शॉटसर्किट होऊन मुख्य मंडपास आग 
ळागली. त्या वेळी मी तिथेच होतो. आगीचे स्वरूप सुरुवातीस अत्यंत मामुली होते. 
हजर असलेले पुढारी अगर कार्यकर्ते यांपैकी कुणीही प्रसंगावधान राखून लागलेली 
आग विझविण्याचा सुरुवातीस प्रयत्न केला असता तर ती फारशी पसरली नसती. 
पण देशाचे नेतृत्व करण्याचा दावा करणारे पुढारी त्या वेळी चपला सोडून पळत 


काँग्रेस जळाली ७७ 


उय्स्याचे हृद्य माझ्या आजही डोळ्यांपुढे आहे. माझ्यावर तरी अश्शी छाप आहे की, 
फरीदाबादला जे घडले त्यात काँग्रेसचा निब्बळ मंडपच जळला नाही, तर. तोपर्यंत 
असलेली काँग्रेसच त्यात जळून खाक झाली. नंतर या अगर त्या नेत्याच्या मागे 


जे उभे राहिले ते कॉग्रेसच्या नावाने पण काँग्रेसचा आत्मा नसलेले निर्जीव असे 
सांगाडे होते. 


1 


या अधिवेदानात श्री. मोरारजी देसाई आणि श्री. धारिया यांची बरीच चकमक 
झाली. पण हे अधिवेशन देशाच्या राजकीय इतिहासाला वळण देणारे ठरले ते अगदी 
निराळ्या कारणाने. अध्यक्ष या नात्याने तयार केलेल्या निजलिंगप्पा यांच्या भाषणात 
सरकारी उद्योगांच्या परिस्थितीविषयी थोडा टीकात्मक उल्लेख होता. सार्वजनिक 
क्षेत्रातील उद्योगांविषयी कसल्याही प्रकारचा टीकात्मक उल्लेख करणे त्या दिवसात 


#तिगामीपणाचे लक्षण समजले जात असे. टीका करणाऱ्यास खासगी भांडवलदारांचा 


दलालही म्हटले जाई. कदाचित्‌ म्हणूनच कॉग्रेस अध्यक्षांच्या सदर उद्गारांविरुद्ध 
अधिवेशनाच्या आवारातच सह्यांची मोहीम सुरू झाली. याची कुणकुण निजलिंगप्पा 
यांना लागताच ते आपल्या एका भाषणात भडकले. मला प्रतिगामी म्हणणाऱ्यांनी 
आपल्या पायाखाली काय जळते आहे याचा विचार करावा अदा अर्थाचे उद्गार 
त्यांनी काढले. सह्यांच्या सदर मोहिमेस चंद्रशेखर, मोहन धारिया वगैरेंचा तर उघड 
पाठिंबा दिसतं होता, पण पंतप्रधान श्रीमती गांधी यांचाही त्यास पाठिंबा आहे असे 
बोळले जात होते. माझ्या त्या वेळच्या माहितीप्रमाणे निजळिंगप्पा हे या मोहिमेबाबत 
भडकण्याचे कारणही हेच होते. श्री. निजळिंगप्पा हे राजकारणात काही नव्याने आले 
नव्हते. ते पुरोगामी आहेत अगर प्रतिगामी याची कल्पना अगोदरही होती. त्यांची 
प्रतिमा जर प्रतिगामीपणाची होती तर स्पष्ट पुरोगामी प्रतिमा असलेल्या व्यक्तीस 
बदलण्यासाठी, त्यांचा घेराव करून कॉँग्रेसचा अध्यक्ष बनविण्याची काय जरूर होती ? 


3 





| BE 


गिरी राष्ट्रपती कसे झाले 


कॉग्रेस संघटनेत श्री. कामराज आणि 
पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांचे बिनस- 
ण्यात सुरुवात झाल्यामुळे ज्या अंतःसंघर्घास 
सुरुवात झाली होती त्याचा भडका पेटण्यास 
नियतीनेही एक कारण पुरवले. त्या वेळी 
ाष्ट्रपतिपदावर असलेले श्री. झाकिर हुसेन 
यांचा मृत्यू झाला आणि त्या पदावर कुणाची 
निवड करावयाची या प्रश्नावरच पुढील सर्व 
रामायण घडले. पण ती चर्चा करण्यापूर्वी 
तोपर्यंत राष्ट्रपतींच्या निवर्डीबाबत घडलेल्या 
राजकारणाचाही थोडक्यात आढावा घेणे 
गैरवाजवी ठरणार नाही. 

भारताचे पहिले राष्ट्रपती बाबू राजेंद्रप्रसाद 
हे होते.मी सहा राष्ट्रपती बघितले. त्यात राजेंद्र- 
बाबू यांनाच मी आदी राष्ट्रपती म्हणू शकेन. 
पण त्यांना राष्ट्रपतिपदावर बसविण्याचे पं. 
जवाहरलाल नेहरू यांच्या मनात नव्हते. त्यांची 
इच्छा चक्रवर्ती राजगोपालाचारींना तो मान 
देण्याची होती. सरदार पटेल यांच्या मृत्यूनंतर 
सरकारप्रमाणेच काग्रेस संघटनेवरही नेहरूंचे 
वर्चस्व झाले होते. पण पक्ष जिवंत होता. 
काँग्रेस संघटनेत राजार्जीपेक्षा डॉ. राजेंद्रबाबूंना 
अधिक मान होता. त्यांची निवड पहिले 
राष्ट्रपती म्हणून झाली आणि डॉ. सर्वपल्ली 
राधाकृष्णन्‌ हे उपराष्ट्रपती झाले. डॉ. राजेंद्र- 
बाबू आणि पं. नेहरू यांचे मतभेद अनेक होते. 
पण ते कधीही बाहेर आले नाहीत. मतभेदांच्या 
विषयांवर त्यांचा बराच पत्रव्यवहारही झाला 





गिरी राष्ट्रपती कसे झालं ७५ 


होता. पण त्यातील दाब्दही बाहेर येत नसे. राजकीय जबाबदारी आणि वैयक्तिक जीबन 
यातील अंतर याबाबत राजेंद्रबाबू यांचे एक उदाहरण लक्षात ठेवण्यासारखे आहे. 

राजेद्रवाबूंची राष्ट्रपतिपदावर दुसऱ्यांदा निवड झाली होती. २६ जानेवारीचा 
प्रजासत्ताक दिवस. घटनेप्रमाणे राष्ट्रपती हा जळ, स्थळ आणि वायुसेनेचा सरसेनापती 
असतो. राष्ट्रप्रमुख आणि सरसेनापती या दोन्ही नात्यांनी या दिवशी लष्करी संचळनाची 
सलामी घेण्याची जवाबदारी त्याची असते. त्याप्रमाणे सलामी घेण्यास राजेंद्रवाबू 
राजपथावर हजर होते. २६ जानेवारीस संध्याकाळी राजधानीतील निरनिराळ्या वर्गातील 
लोकांना राष्ट्रपतींनी चहापानासाठी बोलावण्याची पद्धत आहे. सरकारी मान्यता असलेले 
पत्रकार म्हणून माझ्यासारख्या पत्रकारांनाही त्यात आमंत्रण असे. नेहमीप्रमाणे 
आम्ही चहापानाच्या कार्यक्रमासाठी राष्ट्रपतिभवनात गेलो. पण त्या वेळी यजमान 
म्हणून डॉ. राजेंद्रवाबूंच्या ऐबजी उपराष्ट्रपती डॉ. राधाकृष्णन्‌ आढळले. सकाळीच 
राजेद्रबाबूंना बघितले असल्यामुळे ते आता का नाहीत याची आम्ही साहजिकच 
चौकशी केळी. कळलेली हकीकत मन हेलावून टाकणारी होती. आधल्या रात्री दोन 
वाजता राजेंद्रबाबूंच्या मोड्या बहिणीचा मृत्यू झाला होता. राष्ट्रीय कार्यक्रमावर त्याचा 
कसलाही परिणाम होऊ नये यासाठी राजेंद्रबाबूँनी ती बातमी राष्ट्रपति-भवनाबाहेर 
पडू दिली नव्हती. आणि सकाळचा सरकारी समारंभ पुरा झाल्यानंतर संध्याकाळचा 
कार्यक्रम औपचारिक असल्यामुळे ते बहिणीच्या अंत्यविधीसाठी आपल्या काही 
मोजक्या कुटुंबियांसह निगमबोध घाटावर गेळे होते. या मोठ्या बहिणीनेच राजेद्रवाबूंचे 
पालनपोषण केळे असल्यामुळे तिच्यावर त्यांची आईसारखी माया होती. पण वैयक्तिक 
सुखदुःखे आणि राजकीय कर्तव्ये यातील अंतर कायम ठेवण्याची त्यांची ती वृत्ती 
होती. पत्नीची दाढ दुखत असल्यामुळे ठरलेला सरकारी कार्यक्रम रद्द करणारे 
राष्ट्रपतीदेखीळ पुढे झाले. त्यांचे नाव न घेतलेले बरे. 

१९५७ साली पुन्हा पं. नेहरूंच्या मनात राजेंद्रबाबू यांना राष्ट्रपती करावयाचे 
नव्हते. असे म्हणतात की, त्यांनी उपराष्ट्रपती राधाकृष्णन्‌ यांना राष्ट्रपतिपदाबद्दळ शब्द 
दिला होता. डॉ. राधाकृष्णन्‌ जुन्या पदावर राहाण्यास तयार नाहीत अझीही वदंता 
होती. पण संसदीय काँग्रेस पक्षातीळ बहुमत डॉ. राजेंद्रवाबूंनाच राष्ट्रपतिपदाबर कायम 
ठेवावे या विचाराचे होते. त्या काळी फारशी न आढळणारी सह्यांची मोहीमही झाली 
आणि अखेर पं. नेहरूंना माघार घ्यावी लागली. आणि दोघेही आपल्या जागांवर 


कायम राहिले. आतापर्यंतच्या इतिहासात सतत दोनदा राष्ट्रपती होणारे डॉ. राजेंद्रबाबू 
हे एकटेच आहेत. 


१९६२ च्या निवडणुकीनंतर डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन्‌ यांची राष्ट्रपती म्हणून 
निवड झाली. त्यांच्या कारकीर्दीत चीनशी आणि पाकिस्तानशी युद्धे झाली आणि 
नेहरू आणि लालबहादुर शास्त्री या दोन पंतप्रधानांचा मृत्यू होऊन श्रीमती इंदिरा 
गांधी पंतप्रधान झाल्या. सर्वपल्ली राधाकृष्णन्‌ यांची विद्वत्ता प्रचंड असली तरी 





नी ` दिल्ली दिनांक 


देशाच्या जनजीवनात आणि राजकारणात त्यांना विशेष स्थान नव्हते. ते पं. नेहरूंसुळेच 
उपराष्ट्रपती झाले आणि त्यांच्या पाठिंब्यानेच राष्ट्रपतिपदावर चढले. पण ते या 
ओझ्याखाली वाकळे होते असे मात्र मुळीच म्हणता येणार नाही. 
ते उपराष्ट्रपती असतानाची हकीकत. उपराष्ट्रपती या नात्याने राज्यसभेच्या अध्यक्ष- 
पदाची जबाबदारी त्यांच्यावर होती. त्या काळी राज्यसभेचा अध्यक्ष अगर लोकसभेचा 
सभापती प्रश्नोत्तरांच्या तासात सभाग्रहात निश्चित हजर असे. पंतप्रधान पं. नेहरू 
देखील तो तास कधीही चुकवीत नसत. प्रश्न असतील त्याप्रमाणे ते लोकसभा अगर 
राज्यसभा यांपैकी कुठल्या तरी एका सदनात असत. त्या दिवशी ते राज्यसभेत होते. 
नियोजनाचे खाते पं. नेहरूंच्याच हाती होते. आवडी येथे काँग्रेसचे अधिवेशन नुकतेच 
झाले होते. तिथे नियोजनविप्रयक काही साहित्य वाटले गेळे आणि पक्षासाठी सरकारी 
संपत्तीचा गैरवापर केला गेला असा आरोप विरोधी खासदाराने एका फेरप्रश्नात केला, 
पं. नेहरूंनी उत्तर दिले, “ आवडी. येथे देशातील बुद्धिवंत जमले होते. नियोजनावर 
देशातील बुद्धिमंतात चर्चा व्हावी असे सरकारचे धोरण असल्यामुळे ते साहित्य तेथे 
वाटले. ? अर्थात्‌ या उत्तराने विरोधी खासदारांचे समाधान होणे शक्य नव्हते. पण 
त्याबाबत कुणी काही बोलण्याच्या अगोदर डॉ. राधाकृष्णन्‌ पं. नेहरूंकडे बघून उद्गारले, 
“ बुद्धिमत्ता ही काँग्रेस पक्षाचीच मक्तेदारी नाही. ” यावर झालेला हंशा विरण्याच्या 
पूर्वीच डॉ. राधाकृष्णन्‌ यांनी दुसऱ्या प्रश्नास हात घातला आणि या विषयावर अधिक 
चर्चाच होऊ दिली नाही. विरोधी खासदारही नेहरूंची जिरली या समाधानात होते. 
श्री. राधाकृष्णन्‌ यांचे समाण्हाचे संचालन. अत्यंत मर्यादशीळ आणि सभाग्रहा*चा 
आब राखणारे असे. त्या मानाने लोकसमेत त्या काळी थोडा अधिक गोंधळ होत असे. 
तेथीळ सभापती श्री. अनंतरायनम्‌ आयंगार होते. दोन्ही सभाग््हातीळ हा फरक व्यक्त 
करण्याचा मी एकदा प्रयत्न केला. तो थोडा अंगाशीही आला. मी लिहिले होते; 
“ लोकसभेत होणारे कामकाज बघून मास्तर घेत असलेल्या शाळेतील वर्गाची आठवण 
होते. राज्यसभेतील कामकाज प्राध्यापकाच्या नियंत्रणाखाळी असलेल्या कॅलिजच्या 
वर्गाप्रमाणे वाटते. ” माझे हे लिखाण नबमारत टाइम्समध्ये प्रसिद्ध झाळे. त्याची 
नोंद घेतली जाईल अशी मला कल्पनाही नव्हती. पण सभापती श्री. अनंतरायनम्‌ 
आयंगार यांनी मळा बोलावणे पाठविले व विचारणा केली. लोकसभेची बदनामी कर- 
ण्याचा माझा हेतू नव्हता असे मी त्यांना सांगितले. पण ते म्हणाले, “ तसे असेलही. 
पण तुमच्या लिखाणातून राज्यसभेपेक्षा लोकसभेच्या कामकाजाचा दर्जा कमी आहे हे 
ब्यक्त होतेच. ” ही गोष्ट मीही नाकारू दकत नव्हतो. श्री. आयंगार पुढे म्हणाले, 
“ मी इकडे लक्षही दिले नसते, पण तुमच्याच प्रांतातील एका खासदाराने मला सदर 
वृत्ताचे भाषांतर पुरविल्यामुळे लक्ष देणे भाग पडले.” नाशिकचे खासदार श्री. गोबिंद- 
राव देशपांडे यांनी ते भाषांतर पुरविले होते असे नंतर कळले. ते माझ्यावर नाराज 
होण्याचे एक लहानसे कारणही होते. ते नेहमी आवाज चढवून बोळत असत. त्यांच्या 
एका भाषणास मी “ भीमदेवी ” ही उपमा दिली होती आणि त्यात फारसे काही नव्हते 











गिरी राष्ट्रपती कसे झाले ८१५ 


En लिहिले होते. पण या घटनेने माझा एक फायदाही झाला. श्री. आयंगार यांच्या 
बारंबार जाण्याची संघी मला मिळू लागली. ते इडली-बडा वगैरे देऊन खूप 


झादरतिथ्य करीत आणि जोडीला अनेक i 
EE र राजकीय विषयांवर चर्चा करून आपली मते 


र ह होण्यापूर्वी भारत-चीन कुरबुरीस सुरुवात झाली होती. पण 
ges राष्ट्रपती झाल्यानंतरच झाले. डॉ. राजेंद्रबाबू आणि नेहरू 
ह Ee ग विषयांबाबत होते, पण ते ाष्ट्रपतिपदावर असेपर्यंत त्यांचीं कुज- 
हि ए तही कधी वाच्यता s+ नाही. पण त्यांच्यानंतर राष्ट्रपतिभवनात 

खासदार असे सांगत की, पं. नेइरूंनी चीनचा प्रश्न ज्या पद्धतीने हाताळला 
ज्ञा डॉ. राधाकृष्णन्‌ हे अतिशय तिखट बोलतात. त्या वेळी फक्त नेहरूकन्या 
म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्याविषयीही त्यांचे मत चांगळे नाही 
हे अनेकांना माहीत होते. कदाचित्‌ यामुळेच ज्या वेळी त्यांचा पाच वर्षांचा अवधी 
ह Cs राष्ट्रपती करण्याचा विचार त्या वेळच्या पंतप्रधान श्रीमती गांधी 

लळा नाही. डॉ. ना फार भिंगांचा 

‘pd ल गर जाड भिंगांचा खास चष्मा 


hn याच्या कारकीदीत पहिले राष्ट्रपती डॉ. झाकिर हुसेन झाले. 
न्‌ राष्ट्रपती असताना ते उपराष्ट्रपती होते. ऋजु स्वभाव आणि शुद्ध 
बागणूक या दृष्टीने ते डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांचीच आठवण करून देत. डॉ. झाकिर 
ह जातीने मुसलमान असल्यामुळे निवडणुकीच्या वेळी त्यांच्याविषयी अपप्रचार 
अज र न विशेषतः भारत-पाक युद्धाच्या वेळी ते उपराष्ट्रपती असताही त्यांच्या- 
विशेषतः जनसंघ कार्यकत्यौच्या गोटातून, किंवदंती झाली. पण माझ्यावर 
FE ः त्यांच्या शुद्ध राष्ट्रीय वृत्तीची आहे. मला माहीत असलेल्या मुस्लिम 
पु Fr गत त्यांची तुलना फक्त श्री. रफी अहमद किदवई यांच्याशी मी करू शकतो 
हि तयाच क हित हेच अभिप्रेत असे. प्रजासत्ताकाच्या पहिल्या दशकाः 
ग्याचे लोण पसरू लागले होते. चीनशी कुरबूर सुरू झाल्यानंतर 
ह. एकात्मता परिषदेची पहिली बैठक विज्ञान भवनात भरली होती. 
श Rs यांनी त्या वेळी बिहारचे राज्यपाल या नात्याने बैठकीत भाग घेतला 
न पासी काढलेले उद्‌गार कधीच विसरता येणार नाहीत असे होते. 
ळा » “ भारतीय एकात्मतेस आम्ही आपल्या व्यवहारानेच तडा लावतो. निवड- 
णुकीत जातीजमातींचा बिचार करून उमेदवार ठरवितो. मौलाना अब्ुल कलाम 
आझाद यांच्यासारख्या ज्येष्ठ पुढाऱ्यासही मुसलमान अधिक असलेल्या गुडगावा 
( हरियाणा ) मतदारसंघातून उभे करावे लागते. यानेच जातीय वृत्तीचे पोषण होते. ?” 
ते ह म्हणाले, “ मुस्लिम वहुळ मतदारसंघातून निवडून येण्यापेक्षा मौलाना आझाद 





$ 


८२ दिल्ली दिनांक 


हिंदू बहुळ मतदारसंघातून उभे राहून निवडणुकीत पराभूत जरी झाले मु ह 
एकात्मता अधिक साधली गेली असती. ” श्री. झाकिर हुसेन यांचे हे बोळ निव 
तात्त्विक नव्हते. फाळणीनंतर उरलेल्या पूर्व पंजाबातून बहुसंख्य मुसलमान पाकिसतासात 
गेले. तेथील बहुतेक भाग हिंदू बहुसंख्य झाला होता. पण पंजाबमधील अंबाला 
विधानसभा मतदारसंघातून अब्दुल गफार नावाचे एक पनी मुस्लिम कार्यकर्ते स 
मते मिळवून निवडून येत. असे राष्ट्रीय एकात्मतेचे त स्वरूप. evs हुसेन 
बारले आणि देशाच्या एकात्मतेस तडा जाणाऱ्या अनेक गोष्टी घडत गेल्या हा योगा- 
योगच म्हटला पाहिजे. 


श्री. झाकिर हुसेन वारल्यानंतर साहजिकच प्रश्न निर्माण झाला : आता नवा राष्ट्रपती 
कोण ? त्या वेळी श्री. व्ही. व्ही. गिरी हे उपराष्ट्रपती होते. तोपर्यंतच्या परंपरेप्रमाणे उप- 
राष्ट्रपती हाच पुढे राष्ट्रपती होत असे. पण राज्यसभेचे अध्यक्ष ss नात्याने डी त. 
व्ही. गिरी यांच्या व्यवहाराबाबत बरीच कुजबूज दीत असे. वयोमानाप्रमा bs 
अनेक गोष्टींचे अवधानही राहात नसे. त्यामुळे काँग्रेस पक्षातर्फे ते राष्ट्रपतिपदाचे उमेद- 
बार ठरतील अझी फारशी आझा नव्हती. याशिवाय त्या काळी एक विचार आणखी 
बळावला होता. भारतीय घटनेतील सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रपतिपद उत्तर भारतातील डॉ. कअ 
बाबू यांनी भूषरविळे. दक्षिण भारतातील. डॉ. सर्वपछी राधाकृष्णन्‌ यांनाही ते भूषबि- 
ण्याचा मान मिळाला. भारतीय समाजाचा एक मोठा घटक मुस्लिम समाज र 
त्यातील डॉ. झाकिर हुसेन हेही राष्ट्रपती झाळे. राष्ट्रीय एकात्मतेच्या दृष्टीने आता 
मान भारतातील दलित समाजाच्या प्रतिनिधीला मिळायला हवा. हा विचार माझ्या- 
सारख्या पत्रकाराच्या मनात तर आलाच, पण यशवंतराव चव्हाण यांच्यासारख्या 
पुढाऱ्याच्या मनातही तो आळा, हे मला कळले होते. काही वृत्तपत्रात आता आः जगः 
जीवनराम है राष्ट्रपती होणार अशी बातमीही आली. माझ्या माहितीनुसार यहाबंतराव 
चव्हाण यांनी पंतप्रधान श्रीमती गांधी यांच्याकडे विषय काढला व 0 
यांचे नावही सुचविले. पण मंत्रीमंडळातील समतोल बिघडेल असे म्हणून श्रीम 
गांधी यांनी तो विचार त्या वेळी झटकून टाकला होता. त्या वेळी त्यांनी दुसरेही कुठले 
केले नव्हते. वी 
Ro मे महिन्यात समितीची बैठक होती. त्या प्रसंगी होणाऱ्या 
संसदीय बोर्डाच्या बैठकीत राष्ट्रपतिपदासाठी कॉँग्रेस पक्षाचा उमेदवार ठरावयाचा 
होता. काँग्रेसमधील तथाकथित पुरोगामी मंडळी आणि सिंडिकेटमधीळ ताण वाढत 
होता. बँकांवर सामाजिक नियंत्रण अगर त्यांचे राष्ट्रीयीकरण हा वादाचा मुख्य सुद्दा 
होता. काँग्रेसच्या बहुतेक सर्व अधिवेशनांना महाराष्ट्र टाइम्सतर्फे मी सामान्यतः 
जात असे. काही तरी कारणामुळे मी बंगलोरला गेलो नव्हतो. महाराष्ट्र नमत 
तर्फे काही चर्चेसाठी बोळाविळे असल्यामुळे असो अगर माझ्या काही खासगी डा न 
असो, मी त्या वेळी मुंबईत होतो. काँग्रेस संसदीय बोर्डाने राष्ट्रपतिपदाचा उमेदवार 





गिरी राष्ट्रपती कसे झाळे ८३ 


म्हणून त्या वेळी लोकसभेचे सभापती असलेले श्री. नीलम संजीव रेडी यांची निवड 
बहुमताने केली आणि श्रीमती गांधींनी सुचविलेले श्री. जगजीवनराम यांचे नाव मंजूर 
न झाल्यामुळे त्या खूप भडकल्या असल्याची बातमी मी मुंबईतच वाचली. यशवंतराव 
चव्हाणांनी साथ न दिल्यामुळे त्यांच्यावर त्या फार नाराज झाल्याचाही उल्लेख होता. 
माझ्या आठवणीनुसार काँग्रेस कार्यकारिणीत अगर संसदीय बोर्डाच्या त्रैठकींत कितीही 
मतभेद असले तरी मतदानाने निर्णय घेण्याचा प्रघात तोपर्यत तरी नव्हता. मतविभागणी 
होऊन निर्णय झाला असे निदान वृत्तपत्रात तरी थेत नसे. पंतप्रधानपदावर असलेल्या 
व्यक्तीच्या इच्छेविरुद्ध निर्णय होण्याचीदेखील ही एक अभूतपूर्व घटना होती. 
मी महाराष्ट्र टाइम्सच्या कचेरीत बसलो असतानाच फोन आला की, यदावंतराव 
चव्हाण बंगलोरहून परतले असून त्यांनी मराठी पत्रकारांना चर्चेसाठी बोलाविले आहे. 
महाराष्ट्र टाइम्सचे संपादकृ श्री. गोविंदराव तळवळकर यांच्याबरोबर मीदेखील 
मुंबईतील “ रिवेरा ? इमारतीतील त्यांच्या फ्लॅटवर गेलो. लोकसत्तेचे श्री. विद्याधर 
गोखळे तेथे होते आणि इतरही अनेक मराठी पत्रकार आले होते. श्री. चव्हाण 
अत्यंत प्रक्षुब्ध झालेले दिसले. पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी त्यांच्याविरुद्ध 
उठविलेला गहजब अनाठायी आहे हे पटविण्याचाच त्यांचा एकूण सूर होता. नंतर 
झालेल्या आरोप-परत्यारोपात श्री. चव्हाण यांनी श्री. जगजीवनराम यांना पाठिंबा 
देण्याचे श्रीमती गांधींना कबूल केले होते, पण नंतर आपले आश्वासन मोडले असेही 
म्हटले गेले. पण त्या वेळच्या श्री. चव्हाणांच्या स्पष्टीकरणात तसे काही आले नाही. 
मी याच्या अगर त्याच्या विरुद्ध नव्हतो, मत देण्याचा प्रसंग आला आणि मी 


काँग्रेसच्याच एका उमेदवाराच्या बाजूने मत दिले, यात माझे काय चुकले? अझी 
त्यांची भूमिका होती. 


याबाबत माझा एक समज असा आहे. अगदी सुरुवातीस श्री. जगजीवनराम 
यांचे नाव श्री. चव्हाण यांनी सुचबिल्याचा उल्लेख मी केला आहे. समतोल बिघडेल 
म्हणून श्रीमती गांधी यांनी त्या वेळी त्यास नकार दिला होता. पण सिंडिकेट- 
तर्फे पुढे आलेल्या श्री. संजीव रेडी यांच्या नाबाबाबत त्यांच्या मनात नंतर अनेक 
संशाय निर्माण झाल्यामुळे त्यांनी जगजीवनराम यांचे नाव जवळजवळ ऐन वेळी 
सुचविले. श्री. चव्हाण यांनीच ते नाव एकदा सुचविखे असल्यामुळे त्यांचा पाठिंबा 
मिळेलच अशी त्यांना खात्री होती. तो मिळाला नाही आणि त्यांचा सर्व डाव उलटला, 
यामुळे त्यांची श्री. चव्हाण यांच्यावर सर्वात अधिक नाराजी झाली. कदाचित्‌ 
श्री. जगजीवनराम यांचे नाव श्रीमती गांधींना पसंत नाही हे स्पष्ट झाल्यानंतर कामराज 
वगैरे मंडळींनी संजीव रेड़ींसाठी चव्हाणांकडून कबुली घेतली असावी. आणि ऐन वेळी 
श्रीमती गांधी यांनी जगजीवनराम यांचे नाव पुढे करताच त्यांना आपला दिलेला 
शब्द बदलणे शक्य झाले नसावे. श्री. संजीव रेड्डी यांचा लोकसभेचे सभापती या 
नात्याने व्यवहार उत्कृष्ट होता. त्यांचे कायद्याचे ज्ञान जरी मर्यादित होते तरी प्रसंग 





Es ४ दिल्ली दिनांक 


निभावून नेण्याची कला त्यांना चांगळी अवगत होती. याउलट त्याच काति 
प्रामुख्याने चव्हाण यांनी सुचबिल्यामुळे लोकसभेचे उपसभापती झालेले श्री. रघुनाथ 
राव खाडिलकर यांची स्थिती होती. ते सभापतींच्या खुर्चीवर बसले आणि गोंधळ 
झाला नाही असे होतच नसे. गोंधळ आणि खाडिलकर हे समीकरणात्मक शब्द 
झारे होते. माझ्या माहितीनुसार श्रीमती गांधी यांनी श्री. खाडिलकर यांचे नाब 
सुचबिल्याबहदळ चव्हाण यांना एकदोनदा टोमणेही दिले होते. संजीव रेडी यांच्या 
नावाला चव्हाण यांचा पाठिंबा मिळण्यास ही पार्श्वभूमीदेखींल कारण असू शकेल. 


पण या संदर्भात मला एक गोष्ट अजूनही उमगली नाही. श्री. संजीव रेड्डी यांच्या 
नावाची चर्चा काही दिवस अगोदरच सुरू झाली होती. ते नाव आपल्याला पसंत 
नाही हे श्रीमती गांधी यांनी चर्चेस सुरुवात होताच का स्पष्ट केले नाही! याबाबत 
पराभवानंतर संजीव रेडी यांनी एका जाहीर सभेत दिलेली माहिती अधिकच 
बुचकळ्यात टाकणारी आहे. ते म्हणाले, “ राष्ट्रपतिपदासाठी माझ्या नावाची चर्चा 
सुरू झाल्यानंतर मी एकदा स्वतः पंतप्रधान श्रीमती गांधी यांना भेटलो होतो. मी 
त्यांना सांगितले, राष्ट्रपतिपदासाठी माझे नाव घेतले जात आहे. माझी इच्छा नाही 
असे नाही. पण तुमच्या मर्जाविरुद्ध जाण्याची माझी मुळीच तयारी नाही. तुमच्या 
मनात दुसरे एखादे नाव असल्यास स्पष्ट सांगा. मी उभाही राहाणार नाही. संजीव 
रेड्डी यांनी जाहीर सभेत श्रीमती गांधी यांचे जे उद्‌गार सांगितले ते असे : “ माझ्या- 
समोर दुसरी कोणतीही व्यक्ती नाही. त्या पदासाठी तुमच्याशिवाय मळा दुसरा 
लायक उमेदवार आज तरी दिसत नाही. ” ज्या पद्धतीने संजीव रेडी त्या वेळी बोलले 
त्यावरून ते काही बनवाबनवी करीत आहेत असे वाटले नाही. हे जर खरे असेल तर 
मग संजीव रेड़रींबाबत श्रीमती गांधी यांचा विचार का बदलला ? 


बंगलोरला काँग्रेस संसदीय बोर्डाची जी बैठक झाली त्या वेळीं श्रीमती इंदिरा गांधी 
यांना राष्ट्रपतिपदावर संजीव रेड्डी नको होते आणि त्यांच्या इच्छेविरुद्ध ; बहुमताने तो 
निर्णय घेतल्यामुळे त्या नाराज झाल्या द्या उघड इतिहास आहे. पण त्यांनी त्याच वेळी 
विरोधी पक्षाचे उमेदवार श्री. वराह व्यंकट गिरी यांना पाठिंबा देण्याचे ठरविले होते 
असे वाटत नाही. निर्णयाबाबत संताप असूनही त्यांच्या मनात बराच काळ चलबिचल 
चाळू असावी. तसे नसते तर त्यांनी सुरुवातीस संजीव रेड्डी यांच्या नामांकनाचे दोन 
अर्ज स्वतःच्या सहीने दाखल केले नसते. या संदर्भात त्या वेळी ऐकू येणारी एक चर्चा 
अशीही होती की, संजीव रेड्डी निवडून आल्यानंतर श्रीमती इंदिरा गांधींना पंतप्रधान- 
पदावरून काढून टाकण्याची सिंडिकेटची योजना होती, म्हणूनच श्रीमती इंदिरा गांधी 
` यांनी “ मरता क्या न करता ” या भूमिकेतून संजीव रेड्डींची निवड होऊच द्यावयाची 
नाही असा विचार मनाशी ठरविला असावा. अशी खरोखरच काही योजना होती का 
याबाबत त्या वेळी आणि त्यानंतरही मळा जेवढी चौकशी करता आली त्यात विश्वास 


गिरी राष्ट्रपती कसे झाले ८५ 


ठेवण्यालायक कुठलाही पुरावा आढळला नाही. नंतरचे पुरावे थोडे उलळटच 
आहेत. त्याची चर्चा पुढे होईलच. याबाबत एक गोष्ट मात्र निश्चित म्हणता येईल. 
श्री. कामराज असोत अगर सिंडिकेटचे इतर पुढारी असोत, त्यांच्या पाठिंब्यामुळे 
श्रीमती गांधी पंतप्रधान झाल्या असल्यामुळे त्यांनी आपल्या नियंत्रणात वागावे अशी 
त्यांची इच्छा होती. श्री. मोरारजी देसाई त्यांच्या इच्छेनुसार वागणार नाहीत हे 
स्पष्ट असल्यामुळेच त्यांनी त्यांच्याविरुद्ध भूमिका घेतली होती. देशाच्या पंतप्रधानाने 
काही लोकांच्या इच्छेनुसार वागावे हा विचारच चुकीचा आहे. पण ज्यास आपण बर 
आणले त्याने आपल्या इच्छेनुसार वागावे अशी इच्छा बाळगणे हा सामान्य माण- 
साचा स्वभाव असतो. इतर पुढाऱ्यांच्या मानाने श्री. कामराज यांची प्रतिमा किती तरी 
चांगली राहिली. पण या मानवसुलभ भावनेपासून तेही मुक्त राहू शकले नाहीत. 
श्री. बराह व्यंकट गिरी यांना गुप्तपणे का होईना पाठिंबा देण्याचा निर्णय श्रीमती 
गांधी यांनी कधी घेतला याविषयीही निश्चित असे काही सांगणे अवघड आहे. काही 
पत्रकार मित्रांचा असा समज होता की, श्री. गिरी हे श्रीमती गांधी यांचा पाठिंबा 
निश्चित झाल्यानंतरच उपराष्ट्रपतिपदाचा राजीनामा देऊन निवडणुकीस उभे राहिले. 
या संदर्भात नामांकन अर्ज दाखल करण्यापूर्वी त्यांच्या लखनौ यात्रेचा उल्लेख केला 
जातो. पण मला हे तितकेसे बरोबर वाटत नाही. तसे काही असते तर त्या वेळचे 
समाजवादी पुढारी श्री. मधू लिमये यांनी श्री. गिरी यांचा अज दाखल केला नसता. 
श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्याशी मधू लिमये यांनी हातमिळवणी केली असेल असा 
संशय मळा कधीच आला नाही. श्री. मधू लिमये हे आपल्याला पुरोगामी म्हणवीत 
असल्यामुळे सिंडिकेटच्या उमेदवारास विरोध करावयाचा एवढीच त्यांची त्या वेळची 
भूमिका होती. काँग्रेसमधील पुरोगामी म्हणविणारी मंडळी आपल्या उमेदवाराला काही 
मदत करतील एवढीच त्या वेळी त्यांची अपेक्षा असावी. तुम्ही जर श्री. गिरी यांचा 
अर्ज भरला नसता तर देशाचे जे चित्र बदलले ते निश्चित बदलले नसते असे मी 
मधू लिमये यांना नंतर एकदा म्हटले असता ते म्हणाले, “ पंतप्रधान श्रीमती 
इंदिरा गांधी या आपल्या पक्षाच्या उमेदवाराचाच पराभव करण्यापर्यंत मजल 
मारतील याची मळा खरेच कल्पना नव्हती. ” पण काही लोकांचा असा समज आहे 
की, मधू लिमये यांना कदाचित्‌ पत्ता नसेल, पण श्रीमती गांधी यांच्या पाठिंब्याशिवाय 
श्री. गिरी हे उपराष्ट्रपतिपदाचा राजीनामा देऊन निवडणुकीस उभेच राहिले नसते. 
राष्ट्रपतींच्या अनुपस्थितीत उपराष्ट्रपतीने त्यांची जबाबदारी सांभाळावी अशी घटनेत 
तरतूद आहे. दोघेही नसल्यास सुप्रीम कोर्टाच्या मुख्य न्यायाधीशनो निवडणूक होईपर्यंत 
राष्ट्रपती म्हणून काम बघावे अशीही तरतूद आकस्मिक परिस्थितीसाठी घटनाकारांनी 
करून ठेवली आहे. या वेळी त्या तरतुदीचा वापर करावा लागला आणि सुप्रीम 


कोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश श्री. हिदायतुल्हा यांना राष्ट्रपती म्हणून काही काळ काम 
बघावे लागले. 








णि ६ दिली दिनांक 


ेट्डी यांची निवड होऊ द्यावयाची नाही यासाठी आटोकाट प्रयत्न करावयाचे हे 
पंतप्रधान श्रीमती गांधी यांच्या मनात केव्हा आले याविषयी दुमत असले तरीं नामां- 
कन अर्ज दाखल केल्यानंतर काही दिवसातच तो विचार त्यांच्या मनात बळावला 
होता हे उघड झाले. संसदेच्या सेंट्रल हॉलमधे चर्चेस सुरुवात झाली. “ श्री. संजीव 
रेड्डी यांच्या उमेदवारीस पंतप्रधान श्रीमती गांधी यांचा पाठिंबा नाही. ” श्री. गिरी 
यांचा प्रचार धुमधडाक्याने सुरू झाला होता. ते जुने श्रमिक' नेते असल्यामुळे त्यांना 
पुरोगाभित्वाचे प्रतीक म्हणून मांडण्यात येत होते. श्री. संजीव रेड्डी दे सिंडिकेटचे 
उमेदवार असल्यामुळे ते प्रतिगामी आहेत असेही मांडले जात होते. इतकेच नव्हे तर 
संजीव रेड्डी यांचे चारित्र्यहनन करणारे एक छापील पत्रकही वाटण्यात आले. या पत्रका- 
मुळे पुढे श्री. गिरी यांच्याविरुद्ध झालेला निवडणूक खटळादी गाजला. त्या पत्रकाशी 
आपला काही संबंध नव्हता अशी भूमिका श्री. गिरी यांनी घेतली आणि निकाल 
त्यांच्या वतीने लागला. पण या पत्रकाचे अस्तित्व होते हे सत्यही कोर्टापुढे आले. 
निवडणुकीच्या धामधुमीत या पत्रकाचा संबंध कॉंग्रेसच्या एका महिला खासदाराशी 
लावला जात होता. 
श्रीमती गांधी यांचा आपल्याच पक्षाच्या उमेदवाराला पाठिंबा आहे किंवा नाही 
याविषयी उलटसुलट वावड्या उडत असतानाच कॉन्शन्स ( आंतरिक जाणीव ) या 
इंग्रजी शब्दाचा खूप वापर झाला. तसा या शब्दाचा अर्थ राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीत 
काँग्रेसमधील आमदार-खासदारांनी आपल्याला योग्य वाटेल त्यास मत द्यावे एवढाच 
होता. पण प्रत्यक्षात संजीव रेड्डी यांच्या उमेदवारीबिरुद्ध उघडलेली ही मोहीमच 
होती. आम्ही आपल्या अंतरात्म्याच्या निर्देशाप्रमाणे मत देऊ अशा मजकुराच्या 
पत्रकावर आमदार-खासदारांच्या सह्या घेण्यास सुरुवात झाली. “पक्षात दुही वाढत 
असल्याचे दे स्पष्ट चिन्ह होते. पक्षनेत्या श्रीमती इंदिरा गांधी यांनीं याविरुद्ध भूमिका 
घ्यावी असा एक प्रयत्न करण्यात आला. पण श्रीमती गांधी यांनी त्यास स्पष्ट नकार 
दिला. “ अंतरात्म्याच्या आवाजाविरुद्ध आमदार-खासदारांनी मतदान करावे असे 
मी कसे सांगू १? ही भूमिका त्यांनी घेतली. या वेळेपर्यंत कोण कोणत्या बाजूस आहि हे 
बरेच स्पष्ट झारे होते. महाराष्ट्र वगळता बहुतेक राज्यातील कॉग्रेस या निवडणुकीच्या 
प्रश्नावर दुभंगली होती. ज्या राज्यातील मुख्यमंत्र्यांचा कल श्रीमती इंदिरा गांधी 
यांच्याकडे अधिक होता त्या राज्यातील आमदार-खासदारांची अधिक मते श्री. गिरी 
यांना मिळतीळै असे वाटू लागले होते, पण तोपर्यंत संघटनेची चौकट कायम होती. 
संघटनेने ठरविला तोच आपला उमेदवार अशी अनेक आमदार-सासदारांची भूमिका 
होती. संघटनेच्या शिस्तीविरुद्ध जाण्यास अनेकांचे मन तयार नव्हते. कदाचित्‌ यामुळेच 
आपला उमेदवार निवडून येईल असे सिंडिकेटच्या पुढाऱ्यांस आणि सिंडिकेटमध्ये 
नसलेल्या पण या प्रश्नावर सिंडिकेटच्या विचाराशी सहमत असलेल्या श्री. मोरारजी 
देसाई आणि यदावंतराव चव्हाण यांच्यासारख्या पुढाऱ्यांस वाटत असे. पत्रकार 
या नात्याने माझा तरी असा समज आदे की, वाजवीपेक्षा अधिक आत्मविश्वास हाच 


गिरी राष्ट्रपती कसे झाले ८७ 


त्या वेळी त्यांना नडला. श्री. शिरी यांनी तर प्रत्येक राज्याचा दौरा केलाच. 
श्री. गुजराल, श्री. चंद्रशेखर, मोहन धारिया, कृष्णकांत बगैरे मंडळी श्रीमती इंदिरा गांधी 
यांचे खास दूत म्हणून निरनिराळ्या राज्यात जात होते. पण कॉंग्रेस अध्यक्ष निजलिंगप्पा, 
श्री. कामराज, अतुल्य घोष, स. का. पाटील, यझाबंतराव चव्हाण ही मंडळी तर 
प्रचारासाठी दिल्लीतून फारशी हळळीच नाहीत. मुख्य नवरदेव संजीव रेड्डी हेदेखीळ 
बिजयश्रीची माळ आपल्या गळ्यात पडणार या दिमाखात होते. निवडणुकीच्या 
पूर्वी त्यांच्या आंध्र प्रदेशात त्यांना किती पाठिंबा मिळेल याची चौकशी केली असताना 
ते असे. म्हणाल्याचे मला आठवते की, “ जवळजवळ दभर टक्के ! ” पण निवडणुका 


झाल्यानंतर हे स्पष्ट झाले की, त्यांच्या प्रदेशातच त्यांच्या उमेदवारीस फार मोठा 
सुरुंग लागला होता ! 


श्री. संजीव रेड्डी हे कॉग्रेसचे उमेदवार असून त्यांना निवडून आणलेच पाहिजे 
अशी जिद्द बाळगणाऱ्या व्यक्ती माझ्या माहितीत त्या वेळीं दोनच होत्या. महाराष्ट्राचे 
मुख्यमंत्री श्री. वसंतराव नाईक आणि शेतकी राज्यमंत्री श्री. अण्णासाहेब दिदे. महा- 
राष्ट्रातील तरुण पुढारी मोहन धारिया हे चंद्रशेखर यांच्याबरोबर तरुण तुकोच्या 
यादीत असल्यामुळे श्री. गिरी यांना निवडून आणण्याच्या प्रयत्नात होते. श्री. रघुनाथ- 
राव खाडिलकर, ज्यांना चेष्टेने लोक नाना फडणवीस म्हणत, यांचाही श्रीमती गांधी 
यांच्या भूमिकेस पाठिंबा आहे हे उघड होते. या दोघांनीही महाराष्ट्रातील आमदार 
आणि खासदारांना फोडण्याचा प्रयत्न केला. पण श्री. नाईक यांचे क्त्व है की, 
श्री. संजीव रेड्डी यांच्या वतीने महाराष्ट्रातील काँग्रेस आमदारांचे जवळजवळ १०० 
टक्के मतदान झाले. श्री. अण्णासाहेब शिंदे हेही दिल्लीत कंबर बांधून उमे होते. 
बहुधा त्यामुळेच फक्त पाच खासदार वगळता महाराष्ट्रातील कुणाचेही मत श्री. गिरी 
यांच्या पारड्यात पडले नाही असे त्या वेळी खात्रीने म्हटले गेले. श्री. खाडिलकर 
आणि मोहन धारिया यांच्याव्यतिरिक्त विदर्भातील देवराव पाटील, तुळशीदास 
जाधव आणि त्या काळी राज्यमत्री असलेले आनंदराव चव्हाण यांची मते संजीव रेडी 
यांच्या विरूद्ध गेली. च . 

यांपैकी देवराव पाटील यांचे कारण अगदी निराळे होते. त्यांचे आणि श्री. वसंतराव 
नाईक EE त्या काळात पटत नसे. देवराव पाटील हे साधे शेतकरी होते. राजकीय 
विचारां प्रगल्भता ही मला त्यांच्यात कधीच आढळली नाही. वसंतराव नाईक हे संजीव 
रेड्डी यांच्या बाजूस, म्हणून ते त्यांच्या विरुद्ध गेले. श्री. तुळशीदास जाधव हे मूळचे 


_ मोरारजी देसाई यांच्या गटातील. पढे ते शेतकरी कामगार पक्षात गेले. कॉंग्रेसमध्ये 


परत आल्यानंतरही महाराष्ट्राच्या राजकारणात यशवंतराव चव्हाण यांचे आणि त्यांचे 
जमेना. माझी फार कुचंबणा होत आहे असे ते आम्हाला वारंवार म्हणत. राष्ट्रपती 
निवडणुकीच्या निमित्ताने त्यांना यशवंतराव चव्हाण यांच्याविरुद्ध एक भूमिका घेण्याची 
संघी मिळाली आणि त्यांनी ती जिद्दीने घेतली. श्री. तुळशीदास जाधव यांच्या 





|) < दिल्ली दिनांक 


राजकीय भूमिकेचे मळा समर्थन करता येणार नाही, पण त्यांचे आत-बाहेर असे काही 
नव्हते, त्यांची भूमिका अगदी स्पष्ट होती. ७23) 
याउलट आनंदराव चव्हाण यांचीं परिस्थिती होती. यशवंतराव चव्हाण यांनीच 
त्यांना शेतकरीं कामगार पक्ष दुबळा करण्याच्या हेतूने का असेना, कॉंग्रेसमध्ये आणले 
आणि पं. नेहरूंच्या कारकीं्दोंत उपमंत्रीपदही देवविळे. पण त्यांना यशवंतराबांबिष्यी 
कधींच जवळीक वाटली नाहीं. खासगीत ते त्यांच्या विरुद्ध भरपूर बोळत. पण यशवंतराव 
चव्हाण यांचीं त्या.काळची लोकप्रियता आणि बुद्धिमत्ता यामुळे यांच्याविरुद्ध कुठलीही 
स्पष्ट भूमिका घेण्याचे धाडस त्यांच्यात नव्हते. “ कॉन्शान्स ” प्रमाणे मत देण्याची 
मोहीम चालू असताना एक दिवस श्रीं. अण्णासाहेब मला म्हणाले, १६ इंदूरकर; 
कॉन्शन्सच्या पत्रकावर तुळशींदास जाधव आणि आनंदराव चव्हाण यांनीं सही केलीं 
असल्याचे ऐकिवात आहे. तुम्ही चौकशी तर करा. ” मलादेखील खरीं परिस्थिती 
जाणून घेण्याची उत्सुकता होती. १५ ऑगस्टच्या निमित्ताने रा्ट्रपति-भबनात ऱ्चहा- 
पानाच्या कार्यक्रमाच्या वेळीं मला ती संधी मिळालीं. मीं अगोदर तुळशींदास जाधव 
यांना निराळे गाठून विचारले. ते लगेच म्हणाले, “ हो. मीं सही केलीं आहे आणि 
मागर्‍चापुढचा सर्व विचार करून तीं केलीं आहे. याचे जे परिणाम होतील त्यांनां तोंड 
देण्याची माझी तयारीं आहे. ” श्रीं. आनंदरावांनाहीं तसेच निराळे गाठले आणि तुमची 
सद्दी असल्याचे ऐकतो. वस्तुस्थिती काय १” असे विचारले. यावर आनंदराव म्हणाले, 
“ हे पाहा इंदूरकर, मला श्रीं. त्रिगुण सेन म्हणाळे, पाण्यात क राहून मगरीशी वेर 
करण्यात काय अर्थ आहे? म्हणून मीं सही केलीं. पण माझी सही अंतरात्म्याच्या 
निर्देशाप्रमाणे मत देण्यासाठी आहे. मी श्रीं. गिरींना मत देण्याचे वचन दिलेले नाही. 
मीं अजूनही संजीव रेड्डी यांना मत देऊ शकतो.” त्या काळी श्रीं. त्रिगुण सेन हे पेट्रोलिअम 
खात्याचे मंत्री होते आणि आनंदराव हे त्याच खात्याचे राज्यमंत्री होते. 
याचा काय अर्श काढावयाचा तो मी काढला. या घटनेचा उल्लेख पुढे श्री. गिरी 
यांच्या विजयानंतरही मला एकदा जाहीरपणे करावा लागला. पुण्यातील काही पत्र- 
कारांपुढेच आनंदराव चव्हाणांचे उद्गार ता टाइम्समध्ये छापून आले 
होते. “ त्या काळात मोठ्या धाडसाने आम्हाला श्री. गिरी यांना पाठिंबा देण्याचा 
निर्णय घ्यावा लागला. मी आपल्या पत्नीपुढे विषय मांडला होता आणि असेही 
म्हटले की, श्री. मिरी यांना पाठिंबा दिल्यामुळे मला कदाचित्‌ मंत्रीपदहदी सोडावे 
लागेळ. पण पत्नी म्हणाली, सर्वस्व गेले तरी हरकत नाही, पण आपण श्रीमती 
इंदिरा गांधी यांच्याच पाठीशी उभे राहिले पाहिजे. ” दे वृत्त छापून आठे त्या वेळी 
राष्ट्रपति-मवनात आनंदराव चव्हाण माझ्याशी जे बोलले होते त्याची आठवण 
ताजी होती. मी आनंदराव माझ्याशी काय बोलले याचे प्रश्नोत्तर स्वरूपात वृत्त तयार 
करून महाराष्ट्र टाइम्सकडे पाठविले. आनंदराव चव्हाण यांचा वीरश्रीचा आव 
किती फुसका होता दे दरीविणारे वृत्त पाठविणे कितपत योग्य होते हा प्रश्न मळा नंतर 
बरेच दिवस सतावीत होता. पण मला आनंदराव चव्हाण यांच्या भ॑पकपणाची 


गिरी राष्ट्रपती कसे झाळे ८९ 


चीड आली होती. त्या भरात मी ते वृत्त पाठविले. श्री. आनंदराव चव्हाण कऱ्हाडे. 
पण कऱ्हाडच्या लोकांचा आनंदरावांपेक्षा माझ्या शब्दावर अधिक विश्वास होता. 
ज्या दिवशी मी लिहिलेले वृत्त प्रसिद्ध झाले त्याच्या दुसऱ्या दिवशी कऱ्हाडबाहेर 
आनंदराव चव्हाण यांचा मंत्री या नात्याने एक कार्यक्रम होता. श्री. आनंदराव 
यांच्याविरुद्ध वातावरण तापले होते. त्यामुळे त्यांच्या खात्यातील अधिकाऱ्यांच्या 
सल्ल्याप्रमाणे तो कार्यक्रम त्यांना तहकूब करावा लागला. अर्थात्‌ हे मला मी नंतर 
कऱ्हाडला गेलो असताना सांगण्यात आले होते. 


ज्या दिवशी संजीव रेड्डी आणि गिरी यांना मिळालेल्या मतांची मोजणी होऊन 
निकाल जाहीर झाला त्या वेळी मी संसद भवनात होतो. संसद भवनाच्या एका हॉलमध्ये 
मोजणी दोत होती आणि त्याचे परिणाम तासातासामे संसदेच्या सेंटूल हॉलमध्ये कळत 
होते. निकाल काय लागतो याविषयीची उत्सुकता शिगेला पोहोचली होती. अखेर 
संध्याकाळी साडेसहा-सातच्या सुमारास अखेरचा निकाळ आळा आणि श्री. बराह 
व्यंकट गिरी हे राष्ट्रपती झाल्याचे जाहीर करण्यात आले. साहजिकच सिंडिकेटवाल्यांचे 
चेहरे पडले आणि इंडिकेटवाल्यांचे उजळले. सिंडिकेटच्या विरुद्ध असलेल्या बहुतेक 
सर्वोना “ इंडिकेट ” या नावाने ओळखण्यास सुरुवात झाली होती. दुसऱ्या दिवशीच्या 
वृत्तपत्रात श्री. गिरी यांच्या, पत्नी श्रीमती सरस्वती गिरी यांनी विजयाची बातमी 
ऐकताच श्रीमती इंदिरा गांधी यांना आनंदाने कडकडून मिठी मारल्याची बातमी 
छापून आली. त्या आनंदात श्रीमती गांधी याही सहभागी झाल्या होत्या. या घटनेने 
श्रीमती गांधी यांचा बिरोधी उमेदवार निवडून आणण्यात हात होता किंवा नाही 
याविषयी असला-नसला संशयही दूर झाला. पक्षाच्या उमेदवारास निवडून आणण्या- 
साठी विरोधी पक्षाची मते मिळविण्याचा, ती फोडण्याचा प्रयत्न यापूवींही अनेकदा 
झाला होता. या निवडणुकीतही भारतीय जनसंघाची दुसऱ्या क्रमांकाची मते संजीव 
रेड्डी यांना मिळाली होती. पण पक्षातच फूट पाडून आपल्या पक्षाच्या उमेदवाराचा 
पाडाव करण्याचा हा इतिहास भारतीय राजकारणात अगदी नवीन होता. काँग्रेसचे 
अध्यक्ष निजलिंगप्पा यांनी भारतीय जनसंघाच्या दोन पुढाऱ्यांशी बोळणे केले असा 
आरोप होता. ते पुढारी कोणते हे मात्र कधीच स्पष्ट झाले नाही. श्री. निजलिंगप्पा 
आरोपाचा इन्कार करीत होते. पण ते बोलणे झाले असले तरी पक्षाचा उमेदवार 
निवडून आणण्यासाठी होते. पण असा आरोप करणाऱ्यांनी प्रत्यक्षात मात्र आपल्या 
पक्षाचा उमेदवार पाडण्यासाठी कम्युनिस्टांसारख्या विरोधी. पक्षाशी हातमिळवणी 
केली होती. या वस्तुस्थितीचा उल्लेख मात्र त्या काळी फारसा झाला नाही. श्री. गिरी 
विजयी झाळे आणि देशातील राजकारणाच्या दुसऱ्या पर्वास सुरुवात झाली. 


3 





+ °, 


काँग्रेसची फाळणी 


पंतप्रधान श्रीमती गांधी यांचा हा व्यवहार 
पक्षाची शिस्त सोडणारा होता याविषयी 
आजही फारसा मढुभेद होणारच नाही. त्या 
काळीही त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई 
करावी अझा चर्चेस लगेच सुरुवात झाली. श्री. 
मोरारजी देसाई ताबडतोब कारवाई करावी या 
मताचे होते. प्रारंमिक थोड्याशा संकोचानंतर 
काँग्रेसचे श्री. निजलिंगप्पा देही त्याच निष्कर्षा- 
प्रत आले. पण श्री. कामराज, श्री. अतुल्य 
घोष, श्री. स. का; पाटील वगैरे सिंडिकेटच्या 
पुढाऱ्यांना तसा धीर होत नव्हता. लांबलचक 
चर्चेचे सत्र सुरू झाले. यात सिंडिकेटच्या 
पुढाऱ्यांचा मानसिक दुबळेपणा व्यक्त झाला 
असा निष्कर्ष काही लेखकांनी काढला आहे. 
मळा मात्र निराळेच वाटते. ही मंडळी कशीही 
असली तरी काँग्रेस संघटनेतच वाढली होती. 
त्या संघटनेविघयी त्यांच्या मनात एक प्रकारची 
आपुलकी. होती. पंतप्रधानांसारख्या व्यक्तीवर 
शिस्तभंगाची कारवाई केल्यास पक्ष मोडेल ही 
भीती त्यांच्या मनात होती. अशाच प्रकारची 
भावना पूर्वी सरदार पटेल व श्री: टंडन यांच्या- 
तही ब्यक्त झाली होती. पण अखेर शिस्त- 
भंगाची कारवाई झाली आणि पक्षाचेद्दी तुकडे 
झाले. काहींचा समज असा आहे की, अगदी 
सुरुवातीसच जर शिस्तभंगाची कारवाई झाली 
असती तर देशाचे चित्र कदाचित्‌ निराळेच 
राहिले असते. काँग्रेस नेतृत्वाच्या ढिलेपणासुळे 
श्रीमती गांधी यांना जी शक्ती मिळत गेली ती 





काँग्रेसची फाळणी ९१ 


मिळाली नसती. या विचाराच्या समर्थनासाठी एक उदाहरण दिले जाते. एखाद्या 
हृमारतीस आग लागली की, आगीत सापडलेल्या वस्तू बचाबण्याचा प्रयत्न करण्या- 
पैक्षा आग अधिक न पसरू देणे याकडे ताबडतोब लक्ष पुरविणे आवश्यक असते. 
ह्यासाठी आगीत सापडलेल्या भागाचा शेष भागाशी संबंध तोडून टाकला जातो. पण 
सामान्य माणसाची प्रव्रत्ती आगीत सापडलेल्या आपल्या मौल्यवान वस्तू वाचविण्या- 
कडे असते. परिणामी वस्तू वाचतच नाहीत आणि आग अधिकच पसरते. काँग्रेस 
संघटना वाचवण्याच्या मोहात श्री. कामराज आणि मंडळी अशीच सामान्य माणसा- 
प्रमाणे .वागळी असे म्हणावे लागते. 


याउलट श्रीमती इंदिरा गांधी यांची चागणूक होती. त्या काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते 
पं. जवाहरलाल नेहरू यांच्या कन्या असल्या आणि पं. नेहरू यांच्या इच्छेसुळेच 
त्यांनी काँग्रेसचे अध्यक्षपदही भूषबिले असळे$तरी संघटनेच्या कार्यकर्त्या या स्वरूपात 
त्यांची कधीच वाढ झाली नव्हती. श्री. कामराज यांच्यासारख्यांच्या मनात संघरने- 
बिषयी जी आत्मीयता होती ती त्यांच्या मनास कधी शिवलीही नाही. काँग्रेसचे ज्येष्ठ 
पुढारी शिस्तभंगाच्या कारवाईची चर्चाच करीत राहिले आणि श्रीमती गांधी यांनी 
धाडसाने एकामागून एक पावले उचलण्यास सुरुवात केली. संघटनेवर त्याचा काय 
परिणाम होईल याचा त्यांनी बिचारही केला नाही. 


बँकांचे राष्ट्रीयीकरण की त्यांचे सामाजिक नियंत्रण हा त्या काळी चर्चेचा विषय 
होता. त्यांचे राष्ट्रीयीकरण झालेच पाहिजे अशी पुरोगामी आघाडीची मागणी होती. 
सामाजिक नियंत्रणाचा प्रयोग अगोदर करून बघावा, त्याचे अभीष्ट न साधल्यास 
राष्ट्रीयीकरण करावे, अशी अर्थमंत्री श्री. मोरारजी देसाई यांची भूमिका होती. पंत- 
प्रधान श्रीमती गांधी यांची या बाबतीत नेमकी भूमिका काय हे तोपर्यत कधीच स्पष्ट 
झाले नव्हते. पण श्री. गिरी राष्ट्रपती झाल्यानंतर एक दिबस अचानक बातमी आली - 
पंतप्रधान श्रीमती गांधी यांच्या सल्ल्यानुसार मोरारजी देसाई यांचे अर्थखाते काढून 
घेण्यात आले असून १४ बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आरे आहे. ही बातमी 
वाऱ्यासारखी पसरली. लगेच दुसरी बातमी आली - मोरारजी देसाई यांनी उपपंतप्रधान- 
पदाचा राजीनामा दिळा आहे. संजीव रेड्डी यांना पाठिंबा देण्यात मंत्रीमंडळातील 
मोरारजी देसाईँइतकाच किंवा त्यांच्यापेक्षा थोडा अधिकच यशवंतराव चव्हाण यांचा 
वाटा होता. म्हणून यशबंतराब चव्हाण हेही राजीनामा देणार अक्षीही बातमी राज- 
घानीत पसरली. आम्ही राजधानीतील पत्रकार इकडून तिकडे आणि तिकडून इकडे 
बातम्यांचा मागोवा घेत सारखे धावत होतो. श्री. निजलिंगप्पा यांच्या जनपथावरील 
बंगल्यावर श्री. मोरारजी देसाई, यदावंतराव चव्हाण वगेरे मंडळी चर्चेसाठी आली 
होती. ती परत जात असताना आमच्यापैकी एका पत्रकाराने चव्हाण यांना सरळ 
प्रश्न केला, “ तुम्ही राजीनामा देणार आहात का १ ” यावर श्री. चव्हाण यांनी ज्या 


Vs दिनांक 


ठसक्यात उत्तर दिखे तो माझ्या नेहमीच लक्षात राहिला. ते म्हणाले होते, “ निश्चितः 
| /? 
डर र चव्हाण हे राजीनामा देणार ही बातमी कशी पसरली है gr 
सांगता येणार नाही. पण बंगलोरपासून चव्हाण यांनी जी भूमिका घेतली ती ती ह 
गांधी यांनी घेतलेल्या भूमिकेच्या विरुद्ध होती. काही गोटातून तर असेही न: 
की, श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या जागी त्यांना पंतप्रधान करण्याचे आश्वासन ह 
केटने दिले होते, म्हणूनच त्यांनी संजीव रेड्डी यांच्या बाजूची fe भू es 
घेतली. पण या प्रवादावर माझा विश्वास नाही. धाडसी भूमिका घेणे हे श्री. क 
यांच्या स्वभावातच नाही. याचा अर्थ असा मात्र नव्हे की, त्यांना पा टे 
होते. फारसा धोका न पत्करता ते चाळून आले असते तर त्यांना हवे होते. म्ह आ 
त्यांनी संजीव रेड्डी यांच्या वतीने बंगलोरला मतदान केल्यानैतर ह 
चारदोन बैठकी घेण्यापळीकडे राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीत महत्त्वाची जी व क 
नाही. कदाचित्‌ याच कारणाने मोरारजी देसाई यांचा राजीनामा र र न: 
झाला हे दिसत आणि पटत असतानाही त्यासाठी स्वतःचे मंत्रीपद सोडण्याच 
पत्करण्याचे धाडस त्यांना झाळे नाही. 


९२ 


श्री. चव्हाण यांच्या स्वभावातील ही.गोम श्रीमती इंदिरा गांधी क as: 
होती. त्या काळात महाराष्ट्रातील अनेक पुढारी श्रीमती गांधी यांना hs य कर 
असत. श्री. वसंतदादा पाटील हेही अनेकदा आले. पुढील हकीकत ब 
गांधींना भेटून आल्यानंतर त्यांनीच मला सांगितली होती. बोलताना ne 
या यशवंतराव चव्हाण यांच्या विरुद्ध खूप बोळत. श्री. पाटील यांनी kh वे क 
“ तुमचा राग तर यशवंतराव चव्हाण यांच्यावर अधिक दिसतो, Fe कार re 
मोरारजी देसाई यांच्यावर केली, हे कसे काय? कू यावर श्रीमती गांधी base: 
मोरारजी यांचे फक्त अर्थखाते काढले होते. त्यांच्या उपपंतप्रथानपदास धक्का कय 
नव्हता. पण ते स्वाभिमानी आहेत. अर्थखाते काढून घेतल्यानंतर ह pe 
राहाणार नाहीत याची मला खात्री होती. पण श्री चव्हाण यांचे खा ह 
काहीच फरक झाला नसता. ते तसेच चिकटून राहिले असते. क 
विषयी आता काही केले नाही. ” पुढे झालेही तसेच. पण ती चर्चा नंतर होईल. 


राजीनामा न देण्याचे जाहीर केल्यानंतर यदाबंतराव चव्हाण है al: 
बगैरेंच्या बरोबर नाहीत हे स्पष्ट झाले होते. पण ते श्रीमती इंदिरा गांधी व ल 
नव्हते. त्यांच्या त्या वेळच्या भूमिकेची हेटाळणी करण्यासाठी ते कुंपणावर oi 
असे अनेकांनी लिहिले आणि ते कुंपणावर बसून असल्याची व्यंगचित्रेही छापून ज्र 
मळा मात्र त्यांची त्या वेळची भूमिका बौद्धिकदृष्ट्या पसंत होती. मो मडळ क 
असल्यामुळे श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या स्वभावाची आणि अनेक गुणां 


काँग्रेसची फाळणी ९३ 


























माहिती होती व राजकारणातील त्यांची पावलेही बरीच जवळून 
असल्यामुळे त्यांच्याविषयी मळा आदराची भावना नव्हती. पण त्याचप्रमाणे 
ध्ये असलेल्या लोकांच्याविषयीही मला मुळीच आपुलकी नव्हती. हा वर्ग 
स्थानी आहे, त्यांना देशाच्या भल्याबुऱ्याचे फारसे सोयरसुतक नाही, अशी छाप 

मनावर होती. अर्थात त्याला मोरारजी देसाई हे अपवाद होते. ते या वेळी 
सिंडिकेटबरोबर असले तरी ते त्यांच्यात नव्हते. सिंडिकेटनेच त्यांना पंतप्रधान 
दिले नव्हते. सिंडिकेटमधील कामराज आणि त्यानंतर निजळिंगप्पा यांच्याविषयी 
“मनात थोडाफार आदरभाव होता. पण एकूण सिंडिकेटविषयी मात्र तिरस्कारा- 
भावना होती. त्यामुळे चव्हाण यांची भूमिका मला योग्य वाटत होती. ते 
र आहेत अश त्यांची हेटाळूणी मी कधीच केली नाही. 


ल्या वेळी काँग्रेसमध्ये तीन गट पडले होते. पक्षाचाच उमेदवार पाडण्यात यशस्वी 
ग श्रीमती गांधी यांचा गट, यासाठी त्यांच्याबिरुद्ध कारवाई केली पाहिजे असे 
1 संघटनवादी गट, आणि यापैकी कुठल्याही बाजूस नसलेला चव्हाण यांचा 
* श्री. यशवंतराव चव्हाण हे त्या वेळी अखिल भारतीय पुढारी जरी झाले असले 
त्यांची मुळे महाराष्ट्रातच होती. १९६५ च्या भारत-पाक युद्धात भारताचा विजय 
झाल्यानंतर त्या वेळचे संरक्षणमंत्री म्हणून त्यांच्या उत्तर प्रदेशातही लाख-लाख दोन- 
न लाखांच्या सभा झालेल्या मी बघितल्या आहेत. पण त्या वेळी त्यांची जी अखिल 
भारतीय प्रतिमा तयार झाली ती नंतर टिकली नाही. महाराष्ट्राबाहेरील त्यांच्या अनेक 
शहकाऱ्यांची त्यांच्याविषयीची तक्रार हीच होती की, महाराष्ट्राबाहेर ते काही बघतच 
नाहीत. महिन्यातून एक-दोनदा तरी कऱ्हाडला जातातच. देशाच्या आणि काँग्रेसच्या 
जीबनात होत असलेल्या या प्रबळ मंथनात आपली भूमिका कार्यकत्यौना किती रुचली 
आहे हे बघणे राजकीय पुढारी या नात्याने त्यांना आव्यक होते. आपली निश्चित 
भूमिका काय हे सांगण्याचीही जरूर होती. यातूनच मुंबईस कॉग्रेस कार्यकल्यीचे एक 
शिबिर घेण्याची कल्पना निघाली. मुंबईच्या पाटकर हॉलमध्ये सप्टेंबर महिन्यात हे 
शिबिर घेण्यात आले. श्री. चव्हाण हे त्या वेळी ग्रहमंत्री होते आणि त्यांना बायुदलाचे 
ब्रिमान वापरण्याची सवळत होती. मी त्यांच्याबरोबरच मुंबईचे शिबिर बघण्यासाठी 
गेलो. त्या विमानात मंतर्यासाठी एक लहानशी निराळी खोली असे. श्रीमती गांधी 
यांच्याविषयी चव्हाण यांच्या मनात त्या वेळी कसल्या प्रकारचे विचार होते हे दद्ीबिण्या- 
साठीच पुढील घटना लिहीत आहे. 
श्रीमती गांधी यांच्याविषयी मला फारसा आदर नाही हे चव्हाण यांना माहीत 
हते. या विषयावर त्यांच्याशी माझे अनेकदा बोलणेही झाले होते. विमान मुंबईकडे जात 
असताना श्री. चव्हाण यांनी मला त्यांच्या स्रोलीत बोळावळे आणि काही चर्चा 
निघाली. श्रीमती इंदिरा गांधी यांची पावले देशाच्या दृष्टीने फार विघातक आहेत हे 
मी आपले मत त्यांना स्पष्ट सांगितळे. त्या वेळी चव्हाण यांच्या तोंडून निघालेले एक 


| ४ दिल्ली दिनांक 


वाक्‍य माझ्या अंतःकरणावर कोरले गेले- ते म्हणाले, “ हे पाहा इंदूरकर, घरातल्या 
बाईने अब्र उघडी करण्यास सुरुवात केल्यास त्यावर आपल्याला पांघरूण टाकावेच 
लागते. ” त्यांच्या या वाक्यात श्रीमती गांधी यांच्याविरुद्ध शिस्तभगाच्या कारः 
बाईची चर्चा सुरू झाली होती त्याविषयी नापसंती होती, पण त्याचबरोबर अब्र उघडी 
करणाऱ्या बाईशी श्रीमती गांधी यांची ठुळनाही होती. 


राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीत प्रामुख्याने सिंडिकेट आणि इंडिकेट असा लढा झाला. 
त्याला समाजवादाची तात्त्विक बैठक देण्यात आली होती. त्यामुळे मुंबईच्या शिबिरात 
समाजवादाविषयी चर्चा होणे स्वाभाविक होते. समाजवाद कशाला म्हणावे याचा तिथे 
बराच ऊहापोह झाळा आणि तेव्हा काही विनोदही झाला. सत्तावाद आणि समाजवाद 
हे पर्यायवादी शाब्द आहेत काय £ सम्यक्‌ म्हणजे खूप माजणे यास समाजवाद समजा- 
वयाचे की काय १ व्यासपीठावरून नव्हे तर एका श्रोत्याच्या तोंडून पुढील उद्‌गार 
निघाले - “ समाजाच्या जिवावर माजणे यासच आज समाजबाद समजले जाते ! ?? 
कॉग्रेसने स्वीकारलेल्या समाजवादाची निश्चित व्याख्या नसल्यामुळे त्या झाब्दाची 
व्याख्या करण्याचे जे प्रयत्न चाळू होते त्यात यशवंतराव चव्हाण यांनीही त्या वेळी 
हातभार लावला. ते म्हणाले, “ सर्वांत खाळच्या उतरंडीचे तोंड मोकळे करणे याळा मी 
समाजवाद समजतो. ? यात समाजातल्या सर्वात खालच्या वर्गाची परिस्थिती सुधार- 
ण्याची भावना आहे याविषयी मुळीच आक्षेप घेता येणार नाही. पण सर्वात खालच्या 
उतरंडीचे तोंड मोकळे कंरण्याची जी उपमा त्यांनी दिली ती मला त्या वेळीही 
खटकली होती. माझ्या मनात त्याच वेळी विचार आला - उतरंडीस घरातल्या 
समृद्धीचे प्रतीक मानतात. उतरंड म्हणजे एकावर एक अशी अनेक मडकी. सर्वात 
खालच्या उतरंडीचे तोंड मोकळे करावयाचे असल्यास उतरंडीतील प्रत्येक मडके 
निरनिराळे ठेवावे लागेल. विखुरल्यामुळे त्यात धान्याचा साठा राहू शकणार नाही 
आणि उतरंड नसलेले घर समृद्धही असू शकणार नाही. 


या शिबिराचा श्री. चव्हाण यांच्या राजकीय भूमिकेस पूर्ण पाठिंबा होता. विसंवादी 
सूर फक्त दोघांचे ऐकू आले. श्री. तुळशीदास जाधव आणि श्री. रघुनाथराव खाडिलकर 
हे दोघेच तेथीळ एकूण प्रवाहाच्या थोडे विरुद्ध बोळले. काँग्रेस कार्यकर्ते श्री. तुळशी- 
दास जाधव यांना बोळू देण्यास तयार नव्हते. त्यांच्या भाषणात फार अडथळे येऊ 
लागले. श्री. चव्हाण यांनी तुळशीदास जाधव यांना बोलू देण्याची विनंती केल्यानंतर 
मात्र त्यांना बोळ देण्यात आले. श्री. खाडिलकर यांच्या भाषणात मराठी पत्रांच्या 
संपादकांबर ते भाडोत्री लिहितात अशा आशयाचा हल्ला होता. महाराष्ट्र टाइम्सचे 
संपादक श्री. गोविंदराव तळवलकर यांनी यशार्वतराव चव्हाण यांच्याच भूमिकेचा 
पाठपुरावा केला होता. तेही त्या वेळी पाटकर हॉलमध्ये माझ्या जवळच बसले होते. 
हा आपल्यालाच टोमणा आहे असे त्यांना साहजिकच वाटले आणि ते एकदम 


काँग्रेसची फाळणी ९५ 


रागावून “ हे खोटे आहे! हे खोटे आहे ! ” असे भाष्रण चाळू असतानाच जोरजोरात 
म्हणू लागले. मी त्यांना थांबविले आणि म्हटले, “ आपण पत्रकार म्हणून येथे हजर 
आहोत. सभेची कारवाई पत्रकाराने फक्त बघावयाची असते. तीत भाग घ्यावयातचा 
नसतो. आपल्यास कुणी दिव्या दिल्या तरी त्या निमूटपणे ऐकून घेतल्या. पाहिजेत 
त्याविष्रयी आपल्यास काही म्हणावयाचे असेल तर ते म्हणण्यास आपल्या प्त 
आपल्यास मोकळीक असते. ” श्री. तळवलकर यांना माझे म्हणणे पटले आणि ते 


गप्प झाले. नंतर ते म्हणालेही की, इं i 
ही की, इंदूरकरांनी आवर घातला नसता तर अग्र 
प्रसंग निर्माण झाळा असता. Pe 


मुंबईच्या शिबिरात यद्ाबंतराव चव्हाण यांच्या तोंडून निघालेला आणि मळा 
पटलेला आणखी एक विचार माझ्या लक्षात राहिला. नेतृत्वात जो संघर्ष निर्माण 
झाला होता त्यामुळे कॉंग्रेस फुटण्याची चिन्हे दिसत होती. समाजजीवनात बदल घडवून 
आणण्याचा आपला जो संकल्प आहे, त्याचे काँग्रेस ही संघटना हे एक साधन आहे 
समाजपरिवर्तनाचा हा लढा आहे व लढाई जिंकण्यासाठी हत्यार हे आवश्‍यक असते. 
हत्यार मोडून लढाई जिंकता येणार नाही ही चव्हाण यांची दोन्ही गटांना कळकळीची 
विनंती होती. तीच त्यांनी शिबिरात मांडली होती. पण पुढे ते हत्यार मोडण्यास 
त्यांचाही हातभार लागला. तो का आणि कसा हा एक निराळाच इतिहास आहे भी 


शिबिरानंतर यदावंतराव चव्हाण यांच्याबरोबर मी पुण्याला गेलो आणि नंतर 
कऱ्हाडला. राजकीय वादात त्यांनी एक विशिष्ट भूमिका घेतली असल्यामुळे आणि ते 
कऱहाडचेच असल्यामुळे त्यांना भेटणाऱ्यांची रीघ लागली होती. आणि त्यात काहीच 
न मी फक्त पत्रकार होतो. माझा कऱ्हाडक्यी तसा काहीच संबंध नव्हता. 
‘i ह ट्र टाइम्समुळे मी तेथीळ वृत्तपत्र वाचकांना चांगला परिचित होतो. 

तिथे आलो आहे हे कळल्यावर दोनएकडो माणसे मलाही भेटण्यास आली. त्या 
काळात महाराष्ट्र टाइम्समधून मी जे विचार मांडीत होतो ते वाचकांना पटत 
असल्याची ही पावतीच होती असे वाटून मला साहजिकच मूठभर मांस चढले. 


E त अहमदाबादला फार मोठ्या प्रमाणावर जातीय दंगा उपाळेलयाची 
ह a श्री. चव्हाण हे ग्रहमंत्री असल्यामुळे अहमदाबादमार्गे दिल्लीस 

याचे ठरविले. मीही त्यांच्याबरोबर होतो. त्या वेळी श्री. हितेंद्र देसाई गुजरातचे 
आगळ होते. त्यांचा मोरारजी देसाई यांच्याकडे जाहीर असा कल होता. श्री. 
न es रोबर RE अहमदाबादमधील काही पत्रकारांवरोबर कर्फ्यूग्रस्त 
‘so आले. मालमत्तेचा भरपूर विध्वंस झालेला बघितला. अनेक 
ळू र T आगीही तोपर्यंत विझल्या नव्इत्या. या दंग्यात मुसलमान अधिक 
माणात मारले गेले. दंगा कसा उदूभवला याविषयी अनेक कारणे सांगितली जात 





दल ६ दिली दिनांक 


होती. पण आर्थिक कारणामुळे जातीय दंगली कशा उद्‌भवतात याचा तो मला एक 
नमुना वाटला. 
देशाच्या दुदैवी फाळणीनंतर निर्वासित झालेले सिंधी मारतात आले. त्यातील 
बऱ्याच लोकांनी गुजरातमध्ये आश्रय घेतला. त्यांपैकी अनेक अहमदाबादमध्ये राहिले. 
अहमदाबादमधील बहुतेक कापड गिरण्यांची मालकी हिंदू गुजराती शेठांची, पण 
अहमदाबादमधील कापडाचा व्यापार मात्र बोहरा समाजाच्या हाती होता: आपले सर्वस्व 
धुळीस मिळालेले बघून जे सिंधी भारतात आले त्यांच्या मनात मुस्लिम समाजाविषयी 
कडवटपणा होता. अहमदाबादमध्ये उपजीविकेसाठी त्यांनी फुटकळ कापड विकण्याचा 
बंदा आरंभला. ते अगोदर फुटपाथवर वसत असल्यामुळे त्यांना दुकानांचे भाडे आणि 
इतर खर्च नव्हता. त्यामुळे ते दुकानातील किंमतीपेक्षा कमी किंमतीत कापड विकू 
झाकत. त्यांची चळती होत गेळी आणि बोहरा मुसलमानांचा व्यापार घसरू लागला. 
हे सिंधी आल्यामुळे आपला व्यापार कमी झाला याची खंत त्या व्यापाऱ्यात होती. 
या मधल्या काळात सिंधी व्यापाऱ्यांनी सिंधी मार्केट या नावाने एक बाजारही उभा 
केला. कुठे तरी ळद्दानशी कुरबूर झाळी आणि त्यात ॥सैंधी मार्केटला आग लावण्यात 
आली. मुस्लिम व्यापाऱ्यांनीच ती लावली असावी असा सिंधी लोकांचा समज झाला 
आणि वर्षानुवषें साचून राहिलेला कडवटपणा उफाळून बाहेर पडला. त्यांचा विवेक 
सुटला आणि त्यांचा राग तेवढ्यापुरताच मर्यादित राहिला नाही. बोहरा समाज श्रीमंत 
असल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध फारसे असे काही होऊ झाकले नाही. पण वड्याचे तेल 
वांग्यावर या नियमाने सामान्यपणे मजुरी करून पोट भरणाऱ्या गरीव मुसलमानांवर 
त्याचा राग निघाला. त्यात इतरांनीही भर घातली, नाही असे नाही. पण हा संघर्ष 
मूलतः आर्थिक कारणामुळे निर्माण झाला होता. 


बहुधा ८ ऑक्टोबर १९६९ च्या सकाळच्या वृत्तपत्रात एक धक्कादायक बातमी होती. 
श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या गटात असलेल्या कॉँग्रेस कार्यकारिणीच्या सभासदांनी 
कांग्रेसचे अध्यक्ष निजळिंगप्पा यांना एक कडक पत्र लिहिले होते. त्यात तामिळनाडू 
प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष श्री. सी. सुब्रह्मण्यम प्रदेश अध्यक्ष न राहिल्यामुळे आता कार्य- 
कारिणीचेही सभासद राहात नाहीत अद्या मजकुराचे पत्र अध्यक्षांना लिहिल्याबद्दल 
तीब्र विरोध दर्शविला होता. या पत्रावर जगजीवनराम, फखरुद्दीन अळी अहमद वगैरे 
पूर्वीपासून श्रीमती गांधी यांच्या गटात असलेल्या पुढाऱ्यांच्या सह्या तर होत्याच, पण 
श्री. य॒शवंतराब चव्हाण यांचीही त्यावर सही होती. श्री. चव्हाण यांनी आतापर्यंतची 
तटस्थतेची अगर कुंपणावरची भूमिका सोडली होती आणि ते श्रीमती गांधी यांच्या 
कळपात सामील झाले याची ही जाहीर कबुली होती. श्री. चव्हाण अचानक का .बदलले 
याचे सयुक्तिक कारण आम्हा पत्रकारांना कळेना. त्याच दिवशी प्रेस असोसिएशनने 
श्री. चव्हाण यांना भेटण्यासाठी चहापानाचा एक कार्यक्रम अगोदरच ठरविला होता. 
या वेळी सदर विषयावर प्रश्नोत्तरे होणे हे साहजिक होते. 






काँग्रेसची फाळणी ९७ 


« मी त्या दिवशी त्यांना अत्यंत तिखट असे प्रश्न विचारले. भूमिका बदळण्यासंबँधी 
चब्हाण यांचे स्पष्टीकरण एवढेच होते की, श्री. सी. सुब्रह्मण्यम यांचे कार्यकारिणीचे 
सभासदत्व रद्द करण्याचा निर्णय अत्यंत चुकीचा होता, तो मला आवडला नाही, 
म्हणून आता मला ही भूमिका घ्यावी लागली. मधल्या काळात आम्ही पत्रकारांनी 
बरीच माहिती मिळवली होती. त्या माहितीच्या बळावर मी प्रश्न केला, “ कॉँग्रेसचे 
अध्यक्ष निजलिंगप्पा यांच्याशी तुमची बोळ्चाल बंद झाली नव्हती. इर्त पत्रावर 
सही करण्यापूर्वी त्यांनी तसे काही लिहिले आहे काय है तुम्हाला फोनवर त्यांना सहज 
विचारता आले असते. तुम्ही ते का विचारले नाही १ ” यशवंतराव चव्हाण यांचा राग 
त्यांच्या चेहऱ्यावर व्यक्त झाला असल्याचे मी फारच कमी वेळा बघितले आहे. पण 
या वेळी ते आपला राग आवरू शकले नाहीत आणि आवाज चढवून म्हणाले क ते 
तुम्हाला चांगले माहीत,आहे. ” | 

मी यावर आणखी काही विचारणार होतो, पण माझया काही पत्रकार मित्रांनी 
मला आवरले. श्री. यशवंतराव चव्हाण यांच्याशी माझी बरीच जवळीक आहे है त्यांना 
माहीत होते. चहापानाचा सदर कार्यक्रम घडवून आणण्यातही माझा बराच हात 


होता. माझे पत्रकार मित्र मला म्हणाले, “ i 
» “तृ त्यांना राग येण्यासारखे 
hg प्रश्न विचारावेस 


या प्रकरणी आम्हाला काही माहिती मिळाली होती. त्या वेळी काँग्रेसचे एक सचिव 
श्री. शैकरदयाळ रार्मा यांनी काँग्रेसचे अध्यक्ष निजलिंगप्पा यांना असे सुचविले की 
श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या गटात आता असलेले श्री. सी. सुब्रह्मण्यम हे ्रदेश 
कॉँग्रेसचे अध्यक्ष या नात्यानेच कार्यकारिणीवर होते, ते आता अध्यक्ष नसल्याने 
त्यांचे सभासदत्व आपोआप संपते, त्यांना तसे कळवावे. यामुळे कार्यकारिगीतील 
इंदिरा समर्थकांची संख्याही कमी होईल. श्री. निजलिंगप्पा यांनी तोंडाने होकार भरला 
पण याबाबत त्यांचा आपल्या मनाशी काहीच निर्णय झाला नव्हता. श्री. शैकरदयाळ 
शर्मा यांनी त्या मजकुराचे पत्र तयार केले. ते टाइप करविले आणि सहीसाठी कॉँग्रेस 
अध्यक्षाकडे पाठविले. श्री. निजलिंगप्पा यांनी पत्र ठेवून घेतले आणि मी नंतर सही 
करून पाठवीन असे सांगितले. श्री. झंकरदयाळ शर्मा यांच्या एकूण व्यवहाराविषयी 
त्यांच्या मनातही काही संशय होते. पत्राची एक प्रत श्रीमती गांधी यांच्याकडे पोचली 
आणि पत्र प्रत्यक्षात गेळे नसतानाही ते गेले या समजुतीने त्या पत्राचे निमित्त क 
आक्रमणाची योजना आधल्या रात्री आखण्यात आली होती. तो काळ दिक 
मध्यरात्रीच निर्णय घेण्याचा झाला होता ! श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या शिबिरातून 
निघणारी बहुतेक पत्रे आणि पत्रके रात्री अकराच्या पुढेच बाहेर पडत. ज्याप्रमाणे 
सदर पत्र प्रत्यक्षात रवाना होण्यापूर्वीच श्रीमती गांधी यांच्या गोटात पोचले त्याचप्रमाणे 
इतरही अनेक महत्त्वाची कागदपत्रे मिळविण्याची सोय श्रीमती गांधी यांच्या वतीने 


झालेली ९2 हो ती. क ग्रिसची र्च फाळणी झाल्या नतर! ही ती बराच काळ कायम हा ती न यासाठी साट 
ट्‌ ट्‌ T 


JE ८ किल्ली दिनांक 


कॉग्रेसच्या कचेरीत पगारी काम करणाऱ्यांना अनेक प्रकारची आमिषे देण्यात आली 
होती. संघटनेशी प्रामाणिक असलेल्या काही इतर कर्मचाऱ्यांनी ही व्यथा मजजवळ 
बोलून दाखविली आणि कॉँग्रेसचे अध्यक्ष श्री, निजलिंगप्पा हे ज्या कर्मचाऱ्यांवर 
विश्वास ठेवतात ते त्या विश्वासास पात्र नाहीत हे अध्यक्षाच्या कानावर घालण्याची 
विनंतीही मळा केली होती. अध्यक्षांचे खासगी चिटणीस श्री. बिकी कपूर यांच्याच- 
राबत हा संशय होता. कुणी तरी निजालिंगप्पा यांना सावध राहाण्याचा इशारा दिला 
होता. पण त्यांचा त्यावर विश्वास बसला नसल्यामुळे सेल अगर काही इतर कारणां- 
मुळे असेल, त्यांनी त्याबाबत कोणतेही पाऊल उचलले नाही. श्री. शकरदयाळ शर्मा 
पुढे लगेच इंदिरा गटात सामील झाले आणि काही काळ त्यांच्या काँग्रेसचे 
अध्यक्षही होते. 


श्री. यञ्ञबंतराव चव्हाण बदलण्याचे खरे कारण काय हे जाणून घेण्याची माझ्या 
मनात फार उत्सुकता होती व त्यासाठी माझा प्रयत्न मी सतत चालू ठेवला होता. 
श्री. यशवंतराव चव्हाण यांना प्रत्यक्ष विचारून उत्तर मिळेल अशी अपेक्षाच नव्हती. 
त्यांच्याशी जवळीक असलेल्यांना निरनिराळ्या प्रकारचे प्रश्न विचारून मी उत्तर काढ- 
ण्याचा प्रयत्न करीत असे. बहुतेकांकडून नेमके कारण सांगता येणार नाही असेच 
उत्तर मिळे. मी एकदा महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री श्री. वसंतराव नाईक यांना 
यासंबंधी विचारले. राष्ट्रपंतिपदासाठी संजीव रेड्डी यांना पाठिंबा देण्याचा जो निर्णय 
चव्हाण यांनी घेतला होता त्याची महाराष्ट्रात कसोशीने अंमलबजावणी वसंतराव 
नाईक यांनीच केली होती. भूमिका बदलण्यापूर्वी त्यांच्याशी काही सल्लामसलत झाली 
असेल असा माझा समज होता. मी विचारले असता श्री. नाईक म्हणाले, “ मला 
अगोदर काहीच माहीत नव्हते. ज्या दिवशी त्यांची भूमिका बदलल्याचे वृत्तपत्रात 
आले त्याच दिवशी सकाळी त्यांनी मळा फोन केला होता. मी आता श्रीमती 
इंदिरा गांधी यांना पाठिंबा देण्याचे ठरविळे आहे असे त्यांनी मळा फोनवर 
सांगितले. मी त्यावर म्हटले, तुम्ही ठरवूनच टाकल्यानंतर मी आता काय बोळू १” 
श्री. संजीव रेड्डी प्रकरणात यशवंतराव चव्हाण यांची अत्यंत कसोशीने साथ देणारे 
दुसरे पुढारी माजी शेतकी राज्यमंत्री श्री. अण्णासाहेब शिंदे होते. मी त्यांच्याशी हा 
विषय अनेकदा काढला, पण त्यांनी तो सतत टाळला. एकदा मान्न मोकळेपणाने काही 
चर्चा होत असताना ते बोळून गेले -- “ ज्या दिवशी हे घडले त्या दिवशी मी त्यांच्या 
घरीच होतो. आम्ही बोलत असताना रात्री १० च्या सुमारास पंतप्रधानांकडून 
चव्हाणांना बोलावणे आले. श्री. चव्हाण म्हणाळे, “ काही तरी गंभीर बाब दिसते 
आहे. रात्रीचे बोलावणे हे त्याचेच चिन्ह आहे. ” मी यदावंतरावांना म्हटले, “ संजीव 
रेड्ींसाठी मते मिळविण्यासाठी मी प्रयत्न केला असल्यामुळे माझ्यावर श्रीमती गांधींचा 
राग असणे स्वाभाविक आहे. मंत्रीमंडळातून मळा रजा देण्याची त्यांची इच्छा 
असल्यास तुम्ही ती ताबडतोब मान्य करा. मला त्याचे काहीच वाटणार नाही.” 





काँग्रेसची फाळणी ९९ 


हान 
ad ben a अगदी पहाटे यरावंतराव चव्हाण यांनी स्वतःच 
डतोब घरी बोलावले. मंत्री झाल्यानंतर स्वतःच नं 
न णक. शच नंबर फिरवून 
i धा ही त्यां पहिलीच वेळ असावी. मी गेल्यावर त्यांनी मला 
१ ल रात्री इंदिरा गांधी यांना पाठिंबा देण्याचे ठरविले. ? असे सांगितले पण 
वि ता बंगल्यावर रात्री नेमके काय बोळणे झाले आणि कशामुळे हा निर्णय 
जक भी झो. नाही. अर्थात्‌ त्या रात्री झालेल्या भेटीतच काही तरी 
क अनुमान काढावे लागते. या प्रकरणावर बाजूंनी 
उज 1 ; र सर्व बाजूंनी विचार 
ed उ संभवतात. सदर भेटीत श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी चव्हाण 
बठोक प्रश्न टाकला असावा -- तुमची ही तटस्थपणाची भूमिका आम्हास 
मान्य नाही. आमच्याबरोबर जर पूर्णपणे शोता 
राहावयाचे नसेल तर मंत्रीही 
येणार नाही. सत्तेच्या या अगर vn sn 
र अगर त्या पदावर सतत राहिल्यामुळे त्याशिवाय 
आपल्यास जमणार नाही असे चव्हाण यां pan 
हाण यांना वाटले असावे आणि म्हणून त्यांनी 
ह इच्छेविरुद्ध श्रीमती गांधींना पाठिंबा देण्याचे ठरविले असावे. ? ri 
FE लोकांना असे वाटते की, ही विचारसरणी श्री. चव्हाण यांच्यावर अन्याय 
र ग त्यांनी महाराष्ट्रातली काँग्रेस एकसंध ठेवण्यासाठी अनिच्छेने पाठिंबा 
न > धूळ: गांधी यांच्या चिथावणीसुळे प्रत्येक प्रांतातील काँग्रेस दुभंगली 
- श्री. मोहन धारिया, रघुनाथराव खाडिलकर 
र र, तुळशीदास जाधव, आनं 
चव्हाण, देवराव पाटील वगैरेंना हाताशी ङ काँग्रेस व अळा 
क धरून महाराष्ट्रातील काँग्रेस फोडण्याचे 
चाळू होतेच. तोपर्यंत त्यांना यश मिळाले नव्हते ए ना 
न छे नव्हते. पण ते मिळणारच 
व्हू रच नाही असे 
क ह होते. किमान महाराष्ट्रातील काँग्रेस वाचवावी या दृष्टीने श्री. चव्हाण 
रे र र प्रामाणिक प्रयत्न होता. पण या विचारात एकच खोट आहे. खरोखरच 
ड क ea न सहकाऱ्यांशी चव्हाण यांनी मोकळेपणाने 
र * दुसरे असे की, याबाबतही चव्हाण यांची i 
_ आ रत ह्‌ राजकीय दृष्टी अदूरदर्शी 
दुभंगू नये यासाठी उचललेल्या या पाबलामुळे काँग्रेस 
se | मुळे महाराष्ट्रात काँग्रेस है 
al पण नंतर राजकीय घडामोडीस ज्या कलाटण्या क 
ट्रातील कॉग्रेसचेही अनेक तुकडे झाले. श्री. यझाबं 
- मजा - श्री. यशवंतराव चव्हाण यांनी 
व काडा यांनी 
ता मोहृ बाजूला ठेवून हत्यार मोडून लढा जिंकता येणार नाही ही भूमिका 
म ठेवली असती तर कदाचित्‌ काही निराळेही घडले असते. 


प्हवा de चव्हाण यांनी ज्याप्रमाणे भूमिका बदलली त्यास लोक आत्म- 
a ते आत्मसमर्पण असो अगर नसो, त्याने श्रीमती गांधींचा विश्वासही 

मेळवता आला नाही. सदर घटनेनंतर i 

नंतर श्री. चव्हाण यांच्या 
वनी क 1 वागण्या- 
व फरक पडला. त्यांचा पूर्वीचा मोकळेपणा कमी झाला. राखीव 
बळावू लागली. श्री. चव्हाण हे एक.उ' मावा 

च एक.उत्कृष्ट वक्ते होते 
salah i Ee - आवाज न 
ता एकएक सुद्दा उकळून सांगण्याची त हातोटी विलक्षण होती. पण या 





(> ०० दिल्ली दिनांक 


घटनेनंतर ते आवाज चढवून बोळू लागले. आपण जे बोलतो त्यावर आपलाच 
बिश्वास नसला की माणूस आवाज चढवून बोलतो असे म्हणतात. ते त्यांच्याबाबत 
खरे होते की काय; कोण जाणे. क 


श्री. यशवंतराव चव्हाण आणि श्रीमती गांधी यांच्यासंबंघीच्या अनेक घटना पुढे 
सांगावयाच्या आहेत. पण श्रीमती गांधी एकदा आपल्या विरुद्ध गेल्यास कधीच 
विसरत नाहीत ही गोष्ट लक्षात ठेवण्यासारखी आहे. त्यांच्यात आलेली वृत्ती आनु- 
बंशिक आहे. पं. नेहरूं्वीही हीच वृत्ती होती, पण ती ते बर दिसू देत नसत. श्री. अण्णा- 
साहेब शिंदे हे मंत्रीपद सोडावयास तयार होते. त्यांनी श्री. यशवंतराव चव्हाण यांना 
तसे सांगितलेच होते. श्रीमती गांधी यांनी श्री. शिंदे यांना मंत्रीमंडळात कायम ठेवले. 
पण त्यांच्या गुणांचे चीज मात्र कधीच केळे नाही. आपल्या खात्याची पूर्ण माहिती 
असलेले, खात्याचा कारभार उत्कृष्ट चालविणारे, संसदेतही सरकारी भूमिका प्रभावी 
मांडणारे अण्णासाहेब शिंदे यांच्यासारखे लोक मंत्रीमंडळात फारच मोजके होते. 
श्री. फखरुद्दीन अळी अहमद आणि श्री. जगजीवनराम दे अन्नमंत्री असताना शिंदे 
राज्यमंत्रीपदावरून खात्याचे सर्व काम बघत. पण यांना बढती कधीच मिळाली 
नाही. उलट त्यांच्याच खात्यात श्री. बुद्धप्रिय मौय यांना राज्यमंत्री नेमले गेले. 
श्री. मौये यांच्याविषयी अनेक प्रवाद होते. हा झिंद्यांचा उघड अपमान होता. मी एकदा 
त्यांना तसे म्हटलेही. त्यांनी उत्तर दिले नाही. पण त्यांनी नंतर राजीनामा दिला 
होता. श्री. चव्हाण यांच्याबद्दल त्यांच्या मनात निष्ठा होती. त्यामुळे ते त्यांना अड- 
णीत टाकणारी दुसरी कोणतीही भूमिका घेऊ शकत नव्हते. कार्यदक्ष राज्यमंत्री 
असूनही त्यांची जी सतत मानसिक कुचंबणा झाली तिला तोड सापडणार नाही. 


हो-ना करताकरता काँग्रेस कार्यकारिणीच्या एका बैठकीत पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा 
गांधी यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई झाली. त्यांना काँग्रेसमधून काढून टाकण्यात 
आले. उत्तर प्रदेशचे चंद्रभान गुप्त, राजस्थानचे मोहनलाल सुखाडिया वगेरे काही 
मुख्यमंत्र्यांनी समझोता घडवून आणण्याचा आटोकाट प्रयत्नही केला. झाले-गेले 
विसरून पुन्हा सर्वांनी एकत्र येऊन कोंग्रेस टिकवावी यासाठी लागोपाठ अनेक रात्री 
बैठकी होत होत्या. एक दिवस कॉग्रेस अध्यक्ष निजळिंगप्पा यांना श्रीमती गांधींकडून 
दुपारच्या जेवणाचे आमंत्रणही आले. जेवणात काय पदार्थ होते याचे त्यांनी सविस्तर 
वणन करून पत्रकारांना सांगितले. पण परिस्थितीत सुधारणा होण्याविषयी ते काहीच 
बोलू शकले नाहीत. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री चेद्रभान गुत यांचा कळ तसा श्रीमती 
इंदिरा गांधी यांच्याकडे अधिक होता. पण काँग्रेस संघटनेत त्यांची वाढ झाली 
असल्यामुळे पक्षाचाच उमेदवार पाडण्याचे जे काम श्रीमती गांधी यांच्या हातून 
घडले त्याळा ते उचलून धरू शकत नव्हते. त्यांचा सिंडिकेटशी कसल्याही प्रकारचा 
संबंध नव्हता. श्री. कामराज यांच्याविषयीही त्यांना आपुलकी नव्हती. श्री. कामराज 


काँग्रेसची फाळणी १०१ 


“> ते अनेकदा विनोदाने यमराज म्हणत. श्रीमती गांधी यांचे पंतप्र 
अबाधित राहावे ही भूमिका समझोत्यात सवौनाच मान्य होती. पण त्यांनी स्य 
केला पाहिजे एवढी किमान मागणी होती. पण ती श्रीमती गांधींना नामंजूर ग 
+ 4 ल 
En र आ पक्षातून काढण्याच्या काँग्रेस कार्यकारिणीच्या निर्णयावर जन- 
ह पक्षोम उसळला अशा मजकुराच्या बातम्या त्या काळी वृत्तपत्रात 
आल्या. जंतरमंतर रस्त्यावरच्या कॉंग्रेस कचेरीवर झालेली काही निददीने मी प्रत्यक्ष 
“क निदर्ीनात काँग्रेसचे अध्यक्ष निजलिंगप्पा यांना धक्काबुक्कीही झाली 
ल्क आवन येई पडणारा नव्हता. पण त्या वेळी असे वाटले की, श्रीमती 
शेतला. म्हणाले. के, ६४ चव्हाण १ 
“sh “+ आणि os काँग्रेसमधील आम्ही खे भाम इंदिरा ब 
युन. कललो. होणाऱ्या बहुतेक बैठकीत मीही भाग घेऊ लागलो. ज्या 
नाहि गप्पा यांना. धक्काबुक्की झाली त्याच्या आधल्या दिवशी तसे घडणार 
क माहिती आम्हास मिळाली होती. मला मला ते आवडले नाही. मी म्हटले. 
जीर nn आपण आपल्या पक्षाचे अध्यक्ष म्हणत होतो त्यांच्याविरुद्ध ञ्चा 
“an x 4.3 नाही. पण यावर त्या बैठकीत हजर असलेल्या 
“abel orp Ri व्यक ते का थांबविणार १ ह्या लोकांना 
-भ y have alre id.) ” 
आणखी कोण हजर होते है मी विचारले नव्हते आणि Mn pa 
नव्हते. श्रीमती सुभद्रा जोशी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि जातीयताविरोधी आघाडी 


या नावाने त्या वेळीही खूप गाजल्या होत्या. श्रीमती गांधींची त्यांची 
आहे असेही समजले जात होते. ल्या होत्या. श्रीमती गां ह बरीच जवळीक 


बनेर कारच फाळ आम्ही काँग्रे 
Ss प गळणी झाली. म्ही कॉग्रेसची फाळणी करीत आहोत असे 
जक anu श्री. निजलिंगप्पा-कामराज गटाने श्रीमती इंदिरा गांधी आणि 
च्या सहकाऱ्यांना कॉंग्रेसमधून बाहेर काढले. आपली सं च कॉँग्रेस 
4७८ र घटना हीच खरी काँग्रेस 
a होता. श्री. निजाछिंगप्पा वगेरे मंडळींचा केंद्रातील आणि अनेक 
क कत्चेऱ्यांवर तावा होता, आणि श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या 
न न तर पण गुजरात वगळता इतर राज्यातील अनेक 
स सरकारेही होती. त्या उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री द ट 
Suess: ठ्‌ असलेले चंद्रभान गुप्त हे 
निजलिंगप्यांच ग्रे 
लिंगप्पांच्या काँग्रेसबरोबर होते, पण उत्तर प्रदेशातील कॉंग्रेस संघटना आणि कॉंग्रेस 


विधायक सर्वच पातळीवर दुभंगलेले 
कले होते. श्री. कमलापती आणणि 
हे श्रीमती इंदिरा गांधींबरोबर होते. कमलापती त्रिपाठी आणि श्री. बहुगुणा 


हश 





११. 


निवडणुकीपूर्वी 


ज्या पक्षाचे सरकार असते त्या पक्षाची 
अधिवेशने आणि बैठकी याकरिता सरकारकडून 
निरनिराळ्या प्रकारच्या सवलती घेतल्या जातात. 
कॉँग्रेसची फाळणी होण्यापूर्वाही त्या मिळत 
आणि त्याविषयी विरोधी पक्ष तक्रारही करीत. 
पण काँग्रेस अधिवेशनासाठी पोलिसांनी पक्षाने 
स्वयंसेवक म्हणून काम करणै हे तोपर्यंत घडू 
लागले नव्हते. काँग्रेस कार्यकारिणीने श्रीमती 
गांधी यांना पक्षातून काढल्यानंतर त्यांच्या 
पक्षाचा जो पहिला मेळावा विठ्ठलभाई पटेल 
हाउसच्या आवारात मोठा तंबू उभारून 
भरला, तिथे हेही हृद्य मला आढळले. हे 
अधिवेशन श्री. संजीबैया यांच्या अध्यक्षतेखाली 
झाले आणि ही कॉँग्रेस संजीवेया कॉग्रेस म्हणून 
ओळखली जाऊ लागली. अमूक व्यक्ती 
अमूक संघटनेतील अशी ओळख आतापर्यंत 
होत असे. व्यक्‍तीच्या नावाने संघटना ओळ- 
खंळी जाण्याचा हा नवा प्रयोग कॉग्रेसच्या 
फाळणीपासून भारतीय राजकारणात सुरू झाळा 
होता. या अधिवेशनातच श्रीमती गांघी यांना 
आपल्या भाषणात रडू कोसळलेले मी बघितले. 
देशासाठी सर्व जीवन घालविलेल्या नेहरूंच्या 
मुलीळा त्यांनी काँग्रेसमधून हाकलले याचा 
बिचार तुम्हीच करा, हा विचार रडतरडत 
त्यांनी मांडला. पण जेवढी मला आठवण 
आहे, त्याप्रमाणे ज्यामुळे ढे सर्व रामायण घडले 
त्या पक्षाच्या उमेदवारास पाडण्याच्या आपल्या 
कृत्याचे समर्थन त्यांच्या या भाषणातही नव्हते. 





निवडणुकीपूर्वी १०३ 


त्या विषयाची त्यांनी चर्चाच केली नाही. या अधिवेशनात काँग्रेस महासमितीचे बहुमत 
आपल्या बाजूस आहे हे पत्रकारांना आणि त्याच्या माध्यमाने देशाला पटविण्यासाठी 
प्रांतवार संख्याही सांगण्यात आली. पण सांगितलेली संख्या बरोबर आहे, ज्यास 
महासमितीचे सभासद म्हटले गेले ते खरोखर'च पूर्वी सभासद होते का, हे कसोशीने 
पडताळून पाहाण्याचा पत्रकारांजबळ कोणताच मार्ग नव्हता. श्री. निजळिंगप्पा यांच्या 
कॅग्रेसकड्नही हाच दावा असल्याच प्रकारे होते असे. विठ्ठलभाई पटेल हाउसमध्ये 
होणाऱ्या या अधिवेशनासाठी मंडपात शिरत असताना एका साध्या वेशातील माणसाने 
मला हटकले. प्रवेशपत्र दाखवा असे तो मला म्हणाला. तो एक गुप्त पोलीस होता. 
मी त्यास ओळखत होतो. मी त्यास म्हटले, “ हे कॉग्रेसचे अधिवेशन आहे. सरकारी 
समारंभ नाही. प्रवेशपत्र विचारणारा तू कोण १ ” तो म्हणाला, “ साहे, मी काय करू ! 
मला तसा हुकूम आहे.” मी त्यास म्हटले, “ मग तुझ्या इतर सहकाऱ्यांनी घातला आहे 
तसा कॉंग्रेस स्वयंसेवकाचा गणवेश तरी घाल. तुला या वेशात मी प्रवेशपत्र दाखविणार 
नाही. ” त्यास काय वाटले कोण जाणे - त्याने मळा सलाम केला आणि जाऊ दिले. 


कॉंग्रेस फुटल्यामुळे संसदीय कॉग्रेस पक्षही फुटला होत्रु. संसदीय पक्षातील बहुमत 
आपल्या बाजूस आहे हे दर्शविण्यासाठी एक बैठक घेण्यात आली. बहुतेक मुख्यमंत्री 
श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या पाठीशी असल्यामुळे कॉँग्रेस पक्षाच्या तिकिटावर निवडून 
आलेले बहुसंख्य खासदार श्रीमती गांधी यांना पाठिंबा देतील याविषयी संशय नव्हता. 
आतापर्यंत संसदीय पक्षाची बैठक खुली राहात नसे. ही बैठक पत्रकारांना खुली होती. 
या बैठकीस कोण हजर नाही हीच मराठी वृत्तपत्रांच्या दृष्टीने बातमी होती. मराठी 
बृत्तपत्रात काम करीत असल्यामुळे माझे लक्ष मराठी खासदारांपुरतेच मर्यादित होते. 
नाही म्हणावयास उत्तर प्रदेशातील एक खासदार श्री. मसुरियाहदीन यांच्या अनु- 
पस्थितीकडेही माझे लक्ष वेधले. श्री. मसुरियाद्दीन हे एक जुने हरिजन कॉँग्रेस कार्यकतें 
होते आणि पं. नेहरूंच्या कारकीर्दीत जोवर जोड मतदारसंघ होते, तोवर अलाहाबादच्या 
#ऊलपूर मतदारसंघातून नेहरूंच्याबरोबर राखीव जागेवर उमेदवार म्हणून उभे 
राहात आणि प्रचंड बहुमताने निवडूनही येत. नेहरू कुडुंबाविषयी त्यांना अतिशय 
आदर होता. काही प्रमाणात ते नेहरू कुटुंबातीळच एक होते. पण त्यांना पक्षांच्या 
उमेदवारास पाडण्याचा नेहरू-कन्येचा व्यवहार पटला नव्हता, आणि सिंडिकेटशी 
कसल्याच प्रकारचा संबंध नसताना संघटनेच्या दृष्टीने त्यांनी श्री. निजलिंगप्पा यांना 
साथ दिली होती. कॉग्रेस कार्यकारिणीपैकी निजलिंगप्पा यांच्या बाजूने कोण आहे 
याची त्यांनी माझ्याशी अनेकदा चर्चा केली होती आणि श्री. शंकरदयाळ शार्मा हे 
दुटप्पी भूमिका वठवीत आहेत असे मी सांगितल्यावर त्यांना आश्चर्य वाटले होते. 
सदर बैठकीत महाराष्ट्रीय खासदारांपैकी मुंबईचे श्री. बी. टी. ऊर्फ तात्या कुळकणी 
आणि माजी मंत्री आर. एम. हजरनबीस हे हजर नव्हते, आणि मी महाराष्ट्र टाइम्स- 
मध्ये कोणतीही मखलाशी न करता ती बातमी दिली. श्री. हजरनवीस हे मुद्दाम हजर 






































१०४ दिल्ली दिनांक 
राहिले नाहीत असा माझा समज होता. कारण श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी १९६७ मध्ये 
बनविलेल्या मंत्रीमंडळात त्यांना घेतले तर नव्हतेच, पण काही कारणामुळे मी तुम्हास 
ब्रेऊ शकणार नाही असे औपचारिकपणे म्हणण्याचे साधे सौजन्यही दाखबिले नव्हते. 
माझ्या समजुतीने लालबहादूर शास्त्री यांच्याशी असलेली जवळीक हजरनबीस यांना 
भोवली होती. श्री. शास्त्री यांच्यानंतर जो थोडा काळ ते मंत्री राहिले त्या वेळी मला 
आता मंत्रीपदात स्वारस्य उरले नाही असे ते वारंवार म्हणत. श्रीमती गांधी यांच्या- 
विषयी ते फारसे चांगळेद्दी बोलत नसत. पण श्रीमती गांधी यांनी यांना झाब्दाने 
विचारलेही नाही ही गोष्ट मात्र त्यांना फार लागली. ती त्यांनी मजजवळ अनेकदा 
बोळूनही दाखविली होती. त्यामुळे प्रसंग आला असताना ते श्रीमती गांधी यांची साथ 
देणार नाहीत असे वाटले. मला तसे वाटण्याचे आणखी एक कारण होते. 
श्री. यदवंतराव चव्हाण यांच्याविषयी हजरनवीस यांनी मजजवळ अनेकदा तिरस्कार 
व्यक्त केला होता. प्रारंभीची भूमिका सोडून यशवंतराव आता पूर्णपणे श्रीमती गांधी 
यांच्या पाठीशी उमे होते, त्यामुळेदेखील ते श्रीमती गांधी यांच्या विरुद्ध जातील असे 
वाटले. पण माझा अंदाज चुकला. बैठकीनंतर दिल्लीत येताच आपला तुम्हास पूण 
पाठिंबा आहे असे त्यांनी श्रीमती गांधींना लेखी दिले. पण त्यांची गैरहजेरी छापल्या- 
बद्दल ते मळा मात्र काहीही म्हणाले नाहीत. 
श्री. बी. टी. कुळकणी यांच्याविषयी माझा तसा काहीच समज नव्हता. ते सुंबई- 
तीळ असल्यामुळे त्यांचे स. का. पाटील आणि मोरारजी देसाई यांच्याशी चांगले 
संबंध होते असे म्हटले जात असे. त्यामुळेच त्यांची निवड राज्यसभेत झाली होती. 
पुरोगामी म्हणून जे खासदार त्या वेळी गाजत होते त्यातही त्यांना कुणी समजत नव्हते. 
ते मोरारजी देसाई आणि पाटील ज्या बाजूस होते तिकडे राहिळे असते तर ते 
साहजिकच असे वाटले असते. पण ते गैरहजर होते. महाराष्ट्र टाइम्समध्ये प्रकाशित 
झालेल्या बातमीचा परिणाम असो अगर इतर काही कारण असो, त्यांनी आपला 
पाठिंबा श्रीमती गांधी यांना तारेने कळविला. मी ती बातमी दिल्यामुळे ते माझ्यावर 
फार नाराज आहेत असेही महाराष्ट्रातीलच काही खासदारांनी मळा सांगितले. यानंतर 
एक दिवस यशवंतराव चव्हाण यांच्या घरी मराटी खासदारांना रात्रीचे जेवण होते. 
पत्रकार या नात्याने मलाही आमंत्रण होते. या वेळी श्री. कुळकर्णी हेही हजर होते. 
माझा त्यांच्याशी चांगळा परिचय असूनही ते या वेळी माझ्याशी शब्दानेही बोळले 
नाहीत याची मला चांगली आठवण आहे. पुढे कुळकर्णी यांची पाडिचेरीचे उप- 
राज्यपाल म्हणून नेमणूक करण्यात आली होती. खासदार असताना श्रीमती गांधी 
यांच्याच कारकीदीत ते कॉग्रेस संसदीय पक्षाचे उपनेतेही होते. 


निजळिंगप्पा यांच्या कॉग्रेसला संसदीय पक्षात पुरेसा पाठिंबा नसल्याने बिरोधी 
पक्षात बसावे लागले. १९६७ च्या निवडणुकीत कोंग्रेस पक्षास कसेबसे बहुमत मिळाले 
होते. कॉँग्रेसची फाळणी झाल्यानंतर पंतप्रधानपदी श्रीमती इंदिरा गांधी या राहून त्यांचे 






निवडणुकीपूर्वी १०५ 


सरकार जरी टिकले तरी ते अल्पमताचे सरकार आहे हे त्या काळी स्पष्ट होते. उजव्या 
कम्युनिस्ट पक्षाच्याच पाठिंब्यावर ते कसेबसे टिके. फाळणीनंतर उजव्या कम्युनिस्ट 
पक्षाने पाठिंब्याची जाहीर भूमिका घेतली. आणीबाणी सुरू होईपर्यंत १९७१ सालच्या 
निवडणुकीत श्रीमती गांधींना प्रचंड बहुमत मिळाल्यानंतरही ती परिस्थिती कायम 
होती. त्यामुळे उजव्या कम्युनिस्ट पक्षास निष्ठावंत विरोधी पक्ष म्हटले जात असे 
मधल्या काळात श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्याकडे कम्युनिस्ट पुढारी श्री. भूपेश गुप त 
यांची जा-ये खूप वाढली. सरकारमध्ये आपले काम होत नसेल तर ते श्री. भूपेश 
गुप्त "भन म्हणजे ताबडतोब होते असा समजही राजधानीत पसरला ; माझ्या 
समजुतीने कॉंग्रेसची फाळणी झाल्यानंतर काही महिन्यातील ही गोष्ट. ती संखा या 
घटनेत मध्यस्थ असलेल्या पं. मौलीचेद्र शर्मा यांनीच सांगितली होती 

E र मौलीचंद्र शर्मा हे डॉ. इयामाप्रसाद मुखजां यांच्यानंतर भारतीय जनसंघाचे 
क्ष होते पुढे जनसंघाच्या इतर पुढाऱ्यांशी त्यांचे जमळे नाही आणि ते बाहेर 
पडले. कॉग्रेसमध्ये मेळे. त्यांनी काँग्रेसच्या तिकिटावर हरियानातून एक निवडणूकही 
लढविली होती. पण त्यात ते यझासवी झाले नाहीत. नेहरूंच्या हयातीतही त्यांची तिकडे 
बरीच जा-ये होती. श्रीमती इंदिरा गांधी या पंतप्रधान झाल्यानंतर ती अधिक वाढली. 
त्या वेळी भारतीय जनसंघाचे अध्यक्ष असलेल्या श्री. अटळ बिहारी वाजपेयी यामा 
पं. मौलीचंद्र शर्मा यांनी श्रीमती गांधींचा एक निरोप पोचविला - राजकीय परिस्थिती- 
मुळे रशियाच्या इशाऱ्यावर चालणाऱ्या उजव्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या पाठिंब्यावर 
आम्हास अवलंबून राहावे लागते. त्यात असलेला धोका आम्हास कळतो. या पाठिं- 
ब्याची कधी तरी किंमत द्यावी लागेल आणि तो देशास विघातक ठरेल. तुम्ही 
राष्ट्रवादी आहात. तुमचा पाठिंबा जर मिळाला तर कम्युनिस्टांच्या पाठिंब्यावर 
आम्हाला अवलंबून राहावे लागणार नाही. निरोपानंतर वाजपेयी व श्रीमती गांधी यांच्या 
एकदोन भेटीही झाल्या. पण भेटीत मात्र या विषयाची स्पष्ट चर्चा झाली नाही. श्री 

वाजपेयी यांनी शमौमार्फतच उत्तर पाठविले. उजव्या कम्युनिस्टांविषयी तुमचा कल 
अगदी बरोबर आहे. तुमचे सरकार कायम राहाण्यासाठी सध्याच्या परिस्थितीत 
तुम्हास पाठिंबा देण्यासही मला हरकत दिसत नाही. त्यासाठी आम्हास सत्तेत वाटाही 
नको आहे. पण भारतीय जनसंघाचा पाठिंबा तुम्हास हवा आहे हे मी आपल्या 
सहकाऱ्यांना कसे पटविणार ? त्यासाठी माझ्या हाती काही तरी लेखी हवे. तसेच रात्रं- 
दिवस तुम्ही आणि तुमच्या पक्षातील लोक भारतीय जनसंघावर लाखोली वाहात 
असता तीही कमी व्हायला हवी. श्री. शर्मा मळा म्हणाले, बाजपेयी यांचा हा 
निरोप मी इंदिरा गांधींकडे पोळविला. मला यात काहीच वावगे वाटत नाही मानी 
कबूल आहे असे त्यांना सांगा, असे त्या म्हणाल्या. श्री. शर्मा पुढे म्हणाले र पण मी 
‘> काही सांगण्यापूरवीच उजव्या कम्युनिस्ट पक्षाचा आणि इंदिरा आंधी यांच्या 
दा भटक समझोता झाल्याची बातमी येऊन गेली. मला उगाच तोंडघशी 

डल्यासारखे वाटले. पुढे एकदा मी या बाबतीत श्री. वाजपेयी यांना विचारले. पण 








| ०६ दिल्ली दिनांक 


ते म्हणाले, इंदूरकर, जाने दो. ऐसी बातों की चर्चा नही की जाती. अदा प्रकारचा 
निरोप आलाच नव्हता असे मात्र त्यांच्या तोंडून निघाले नाही. 


कांग्रेस महासमितीतील बहुमत आपल्या बाजूस आहे असा दावा दोन्ही कॉँग्रेसचा 

होता. सामान्य प्रतिनिधीतद्दी आपलीच कॉग्रेस मान्य आहे हे शाबीत करण्याची 
दोन्ही कॉँग्रेसची स्वाभाविक अशी इच्छा होती. त्यामुळे दोन्ही कँग्रेसनी आपली 
वार्षिक अधिवेशने करण्याचे ठरविले. डिसेंबरमध्ये अहमदाबादजवळ गांधीनगर येथे 
संघटना काँग्रेसचे -अधिवेशन झाले. त्यानंतर तीनचार दिवसांनीच १९७० च्या 

सुरुवातीस मुंबईस इंदिरा गांधी यांच्या काँग्रेसचे अधिवेशन झाले. या अधिवेशनात 

श्री. जगजीवनराम है काँग्रेसचे अध्यक्ष झाले आणि श्रीमती गांधी यांची काँग्रेस जगजीवन- 

राम यांच्या नावाने ओळखली जाऊ लागली होती. या दोन्ही काँग्रेसला पत्रकार या 

नात्याने मी हजर होतो. अधिवेशन भरविण्यासाठी सरकारी मदत या दृष्टीने दोन्हीकडे 

परिस्थिती सारखीच होती. गुजरातेत मुख्यमंत्री श्री. हितेंद्र देसाई हे संघटना काँग्रेसमध्ये 
होते, तर यशवंतराव चव्हाण यांच्यामुळे इंदिरा गांधी यांच्याकडे वळलेले कार्यदक्ष 
श्री. वसंतराव नाईक हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. 

आपणच खरी काँग्रेस असे दावे दोन्हीकडे होते. दुसऱ्या गटाविरुद्ध टीकाही 

दोन्हींकडे थोड्या कमी-अधिक प्रमाणात सारखीच होती. पण जनसामान्यांच्या 
इजेरीच्या दृष्टीने गांघीनगरला झालेल्या अधिवेशनाचा क्रम वर होता असा माझा 
समज झाला. अहमदावादपासून जलद वाहनाने अर्धा-पाऊण तास अंतरावर असूनही 
गांधीनगरला खुल्या अधिवेशनाच्या वेळी चोहोकडे जनसागर पसरलेला दिसला. 
मुंबईतील अधिवेशन शहराच्या मध्यभागी व्ही. टी. स्टेशनच्या जवळजवळ अगदी 
समोर होऊनही आझाद मैदान संपूर्ण भरलेले दिसळे नाही. पण या हजेरीचा संबंध 
भावी घडामोडींशी नव्हता असेच म्हणावे लागेळ. गांधीनगरच्या अधिवेशनात संघटना 
कॉग्रेसला प्रचंड पाठिंबा आहे असे दिसूनही तिळा पुढे सतत उतरतीच कळा लागली 
आणि श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या कॉँग्रेसचे मुंबईसारख्या वस्तीतह्ी सर्वसामान्यांस 

आकर्षण न वाटूनही तिची छाप सतत वाढत गेली. 


या दोन्ही काँग्रेसमध्ये मळा आणखी मोठा फरक आढळला. गांघीनगरचे अधि- 
घेशन काँग्रेसची जुनी अधिवेशने ज्यांनी बघितली होती त्यास त्या अधिवेशानांसारस्वेच 
बाटले. अधिवेशनाचा मंडप, प्रतिनिधी, बहुतेक पुढारी आणि पत्रकार एका विशिष्ट 
परिघात राहात होते. पण मुंबईत प्रतिनिधी निवास, पत्रकार निवास, प्रमुख पुढारी 
निवास अक्षी काही तरतूद नव्हती. ज्यांना थोडीफार किंमत होती अशा प्रादेशिक 
पुढाऱ्यांनादेखील उत्कृष्ट पंचतारांकित हॉटिल्समध्ये ठेवण्यात आले होते आणि पत्र- 
काराची सोयही अशाच खर्चिक हॅंटिळात करण्यात आली होती. निरनिराळ्या प्रांता- 
तीळ प्रतिनिधींचे एकत्र जेवण वगैरे काग्रेस अधिवेशनात नेहमी दिसणाऱ्या गोष्टींचा 


निवडणुकीपूर्वी १०७ 


मुंबईत मागमूस नव्हता. पैसा पाण्यासारखा वाहाताना दिसत होता. हा सर्व पैसा कोठून 
आला हे कोडे मळा कधीच उलगडले नाही. पत्रकार या नात्याने माझीही सोय 
चर्चगेट स्टेशनजवळ असलेल्या एका वातानुकूलित हेंटिळात झाली होती. एका 
लहानशा पण सर्व दृष्टींनी सुसज्ज अझा खोलीत आम्ही तीन पत्रकार होतो. जेवणाची 
सोयही तेथेच होती. तीन दिवसांनंतर होटेल सोडताना मला सहारो अगर सातशे 
रुपयांच्या “बिलावर सही करावी लागली. ते पैसे कुणी भरले हे मी सांगू शकणार 
नाही. मुंबईत कशा प्रकारे खर्च झाला याचा नमुना म्हणून मी ही घटना मांडली 
आहे. पण काही सामान्य प्रतिनिधींनी मात्र संडासाची सोय नाही, आंघोळीस पाणी 
नाही, जेवणही मिळत नाही, मुक्कामाचे ठिकाण दूर असल्यामुळे अधिवेशनासाठी 
वेळेवर येणे फार अवघड होते, अझा तक्रारी केल्याचेही मी ऐकले. पण स्वतः जाऊन 
प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती बघणे हे मात्र मला त्या वेळी जमले नाही; असे महटल्कीस वावगे 
होणार नाही की, या अधिवेशनापासून कॉंग्रेसच्या अंतगत राजकारणात पैश्याचा वापर 
फार मोठ्या प्रमाणावर होऊ लागला. श्री. चंद्रशेखर यांच्यासारख्या समाजवादी 
तरुण लुर्काची सोय मुंबई सचिवालयाजवळ असलेल्या रिट्झसारख्या पंचतारांकित 
हेटिलात होती. शुवनेश्वरला काँग्रेसची संस्कृती बदलण्यास सुरुवात झाली होती 
अधिवेशनात ती पूर्णपणे बदललेली दिसली. oe 


हे अधिवेशन आणखी एका कारणाने ऐतिहासिक ठरले. या अधिवेशनात यावंतः 

"> चव्हाण यांचे भाषण त्या काळात खूप गाजले. त्यांचे ते भाषण मराठीत होते 
न होती. मावळत्या सूर्याची साक्ष ठेवून त्यांनी पंतप्रधान श्रीमती 
जा 1 असे सांगितले की, समाजवादाच्या दिशेने जे पाऊल उचलण्यात आले आहे 
ब आता माघार घेणे नाही. श्रीमती गांधी यांच्याकडे ते बोट दाखवून म्हणाले 
प "आ वा माघार घेतली तरी आता आम्ही मागे सरणार नाही. ?? ससाजवादाच्य 
उ पुढे खरोखरच किती वाटचाल झाली याविषयी राजकीय इतिहासकारांचे 

दाचित दुमत असेळ, पण मावळत्या सूर्यास साक्ष ठेवल्याचा परिणाम म्हणून की 


काय, यशवंतराव चव्हाण यांचे राजकीय तेज 
गीय तेज पुढे हळूहळू कमीच व्हायला 
असे मात्र निश्चित म्हणता येईल ! 5 [ 


मुबई अधिवेशनानंतर देवसांनी 
ह काही दि यशवंतराव चव्हाण यांना ग्रहखात्यातून 
जच उठू क्या सोयीसवळतीच्या दृष्टीने पंतप्रधानांनंतर संरक्षण 
1 एहखात्यास महत्त्व असते. पंतप्रधानादिवाय या दोन मंत्र्यांनाच वायुसेनेचे 
ह कुठेही जाण्या-येण्यासाठी वापरण्याचा अधिकार आहे. एक दिवस त्यांच्याशी 
नो ph चर्चा निघाली. श्री. चव्हाण अत्यंत गंभीरपणे म्हणाले, 
जन पाडा $ म्हणून मी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीपद सोडून येथे संरक्षणम्री 
झालो. संर असताना संरक्षणाच्या एका पंचवार्षिक योजनेस मी सुरूवात केली 





१०८ दिल्ली दिनांक 


पण 
होती. ती योजना पुरी होईपर्यंत संरक्षणमंत्री असावे हः माशी टे 
ग्रहमंत्री करण्यात आले. मी ति 
माझी इच्छा नसताना मला गृहमंत्री sass ली 
. पण आता जर माझे खा 
प्रमाणेच काम केले आणि करीत आहे . लि 
कः परत जाईन. ?? योगायोगाचीच गोष्ट म्ह' 
हाणार नाही. सरळ कऱ्हाडला घरी पर ग र साक 
गानी श्री. चव्हाण यांना आता तुम्ही क आगी सांभाळा लाला गालाची 
बोलावले चव्हाणांच्या बंगल्यावरच होतो. त्यांना पंत 
डावे त्या वेळी मी चव्हा बेग का 
बोळावळे हे मळा माहीत नव्हते. चेहऱ्यावर फारसे भाव व्यक्त ह शेळ shai 
परत आल्यावर बरेच मळूल दिसले. मी त्यांना “ काय विशेष ६ प हकक. - 
पाहायला लावले (1 was hum 0 क रन 
त्यावर ते म्हणाले; “ मला खाली पाह यल आ 
नं ंना अर्थमंत्री असल्याचे 7 १. श्री. चव्ह 
नंतर त्यांना अश केले जात अस be 
वृत्तपत्रात क चित्र छापून आले. 
हो बातमी वृत्तपत्रात आल्यावर ए. प 
क i असून त्यांना हात ह 
यांचे गांधी घेऊन जात असून 7 
श्री. चव्हाण यांचे बिमान श्रीमती ग wens eo 
खबिले होते. त्यांना प्रत्यक्ष अ आ 
“दा टा?” करत आहेत असे त्यात दा नज 
थिंक » हा महत्त्वाचा विभागही काढून 
त्या खात्यातील “ आर्थिक हेरखाते” ह ह 
तो आपल्या ताब्यात घेतला होता. आपला अपमान झाला असे Be अ 
मंत्रीपदाचा राजीनामा देण्या'चा निर्णय घेऊ शकले नाहीत असे को a त 
वर होते हे कोडे मला आजतागायत उलगडलेले नाही. तुम्ही न्हय 
कऱ्हाडला का जात नाही हे मात्र मीही त्यांना त्या वेळी विचारले नाही ' 


झो कता अग वाधीन आणी आना म नक 
त्यांना बाजूला सा व .श्री.क alas 

पाठिंबा काढून घेतल्यामुळे उत्तर मुख्यमंत्री rc 
शकत नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली. त्रिपाठींच्या व क & कह, र “च 
आमदारांच्या बळावर इंदिरा काँग्रेसचे सरकार सत्तारूढ होऊ रकेल अ कारक 
श्री. चरणसिंग १९६७ सालीच कॉंग्रेसमधून बाहेर पडले होते आणि गीर ब 
संघाच्या मदतीने मुख्यमंत्रीपदाचा उपभोगही त्यांनी घेतला होता. पण ला 
प्रयोग अधिक दिवस चालला नाही. या वेळी त्यांचा भारतीय ०-५6 द 
क दीक क ह दृष्टीने महाराष्ट्र टाइम्सतर्फे 
9 लर Meo कळी पाडल्यामुळे चंद्रभान- गुत हे चरणसिंग 
ss नाराज होते. पण त्या वेळी मास्तीय क Fes नुवान 
Bd Fes Eon यांची मुख्यमंत्री होण्याची महच्वा- 





निवडणुकीपूर्वी १०९ 


कांक्षा आहे. ती आपण मान्य केली तर श्रीमती गांधी यांच्या हाती निदान सत्ता तरी 
जाणार नाही. चरणसिंग यांचा नेहरू आणि नेहरू कुटुंबावर भयंकर राग असल्यामुळे 
ते कोणत्याही परिस्थितीत श्रीमती गांधी यांच्याकडे तरी वळणार नाहीत असा जनसंघ 
गटाचा समज होता. वाटाघाटी सुरू झाल्या आणि चंद्रभान गुप्त यांच्या घरी चरणसिंग 
आले. जनसंघ आणि गुप्त बैरे संघटना कॉंग्रेसच्या लोकांशी चर्चा झाली. त्या वेळी 
इतर अनेक प्रकाराप्रमाणे मीही त्या बंगल्यावरच होतो. चर्चेनंतर आम्हास सांगण्यात 
आले की, चरणसिंग मुख्यमंत्री होतील आणि त्यांना जनसंघ आणिं संघटना काँग्रेस 
दोघेही पाठिंबा देतील. हे ठरल्यानंतर माझ्या दृष्टीने लखनीतील राजकीय घडामोड 
तात्पुरती तरी संपली होती. जवळच आलो होतो म्हणून मी एक दिवसासाठी सकाळी 
कानपूरला गेलो ब त्याच दिवशी संध्याकाळी दिल्लीस परतणार होतो. संघटना कॉंग्रेस 
आणि जनसंघाच्या पाठिंब्याने चरणसिंग हे मुख्यमंत्री होणार अशी बातमीही. पाठ- 
बिली होती. पण कानपूरहून ळखनीस येऊन दिल्लीस परतण्यासाठी गाडीत बसलो 

असताना संध्याकाळीच निघालेल्या एका वृत्तपत्राच्या खास अंकाकडे माझी नजर 

गेली. श्रीमती गांधी यांच्या गटाचा पाठिंबा घेऊन चरणसिंग मुख्यमंत्री होत असल्याचे 

वृत्त होते. एका दिवसात सर्व चित्र पालटले होते. मी आधल्या दिवशीच पाठविलेली 

बातमी चुकीची ठरली होती. राजकीयदृष्ट्या चरणसिंग हे किती अविश्वसनीय 

आहेत याचा हा आणखी 'एक पुरावा होता. २५ लक्ष रुपयांवर हा सौदा झाला अझी 
त्या दिवशी ळखनौत अफवा होती. श्रीमती गांधी यांच्या पाठिंब्याने मिळालेल्या 


मुख्यमंत्रीपदाचे झिरपेचाचे काटे चरणसिंग यांना लौकरच खुपू लागले आणि त्यांचे 
ते सरकारही अल्पायुषी ठरले. 


ज्याप्रमाणे उत्तर प्रदेशात चंद्रभान मुख्यमंत्री राहू शकले नाहीत त्याचप्रमाणे 
गुजरातेतही संघटना काँग्रेसमध्ये असलेल्या हितेंद्र देसाई यांच्या सरकारला सुरुंग 
लागला. गुजरातमधून ज्यांनी सुरुवातीपासून श्रीमती गांधी यांना साथ देण्याचे 
ठरविले होते त्यात श्री. घनःश्याम ओझा हे प्रमुख होते. गुजरातमध्ये संघटना काँग्रेस 
सोडून जगजीवनराम काँग्रेसमध्ये येणाऱ्यांची संख्या एवढी मोठी होती की, श्रीमती 
गांधी यांच्या पक्षास तिथे आपले सरकार सहज कायम करता आले. श्री. ओझा हे 
मुख्यमंत्री झाले. श्री. मोरारजी देसाई गुजरातचे मोठे पुढारी असले तरी ते गुजरातला 
आपल्या कह्यात ठेवू शकले नाहीत. पण ओझा यांच्याही नशीबी मुख्यमंत्रीपदाचे 
सुख फार दिवस भोगण्याचे नव्हते. त्यांच्या पक्षातच त्यांच्याविरुद्ध सुरू झालेल्या 
कारवायांना श्रीमती गांधींचा अप्रत्यक्ष पाठिंबा आहे असा संशय त्यांना आळा होता. 
श्री. ओझा हे सरळ आणि साध्या वृत्तीचे कार्यकतें. त्यांना फारसे छक्केपंजे माहीत 
नव्हते. ते त्रस्त झाले. पण आपली व्यथा बोलणार कुणाजवळ ? ते एकदा दिल्लीहून 
अहमदाबादला जात होते. बिमान अहमदाबादमागें मुंबईस जाणार होते. त्या 
बिमानात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री. वसंतराव नाईक हेही होते. श्री. नाईक यांना 





११० दिल्ली दिनांक 


त्यांच्याजवळ वेचारल्यासारखे म्हणाले 
गी. ओझा त्यां येऊन बसले आणि सहज विचा 
= , ; 
> टर बाई (इंदिरा गांधी) ठुमच्याशी बोलतात का १7 र : Ms Rr 
मोळतात की. » यावर ओझा यांनी आपले दुःख व्यक्त मुसळ य जका 
ब्रोळतच नाहीत. मी राज्याचे प्रक्ष घेऊन जातो. त्या फ भा. कुण 
डी ल्या फायलीतीळ कागद उलटत असतात. उत्तर मात्र च मो त, 
ee नसेल. इतर कामात ₹ 
“ अहो, दे मुद्दाम नसेल. 
हटा क तसे वाटले असेल. ” पण यावर ओझा Ra 
गुंते ल्त न रेक जात त्यांचे णा bs 
नाही माझ्य़ा विरुद्ध तक्रारी घेऊन जे pi wp ops क 
9 ही हकीकत नाईक यांनीच मळ 
हसी ल परत संघटना कॉग्रेसमध्ये गेले आणि जनता पक्ष निर्माण 
श्री. ओझा क 


झाल्यानंतर त्यात गेले. 


गे i शंढा इंदिरा गांधींच्या 

असली काही उदाहरणे बगळली तरी काग्रेसजनातचा र he 

का नवाळे डेच वाहात होता. त्यापैकी अनेकांशी माझे खासगी बे woe त 

आ नेकांच्या तोंडून श्रीमती गांधी यांच्याविषयी फार चा cd 

कां | 

नीज oar न क ba as यांच्याशी 

असे. एकदा मी या वि ss 
pe म्हणाले, “ इंदूरकर त्यात काहीच आश्चयै नाही. इजीन 

सहज केली. ठे 


[दी कारणामुळे मधूनच 
एखादी भरलेली गाडी क 
डब्यात कुणीच बसत नाही. एः ks, व 
Ee ज्या भागाला इंजीन लागले असते 2 ळा लत आवाता 
जन जागा नसली तरी दाटी करून बसतात. क इ 
कुणीच तयार नसते. राजकारणातही तसेच घडते. 

इंजीन °? 
णातीळ झक्तिशाली इं आहेत. 


गोड्या तत्त्वनिष्ठेने प्रेरित होते 
1 कसमथ्ये उरले त्यातील. सर्व मोठ्या तत्त्वनि 
खासदार संघटना काँग्रेसमध्ये उरले ₹ मोरारजी देसाई दे तर होतेच. 
wr शकणार नाही. त्या वेळी श्री. ba तोंड 
असे मी म्हणू लोकसभेचे सभासद होते. श्री. कामराज यांची पूवी छ Es 
+ nad ख्याती होती. विरोधी पक्षात बसावे लागल्याने be भाषण 
नाही. श्री. मोरारजी देसाई यांनी या काळात "१ टीका असली 
बदळ 0 आठवते. पण त्यांच्या भाषणात काही सरकारी sc गे 
क मुळीच नव्हता. त्यांनी श्रीमती गांधींवर वैय ता यांच्याविषयी 
= क केळे नाहीत. आणि श्रीमती गांधी यादेखील देखाई 
आरोप क व 
वैयक्तिक आणि कटू असे सुभगसिंग मात्र लोक श्रीमती गांधी 
जागत य असलेले श्री. राम सुभ मात लकर 
मळ च्याविषयी अतिशय तिखट बोलत. त्यात वैयक्तिक स्वरूपाच ह 
यांच 





निवडणुकीपूर्वी ११ 


पुढे ते निवडून आले नाहीत. पण संघटना काँग्रेसमध्ये काही वर्षे राहिले. पुढे राजकीय 
वनवास असह्य झाल्यामुळे ते इंदिरा काँग्रेसमध्ये आळे. पण तरीही राजकारणात त्यांना 


कुठेही स्थान मिळाळे नाही. राजकीय वनवासात असतानाच ते आजारी झाले. बरेच 
दिवस आजारी राहिल्यानंतर ते वारले. 


कॉग्रेसची फाळणी झाल्यानंतर संघटना काँग्रेसमध्ये तीन महिलाही आल्या. त्यांपैकी 
श्रीमती शारदा मुखर्जी यांची नेहरू कुडुंबाशी जवळीक असल्यामुळे, त्यांचे पती एअर 
व्हाइस मार्शल सुब्रोतो मुखजां जपानमध्ये वारल्यानंतर, कंग्रेस संघटनेशी त्यांचा काहीही 
संबंध नसताना, त्यांना खासदारकीचे तिकीट देण्यात आले होते. काँग्रेस एक असतानाही 
त्या लोकसभेत फार गाजल्या नाहीत. काँग्रेस फुटल्यानंतरही त्यांचा व्यवहार अत्यंत 
मर्यादशील असा होता. श्रीमती गांधी यांच्याशी तशी जवळीक असूनही त्यांची 
वागणूक चुकीची आहे असे वाटल्यामुळे त्या त्यांच्या गटात गेल्या नाहीत. जनता 
कारकीर्दीत त्यांना राज्यपाल करण्यात आले. दुसऱ्या डॉ. सुशीला नेय्यर या महात्मा 
गांधींच्या ताळमीतच वाढल्यामुळे त्यांची विचारसरणी बऱ्याच ' प्रमाणात तात्त्विक 
होती. जनता पक्षात संघटना काँग्रेस बिलीन होईपर्यत त्या काँग्रेसमध्येच राहिल्या. 
जनता कारकीर्दीत त्या खासदारही झाल्या होत्या. 
तिसऱ्या महिला खासदार श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा यांचा इतिहास अगदी निराळा 
आहे. अगदी तरुण वयात त्या खासदार झाल्या आणि पं. नेहरूंच्या कारकीर्दीत 
त्यांना उपमंत्रीपदद्दी मिळाले. त्यांचे वक्तृत्व चांगळे होते आणि त्यास रेरोशायरी-ची 
जोड देण्याची कला अबगत असल्यामुळे त्या उपमंत्री असतानाच बऱ्याच चमक- 
ल्याही होत्या. त्यांची श्री. मोरारजी देसाई यांच्याशी राजकीय आणि वैयक्तिक 
बांधिलकी आहे असा समजही त्या काळी होता. इतरही अनेक प्रवाद होते. काँग्रेस 
फुटण्यापूर्वीही श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा यांनी श्रीमती गांधींच्या विरुद्ध आघाडीच 
उघडली होती. त्यांच्या बिरोधास अनेकदा वैयक्तिक टीकेचेही स्वरूप येत असे. काही 
उत्तपत्रातूनदद त्यांनी श्रीमती गांधींच्या विरुद्ध बरेच काही लिहिले होते. काँग्रेस फुटल्या- 
नेतर त्यांच्या तोंडून श्रीमती गांधी यांच्यावर होणारी टीका ऐकल्यावर त्या पुढेमागे 
इंदिराजींच्या काँग्रेसमध्ये जातील अशी भविष्यवाणी करणाऱ्यास सर्वोनीच वेड्यात 
काढले असते. 
त्या काळी घडलेली एक मजेशीर घटना मळा आठवते. काग्रेस नुकतीच फुटली 
होती. श्री. चंद्रदोेखर श्रीमती गांधी यांच्या उजव्या-डाव्या हातांपैकी होते. संसदेच्या 
सेंट्रल हॉलच्या बाहेरील आवारात चंद्रशेखर आणि श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा यांची 
गाठ पडली. श्री. चंद्रशेखर यांनी श्रीमती सिन्हा यांचा हात धरला आणि म्हटले, 
“ तू म्हाताऱ्यांच्या तावडीत कुठे सापडली आहेस ? तुळा आमच्याबरोबर यायला 
हवे.” हे हात धरल्याचे चित्र कुठल्या तरी छायाचित्रकाराने टिपरे आणि ते एका 
सासाहिकात छापूनही आले. मध्यंतरी गंगेतून बरेच पाणी वाहिळे आणि सत्ताधारी 


Cg १२ दिल्ली दिनांक 


पक्षापासून सतत दूर राहाण्याचा खेळ श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा यांना अवघड वाटू 
लागला. त्यांच्या बदलत्या ब्रृत्तीचा अंदाज मळा लागला होता. त्या एकदा सेंटूल 
हॉलमध्ये आल्या: असताना मी सहज प्रश्न टाकला, “: आता तुम्ही लौकरच इंदिरा 
गांधींच्या काँग्रेसमध्ये जाणार असे ऐकतो १” मी त्यांच्या राजकीय निष्ठेविषयी झाका 
घेतली म्हणून त्या माझ्यावर खूप संतापल्या- पत्रकार अक्षाच खोट्यानाट्या बातम्या 
पिकवितात असेही त्या म्हणाल्या. मी त्यांना एवढेच म्हटले, “ चाळू घटनांवरून 
आम्ही काही अंदाज बांधतो. ते नेहमीच खरे ठरतात असे नाही. ” पण त्यानंतर त्या 
छौकरच श्रीमती गांधी यांच्या कॉंग्रेसमध्ये सामीळ झाल्या ! ही आणीबाणीच्या बरीच 
अगोदरची घटना आहे. श्री. चंद्ररोखर श्रीमती गांधी यांच्या “ पुरोगामी ? व्यव- 
हाराने निराश झाले होते. पण ते बाहेर फारसे बोळत नव्हते. मावळणकर हॉलमध्ये 
इंदिरा काँग्रेसच्या महासमितीचे अधिवेशन होते. तिथे तळमजल्याच्या दरवाजापाशी 
श्रीमती सिन्हा आणि श्री. चंद्रशेखर यांची गाठ पडली. या वेळी श्रीमती सिन्हांनी 
चंद्रशोखर यांचा हात घरला आणि म्हटले, “ म्हाताऱ्यांच्याबरोब्रर का राहातेस असे 
तू म्हणत होतास ना £ आता मी म्हाताऱ्यांचा नाद सोडून इकडे आले आहे.” 
श्री. चंद्रशेखर काहीच बोळले नाहीत. मी तिथे जवळच होतो. माझे ते बोलणे योग्य 
नव्हते असे आज मला वाटते. पण माझ्या तोंडून तत्काळ उद्‌गार निघून गेले, 
“ तुम्ही म्हाताऱ्यांच्या चक्रात नव्हती, म्हातारे तुमच्या चक्रात होते. ” यावर श्रीमती 
सिन्हा माझ्यावर पुन्हा संतापंल्या आणि वाटेल ते बोलल्या. त्यांच्या त्या संतापावर 
मळा राग आळा नाही. कारण खोडी मीच काढली होती. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हांना 
इंदिरा काँग्रेममध्ये प्रवेश मिळाला, पण त्यांचे राजकीय पुनर्वसन मात्र झाले नाही- 
काग्रेस पुन्हा फुटल्यानंतर त्यांनी रेड्डी, स्वर्णसिंग, असँ या नावाने प्रसिद्ध झालेल्या 
कॉग्रेसमध्ये आसरा घेतला. 


श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हांच्या संदर्भात नेहरूंच्या काळातील एक घटना आहे. त्या 
नुकत्याच निवडून आल्या होत्या. तरुण आणि राहाणी आकर्षक असल्यामुळे त्यांच्या- 
कडे खासदारांचा ओढा बराच होता. खासदार होण्यासाठी पुरेसे त्यांचे बयः आहे 
का हाही काही काळ वाद होता. महाराष्ट्रातील दोन महिला नागपूरच्या सौ. अनखूयाबाई 
काळे ब पुण्याच्या श्रीमती इंदिराबाई मायदेव याही लोकसभेत निवडून आल्या होत्या. 
दोघींचीही इच्छा आपल्यास किमान डपमंत्रीपद तरी मिळावे अशी होती. अनसूयाबाई 
काळे तर जुन्या मध्य प्रदेशात उपसभापतिपदावरही होत्या. मिळाले तर यापैकी कुणा 
एकास उपमंत्रीपद मिळणे शक्य होते. आणि ते आपल्यासच मिळावे अशी 
दोघींचीही इच्छा असण्यात काहीच गैर नव्हते. दोघींच्या मनातील॑ हा दुबळेपणा 
माहीत असल्यामुळे आम्ही काही पत्रकार त्यांची थट्टाही करत असू . आत्ताच आम्ही 
इंदिराबाईंना नेहरूंच्या खोलीतून येताना बघितले असे अनसूयाबाईना सांगत असू 
आणि इंदिरावाईना अनसूयावाईना बघितले असे सांगत असू: दोघीही थोड्या अ 





निवडणुकीपूर्वी १५३ 
असत. पण प्रत्यक्षात मात्र श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा यांची 
बार - सेन्हा यांची नेमणूक झाली. 
"जे करक मोन धक कधी बोलल्याचे आठवत नाही. bp Re 
झाली आणि या घटनेचा णव अक आकरपेक तारुण्यामुळेच भीमती सिन्हा यांची नेमणूक 
आणि ओठ रंगवून आकर्षक पिण्याचा हती अ तोल ताला की प 
no देसण्याचा प्रयत्न करू लागल्या ! पण त्याचा परिणाम 
त्यांचा चेहरा अधिकच विचित्र दिसू लागला ! 8 


3 


Ef. मधल्या काळातच कॉग्रेस महासमितीच्या 
एका अधिवेशनात फारशी उपस्थिती तन 
एका आर्थिक ठरावात संस्थानिकांचे तनस्ले क 
करण्याची श्री. मोहन धारिया यांची टं 
बहुमताने अचानक मंजूर झाली. 
संस्थानिकांने तनखे बंद करण्याची सा >> 
संसदेच्या व्यासपीठावर वारंवार होत त 
त्याचे सरकारतर्फे नेहमी एकच उत्तर च 
जाई : “ संस्थानांचे विलीनीकरण A 
तनखे देण्याचा शाब्द दिला आहि. तो a 
तर सरकारच्या शब्दावरीळ विश्वास उडेल 
दुसरे कारण असे सांगण्यात येई की, :4 
रक्कम हळूहळू कमी होत आहे. वर 
आणखी एक-दोन पिढ्यात ती नान हो र 
लत. मग दिलेला झाब्द का pes १ वि 
पुरोगामी विचारसरणी असलेल्यांना क टा 
कोटी रुपयांच्या आत असलेला हा स 
प्रतिगामीपणाचे चिन्ह वाटे. काही जी 
खासगीरीत्या आणखी एक मुद्दा जट काळ 
तनखा मिळविणारे राजे-महाराजे के तत 
बिरुद्ध उभे राहाण्याचे जोवर Be 
तोवर आसले पाऊल उचलण्याची थे क 
राजकीय गरज होती. पण काही अपवाद वग- 


कॅग्रेसच्याच 
राजे-महाराजे आता 
ळता सर्व र पाऊल उचलण्याची 





१९७$ ची निवडणूक ११५ 


भारतीय जनसंघात होत्या तर बडोद्याचे श्री. फत्तेसिंगराव गायकवाड हे 
राहिल्यामुळे इंदिरा गांधींच्या काँग्रेसपासून दूर गेले होते. सदर ठरावाची 
होणार किंवा नाही याविषयी काही दिवस संशय होता. 
यांनी ठराव मान्य करण्याचे ठरविले. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण, संस्थानिकांचे तनखे बंद 
करण्याचा निर्णय, गोरगरीबांविषयी अत्यंत आपुलकीची श्रीमती गांधींची भाषणे, या 
कारणांनी त्यांच्या कॉँग्रेस पक्षाची प्रतिमा अत्यंत पुरोगामी अक्षी झाली होती. बहुधा 
ता वातावरणाचा फायदा घेण्याच्या हेतूनेच २७ डिसेंबर १९७० रोजी त्यांच्या सल्ल्या- 
जुसार राष्ट्रपती श्री. व्ही. व्ही. गिरी यांनी लोकसभा विसार्जेत करून भारताच्या 
राजकीय इतिहासात प्रथमच लोकसभेच्या मुदतपूर्व निवडणुका घेण्याचे ठरविले. 
डिसेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यापर्यंत संसदेचे हिवाळी अधिवेशन चाळू होते. पण मुदत- 
पूर्व निवडणुका घेण्याचा श्रीमती गांधी यांचा विचार आहे असा संशयही कुणाच्या 
मनात आला नव्हता. लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका निरनिराळ्या वेळी 
करण्याचेही याच खेपेस प्रथम घडले. दोन्हीकडे प्रश्न निराळे असतात, निवडणुका 
एकत्र घेतल्याने मतदारांचा गोंधळ होतो, असे कारण देण्यात आले. पण पुढे मात्र 
१९७७ आणि १९८० या दोन्ही वेळा लोकसभेच्या निवडणुकातीळ कौल हाच खरा 
जनतेचा कौल आहे, त्यात विसंगत असलेली सरकारे राज्यात असली तर जनतेचा 
पुन्हा कौल घेण्यात यावा, ही भूमिका घेण्यात आली. केंद्र आणि राज्यातील सरकारे 
निरनिराळ्या पक्षांची असू शकतात हे भारतीय घटनेतील सूत्र अजून तरी तसेच 
कायम आहे. पण कारभार सुरळीत चालण्याच्या दृष्टीने केंद्र आणि राज्यात एकाच 
पक्षाची सरकारे हबीत हा विचार १९८० साळी तर फारच जोरदारपणे मांडला गेला. 
१९७१ च्या निवडणुकीत श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या पक्षास नेत्रदीपक यहा 
मिळाले. श्रीमती गांधींच्या कॉंग्रेसविरुद्ध संघटना काँग्रेस, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पक्ष 
आणि समाजवादी पक्षाची निवडणुकीपुरती जी युती झाली होती तिळा बडी आघाडी 
हे नाव मिळाले होते. या निवडणुकीच्या वेळी त्या आघाडीस विजय मिळाल्यास 
विचारात परस्परविरोध असलेले हे पक्ष काय घडवून आणणार याचा निश्चित असा 
कार्यक्रम जनतेपुढे नव्हता. फक्त श्रीमती गांधी आणि त्यांचा पक्ष नको हीच 
भूमिका प्रामुख्याने होती. याचाच नेमका फायदा श्रीमती गांधी यांनी उचलला: 
श्रीमती गांधी यांच्या पक्षातर्फे एक पोस्टर लावण्यात आले होते. ते फार प्रभावी 
ठरले. “ ते म्हणतात, “ इंदिरा गांधी यांना इटवा. ” मी म्हणते, “ गरीबी हटवा. ? 
आता तुम्हीच निवडा.” अशा मजकुराचे ते होते. मतदारांनी गरीबी हटविण्याची 
निवड केली. निवडणुकीत आश्वासन देऊनही तुम्ही गरीवी हटवू शकला नाहीत असे 
पुढे ज्या वेळी विरोधी पक्षांनी म्हणावयास सुरुवात केली त्या वेळी मी तसे आश्वासन 
दिले नव्हते असे श्रीमती गांधी म्हणाल्या ही गोष्ट निराळी. 
या निवडणुकीच्या वेळी मी विहार आणि उत्तर प्रदेशातील काही खास मतदार- 
संघांचा दौरा केला होता. श्रीमती गांधी यांच्या बाजूने लाट उसळली होती असे मळा 


संघटनेबरोबर 
तची अंमलबजावणी 
पण पंतप्रधान श्रीमती गांधी 


११६ दिल्ली दिनांक 


अनेक मतदारसंघात दिसले. तसे त्या वेळी मी महाराष्ट्र टाइम्समध्ये लिहिलेही. पण 
मी दौरा केलेल्या सर्वच मतदारसंघात सारे काही सरळ चाळले होते असे नाही. 
त्या वेळी संघटना कॉग्रेसच्या गाजलेल्या नेत्या श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा यांच्या मतदार- 
संघात मी गेलो होतो. त्यांच्याविरुद्ध श्री. धर्मवीर सिन्हा यांना उभे करण्यात आले 
होते. मी दोन्ही उमेदवारांना भेटलो होतो. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा ह्या “ मी निवडून 
येणारच. ” अश्शी ग्वाही देत होत्या. श्री. धर्मवीर सिन्हा यांचा कोणताच दावा नव्हता. 
पण मतदारसंघात चार-दोन तास हिंडले असता श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा निवडून 
येणे जवळजवळ अशक्य आहे असा वृत्तांत मी घाडला होता. 


दुसऱ्या ज्या .महत्त्वाच्या मतदारसंघात मी हिंडलो तो समाजवादी खासदार 
श्री. मधू लिमये यांचा होता. ते या वेळी मोंधीर मतदारसंघातून उभे होते. श्री. लिमये 
तसे अखिल भारतीयदृष्ट्याही महत्त्वाचे खासदार होतेच. तथापि महाराष्ट्रीय म्हणूनही 
मराठी वाचकांना त्यांच्या भवितव्याविषयी खास उत्सुकता होती. या वेळी माझीही 
श्री. लिमये यांच्याविषयी एक विशेष सहानुभूती होती. संसदेपुढे झालेल्या एका 
निदडीनात पोलिसांनी त्यांची पाठ रक्तबंबाळ केल्याचे मी बघितले होते. त्या वेळी 
ग्रहमंत्री या नात्याने यशवंतराव चव्हाण त्यांना ते भेटून आले होते आणि असा अमा- 
नु ब्यवहार करणाऱ्या . पोलीस अधिकाऱ्यांना कडक शिक्षा दिली जाईल असे ते 
बहुधा संसदेत हा विषय निघाला असताना बोळलेही होते. पण प्रत्यक्षात मात्र. काही 
पाऊल उचलल्याचे आम्हा पत्रकारांना तरी कळले नाही. 
यू. एन. आय. च्या बातमीदाराबरोबर मी संध्याकाळी दिवेलागणीच्या सुमारास 
मॉंघीरला पोचलो. आम्ही एका सामान्या हॉटेलमधे आपला बाडबिस्तरा ठेवला 
होता. माझ्या यू. एन. आय. च्या मित्रास श्रीमती गांधींच्या पक्षाचे उमेदवार 
श्री. देवनंदन प्रसाद यादव खाली रस्त्यावरून जाताना दिसले. ओळखीचे असल्याने 
मित्राने त्यांना हाक मारून वर बोलावले. येताच त्यांनी “ फार भूक लागली आहे. 
काही तरी खायला द्या.” अशी मागणी केली. मागबिलेले येईतो माझ्याजवुळचा 
बिस्किटांचा पुडा मी काढला आणि त्यांच्यापुढे केला. त्यांनी त्यातील काही बिस्किटे 
भराभर खाली आणि पाणी पिऊन झाल्यानंतर म्हणाले, “ आता बोला. ” आम्ही 
विचारले, “ कोण निवडून येणार १ ” त्यांनी एका क्षणाचाददी बिचार न करता उत्तर 
दिले, “ जो अधिक मतदान-केंद्रे काबीज करू शकेल तो.” मतदान-केंद्र काबीज 
करण्याची प्रवृत्ती बिहार आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशात त्या काळीसुद्धा बरीच होती. 
त्यास “ स्टंपिंग ऑफ बूथ्स ” असे इंग्रजीत म्हणत. मतदान अधिकाऱ्यास दह- 
शतीने गप्प बसवून आसलेल्या सर्व मतपत्रिका ताब्यात घ्यावयाच्या आणि त्यात 
आपल्या उमेदवाराच्या नावापुढे फुलीची मोहोर लावायची अशी सामान्यतः पद्धत- 
होती. ज्याच्या हाताशी अधिक गुंड त्याची निवडणूक तितकी सोपी समजली जात असे. 
मतदान-केंद्रे काबीज करणे हे कुठल्याही एका पक्षापुरते मर्यादित नव्हते. आपा 


क्र 





१९७१ ची निवडणूक ११७ 


पक्ष हा प्रकार करीत. या निवडणुकीत [त श्री देवनंदन 
प्रसाद्‌ यादव वि पुढे त्यांची मणूक रि रशक्षण उपमंत्रीपदावरहीं [र्‌ हीं 


झाली. जनता म 1 i 
ता कारकीदीत मी एकदा त्यांना त्यांच्या त्या उद्गाराची आठवण दिली 


असता आपण तसे बोळलो त्यांनी 
अगदी तसेच घडले होते.” असल्याची त्यांनी कबुली दिली आणि म्हणाले, “ हो. 


पण त्यांचीं कबुली हे एक अधसत्य होते. ते निवडून 
| र - तै निवडून यावेत आणि 
Bs मते मिळू नयेत यासाठी आणखी एक राजकीय डाव is जा 
माहिती आम्हास दुसऱ्या दिवशी सकाळी मिळाली. बिहार राज्य अहवा, 


तीच्या भावनांनी पछाडलेले आहे. शरे 
डलेले आहे. श्रेष्ठ जातींपैकी भूमिहार आणि 
रजपूत 
a i नर तर मागासलेल्या जमातींपैकी यादव जी. पी ल 
- मोंधीर येथील निवडणुकीत तीन उमेदवार | 
नकर कन विकन र होते. श्री. देवनंदन 
प्रसाद यादव आणि श्री. मधू लिमये यांच मोंधीरपासून चाळीस मैलांवर 


असलेले | गिद्धौरचे 
एक छोटे संस्थानिक गिः महाराजही या निवडणुकीच्या रिंगणात 


होते. त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी दिलेली 
दिलेली माहिती आं 
चौकशी करून खात्री करून घेतली. pL Ne TDR 
आपल्यावर झालेल्या अन्यायाचे परिमार्जन 
करून घेण्यासाठी गिद्धौरचे ज 

र उमे आहेत असे त्यांच्या कार्यकत्यांनी आम्हाला सांगितले. तो हमा 
क र बोलाबून तुम्ही आमच्या पक्षातर्फे उमेदवार म्हणून उभे राहा 
ल इंदिरा गांधी यांच्यातर्फे सांगण्यात आले. त्यांनी कबुली दिल्यावर त्यांना 
Sei do चार जीप्स निवडणूक प्रचारासाठी देण्यात आल्या 

कंग्रेस पक्षाचे उमेदवार आहोत 
या मस्तीत महाराज होते. उमेदवारीचा ed क का 


विळी अर्ज भरावयाच्या दिवशी 

आ म चारी जीप्स आणि आपल्या इतर मोटारीचा स न 
oh i Mele जिल्हा कचेरीत आले. पण अर्ज 
hh बन ज्याने ग उमेदवारी त्यांना दिलेली नाही अशी 
doe po यावर महाराज साहजिकच संतापले आणि 
वर्णन केले. समर्थकांनी घोषणा केली hs स्या मत व 

s pr न रंमाजन झालेच पाहिजे. 

प हान व्यय जनतेच्या विनंतीस मान देऊन गिद्धौरच्या एतत 
SR sds रला. त्यांच्या कार्यकर्त्यांची भूमिका एकच होती. अन्यायाचे 
0 काड महाराजांना निवडून द्या. त्यांच्यावर अन्याय इंदिरा गांधी 
romeo कबूल करून नंतर नाकारले होते. पण त्यांचे 
oh ce मधू लिमये यांच्याविरुद्ध. मला त्या वेळी वड्याचे 
र भासला. पण पुढे सर्व स्पष्ट झाले. रज पूत जमातीचा 
वराच पाठिंबा मधू लिमये यांना होता. गिद्ौरचे महाराज हेही राजपूत होते. त्यांना 


शी. १८ दिल्ली दिनांक 


काय मते 
जमातीती मते मिळणे शक्‍यच नव्हते. राजपूत र ह 
र असती. ती विभागली जात असल्यामुळे श्री. मधू लिम निवडू क 
pe र बेळी मी लिहिले होते आणि माझ्या लेखाचा उछल क जय त्‌ 
र र क यांच्या पत्नी सौ. चंपा लिमये यांनी आपल्या एका लेखात केल प्त 
सकट महाराजांना उभे करण्याचा डाव राजपूत मते ogee 
hua ल निष्कर्ष काढल्यास त्यात काहीच चुकणार नाही. क त्‌ 
पुढे एका फेरनिवडणुकीत मधू लिमये हे बिहारच्या बांका मतदा 
र & पुढें 


संघातून निवडून आले. 


मी हिंडलेल्या भागात दुसरा महत्त्वाचा मतदारसंघ का 
संघात या निवडणुकीत झालेल्या गोष्टींमुळे आ आ Rho 
ही ह pa per हे असून त्यांना i बा 
कळेना नजय सर्व विरोधी पक्षांचा पाठिंबा होता. पंतप्रधान झाल्यानंतर श्रीम क 
री i मतदारसंघ निवडला होता आणि १९६७ साली त्या तेथून 1 
Bh त्या तेथील लोकप्रतिनिधी झाल्यानंतर रायबरेलीचा खूपच त 
Prats त्यांनी आपल्या. अधिकाराचा गैरवापर करून र 


विरो फे 
मरमसाट विकास केला असा आरोपः हदी | घी पक्षातफ क रण्यात येत असे - पण त्याचे चे 


हा दोष असळाच तर त्यापासून पं. नेहरू 


ऱ्ट गी क [रण 
मळा कधीच महत्त्व वाटले नाही. का rus dads Rhine 


आणि काही प्रमाणात मोरारजी देसाई वगळता 


वगळता येणार नाही. “फि व्या 
या मतदारसंघात जाण्यापूर्वी निवडणुकीच्या स॑ त्याविषयी काही 


खर्च होत आहे. प्रामुख्याने 
ऐक त्या. निवडणुकीत फार मोठ्या प्रमाणावर खर्च हे ल 
म यांच्याकडून निवडणूक प्रचाराची ko त 
हे. मतदारांना आकृष्ट करण्यासाठी श्रीमती गांधी यां ud ती 
= ड्या वगैरेंचे फार मोठ्या प्रमाणावर वाटप झाले आहे असे म्ह ds र 
नाहा पुढे झालेल्या निवडणूक खटल्यात होते. मळा त्यात A 
Re बघितले आणि जे ऐकले तेवढ्यापुरतेच काही लिहिण्याचा oF 
bs पत्रकार मित्राने आपल्या eh मोन्या 
मंत्री श्री. दि. 
pa वतरण आळी दिसेळ त्या ३h 
be अति त्यास शहरात नेण्यास सांगितले. माझा हा न क 
स्याही मतदारसंघाचा आढावा घ्यायचा असल्यास शाक्य तित oa 
दर शाही वातावरणाची चौकशी करावयाची. रिक्षा चाळू झाल्यावर वते 
वः र 


हालहवाळ अ ११ हणाला “ साहेब -खूप जो 
विचारले, अरे, नि वडणुकीचे काय हालहवाल दहित.१” तो म्हणाला, “स हेव,-खूप जोर 
? 





१९७१ ची निवडणूक ११९ 


आहे.” मी विचारले, “कशावरून?” रिक्षेवाला म्हणाला, ““साहेव, दोघांच्याहीकडे भरपूर 
गाड्या आहेत. निश्चित सांगू शकणार नाही. पण राजनारायण यांच्याकडे साठसत्तर 
गाड्या असतील आणि श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्याकडे तीनशेच्या जवळपास. ? 
एवढ्यात आम्ही शहरात पोचलो आणि निवडणूक खरोखरच जोरावर असल्याची 
चिन्हे दिसू लागली. छोटेसे रायबरेली शाइर काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाच्या झैड्यांनी 
माखून निघाले होते. झैडे बघून तरी असे वाटत होते की, शहर दोन राजकीय वर्गात 
पूर्णपणे विभागले आहे. मी श्री. राजनारायण यांच्या कचेरीत गेलो. तिथे 
श्री. राजनारायण नव्हते, पण त्यांचे काही कार्यकर्ते भेटले. माझ्यावर त्यांची छाप परिश्रमी, 
जिद्दीचे आणि फारसा राजकीय स्वार्थ नसलेले अशी पडली. त्यांच्या कचेरीत कसलाही 
डामडौल दिसला नाही. नंतर श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या कचेरीत गेलो. त्या दिवशी 
तिथे होणाऱ्या सभेसाठी त्या यावयाच्या होत्या. विमानतळावर त्यांचे स्वागत करण्या- 
साठी बहुतेक कार्यकर्ते तिकडे गेले आहेत असे मला सांगण्यात आले. जी चार-दोन 
मंडळी मला तिथे भेटली त्यात आपल्यास कचेरी-प्रमुख म्हणविणारा तरुण वयाचा एक 
विद्यार्थी होता. थोडीशी माहिती घेतल्यानंतर मी निघालो. तो विद्यार्थीही मजबरोबर 
बाहेर आला. मला म्हणाला, “ माझा राजकारणाशी काहीच संबंध नाही. नुकताच 
एम. ए. झालो. या लोकांशी संबंध आल्यास सरकारी नोकरी मिळेल या आशेने 
थोड्या पगारावर येथे काम करीत आहे. ? त्याने ही गोष्ट मला कशासाठी सांगितली 
याचे आकलन मळा आजवर झालेले नाही. पण एका गोष्टीची मात्र जाणीव झाली. 
श्री. राजनारायण यांच्या कचेरीत पगारी नोकर दिसले नव्हते. येथे पगारी नोकर होते. 
माझ्या डोक्यात जो दुसरा प्रश्न खालच्या पातळीवरील प्रचाराचा घोळत होता 
त्याबाबत खरी माहिती कशी कळेल १ कारण पक्षाशी संबंधित असलेले लोक परस्परां- 
विरुद्ध तसे आरोप करणारच. या विचारात असतानाच मी स्टेशनच्या रस्त्याला 
लागलो. स्टेशन जवळच होते. चालतच जावयाचे होते. शहरातून स्टेशनकडे जात 
असताना उजव्या बाजूस एक लांबलचक भिंत दिसली. ही भिंत कोणत्या आवाराची 
होती हे मला सांगता येणार नाही. पण तिचा सर्रास वापर पोस्ट्स लावण्यासाठी आणि 
घोषणा लिहिण्यासाठी झाला होता. भिंतीवरील पोस्ट्स आणि घोषणा यातून प्रचाराच्या 
पातळीच्या दृष्टीने काही सापडते का म्हणून मी बघू लागलो. मला श्रीमती इंदिरा 
गांधी यांच्या बिरुद्ध वाटणारी एक घोषणा आढळली. ८ इंदिरा राज का देखो खेल, 
खा गयी गल्ला, पी गयी तेळ ! ” ही घोषणा निश्चितपणे खाळच्या दर्जाची होती. पण 
या घोषणेचा एक आर्थिक पेलू म्हणता आला असता. इंदिरा राज्यात अन्नधान्य 
आणि तेल मिळत नाही हे ही घोषणा लिहिणाऱ्यास सुचवायचे होते. या घोषणेच्या 
जवळच एका दुसऱ्या -घोषणेकडे माझे लक्ष गेले. ती राजनारायण आणि त्यांच्या 
सहकाऱ्यांच्या विरुद्ध होती. “ बाजपेयी का तेल कडुवा, सुचेता रंडी, राजनारायण 
भडुवा. ” याशेजारीच दुसरी घोषणा दिसली : “ मोरारजी देसाई कामराज की दोहाई, 
सुचता तेरी लगाई. ? या घोषणांना कोणत्या पातळीवर समजावयाचे हे मला कळले 


Eo २० दिल्ली दिनांक 


थ व्यक्त तर 
कालिन मता नलया पा त 
नाही. जर पहिल्य 
आ घोषणांची श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्यावरच टाकावी FR: ललकी 
एका गोष्टीचा शोध घेण्याचे माझ्या मनात होते. आरोप:होत ल्य A 
चोपडाचे खरोखरच वाटप झाले का? पण वस्तुस्थिती कोण ert १ स 
तर सांगणार नाहीच, घेणाराही त्याची कबुली देणार नाही. se ga टन 
माहिती मिळणार नाही अशा समजुतीने लखनौला परतण्यास RR 
स्टेशनवर आलो. ळखनौकडे जाणारी गाडी येण्यास ब आ 
उगाच कुठे भटकायचे म्हणून पहिल्या वर्गाचे तिकीट घेतले ड्या nnn 
साठी वेटिंग-रूममध्ये आलो. बसलो असेन-नसेन तो प po 
आणि त्याने तिकिटाची नोंद करण्यासाठी रजिस्टर पु pe 
केली आणि सहज खडा टाकल्यासारखे त्याला बिचारले, म टक डय बुल 
विणाऱ्या उमेदवारांपैकी कुणाकडून कांबळी, साड्या, धोतरे वगे' dees 
ER १» तो लगेच म्हणाला, “ होय सरकार. झाले होते गक मला ग राची 
नव्य 'मिळाळे नाही. काही वाटप श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी स्वतः क 
ह अधिक वेळ नव्हता. त्यांनी वाटण्याच्या वस्तू स्थानिक पुढाऱ्यां न 
gp त्यांचे वाटप न करता स्वतःच गडप केल्या.” या tie bs 
झाले यांत काहीच गैर वाटत नव्हते. त्याला त्यात काही मिळाले नाही एवढीच त 
खंत होती. 


१९७१ च्या निवडणुकीत श्रीमती गांधी यांच्या कँगरेसळा Fa न 
मिळाला. देशात एकूण जे वातावरण होते आणि जे बिहार आ so त क 
दौ मळा जाणवलेही होते, ते लक्षात घेता त्यात आश्चर्य वा ह 
क जू या निवडणुकीबाबत ही बाईची करामत नव्हती, शाईची होती, असा ळा 
र वेळी भारतीय जनसंघाचे एक पुढारी श्री. बळराज मधोक यांनी cs 
रा धीच विश्वास बसळा नाही. रशियाने पुरविलेल्या अशा एका 
was द तयार करण्यात झाला, त्यामुळे प्रत्यक्ष मतदानात 
क उडून जाई आणि पूर्वीच लावलेली पण मतदानाच्या वेळी अदृश्य 
लो सळ मतमोजणीच्या घेळी दिसू लागे, या कल्पनेवर श्री, rae ग 
इतका विश्वास होता की, त्यांनी हे निमित्त करून एक 0 ही आती 
पुरावा मांडता न आल्यामुळे तो निकालात आसा तका a णक कल 
ब इ ३ ia जे निकाल लागले त्याने मलाही त्या 
ब a बाटले होते. मी अनेक सार्वत्रिक निवडणुका ig fl 
गुढीपने बातावरण बघून जे अंदाज आम्ही लावीत होतो तेही बहुधा बरोब 





१९७१ ची निवडणूक १२१ - 


होते. १९७१ च्या निवडणुकीतही श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा आणि मधू लिमये यांच्या 
पराभवावावतःचा अंदाज बरोबर ठरला होता. त्या वेळी मतदानाच्या दिवशी मी दिल्लीतच 
होतो. बाह्य दिल्ली मतदारसंघ वगळता सर्व मतदारसंघात हिंडलोही होतो. मतदानाच्या 
दिवशीचे वातावरण बघून चांदणी चौक मतदारसंघात श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या 
कॉग्रेसच्या उमेदवार श्रीमती सुभद्रा जोशी या निवडून येतील याविषयी माझ्या मनात 
संशय नव्हता. पण इतर मतदारसंघात मात्र भारतीय जनसंघाचे उमेदवार निवडून 
येतील अशी खात्री अनेक मतदान-केंद्रातील बाताबरण बघता झाली होती. श्री. बलराज 
मधोक यांचा पराभव होईल असा संशयही आला नव्हता. पण दिल्लीतील भारतीय 
जनसंघाचे सर्व उमेदवार पडले. कुठे तरी काही तरी घोटाळा असल्याचा संशय अवश्य 
आला. पण तो नेमका काय होता हे कधीच सांगता आले नाही. पुढे एका निबड- 
णुकीत निवडून आलेले श्री. अमरनाथ चावला यांची निवड खर्चाच्या बाबतीत 
निवडणूक कायद्यातील तरतुदी मोडल्यामुळे रद्द करण्यात आली. या निवडणुकी- 
नंतर दिल्ली महापालिकेची जी निवडणूक झाली त्यातही भारतीय जनसंघाला बहुमत 
मिळाले. त्यामुळे लोकसभेच्या निवडणुकीत काही तरी काळेबेरे झाळे असले पाहिजे हा 


संशय बळावला. पण खरोखरच तसे काही होते का आणि होते तर ते काय होते 
याबिषयी मात्र मनाशीदेखील कधी निकाल लागू शकला नाही. 


१९७१ हे वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी आणि त्यांच्या सरकारला अतिशय चांगले गेले. 
निवडणुकीत दोनतृतीयांदापेक्षा अधिक बहुमत मिळाल्यामुळे संसदेत विशेषतः लोक- 
समेत उजव्या कम्युनिस्टांवर अवलंबून राहाण्याची गरज संपली. ग्रहमंत्रीपदावर नेहरू 
घराण्याशी जुनी जवळीक असलेले श्री. उमाशंकर .दीक्षित यांची नेमणूक करण्यात 
आली. श्री. यशवंतराव चव्हाण यांना काही महत्त्वाचे भाग कापून अर्थखाते 
देण्यात आले. संरक्षणमंत्रीपदावर जगजीवनराम यांची नेमणूक झाली आणि 
अन्नमंत्रीपदावर श्री. फखरुद्दीन अली अहमद यांची. श्री. उमाशंकर दीक्षित हे गृहमंत्री 
म्हणून संसदेत कधीच गाजले नाहीत. त्यांना ग्रहखात्यासारखे नाजूक खाते का देण्यात 
आले याचा उलगडा आम्हा पत्रकारांना कधीच झाला नाही. वयाने त्यांची गणती 
जुन्या पिढीतच करावी लागेछ. पण स्वातंत्र्याच्या चळवळीत त्यांचा काही महत्त्वाचा 
वाटा होता असे ऐकिवात नाही. १९४० साली ते मारवाडी असोसिएशनचे सेक्रेटरी 
म्हणून मुंबईत होते हे मळा माहीत आहे. कदाचित स्वातंन्यापूर्वीच्या काळात शेट- 

सावकारांकडून कोंग्रेस संघटनेस त्यांच्या माध्यमाने पैसा मिळत असावा. पण तसे 
असते तर पं. नेहरूंनीही त्यांना जवळ करायला हवे होते. पण तसे झाले नाही. 
श्री. उमाशंकर दीक्षित यांची एकूण प्रतिमा पडद्याआड कारवाया करण्याची होती. 
याचा उल्लेख पुढे यथावकाश होईलच. श्री. कुमार मंगलम्‌, श्री. सिद्धार्थ शंकर रे 
आणि हरिभाऊ गोखले यांचाही या वेळी मंत्रीमंडळात समावेश झाला. 

श्रीमती गांधी यांच्या मंत्रीमंडळातील दुसरे महत्त्वाचे मत्री जगजीवनराम. फाळणी- 


El २२ दिल्ली दिनांक 


नंतर झालेल्या अधिवेशनात तेच काँग्रेस अध्यक्ष होते. संरक्षणखाते त्यांना मिळाल्या: 
नंतर त्याच वर्षी पाकिस्तानशी युद्ध झाले आणि भारतास विजयही मिळाला. संरक्षण- 
मंत्री झाल्यानंतर जगजीवनराम यांचीही एक महत्त्वाची कामगिरी वाटते. श्री. कृष्ण 
मेनन हे संरक्षणमंत्री असताना वरिष्ठ आणि कनिष्ट बहुतेक लष्करी अधिकाऱ्यात 
आपण पगारी नोकरापेक्षा अधिक नाही ही भावना बळावली होती. त्यामुळे आपली 
जबाबदारी जिद्दीने पार पाडण्याचा त्यांच्यात उत्साह नव्हता. यदावंतराव चव्हाण 
यांनी संरक्षणमंत्री झाल्यानंतर अधिकाऱ्यांना मानाने वागविण्यास सुरुवात केली आणि 
१९६५ च्या युद्धात त्याचे फळही मिळाले. श्री- जगजीवनराम यांनी सामान्य 
जवानातही बसण्याबोळण्यास सुरुवात केल्यामुळे त्यांचाही आत्मसन्मान वाढला आणि 
१९७१ मधील विजयात याही गोष्टींचा बराच वाटा होता असे मला वाटते. 


राष्ट्रपती निवडणुकीच्या प्रश्नावर काँग्रेस संघटनेत जे वादळ झाले त्यात श्रीमती 

गांधी यांच्या गटात केंद्रीय प्रमुख अशा मंत्र्यांपैकी जगजीवनराम आणि फखरुद्दीन 

अली अहमद हे सुरुवातीपासून होते. पण या दोघांच्याहीबाबत पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा 

गांधी यांचा व्यवहार मात्र अगदी निराळा राहिला. श्री. फखरुद्दीन अली अहमद हे 

श्री. गिरी यांचा अबधी संपल्यानंतर राष्ट्रपतिपदाबर चढले, तर ज्या जगजीवनराम यांचे 

नाव कॉँग्रेस पार्छमेंटरी बोर्डाने मंजूर न केल्यामुळे पुढील सर्व घटना झाल्या त्यांना 
१९७४ साली सर्व सत्ता श्रीमती गांधी यांच्या हाती 'असतानादेत्वील तुम्ही आता 
राष्ट्रपती व्हा असे औपचारिकपणेदेखीळ विचारले गेले असल्याचे ऐकिवात नाही. 

माझ्या दृष्टीने याचे एकच कारण. श्री. फखरुद्दीन अळी अहमद हे श्रीमती गांधी यांना 
एकनिष्ठ होते. श्रीमती गांधी जे सांगतील ते काहीही बिचार न करता करावयास ते 
तयार होतेच. श्रीमती गांधी यांना आवडेल या समजुतीने ते कोणतेही पाऊळ उचला- 
वयास तयार असत. या संदर्भात पुढीळ हकीकत मला श्री. अण्णासाहेब झिंदे यांच्या 
तोंडून सहज कळली होती. त्या वेळी श्री. अण्णासाहेब शिंदे हे होतकी खात्यात राज्य- 
मंत्री होते आणि फखरुद्दीन अळी अहमद त्या खात्याचे.प्रमुख मंत्री होते. एक रशियन 
शिष्टमंडळ आले होते. त्या वेळी रशियास केरळच्या समुद्री किनाऱ्यास जवळ असलेल्या 
समुद्रात मच्छीमारीचे अधिकार हवे होते आणि त्या दृष्टीने त्यांच्या बोटी भारतीय 
किनाऱ्यास लावता याव्यात व त्यातील कोळ्यांना भारतीय किनाऱ्यावर उतरण्याची 
सवळत हबी होती. त्या वेळी रशियाकडे उघडउघड कल असलेले श्री. दुर्गाप्रसाद 
घर हे नियोजन खात्याचे मत्री होते. नेमके कसे घडले हे सांगता येणार नाही. सदर 
विषयाची फाइळ शेतकी खात्यात ज्या वेळी आली ती पंतप्रधानांच्या कचेरीतून आली 
असून ती सवळत देण्याविषयी पंतप्रधानांची अनुकूलता आहे असा समज निर्माण 
झाला होता. पण विषयाशी संबंधित असलेल्या वरिष्ट अधिकाऱ्याने परकीयांना ही 
सवलत देणे देशहिताचे होणार नाही असे लिहिले. कारण अशाच प्रकारे परकीयांना 
फक्त व्यापाराची सवळत दिल्याचा परिणाम पुढे फार वाईट झाल्याचा इतिह।स 





१९७१ ची निवडणूक १२३ 


त्यांच्यापुढे होता. पण श्री. फखरुद्दीन अळी अहमद यांना असे वाटले की, श्रीमती 
गांधी यांची इच्छा ती सवलत द्यावी अशी आहे. त्यांनी खात्यातील अधिकाऱ्यांचा 
विरोध ठोकरून आपल्या खात्यातर्फे त्यास होकार दिला. पण पुढे हा विषय मंत्री- 
मंडळाच्या बैठकीत गेला असता श्रीमती गांधी यांचे तिकडे सहज लक्ष गेले. त्या 
चमकल्या आणि म्हणाल्या, “ ही गोष्ट देशात सहन होणार नाही.” त्यामुळे ही 
फाइल बाजूला सरली आणि देशावर येऊ घातलेले एक संकट टळले. k 


पण्‌ ही परिस्थिती श्री. जगजीवनराम यांची नव्हती. आँपैले स्वतंत्र अस्तित्व आहे 
याची जाणीव त्यांच्यात सतत असे. पंतप्रधानपदाचीही महत्त्वाकांक्षा त्यांच्या मतात 
पं. नेहरू हयात असल्यापासून होती. श्री. यशवंतराव चव्हाण आणि जगजीवनराम हे 
एका मंत्रीमंडळात वर्षानुबषें असूनही त्यांचे आपसात कधीच जमले नाही. पण सर्व 
प्रकारची इच्छा असून त्यासाठी लागणाऱ्या धाडसाचा अभाव हा दोघातही सारखाच 
होता. आपल्या इच्छेविरुद्ध मान तुकवत जाणे हादेखील दोघांचाही स्वभाव 
दोघांनीही नंतर श्रीमती गांधी यांना सोडले. पण त्यास फार उशीर झाला होता. काँग्रे 
कन असताना श्री. जगजीवनराम यांच्या तोंडून एकदा असे उद्गार निघाले, 
शोभेचा अध्यक्ष नाही. (1am not a sleeping President. )? यावर 
थोडेसे वृत्तपत्रीय वादळ झोले आणि नंतर “ तुम्ही मंत्रीपद अगर काँग्रेसचे अध्यक्षपद 
यातून काही तरी एक निवडा. ” असे त्यांना सांगण्यात आले. ते काय निवडणार 
याची सांगणाऱ्यासद्दी कल्पना होती. त्यांनी मंत्रीपद निवडले. पण त्यांना संबंधित 
मंत्रीपदाचाद्द पुरा सन्मान मिळाला नाही. १९६५ च्या युद्धात बिजयाचे मानकरी 
म्हणून पंतप्रधान श्री. लालबहादूर शास्त्री व त्या वेळचे संरक्षणमंत्री श्री. यशवंतराव 
चव्हाण यांचा देशाने उदोउदो केला होता. पण १९७१ मधील विजय त्या मानाने 
किती तरी मोठा असूनही त्याचे श्रेय संरक्षणमंत्री जगजीवनराम यांना मुळीच मिळाले 
नाही. सरकारी माध्यमातून तर मुद्दाम तसा प्रयत्न झाला अक्षी छाप माझ्यावर आहे 
या विजयानंतर जे समारंभ झाले त्याचे दृश्य टेलिव्हिजनवर दाखविताना जगजीवनराम 
हे समोर येताच तो भाग कापळा जात आहे असे वाटे. हे सहजगत्या घडले असेल 
असे मला आज इतक्या वघौनंतरही वाटत नाही. ग 


3 


| र, 


नागालँड 


१९७१ मध्येच नागालँडमध्ये विधानसभेच्या 
प्रथम निवडणुका झाल्या. त्या निवडणुका 
बघण्यासाठी दिल्लीहून जे पत्रकार गेले त्यात 
माझाही समावेश होता. मलाही या भागाविप्रयी 
उत्सुकता होती. त्या वेळी सामान्यतः चार लाख 
लोकसंख्या असलेल्या नागालँडचे निराळे राज्य 
स्थापन करण्याचे विधेयक अगोदरच मंजूर 
झाले होते. त्यात नागालँडऐवजी भारतातील 
काही इतर राज्यांप्रमाणेच नागा प्रदेश हे नाव 
असावे ही सामान्य सूचना तर नामंजूर झालीच 
होती. इंग्रजी भाषेस येथील राज्यभाषा 
म्हणूनही स्वीकारण्यात आले होते. बंडखोर 
नागांविषयी खूप वाचले आणि ऐकले होते. 
म्हणून तेथीळ प्रश्न समजावून घेण्याची फार 
इच्छा होती. काही लोक असेही म्हणत की, 
तेथील प्रश्न चिघळला आहे. जवळच्यास दूर 
लोटण्याच्या आणि दूरच्यास आपले समज- 
ज्याच्या भारत सरकारच्या धोरणामुळे वर्षानुवर्षे 
लष्करी छावण्या तेथे असूनही बंडखोर नागांना 
कह्यात आणण्यात यश मिळाळे नाही. आम्ही 
गेलो त्यापूर्वीच बंडखोर नागांचे तिथे दोन तट 
पडले होते. त्यातील एक भारत सरकारला 
थोडा अनुकूल होता. ती चर्चा पुढे होईल. पण 
आम्ही निवडणुका बघण्यासाठी गेलो असल्या- 
मुळे त्यात आम्हास काय दिसले याचा उल्लेख 
करायला हवा. 
लाजा मतदान होत असताना आम्ही अनेक 
मतदान केंद्रे बघितली. सर्वच केंद्रांवर मत 





नागाळेंड १२५ 


देण्यासाठी उभ्या असलेल्यांच्या लांबलांब रांगा होत्या. मात्र या निवडणुकात नागा 
नॅशनल ऑर्गनायझेशन, जो एन. एन. ओ. नावाने ओळखला जात असे, तो विजयी 
झाला. बंडखोर नागा पुढारी श्री. फिझो यांच्याशी जवळीक असलेला पक्ष पराभूत 
झाला. पण प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या वेळी आम्हास जी गोष्ट प्रामुख्याने जाणवली ती 
रांगेत उभ्या असलेल्या अनेक मतदारांचे .वय .ही होती. ही निवडणूक भारतीय 
निवडणूक कायद्याखाली होती. त्या कायद्याप्रमाणे २१ वर्षापेक्षा कमी असलेल्या 
कुणासही मत देण्याचा अधिकार नसतो. पण आम्ही मतदारांच्या रांगेत मात्र ज्यांची 
वये दहा-बारा वर्षापेक्षा अधिक वाटत नव्हती अशी अनेक पोरे बघितली. आमच्यापैकी 
काहींनी एका निवडणूक अधिकाऱ्याचे लक्ष या परिस्थितीकडे वेधलेही. तो म्हणाला, 
“ तसे असेलही. पण मी काहीच करू शकत नाही. ज्यांचे नाव मतदारांच्या यादीत 
आहे त्यांना मतदान करण्यापासून मी थांबवू शकत नाही. ते त्यात कसे आले हे मळा 
सांगता येणार नाही. तुम्ही म्हणता तसे असेळ तर नंतर निवडणूक खटला होऊ 
शकेल.” हे कसे घडले असेल याचीदेखील आम्ही चौकशी केली. त्या वेळी वातावरण 


- असे होते की, शहरापासून थोड्या अंतरावर असलेल्या खेड्यात नावे नोंदणाऱ्यास 


घरोधरी जाऊन प्रत्यक्ष चौकशी करून नावे नोंदणे शक्‍य नव्हते. नोंदणी करणाऱ्यास 
आपल्या जिवाची भीती वाटे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी पोळीस कचेरीत ग्रामप्रमुखास 
बोलावून त्याने. सांगितली ती नावे लिहून घेण्यात आली. त्याला सवाची बये बरोबर 
लक्षात नसल्यामुळे असे घडले असावे. केंद्र सरकारला अनुकूल असा पक्ष एन. एन. 
ओ. हाच निवडून यावा कदाचित्‌ यासाठीदेखीळ हे घडवून आणले असेल. एन. 
एन. ओ. स त्या वेळी नागाळँडमधीळ कॉँग्रेस म्हटले जात असे. 


कारणे कोणतीही असली तरी त्या भागात भारतीयांविषयी मुळीच आपुलकी नाही 
ही गोष्टही आम्हास प्रामुख्याने जाणवली. नागाछँडची राजधानी कोहिमातही भारती- 
यांस रात्रीअपरात्री हिंडणे अवघड होते. नागा म्हणजे भारतविरोधी असा सर्रास 
समज होता. तिथे असे म्हणत, कुणी अंडरग्राउंड नागा आहे, कुणी ओव्हरग्राउंड 
आहे, पण भारतीय असा कुणीच नाही ! पण असे का घडले याचा योग्य असा विचार 
स्वातंत्र्यापूवी होणे शक्‍यच नव्हते, स्वातंत्र्यानंतर तो लगेच व्हायळा हवा होता. पण 
तोही झाला नाही. उलट हा भाग भारताशी एकरूप होणार नाही अशीच पावले 
उचलण्यात आली. प्रसिद्ध मिशनरी मायकेल स्कॉट बंडखोर फिझोच्या वतीने उभे 
राहिल्यामुळे पं. नेहरूंनी त्यांच्याविरुद्ध भूमिका घेतली होती. पण इतर मिझानरी 
तिथे प्रत्यक्षात काय करीत आहेत याची चौकशी करून त्याला आळा घालण्याचा 
प्रयत्न करण्याकडे त्यांचे कधी लक्षही गेले नाही. डॉ. आराम यांच्या नेतृत्वात पीस- 
मिशन या नाबाने बंडखोर नागा आणि भारत सरकार यांच्यात डुवा जुळविण्याचे जे 
काम होत होते त्यात प्रत्यक्षात काय घडले याचीही वास्तपुस्त वेळेवर झाली नाही. 
डॉ. आराम हे त्या वेळी तिथे.एक मोठे प्रस्थ होते. भारताच्या सीमावर्ती भागातील 


> २६ दिल्ली दिनांक 


लोकांची संस्कृती कायम राहावी, त्यांचे भारतातील इतर भागाच्या लोकांनी शोषण 
करू नये यासाठी इतर भारतीयांना त्या भागात त्यांच्या जाण्यायेण्यावर निर्बध होते. 
आम्हा पत्रकारांनाही परवाना ध्यावा ळागळा होता. भारतीयास तिथे मालमत्ता घेण्या- 
वरही प्रतिबंध असे आणि बहुधा तो आजही आहे. त्याचे भारताच्या दृष्टीने अनेक 
प्रतिकूल परिणाम झाले. यातही आश्चर्य असे की, त्या वेळीही याची जाणीव त्या भागात 
प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या भारतीय अधिकाऱ्यांना होई. पण राजकीय केंद्रीय नेतृत्वास 
ती होत नव्हती. अधिकारी काही करू दकत नव्हते. नागालँडला गेलो त्या वेळी 
कोहिमाचे कमिशनर श्री. देव म्हणून अशाच प्रकारचे एक बंगाली ग्हस्थ होते. त्यांच्या 
कामगिरीची पावती म्हणून त्यांना नंतर पद्मश्री हा किताबही देण्यात आला होता. 

भारतापासून नागारलैडला निराळे ठेवण्याचे भारत सरकारचे घोरण त्यांना मुळीच 
पसंत नव्हते. आम्ही काही पत्रकार अनौपचारिक चर्चा करीत असताना त्यांनी 
कुणीही विचार करावा अशा काही गोष्टी सांगितल्या. नागाळँडची संस्कृती कायम 
>ेवण्यासाठी भारतातील इतर लोकांनी फारशी जा-ये करू नये या धोरणाबाबत ते 
म्हणाले, संस्कृती कायम ठेवायची म्हणजे काय करायचे ? नागालँडचे लोक आज जसे 
अन आणि रंगीबेरंगी पोशाखात भारे घेऊन राहातात तसेच त्यांना राहू द्यावयाचे 
काय १ वेशभूषेची संस्कृती कधीच एकसारखी राहात नाही. त्यात नेहमी बदल होत 
असतो. त्या वेदाभूपरेचे रक्षण एखाद्या संग्रहालयात करणे ठीक आहे. ते मी आणि 
माझ्यासारखे काही लोक करीतद्दी आहेत. दहावीस वषांनी आमचे पूर्वज कसे राहात 
होते असे नागा लोक मलगा विचारतील आणि मी ते सांगूही दकेन. पण ते राहातात 
तसेच त्यांनी राहावे हा आग्रह धरणे हे त्यांना प्रयत्नपुर्वक मागासलेले ठेवण्यासारखे 
आहे. भाले नाचवत रंगीबेरंगी पोशाखात दर २६ जानेवारीस दिल्लीत त्यांचे प्रददीन 
केल्याने त्यांची प्रगती होणार नाही. संस्कृती म्हणून त्यांची वेशभूषा टिकविण्याचा 
आपण जो प्रयत्न करतो तोही साध्य होणार नाही. श्री. देव यांच्या या सदर विधानाची 
सत्यता आम्हास या दौऱयातच पटली. आम्ही बंडखोर नागांचे पुढारी श्री. फिझो 
यांच्या खनूमा या नावाच्या गावी गेलो होतो. तिथे १६, १७, १८ वर्षीच्या काही 
तरुण पोरी अंगाला चिकटून असलेले आणि जवळजवळ पारदडीक सूट घाळून 
हिंडताना आढळल्या. सरकारच्या धोरणामुळे नागालँडमध्ये भारतीय संस्कृतीचा प्रवेश 
होऊ झाकला नव्हता. पण ती जागा अमेरिकन संस्कृतीने पटकाविण्यास सुरुवात 
केली होती. 


श्री. देव यांनीच आणखी जी एक हकीकत सांगितली ती भारतास अनुकूल अशा 
प्रवृत्तीकडे आपण कसे दुलेक्ष केले याचा कुणाचेही डोळे उघडावेत लला व 
होता. नागालँडमध्ये राणी गदीलो नावाची एक स्त्री अजूनही हयात आहे. ति 
ब्रिटिशांच्या काळातही सत्तेविरुद्ध बंड पुकारून बंदीबास पत्करला होता. _ नागांच्या 
ज्या अनेक जातीजमाती आहेत त्यातील एक तिच्या प्रभुत्वाखाली आहे. तिच्या 


«; 





नाग़ाळँड ५२७ 


प्रभावळीतीळ लोक नागाळँडशी सलग असलेल्या आसाम आणि मणिपूर भागातही 
राहातात. सर्व मराठी भाषिक प्रदेश एकत्र यावा अशी इच्छा संयुक्त महाराष्ट्र होत 
असताना महाराष्ट्रात होती तशीच सर्व नागा जमाती एकत्र याव्यात अशी तिची 
इच्छा होती. पण या विचारास आसाम आणि मणिपूर सरकारचा बिरोध तर त्यांचा 
काही भाग त्यात जात असल्यामुळे होताच. नागालँडच्याही पुढाऱ्यांचा तो होता. याचे 
जे कारण कळले त्यावर कुणालाही आश्चर्य वाटेल. हा भाग जर जोडला गेला असता 
तर नागालँडमध्ये खिश्चनांचे आधिपत्य राहू शकले नसते. कारण राणी गदीलो आणि 
तिचीं जमात ही खिश्चन नाही. 
श्री. देव यांनी सांगितले, “ मागणी मान्य न झाल्यामुळे या राणीने पुन्हा 
बंड उभारले. ते मोडण्याची जबाबदारी सरकारने माझ्यावर टाकली. राणी गदीलो ही 
भारतविरोधी नाही याची जाणीव मला होती. त्यामुळे तिच्या आणि तिच्या सह- 
काऱ्यांविरूद्ध कडक उपाययोजना करावी हे मनास पटेना. पण बंड मोडण्याची चिन्हे 
नव्हती. ज्या भागात तिचा मुक्काम असण्याचा संदाय होता तो भागच बाँब टाकून नष्ट 
करावा असाही सल्ला देण्यात आळा. पण तो मला पटला नाही. मी कुठे तरी सहज 
बोळून गेलो, माझी आणि राणी गदीलोची भेट झाल्यास तिचा मार्ग कसा चुकीचा 
आहे हे मी तिला पटवू शकेन. हे तिच्या गटास कसे कळले, सांगता येत नाही. पण 
मळा एक दिवस निरोप "मिळाला -- तुमची भेटावयाचीं इच्छा असल्यास भेट होऊ 
शकते. पण पूर्णपणे निःशस्त्र आणि एकटे यावे लागेल. यात जिवास धोका आहे, मी 
जाता कामा नये, निदान निःशस्त्र जाण्याची अट तरीं मान्य करू नये, असे माझ्या 
अनेक सहकाऱ्यांनी मळा सांगितले. पण मी धोका पत्करण्याचा निर्णय घेतला. जागा 
ठरली आणि तिथे मीं एकटाच आणि निःशस्त्र गेलो. मला एक जीपमध्ये बसविल्या- 
नंतर माझे डोळे बांधण्यात आले. ती जीप किती वेळ चालत होती हे सांगता येणार 
नाही. पण पाचसात तास सहज असेल. आवाजावरून डोंगराळ आणि दुर्गम भागा- 
तून तीं जात आहे असेही वाटले. अखेर जीप थांबली आणि मला उतरविण्यात आले. 
माझे डोळे उघडल्यानंतर माझ्या दोन्ही बाजूंना बंदुकी खांद्यावर असलेल्या लष्करी 
पोशाखातील शिपायांची लांबच्या लांब रांग मीं बघितली. क्षणभर वाटले की, आता 
आपण काहीं जिवंत परत जात नाही. पण काही तरीं विचार मनात आला आणि 
मी जयहिंदाचीं घोषणा जोरात केली. जयहिँदच्या घोषणेनेच मला प्रतिसाद 
मिळाला आणि माझ्या जिवात जींव आला. पुढे भेट झालीं आणि मीं राणी गदीलोची 


समजूत घालू शकलो. तिने समर्पण करण्याचे ठरविले. तिच्या मागणीबिषयी काही 


सांगण्याचा मला अधिकार नव्हता. मी श्रीमतीं इंदिरा गांधी यांची भेट करवून देतो, तुम्ही 
त्यांना पटवा, असे सांगितले. ती भेट झालीही. पण त्यातून निष्पन्न मात्र काहीच झाले 
नाहीं. ” श्री. देव म्हणाले, “ राणीं गदीलोचे आत्मसमर्पण करविण्यात मीं जो हातभार 
लावला त्यात माझ्या हातून देशाच्या हिताविरुद्ध तर काही काम घडले नाही ना, असा 
विचार कधीकधी माझ्या मनात अजूनही येतो. त्यातल्या त्यात समाधान एवढेच की, 


El २८ दिल्ली दिनांक 


राणी गदीलोचे जे सैनिक होते त्यांचा समावेश नागालँडच्या पोलिसात करून घेता 
आला. ज्यांच्यावर संपूर्णपणे विश्वास ठेवता येईल असा तोच एक वर्ग आज इथे आहे.” 

या इकीकतीनंतर आम्हास राणी गदीलोस भेटण्याची साहजिकच इच्छा झाली. 
श्री. देव यांनी आमची ती सोयही करून दिली. त्या वेळी त्यांच्याशी काय बोळणे 
झाले हे आता नक्की आठवत नाही. पण त्यांचे घर बघितल्यानंतर जी छाप पडी ती 
कायम राहिली. नागाळँडमधीळ निरनिराळ्या पुढाऱ्यांना आम्ही भेटलो. कुणाच्या 
घरी आम्हास कुठल्याही भारतीय पुढाऱ्याचे चित्र आढळले नव्हते. फक्त राणी 
गदीलोच्या घरी पं. जवाहरलाल नेहरूंचे चित्र असलेले एक कॅलेंडर दिसे. राणीच्या 
सहकाऱ्यांनी जी व्यथा सांगितली तीही अत्यंत दुःखद होती. नागालँडमध्ये जीप- 
शिवाय प्रवास करणे झाक्यच नाही. पीस मिशनच्या नावावर डॉ. आराम यांच्या 
तैनातीस जीप्सचा ताफा ठेवणाऱ्या सरकारला राणी गदीलोस एकदोन जीप्स पुरविणे 
हा वायफळ खर्च वाटत होता. साधन नसल्यामुळे त्या आपल्या अनुयायांच्या भेटी- 
गाठी घेऊ शकत नव्हत्या. 


काइमीरप्रमाणेच नागालँडमध्येही शोष भारतातील नागरिकांना मालमत्ता घेण्यावर, 

जाहीरपणे आपल्या मालकीचा धंदा करण्यावर बंदी होती. हेतू तेथील साध्याभोळ्या 
लोकांचे शोषण होऊ नये हा.. या हेतूबद्दल आक्षेप घेता येणार नाही. पण प्रत्यक्षात 
काय घडले १ कोहिमात मी जे बघितले तेच लिहीत आहे. आम्ही कोहिमात एकेका 
लहानश्या खोलीची दुकाने बघितली. त्यावर लिहिलेले असे, मालक अमूक अंगामी, 
अमूक सेमा वगैरे. पण त्याच्या पुढचे नाव असे मॅनेजर मेहरसिंग, सुखलाल, गिरधारी- 
लाळ वगैरे. हा काय प्रकार आहे याची चौकशी केळी असता पुढील हकीकत कळली. 
ही कायद्यातून काढलेली पळवाट होती. खोळी नागा अंगामी अगर सेमाच्या मालकीची 
अगर त्याने भाड्यावर घेतलेली. पण त्यास धंदा करता येत नसल्यामुळे त्या लहानशा 
खोलीचे दोनतीनशे रुपये भाडे घेऊन मेहरसिंग अगर सुखलाल, गिरधारीलालला 
दिलेळी. त्या वेळी सबंध नागालंडची लोकसंख्या चार लक्ष म्हटली जात असे. त्या 
प्रमाणात कोहिमातही ती असली पाहिजे. यावरून जास्तीत जास्त विक्री किती होत 
असेळ याची कल्पना करता येते. लहान खोलीचे दोनशेतीनशे रुपये भाडे देणारा 
दुकानदार आपल्या नफ्यासकट त्याची वसुली वस्तूंची किंमत वाढवून करणारच. 
ज्यांचे शोषण होऊ नये म्हणून ही तरतूद, त्यांचे दुप्पट शोषण होण्याचा मार्ग याने 
मोकळा झाला होता. 


नागा प्रदेशाची भाषा इंग्रजी का ठरविली याचाही मला कधीच उलगडा झाला 
नाही. खरोखरच त्या प्रदेशाची भाषा इंग्रजी असती तर तसे करण्यास काहीच हरकत 
नव्हती. पण जी माहिती तिथे त्या वेळी कळली त्याप्रमाणे नागा प्रदेशात अंगामी, सेमा 
वगैरे सोळा बोळभाषा होत्या. त्यातील काहीत आकाशवाणीने गीते प्रसारित करण्यास 





नागाळँड १२९ 


सुरुवात केली होती. कोहिमात असताना मी ती ऐकली आहेत. वेदमंत्रांप्रमाणे मळा 
ती मधुर वाटली. या सोळा बोलीभाषा बोलणाऱ्या नागांचा आपसात व्यबहार कसा 
होतो याची चौकशी केळी असताना असे कळले को, या बोलभाषा आणि आसामी 
मिळून नागासामी म्हणून एक आणखी व्यवहाराची भाषा निर्माण झाली आहे. त्या 
वेळी नागालेंड विधानसभेचे सेक्रेटरी असळेले आणि माझे पूर्वीचे मित्र श्री. हरी परांजपे 
यांनी मला असे सांगितले की, विधानसभेत बहुतेक भाषणे नागासामीतच होतात. पण 
राजभाषा ही इंग्रजी असल्यामुळे रेकॉड इंग्रजीत ठेवणे आवइयक होते. इंग्रजी आणि 
नागासामी दोन्ही जाणणारे लोक फारच कमी असल्यामुळे रेकॉड तयार करण्याचे 
काम अतिशय अवघड झाले आहे. इंग्रजीऐवजी नागासामीलाच राजभाषा केले असते 
तर ती कोणत्या लिपीत लिह्दावयाची एवढाच प्रश्न राहिला असता. पण उदू ही 
आपली भाषा असा आग्रह ज्याप्रमाणे मुसलमान धरतात तसाच खिश्रनही इंग्रजीस 


आवा भाषा समजतात. माझी तरी अशी खात्री आहे की, धार्मिक दुराग्रहास केंद्रीय 
बळी पडल्यामुळे नागालँडची भाषा इंग्रजी ठरली. 


कोहिमाचे कमिशनर श्री. देव यांची भारतनिष्ठा अतिशय जबर होती. नागा 
पुढाऱ्यांना भारतीयत्वाशी समरस करण्याचे त्यांचे प्रयत्नही चाळू असत. आमदार 
क खासदार. म्हणून निवडून आल्यानंतर घटनेशी एकनिष्ठ राहाण्याची शपथ घ्यावी 
गते. श्री. देव यांनी १९७१ मधील निवडणुकीत कोहिमातून जे उमेदवार उभे होते 
त्यांना अज दाखळ करण्यापूर्वी ती व्यायला लावली. इतकेच नव्हे 


करच व्हे कु सर्व दाहरभर 
लाउडस्पीकर लावून त्यांचे त्यांनी प्रसारणही करविले होते. कळ... विचारता ते 


म्हणाळे, “ हे कुठल्याही कायद्याप्रमाणे करण्याचा मळा अधिकार नव्हता. पण अर्ज 
दाखल करताना घटनेशी एकनिष्ठ राहाण्याची शपथ घेऊ नये अञ्ी बंदीही नाही 
नागात भारताविषयी बंडखोरीची भावना आहे. परिस्थितीनुसार त्यातील काही 
निवडणुकीत भाग घेत आहेत. तशी नागा जमात अत्यंत प्रामाणिक आहे. भारतीय 
घटनेशी एकनिष्ठ राहाण्याची शपथ त्यांनी जरी जाहीरपणे घेतली आणि ती हजारो 


लोकांनी ऐकली तरी याचा त्यांच्या 
र मनावर परिणाम होईल आणि ते घंडरोरीक 
वळणार नाहीत अशी माझी कल्पना आहे. ? rik द 


नागालँडम लोकसंख्या अधि 
ता ध्ये खिश्चन लोकसंख्या अधिक असल्यामुळे प्रदेशाचे नाव इंग्लंडप्रमाणे 


नागालँड इंग्रजी 
नागार्लड ठेवण्यात आले आणि राजभाषाही इंग्रजी ठरविण्यात आळी असा समज 


आहे. पण खरोखरच 
र [ खरो तशी परिस्थिती होती का या प्रश्नाचे उत्तर मी तिथे असताना 


5 शकले नाही. आमच्या दौऱ्यात आम्हास अनेक खेडीही लागली. तिथे जो 
र वर्ग बऱ्याच मोठ्या संख्येने आम्हास दिसला तो निश्चितपणे खिश्चन 
ठ इता. मी त्यास हिंदूही म्हणू शकत नाही. पण त्यांपैकी विशेषतः थोड्या अधिक 
पुरुषांच्या डोक्यावर दोनतीन बोट रुंद आणि हात-दीड हात लांब शेंड्या 


` 


वि ३० दिल्ली दिनांक 


दिसत. या शेंड्यांचे केस मात्र बटांसारख एकमेकात गुंतलेले असत. ही मंडळी दगडी 
देवाची पूजा करतात असेही सांगण्यात आले. नागालँडमध्ये मिशनऱ्यांच्याशिवाय 
इतर झाळाच नसल्याने शाळेत मुळांचे अगर मुलींचे नाव घालताच त्यांचा र्म 
रीतसर बाप्तिस्मा झाला नसळा तरी खिश्चन म्हणून नोंद केला जातो. भारतीय 
संस्कृतीची फारशी चिन्हे आम्हास तिथे आढळली नाहीत. पण कोहिमापासून काही 
अंतरावर ओखा नावाचे जरा बर्‍यापैकी गाव आहे. ते उषा-अनिरुद्ध कथेशी संबंधित 
आहे असे आम्हास सागण्यात आले. एक पडके मंदिरही दुरून दाखविण्यात आले. 
नागाछँँडला सलग असलेला मणिपूर हा भाग आजही कृष्णकथेशी इमान राखून 
आहे. तेथील प्रसिद्ध मणिपुरी दत्य कृष्णकथेवरच आधारित आहे. नागालँड हा 
ठिसूळ डोंगराळ प्रदेश असल्यामुळे जुन्या संस्कृतीची कुठलीच चिन्हे तिथे उरळी 
नसावीत असा आमचा समज झाला. 


अमेरिकन संस्कृतीचा प्रदेश तिथे बराच झाला असल्याचा उल्लेख मी वर केला 
आहे. पण त्याचबरोबर हेही आढळले की, पोशाखी संस्कृतीचा प्रवेश झाला, पण 
अमेरिकेतील चांगल्या गोष्टी मात्र तिथे सरळ आणि .भोळ्या स्वभावाच्या नागांना 
शिकविल्या गेल्या नाहीत. एकूण वातावरण भारतातील वैदिक काळाप्रमाणे बाटले. 
आम्हीं गेलो त्या काळात नागालँडमध्ये कोणाजवळ गायींची संख्या किती यावरच त्या 
माणसाची श्रीमंती ठरविली जात असे. सामान्यतः नागा माणूस जसा आकाराने 
ठेंगणा त्याचप्रमाणे तेथील गायीही आकाराने लहानच आहेत. कुणाजवळ शांभर 
गायी, कुणाजवळ दीडशे गायी आहेत अक्षी माहिती त्या वेळी मिळाली त्या वेळी असे 
वाटले की, इथे दूधदुभते चांगले असेळ. पण चौकशी केली असता असे कळले की, 
तेथील गोपालन फक्त गायींचे मांस खाण्यासाठीच होते. गायींचे दूध काढून त्याचा 
वापर करणे याची तिथे त्या वेळी तरी जाणीवच नव्हती. नागालँडमध्ये गायींची संख्या 
भरपूर असून चद्दासाठी कन्डेन्स्ड अगर डब्यातील दूधच वापरावे लागे. दुधाचा 
वापर आरोग्यास पोषक असा आहे याची शिकवणं खिश्चन मिशनऱ्यांनीद्दी त्यांना का 
दिली नाही या प्रश्नाचे उत्तर मला तरी तिथे मिळाले नाही. 


महाराष्ट्र टाइम्समध्ये लिहीत असल्याने सर्व पातळीवरील मराठी वाचकांना 
माझे नाव माहीत होते. कोहिमापासून नऊ भ्ञेळांवर चखामा नावाच्या गावी एक लष्करी 
कॅप होता. तेथीळ प्रमुख अधिकारी कनल उपासनी नावांचे एक महाराष्ट्रीय ग्हरुथ 
होते. इतर पत्रकारांबरोबर मीही आलो आहे याची त्यांना माहिती मिळाली आणि 
त्यांनी रात्रीच्या जेवणासाठी बोलावले. कोहिमाहून नेण्याची आणि परत पोहोचविण्याची 
सोयही केली. नागालँडच्या एकूण परिस्थितीविषयी लष्करी अधिकाऱ्यांना काय वाटते 
हे जाणून घेण्याची इच्छा माझ्याही मनात होती. मी आनंदाने आमंत्रण स्वीकारले. 


त्या जमान्यात दारूचे वावडे नसल्याने व्हिस्कीचा आस्वाद घेत गप्पांना सुरुवात झाली. 





छड १३१ 
कनैल उपासनी बोळतावोलता थोडे आवेद्ञा 
sv डे त आले. पण तो दारूचा परिणाम 
न लाता ला मनात असलेल्या भावनांचा या 
pr TE म. काढलेले कमल उपासनी हे एखादडुसऱ्या ऱ्या 
ल टल नव्हते. त्यांनी मला विचारले, “ जगातील अंतिम सः क 

1 in th se 
समजला नाही. त्यामुळे मी 


€ 
४४०]? ) » मळा अगोदर त्यांच्या प्रश्नाचा रोखच 
“ मी सांगतो. ऐक 
ब गतो. ऐका. मृत्यू हेच एकमेव सत्य आहे 


त्यांच्याकडे निव्वळ we ते पुढे म्हणाले, 
in the world. 0 
आ नमो मृत्यू पुढे उभे असल्यामुळे आम्ही सत्याच्या ठा जर 
मला कळले नव्हते. पण नयी जट क क य त ग मा जशी 
मो व ले, देशाच्या सीमेचे रक्षण करणे हे आमचे काम 
ता ; पुढाऱ्यांनी ठरवावे. नागालँड हा परकीय मुळ 
क स पूर ही सीमा ठरवा. आम्ही तिचे रक्षण करू. पण 
पाचर आम्हास दिल्यानंतर त्यात मात्र राजकीय पुढाऱ्यांनी 
ge मारण्याच्या कला ता क का ज 
भशनच्या दडपणामुळे, भारतीय लष्कराने अरु का आली nls li 
we राने उलट कारवाई करू नये 
“ Ure जवान मारले जात असताना oe 
Dr rs ला उपासनी संतस्त होत होते. श्री. उपासनीच नव्हे 
DN क अधिकाः हीच भावना होती. हे सर्व अधिकारी 
र न्य टन र So जक नंतर आम्ही मेसमध्ये जेवणासाठी 
नध . पचा अंमळ त्या वेळी अगदीच 
त च आ राजस्थानमधील एक लष्करी अधिकारी मेजर कन 
यड उद्गार ना: कयी माझा मनात sag eee 
चचा हार भा Pa 
र न धय to garland the Nehru’s stems, or 
Sta aa 1 अगोदर कनेळ उपासनी यांच्या तोंडून एकदम निघाले ;) 
ह वन जा व (It will be waste of $०९५. ) ही वाक्ये दकाः 
Ce ea ल काळी असलेल्या. वातावरणामुळे निर्माण ळ्या 
नाना न शब्दार्थाने त्याचा अर्थ करणे बरोबर होणार नाही 
तोड नाव री व देण्याची तयारी होती. पण कारण नसताना 
ना यना त्याना मानवत नव्हते. चखामा कँपकडून आम्ही रात्रीच » 
Memo काळी कोहिमातील एकमेव पेट्रोल पंप बॉब टाकून उद्ध्वस्त 


> होते त्या 
१. दे होते त्या वेळचे वातावरण. 


वरिष्ठ लष्करी ञ्ज धिक ज्याः ऱ्ची सदर भावना समजण्यासारः ख्व पी म्हणत येई ल शुन 'हे- 
f d K सार ह्ण J 
९०. शुन्ह 


प्त ३२ दिली दिनांक 


गाराला शासन झालेच पाहिजे ही यामागील वृत्ती समर्थनीय आहे. पण लष्कराकडून 
तेथील सामान्य नागरिकांचा छळ होण्याच्या अनेक घटनादेखील नागाँडमध्ये ऐका- 


बयास मिळाल्या. त्यावर विश्वास बसावा अक्णी एक घटना आमच्या समोरच पडली. 
नागा प्रदेश हिंडण्यास आम्ही निघालो असताना तेथील प्रसिद्धी खात्यातील एक 
अधिकारी आमच्याबरोबर होता- कोहिमापासून जवळच दोन लष्करी टेहळणीकरांनी 
आम्हास अडविले. आम्ही कोण हे सर्व सांगितल्यानंतरही प्रसिद्धी खात्याच्या त्या 
अधिकाऱ्यांझीं ते फारच वाईट वागळे. त्यांनी त्यांना थोडी मारहाणही केली. अशा 

बागणुकीनेतर सर्वसामान्य नागात भारताविषयी आपुलकी कशी निर्माण होणार हा 
विचार त्याच वेळी माझ्या मनात आला. हे सर्व घडले होते रमच्या एकदोन बाटल्या 
चोरीस गेल्यामुळे. जवळच्या लष्करी चौकीतून रमच्या काही बाटल्या चोरीस गेल्या 
होत्या. त्या वेळी असेही कळले कीं, सामान्य नागा माणूस उघड्यावर सोने पडले असेल 
तरी त्यास हात लावणार नाही; पण रमची बाटली दिसली की, ती लंपास करण्याचा 
मोहद्दी तो आवरू दकत नाही! 


नागाछँडमघील एकूण परिस्थिती बघून मळा तरी असे वाटते की, व्यवहारात कुशळ 
श्री. देव यांच्यासारख्या अधिकाऱ्यांची नागालँडमध्ये गरज आहे आणि नागाळँडमधीळ 
जो वरी शिकून तयार होत. आहे त्यांना इतर राज्यात जबाबदारीच्या जागा द्यायला 


हव्यात. रेष भारताशी नागारँडचे आदानप्रदान वाढले पाहिजे. या भागास अगदी 
निराळे ठेवण्याची जी चूक झाली तीं ताबडतोब सुधारण्याची गरज आहे. नागा प्रदेश 
आणि शेष भारताचे जेवढे एकीकरण होईल तेवढे झाले पाहिजे. पुण्यातील रिसबूड 
नावाच्या एका णहस्थाने या दिशेने पाऊल उचललेलेही मी बघितले. त्यांनी नागा 
जमातीतील एका मुलीशी लम केले असून तिचे नाव मीरा ठेवले. १९७१ साळी 
त्यांना दोन लहान मुळे होती आमचा भारताशी काही संबंध नाही असे म्हणण्याचे 
बातावरण असतानाच ही मुळे आम्ही मराठी आहोत असे अभिमानाने सांगत. लम 
केल्यामुळे त्यांना कोहिमात सुरुवातीच्या काळात फार कठीण परिस्थितीस तोंड द्यावे 
लागले. पण नंतर ते राज्य सरकारचे एक प्रमुख अधिकारी झाले. 


भारताशी आपली जवळीक दाखविणाऱ्यास खिश्चन धर्म स्वीकारणारे त्याचच 
जमातीतील इतर लोक मदत तर करीत नाहीच, उलट अत्यंत वाईट प्रकारे वाग- 
वितात असाही माझा अनुभव आहे. घटना नागाछँँडची नाही, पण त्याच्या जवळपास 
असलेल्या गारोहिल्स ( मेघालय ) मधील आहे. आम्दा काही पत्रकारांना तो भाग 
दाखविण्यासाठी नेले होते. खिश्चन धर्माचा प्रसार वाहतुकीची साधने अधिक उपलब्ध 
असलेल्या भागात होता. तिथे आम्हास चर्चिळ, आयसेन हॉबर बैरे नावे असलेले 
लोक सापडले. त्यांची राहाणी गरीबीची पण बरीच आधुनिक होती. पण थोडे अधिक 
आत शिरल्यानंतर खऱ्या आदिवासी राहाणीतील लोक आढळले. तरुण मुलींच्याही 





र नागालँड ५३३ 
अंगावर कमरेच्या असलेल्या 
जव र लहानशा वस्त्रापलीकडे काही नसे. पण नावे मात्र 
bs. bro र होती. लतिका, अजुन वगैरे. इथे आमच्या- 
या अधिकाऱ्याचा व्यवहार आभच्याची ६ ee र ka sl 
असताना दहावीस लोक कुठून तरी आले आणि Fh val 
wor णे काही बोळू लागले. आम्हास 
ws ह... आ ति असलेला श्रीं. इंगटी हा अधिकारी 5 
we FR छडीने काहींना मारले आणि हाकलून लावले. अत्यं 
हा ता “मुर संतापला आणि हात उचलण्यापर्यंत त्याची 
क ती वाटले. नंतर आम्ही इतरत्र चौकशी केली 
5 ना आम्हा पत्रकारांना भेटावयाचे होते. ते 


आहो नागा म्हणता 

त. आहो नागा म्हणजे हिं 

श : नागा i 

तेथील प्रशासनाविषयी त्यांना तुमच्याजवळ त MOTE ॥ असा त्यांचा समज आहे. 


श्री. इंगटी यांनी त्यांना तुम्हास भेटू दिले नाही. रावयाची होती आणि म्हणूनच 


3 


१९७१ सालचे युद्ध भारताच्या पूर्व आणि 
उत्तर दिशांकडे झाळे. प्रत्यक्ष युद्धाच्या वेळी 
मला तिकडे जाण्याची संघी मिळाली नाही. 
१९६५ सालच्या .युद्धानंतर काही पत्रकारा- 
बरोबर मी पाकिस्तानचा जो भाग भारताच्या 
हाती आला तो बघितला होता. १९७१ साली 
पूर्व बंगालमध्ये बांगला देशाच्या स्वातंत्र्याचा 
लढ़ा चाळू असताना भारताच्या उत्तर सीमे- 
कडीलही वातावरण तापले होते. उत्तरेकडे प्रत्यक्ष 

युद्ध सुरू होण्याच्या अगोदर महाराष्ट्र टाइम्सचे 
संपादक श्री. गोविंदराव तळवळकर आणि 
मी पंजाबच्या सीमेवर हिंडलो आणि युद्धा- 
नंतर वृत्तसंपादक श्री. दि. वि. गोखले आणि 
मी जम्मू सीमेवर गेलो होतो. युद्धापूर्वी गेलो 
असताना सीमेवरील जवान आणि अधिकारी 
उत्साहाने भारले होते. १९६५ साली आम्हास 
निरनिराळ्या कारणांमुळे पाकिस्तानला पूर्ण 
धडा शिकविता आळा नाही; या वेळी युद्ध सुरू 
झाल्यास तो शिकबिल्याशिवाय आम्ही राहाणार 
नाही; युद्धानंतर जम्मू सीमेवर गेलो असताना 
आपण योग्य तो घडा शिकविला, याचे समाधान 
भारतीय जवानात मला आढळले. 


बांगला देशाचे स्वातंत्र्य तेथील मुक्ति- 
वाहिनीने मिळविले नसून ते भारतीय लष्कराने 
मिळवून दिले. तसेच पश्चिम पाकिस्तानकडे 
डिसेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यात जी रणभेरी 
वाजली तिची सुरुवात पाकिस्तानकडून झाली 





बांगला देशाची निर्मेती १३५ 


नव्हती तर भारताकडून झाली होती असे त्या काळातही फार जाहीरपणे नव्हे पण 
काही खासगी चर्चेत बोलले जात असे. याबाबत मजजवळ अधिकृत अशी माहिती 
नाही. पण निरनिराळ्या सूत्रांकडून जी माहिती त्या काळी मिळाली त्यावरून हे प्रवाद 
अगदीच बिनबुडाचे होते असे मी म्हणू दाकणार नाही. माझ्या एका मित्राचा मुलगा 
लष्करात असून एका तुकडीचा तो कॅप्टनही होता. मुक्तिवाहिनी आम्हीच होतो असे 
नंतर त्याने मळा सांगितळे. मुक्तिवाहिनीस शास्त्रांचा पुरवठाही भारताकडूनच झाला 
होता. लढा चाळू असताना शास्त्रे सापडल्यास ती पाकिस्तानचीच आहेत हे दाखविण्या- 
साठी मेड इन पाकिस्तान (1॥४१० 11 71८/5३ ) असा त्यावर दिक्काही असे. 
ज्या दिवशी पाकिस्तानने भारतावर आक्रमण केले अशी बातमी आली त्याच्या 
आधल्या दिवसाची गोष्ट. वातावरण धुमसत होते. युद्ध कधी सुरू होईल हे सांगता 
येत नव्हते. ते केव्हाही सुरू होऊ शकेल असे एकूण वातावरण होते. संध्याकाळी चार- 
साडेचारची वेळ. मी सेंरल हॉलमध्ये होतो. शेतकी राज्यमंत्री श्री. अण्णासाहेब शिंदे 
मला तिथे भेटले. ते नुकतेच पामेंट हाउसमध्ये असलेल्या विमान बुकिंगच्या 
कचेरीतून आले होते. त्यांना महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या बैठकीसाठी दुसऱ्या 
दिवशी मुंबईस जावयाचे होते. ते म्हणाले, बुकिंगबाले म्हणतात, तुम्हास जायचे असेल 
तर आजच जा, उद्या विमाने जातील किंवा नाही हे सांगता येत नाहीं. दुसऱ्या 
दिवशी संध्याकाळी पी. आय. बी. च्या प्रेस कॉन्फरन्स हॉलमध्ये सीमेवरील परि- 
स्थितीविषयी सरकारी माहिती ऐकण्यासाठी बसलो असताना अचानक ब्लॅक-आउट 
झाला आणि थोड्याच वेळाने आम्हास सांगण्यात आले की, पाकिस्तानने भारतावर 
हल्ला चढविला आणि उत्तरेकडेही युद्धास तोंड लागले. बांगला देशातही भारतीय 
फौजा अधिकृतपणे शिरल्या. थोड्याच दिवसात युद्धाचा निकाल लागला. पूर्व बंगाल- 
मध्ये ले. जनरल नियाझी यांनी ले. जनरल अरोडा यांच्यापुढे आत्मसमर्पण केले. 
वांगळा देशची निर्मिती झाली. वंगबंधू श्री. मुजिबुर रहमान यांचे स्वझ साकारले. 


त्या काळी राजधानीत पुढीलप्रमाणे चर्चा होती. बांगला देशाची निर्मिती ही 
भारताची त्या वेळची राजकीय गरज होती. तेथील स्वातंत्र्य चळवळ दडपून टाक- 
ण्याचा पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांचा इरादा होता. बांगला देशात जे पाकिस्तानी पंजाब 
लष्कर होते ते सुक्तिवाहदिनीस दडपण्यास अपुरे पडू लागले. पश्चिम पाकिस्तानातून 
आणखी लष्कर पाठविण्याचा पाकिस्तानचा इरादा ठरला. ते लष्कर जर तिथे पोहोचले 
असते तर मुक्तिवाहदिनीच्या स्वरूपात जे भारतीय सैनिक पूर्व बंगालमध्ये होते तेही पुरे 
पडळे नसते. त्यामुळे तेथील स्वातंत्र्यळढ्याचा निकाळ लौकर लागावा यासाठी उत्तरे- 
कडे दुसरी आघाडी उघडणे अत्यंत आवझ्यक होते. तसे झाले नसते तर जागतिक 
गुंतागुंत वाढळी असती. अमेरिकेचा पाकिस्तानी भूमिकेस पाठिंबा होता आणि अमे- 
रिकेने काही केल्यास आम्ही तुमच्या पाठीशी उभे राहू असे रशियाचे भारतास 
आश्वासन होते. या दोन महादाक्ती आपल्या प्रदेशात झंजणार की काय असा प्रश्नही 


पस ३६ दिल्ली दिनांक र 


थोडा वेळ निर्माण झाला होता. युद्ध लौकर निकाली निघाल्यामुळे ती वेळ आली 
नाही. उत्तरेकडील आघाडी उघडल्यामुळेच पाकिस्तानी सैन्य तिथे गुंतले म्हणूनच 
युद्धाचा निकाल लौकर लागू शकला असे म्हणावे लागते. 


बांगला देशाच्या स्वातंत्र्य संग्रामात मुक्तिवाहिनीच्या रूपाने भारतीय सैनिकांनी 
गुप्तपणे काम करणे कितपत योग्य होते, तसेच पाकिस्ताननेच आक्रमण केले असे 
म्हणून उत्तरेकडील आघाडी उघडणे योग्य होते का, याबाबत पाश्चात्य पत्रकारांनी 
तर भारतीय नेतृत्वास अनेकदा धारेवर घरले. पूर्व बंगालमध्ये जनसामान्यांची 
अमानुष असा व्यवहार होत होता हे कारणही भारताने जी पावळे उचलली त्यांच्या 
समर्थनार्थ पुरेसे वाटत नाही असे त्यांचे म्हणणे. दुसऱ्या देशाच्या अंतर्गत कारभारात 
कुणीही ढवळाढवळ करावयाची नाही हे धोरण भारताचे पहिले पंतप्रधान नेहरूंनी 
पुरस्कारिळे होते. मग पाकिस्तानी नागरिकांशी पाकिस्तान सरकार कसा व्यवहार 
करते याचा विचार भारताने का करावा! उद्या भारतात काही लोकांवर अत्याचार 
होत आहेत या भूमिकेतून दुसर्‍या राष्ट्रांनी त्यांना मदत करावयाचे ठरविले तर 
भारतास काय वाटेल १ बंडखोर नागांस चीन आणि पाकिस्ताकडून चिथावणी आणि 
शस्त्रांची मदत दिल्या जाण्याच्या बातम्या भारतास कशा वाटल्या १ त्याविरुद्ध भारताने 
तक्रार केली नाही का ? 
मुक्तिवाहिनीत भारतीय सैनिक मोठ्या प्रमाणात वावरत होते, तसेच उत्तरेकडे 
पाकिस्तानने प्रथम युद्ध सुरू केले नसून ते भारताने केले होते हे मान्य करूनही 
पंतप्रधान श्रीमती गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने जी पावले उचलली ती मला 
आजही बरोबर वाटतात. माझी या बाबतीत भूमिका अक्षी की, प्रत्येक देशास दुसऱ्या 
कुणाचीही ढवळाढवळ न होता आपला अंतगत कारभार करण्याची मोकळीक असते 
आणि ती असावीही, पण याचा अर्थ हा मात्र नव्हे की, त्यांना हे करताना इतर 
देशांची व्यवस्था मोडण्याचा परवाना मिळतो. पूर्व बंगालमध्ये जी चळवळ सुरू झाली 
तिळा दडपण्याचे जे मार्ग पाकिस्तानने अवलंबिले त्यांचा भारताच्या आर्थिक जीवनावर 
फार मोठा परिणाम झाला. 
पूर्व पाकिस्तानातील जीवन असह्य झाल्यामुळे सुमारे एक कोटी निर्वासित, ज्यात 
पूर्व बंगालमघीळ हिंदू-सुसलमान दोघेही होते, भारतात आले. एवढ्या निर्वासितांचे 
पालनपोषण हा भारतावर फार मोठा बोजा होता. फाळणीनंतर आलेले निर्वासित परत 
जातच नाहीत असाच आतापर्येतचा इतिहास होता. जर बांगला देशःची चळवळ 
यदास्वी झाली नसती तर हे निर्वासितही परत जाणे झाक्य नव्हते. त्यामुळे निव्वळ 
भारताच्या आर्थिक हिताच्या दृष्टीने त्या चळवळीस मदत करणे हे भारतास क्रमप्राप्त 
झाले. आलेले निर्वासित परत जातीलच असे हमखासपणे पंतप्रधान या नात्याने श्रीमती 
गांधी ह्या म्हणाल्या होत्या. त्यांनी आपली जी मोजकी आश्वासने पुरी केली त्यातील 
हे आश्वासन अत्यंत महत्त्वाचे होते. आलेल्या निर्वासितांपैकी बहुतेक सर्व परत गेले. 





बांगला देशा'ची निर्मिती १३७ 


भारताचे हे एक वैशिष्ट्य आ 
01.3 एक वेशिष्टय आहे. भारतीय पुढारी निरनिराळ्या विषयांवर आपसात 
hs * पण दुसऱ्या देशाच्या आक्रमणाचा अगर लढ्याचा प्रश्न आळा की 
i हा एकवटून उभा राहातो. पूर्व बंगालमध्ये पाकिस्तानी जे अत्याचार करीत 
"a च्या सर्वसामान्य भारतीय मनात चीड निर्माण झाली होती. 
pe a भारतावर हला चढविल्याची 'बातमी येताच सर्व 
मती इंदिरा गांधी यांच्या पाठीशी उभा 
ग 1 राहिला. भारतीय जन- 
षा a अटलबिहारी वाजपेयी आणि श्रीमती गांधी यांचे कधीच पटले नाही 
र क जाहीरपणे त्यांना दुष्टसंहारिणी दुर्गादेबीची उपमा दिली. 
त्या काळी श्रीमती इंदिरा गांधी यांची छाप सामा 1 
a न्य जनमानसावर किती 
होती ते एकदा ₹ मला सांगि 
शा सांगितले ते म्हणाले, लोक म्हणतात जरसे 

| ह ठोक म्हणतात, तुम्ही घवाले 

अखंड भारताच्या गप्पा भरपूर मारता र 
, पण तुमच्या हातून प्रत्य से 

क्र ी न र प ह क्ष असे काहीच 
नया का इंदिरा गांधी यांनी निदान पाकिस्तान मोडून तर दाखविळे 
नळा जो धडा मिळाला त्याचा भा ू 

प रताच्या दृष्टीने राजकीय 
सा फायदा किती कायम राहिला क 

याविषयी मतभेद असतील, पण 
, पण सदर युद्धात 
पाकिस्तानची आघातशक्ती इतक्या प्रमाणात खालावली की, वर्षानुवर्षे अमेरिकन 


निळ ie श्रीमती eis प्रतिमा उंचावली तशीच वंगबंधू मुजिबुर 
ह्‌ बूप उंचावली होती. पाकिस्तानच्या कारा त्यांची 
गराण्हातून त सुटका 
ह ब जात असताना वाटेत दिल्लीत थोडा वेळ थांबले होते 
7 त्यांचे प्रचंड स्वागत झाले आणि तेथून जवळच त्यांची गाही 
र ढे वळ त्यांची एक 

झाली. सभेस खूप गर्दी होती आ चि अल र 

णि त्यांचे बंगाळी भाषण का 

ue गन लावून अत्यंत 
य ऐकले. ढाक्यास त्यांचे स्वागत झाले त्याचे बृत्त आकाशवाणीकडून 
> प्रसारित होत होते. ते ऐकण्यासाठी दिछीतीलच नव्हे तर सर्व भारतःतील लोक 
हा रेडिओ लावून कित्येक तास सतत बसले होते. * ae 
(जय वाठ हे पाकिस्तानी पुढाऱ्यांप्रमाणे नाहीत, पाकिस्तानची 

रोधी भूमिका त्यांना मान्य नाही, ते भा 
a का 5 रतातील राष्ट्रीय वृत्तीच्या 
T आहेत, असे विषयी सांगण्यात येत असे. कदाचित्‌ यामुळेच 


बांगळा स्वातंः 
` बांगळा देशूझ्या स्वातंत्र्ययुद्धात पूर्व पाकिस्तानातील हिंदू आणि मुसलमान दोघांनीही 


भाग घेतला . सर्व 

र रक मी व असताना त्या काळातही माझ्या मनात एक प्रश्न 
* पाकिस्तानी शासकांविषयी श्री. मुजिबुर i 

न - मुजिबुर रहमान यांना तिरस्कार 
अ वाटू ल : पूर्व पाकिस्तानातील हिंदूंविषयी त्यांच्या मनात आपुळकी 
क ण श्रीं यां > र 
कु डर १ श्री. pc इतिहास त्यांना स्वातंत्र्यापू्वीच्या काळात 
हरावर्दी यांच्या पठडीत ठेवतो. श्री. मुजिबुर रहमान यांनी राजकीय घडे हे 


I ३८ दिल्ली दिनांक 


त्यांच्यापासूनच घेतले. स्वातंत्र्यापूवी १९४६ साली सुहरावदी हे बंगालचे मुख्यमंत्री 
असताना कलकत्त्यात जे हत्याकांड झाले त्यात मुस्लिम लीगचे पुढारी या नात्याने 
सुहरावदी जबाबदार होते असे बहुतेक लेखकांचे मत आहे. “ कलक्ैत्ता-किलिंग ? या 
नावाने ही घटना प्रसिद्ध आहे. या वेळी श्री. मुजीब यांनी कोणती भूमिका वठविली 
याचा अधिकृत इतिहास नाही. पण सुहरावदी यांच्याप्रमाणे त्यांचेही हात त्या काळी 
रक्ताने माखले असले पाहिजेत. जोपर्यत पूर्व पाकिस्तानात निव्वळ हिंदूंवर अत्याचार . 
होत होते तोवर त्यांनी कुठलाच उठाव केला नव्हता. बंगाली भाषिक मुसलमानांवर 
पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांची वक्रदृष्टी बळताच त्यांचे डोळे उघडले. 


विद्या विनयेन शोभते हे संस्कृत सुभाषित आहे. वृक्ष फळांनी बहरला की तो वाकतो 
हे निसर्गाचे उदाहरण आहे. १९७१ च्या युद्धात श्रीमती गांधी यांची प्रतिमा खूपच 
उचावली यात संदाय नाही. पण त्यांच्या व्रत्तीत नम्रपणा मात्र आला नाही*« 
भारतातील शेलक्या पुढाऱ्यात आपली गणती आहे ही भावना त्यांच्यात फार मोख्या 
प्रमाणात बळावली. १९७१ सालच्या युद्धात बिजय मिळाल्यानंतर त्या निमित्ताने 
उत्सव-समारंभ वगैरे होणे स्वाभाविक होते. दिछीच्या पांडवकालीन जुन्या किल्ल्याच्या 
वातावरणात भारताच्या स्वातंत्र्याची चळवळ आणि त्यानंतर झालेली प्रगती यांची 
वाटचाल दडीविणारा ध्वनिप्रकाशसंगीताचा एक कार्यक्रम माहिती आणि नभोवाणी 
खात्याच्या संगीत आणि नांट्य विभागाने बसविला. कलात्मक दृष्टीने हा कार्यक्रम 


अत्यंत उत्कृष्ट होता. पण यातून जे ध्वनित करण्यात आले ते मात्र मला आवडले ७ 


नाही व मी तसे महाराष्ट्र टाइम्समध्ये लिहिलेही. या कार्यक्रमाचा एकूण रोख आधुनिक 
भारतात फक्त तीनच पुढारी झाले असा होता. ते म्हणजे गांधी, नेहरू आणि पुन्हा 
गांधी. सवीत अगोदर महात्मा गांधी, मग पं. जवाहरलाल नेहरू, आणि नंतर श्रीमती 
गांधी. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा उल्लेख तर सदर कार्यक्रमात नव्हताच. सरदार 
भगतसिंग आणि श्री. सुभाषचंद्र बोस यांच्या कार्याचा फक्त तो ओझरता ९.४ 
मौलाना अबुल कलाम आझाद, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, आधुनिक मनू .म्हणून उ 
उल्लेख केला जातो त्या डॉ. बाबासाहेब 'आंबरेडकरांनीही या देशाचा इतिहास घडविला 
असे हे संगीतनाट्य बघून वाढूच शकत नव्हते. पण मला सबीत अधिक एक 
निराळीच गोष्ट खटकली. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण व संस्थानिकांचे तनखे बंद झाल्यामुळे 
सर्वसामान्य जनांस आनंद झाल्याचे इश्य म्हणून जल्लोष दाखविला होता. पण सरदार 
बछुभभाई परेल यांनी अत्यंत चातुर्याने संस्थानांचे विलीनीकरण घडवून एकसंध 
भारताचा जो पाया घातला त्या घटनेचा या संगीतनाट्यात उललेखदेखील नव्हता. 
याचे कारण एक आसे : त्या घटनेचे संपूर्ण श्रेय सरदार पटेल यांचे होते आणि 
देशात गांधी, नेहरू, गांधी या मालिकेबाहेर दुसरा कोणी मोठा पुढारी झाला हे नज 
दास्ववायचेच नव्हते. पण विलीनीकरणाची घटना दाखविल्याशिवाय संस्थानिकां 
तनखे बंद करणे दाखविण्यात काय औचित्य होते? 








बांगला देशाची निर्मेती १३९ 


यानंतर १९७२ सालच्या विधानसभांच्या निवडणुका तोंडावर आल्या. गेल्या 
निवडणुका १९६७ साली झाल्या होत्या. त्या वेळी असलेल्या कॉँग्रेसला त्यात जबर- 
दस्त हादरा बसला होता. त्यानंतर, काँग्रेस फुटली होती. पण पुरोगामी वाटणाऱ्या 
धोरणामुळे आणि पाकिस्तानशी झालेल्या युद्धात विजय मिळाल्यामुळे श्रीमती गांधी 
यांच्या पक्षास देशात फार मोठे स्थान मिळाले होते. त्यांच्या पक्षास बहुतेक. राज्यात 
विजय मिळणार याविषयी कुणासच संशय नव्हता. संघटना कॉँग्रेस टिकून होती. पण 
कुठल्याही राज्यात तिचे सरकार नव्हते. १९७२ सालच्या विधानसभा निवडणुकां- 
साठी. काँग्रेसचे उमेदवार निवडण्याचा प्रश्न निर्माण झाला. श्रीमती इंदिरा गांधी 
यांच्या पुरोगामी प्रतिमेने प्रभावित झाल्यामुळे श्री. चंद्रशेखर, श्री. मोहन धारिया यांनी 
काँग्रेसच्या जुन्या पुढाऱ्यांबिरुद्ध आघाडी उघडून त्यांना भुईसपाट करण्यात यशही 
मिळविले होते. श्री. बराह वेंकट गिरी यांची निवड घडवून आणण्यात चंद्रशेखर यांचा 
भरपूर वाटा होता. या निवडणुकांच्या अगोदर चेद्रशेखर यांच्या मनात श्रीमती 
इंदिरा गांधी यांच्या पुरोगामित्वाविषयी संदय निर्माण झाला होता असे मी म्हणू 
शकत नाही. पण चंद्रशेखर यांचे पुरोगामित्व श्रीमती इंदिरा गांधी यांना परवडणारे 
नव्हते हे मात्र याच वेळी प्रथम निदर्शनास आले. सिमल्यास काँग्रेस महासमितीची 
बैठक होती. संसदीय बोर्डाच्या सभासदांब्यतिरिक्त काँग्रेस महासमितीकड्न केंद्रीय 
निवड समितीत सभासदांची होणारी निवड याच अधिवेशनात होणार होती. या 
निवडीसाठी जी अधिकृत यादी तयार झाली त्यात चंद्रशेखर यांचे नाव नव्हते. पण 
चेद्रशेखर यांनी निवडणुकीस उमे राहायचे ठरविले. यासाठी सिमल्यास झालेले मतदान 
मला आठवते. श्रीमती इंदिरा गांधी यांची कृपा असल्यामुळे गहमंत्री झालेले उमा- 
शकर दीक्षित हे मतदान केंद्राजवळ उभे होते. अधिकृत यादीतील उमेदवारास मते 
द्या असा निर्देश, हा त्यांच्या या उभे राहाण्याचा अर्थ होता. पण तो निर्देदा काँग्रेस 
महासमितीच्या ब्सभासदांना पूर्णपणे न कळल्यामुळे असो अगर इतर कोणत्याही 
कारणामुळे असो, चंद्रशेखर है पुरेशी मते मिळवून निवडून आले. तरुण तुर्काचा विजय 
झाला म्हणून या घटनेची नोंद झाली. 
याच" संदर्भात मला एक दुसरी घटनाही आठवते, ती मात्र काँग्रेस फाळणी पूर्वाची 
आहे. महाराष्ट्र कॉग्रेसचे पुढारी आपली विचारसरणी डावी आहे असे म्हणत. या 
संदर्भात कामगार पक्षाच्या खासदारांना काँग्रेस खासदारांची थट्टा उडबितानाही 
मी बघितले आहे. तुम्ही डावे आहात खरे, पण तुम्ही कुणाचे डावे आहात हे सांगा. 
डावे अंग म्हणजे बायको असेही समजण्याची पद्धत. आहे. त्यांना अनुलक्षूनच हा 
बिनोद होता. वायकोप्रमाणेच कुणाच्या तरी हुकुमाप्रमाणे वागणे हीच तुमची डाब्या- 
मागची भूमिका आहे असा हा आरोप होता. असो. या वेळी कांग्रस कार्यकारिणीसाठी 
ज्या एकतृतीयांश सभासदांची निवड होते त्यासाठी चंद्रशेखर यांची जवळीक 
असल्यामुळे श्री. धारिया यांनी महाराष्ट्रातील मते चंद्रशेखर यांना द्यावीत असा 
आग्रह धरला. त्या वेळी श्री. अण्णासाहेब शिंदे यांनी त्यांना विरोध केला. महाराष्ट्राची 


च ४० दिल्ली दिनांक 


मते श्री. रामसुभगसिंग यांना द्यावयाची असे अगोदरच काडा ठरले आहे असे त्यांनी 
सांगितले. त्या काळातील वातावरणात रामसुभगसिंग यांची प्रतिमा डावी र 
नव्हतीच, काही प्रमाणात उजवीच समजली जात असे. त्या वेळी मला जी माहि 
कळली त्याप्रमाणे निदान माझे मत तरी मळा चंद्रशेखर यांना देऊ द्या a 
मोहन धारिया यांनी धरला. पण तसे करता येणार नाही, न तशी परवानगी a 
पक्षात शिस्तच उरणार नाही; अशी भूमिका अण्णासाहे घेतली. श्री. धारिया 
यांनी नंतर आपले मत कुणास दिले हे मात्र मी नक्की सांगू शकणार नाही. 


१९७२ च्या निवडणुकीपूर्वी महाराष्ट्रात श्री- वसंतराव नाईक आणि वळ 
चव्हाण यांच्यात बराच वाद निर्माण झाला होता. श्री. शंकरराव क यां र 
इच्छा आपल्यास महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीपद मिळावे अशी होती आणि त जु लन 
गैरही वाटत नव्हते. या इच्छेस एक तात्त्विक भूमिकाही जोडण्यात आली हो क 
महाराष्ट्र झाल्यानंतर पहिले मुख्यमंत्री श्री यशबंतराव चव्हाण हे पश्चिम महाराष्ट्र किली? 
ते संरक्षणमंत्री म्हणून दिल्लीस आले आणि विदर्भातील श्री. मा. की पय 
हे मुख्यमंत्री झाले. ते वारल्यानंतर पुन्हा विदर्भातीळच श्री. वसंतराव नाईक RE 
मुख्यमंत्री करण्यात आले आणि पुढे वर्षानुवर्षे तेच टिकून राहिले. मराठवाड्य नप 
मुख्यमंत्री होण्याची संधीच मिळाली नाही. जाहीरपणे म्हटले जात नव्हते, पण खास राळ 
चर्चेत एक गोष्ट आणखी बोलली जात होती. महाराष्ट्रात मराठा र 4 Br 
आहे. महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री हा मराठा जमातीतीळच असला पाहि - श्री. ह 
मराठा नसून बंजारी होते. श्री. वसंतराव नाईक यांच्याप्रमाणेच श्री. शंकरराव हा 
यांच्याशीदेखील माझा चांगला परिचय होता. क ते पाटबंधारेमंत्री म्हणून be 
दिल्लीस येत. माझ्या मनात त्यांची प्रतिमाही त्या वेळी फा. व 
एकच तक्रार असे. महाराष्ट्राच्या पाटबंधारे योजनांना केंद्र सरकार लवकर म॑ ब 
नाही. महाराष्ट्राने पाठविळेल्या पाटबंधाऱ्यांच्या अनेक योजना केंद्र i ह 
पडून आहेत, यामुळे महाराष्ट्रात पाण्याखाली जमीन आणण्याची pas हजन i 
होत नाही आणि महाराष्ट्राचे देती हो वाढत नाही. या र झी > 
पत्रकार ज्या वेळी नियोजन मंडळात आणि केंद्र सरकारच्या पाटबंधारे खात रज 
चौकशी करीत असू , त्या वेळी असे काही नाही असे सांगण्यात येई. हा गोंधळ a 
आहे हे आम्हास कळेनासे झाले. केंद्राकडे तुमच्या कोणत्या योजना a 
याची एक सविस्तर यादी व त्या तुम्ही केव्हा आणि कोणास ह ह I 
आम्हास द्या, आम्ही त्याची येथे अधिक खोलात जाऊन चौकशी क ह 
एकदा दोकरराव चव्हाण यांना त्यांनी तशी तक्रार केली असताना म्ह a प 
ताबडतोब पाठवितो असे सांगितले. पण अनेक महिन्यांनंतरही ती माहिती आली ना रन 
एकदा आम्ही महाराष्ट्र सरकारच्या पाटबंधारे खात्याच्या एका का गुज या 
छेडले. मंत्र्याने सांगितले असतानाही तुम्ही माहिती पाठवीत नाही म्हणजे काय! प 





बांगाळा देशाची निर्मेती १४१ 


यावर तो अधिकारी गयावया करून म्हणाला, * माझ्यावर रागावू नका. मी फक्त 


हुकुमाचा तावेदार आहे. ती माहिती तुमच्याकडे पाठविण्याची जरूर नाही आसे 
साहेबांनीच सांगितले आहे. ” श्री. शंकरराव चव्हाण यांची अशी डुटप्पी वागणूक 


का है. मला:कधीच कळले नाही. केंद्राकडे आपल्या योजना पड्न आहेत हा त्यांचा 
दावाच चुकीचा आहे का? माहिती पाठविल्यास सत्य आमच्यासमोर येईल आणि 
आम्ही ते छापल्यास ते अडचणीत येतील अक्षी त्यांची समजूत असावी. श्री. शंकरराव 
चव्हाण यांची माझ्या मनातील प्रतिमा याच वेळी प्रथम थोडी खालावली. पण तरीही 
त्यांना. मुख्यमंत्रीपद मिळू नये असे मला कधीच वाटले नाही. 


इतर कुठल्याही प्रांताच्या मानाने महाराष्ट्रातील काँग्रेस संघटना अधिक सुदृढ 
होती व या संघटनेवर निरनिराळ्या माध्यमांनी श्री. यशवंतराव चव्हाण यांची चांगली 
पकड होती. प्रत्येक राज्यात काही असंतुष्ट असतातच. त्याप्रमाणे ते महाराष्ट्रातही 
होते. १९७२ च्या निवडणुकीसाठी महाराष्ट्र प्रदेश कॉँग्रेसने जी निवड समिती तयार 
केली त्यात एकाच गटाचे वर्चस्व आहे, इतरांना न्याय मिळणार नाही, अझा तक्रारीस 
सुरुवात झाली. श्री. यदाबंतराव चव्हाण म्हणजेच महाराष्ट्र कॉग्रेस असे समीकरण 
त्या काळी होते. श्री. वसंतदादा पाटील हे महाराष्ट्र प्रदेश कॉग्रेसचे अध्यक्ष होते आणि 
ते चव्हाणांचे कट्टर अनुयाथी होते. म्हणून महाराष्ट्र काग्रेसविघयी निर्माण झालेला काही 
प्रश्न दिल्लीतच चब्हाणांशी बोळून सहज सोडविता आला असता. पण पंतप्रधान 
श्रीमती गांधी यांच्या खास विश्वासातील पण काँग्रेस संघटनेत कुठलेही स्थान नसलेल्या 
श्री. यशपाल कपूर यांना पाठविण्यात आले आणि निवड समितीवर त्यांनी मराठ- 
वाड्यातील श्री. बाबासाहेब सावनेकर आणि विदर्भातील श्री. बापूराव देशमुख यांची 
नेमणूक केली. ती महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसने मान्यही केळी. कदाचित्‌ मान्य केल्याशिवाय 
इलाजही नव्हता. हे दोघेही महाराष्ट्राच्या राजकारणात श्री. यशवंतराव चव्हाण आणि 
श्री. वसंतराब नाईक यांच्या विरुद्ध होते. यशवंतराव चव्हाण यांच्या महाराष्ट्रातील 
कॉंग्रेस नेतृत्वास हा पहिला हादरा देण्यात आळा. 
या निवड समितीने जे उमेदवार निवडले त्यात झंकरराव चव्हाण यांना पाठिंबा 
देणारेही काही होते. पण महाराष्ट्र काग्रेस संघटनेवर यशवंतराव चव्हाण आणि नाईक 
यांची पकड जबर होती. त्यामुळे सर्व समितीने मिळून जी निवड केली त्यात 
श्री. वसंतराव नाईक यांचाच वरचष्मा कायम होता. याची जाणीव शेकरराव चव्हाण 
यांना होतीच. त्यांच्या वतीने केंद्राकडे पुन्हा धाव घेण्यात आली. केंद्रीय निवड 
समितीत महाराष्ट्राच्या यादीवर बरीच चर्चा झाली. पण लौकर निकाल होऊ शकला 
नाही. दुसऱ्या दिवशी पुन्हा. विचार होईल असे आम्हा पत्रकारांना औपचारिकपणे 
सांगण्यात आले. चौकशी केली असता असे कळले की, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसने सादर 
केलेल्या यादीत मराठा जातीचे उमेदवार किती आहेत याची माहिती केंद्रीय निवड 
मंडळाने अधिकृतपणे मागितली होती. हे पुढे झंकरराव चव्हाण हे मुख्यमंत्री म्हणून 


EA ४२ दिल्ली दिनांक 


निवडून यावेत या दृष्टीने मराठा जातीचे उमेदवार अधिक हवेत यासाठी होते की 
मराठा समाजावर यदावंतराव चव्हाण यांचे वर्चस्व असल्यामुळे ते कमी करण्याच्या 
दृष्टीने होते हे मी सांगू शकत नाही. पण श्री. नाईक यांच्या मंत्रीमंडळात असलेल्या 
एका मंत्र्याने मात्र मला या घेळी सांगितले होते की, है मराठा उमेदवारांची संख्या 
कमी करण्यासाठी होते. 

पण ही माहिती दिल्यानंतरही निवड समितीच्या बैठकीत निकाल होऊ दाकला 
नाही. श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या अत्यंत विश्वासातील पं. द्वारका प्रसाद मिश्र यांना 
यादीची छाननी करून ती प्रसिद्ध करण्याचे अधिकार देण्यात आले. प्रसिद्ध झाळेल्या 
यादीने दोकरराव चव्हाण यांच्या गटास एकदम हादराच बसला होता. कारण मूळ 
यादीत दोकरराव चव्हाण यांना पाठिंबा देणारे आहेत असे ज्यांच्याबद्दल वाटत होते; 
नेमकी त्यांचीच नावे गाळून त्या जागी श्री. नाईक यांना पाठिंबा देणाऱ्यांची नावे 
आली होती. श्री. दोकरराव चव्हाण यांना काहीच करता येत नव्हते. कारण श्री. मिश्र 
यांच्याविरुद्ध पंतप्रधान श्रीमती गांधींकडे जाऊन तक्रार करण्याचे धाडस दोकरराव 
- यांच्यात नव्हते. पण त्या वेळी राजधानीत मात्र असे बोलले गेले की, जुन्या मध्य 
प्रदेशातीळ पं. द्वारका प्रसाद.मिश्र यांच्याशी असलेल्या मैत्रीचा वापर करून श्री. नाईक 
यांनी यादीत आपल्यास हवा तो बदल करून घेतला. 


आपल्याविरुद्ध व्यूहरचना होत*आहे याची जाणीव यशबंतराब चव्हाण यांना झाली 
असावी. महाराष्ट्र प्रदेशाच्या कारभारात काँग्रेस: संघटनेत कुठलेही स्थान नसलेल्या 
श्री. यशपाल कपूर यांना छडबूड करता आली यामागे प्रेरणा कुणाची हे न 
समजण्याइतपत यदावंतराव अज्ञानी नव्हते. पण कारण कोणतेही असो, त्या प्रेरणा- 
स्थानाविरुद्ध भूमिका घेण्याचे सामथ्यै त्यांच्यात नव्हते. पण त्यांचे पाय कापण्याचे 
प्रयत्न होत आहेत दी गोष्टही ते विसरू शकत नव्हते. कॉँग्रेस उमेदवारांची यादी 
श्री. वसंतराव नाईक यांना अधिक अनुकूल अशी झाली त्यात यशवंतराव चव्हाण 
यांचा काहीच वाटा नव्हता. ते वसंतराव नाईक यांनी आपल्या जुन्या संबंधांच्या बळा- 
बर घडवून आणले होते. यामुळे यशवंतराव चव्हाण यांच्या मनातील राग खदखदत 
होता. श्री. दोकरराव चव्हाण श्रीमती गांधी यांच्या आहारी चालले आहेत असा 
संशय त्यांना असावा. कदाचित्‌ म्हणूनच औरंगाबादच्या एका निवडणूक समेत 
निवडणुकीनंतर मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक हेच होतील असे ते. बोळून गेले. असे त्यांना 
ब्रोळण्याची जरूर नव्हती आणि कारण नसताना काही तरी:बोळून जाणे. हा त्यांचा 
स्वभावही नव्हता. पण कदाचित्‌ महाराष्ट्रातील राजकारणात आपल्या स्थानास धक्का 
लागळेला नाही है दशीबिण्याच्या हेतूने त्यांनी ते उद्‌गार काढले असावेत. यावर 
शेकरराव चव्हाण यांना राग अरणे स्वाभाविक होते. थोडेसे वृत्तपत्रीय वादही झाले- 
निवडणूक पुरी होण्याच्या अगोदरच पक्षाचा नेता ठरविणारे यशवंतराव चव्हाण कोण 
असेही बोळण्यात आले. पण निवडणुकीनंतर महाराष्ट्र कॉग्रेस विधायक पक्षाचे नेतेपद 








वांगाळा देशाची निर्मिती १४३ 
श्री. वसंतराव नाईक यांना त्या वेळी तरी मिळाले. 


श्री. नाईक हे मुख्यमंत्री होणार हे ठरले. पण त्यांच्या मंत्रीमंडळाच्या 
Mrs म ठे. त्रीमंडळाच्या f 
Sl SE पूर्वीच्या महाराष्ट्र bros 4 
¦ मुलाखत घेणार त्यांपै 
3 घ्यावयाचे आणि कोणास नाही हे er ods र लक 
ae भ मुख्यमंत्र्यांचा अधिकार गुंडाळला गेळा. १ दड 
me वसंतराव नाईक यांनी यशवंतराव चव्हाण यांच्या सल्याने 
के होते. या वेळी यशवंतराव चव्हाण या चौकटीत फारसे नव्हते 
Gs oss ir जुने महाराष्ट्र मंत्रीमंडळ एक दिवस 
Snake घडकले . फक्त श्री. मधुकरराव चौधरी हे त्यात आले नव्हते. 
refuses se पंतप्रधानांकडे देण्यात आळी आणि जामानिमा करून 
Loe Mn बाट पशात बसले. संध्याकाळपर्यंत बोलावणे आले नाही 
3d rr अंदाज येत नव्हता. बोलावणे आल्यावर आपण 
ai ळ, नको म्हणून महाराष्र सदनाच्या बाहेरही कुणी जाऊ दकत 
pe या विचाराने सर्वच मंत्री अस्वस्थ होते. आम्ही काही 
pls wd . बेळ जात नव्हता अगर अस्वस्थता होती म्हणून त्या वेळी 
ब गव पाटील यांनी मुंबईस आपल्या घरी फोन लाव 
rs oi हिमा काउंटरवरूनच त्यांनी फोन लावला EE 
ह नव्य pe दे आम्ही ऐकत होतो. फोन त्यांच्या पत्नीनेच घेतला. बहुधा 
Faun असावे, “ काय करीत आहात? ” श्री. पाटील म्हणाले, “ बाईकडू 
न el न बसलो आहोत. ” यावर तिकडून पत्नी म्हणाली, न 
म्य ler कत नाहीत £” पत्नी असे म्हणाली असल्याचे पि 
i ग सांगितले. अशा प्रकारे वाट पाहात बसणे अपमाना- 
न्य >> मुल होते, पण सत्तेच्या मोहात सापडलेल्या मंत्र्यास 
म ee Fe क रात्र साडेसात-आठच्या सुमारास बोलावणे आले आणि 
Nps > जळ आ चा ताफा पंतप्रधानांच्या बंगल्याकडे गेला. बहुतेक मुलाखती 
2 अचल रडार पंतप्रधान श्रीमती गांधी यांनी फारसे असे कुणास 
pa - मुलाखत देण्यास गेलेले उमेदवार बाहेर आल्यावर कुणास काय 
याची चोकशी करतात तशीच हे मंत्रीही आपसात करीत होते 
आ तयार झाले त्यात श्री. नाईक यांच्याशी अत्यंत र 
५ र वानखेडे हे अर्थमत्रीपदावर नव्हते. श्री. शिवाजीराव पाटीलही गळाले होते 
- वसंतदादा पाटील यांचा समावेश झाळा होता. पुढे श्री. वानखेडे यांना विधानसभेचे 


सभापती करण्यात आले. श्री. वसंतदादा i 
. श्री. वसंतदादा पाटील यांचा समावेश यशवंतराव i 
समाधानासाठी केला असा काहींचा समज होता. Ma: म 


Ls ४४ दिल्ली दिनांक 


यानंतर श्री. शंकरराव चब्हाण आणि श्री. वसंतराव नाईक यांचे वितुष्ट बरेच 
वाढले. जवळजवळ बोळ्चाळही बंद झाली. बहुसंख्य आमदारांचा कल वसंतराव 
नाईक यांच्याकडे आल्यामुळे पक्षात त्यांना आव्हान देण्याची दकरराब चव्हाण यांची 
परिस्थिती नव्हती. ते केंद्राकडे तक्रारी घेऊनच येत. एकदा दोघांनाही बोलावण्यात 
आले. दोघेही महाराष्ट्र सदनातच उतरले. साउथ ब्लॉकमध्ये पंतप्रधान श्रीमती 
इंदिरा गांधी यांच्याशी त्यांची एकत्र भेट होणार होती. ग्रहमंत्री श्री. उसाडीकर 
दीक्षित बैठकीस हजर राहाणार होते. दोघेही निरनिराळ्या गाडीने साउथ ब्लॉकमध्ये 
गेळे. तिथेही निरनिराळ्या खोल्यात वाट पाहात बसले. एका राज्यातील दोन ज्येष्ठ 
मंत्र्यांचा हा अबोला मळा फारच चमत्कारिक वाटला. हा अबोला धरणे शेकरराव 
चव्हाण यांना योग्य नव्हते. निदान मुख्यमंत्री या नाल्याने वसंतराव नाईक यांनी तो 
मोडण्यास पुढाकार घ्यायळा दवा होता असे मी महाराष्ट्र टाइम्समध्ये लिहिळे. एका 
मंत्रीमंडळातील दोन मंत्र्यांनी परस्पराशी शात्रूप्रमाणे वागावे ही कल्पनाच मला 
कशीक्ी वाटली. याबाबत महाराष्ट्र टाइम्समधील माझ्या लिखाणात जी भावना व्यक्त 
झाली ती मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक अगर दोकरराव चव्हाण यांना कितपत पटली 
अगर आवडली हे मी सांगू शकत नाही. कारण त्यांच्याशी याबाबत माझे बोलणे 
झाळे नाही. पण महाराष्ट्रातील जनसामान्यांस मात्र माझे विचार पटत होते. याचे 
प्रत्यंतरही मळा मिळाले. श्री. वसंतराव नाईक यांचा जो अंगरक्षक दिल्लीस नेहमी येत 
असे त्याने या विषयावर माझे लिखाण वाचले होते. तो एक दिवस मळा म्हणाला, 
“ साहेब, तुम्ही अगदी बरोबर लिहिले. दुधाचे दूध आणि पाण्याचे पाणी करून 
दाखविले. ” सामान्याची ही पावती निश्चितच माझ्या दृष्टीने अधिक मोलाची होती. 


श्री. वसंतराव नाईक हे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्याविषयी खूप बोलले 
गेले. ते ' कुलक ? समजल्या जाणाऱ्या सघन शेतकऱ्यांचे हितसंबंध अधिक जपतात, 
ते उजव्या विचारसणीचे आहेत, त्यांनी आपल्या कारकीर्दीत मांडवळ्दारांची कामे 
करून भरपूर पैसा मिळविला, वगैरे. माझा-त्यांचा अधिक संबंध दिल्लीतच येत 
असल्यामुळे त्यांच्यावर होणाऱ्या या आरोपात सत्यांदा किती ते मळा ठाऊक नाही. 
पण त्यांचा दिल्लीस जो व्यवहार मी बघितला आणि त्यांच्याशी जे बोलणे होत असे, 
त्यामुळे मजवर तरी त्यांची छाप चांगली होती. श्री. वसंतराव नाईक यांना मुख्य- 
मंत्रीपदावर यदावंतराव चव्हाण यांनी बसबिळे असले आणि त्यांच्या जीवनातील 
शेवटचा थोडासा काळ जर वगळला तर राजकीय जीवनात त्यांच्याच सहकार्याने ते 
वागत आले असले तरीही ते त्यांच्याशी थोडे अंतर राखूनच होते. श्री. यशवंतराव 
चव्हाण यांच्यानंतर श्री. मा. सां. कन्नमवार महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. ते जोवर 
हयात होते तोवर दिल्लीत आले असता श्री. यशवंतराव चव्हाण यांच्या बंगल्यावरच 
उतरत. पण मुख्यमंत्री होताच श्री. वसंतराव नाईक यांनी ही पद्धत बदलली. ते 
आपले मेव्हणे कमांडर घाटे यांच्या बंगल्यावर उतरत. श्री. घाटे मफतलाल कंपनीचे 





बांगला देशाची निर्मिती १४५ 


दिल्लीत प्रतिनिधी असल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी उद्योगपतीच्या प्रतिनिधीकडे उतरणे 
कितपत योग्य आहे, मुख्यमंत्र्यांचा गैरफायदा तो उद्योगपती घेणारच अशी थोडीफार 
कुजबूजही त्या काळी होत असे. पण श्री. नाईक यांनी त्या कुजबुजीची कधीच पर्वा 
केली नाही. सरकारी महाराष्ट्र सदन तयार होईपर्यंत ते घाटे यांच्या घरीच उतरत 
पुढे मात्र ते सदनात उतरू लागले. | 
आपल्याविरुद्ध होणाऱ्या टीकेची जाणीव त्यांना असे आणि मोकळा वेळ असला 
की ते त्याविषयी आमच्याशी बोलतही. तो काळ शेतजमिनीची कमाल धारणा मुक्रर 
करावी या विचारावर भर देणारा होता. शेतजमिनीचे फार लहान तुकडे करू नयेत 
हा विचार प्रतिगामीपणाचा समजला जात असे. एकदा त्यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्ना- 
बद्दल नियोजन मंडळात जे विचार मांडले ते आम्हास सांगितले. श्री. नाईक म्हणाले 
होते, “ जमिनीची कमाल धारणा काय असावी याबाबत माझे काहीच म्हणणे ' नाही. 
ती तुम्ही ठरवा. पण शेतकऱ्याने कोणत्या पातळीवर जगावे असे तुम्हाला वाटते हे 
मात्र अगोदर निश्चित करा. सरकारी कामगारांच्या अनेक पातळ्या आहेत. चपरासी. 
क्लार्क, सेक्शन ऑफिसर, अंडर सेक्रेटरी, डेप्युटी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, अंडिवानेक 
सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, वगेरे. त्यांपैकी शेतकऱ्याने कोणत्या पातळीवर असावे असे तुम्हास 
वाटते ह. सांगा. ” प्रश्नाचे उत्तर देणे सोपे नव्हते आणि ते कुणी दिले असेही 
नाईक यांनी सांगितले नाही. पण त्यांचा एकूण रोख शेतकऱ्यांची परिस्थिती चांगली 
असावी असा होता. पं. जवाहरलाळ नेहरू यांच्या कारकीदींतही ज्या वेळी हा प्रश्न निघे 
त्या वेळी जमिनीची कमाल मर्यादा ठरविण्याचा विरोध करणारे म्हणत, “ इतरांच्या 
उत्पन्नावर जर तुम्ही बंधन घालत नाही तर शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर ते का घालता १ ? 
यावर प॑. नेहरू म्हणत, “ उत्पन्नावर बंधन घाळण्याचा हा प्रयत्न नाही. देशात 
शेतजमीन कमी असल्यामुळे तिचे फक्त समान वाटप करण्याचा हा प्रयत्न आहे. ?? 
पण शेतीशिवाय शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याचे प्रयत्न यरास्वी न झाल्याने ती 
विचारसरणी मांडणे पुढे कमी झाले. 
शेतजमिनीची कमाल धारणा ठरविणे तात्त्विकदृष्ट्या कितपत योग्य अगर ती 


ठरवावयाची असल्यासही तिचे काय स्वरूप असावे याबाबत कोणताही विचार 


मांडण्याचा माझा प्रयत्न नाही. पण वसंतराव नाईकांनी उपस्थित केलेला विचार 


ऐकल्यावर सधन श्रीमंत शेतकरी कोण या इंकेने मळा बरेच सतावले. ंद्याशी 
संबंधित अशा अनेकांशी मी चौकशी केली. शेतीपासून होणारे ean 
दहा लाख असू शकते असे मला सांगण्यात आले. वर्षास दहा लाख मिळविणारे 
व्यापारी तर पुष्कळच आहेत. काही सरकारी अधिकाऱ्यांचाही पगार आणि भत्ता 
वगैरे मिळून दहा लाखांचे वर उत्पन्न जाते. त्यांच्याविषयी कुणी बोलत नाही. पण 
शेतीत थोडे बऱ्यापैकी उत्पन्न होताच त्यांचेविषयी ओरड 


ड का व्हावी? याचे कारण 

राजकीय असावे असे वाटते. कितीही पगार मिळविणारा कामगार तो आणखी अधिक 

मिळविण्यासाठी कामगार पुढाऱ्यांच्या आहारी जाऊ शकतो, पण थोडासादेखील 
१० 


EE ३६ दिल्ली दिनांक 


सुस्थितीत असलेला शेतकरी तसा जात नाही हेच याचे कारण असेळ- 


सर्वच उद्योगांचे राष्ट्रीयीकरण करण्याची भाषा बरोळणे हे त्या काळी पुरोगामीपणाचे 
लक्षण समजले जात असे. दोन्ही कम्युनिस्ट, समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेसमधील 
तरुण तुर्क म्हणविणारे चंद्रशेखर, मोहन घारिया, कृष्णकांत वगेरे राष्ट्रीयीकरणावर 
सतत भर देत असत. श्री. वसंतराव नाईक यांची याबाबतची भूमिका थोडी निराळी 
होती. कुठलाही उद्योग य॒ञ्स्वीपणे चालविण्यासाठी जे कसब लागते ते दर वेळी 
सरकार पुरवू झकेळच असे नाही असे ते म्हणत. यशस्वीपणे उद्योग चालला तरच तो 
कुणाच्या हाती आहे ही गोष्ट महत्त्वाची ठरते. त्यांनी श्री. मोहन धारिया यांना एक 
आव्हानही दिले होते. “ मी आपल्या खर्चाने एक पिठाची गिरणी काढून ठुम्हास 
देतो. ती तुम्ही यशस्वीपणे चालवून दाखवा. म्हणजे राष्ट्रीयीकरणाबावत तुम'चा विचार 
मी मान्य करीन. ” श्री. धारिया यांनी हे आव्हान कधीच स्वीकारले नाही. पण एक 
निराळ्या संदर्भात श्री. वसंतराव नाईक यांच्या बोलण्यात बरेच तथ्य होते हे सिद्ध 
झाले. चद्रशेस्वर हे ' यंग इंडियन १ नावाने साप्ताहिक चालवीत असत. साप्ताहिक 
तसे चांगले होते. तरुण तुकीचे ते अधिकृत बिचारपत्र असल्यामुळे त्यातील काही 
अग्रलेख वृत्तसंस्था प्रसारित करीत. पण व्याबसायिकदृष्ट्या मात्र हे साप्ताहिक 
यशस्वी होत नव्हते. एकदा चेद्रदोखर दै सूल हॉलमध्ये माझ्याशी सहज बोळून गेले, 
“ साप्ताहिकाचे काम करण्यासाठी ज्यांना नेमळे आहे त्यांना माझ्या शक्‍तीप्रमाणे मी 
चांगला पगार देतो. पण ते कामच करीत नाहीत.” य़ा साप्ताहिकामुळे चंद्रशेखर 
बर्‍याच आर्थिक संकटात सापडले होते. ल्या काळी त्यांच्याशी खासदार आबासाहेब 
कुळकणी यांची बरीच जवळीक होती. पेसा असलेल्या महाराष्ट्रातील बहुतेक सर्व 
प्रकारच्या सहकारी संस्थांशी त्यांचा संबंध होता. श्री. चेद्रशेखर यांनी “ यंग इंडियन ? 
चा एक खास अंक काढला आणि त्यात कुलकणी यांनी महाराष्ट्रातील साखर कार” 
खाने आणि सूतगिरण्या चाळवीत असलेल्या सहकारी संस्थांच्या भरपूर जाहिराती 
देववून त्यांचे ते संकट दूर केले. पण तरीही बोलणे आणि करणे यात बरेच अंतर 
असते या श्री. नाईक यांच्या भूमिकेची जाणीव या मंडळींस तोपर्यत झाली नव्हती. 
श्री. धारिया यांनी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांना प्रतिगामी ठरवून त्यांच्याविरुद्ध 
आघाडीच उघडली होती. पुढे श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्याशी त्यांचे बिनसल्यानंतर 
श्री. धारिया हे मळा एकदा म्हणाले, “ पंतप्रधानांच्या इज्ञाऱ्यामुळेच आम्ही 


श्री. नाईक यांच्याविरुद्ध आघाडी उघडली होती. ? 


१९७२ च्या निवडणुकीनंतर श्री. वसंतराव नाईक जवळजवळ दोन वर्णे मुख्यमंत्री 
राहिले. त्यांना मुख्यमंत्रीपद ज्या परिस्थितीत सोडावे लागले ती खत्ितच अपमाना- 
स्पद्‌ होती. मुख्यमंत्री असताना त्यांनीच मला पुढील हकीकत सांगितली. ते म्हणाले, 
८ श्रीमती इंदिरा गांधी यांना एकदा मी स्पष्ट सांगितले, दहा वर्षे मुख्यमंत्रीपदावर 





बांगळा देशाची निर्मिती १४७ 


राहावे अशी माझी इच्छा 
इच्छा होती. ती जवळजवळ 
क व ळ पुरी झाली आहे. पण 
सरकी कान जा हे असे मात्र नाही. पण ते तुमच्या. स्का शमन 
ल रळ मी मुख्यमंत्री राहीन. ज्या वेळी तुम्हाला वाटेल 
A ke ळी तुम्ही मला फक्त निरोप द्या. कसलीही खळखळ न 
की जीन ईन. इतकेच नव्हे तर तुम्हास जी व्यक्‍ती मुख्यमंत्रीपदावर 
pe विधायक पक्षाच्या नेतेपदी निवडून आणण्याची 
व माझी. क आकांक्षा, लोका: 
rise यात चांगला समन्वय होता असे इ वाटते re ज्काया 
ङ बोडींळा ग्रे बिर 
द क ए्‌क शिबिर झाळे. या शिबिराचा जो वृत्तांत 
en त - वसंतराव नाईक यांचे भा 
भं प्रण थोडे अधिक 
वाटले. दिल्लीच्या नेतृत्वास परखडपणा परवडत नव्हता pe 


भाषण वाचताच दिल्लीः तील ल प रेस्थितीर्च र एकू ण जा णीव व असल्य मुळे मी सहज 


अंदाजाने बातमी दिली --“ हे 
लायी de है कया श्री. वसंतराव नाईक यांना महागात पडणार. ? 
छापून आली त्याच दिवशी श्री. शेकरराव चव्हाण यांना 


दिल्लीस बोलाविण्यात अ 
उले असल्याची बातमी 
बातमी वाऱ्यासारखी होती. ते आता मुख्यमंत्री ह 
व्ही क पसरली. योगायोगाने त्या दिवशी मी मुंबईत होतो. I 
ores त en भेटण्यासाठी आमदारांची रीघ क 
यांनी Fi ब्हाण यांना भेटण्यास मुंबईतील उद्यो 
वर्ग यांनी गदी केली आहे. स मुंबईतीळ उद्योगपती आणि मारवाडी- 


श्री. शंकरराव 
et sare आले आणि बोलावले नसताना श्री. वसंतराव 
pass व्ही, यांना ज्या वेळी पत्रकार भेटत त्या वेळी त्यांची खरी 
ee js देणार का? श्री. शैकरराब चव्हाण हे आता 
ee क व ठराविक प्रश्न असत. श्री. नाईक म्हणत, “ मळा माहीत 
senna Bene सांगण्यात आलेले नाही. ” पंतप्रधान म्हणतील तेव्हा 
"a hn यारी द्शीविळी असताना त्यांना विश्वासात का घेतले गेले 
त नाही. सर्व काही ठरल्यानंतर त्यांना सांगण्यात आले आणि 


त्यांनी राजीनामा त्यां 
आ le आता देण्यात आलेल्या या अपमानास्पद वागणुकीचे मला 
- श्री. यशवंतराव चव्हाण यांच्या सांगण्यावरून त्यांनी 


१९६९ सा पतींच्या 
अ ee निवडणुकीत महाराष्ट्र आमदारांची १०० टक्के 
ताता पारड्यात टाकविली होती. आपल्याविरुद्ध गेलेल्यास 
os len es करू शकत नाहीत याचे हे आणखी एक उदाहरण 
TR आणखी एका गोष्टीचे आश्चर्य बाटले. श्री. वसंतराव 
am द्‌ वागणूक मिळत असताना श्री. यशवंतराव 

ही आपली नापसंती दर्शविली नव्हती. 55 


| ४८ दिल्ली दिनांक 


श्री. वसंतराव नाईक मुख्यमंत्री असताना मुंबईत घडलेली, पण दिल्लीत आम्हा 
पत्रकारांना जाणवलेली आणखी एक गोष्ट आठवते. दोन जीप्स वाहतुकीचे नियम 
धाब्यावर बसवून भरधाव चालल्या होत्या. पोलिसांनी त्यांना थांबवण्याचा इशारा 
देऊनही त्या थांबल्या नाहीत. उळट अडविणाऱ्या एका पोलिसास धडक मारून त्या 
पुढे गेल्या. पोलिसांनी त्यांचा पाठलाग केला असताना त्या महाराष्ट्र प्रदेश कॉँग्रेसची 
कचेरी असलेल्या टिळक भवनाच्या बोळात वळल्या असे वृत्त छापून आले. या 
जीप्स कोणाच्या होत्या असा प्रश्न विधानसभेत विचारला गेला असता त्यांची नोंदणी 
कुलावा आणि रत्नागिरीचे खासदार श्री. दोकरराव सावंत आणि शामराव पेजे यांच्या 
नावावर होती असे सांगण्यात आले. त्यात कौशल्य कुणाचे हे सांगता येणार नाही, 
पण विधानसभेत या विषयावर अधिक चर्चा झाली नाही. पण आम्ही दिल्लीतील 
मराठी पत्रकारांनी ही बातमी बाचल्यानेतर श्री. सावंत आणि श्री. पेजे या दोघांनाही 
त्याबाबत विचारले. दोघेही म्हणाले, “ प्रत्यक्ष घटनेशी आमचा काहीही संबंध नाही. 
त्या जीप्सही आम्ही विकत घेतल्या नव्हत्या. आमदार-खासदारांना निवडणुकीच्या वेळी 
ळष्करीहृष्ट्या टाकाऊ झालेल्या जीप्स कमी किंमतीत विकण्याची पद्धत आहे. 
महाराष्ट्र प्रदेश कॉँग्रेसने काही अजीवर आमच्या सह्या अवश्य घेतल्या होत्या. त्यात 
घेतल्या गेलेल्याच या जीप्स असाव्यात-” दोघांनाही याप् करणी त्यांचे नाव बदूदू 
झारे याची खंत होती. दोघांनीही तसे पुढे जाहीर निवेदनही दिले. 


या प्रकरणी मी पुढे आणखी चौकशी केली. त्या काळात महाराष्ट्र प्रदेश कॉँग्रेसचे 
चिटणीस श्री. विठ्ठळराव गाडगीळ हे होते. श्री. वसंतदादा पाटील हे प्रदेश कॉग्रेसचे 
अध्यक्ष असतानाची ही हकीकत होती. श्री. गाडगीळ यांनी मला सांगितले, “ अहो, 
श्री. वसंतदादांचा सर्व कारभार हा असाच. त्यांनी पंधरा रुपये रोजाने महाराष्ट्र प्रदेश 
काँग्रेसच्या कचेरीत काही गुंड पाळून ठेवले आहेत. या गुंडांना दाख्ल्वा विधिनिषेध 
नसणारच. दारूच्या धुंदीत या जीप्स चालवल्या गेल्या आणि त्यात पोलिसांना धडक 
देणे वगैरे प्रकार घडले. ” 


3 





१%. 


१९७० सालच्या सुरुवातीस मुंबईत कॉंग्रे- 
सचे जे अधिवेशन भरले त्यात काँग्रेसची 
hs कळक पूर्णपणे बदलली आणि राजकारणा- 
es शाचा वापर फार मोठ्या प्रमाणावर 
होऊ लागला याचा उल्लेख मी केलाच आहे 
वापर होऊ लागला म्हणजे कोठून तरी पसा 
यायलाही हवा. यासंबंधी १९७० मध्ये ७१ च्या 
निवडणुकांपूर्वी श्री. यशवंतराव चव्हाण अर्थमंत्री 
असताना जी घटना घडली ती नागरवाला 
प्रकरण या नावाने गाजली. स्टेट बँकेचे कॅरिअर 
श्री. मल्होत्रा यांनी टेळीफोनवर श्रीमती 
गांधी यांचा आवाज ऐकला. त्यावर विश्वास 
ठेवून ठरलेल्या संकेताप्रमाणे ६० लाख रुपयांची 
रक्कम नागरवालाच्या हवाली केली. नंतर त्यांना 
काही संशय आला. त्यांनी चौकशी केली 
आणि ती रक्कम श्रीमती गांधी यांना मिळाली 
नाही असे कळताच शोधाशोध झाली आणि 
नागरवाला धरला गेला. रक्कमही मिळाली. हा 
ज्ञात इतिहास आहे. श्री. मल्होत्राने बांगला 
देशच्या नावावर भारावून रक्कम दिली असे 
स्पष्टीकरणही नंतर देण्यात आले. पण या 
प्रकरणाचा जेवढा म्हणून खुलासा झाला त्याने 
त्यातील गूढ वाढतच गेले. णहमंत्री या नात्याने 
यशबंतराव चव्हाण हे अतिशय अवघड अशा 
प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे देत असताना 
मी बघितले आहे. पण या प्रकरणात अर्थमंत्री 
या नात्याने त्यांच्या उत्तरांनी माझे तरी समाधान 
झाले नाही. श्री. नागरवालाने श्रीमती गांधी 


Eek ५० दिल्ली दिनांक 


यांचा आवाज काढून फसविले असल्यामुळे या प्रकरणी श्रीमती गांधी यांच्या नावाचा 
उल्लेख होणे स्वाभाविक होते. पण लोकसभेतील चर्चेत श्रीमती गांधींचा या घटनेशी 
तुम्ही संबंध लावू नका असे श्री. चव्हाण यांना वारंवार म्हणताना मी ऐकले. श्रीमती 
गांधी यांच्या नावाचा उले झाल्यामुळे त्यांना वाईट वाटण्याचे काय कारण होते १ 
सरकारचे काही खर्च असे असतात, ज्यांचा सामान्य हिशेब दिला जात नाही, पण 
सरकारी खर्चाची कुठलीहीं रक्कम मंत्र्याच्या फोनवरील हुकुमाने बँकेतून काढून 
एखाद्या तिऱ्हाईंत व्यक्तीला देण्याची ही घटना असाधारणच होती. खर्चास मंजुरी 
देण्याचा अधिकार मंतर्यास असतो. पण प्रत्यक्ष बँकेचे ब्यवहार तो कधीच करीत नाही. 
इतर अधिकारीच तो करतात. दुसरे असे की, बँकेत सरकारही एक खातेदार असते. 
कोठल्याही सरकारी खर्चासाठी जी रक्कम काढावी लागते ती त्या खात्यातून निघते. 
पण या रकमेची स्टेट बँकेच्या कुठल्याही खात्यात नावे झाली असे अधिकृतपणे 
सांगण्यात आले नाहीं. मग हीं रक्कम निघाली की १ पंतप्रधानांच्या आवाजामुळे 
श्री. मल्होत्रा हे फसळे हे जरी ग्रहीत घरले तरीं अशा प्रकारे फोनवर सांगून मोठाल्या 
रकमा काढण्याची पद्धत सुरू झाली होती की काय हा प्रश्न निर्माण होतो. असे पूर्वी 
किती वेळा घडले या घटनेबाबत रिझर्व्ह बँकेच्या काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी मी बोळलो 
होतो. असला व्यवहार जबाबदार अधिकारी करू शकतात याचे ते कुठल्याही प्रकारे 
समर्थन करू दकत नव्हते. श्री. मलहोत्रा अत्यंत ब्रेजबाबदारीने वागळे अशी कबुली 
अर्थमंत्री या नात्याने श्री. यशवंतराव चव्हाण यांनी संसदेत दिली. त्यांना पुढे स्टेट 


बँकेच्या नोकरीतून काढण्यातही आळे. पण बेजबाबदारीने वागणाऱ्यास पुन्हा कोणी 
जबाबदारीचे काम देत नाही. नंतर श्री. मल्होत्रा यांची संजय गांधी यांच्या मारुती 
कंपनीत कॅडिअर या पदावर नेमणूक झाली आणि मारुती कंपनीचे राष्ट्रीयीकरण 
झाल्यानंतर त्यास सरकारी पातळीवरही अधिक जबाबदारी देण्यात आली. असे कसे 
घडले १ दुर्दैवाने श्री. नागरवाला यांचा हृदयविकाराने तुरुंगातच मृत्यू झाला आणि 
हे प्रकरण हाताळणारे पोळींस अधिकारी श्री. काइयप एका अपघातात वारले. त्यामुळे 
याबद्दलचे न उकळलेले गूढ म्हणूनच इतिहासात नोंद होणार आहे. 


नागरवाला प्रकरणानंतर राजधानीत आपल्याला हवे ते निर्णय करून घेण्यासाठी 
पैक्याचा वापर होत असल्याची बरीच चर्चा ऐकू येऊ लागली. हे निर्णय राजकीयही 
असत आणि आर्थिकद्दी असत. आमदार आणि खासदारांना आपल्या गटात 
ओढण्यासाठी इतके हजार अगर काही लक्ष रूपये देण्यात आले असे सेंटूल हॉलमध्ये 
खूपदा बोलण्यात येई. पैसा देताना अगर घेताना मी प्रत्यक्ष कुणालाच बघितले नाही- 
पण पूर्वी ही चर्चा फारशी ऐकू येत नसे, आणि आता ऐकू येऊ लागली, याचा अर्थ 
पाणी कुठे तरी मुरत आहे असा निष्कर्ष कुणीही काढळा असता. या काळात अगोदर 
व्यापारमंत्री असलेले आणि त्यांच्याविषयी खूप ओरड झाल्यानंतर रेल्वेमंत्री करण्यात 
आलेले श्री. लित नारायण मिश्र यांच्यामार्कत यांपैकी बरेच व्यवहार होतात असा 





राजकारण आणि पैसा ५५१ 


समज व्यापारमंत्री | 
मा ह क त माजतित शि 
आतता ग a च गाजले. जरी बहुतेक राज्या 
कळक br lane ळा होती तरी बहुतेक लात 
a शोत होते. बि “ये पक्षात फारसे स्थान नसलेले श्री. अब्दुल 
म क एक ज्येष्ठ पत्रकार श्री. चंद्रकांत झाहा हे लोक- 
नह वक ववली भेटले आणि अत्यंत उत्तेजित स्वरात + “ जीत 
4 जक क तळबाला जीत गया. ” त्यांचा इशारा श्री. अब्दुळ गफूर 
स न व य असा होता. ती होती किंवा नाही हे मी सांगू शकत 
pon च दारू पिता कामा नये, पूर्वी हे बंधन होते आणि आता अनेक 
ह आ oe मितपणे दारू पीत असल्याचेही मळा माहीत होते. त्यामुळे 
वरना बिश्वास बसला. श्री. गफूर हे दारू पीत असूनही का 
ps अपन ee नाही. पण पक्षात त्यांना फारसे स्थान नसताना 
हनन ळा टा निश्चित आश्चर्य वाटले. पण यासंबंधी सेंट्रल हॉलमध्ये 
आणा बण ह प होती. मुख्यमंत्रीपदाचा प्रश्न निर्माण झाला 
nti) a dsb र च आमदार हे दिल्लीत ठाण देऊन बसत. श्री. ललित 
noe असल्यामुळे आमदारांचे त्यांच्याकडे जा-ये होणे 
ep a घरी गेले असता त्यांना पाकिटातून पैसे दिले जात 
ag या, क क तून प्रत्यक्ष रक्कम किती होती हे कुणी कधी सांगितले नाही. 
oi ole i tv पद्धतीबाबत मात्र बरीच चर्चा असे. आमदाराच्या 
zs rs -अधिक रक्कम दिली गेली असे वाटे. चर्चा अशी होती की, 
ह 0 मिश्र यांना भेटण्यास गेला की ते आपल्या सेक्रेटरीस 
i हः चा श नंबर एक द्या, यांना दोन द्या, अगर तीन द्या. 
क a हाती द्यावयाचा. अशा प्रकारे संदेशावाटप होत 
महाराष्ट्र टाइम्समध्ये लिहिलेही होते. 


BP lone pe आ फार मोळ्या प्रमाणावर पैसा मिळत आहे हे अगदी 
Oe Se मक कोठून येतो यावर आम्ही बोट ठेवू शकत नव्हतो. 
आता पक्ष आणि भारतीय जनसंघाचेही काही आमदार, 
ही मागणी अगोदर sr less rhs oe 
मधील आपल्याला पुरोगामी म्हणविणाऱ्या 09 ल 
क न] 1 तरुण तु्कोनीही उचलली. १९७१ च्या 
De sia मदतीने याबाबत कायदाही झाला. बिलावर चर्चा 
se ह - का. पाटील यांनी हे पाऊल उचलू नका, त्यामुळे काळा पैसा 

5 इशाराही दिळा होता. त्यांची भूमिका अशी होती की, जोपर्यत निवड- 


नि ५२ दिल्ली दिनांक 


णुकीसाठी पेसा लागतो तोपर्यंत राजकीय पक्ष आपापल्या कुवतीप्रमाणे तो आणण्याचा 
प्रयत्न करणारच आणि जिथे पैसा आहे तेथूनच तो येणार. त्यावर कायद्याने बंदी 
घातल्यास त्याचा प्रवाह चाळूच राहील; पण बेकायदेशीरपणे. आणि त्यामुळे अनेक 
गैरप्रकार वाढतील. श्री. पाटील यांची त्या वेळची ही कल्पना भविष्यवाणीच ठरली. 
१९७१ च्या निवडणुकांनंतर कलकत्त्यात बिधाननगरला झालेल्या काँग्रेस अधिवेशनात 
वर्षभराच्या काँग्रेस खर्चाचा जो ताळेबंद मांडण्यात आला त्यात निवडणुकीचा खर्च 
इतका कमी दाखविला होता की, त्यावर कुणाचाही विश्वास बसणे शक्‍य नव्हते. 
निवडणुकीसाठी कॉंग्रेसनेच नव्हे तर इतर पक्षांनीही जो पैसा उभारला तो हिदोबी कुठेच 
न आल्यामुळे त्याचा काळा पैसा झाला असेच त्या काळी सर्वोनी म्हटले. 
पण पुढे मी ज्या घटनेची चर्चा करीत आहे त्या वेळीदेखील तसे काही असू शकेल 
अक्षी कल्पना मळा नव्हती. इतकी रक्कम पुरवा असे पंतप्रधानांच्या बंगल्यावर बोलावून 
आम्हास सांगण्यात आले असे दिल्लीत असलेल्या उद्योगपतींच्या अनेक प्रतिनिधींनी 
मला सांगितले. पण पंतप्रधान श्रीमती गांधी यांनी स्वतः तसे सांगितले असे म्हणणारे 
मात्र फारसे कुणी भेटले नाहीत. पण एका घटनेची चर्चा मात्र मी ऐकली. ती खरी 
असावी असे वाटण्यासारख्या नंतर अनेक गोष्टीही घडल्या. प्रथम घटना येणेप्रमाणे : 
मफतलाल कंपनीचे श्री. अरविंद मफतलाल है श्रीमती इंदिरा गांधी यांना काही तरी 
निमित्ताने भेटण्यास गेले. त्या वेळी काही कामानिमित्त २५ लाख रुपयांची गरज आहे 
असे श्रीमती गांधी यांनी त्यांना सांगितले. ठीक आहे, कुणास तरी पाठवून द्या, असे 
सांगून ते निघून गेले. पुढे काही दिवसांनी ते त्यांना पुन्हा भेटले असता “ अरबिंदभाई, 
आपने अपना वादा पूरा नहीं किया.” असे श्रीमती गांधी यांनी त्यांना मोघम म्हटले. 
यावर श्री. अरविंद मफतलाल ताडकन्‌ उद्गारले, ? अरविंद अपने वादे से कभी नहीं 
मुकरता. जिस को आपने भेजा उसी को पूछिये. ” 
त्या काळात राजधानीत अचानक बातमी पसरली की, श्री. के के. शहा यांना 
मंत्रीमंडळातून गाळले जात आहे. श्री. के. के. शहा है अत्यंत काळजीतही दिसू 
लागळे. पण नंतर श्री. दाहा यांची नेमणूक तामिळनाडूचे राज्यपाल म्हणून झाली 
यासंबंधी त्या काळी जे बोलले गेले ते असे की, पैसे आणण्यासाठी श्री. के. के. शहा 
यांना पाठविण्यात आले होते. त्यांना २५ लक्ष रूपये मिळाले, पण हा सर्व शुपचुपीतचा 
सौदा असल्यामुळे त्यांनी त्यातील अर्धी रक्कम ठेबून घेतली आणि अर्धीच पोचती 
केळी व एवढीच दिळी असे सांगितले. जर पुन्हा विचारणा झाली नसती तर ही रक्कम 
पचलीही असती. अधिक खरेखोटे मळा माहीत नाही. पण तामिळनाडूचे राज्यपाल 
झाल्यानंतर फार मोठे आर्थिक नुकसान सोसावे लागत आहे अशी तक्रार श्री. शाहा 
करीत असल्याचे मी ऐकले आहे. एका मंत्र्याच्या खासगी तिटणीसाझी या विषयावर 
बोलणे निघाले असता तो मला म्हणाला, “ बातमी बरोबर आहे. या काळात ते आमच्या 
साहेबांना भेटण्यास कुठून तरी आले होते. त्यांच्या हातात मोठ्या आकाराची ब्रीफ केस 
होती. तिळा ते आपल्या हातावेगळी क्षणभरही राहू देत नव्हते. बाथरूममध्ये जात 





राजकारण आणि पैसा १५३ 


असतानादेखील ते ती बॅग आपल्याबरोबरच घेऊन गेले असल्याचे मला आठवते. ” 
ae: असे काही घडले असेल यास पोषक अशा आणखी दोन घटना आहेत. मफतलाल 
कंपनीचे दिल्लीतील प्रतिनिधी श्री. घाटे यांच्या घरी मुख्यमंत्री श्री. नाईक उतरत 
असताना मी तिथे जात-येत असल्यामुळे ते मला चांगले ओळखत होते. आणीबाणी 
लागू झाल्यानंतर सर्व देशाचे वातावरण हवालदिल असताना श्री. घाटे यांचा मला 
एकदा फोन आला. आमच्या एका- डायरेक्टरला तुमच्याशी बोलायचे आहे. तुम्ही या 
मी तुमच्यासाठी गाडी पाठवितो. मी सांगितले, “ मी येतो. पण गाडीची जरूर नाही. 
माझी गाडी माझ्याजवळ आहे. ” सी त्या वेळी त्या डायरेक्टरचे नाव विचारले नाही 
आणि नंतरही ते विचारण्याची मला आठवण -राहिली नाही. मफतलाल कंपनीच्या 
दिल्लीतील गेस्ट हाउसमध्ये माझी ही भेट झाली. हे डायरेक्टर अत्यंत चिंताग्रस्त 
दिसले. त्यांनी मला विचारले, अहो, हे सर्व काय चालले आहे? याचे काय परिणाम 
होतील? भांडवलदार श्रीमती गांधी यांना पैसा पुरवितात या समजुतीने सर्वच भांडवल 
दारांविषयी माझ्याही मनात राग होता. मी ताडकन्‌ म्हटले, आजच्या परिस्थितीस 
तुम्ही लोकच जबाबदार आहात. डायरेक्टरने विचारले, ते कसे? मी म्हटले, तुम्ही जर 
पैसा पुरविला नसता तर श्रीमती गांधींची ताकद आज आहे तेवढी कधीच झाली 
नसती. डायरेक्टर म्हणाले, आम्ही पैसा देतो हे खरे, पण ते नाइलाजाने. आम्ही जर 
पेसे दिले नाहीत तर आमचे कारखाने बंद पाडळे जातील. आमच्या सर्व नाड्या सर- 
कारच्याच हातीं असतात. एखादा कारखाना बंद पडला की, पाचदहा हजार काम- 
गारांच्या पोटापाण्याचा प्रश्न उद्‌भवतो. मी यावर म्हटले, तुम्ही जो पैसा देता तो 
कामगारांच्या पोटापाण्याची काळजी तुम्हास वाटते म्हणून नव्हे तर तुमच्या पाच 
कोटींचे पंधरा कोटी कसे होतील या काळजीने. अशी उत्तरे या डायरेक्टरमहादायास 
कदाचित्‌ अपेक्षित नसावीत. त्याने बोलणे आवरते घेतले आणि तुमचेच म्हणणे बरोबर 
आहे असे म्हणून त्यांनी चर्चा संपविली. श्रीमती इंदिरा गांधी यांना रशियाकडून 
बराच पैसा मिळतो असाही माझा एक समज होता. जनता सरकार आल्यानंतर 
यशवंतराव चन्हाण हे श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्यापासून दुरावले. मी त्यांना एकदा 
सहज म्हटले, श्रीमती गांधी यांना तुम्ही फार जवळून वघितलेय. त्यांना पेसा को ठन 
मिळतो हे तुम्हाला माहीत असेलच. त्यांना रशियन पेसा मिळतो असा आमचा समज 
आहे. याबाबत आता तरी खरी वस्तुस्थिती तुम्ही जगापुढे मांडळी पाहिजे. यावर 
श्री. यशवंतराव चव्हाण हे अत्यंत गंभीरपणे म्हणाले, “ देशातीलच भांडवलदार 


आपल्या थेल्यांची तोंडे मोकळी करून रांगेत उभे i A 
उभे असताना त्यांना 
घेण्याची जरूरःच काय १? त्यांना रशियन पैसा 


र श्री. ललित नारायण मिश्र यांच्या हाती एवढा पेसा कोठून येत असे हा प्रश्न 
es = त्यांचा हात मात्र फार सढळ होता. जसे इतर व्यवसायाच्या निरनिराळया 
अंगात तज्ज्ञता मिळविणारे लोक त्या विषयाचे तज्ज्ञ म्हणून ओळखले जातात तसेच पत्र- 


त्त ५४ दिल्ली दिनांक 


कारिता या व्यवसायाचेही भाग पडले आहेत. जे सरकारच्या आर्थिक खात्याच्या 
बातम्या मिळविण्याचे काम करतात त्यांना आर्थिक बातमीदार म्हणण्याची दिल्लीत 
पद्धत आहे. हे बातमीदार आपल्याला आर्थिक विषयाचे तञ्ज्ञ्ी समजायला लागतात- 
असे बातमीदार श्री. ललित नारायण मिश्र यांच्या हाती परराष्ट्र व्यापार विभाग अस- 
ल्याने त्यांच्याकडे नेहमीच जात-येत असत. या बातमीदारांना एकदा श्री. मिश्र 
यांनी गरम सुटाचे कापड दिले. कापड उंची होते आणि त्या काळात त्या कापडाची 
किंमत ५००-६०० रुपयांपेक्षा कमी नसावी. कापड हाती मिळाल्यानंतर एका पत्र- 
काराने संत्रीमहाशयास असेही विचारले, अहो, तुमचा शिंपी कोणता ? प्रश्नाचा रोख 
श्री. ललित नारायण मिश्र यांच्या ध्यानात आला. जो सुटाचे कापड देतो तो शिलाईचा 
खर्च देण्यास नकार कसा देणार १ त्यांनी आपल्या शिंप्याचे नावही पत्रकारास सांगितले 
आणि त्यांची पुढील तरतूदही केली यांपैकी किती पत्रकारांनी त्याच दिप्याकडून 
सूट शिववून घेतला हे सांगणे अवघड आदे, पण पुढे एकदा है पत्रकार ७५ 
एका अधिकाऱ्याकडे व्यावसायिक कामानिमित्त गेले असता या पत्रकारांस पाहून न 
अधिकारी उद्गारला, अरे, तुम्ही पत्रकारांनी काही युनिफॉर्म ठरविला आहे की काय £ 
या सर्व पत्रकारांच्या सुटाचे कापड एकाच रंगाचे होते आणि सुटाची शिवणही जवळ- 
जवळ सारखीच होती. हे पत्रकार उत्तर काय देणार £ 


पैश्याच्या व्यवहाराची एक दुसरी हकीकत. त्या वेळी संसदीय कंग्रेस पक्षाचे एक 


उपनेते श्री. बिडेश कुळकणी हे होते. त्यांनीच ही ह मला सांगितली होती. 
१९७१ च्या निवडणुकीत प्रचंड विजय मिळाल्याने काँग्रेस संसदीय पक्षाची EE 
संख्याही जरी भरपूर वाढली होती तरी वेळेवारी आपली वर्गणी भरण्याची त 

समासदात नसल्याने पक्षाची आर्थिक परि थती अत्यंत दुबळी होती. संसदीय a 
पक्षाच्या कचेरीतील कामगारांचे पगार थकले होते. ते कसे भागवायचे ह प्रश्न 
श्री-बिडेश कुळकर्णी यांच्या पुढे होता. ते एकदा नेहमीप्रमाणे पक्षनेत्या आणि Ms 
श्रीमती इंदिरा गांधी यांना भेटण्यास गेले. वोळतावोलता पक्षाच्या आर्थिक पररि थती- 
विषयी त्यांनी त्यांना माहिती दिळी आणि कामगारांचे पगार थकले असल्याचेही 
सांगितले. श्रीमती इंदिरा गांधी त्या वेळी काही बोलल्या नाहीत, पण त्याच रात्री 
त्यांना एक फोन आळा. बहुजींनी तुम्हास बोलावले आहे असे त्यांना सांगण्यात वळन 
दिलीत त्या काळी ग्रहमंतरी उमादकर दीक्षित यांच्या सूनबाई या बहुजी नावा 

ओळखल्या जात. श्री. कुळकर्णी यांची या बहुजींशी साधी तोंड ओळखही नव्हती. 
त्यामुळे आपल्यास का बोलावले असा कुळकणी यांच्यापुढे प्रश्न पडला. पण 
त्या काळी बहुजी हे दिछीतील एक मोठे प्रस्थ होते. बोळावणे आल्यानंतर न जाऊनही 
भागणार नव्हते. ते गेले. प्रारंमिक बोलणे झाल्यानंतर बहुजी उद्गारल्या, ऐकलेय की, 
तुम्हास पैशाची काही अडचण आहे. हे घ्या आणि आपले काम भागवा. ह म्हणून 
त्यांच्या हाती नोटांची एक चळत ठेवण्यात आली. ती एकूण रक्कम किती होती हे मी 





राजकारण आणि पेसा १५५ 


त्यांना विचारले नाही आणि त्यांनीही सांगितले नाही. श्री. बिडेश कुळकणी यांना 
पैशाची अडचण आहे हे बहुजीस सांगितले कुणी आणि वाटण्यासाठी त्यांच्याजवळ 
पैसा आळा कोठून या प्रश्नाचे उत्तर मला कधीच सापडले नाही. 


सार्वजनिक पैद्याकडे बघण्याची श्री. उमाइकर दीक्षित यांची दृष्टी काय होती 
याबाबत माझा स्वतःचा एक अनुभव आहे. महाराष्र प्रदेश कॉँग्रेसच्या अध्यक्षपदावर 
श्री. वसंतदादा पाटील यांच्या जागी श्री. बाळासाहेब ऊर्फ पी. के. सावंत यांची 
नेमणूक झाली होती. महाराष्ट्रातील राजकारणात श्री. सावंत आणि दादा हे परस्पर- 
विरोधी गटात होते. पत्रकारांनी कुठे तरी श्री. सावंत यांना विचारले, प्रदेश काँग्रेसचे 
हिशेब ठीक आहेत का? यावर सावंत म्हणाले, माझ्या कारकीदींतील ठीक आहेत. 
याचा साहजिकच एक निराळा अर्थ निघाला. वसंतदादा पाटील यांच्या कारकीदीत 
हिशेब ठीक नाहीत. त्यात काही गडबड असण्याःची शक्‍यता आहे. यावर वसंतदादा 
पाडील यांना राग आळा नसता तरच आश्चर्य. ते भांडण केंद्रापर्यंत आले आणि 
उमादंकर दीक्षित यांच्यावर ते मिटविण्याची जबाबदारी टाकण्यात आली. मराठी 
पत्रकार या नात्याने याबाबत काय घडले या मागावर मी होतो. एक दिवस उमाझकर 
दीक्षित हे सेटूल हॉलमधून राज्यसभेकडे जात असताना मी त्यांना गाठले आणि 
विचारले, महाराष्ट्र का झगडा सुलझ गया क्या ? ( महाराष्ट्रातील भांडण मिटले का?) 
हा भाई, सुलझ गया. ( हो मिटले. ) उनको भी पिछले हिसाब के संबंध मे ऐसा नही 
कहना चाहिये था. ( श्री. सावंत यांनी मागील हिरेवासंबंधी असे म्हणायला नको 


होते.) अरे चुनाव का हिसाव कौन देता है और कोन लेता है? (निवडणुकीचा हिशेब 
कोण देतो आणि कोण घेतो १ ) 


श्री. ललित नारायण मिश्र हे परराष्ट्र व्यापार मंत्री असतानाची दोन प्रकरणे 
गाजली. एक रग (1चेंध्या ) स्कैंडल आणि दुसरे पाँडिचेरी लायसेन्स स्कँडल. 
पहिल्या प्रकरणात गरम कापडाच्या चिंध्या म्हणून काही परदेशी कापडाची आवक 
करण्यास परवानगी देण्यात आली होती. प्रत्यक्षात या चिथ्या नसून तयार असे 
शिवलेले आणि विणलेले उत्कृष्ट कपडे होते. चिंध्या म्हणून माल आला असल्यामुळे 
आवक कर फारच कमी लागला. फार मोठ्या प्रमाणावर हा माळ आल्यामुळे यात 
कोट्यवधी रुपयांची घेवाण-देवाण झाली असा आरोप होता. संसदेत या विषयावर जी 
चर्चा झाली त्यात या संदर्भात काही कंपन्यांची नावेही घेण्यात आली. ज्या पद्धतीने 
संसदेत उत्तरे दिली जात त्यावरून त्यात काही तरी पाणी निश्चित मुरते आहे असे वाटे. 

पाँडिचेरी लायसेन्स प्रकरणात बरेच काळेबेरे होते हे कोर्टातह्दी सिद्ध झाले. 
श्री. ठुळमोहन राम आणि श्री. योगेंद्र झा या बिहारमधील दोन खासदारांनी मिळून 
इतर काही खासदारांच्या खोट्या सह्या करून ज्यास लायसेन्स नाकारले होते त्यास 
ते देण्यास मंचर्यास भाग पाडले ही या प्रकरणाची थोडक्यात हकीकत. ज्या दोघांस 


(क ५६ दिल्ली दिनांक 


गुन्हेगार म्हणून ठरविण्यात आले ते है दोघेही बिहारचेच्च असल्यामुळे मंत्र्याच्या 
इशाऱ्यावर त्यांनी ते केळे असाही संशय त्या काळी काही लोकांनी घेतला. हे प्रकरण 
कोर्टात चर्चेला येण्यापूर्वीच श्री. ललित नारायण मिश्र यांचा अपघाती मृत्यू झाल्या- 
मुळे त्यांना याबाबत विचारपूस होण्याची सोय उरली नाही. हे प्रकरण लोकसभेत 
आणि राज्यसभेत ज्या ज्या वेळी चर्चैला आले त्या त्या वेळी मी बहुतेक प्रसंगी हजर 
होतो. काही तरी लपविण्याचा प्रयत्न होत आहे अशीत छाप माझ्यावर पडली. 

तसे पाहिले तर सरकारी कारभाराच्या उणीवा शोधून काढणे हे विरोधी पक्षाचे 
कामच आसते. पण पांडिचेरी प्रकरण झोधून काढण्याचे श्रेय विरोधी पक्षास देता 
येणार नाही. ज्या व्यापाऱ्यास लायसेन्स देण्यास नकार देण्यात आला त्यास काही 
खासदारांच्या शिफारशीने लायसेन्स मंजूर झाले ही बातमी प्रथम मुंबईच्या ब्लिटूझने 
छापली. ब्लिटूझ हे त्या काळी सरकारचे समर्थन करणारे असेच पत्र होते. त्यावर 
राज्यसभेत जो पहिला प्रश्न विचारण्यात आला तो श्री. ए.जी. कुलकर्णी, श्री. कृष्ण- 
कांत आणि श्री. जयंतराव टिळक यांच्या नावे होता. यांपैकी कुलकर्णी आणिश्क्षष्णकांत 
हे काँग्रेसचेच होते आणि श्री. जयंतराव टिळक हे काँग्रेसचे नसळे तरी त्यांची आपुलकी 
विरोधी पक्षापेक्षा काँग्रेसशीच अधिक होती. संसदेच्या व्यासपीठावर सरकारची उणीव 
जाहीर करणारा विषय आला असता तो उचळून धरला नसता तरं विरोधी पक्ष 
आपल्या कर्तव्यास मुकले असते. बिरोधी पक्षांनी सी. बी. आय. कडून या प्रकरणाची 
चौकशी करण्याची मागणी केली. त्यास सरकारने अगोदर नकार दिला, पण दडपण 
बाढताच ते तयार झाले. यानंतर सी. बी. आय. चा रिपोर्ट सभाणहापुढे मांडण्याची 
आणि त्यावर चर्चेची संधी देण्याची मागणी होणे साहजिकच होते. त्याचाही सरकार- 
तफे अगोदर विरोध झाला. सरकारने रिपोर्ट सभाणहापुढे ठेवला, पण त्याअगोदरच 
खटला दाखल करून आता हा विषय न्यायालयात असल्यामुळे त्यावर संसदेत चर्चा 
करता येणार नाही अशी भूमिका घेतली. चर्चा टाळण्याचे सरकारचे प्रयत्न आहेत हे 
उघड झाले होते. त्यामुळे विरोधी पक्षासही ती घडवूनच आणावी असा चेव आला 
होता. त्यात खूपच वातावरण तापले. सभाणहात सामान्य कामकाज दोईनासे झाले. 

या प्रकरणी मला जी गोष्ट अजूनही कळत नाही ती ही की, गुन्हा घडला हे मान्य 
असूनही त्यावर चर्चा टाळून गुन्हेगारास वाचवण्याचे सरकारचे धोरण का होते! 
सी. बी. आय. च्या रिपोर्टप्रमाणे गुन्हा घडला होता. त्यात काँग्रेस खासदार श्री. तुल: 
मोहन राम यांचा उल्लेख होता. त्या बेळी मंत्री असलेले श्री. ललित नारायण मिश्र 
यांचा प्रत्यक्ष गुन्ह्याशी संबंध होता किंवा नाही हे जरी सांगता येत नसले तरी कॉँग्रेस 
पक्षास सदर सभासदास पक्षातून काढण्याचा, निदान त्याचे सभासदत्व तहकूब कर- 
ण्याचा निर्णय तरी ताबडतोब घेता आला असता. पं. नेहरूंच्या काळात काँग्रेस 
पक्षाची हीच परंपरा होती. श्री. सुदूगळ या नावाचे एक काँग्रेस खासदार होते. त्यांनी 
खासदारकीमुळे मिळणाऱ्या सवलतीचा वापर काही खासगी उद्योगधंद्यासाठी केला 
असा पं. नेहरूंना संशाय आला होता. त्यांच्यावरील आरोप सिद्ध झाला नव्हता - 





राजकारण आणि पैसा १५७ 


कुठल्याही F 
क या लही त्यांच्याविरुद्ध खटलाही दाखल झाला नव्हता. पण श्री मुदूगल 
सभासदत्व रद्द करण्याचा ठराव पं. नेहरू यांनी स्वतःच मांडला. चर्चा 


झाली. आपल्यावरील आरोपांचे उत्तर देण्याची संधी श्री. सुदूगल यांना मिळाली 


त्यांचे उत्तर अत्यंत प्रभावी 
होते अशी छाप 
त as त्या वेळी तरी माझ्यावर पडली होती. 


त्यामुळे; मंजूर होणारच हेही निद्र 

हव की. ; श्रत होते. 

आपल्या भाषणाच्या शेवटी लोकसभेच्या आपल्या Bs 
देला. पं. नेहरू चरफडले. राजीनामा मंजूर न करता त्यांचे सभासदत्व 


रद्द करण्याचा त्यां ी 

पाळा २ शा मजूर करावा असा आग्रह त्यांनी धरला. श्री. दादासाहेब 
पासून तो अंमलात येत ees ज्या वेळी सभासद राजीनामा देतो त्या वेळे- 
काढण्याचा प्रश्नच उद्भव क अझै श्री. मुद्गल आता सभासदच नसल्यामुळे त्यांना 
snd त नाही व भूमिका त्यांनी घेतली. पं. नेहरूंना गप्प 
नयेही भूमिका पं चाचा संशय आहे तो संसदेचा सभासदद्दी असता कामा 
कारने स्वतःच खटला भरला हेत, तर आसा प्रकार केल्याबाबत ज्याचेविरुद्ध गर- 
बिला तत आनि कमि हे नकि 

र्द त्व नेहरूकन्या "श्रीमती इंदिरा गांधी यांना चाळू शकत होते 


याबाबत अनेक वृत्तपत्रांनी लिहिल्यानं 
ठहिल्यानंतर श्री. यांचे कॉग्रेस संसदीय 
सभासदत्व तहकूब करण्यादु आले. तुलमोहून यांचे काँग्रेस संसदीय पक्षाचे 


3 


॥ 


इंदिरा गांधींचा कारभार 


१९६६ पासून ते १९७७ मध्ये जनता 
कारकीर्द सुरू होईपर्यत श्रीमती इंदिरा गांधी 
सतत अकरा वर्षे पंतप्रधान होत्या, पण यास 
धोरण म्हणावे अगर योगायोग हे सांगता येणार 
नाही. पण त्यांच्या हाती सत्ता आल्यानंतर 
कॉंग्रेसची राजवट असलेल्या कुठल्याही राज्या- 
तीळ मुख्यमंत्री सतत पाच वषें त्या पदावर 
राहू झाकला नाही. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री 
श्री. वसंतराव नाईक; राजस्थानचे सुखाडिया 
व कर्नाटकचे श्री. देवराज अरस दै यास अपवाद च 
म्हटले पाहिजेत. पण यांपैकी देवराज अरस 
बगळता श्रीमती गांधी यांच्या बळावर कुणीही 
मुख्यमंत्री झाले नव्हते. १९७२ च्या निवडणुकी- 
नंतर उत्तर प्रदेशात श्रीमती इंदिरा गांधी 
यांच्या काँग्रेसला बहुमत मिळाले. श्री.कमलापती 
त्रिपाठी यांना मुख्यमंत्री करण्यात आले. उत्तर 
प्रदेशाचे मुख्यमंत्री होण्याची श्री. त्रिपाठी 
यांचीश्फार वघीपासून इच्छा होती. & ती पुरी 
झाली. श्री. त्रिपाठी हे श्रीमती गांधी यांचे 

सतत निष्ठावंत पाईक राहिले आहेत. पण 
त्यांनाही श्रीमती गांधी यांचा नेहमीच पाठिंबा 
राहिला नाही. त्यांचे मुख्यमंत्रीपद तात्पुरतेच 
ठरले. प्रादेशिक सदास्त्र पोलिसांचे बंडाचे 
निमित्त झाले आणि श्री. त्रिपाठी यांना मुख्य- 
मंत्रीपदाचा राजीनाम द्यावा लागला. उत्तर 
प्रदेशात कॉग्रेसचे ३०० च्यावर आमदार 
त्या वेळी होते. पण त्यांपैकी कुणीही मुख्यमंत्री- 
पदास लायक वाटला नाही. राष्ट्रपतींची राजवट 





इंदिरा गांधींचा कारभार १५९ 


आली आणि विधानसभा तहकूब करण्यात आली. विधानसभेचे अस्तित्व कायम असून 
आणि त्यात एखाद्या पक्षाचे बहुमत असूनही तिथे राष्ट्रपतींची राजवट करण्याचा हा 
नवा पायंडा पडला. 
श्री. कमलापती त्रिपाठी हे कार्यदक्ष म्हणून कधीच प्रसिद्धनन्हते. त्यांचा व्यवहार 
भोंगळ आहे हे सर्वोनाच माहीत होते, मग ते प्रादेशिक सदास्त्र पोलिसांचे बंड 
हाताळण्यास अयदास्वी ठरले म्हणून त्यांचा राजीनामा घेण्यात काय अर्थ होता १ 
कार्यकौशल्याच्या गुणामुळे यांना मुख्यमंत्री केले नव्हते. या संदर्भात त्या काळी असे 
बोलले गेले की, गृहमंत्री श्री. उमाइझंकर दीक्षित हे त्यांच्यावर नाराज झाल्यामुळे 
त्यांचा राजीनामा घेण्यात आला. पोलिसांच्या या बंडाची त्यांना मुख्यमंत्री असताना 
कुणकुणदेखील लागू नये हा त्यांच्यावर आरोप होता. पण माझ्यासारख्या अनेक 
पत्रकारांना त्या काळातही एक गोष्ट कळली नाही. जसे श्री. कमलापती त्रिपाठी 
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री होते तसेच श्री. उमाशंकर दीक्षित देशाचे ग्रहमंत्री होते. 
प्रादेशिक हैरयंत्रणेचे अपथश जर कमळापती त्रिपाठी यांचा बळी घेऊ शकले तर 
उत्तर प्रदेशात वावरणाऱ्या केंद्रीय हेरयंत्रणेचेही यात अपयशच होते. त्याबाबतची 
शिक्षा ग्रहमंत्री या नात्याने उमाशंकर दीक्षित यांना का झाली नाही ? म्हणून कारभार 
क्षमतेचा असावा हे त्रिपाठी यांना डच्चू मिळण्याचे कारण नव्हते तर श्री. दीक्षित 
यांची त्यांच्यावर वैयक्तिक नाराजी हेच खरे कारण असांवे. 
याबाबत राजधानीत त्या काळी आणखी एक वदंता होती. श्री. कमलापती त्रिपाठी 
आणि श्री. उमाझंकर दीक्षित या दोघांच्याही सुना “ बहुजी ” या नावाने ओळखल्या 
जात. दोघीहीं राजकारणात बरींच ढवळाढवळ करतात असेहीं म्हटले जात असे. 
एकदा दीक्षित यांनी “ आपल्या बहुजीस काबूत ठेवा. ” असे त्रिपाठी यांना सुनावले. 
यावर त्रिपाठी म्हणाले, “ माझ्या बहुजीविषयी तुम्हाला विचार करण्याचे कारण नाही. 
तुम्ही आपल्या बहुजीसैँच काबूत ठेवले तर अधिक बरे होईल.” या संदर्भात 
श्री. दीक्षित यांनी श्रीमती इंदिरा गांधींच्या कानावर काही तक्रार घातली असावी. कारण 
पुढीळ हकीकत श्री. त्रिपाठी यांनी माझ्यासमोरच श्री. यशवंतराव चव्हाण यांना 
सांगितली होती. नागरी प्रचारिणी सभेच्या कार्यक्रमासाठी श्री. चव्हाण यांना 
श्री. त्रिपाठी थांनी वाराणसीस नेले होते. मी बरोबर होतो. मोटारीतून जात असताना 
श्री. त्रिपाठी यांनी श्रीं. चव्हाण यांना पुढील हकीकत सांगितल्याचे आठवते -“ मला 
इंदिराजी म्हणाल्या, तुम्ही दीक्षितांना मधूनमधून का भेटत नाही? मधूनमधून 
भेटणे बरे असते. पण मी त्यांना स्पष्ट सांगितले, हे पाहा, मीं तुम्हास पुढारी मानले 
आहे. तुम्ही धुत्कारठे तरीदेखील मी तुमच्या दाराशी पडून राहीन, पण आणखीं 
कुणाकडे जाणे मला जमणार नाही. ?? 


श्री. कमलापती त्रिपाठी यांना राजीनामा द्यावा लागल्यानंतर उत्तर प्रदेशातील 
ब्रिघानसभा काही काळ तहकूब ठेवण्यात आली आणि राष्ट्रपतींची राजवट कायम 






१६० दिल्ली दिनांक 


करण्यात आली. पक्षाचे बहुमत असूनही राष्ट्रपतींची राजवट येण्याच्या घटना पुढे 
वारंवार होऊ लागल्या. त्या काळी हेमवतीनंदन बहुगुणा हे केंद्रात कुठल्या तरी सामान्य 
खात्याचे राज्यमंत्री होते, त्यांना उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री म्हणून पाठविण्यात आले. 
त्यांची प्रतिमा पुरोगामी होती. ते श्री. कमळापती त्रिपाठी यांच्यासारखे तीनतीन 
तास पूजापाठ करीत नसत. ते कार्यक्षम आहेत असाही समज होता. पण तेही अधिक 
काळ मुख्यमंत्री राहू शकले नाहीत. ळौकरच त्यांच्यावर श्रीमती गांधींची खप्पा मर्जी 
झाली आणि त्यांनाही राजीनामा द्यावा लागला. श्री. बहुगुणा हे पंतप्रधानांच्या भेटी- 
साठी दिल्लीस आले असताना आठआठ दिवस त्यांची भेट झाळी नाही अदा 
बातम्या पसरू लागल्या. नंतर एक बातमी अशीही पसरली की, एका बैठकीत 
श्री. बहुगुणांनी श्रीमती गांधी यांना स्पष्टच विचारले, “ तुमचा माझ्यावर विश्वास नसेल 
तर मी राजीनामा देण्यास तयार आहे..” यावर श्रीमती गांधी असे म्हणाल्या की, मग 
तुमचा हात कुणी धरला आहे? यानंतर श्री. बहुशुणांना राजीनामा दिल्याशिवाय 
गत्यंतर नव्हते. 
श्री. बहुगुणांवर श्रीमती गांधी यांच्या रागाचे खरे कारण काय! १९७१ च्या 
निवडणुकीत श्री. बहुगुणा हे अलाहाबादहून निवडून आले होते. उत्तर प्रदेशाचे 
मुख्यमंत्री झाल्यानंतर ते विधानसभेचे सभासद झाले ब त्यांची अलाहाबादनची लोक- 
सभेची जागा रिकामी झाली. वदंता अशी होती की, त्या जागेवर आपल्या पत्नी 
श्रीमती कमला बहुगुणास कॉँग्रेसचे तिकीट मिळावे अशी त्यांची इच्छा होती. तसा 
पायंडाही पडला होता. पश्चिम बंगालमध्ये निवडणूक झाल्यानंतर केंद्रातील मंत्री 
सिद्धार्थ शकर रे यांच्या पत्नी श्रीमती माया रे यांना लोकसभेचे तिकीट देण्यात आले होते. 
श्री. रे हे पश्‍चिम बंगालचे मुख्यमंत्री झाल्यामुळे त्यांचीही लोकसभेची जागा रिकामी 
झाली होती. पण असे म्हणतात की, श्रीमती गांधींच्या मनात निवडणूक खटल्यातील 
त्याचे एक वकील श्री. नर्मदाप्रसाद खरे यांना ते तिकीट देण्याचे होते. अखेर ते 
तिकीट खऱ्यांनाच देण्यात आले, पण झालेल्या निवडणुकीत ते पडले. समाजवादी 
पक्षाचे श्री. जनेश्वर मिश्र तेथून निवडून आले. श्रीमती गांधी यांचा साहजिकच असा 
समज झाला की, श्रीं. बहुगुणांनीच श्री. खरे यांना निवडून आणण्यासाठी मनापासून 
काम केळे नाही. उलट त्यांचा पराभव कसा होईल हेच बघितले. ज्या व्यक्तीविषयी 
श्रीमती गांधी यांचा असा समज झाला त्या व्यक्‍तीची प्रतिमा कितीही पुरोगामी 
असली तरी ती मुख्यमंत्रीपदावर कशी कायम राहाणार ? 


१९६९ साली बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाल्यानंतर आपण पुरोगामी आहोत हे दाख- 
विण्याची झर्यतत्च लागली होती. १९७१ च्या निवडणुकांनंतर प्रखर अशा पुरोगामी 
प्रतिमेचे श्री. मोहन कुमारमंगळम्‌ व श्री. सिद्धार्थ शकर रे यांचा मंत्रीमंडळात 
समावेश झाला होता. श्री. मोहन कुमारमंगलम्‌ खाणमंत्री होते तर रे हे शिक्षणमंत्री. 
श्री. हरिभाऊ गोखले यांच्या हाती कायदाखाते होते. श्री. गोखले यांची ख्याती 








इंदिरा गांधींचा कारभार १६५ 


नावाजलेले कायदेपंडित म्हणून हो 
अनेक वेळा अचे झालेले आनत होती व ते पूर्वाश्रमीचे समाजवादीही होते. पण मला 


उवते की, विषय कायदे खात्याचा 

बाह ् त चा असला तरी श्री. मोहन 
ep जा क शान शंकर रे हे दुसऱ्या खात्याचे मंत्री असूनही सरकारतर्फे 

आणि त्यामुळे कायदेमंत्र्यास उत्तर देण 

यासाठी फारसे काही उरतच 

नसे. मळा तरी याचे कारण hr 
[ एकच वाटते. कदाचित्‌ पंतप्रधान श्रीमती गांधी यां 
गोखले यांच्यापेक्षा मोहन म णि राक जळा हट 
र कुमारमंगलम्‌ आणि सिद्धार्थ दीकर रे यांच्या कायदेपां 
कट. र रे यांच्या व डित्या- 
र आणि पुरोगामीपणावर अधिक विश्वास असावा. र 
आपण प्रतिगामी तर समजले जाणार नाही ना, 
पुढाऱ्यांनाही वाटत असे. मावळत्या सूर्यास साक्षी 
नाटचाळ करण्याची जाहीर प्रतिज्ञा करणाऱ्या यचछ्लंतराव 
ती होती. या संदर्भात एक उल्लेखनीय घटना आठवते 
रोग झाला होता. या रोगात कंबरेभोवती अगर 

करा 
ol गक विळखा बसतो आणि त्याची भयंकर आग होते 
* कार्ह ही असतो. श्री. चव्हाण यांना नाणीण ी 

हे झाली हे-कळल्यामुळे हजरन 
मल समाचारासाठी जायचे होते. मीही त्यांच्याबरोबर गेलो... श्री बन्सल: 
न होते. अत्यंत त्रस्त होते. पण i का या व 
जै बोलताना त्यांना वाटत असले 
माल र ट ल्या काळजीचे 
cs ई रच अत्यंत आश्चर्य वाटले. ते म्हणाले, लोकसभेत उद्या एक 
७ जायचे आहे. ते समाजवादाच्या दिशेने 
न्या च एक पाऊल आहे. ते मांडले जात 

असताना मी हजर नाही. यावर लोक काय म्हणतील ? मी तर हा असा पड्न आहे 


मला 
ला राहावळे नाही आणि म्हटले, साहेब, तुम्ही कडाला काळजी करता ? एक बिल 


क प नाहीत क मोडावी इतकी तुमची समाजवादी प्रतिमा दुबळी 
१ - चव्हाण वोळले काहीच नाहीत, पण दुसऱ्या 

a ऱ्या दिवशी 

डर जात असताना सभागहात हजर मात्र अवश्य रोते | § nt “म 


अशी भीती ज्ञात अशा पुरोगामी 
ठेवून समाजवादाच्या दिशेनेच 
तराव चव्हाण यांच्याही मनात 
ते. श्री. चव्हाण यांना नागिणीचा 
कंबरेपासून खांद्यापर्यंत जानव्याच्या 


कक ल च्या निवडणुकीनंतर समाजबादाच्या दिशेने जी जोरदार वाटचाळ झाली 
i En: pe आणि गव्हाचा ब्यापार संपूर्णपणे सरकारी 
या दोन गोष्टींचाही समावेश होता 
riba < राष्ट्रीय अर्थरचनेच्या दृष्टीने 
दोन्ही । जे परिणाम घडले त्यां oe 
त्याचा आढावा हा एक स्वतंत्र 
ह पुस्तकाचा विषय 
vee: माणसास कोळझाच्या त दोन गोष्टी दिसतात. कोळशाच्या 
माणात वाढल्या. पण तरीही राष्ट्रीयीकरण 
aes ट्रयीकरण झालेला कोळसा- उद्योग 
- कोळशाचे उत्पादन हव्या त्या प्रमाण 
त वाढले नाही. कोळशाच्य 
टंचाईमुळे देशातील अनेक उद्योगधंदे डी - 
१ धंदे अडचणीत सापडले. कोळसा 
be - कोळसा उद्योग हा आज 
pa uses खातेही सरकारी, पण टंचाईची जवाबदारी रेल्वे खाते कोळशाच्या 
गावर टाकते आणि कोळसा उद्योग ती रेल्वेवर 
रल वेवर. सामान्य माणसाने का १ 
या संदर्भात प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कै. गोवध पारीख यांच्या we ier 
क गोवधन ख याच्याशी माझे एकदा बोलणे 





Es ६२ दिल्ली दिनांक 


झाले होते. ते वृत्तीने समाजवादी असल्यामुळे राष्ट्रीयीकरणाच्या विरूद्धही नव्हते. ते 
म्हणत, कुठल्याही उद्योगाचे राष्ट्रीयीकरण करण्यापूर्वी त्यात देणे आणि घेणे यांची 
नेमकी जबाबदारी काय आहे हे अगोदर बघायला हवे असते. कोळसा उद्योगाचे 
राष्ट्रीयीकरण करताना नेमके हेच बघितले नाही. ते करताना किती खाणींचे आपण 
राष्ट्रीयीकरण करीत आहेत याचीद्दी सरकारला कल्पना नव्हती. 


जवळजवळ हीच गोष्ट गव्हाचा व्यापार सरकारी ताब्यात घेण्याबाबत झाली. हे 
पाऊल चुकीचे होते याची कबुली थोडासा अनुभव येताच सरकारला द्यावी लागली 
ब या पावळाबाबत सरकारने माघारही घेतली. पण है पाऊल उचलण्याचे जे दुष्प- 

द रिणाम अर्थरचमेवर झाले ते मात्र कायम राहिले. गव्हाचा व्यापार ताब्यात घेण्यामागे 

एक तात्त्विक भूमिका होती. खासगी हाती हा व्यापार असल्याने व्यापारी कृत्रिम 
टंचाई निर्माण करतात, भाव वाढवितात आणि त्याचा गोरगरीबांना अधिक त्रास 
होतो. दुसरी गोष्ट म्हणजे आर्थिक शक्तीचे केंद्रीकरण होते. उत्पादक शेतकऱ्यांना 
त्यांच्या माळाची वाजवी किंमतही मिळत नाही. या तिन्ही गोष्टी खऱ्या असून त्या 
सुधारण्याचा हेतू अत्यंत स्तुत्य होता. पण प्रत्यक्षात सर्व काही निराळेच घडले. 
अधिक टंचाई निर्माण झाली. काळा बाजार वाढला. त्याचा परिणाम म्हणून किंमती 
वाढणारच होत्या. कारण सदर पाऊंल पुरेशी यंत्रणा निर्माण न करताच उचलले 
गेले होते. आर्थिक शक्तीच्या केंद्रीकरणासाठी म्हणून जे पाऊल उचलण्यात आले 
त्याचा उलट परिणाम झाला. याबाबत दिल्लीतीळच एका व्यापाऱ्यांचे उदाहरण आहे. 
गव्हाचा व्यापार सरकारच्या हाती गेल्यामुळे आपल्या कोठारात असलेला सर्व गहू या 
व्यापाऱ्याने राजरोसपणे सरकारला दिला. त्याचे त्यास त्या वेळच्या किंमतीप्रमाणे एक 
लक्ष रुपये मिळाले. या एक लक्ष रुपयांचे काय करावे हे त्यास क्यूही काळ समजेना. 
वृत्ती व्यापारी असल्याने पैसा फक्त पेटीत अगर बँकेत ठेवणे त्याच्या वृत्तीत नव्हते. 
तो राजस्थानात गेला. त्याने तेथील बाजारपेठांचा अभ्यास केळा. कसलेही नियंत्रण 
नसलेले राजस्थानच्या बाजारातील सर्व जिरे त्याने चार रुपये किलोच्या भावाने विकत 
घेऊन टाकले. पंधरावीस दिवस ते तसेच ठेवून दिळे. टंचाई होताच किंमत वाढली 
आणि नंतर ते त्याने ९ रुपये किलोच्या भावाने विकून टाकले. गव्हाचा व्यापार 
करीत असताना ज्या व्यापाऱ्याची आर्थिक कुवत फक्त एक लक्ष रुपये होती ती १५-२० 
दिवसात दुपटीच्या वर गेली. ती पुन्हा कमी होणे शक्‍य नव्हते. जबाबदार अशा 
दिल्लीतील दुसऱ्या गुजराती तांदूळ व्यापाऱ्याने मळा एकदा सांगितले की, सरकार 
जेवढी नियंत्रणे लावते, त्याने टंचाई वाढते आणि फायदा आमचाच होतो. 


१९७२ सालच्या निवडणुकात बंगाळमध्येद्दी कॉग्रेस सरकार आले. त्यानंतर तिथे 


क्रि 


कौंग्रेसचे वार्षिक अधिवेशन भरले होते. कॉँग्रेसचे तेथील पहिले मुख्यमंत्री श्री. बिधान चेद्र 
राय यांच्या नावावर तिथे अधिवेशनासाठी विधाननगर वसबिण्यात आले होते. मी या 








इंदिरा. गांधींचा कारभार १६३ 


अधिवेशनास गेलो हे पूर्वीचे 
आ होतो. कि पूर्वीचे मार्क्सवादी शासन आणि सध्याचे काँग्रेस 
य Pi आहे है जाणून घेण्याची उत्सुकता होती. मला जी तो 
$ ी क ठ म 
ae a ri : गुंडगिरीत दोन्ही कारभार सारखेच होते. 
Rd :. कक डळींनी ठोशास ठोसा हे धोरण स्वीकारल्यामुळेच मार्क्सवादी 
नता क जनता कॉंग्रेसच्या बाजूस वळली. एकाने आणखी एक निराळी 
स Bs पूर्वी तुमच्या घरी जर दोन गाड्या असल्या तर मार्क्सवादी 
ह त्या गाड्या नेत व 
आ क त्यासाठी लागणारा खर्चही 
i र ट एक गाडी निश्चित नेली जाते. फक्त आता पूर्वीसारखा a 
गही. पूर्वीच्या मानाने जीवनही थोडे अधिक सुसह्य झाले आहे. 
हे. 


समाजवादावर बि असे 
Pes मी आहे असे जाहीरपणे म्हणणाऱ्या कम्युनिस्टांचे दोन 
होतेच व समाजवादी पक्षातही अनेक तट पडले होते त्यांचे 


रूपांतर क' ळ्या 
घी निराळ्या पक्षात झाले तर ते पुन्हा एकत्रही आले. हे सर्व बघून फाटा- 


फूट ही समाजवाद या झा निगडीत 
ब्दासही † आहे की काय असे वाटते. ज्या तरुण 


ठुकोच्या बळावर कॉंग्रेसची 

फाळणी झाली ते 

er आपल्यास समाजवादी म्हणवि 

द su दडपण आणण्यासाठी i 
, टना इंदिरा गांधी यांचे मान ती 

मध्येच स्थापन झाळी. या फोरमचे अध्यक्ष श्री ल कारी कवक 


ह अजुन अरो 
श्रमिक कार्यकर्ते आणि कम्युनिस्ट विचारसरणीशी be र त तीक 
या 


फोरममधील दुसरे कार्यकर्ते 
काच. क नीत दर्षदेव मालवीय होते. त्यांना मी अलाहाबादपासून 
तमाचा चता आह ड डी > आणि कष्टाळू असा होता आणि ल्या काळी 
मलय यकी a वेचारसरणीकडे त्यांचा विशेष ओढा होता. अखिल 
bo oP halle रीत त्यांना ती कचेरी अलाहाबादहून दिल्लीस आल्या- 
0 ल इकॉनॉमिक रिव्ह्यू आणि हिंदी आर्थिक समीक्षा 
कि मत महामंत्री या नात्याने श्री. जमनालाल बजाज यांचे 
Rds igs शाचे नाव संपादक म्हणून छापले जात असे. श्री. श्रीमन्ना- 
Rs हक स जागतिक कम्युनिस्ट संघटनेशी श्री. मालवीय यांची 
ल र ना त्याना कामावरून एकदम काढण्यात आले. 
sch याच्या मदतीने चाळत असलेल्या संघटनात काम करू 
Fh कवी कक ते बरीच वर्षे इजिप्तची राजधानी कैरोत 
आहे sob Ss त्यांच्या मुळांबाळांचे शिक्षण पुढे मॉस्कोत 
0० आ त हाती सत्ता आल्यानंतर ते परत आळे आणि त्यांना 
bao न्य ण्यात आले. एखाद्यास वाळीतच टाकले म्हणजे 
र पंतप्रधान श्रीमती र 


sh इंदिरा गांधी यांनी श्री. मालवीय 
देशी जाऊन कम्युनिस्ट संघटनात काम केले यावर आक्षेप घेणाऱ्यास उत्तर 
ञ र्‌ 


Ef ६४ दिल्ली दिनांक 


देताना काढले होते. श्री. अजुन अरोरा यांनाही राज्यसभेचे सभासदत्व दोनदा मिळाले. 


कांग्रेसचे तिकीट त्या 
श्री. माळबीय असोत अगर श्री. अरोरा असोत; xd dal ais 
लोकसभेत नि नव्हते. दोघेही श्रीमती इंदिरा 
काळात लोक निवडून येणे शक्य i 
शकले ण समाजवादी म्हणून काही त 
राज्यसभेत येऊ शकले. पण आप व Tana 
घांनाही वाटे. १९७१ च्या निवडणुकीनंतर त्याच 
आहोत असे दोघांनाही वाटे. १ ie 
होता व सोशलिस्ट फोरम फॉर अंक्शनमार्फत जे दडपण क अनी सा 
i झाले आणि त्यांच्या काँग्रेसमध्येच एक दुसरी प्रात 
गांधींना नकोसे झाले आणि ळू sla es 
मचे अखिल भारतीय अध्यक्ष श्री. 
फोरम या नावाने कायम झाली. या फो =p 
कुठल्याही कसोटीवर त्यांची प्रतिमा समाजवादी आहे ह 
शर्मा हे होते. कुठल्याही क ह नजीक 
wah दोन्ही फोरमचे वाद चव्हाट्यावर येऊ लागले. eo i ह 
होत र गां प 
न . पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा 
आहोत असा दोन्ही फोरमचा दावा र jie 
पाठिंबा त्यांनाच आहे असे दोघेही दाखवीत. be os चाली काग 4 
जवळीक केली नव्हती. पुढे दै वाद ह 
फोरमञशी जाहीर अशी जवळीक के oe 
ग्रेस सं अशा रमःची जरूर नाही असे श्रीम 
काँग्रेस संघटनेत अशा निराळ्या फो र 
यांनी जाहीरपणे म्हटले आणि हळूहळू दोन्ही फोरम ल्यास गोले १९८० bs: Ee 
णुकीत श्रीमती गांधी यांच्या पक्षास प्रचंड यदा मिळाले. पण त्यांच्या प 
वादाचा दावा करणारा एकही फोरम निर्माण झाला नाही. 


श्री. अजुन अरोरा आणि श्री. हर्षदेव मालवीय दोघेही कतीतर वि 
गांधी यांच्याबरोबरच होते. पण संजय गांधींचा उदय झाला आणिं ह जगता 
होः णि श्री. 
पण उजव्या कम्युनिस्टांविरुद्धही कारवाई होऊ लागली. श्री गर, क ne 
वीय या दोघांचेही डोळे उघडले. १९७८ साली इंदिरा गांधी यांची उ gears 
गेले नाहीत. ते पूर्वीच्याच कांग्रेस 
झाली त्यात श्रीं. दर्षदेव मालवीय हे , manana 
[ना राज्यसभेचे सभासदत्वद्दी नंतर 1 - 
राहिले. श्री. अजुन अरोरा यांना र a We अल मुक 
i त्यांच्या सहकाऱ्यांकडे बघण्याचा त्यांचा हाट 
इंदिरा गांधी आणि त्यांच्या सहकाऱ्या he i र 
होता याचे विवेचन करणारी एक घटना ₹ मला एकदा सांगितली. ते ल्य 
“ एकदा मी कानपूरला आपल्या घरी बसलो असताना कुणी pr क ठर ग्या 
इतर चर्चा झाल्यानंतर म्हणाला, तुम्ह 
कडे आला आणि थोडीशी इतर चच Ee 
गांधीना इतकी अधिक साथ दिली असतानाही दा Fs i र्क क”. 
अरोरा म्हणाले, “ मी त्यांना म्हटले, है आपण ड 
मिळाले नाही १” श्री. अरोरा म्हणाले, i he 
i आपले काम सांगितले. स्यात म 
काम काय ते अगोदर सांग. त्याने अ 
येण्यासारखे होते ते मी केळे. जाण्यापूर्वी त्याने एकदा पूर्वीचाच प्रश्न पुन्हा २७. 
त्यांना प्रतिप्रश्न केला -सर्वात शूर पञ्च कोणता १ त्यांना माझ्या प्रश्नाचा कक व 
नाही पण व्याने थोडा विचार करून म्हटले, वाघ अगर सिंह. मी त्यास पुन्हा विचारले, 
शे 





इंदिरा गांधींचा कारभार १६५ 


हे जर खरे तर तू कधी मोटारीत हिंडणाऱ्या आधुनिक तरुणीस आपल्या गाडीत 
वाघ अगर सिंहास घेऊन जाताना बघितले आहेस का? तो म्हणाला, नाही. तिथे 
गोजिरवाणे कुत्रेच असते. मी यावर म्हटले, हेच तुझ्या प्रश्नाचे उत्तर आहे. ” यात 
श्री. अरोरा यांनी आपल्याला वाघाची अगर सिंहाची उपमा दिली ती कितपत बरोबर 
हा प्रश्न निराळा. पण ज्यांचे नेतृत्व ते एके काळी मान्य करीत होते, त्या श्रीमती गांधी 


आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांविषयी त्यांच्या मनात जी भावना निर्माण झाली होती ती 
फार बोलकी आहे. 


गुजरातमध्ये असलेले संघटना कॉँग्रेसचे सरकार गेले आणि श्री. घनःश्याम ओझा 
यांचे सरकार आले, पण तेही टिकले नाही. आणि केंद्राच्या मदतीने श्री. चिमणभाई 
पटेल हे मुख्यमंत्री झाले. त्यांच्या कारकीर्दीत खरोखरच भ्रष्टाचार वाढला अगर त्या 
भ्रष्टाचाराचा प्रचार अधिक झाला हे मी सांगू शकणार नाही. पण त्याचा विरोध 
म्हणून गुजरातमध्ये नवनिर्माण चळवळीस सुरुवात झाली. ही चळवळ प्रामुख्याने 
वद्याथ्यौची होती. वृत्तपत्रात ज्या बातम्या येत होत्या त्या वाचून विद्याथी चळवळीस 
एक निराळी दिशा मिळाली अशी छाप पडत होती. काही प्रमाणात ते खरेही असेल. 
पण संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये गुजरातहून येणाऱ्या लोकांकडूनच जी माहिती मला 
मिळाली त्यावरून चळवळीस अनिष्ट बळणही लागू लागले होते. गुजरातमधून 
आलेल्या नवनिर्माण चळवळीच्या एका तरुण कार्यकर्त्याने काँग्रेसच्या एका कार्य- 
कर्त्यांची जी दुर्दशा काही विद्यार्थ्यानी केली, त्याची एक हकीकत सांगितली. अगदी 
सहज सांगितल्यासारखे तो म्हणाला, सौराष्ट्र भागात एका कार्यकर्त्यांस धरून नागवे 
करण्यात आले. त्याला काही वेळ तसेच हिंडवून त्याच्या लिंगास प्लास्टर करून ते 
वाळवून मग त्याला सोडून दिले गेले. त्या कार्यकर्त्याची जी दुर्दशा झाली असेल, त्याला 
ज्या यातना झाल्या असतील त्याची कल्पनाच करता येईल. ही परिस्थिती का निर्माण 
झाली १ गुजरात शासनाला ताळतंत्रच उरला नव्हता. निरनिराळ्या माध्यमांनी प्रचंड 
प्रमाणावर पैसा गोळा होत होता. याबाबत श्री. चिमणमाई पटेल व त्यांचे जे सहकारी 
दिल्लीत येत त्यांची भूमिका निराळी आहे असे ते म्हणत. गुजरातमध्ये भ्रष्टाचार 
बोकाळल्याबावत जे बोलले जाते त्यात अधिक प्रचार आहे. पूर्वीही केंद्रीय नेतृत्वाच्या 
मागणीवरून मुख्यमंत्री पैसा गोळा करीत असत. मागणी जेवढी मोटी तेवढ्या अधिक 
प्रमाणात 'तो गोळा करावा लागतो. यापैकी काही खरे असो अगर नसो, १९७४ मध्ये 
गुजरात विधानसभा, वरखास्त करून तिथे राष्ट्रपतींची राजवट लागू करण्यात आली. 


समाजवाद या नावाखाली सरकारने जी पावले उचलायला सुरुवात केली ती 
त्या वेळच्या न्यायालयीन चौकटीत बसत नसल्यामुळे त्यांपैकी अनेक न्यायाळयांच्या 
तपासणीत टिकली नाहीत. न्यायालये आणि सरकार यामध्ये यामुळे तेढ निर्माण 
होऊ लागली. नेहरूंच्या कारकीर्दीतही सरकारचे अनेक कायदे सुप्रीम कोर्टाच्या वेशीवर 





Esl ६६ दिल्ली दिनांक 


येताच नामंजूर होत. पण न्यायालयाच्या निर्णयापुढे मान ठुकबिण्याची त्या काळी 
परंपरा होती.: न्यायालयाचा निर्णय सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने चुकीचा आहे 
असे सरकारला वाटले तर त्यात घटनात्मक पद्धतीने निरनिराळ्या पातळीवर कचा 
करून पुन्हा योग्य ती सुधारणाही केळी जात असे. पण न्यायालयाचा निर्णय 
चुकीचा आहे असे सरकारी प्रवक्त्यांनी तरी कधीही म्हटले नाही. तोपर्यंत कम्युनिस्ट 
राजवटीत प्रचलित असलेली बांधील न्यायालयाची कल्पनाही जन्माला आली नव्हती. 
मालमत्ता हा मूलभूत अधिकार आहे असा निर्णय गोलकनाथ खटल्यात सुप्रीम 
कोर्टाने दिला होता. तो अत्यंत चुकीचा आहे आणि तो बदलळलाच पाहिजे याबाबत 
प्रजासमाजवादी पुढारी श्री. नाथ पे यांनी संसद आणि संसदेच्या बाहेर एक 
बैचारिक चळवळच आरंभिळी होती. पण त्यांनीदेखील कधी न्यायाळये बांधील असावीत 
अशी कल्पना मांडली नाही. त्यासाठी घटनेत योग्य तो बदल करावा अगर आपल्या 
निर्णयावर फेरविचार करण्यास सुप्रीम कोर्टास सरकारने सांगावे, कारण फेरविचार 
करण्यास सांगण्याचा सरकारला अधिकार आहे, अशी त्यांची भूमिका होती. पुढे 
घटनेत सदर बदलही झाला. न्यायालये श्रमिकविरोधी आहेत, भांडवलदारांच्या 
हातातली ती बाहुळे आहेत असे त्या काळातही कम्युनिस्ट पुढारी बोलत. पण हाय- 
कोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टात सरकारने निरनिराळ्या प्रकारची कारवाई केलेल्या कम्युनिस्ट 
पुढाऱ्यांसच अधिक न्याय मिळे. अनेक कम्युनिस्ट पुढाऱ्यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या 
वेशीवर आपले गाऱ्हाणे मांडताच ते हटकून सुटले होते. 

१९७१ मध्ये झालेल्या निवडणुकीनंतर बनलेल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळात श्री. मोहन 
कुमारमंगलम्‌ आणि सिद्धार्थ शकर रे यांचा समावेश झाला. त्यानंतर बांधील 
न्यायालयाची कल्पना जन्मास आली. तिचे मुख्य जनक हे दोघे आहेत असे त्या 
काळी बोलले जात असे. पण बांधील न्यायालयाचा बिचार जोवर कल्पनेच्याच 
पातळीवर होता तोवर फारसे वादळ निर्माण झाले नव्हते. पण सुप्रीम कोर्टाच्या मुख्य 
न्यायाधीदापदावरून श्री. सिक्री हे निवृत्त झाले आणि हेडगे, शेलाट आणि ग्रोवर या 
तिघांची वरिष्ठता डावळून श्री. ए. के. रे यांची राष्ट्रपतींनी नेमणूक केली. देशात फार 
मोठे वादळ उसळले. हेगडे, शैलाट आणि ग्रोवर या तिघांनीही एकदम राजीनामे दिले. 
या तिघांची वरिष्ठता डावळण्याचे सरकारला तसे काही तात्कालिक कारण त्या वेळी 
नव्हते. ज्या न्यायाधीझांची बरिष्ठता डावलली त्यांच्यावर कसल्याही प्रकारे अयोग्यतेचा 
अगर पक्षपाती वृत्तीचा आरोप नव्हता. राजीनाम्यानंतर फक्त श्री. हेगडे यांनीच एक 
पत्रकार परिषद घेऊन आपल्यावर अन्याय झाल्याचे सांगितले. इतर दोघे निमूटपणे 
गप्प बसले. संसदेत हा प्रश्न निघाला असता सरकारच्या कारवाईत काहीच चुकले 
नाही, सामान्यतः बरिष्ठतेप्रमाणे नेमणूक ही गोष्ट बरोबर असली तरी ती नेहमी मान्य 
केलीच पाहिजे असे सरकारवर बंधन नाही; कार्यदक्षतादेखील बघाबी लागते, अशी 
भूमिका सरकारतर्फे घेण्यात आली. पण है तिघे न्यायाधीश कार्यदक्षतेत उणे पडत 
होते असा दोरा हे न्यायाधीश हायकोर्टात अगर सुप्रीम कोर्टात असताना तेथील मुख्य 





इंदिरा गांधींचा कारभार ३६७ 


न्यायाधीझाने मारला होता असे कायदामंत्री श्री. गोखले सांगू झाकले नाहीत 
श्री. गोखळे यांचे त्या वेळचे भाषण ऐकून मला तरी असे वाटले की. ते सरकारचे 
बकीलपत्र घेतल्याप्रमाणे बोलत आहेत. आपण मांडीत असलेल्या मुद्यावर त्यांचा 
स्वतःचाही विश्वास नाही. इंदिरा गांधी निवडणूक खटल्यात बरिष्ठता डावळून आलेले 
श्री. रे कसे वागळे हा नंतरचा इतिहास आहे. ७ 


१९७४ साळी श्री. यशवंतराव चव्हाण यांनी जो अर्थसंकल्प मांडला तो देशाच्या 
अर्थरचनेसच कलाटणी देणारा ठरला. अर्थशास्त्र हा श्री. चव्हाण यांचा विषय कधीच 
नव्ह्ता. त्यांची अर्थमंत्री होण्याची इच्छाही नव्हती. त्यांना अर्थमंत्री का करण्यात 
आले हा प्रश्न त्यांच्या नेमणुकीच्या वेळी आम्हा अनेक पत्रकारांना पडला होता. पण 
को कन होती की, त्यांच्याजवळ असलेल्या सामान्य ज्ञानाचा ते वापर करतील आणि 
वर चुकीचे निर्णय होऊ देणार नाहीत. यापूर्वीही प्रमाणाबाहेर भाववाढ 
झाल्याने नियोजनाचे सर्व अंदाज चुकत असल्याची चर्चा बरीच झाली होती. विकास 
कार्यक्रमासाठी साधनांची जुळवणी हा अर्थसंकल्पातील करांचा एक हेतू असतो पण 
ती करताना महागाई वाढून विकास कार्यक्रमासच धक्का लागणार नाही याची शक्य 
तेवढी सावधगिरी बाळगणे आवइ्यक असते. मूलभूत मालाची किंमत जर वाढली 
तर त्याचा परिणाम त्याच्याशी संबंधित असलेल्या सर्व बाबींवर होतो. आधुनिक 
जगात वाहतूक ही मूलभूत गरज आहे आणि त्यास लागणारे क्रड ट्रोल ब त्यापासून 
निर्माण होणारे पेट्रोलिअम पदार्थ हे अनेक पदाथीस लागणारा कच्चा माळ असल्या- 
मुळे Rs मूळ पाया आहेत. तेल उत्पादक देझांनी क्रूडच्यां किंमती 
वाढविल्यामु काही प्रमाणात या पदार्थांची किंमत वाढणार हे ग्रहीतच होते. पण 
श्री. चव्हाण यांनी आपल्या अर्थसंकल्पात इतर पेट्रोलिअम पदाथीवर तर थोडीफार 
वाढ केलीच, पण पेट्रोलवर दर लिटरमागे जवळजवळ दोन रुपये उत्पादन कर लावला 
त्या वेळी दिलीत पेट्रोलची किंमत लिटरला दीड रुपया होती. या दीड रुपयातदी 
जवळजवळ अधां रक्कम कराची आहे अशी तक्रार त्या काळीही होत असे. श्री चव्हाण 

यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात साधनाच्या जुळवणीसाठी म्हणून या ू करांचा 

पाठपुरावा केला.नब्हता. तेळ उत्पादक देझांनी किंमत वाढविल्यामुळे पेटोखिअम 
पदाथांचा वापर कमी करण्यासाठी खपास आळा बसावा यासाठी हे कर आहेत 
लावीत हीः है कर आहेत अशी 
ही भूमिका मला पटली नाही. या करांनी खप कमी होऊ शकेल हा युक्तिवादच 
फुसका होता. मी याबाबत श्री. चव्हाणांना एकदा प्रत्यक्षच बिचारले, हे कर लावण्या- 
पूवीं i त्याच्या संभाव्य परिणामाविषयी काही विचार केला आहे का? चव्हाण 
म्हणाले, हो, केला आहे. मी म्हटले, मग मला तरी समजावून सांगा. पण त्याबाबत 
युक्तिसंगत असा बिचार श्री चव्हाण यांनी कधीच मांडला नाही. या वाढीमुळे 
भाववाढीची कमान चढतीच राहिली. त्या काळी तेल उत्पादक देशांचे नेतृत्व इरा- 


Fo ६८ दिली दिनांक 


णच्या हाती होते. श्री. रझा पहळवी हे तेथील शहा होते. सदर डा त वहा काली 
शाहा रझा पहलवी यांचा भारत दौरा झाला. दिल्लीत कती क लाक वि 
पत्रकार परिषदही झाली. तेळ उत्पादक देशांनी किंमती वार्ढा da 
गाई वाढण्याचे एक चक्र सुरू झाले ही जाणीव पत्रकारात ग र र 
अनेक खोचकबोचक प्रश्न पत्रकार परिप्रदेत विचारले जाणे है साह lg 
शाहा यांनी अत्यंत झांतपणे उत्तरे दिली. ते म्हणाले, इराण आणि तद्याच सीर ककल 
इतर देशात मुख्य उत्पादन तेळच आहे. सर्वच वस्तू आणि काही बा रक 
देखील बाहेरून विकत आणावे लागते. त्या सर्वच वस्तूंच्या oe र 
अधिक द्याव्या लागतात तर आमच्या देशातील एकमेव उत्पादन आम्ह ह 
अश्शी अपेक्षा इतरांनी का करावी ? भारतात खप कमी करण्यासाठी ba र 
प्रमाणावर जो उत्पादन कर लावण्यात आला होता त्यावर त्यांनी हा 
लक्षात ठेवण्यासारखा होता. त्यांनी भारताचे नाव घेतले नाही, पण ते न A de 
एक गोष्ट समजत नाही; उत्पादन कर लावून पेट्रोल वगैरे महाग केल्या gr 
कमी कसा होणार श्री. शहा यांची भूमिका थोडक्यात अशी होती की, आ र 
रचना कायम ठेवण्यासाठी तेल उत्पादक देशास नाइलाजाने जी i oe 
लागते, उपभोक्ता देशांनी तेवढ्याच प्रमाणात त्याची भाववाढ मर्यादित waar 
फारसे प्रश्न उद्‌भवणार नाहीत. पण त्या वाढीमुळे ro कड a 
आपला वाढता खर्च भागविण्यासाठी केला आणि अर्थरचनेची धोरणेच बदर ली. 


श्री. चव्हाण यांनी अर्थसंकल्पात ज्या वेळी ही वाढ जाहीर केली ना क 
जेवढा विचार करता आला त्या बळावर मी महाराष्ट्र टाइम्समध्ये लि cre 
करांमुळे पेट्रोलच्या खपास मुळीच आळा बसणार नाही. माझा ३७ व्र पजा 
होता : सर्वात अधिक पेट्रोलचा वापर ळष्करास करावा लागतो. त्यात कप न 
शक्‍यता नव्हती आणि ते इष्टही समजळे जाणारे नव्हते. यानंतर केंद्र or | sa 
सरकारच्या निरनिराळ्या खात्यांचा खर्च. आपल्या खिशातून oo जा क 
म्हणजे फार सढळ हाताने तो खर्च करण्याची प्रबत्ती बहुतेक सर्वोचीच असते. 
गाड्यांचा सर्रास वापर खासगी कामासाठी होण्याऱ्या तक्रारी त्याही काळात र 
त्यास आळा घालण्याचा विचार अनेकदा बोलण्यात आला. पण त्यावर , 
कधीच झाला नाही. पेट्रोलचा सढळ हाताने खर्च करणारा आणखी आ र pa 
कंपन्यांचा. याचीही परिस्थिती सरकारी खात्यासारखीच असते. वस्तूंची किंमत i 
असली तरी त्याची त्यांना पर्वा नसते. खासगी कंपनी आणि खासगी भांडवलदार यां ज 
परिस्थिती यापेक्षा फारशी निराळी नसते. सर्व वाहतूक खर्च कंपनीच्या i 
असल्यामुळे व्यक्तिदाः त्यांना त्याची कसलीही झळ लागत नाही. ते म्ह ह ह 
खर्च वाढला की आम्हास वस्तूंच्या किंमती वाढविता येतात. a 
बाढ़ झाल्याने उत्पन्नकर तेवढा कमी पडतो. होणाऱ्या खर्चापेक्षा किं र 





इंदिरा गांधींचा कारभार ५६९ 


थोड्या अधिकच वाढवीत असल्यामुळे आमचा फायदाच होतो. पेटोळच्या मानाने 
डिझेलची किंमत जरी वाढली नव्हती तरी तीदेखील वाढलीच होती. त्यामुळे टूक, 
टेंपो वगेरेतून वाहतूक होणाऱ्या सर्वच वस्तूंच्या किंमती वाढल्या. यानंतर वस्तू महाग- 


ण्याचे एक सत्रच सुरू झाले. श्री. यशवंतराव यांच्या अर्थमंत्रीपदाची देशास मिळालेली 
ही महत्त्वाची देणगी म्हटली पाहिजे. 


यात खरी झळ सोसावी लागली ती ज्यांची वाहने खासगी होती त्यांना. माझ्या- 
जवळही गाडी होती. पत्रकार या नात्याने मला खूप हिंडावे लागे. सदर वाढ होण्या- 
पूर्वी माझा महिन्याचा पेट्रोल खर्च १२० लिटर होता. किंमत वाढल्यामुळे मी तो 
कमी करून ९० लिटरवर आणला. माझ्याप्रमाणे आणखी इतरांनीही तो काही कमी 
केला असेल. पण देशातील एकूण खर्चाच्या प्रवाहात या वैयक्तिक स्वरूपात होणाऱ्या 
खर्चाचा भाग फारच थोडा असल्यामुळे खपास आळा घाळण्याचा जाहीर उद्देश 
यशस्वी होणे शक्यच नव्हते. नंतर खरेच खप कमी झाला अशी छाप पाडण्यासाठी 
एकदोनदा काही आकडे देण्यात आले. पण त्यावर कुणाचा विश्वास बसत नसल्यामुळे 
ते देणेही पुढे बंद झाले. सरकारी मंत्र्याचादेखील खर्च कमी केला जात आहे हे 
दाखविण्यासाठी एक टूम निघाली. मंत्री म्हणून त्यांना ज्या गाड्या देण्यात आल्या 
होत्या त्यांचा खर्च महिन्याला तीनशे लिटरपेक्षा अधिक असता कामा नये असे 
ठरविण्यात आले. यात आमच्यासारख्या पत्रकारांना एक प्रश्न पडला. ज्या पत्रकारांना 
सारखे हिंडावे लागते त्यांचे काम जर १००-१५० लिटरमध्ये भागते तर मंत्र्यास 
भेटण्यास इतर लोक येत असल्यामुळे त्यांना तीनशे लिटरची काय जरूर १ बहुतेक 
मंत्र्यांच्या घरी त्यांच्या खासगी गाड्याही असत. त्यांना मिळणाऱ्या पगारातून स्वतंत्र- 
पणे गाडी घेणे कसे परवडत असे हा प्रश्न मळा कधीच सुटला नाही. पण ती गोष्ट 
निराळी. तीनशे लिटरमधून त्यांच्या खासगी गाड्याही चालतात असे म्हटले जात असे. 
पेट्रोल अगर इतर पेट्रो-पदा्थोचा खप कमी करण्याचे फक्त नाव होते. तशी खरी 
इच्छा कुणालाच नव्हती. या संदर्भात श्री. काकासाहेब गाडगीळ यांचे चिरंजीव 
श्री. विहठळराब गाडगीळ यांच्याशी त्या काळात झालेले माझे बोलणे उल्लेख करण्या- 
सारखे आहे. पेट्रोल महाग झाल्यामुळे ठराविक भत्ता मिळणाऱ्या आमच्यासारख्या 
पत्रकारांची फार पंचाईत झाली आहे अशी तक्रार बोलताबोळता मी त्यांच्याकडे 
केली. ते म्हणाले, तुम्हीदेखील आपली गाडी कंपनीच्या खर्चात का लावून घेत नाही ? 
तुम्हालाही अडचण राहाणार नाही. त्यांच्या बोलण्याचा रोख उघड होता. पेट्रोलचा 
खर्च कमी व्हावा हे त्यांनाही अपेक्षित नव्हते. 


स्वातंत्र्यानंतर भारतात तेळ शोधून काढण्याचे प्रयत्न खूप झाले. काही ठिकाणी 
ते मिळाळेही. ते इतर ठिकाणीदेखील मिळेल असा समज आहे. पण अपेक्षेप्रमाणे 
अजून ते मिळाले मात्र नाही. सध्या तरी भूगर्भ तेळ ही भारताची अत्यंत नाजूक 





ks ७० दिल्ली दिनांक 


अशी बाब आहे. त्यामुळे भारतातील कुठल्याही विचारसरणीच्या सरकारला तेल 
उत्पादक अरब देशांशी भेत्रीचेच संबंध ठेवावे लागले. पण एखाद्या वस्तूची टंचाई 
असल्यास त्याच्या वापराचे राष्ट्रीयः घोरण ठरवून त्याचे कसोशीने पालन व्हायला हवे 
असते ही गोष्ट आमच्या पुढाऱ्यांच्या कधीच लक्षात आली नाही. खासगी वाहनां- 
पेक्षा सार्वजनिक वाहतुकीवर अधिक भर देणे आवश्यक आहे यावर भारतात वारंवार 
भर दिला जात असे. पण त्यावर अंमलबजावणी मात्र फारशी झाली नाही. १९७४ 
साळी पेट्रोलचा खप कमी करण्याचा ज्या वेळी विचार मांडण्यात आला, त्यावर 
अंमलबजावणी करण्याची ती एक चांगली संघी होती. मंत्र्यांसाठी असलेल्या खास 
गाड्या कमी करून त्यांनी बसमधून ये-जा करावयास जर सुरुवात केळी असती तर 
ेमुर्वतपणे स्टाफ-कार वापरणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही त्याची छाप पडली असती. 
मंत्र्यांचे बंगले आणि त्यांच्या कचेऱ्या हा परिसर पाच-सात किलोमीटरच्या आत 
असल्यामुळे खास एक-दोन बसेस लावून ही तरतूद करता येणे सहज शाक्य होते. 
याचा आणखी एक परिणाम निश्चित झाला असता. कचेरीत जाण्या-येण्याच्या 
मंत्र्यांच्या वेळा ठरल्या असत्या. सरकारी कचेऱ्यातून अधिकारी आणि इतर काम- 
गारांचीही उपस्थिती अधिक नियमित झाली असती. 


या संदर्भात आणखीही एक प्रश्न त्या काळी उद्भवला होता. सार्वजनिक वाहतूक 
व्यवस्था सुदृढ करणे हे जर उद्दिष्ट निश्चित होते तर अधिक कारखाने बस आणि टूक 


निर्माण करणारे उभारायला हवे होते. पण पूर्वीचे कारखाने वगळता टूक आणि 
बसेसचे नवे कारखाने फारसे निर्माणच झाले नाहीत. पण पेट्रोलवर चालणारे स्कूटरचे 
अनेक कारखाने नंतरच्या काळात निर्माण झाले. त्यांचा खप सारखा वाढत असला 
तरी आपली भूगभै तेलाची परिस्थिती बघता अर्थरचनेस ही परिस्थिती मदत करणारी 
निश्चित नाही. तसे पाहिले तर मोटारी निर्माण करणारे तीन कारखाने देशात होते. 
त्यांपैकी एकही ब्यवस्थित चाळत नसल्यामुळे आणि त्यांचा दर्जाही हळूहळू घसरत 
असल्यामुळे त्यांचे एकीकरण करून त्यांचा दर्जा सुधारण्याचे प्रयत्न व्हायला ह्वे 
होते. पण ते तर झाले नाहीच; पण मारुती नावाने एक नवा मोटार कारखाना निर्माण 
करण्यास लायसेन्स देण्यात आळे. ही मोटार स्वस्त म्हणजे पाच हजार रुपयात 
मिळावयातची होती. या कारखान्याचा काही काळ बराच गाजावाजा झाला. पण या 
कारखान्यातही मोटार तयार होऊ शकली नाही. या कारखान्याचे राष्ट्रीयीकरण 
झाल्यानंतर काय घडणार आहे याविषयी मी कुठळाच अंदाज करीत नाही. पण या 
संदर्भात जी गोष्ट तीव्रतेने जाणवली ती ही की; भूगर्भ तेळ ही भारता*ची अत्यंत 
नाजूक बाब असूनही त्याबावत अगर त्यावर अवलंबून असलेल्या उद्योगाबाबत 
कुठलेही राष्ट्रीय घोरण ठरू शाकले नाही. १९६९ साळी फियाट कंपनीची जी गाडी 
रस्त्यावर १८००० रुपयांना मिळत होती ती फक्त ११ वषीच्या "अवधीत तिपटीपेक्षाही 
अधिक म्हणजे ६० हजारांच्यावर मिळू लागली. या महागाईमुळे सरकारी पातळीवर 





इंदिरा गांधींचा कारभार १७१ 


वैयक्तिक गाड्यांचा वापर जर 
र कमी झाला असता तर तेही स्वागतार्ह 
असते. पण तसे काही झाले नाही. Fe 


अगदी वापराच्य संदर्भात 
र अकार: पराच्या र नव्हे, पण गाडी वापराच्या संदर्भात आणखी एक 
i र a मंत्री परदेशी ऐसपैस अशा गाड्या वापरीत. या 
चचा इं खर्चे अधिक होता. त्यामुळे असो, देशी वस्तु र 
- शी वस्तूंचा वापर करण्याची 
भावना बळावल्यामुळे असो, पं. नेहरूंनी अम्बॅसेडर ग के 
› पं. नेहरूंनी अम्बॅसेडर गाडी वापरण्यास 
6: क उ परण्यास सुरुवात केर्ल 
चर्चाही खूप झाली. पं. नेहरू अँम्बॅसेडर गाडी वापरतात ve 
ह - मला नक्की नाव आठवत नाही, पण या संदर्भात एक मंत्रीच मला 
ह पे मक eR १ आमच्या गाड्यादेखील व्यवस्थित ठेवण्याची जबाब- 
तळी तर आम्हीदेखील त्या वापरू. गाडीत थे 
कुरकर झाल्यास ती तावडतोब बदलली ss sr 
र ठी जाते. त्याचा पं. नेहरूंना 
brn bmn ना पत्तादेख्ील नसतो. 
Rh गाड्या वापरण्क्षस सुरुवात केली. श्रीमती इंदिरा 
< तच गाडी वापरतात. अॅम्ब्रेसेडर गा 
डी वापरणाऱ्या इतर लोकां 
र ड्‌ ठोका- 
Borg क खराब झाल्याच्या वातम्या मधूनमधून येतात 
तत्वाच्या म॑ गाडी मध्येच खरा 
ब झाली असे 
वाचल्याचे संदर्भात or 
बा स्मरत नाही. या संदर्भात त्या काळी मला जे सांगण्यात आले 
rl र ककत सांभाळणाऱ्या मंत्र्यांच्या गाड्या थोड्याफार जरी 
ल त्या कंपनीकडून लगेच बदलल्या जा ह र 
व ळा तात. मंत्र्यास त्याचा 
नसतो. 7 जुनी गाडी मात्र नवी करून विकली जाते. 


as ह भभ दृष्टीने भूगर्भ तेलाचा खप अगदी जरूर असेल 
हु ठा पाहिजे याबद्दळ दुमत होणार नाही वि र 
baa मोळ ह हे ही. मग विमान वापरात तर अधिक 
ऽ [चा खप होतो. अगदी जरूर असेल तिथे i 
कडून चलन मिळविण्यासाठी विमानांचा a रजन 
र) वेमानांचा वापर करणे हे आवश्‍यक आहे 
मंत्री आणि प्रमुख अधिक रि १ al 
री विमानाझिवाय प्रवास करीत 
Fes रीत नाहीत. खासगी उद्योग- 
ट ज्या वेळी खर्च कंपनी प 
च्या खात्यात टाकता येतो त्या वेळी 
ho यील त्या प्रवास विमानानेच 
वर्चाने विमान प्रवास करणाऱ्या लोकांचे 
*रणाऱ्या लोकांचे प्रमाण देशात 
ln व प्रमाण आपल्या देशात 
है हा एक संशोधनाचाच विष्य होऊन 
alc शकतो. मी टाइम्स ऑफ इंडि 
र ८ फ इंडिया 
लोळ असताना ल्या खासगी कामासाठी मुंबईस गेलो होतो. त्या वेळी 
क ho म श्री gi हे होते. त्यांच्याशी माझे संबंध नेहमीच 
oe ल्यामु न त्यांना भेटण्यास गेलो. सहज विषय निघाला आणि त्यांनी 
व स कोणत्या वर्गाने आला म्हणून विचारले. मी गाडीचे नाव आणि 
र्‍या वर्गाने रिझव्हेंशन करून आलो असे सां र डि 
रू ठो असे सांगितले. त्य ले 

Seb pr Cr - त्यावर ते म्हणाले, अगदी 

बरोबर आहे. मीदेखील खर्च कंपनीचा असेल त्या वेळीच विमानाने प्रवाल करतो. 


pa ७२ दिल्ली दिनांक 


इतर वेळी गाडीने. विमानाने खासगी प्रवास हा परवडूच शकत नाही. 
मंत्री आणि अधिकाऱ्यांच्या विमान प्रवासाबाबत आणखी एक युक्तिवाद केला 
जातो. त्याने वेळ वाचतो आणि संत्री व अधिकारी हे अधिक कार्यक्षम होतात. काही 
वेळा याची जरूर असेलही; पण नेहमीच याची जरूर असते का १ विमान प्रवास हे 
कार्यक्षमतेचे लक्षण नसून व्यक्तीच्या दर्जाचे, त्याच्या मोठेपणाचे लक्षण झाले आहे. 
महात्मा गांधींनी तिसऱ्या वर्गातून प्रवास सुरू करून सामान्य माणूस आणि पुढारी 
यातील अंतर कमी करण्याचा जो प्रयोग केला तो त्यांच्या मृत्यूबरोबरच संपला. ते 
अंतर अधिकच वाढले. जर खरोखरच कार्यक्षमतेसाठी विमानांचा वापर होत असेल 
तर त्यासाठी एक दुसराही मार्ग मोकळा होता. मंत्री आणि अधिकाऱ्यांशी संबंध 
येत असणाऱ्यांचा एक नेहमीचा अनुभव सांगण्यात चेतो. याची अनेक ठिकाणी 
थद्टाही होते. लोकांना टाळण्याचा तो एक प्रयत्न असतो असा समज आहे. पण 
१९८० च्या निवडणुकीनंतर मंत्री झालेले माझे एक मित्र श्री. चंदूलाल चंद्राकर 
यांनी मळा सांगितले की, काही मंत्र्यांच्या बाबतीत ते ढोंग नसून निकड असते. 
मंत्र्याकडे येणाऱ्या-जाणाऱ्यांची गर्दी इतकी असते की, त्यांना जरूरीच्या सरकारी 
फायळीदेखील बघण्यास वेळ सापडत नाही, म्हणून ते बाथरूममध्ये फायली बघतात. 
ही जर वस्तुस्थिती असेल तर मंत्र्याने रेल्वेने प्रवास करणे हे कार्यक्षमतेच्या दृष्टीनेही 
अत्यंत आबझ्यक आहे. मंतर्यास पहिल्या. दर्जाचा कूपे सहज मिळू शकतो. त्यात तो 
आणि त्याच्या खासगी चिटणीसाने प्रवास केल्यास किती तरी फायलींवर एका 
प्रवासात निर्णय घेतले जाऊ शकतात. पण चाळीस वर्षीच्या पत्रकार जीवनात 
माझ्यावर प्रमुख छाप पडली ती ही की; गरीबांच्या कल्याणाचा धोषा आणि सरकारी 
अगर समाजाच्या संपत्तीचा वाटेल तसा वापर करून आपल्या जिवाची मुंबई करणे 
हाच बहुतेक पुढाऱ्यांचा कार्यक्रम आहे. 


१९७४ साली महाराष्ट्र, राजस्थान आणि गुजरातमध्ये फार मोठा दुष्काळ पडला. 
राजधानीतील महाराष्ट्र समाजाच्या सामाजिक जीवनात मी थोडेफार काम करीत होतो. 
ज्या वेळी पानशेतचे धरण फुटले त्या वेळी यशबंतराव चव्हाण यांच्या प्रेरणेने आणि 
ज्ञेतकी राज्यमंत्री श्री. अण्णासाहेब शिंदे यांच्या पुढाकाराने दिल्लीतल्या महाराष्ट्रीय 
समाजाने त्या वेळचे मुख्यमंत्री श्री. वसंतराव नाईक. यांना एक लक्ष सव्बीस हजार 
रुपये गोळा करून पाठविले होते. या वेळीदेखीळ महाराष्ट्रातील दुष्काळी बांधवांच्या 
मदतीसाठी दिल्लीत आपण काही तरी करावे असा बिचार माझ्या मनात आला. 
पानशेतच्या वेळी खरे काम श्री. अण्णासाहेब शिंदे यांनीच केले असल्यामुळे मी 
त्यांच्याशी या विषयावर बोललो. ते म्हणाले, या वेळी निव्वळ महाराष्ट्रापुरते करणे 
बरोबर होणार नाही. महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या तिन्ही राज्यांसाठी मिळून 

आपण एक समिती नेमू आणि काम करू. पण श्री. यशबंतराव चव्हाणांचा मात्र या 
योजनेत फारसा उत्साह आढळला नाही. श्री. शिंदे यांच्या बंगल्यावर एक बैठक 





इंदिरा गांधींचा कारभार १७३ 


बोलावण्यात आळी. भरपूर लोक आले आणि एक समिती स्थापन करण्यात आली 
त्या वेळी दिल्लीच्या मेट्रोपोलिटन कौन्सिळचे मुख्य कार्यकारी पार्षद जुने काँग्रेसचे पुढारी 
श्री. राधारमण होते. अर्थातच त्यांना समितीचे अध्यक्ष करण्यात आळे. माजी मत्री 
श्री. मनुभाई शहा यांच्या पत्नी विद्याबेन, बिर्ला समूहाचे प्रतिनिधी समजले जाणारे 
श्री. सुरेश देसाई ब मी असे तीच. मंत्री नेमले गेलो. गुजरात परिचय केंद्राचे 
श्री. जानी यांनी आम्हास मदत करावी असेही ठरले. बैठकीत श्री. राधारमण यांचा 
उत्साह अत्यंत दांडगा होता. आपण दिल्लीभर फेऱ्या काढून वर्गणी गोळा करू 
इतकेच नव्हे तर धान्यही जमवून पाठवू असे ते म्हणू लागले. फेऱ्या काढणे आणि 
धान्य जमविणे हे व्यावहारिक ठरणार नाही असे मळा वाटले. कारण ते साठविणे 
आणि ते राखणे वगैरे अनेक प्रश्न निर्माण होतील अशी मी आपली भूमिका मांडली 
पण माझ्या युक्तिवादाने त्यांचा उत्साह कमी झाला नाही. ते म्हणाखे, आपण ते सर्व 
नंतर ठरवू . तुम्ही माझ्याकडे निवेदना'चा, पावती ब पुस्तकांचा अंह वगैरे तयार 
करून आणा. अशी एक समिती स्थापन झाल्याची बातमीही वृत्तपत्रात छा पून 
आली. पहिल्या बैठकीसाठी जो खर्च लागला तो मी चिटणीस असलेल्या दिल्ली महा- 
राष्ट्रीय शिक्षण आणि सांस्कृतिक संस्थेने केला होता. दुसरे अगर तिसरे दिवशी मी व 
गुजरात परिचय केंद्राचे श्री. जानी हे श्री. राधारमण यांच्या बंगल्यावर गेलो. तिथे 
पुन्हा त्यांनी फेऱ्या लावून धान्य गोळा करणे वगैरे योजनांवर भर देण्यास सुरुवात 
केली. त्यावर मी आणि जानी या दोघांनी त्यात असळेल्या अडचणी पुन्हा मांडल्य 
धान्य वगैरे लंपास झाल्यास उगाच बदनामी होईल असेही म्हटले. प 
क मम वि माय ते अत्यंत समजावणीच्या सुरात म्हणाले, “ सामाजिक कार्यात असे 
ग्रहीतच धरावयाचे असते. हे बघ, आता आपण पावती पुस्तके लोकांना 
* तुला काय वाटतेय की, ती सर्व परत येतील ? अरे कुठलाही ब्यापारी 
कळक वीस टक्के इकडेतिकडे होणार हे ग्रहीत धरूनच काम करतो. त्यामुळे असे 
aaa काळजी नको. र हे ऐकताच माझे धाबे दणाणले. मनात बिचार 
अध्यक्ष असल्यामुळे हे सांगतील त्यास पावती-पुस्तके द्यावी लागतील. त्य 
पावती-पुस्तकांचा हिरोवही माझेजवळ असेळच याची खात्री नाही. पुढे काही गो ओक 
झाल्यास श्रीमती विद्या बेन आणि श्री. सुरेश देसाई हे चिटणीस जरी असले तरी का 
सूत्रधार म्हणून मलाच राहावे लागणार असल्यामुळे बदनामी माझ्याच माथी भरा, 
wes तात्पुरते संपवून आम्ही दोघे बाहेर आलो आणि आपल्या झाका श्री. जानी 
os (अ आ त्यांनाही त्या पटल्या. पण काय करावयाचे हे तेही 
वस वक. - मी लगेचच यशवंतराव चव्हाण यांच्या घरी गेलो आणि राधारमण 
शी झाळेले बोलणे आणि वाटत असलेल्या झाका बोळून दाखविल्या. श्री. यशवंत 
राब एकदम म्हणाले, आतापर्यंत जेवढा मूर्खपणा केला तेवढा पुरे झाला. झली यापुढे ढे 
काही करू नका. मी म्हटले, आम्ही बरीच पावले पुढे टाकळी आहेत. समिती स्थापन र 
झाल्याचे जाहीर झाले असून ते वृत्तपत्रातही आळे आहे. आता माघार कञ्ची घेणार ? 


नि ७४ दिल्ली दिनांक 


श्री. यशवंतराव म्हणाले, त्या कमिटीचें पुढे काय झाले म्हणून तुम्हाला कुणी विचारणार- 
देखील नाही. श्री. यशवंतराव यांचे हे वाक्य अगदी, तंतोतंत खरे ठरले. श्री. राधारमण 
आणि माझी पुढे अनेकदा भेट झाली. निरनिराळ्या विषयांवर बोलणेही झाले. पण 
ते अध्यक्ष असलेल्या समितीचे पुढे काय झाले हे मात्र त्यांनी कधीच विचारले नाही. 


महाराष्ट्रातील दुष्काळ पीडितांसाठी राजधानीत एक प्रतीक म्हणून काही तरी कर- 
ण्याच्या आमच्या प्रयत्नांचा असा जरी निकाळ लागला तरी त्याने तेथील दुष्काळी तीन्रैता 
कमी होणारी नव्हती. गुजरात आणि राजस्थानप्रमाणेच महाराष्ट्रातही अनेक दुष्काळी 
कामे सुरू झाली. काही कामे केंद्राने हाती बेतल्यास लोकांना अधिक रोजगार मिळेल 
आणि परिस्थिती सुधारण्यास मदत होईल असे कुठल्याही राज्यातील मुख्यमंत्र्याप्रमाणे 
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री.वसंतराव नाईक यांना वाटत होते. इतर राज्याप्रमाणेच पंतप्रधान 
श्रीमती इंदिरा गांधी यांचा महाराष्ट्राच्या दुष्काळी भागाचा दोरा झाला. अ औरंगाबाद 
विमानतळावर पंतप्रधान श्रीमती गांधी यांनी महाराष्ट्रासाठी ज्या चार योजना जाहीर 
केल्या त्यात कोकण रेल्वे, मनमाड-मुदखेड लाईन ब्रॉडगेज करणे यांचाही समावेश 
होता. कोकण रेल्वे ही फार मोठ्या खर्चाची योजना होती. ती कार्यान्वित झाल्यास 
कोकणचे चित्रच बदलेल अक्षी कल्पना होती. त्यामुळे ती जाहीर झाल्यानंतर तिच्या- 
विषयी खूप चर्चा झाली. त्या वेळचे रेल्वेमंत्री श्री. टी. ए. पै हे मंगलोरचे असल्यामुळे 
आणि या रेल्वेचा व्याप तेथपर्यंत जाणार असल्याने ही लाईन व्हावी अशी त्यांचीही 
इच्छा असणे स्वाभाविक होते. 
नं पण पुढे वृत्तपत्रात जी चर्चा झाली ती अशी की, ही घोषणा झालीच कशी १ 
कारण या योजनेवर नियोजन मंडळाने अजून विचारच केलेला नाही. पंतप्रधानांच्या 
तोंडून योजना जाहीर होताच श्री. नाईक यांनी काही पावले झपास्याने ७८ 
रत्नागिरीतील रेल्वे स्टेशनची जागाही ठरवून टाकली. तिथे एक लहानसा बो ही 
लागला. मला निश्चित कारण सांगता येणार नाही, पण महाराष्ट्र टाइम्सचे संपादक 
श्री. गोविंदराव तळवळकर आणि मुख्यमंत्री श्री. नाईक यांचे संबंध दुरावू लागले 
होते. श्री: तळवलकर त्या काळात श्री. चव्हाण यांच्या न पटणाऱ्या गोष्टींचेदेखीळ सम- 
शन करीत. पण श्री. नाईक यांच्यावर मात्र त्यांचे आसूड सारखे पडत. एक-दोनदा 
श्री. नाईक यांच्याशी माझी या विषयावर चर्चाही झाली. ते म्हणाले, असे का घडत आहे 
हे निश्चितपणे मलाही सांगता येणार नाही. पण मी या विघ्रयावर श्री. चव्हाण यांच्याशी 
कधी बोललो नाही आणि कधी बोलणारी नाही. श्री.यदावंतराव चन्हाणच यामागे आहेत 
असा एंक गेरसमज पसरत आहे या मी व्यक्त केलेल्या झंकेशी ते सहमत दिसले. 
कोकण रेल्वे प्रकरणात श्री. तळवलकर यांनी आपल्या कुठल्या तरी : असे 
लिहिले की, श्री. वसंतराव नाईक यांनी श्रीमती गांधी यांना चुकीचे हत दः सा 
केल्यामुळे गोंधळ झाला. नियोजन मंडळाने विचार करण्यापूर्वीच श्रीमती गांधी यां 
कोकण रेल्वे जाहीर करून टाकली. पण ही गोष्ट मळा पटली नाही. पण श्री. तळवळकर 





इंदिरा गांधींचा कारभार ५७५ 


हे पत्राचे संपादक असल्यामुळे त्यांचे कुठलेही मत त्याच पत्रात खोडून काढणे इष्टी 
नव्हते आणि योग्यही ठरले नसते. पण त्या विषयावर लिहिणे तर मला आवइयक 
वाटले. मी सामान्यपणे पुढीलप्रमाणे भूमिका मांडली. पंतप्रधान हेच नियोजन मंडळाचे 
अध्यक्ष असतात. आवइयक अझा पातळीवर विचार झाला किंवा नाही हे बघण्याची 
जवाबदारी त्यांची. त्यांनी एकदा निर्णय जाहीर केल्यानंतर तो सरकारी निर्णय असतो. 
नियोजन मंडळाने त्यावर पूर्वी बिचार केला किंवा नाही हा प्रश्न दुय्यम आहे. पूर्वी 
नेहरूंच्या काळातदेखील नियोजन मंडळात विचार होण्यापूर्वीच पंतप्रधानांनी काही 
निर्णय जाहीर केले होते व त्यांची, अंमलबजावणीदेखीळ झाली. पण महाराष्ट्राचे 
मुख्यमंत्री श्री. वसंतराव नाईक यांनी चुकीचे मार्गदर्शन केल्यामुळे हा गोंधळ झाला 
असा काहींचा समज आहे. तसे असल्यास मात्र मुख्यमंत्रीपदावर ते क्षणभरदेखील 
राहाण्यास लायक नाहीत. पण या प्रकरणात तरी तसे काही दिसत नाही. पंतप्रधानांनी 
निर्णय जाहीर केल्यानंतर त्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी ही केंद्र सरकारचीच 
असते. 
पंतप्रधानांच्या या घोषणेमुळे प्रचंड वादळ निर्माण झाले आणि या विषयावर सर्व 
पैलूंनी विचार करण्यासाठी मंत्रीमंडळाची बैठक होणार अशी बातमी आली. ज्या 
दिवशी बैठक झाली त्याच दिवशी अगर एक-दोन दिवस अगोदर महाराष्ट्र टाइम्समध्ये 
माझे लिखाण छापून आळे होते. बैठक झाली त्याच दिवशी बहुधा श्री. टी. ए. पै 
यांचे रेल्वे खाते बदलले आणि ते दिल्ली सोडून कुठे तरी गेळेही होते. बैठकीत काय 
घडले हे पत्रकार या नात्याने जाणून घेण्याची मला उत्सुकता होतीच. मी श्री. चव्हाण 
यांच्या बंगल्यावर गेलो. अगोदर तिथे त्यांचे खासगी चिटणीस श्री. डोंगरे भेटळे. मी 
त्यांना बिचारले, कोकण रेल्वेस हिरवा कंदील मिळाला का? ते म्हणाले, बहुधा 
मिळाला. पण तुम्ही साहेबांना भेटा. मी आत गेलो. तिथे त्या वेळी श्री. अण्णासाहेब 
शिंदे हेही बसळे होते. श्री. यशवंतराव थोडे रागात दिसले. मी कोकण रेल्वेचे काय 
म्हणून विचारले असता ते म्हणाले, हो, कोकण रेल्वे करण्याचे ठरले आणि त्याच- 
बरोबर दिछ्ली-अहमदावाद ही मीटरगेज लाईनही ब्रॉडगेज करण्याचा निर्णय झाला 
आहे. एक-दोन आणखी निर्णय झाल्याचे त्यांनी सांगितले. पण पुढे म्हणारे, इंदूरकर, 
तुम्ही फार वाईट लिहिलेय. पंतप्रधान फार .नाराज झाल्या आहेत. माझ्या मराठी 
लिखाणाचे इंग्रजी अगर हिंदी भाषांतर होऊन पंतप्रधानांसमोर इतक्या लौकर ते' गेले 
आणि त्यांनी ते वाचले का हा प्रश्न माझ्या मनात आला. पण मी त्याचा कसलाही 
उल्लेख न करता अत्यंत नम्रपणे म्हटले, मी असे काय वाईट लिहिले ? ते रागातच 
म्हणाले, तुम्ही लिहिलेय की, मुख्यमंत्री हे आपल्या पदावर राहाण्यास लायक नाहीत 
म्हणून. मी म्हटले, साहेब, छापून आल्यानंतर आपले लिखाण पुन्हा वाचण्याची 
माझी सवय नाही, पण तुम्ही जे वाक्य म्हणता त्या वाक्यानंतर या प्रकरणात तसे 
काही दिसत नाही, असेही लिहिल्याचे मळा आठवते. ते वाक्य गळले की काय? 
यशवंतराव म्हणाले, नाही, ते वाक्य आहे. पण पुढे ते म्हणाळे, पंतप्रधान म्हणतात, 


| ७६ दिल्ली दिनांक 


महाराष्ट्रासाठी पुष्कळ काही करण्याची माझी इच्छा आहे, पण दडपणाने मात्र मा 
काहीच करणार नाही. मला कळेना की, यात कोणाच्या आणि कशा दडपणाचा प्रश्न 
आला १ पण फारसा वादप्रतिवाद न करण्याचे पथ्य पत्रकारास पाळावयाचे असते. 
मी तो विषय तिथेच सोडला व यशवंतराव यांनी सांगितल्याप्रमाणे कोकण रेल्वेस 
हिरवा कंदील मिळाल्याची व दिली-अहृमदात्ाद ब्रॉडगेज करण्याचाही निर्णय 
झाल्याची बातमी दिली. हे सर्व बोलणे श्री. अण्णासाहेब शिंदे यांच्यासमोरच झाले 
होते. पुढे कोकण रेल्वे व दिछी-अहमदाबाद ब्रॉडगेजबाबत काहीच न घडण्याची 
चिन्हे दिसू लागल्यानंतर एकदा चार-दोन खासदार हजर असतान श्री. शिंदे यांच्या 


तोंडून एक वाक्य निघाले-काही दिवसांपूर्वी आम्ही इंदूरकरांवर उगाचच रागावलो 
होतो. पण आता असे दिसतेय की, इंदूरकर जे म्हणत होते तेच बरोबर होते. 


3 





® 


3. 


एकोर्णासझे पंचाहत्तर 


व. ६६९ साली पुरोगामित्वाच्या नावावर 
न्या फाळणी करण्यासाठी श्रीमती इंदिरा 
न als जे फार मोठे मदतनीस ठरले ते 

- चंद्र्षेस्वर श्रीमती गांधींच्या व्यवहाराने 
आतापर्यंत बरेच निराश झाले होते. खासगी 
चर्चेत मी त्यांना अनेकदा असे म्हणताना 
ऐकेय की, ज्या सिंडिकेटवाल्यांच्या विरुद्ध 
आम्ही ओरड करीत होते ते कसल्या प्रकारचे 
ब करतात याविषयी आमच्या मनात 
T होत्या. पण आपणास जहाल पुरो- 
स म्हणाबिणारी ही मंडळी गैरव्यवहारात 
कोणत्या थरावर जातात हे तर डोळ्याने प्रत्यक्ष 
वधतो. त्यांचा रोख श्री. देवकांत बारुआ, 
श्री. कुमारमंगलम, श्री. सिद्धार्थ शकर रे, 
श्री. रजनी पटेळ वगेरेंकडे असे. जनता पक्षात 
येईपर्येत ते कधी पंतप्रधान श्रीमती गांधी 
यांच्याविरुद्ध जाहीरपणे बोळल्याचे मला आठ- 
वत नाही. पण खासगी चर्चेत मात्र त्यांची 
निराशा व्यक्त होत असे. काँग्रेसचे अध्यक्ष 
श्री. देवकांत वारुआ वगैरेंचा जो घोळका होता 
स्थाना उद्देशून ते खूप थट्टा करीत. प्रसंग 
पडल्यास ही मंडळी श्रीमती इंदिरा गांधी यांचा 
बचाव करू शकणार नाहीत, कारण ती स्वतःच 
अत्यंत दुबळी आहेत, अशी त्यांची भूमिका 
होती. आपली भूमिका पटविण्यासाठी ते लख- 
नौचे रोवटचे नबाब श्री. वाजिद अली शाहा 
यांची एक गंमतीदार कहाणी सांगत. ते म्हणत 
लखनोच्या दिशेने इंग्रजी फौजा चाळ करून 


[=k ७८ दिल्ली दिनांक 


येत असताना श्री. वाजिद अली दाहा नञ्ञापाणी आणि गाणेबजावणे ऐकण्यात गुंग 
होते. ते गाणेबजावणे करणारेद्दी हिजडे असावयाचे. हेरांनी बातमी दिली; इंग्रजी 
फौजा कानपूरहून निघाल्या, लखनौकडे दौड करीत येत आहेत. श्री- वाजिद अली 
शहाने गाणेबजावणे करणाऱ्या हिजड्यांना विचारले, आता कोय करावयाचे ? त्यांनी 
उत्तर दिले, सरकार, काळजी नको, आम्ही त्यांना इकडे येऊ देणार नाही. इंग्रज 
टामीची आगेकूच चाळूच राहिली. दिजड्यांचे उत्तरही तेच.कायम राहिले. अखेर गोमती 
नदी पार करून ते लखनौत येऊन महालात शिरले हे कळताच हिजड्यांनी आपल्या- 
मोबती असलेले चिकाचे पडदे खाली ओढले आणि ढोलकीच्या तालावर म्हणा- 
वयास सुरुवात केळी - इधर न आया इधर न आना, इधर जनाना इधर जनाना. 
( इकडे येऊ नका, इकडे बायका आहेत. ) इंग्रजी टॉमीस सदर भाषाही समजणारी 

नव्हती आणि ती समजली असती तरी त्यामुळे ते थांबणार थोडेच होते १ टॉमांनी 
येऊन वाजिद अळी शद्दास घरले. हिजडे आपले लखनवी पद्धतीचे पायातले चढावी 

न घालता पळत सुटले. यावर वाजिद्‌ अली दाहा म्हणाला; अरे तुम्ही पळता काय १ 
यांना इकडे फिरकू देणार नाही अशी तुम्ही आश्वासने देत होता ना १ यावर पळत 
असलेला एक हिजडा हात मटकावून म्हणाला, होय सरकार) चण हे मेळे जनान्यातही 
श्षिरतीळ हे त्या वेळी आम्हाला कुठे माहीत होते १ श्रीमती गांधी यांच्यामोबती जमा 
झालेल्या मंडळींची परिस्थिती अशा हिजड्यांसारखी आहे है श्री. चंद्रशेखर यांना 
त्या सत्तेवरून सरकताच 


सुचवायचे होते. ते नंतर बऱ्याच प्रमाणात खरेही ठरले. 
अनेक पुढारी त्यांना सोडून गेले. 


जाहीरपणे जरी काहीही बोलत नसले तरी 
त्या सत्तेच्या मोहात अडकल्या आहेत; त्यामुळे त्यांस योग्य मार्ग सुचत नाही, ही 
सत्ता कायमचीच आपल्या हाती राहाणार या विचारसरणीत त्या गुरफटल्या आहेत 
असे सुचविणारी एक कथाही त्यांनी आम्हा काही पत्रकारांस सांगितली. ते म्हणाले : 
एक राजा होता. जुन्या कथात नेहमी सांगण्यात येत असल्याप्रमाणे तो एकदा शिकारीस 
गेळा. जंगळात रस्ता चुकला आणि भटकू लागला. त्याला तहान लागली. पाण्याच्या 
शोधात हिंडत असताना त्यास एक साधू दिसला. त्याच्याजवळ पाण्याचे कुंड होते 
आणि साधू दगडावर कोणता तरी पाला वाटत होता. राजाने साधूजवळ पाणी 
मागितले. साधूने तोंडाने काहीच उत्तर दिले नाही. पण वाटत असलेल्या पाल्याची 


एक गोळी बनवून राजापुढे केळी व तांब्याभर पाणी देऊन, खा आणि पाणी पी, 
असे त्याने खुणावले. राजाच्या मनात झुका निर्माण झाली. ही गोळी कद्याची १ विष 


करे तर नसेल १ राजाच्या मनातीळ दका साधूने ओळखली आणि त्याच पाल्याच्या 
जार गोळ्या स्वतः खाऊन पाणी पिऊन राजास तसेच करण्यास पुन्हा खुणावले. 
राजाला धीर आला. त्याने गोळी खाल्ली आणि पाणीही प्यायला. गोळीचा जसजसा 
परिणाम व्हायला लागला तशी राजाची कामवासना बळावली. तो पाला कामोत्तेजक वन- 


श्रीमती गांधी यांच्याविषयी चंद्रशेखर हे 





एकोणीसशे पंचाहत्तर ५७९ 


स्पतीचा होता अशी 

क अभ nih खात्री पटली. राजाच्या मनात विचार आला - अरे, सा 
Ci हा असले धंदे करतो. उद्या त्याची चांगळी Se 
हाती या वेळी चार गोळ्या दिल्या, els ले चा न 
स [नाच सांगितले. 

दिवस वाटेल ती मजा करून घे. परवा or 

मरावयाचेच आहे 

Fa र क का करू नये, ही भावना प्रथम राजाच्या मनात 
pe यी खल्या. राजासमोरच त्या साधूनेही आठ गोळ्या 
ho ना राजाच्या मनात विचारांचे चक्र सुरू झाले 
Pop नन ली पे यापलीकडे चांगले असे आपण काहीच केलेले कडी 
om Ne आता उरलेला थोडा काळ तरी दानधर्मात 
दा विचार प्रभावी ठरळा ब त्याने राजधानीत ब 


भरपूर दानधर्म करण्या 
त वेळ घालविला. चार 
वासना निर्माण नाही. साधू. रविला. चार गोळ्या खाऊनदेखील 
राजास वघताच साध म्ह धू खोटारडा दिसतो. राजा पुन्हा साधूकडे र मरज 
गोळी न साधू म्हणाला, तू का आला औहैस हे अंग मत गेला. 
वाऊन तू वाः ड त आहे. 
दिवशी मृत्यू आहे हे pe तुझे मन तुझ्या ताब्यात राहू शकले नाही, पण oa 
परिणाम झाला नाही त आल्यानंतर मात्र चार गोळ्यांचाही वुझ्यावर क ठ 
पण डोळ्यांसमोर nls मी चार गोळ्या खाल्ल्या अणि आठदेखीळ न 
परिणाम होत नाही प असल्यामुळे आमच्यावर शाला ह 
दी. राजेमंडळी आपण र 
वागता म्हणून तुमच्या डळ आपण अमर आहोत 
ककमा बा Es ह ह उरत नाही. या रूपकाने आसती गां या 
ह आहेत याची जाणीव चंद्रशेखर यांनी सध्या 
दिली होती. टे प चंद्रशेखर यांनी आम्हास अवश्य करून 


१९६९ साली निवडून आले 
१९७४ साली सं ल्या राष्ट्रपती श्री. व्ही. व्ही अन 
डी ms ते प्रतिगामी म्हणून गाजलेले म ती का 
ऱ्य निवडून आले . संजीव 
पुरोगामी मि होते त्यानंतर 

bess तर निवडणुकीच्या निकालानेच मान्य ल घडले. ते 
जवळ वोळून rn इच्छाही होती. ती तशी आहे हे ; रा 
सिद्धताही व्यक्त Ce व पुन्हा अपक्ष उमेदवार म्हणून उभे oc लोकां- 
परिस्थितीत आश्चर्य वाटे ककी. पुन्हा संधी देण्यात आळी असती तर सामान्य 

श्रीमती इंदिरा गांधींची रि त - पण त्यांना पुन्हा राष्ट्रपतिपदावर बसविण्याची 
ह ची इच्छा नव्हती. वृत्तपत्रात नावाने चर्चा झाली नाही, पण 
ह, पण 


रा cs गिरी 
प्रामुख्या ने राष्ट्रपताच्या पः त्नी | श्रीमती ती सरस्व ती रर्‌ | याच i च्या व्यवहाराने श्री | गि री | 
पामुख्य नगः 


Es ८० दिछी दिनांक 


मर्जीतून उतरल्यामुळे पुन्हा राष्ट्रपती होऊ शकणार नाहीत हे उघड दिसत होते. पण 
१९६९ मध्ये सिंडिकेटचा प्रभाव असलेल्या पाैमेंटरी बोर्डाने देशातीळ एका हरिजन 
नेत्यावर जो अन्याय केला तो दूर करण्यासाठी आता तरी श्री. जगजीवनराम यांना 
राष्ट्रपती करण्यात येईल असे भाकीत काही वृत्तपत्रांनी केळे- या संदर्भात काही 
इतर नावेही येऊ लागली. त्यातील एक नाव श्री. फखरुद्दीन अळी अहमद 


यांचे होते. 
मीही या संदर्भात निवडणुकीचे उमेदवार ठरण्यापूर्वीच लिहिले आणि ते महाराष्ट्र 
टाइम्समध्ये प्रसिद्धही झाले. मी मांडळेळी विचारसरणी पुढीलप्रमाणे होती : श्रीमती 
गांधी म्हणतीळ तो काँग्रेसचा उमेदवार ठरेळ ही आज वस्तुस्थिती आहे. सध्याच्या 
राजकीय परिस्थितीत तो निवडूनही येई. पण श्री. जगजीवनराम यांना आता ती 
संधी मिळण्याची शक्‍यता नाही. श्रीमती गांधी यांना राष्ट्रपतिपदावर दभर ट्क्के 
आपला रबरी शिक्का असलेली व्यक्‍ती हवी आदे. त्यामुळे श्री. फखरुद्दीन अहमद हैच 
राष्ट्रपती होणार. अखेर तेच झाले. इरिजन पुढाऱ्यास संघी देत नाही हे निमित्त पुढे 
करून पक्ष उमेदवाराचा पराभव घडवून आणण्यास कारणीभूत झालेल्या श्रीमती 
गांधी यांनी स्पष्ट संघी असताना तो विचार बाजूस सारला. याचे कारण मला तरी 
एकच दिसते. श्रीमती गांधी यांचा स्वभाव आपल्या विरुद्ध घडलेली कुठलीही गोष्ट न 
विसरण्याचा आहे. श्री. फखरुद्दीनप्रमाणेच श्री. जगजीवनरामद्दी कोग्रेसमध्ये झालेल्या 
नेतृत्व-संघर्घात सुरुवातीपासून श्रीमती गांधी यांच्याबरोबर होते, पण फाळणीनंतर 
काँग्रेसचे अध्यक्ष असताना मी नामधारी अध्यक्ष ( स्लीपिंग प्रेसिडेंट ) नाही हे त्यांचे 
उद्गार श्रीमती गांधी विसरणे शक्‍य नव्हते. काही प्रमाणात स्वतंत्र विचार असणाऱ्या 
व्यक्‍तीच्या हाती त्या राष्ट्रपतिपद कसे देणार £ राष्ट्रपतिपदाच्या कॉँग्रेस उमेदवाराबाबत 
अचूक भविष्य वर्तविल्यामुळे श्री. अण्णासाहेब शिंदे यांनी माझे अभिनंदनही 


केले होते. 


१९७५ साळ अनेक महत्त्वपूर्ण घटनांनी युक्त असे वर्ष इतिहासात नमूद करावे 
लागेल. वर्षांच्या अगदी सुरुवातीस दोन जानेवारी रोजी बिहारमधील समस्तीपूर 
येथीळ एका रेल्वे समारंभाचे उद्घाटन करण्यास गेळे असताना रेलमंत्री श्री. ललित 
नारायण मिश्र व्यासपीठावर बॉम्बस्फोट होऊन जखमी झाले. त्यांना उपचारासाठी 
पाटण्याजबळ दानापूर येथे आणल्यानंतर तेथील रेल्वे हॉस्पिटलमध्ये तीन तारखेस 
सकाळी त्यांचा मृत्यू झाला. परराष्ट्र व्यापारमंत्री या नात्याने त्यांच्या काही कामाबाबत 
जेबढे वादळ उसळले होते की त्यांचा पाठपुरावा करणाऱ्या श्रीमती इंदिरा गांधींना- 
देखील काही दिवसांपूर्वीच त्यांचे ते खाते बदलून रेल्वेखाते द्यावे लागले होते. श्रीमती 
गांधी यांना त्यांच्या राजकीय कामासाठी लागणारा पैसा वाटेल त्या सार्गाने गोळा 

करून पुरविण्याचे काम ते करतात असा समज' तर पसरला होताच, पण संसदेच्या 
बिहारी गोटात एक दुसरी अफबाही होती. ज्या प्रकारचे काळे ढग श्री. मिश्रांच्या 





एकोणीसशे पंचाहत्तर १८१ 


व्यक्तिमत्व र 
pe am radi 
a वोळू ळागळे होते. याच संदर्भात सदर 
ह nh हन नारायण मिश्र हे आपल्या खासगी दा 
i i पाहावे, माझ्याहीजवळ भरपूर गोष्टी आहेत; मी 
Fi असते हे विसरता येणार नाही. हर व 
वर म ना 1 काही बूड होते है पडताळून पाहाण्याची संधी मळा 
ताव न्या क चा उल्लेख करण्याचे एक कारण आहे. श्री. ललित 
cea, ३ जानेवारी १९७५ रोजी सकाळी रेडिओवरून 
using ळ अपधात नसून सळणारा काटा काढण्यासाठी 
त्या काळात मी गाडी वापरीत तो i पटक, 
nn ह - त्यामुळे रस्ते आणि बसमध्ये झालेल्या चर्चेची 
Fale abr ene प्रवास करणाऱ्या माझ्या एका दक्षिण भारतीय 
ल मनही क ह्य क तो म्हणाला, लोक म्हणतात, 
लावला. ) ही अफवा ंधी यां ee क 
re यांच्याही कानावर गेली असावी, eo 
आक + रण्यासाठी झालेल्या समेत श्रीमती गांधी यांनी 
sss ढले होते, बिरोधी पक्षाचे लोक वाटेल ते बोलायला 
SE खून झाला तरी हे लोक म्हणतील की, मीच तो 
श्रीमती गांधी यांची ही चीड त्यं 
9 ke त्यंत स्वाभाविक असू झाक 
र क क राजकीय व्यक्तींच्या आ os 
oa 77 Jone असेल, पण त्याभोवती गूढतेचे जे वलय 
[ot aude स्त थती काय, खरा गुन्हेगार कोण, हे न्यायाळ्या य 
क ७ कधीच सिद्ध झाले नाही. असे अनेकदा मे 
sesh alee काइमीरमध्ये शेख अब्दुछा यांच्या राजवटीत जो 
pn a ogame संशय अजूनही कायम आहे. अमा 
मृतावस्थेत सापडले त्यावरून तो पैद्यासा Da क नह रक 
eps स्ती ठी झालेला सामान्य खून होता अगर राजकीय 
पक vu र निराकरणही झालेले नाही. पण १ ९५० ते १९७ 
आया 2 घडल्या होत्या. पण नंतरच्या काळातील कु 
सु आपू i - रेट बँकेच्या i वरिष्ठ अधिकाऱ्याने निव्वळ फोनवर र 
eres nls लाख र रक्कम नेऊ दिली कशी याचेही 
vipa नंतर संशयी गुन्हेगार तर तुरुंगातच मेला. 
इतर, असा संझाय येणे रू श अपधातात दगावला, हा योगायोग होता का 
वाभाविक आहे. श्री. ललित नारायण मिश्र क ह 


धी आता मंत्रीमंडळातून 


is ८२ दिल्ली दिनांक 


मृत्यूदेखील त्याच कक्षेत येतो. हा अपघात कुणी घडवून आणला त्यामागे त्याचा हेतू 
काय हे आजतागायत न्यायालयात निकाली लागलेले नाही. मध्यंतरीच्या काळात 
आनंदमागीं मंडळींचे नाव या प्रकरणी गोवण्यात आले होते. पण पुराव्याने सिद्ध असे 
काहीच झाले नाही. त्या काळी अशीही एक वार्ता पसरली होती की, श्री. ललित 
नारायण मिश्र यांच्या पत्नीसही आपल्या पतीचा काटा काटण्यासाठी अपघात घडवून 
आणण्यात आला असा संशय आहे. श्रीमती गांधी या त्यांच्या समाचारास गेल्या 
असताना “ आपको नही चाहिये थे तो मंत्रीपद से हटा दिया होता. मरवा क्यों दिया १? 
असे त्या म्हणाल्या असल्याची वार्ता सेंटूल हॉलमध्ये कुजबुजली जात होती. जनत 
कारकीर्दीत ग्रहमंत्री असताना श्री. चरणसिंग यांनी त्यांच्याशी याबाबत काही विचार- 
पूसही केली. लोकसभेत याविषयी काही प्रश्न निघाला असताना मात्र त्यांनी सांगितले, 
बोट ठेवता येईल असे त्या काहीच सांगू शकल्या नाहीत. 


पण अपघात झाल्यानंतरही त्यांचा जीव वाचवणे शक्‍य होते. त्यांना वेळेवर 
वैद्यकीय मदत मिळाली नाही येथपासून सुरुवात होऊन ती मुद्दाम देण्यात आली 
नाही अझा प्रकारच्या बातम्या वृत्तपत्रात येऊ लागल्या. समस्तीपूरलाच श्री. मिश्र 
यांचे औषधपाणी न होण्याचे कारण असे सांगण्यात आले की, अपघातामुळे श्री. मिश्र 
यांच्या मनात भीती निर्माण. झाली होती; त्यामुळे त्यांचीच इच्छा दानापूर हॉस्पिटल- 
मध्ये पुढीळ चिकित्सा व्हावी अशी होती. त्यांचा मृत्यू व्हावा या हेतूने सर्व पावले 
डचळळी गेली असे सुचविणाऱ्या बातम्यांची रसभरित वर्णनेही येत होती. रेल्वेमंत्र्यास 
अपघात होऊनही त्यांना दानापूरकडे घेऊन येणारी गाडी किती उशीरा निघाली, ती 
वाटेत किती तरी ठिकाणी थांबली, दानापूरला किती उशीरा पोचली वगेरे गोष्टींचे 
सविस्तर वर्णन आले. वाटेत एका आमदाराने कसे कुणासही त्यांच्याजवळही येऊ 
दिले नाही, त्यास धोका नाही असे समस्तीपूरच्या डॉक्टरने कसे सांगितले, त्यांनी 
समस्तीपूरचा कार्यक्रम रद्द करण्याचे ठरविले होते तो विचार बदलण्यास त्यांना कुणी 
भाग पाडले वगैरे संदर्भात अनेक बातम्या पसरल्या. “त्या बातम्यांपैकी किती खऱ्या 
आणि किती खोट्या हे दिलीत बसून पडताळून पाहाणे शक्‍यच नव्हते. पण वाचुन 
असे मात्र वाटत असे की, काही तरी गोंधळ अबश्य आहे. जे अंतर तीन तासात 
सामान्यतः कापावे ते कापण्यास अपघात झालेल्या मंत्र्याच्या गाडीस अपेक्षेपेक्षा फार 
अधिक वेळ का लागावा £ कलकत्त्याच्या हिंदुस्तान स्टॅण्डडमध्ये प्रत्यक्ष असे काही 
न म्हणता एक दिवस अत्यंत सूचक अशी एक बातमी आली. दोन जानेवारी १९७५ 
रोजी हा अपघात घडला होता. अपघाताच्या आधल्या दिवशी श्रीमती इंदिरा गांधी 
यांच्या अत्यंत जवळचे समजले जाणारे सहकारी श्री. यशपाल कपूर हे पाटण्यास 
होते. माझ्याही मनात एक विचार येत असे की, केंद्रीय मंच्यास अपघात झाला ही 
वस्तुस्थिती होती. कोठल्याही कारणामुळे असो, समस्तीपूरमधील वैद्यकीय मदती- 
विषयी मंत्र्याच्या मनात भीती बसली होती. त्यांना तातडीने रेल्वेच्या दानापूर हॉस्पि- 





| एकोणीसशे पंचाहत्तर १८३ 
आव्यक होते. मग आले 
जाण्यापेक्षा त्यांना मोटारीत घाः 
तिकडे का नेले नाही ? 
मिळू शकल्या नव्हत्या 
बसणार नाही. मग 


ज्य गाडीनेच सर्व लबाजम्यासकट परत 
नट काक डॉक्टर बरोबर घेऊन तातडीने त्यांना 
हतन on शिका चार-दोन मोटारी समस्तीपूरला 
a १ तर त्यावर आजदेखील कुणाचा बिश्वास 
इच्छा नव्हती असे काही लोक dre मकर. क यती 
काता आ >» पघात घडला असताना ज्यां न 
ee भातत ला कोणताच खरा डॉक्टर वागत नाही हटा 
uhh र ल च्या या समारंभात बिहार राज्यातील फारसे 
poe र्चा होती. त्या वेळी बिहारचे मुख्यमंत्री श्री अब्दुल 
मन्रीपदावर श्री. लळित नारायण मिश्र यांच्या मदतीनेच ते खा 
ऱ्च टि 


होते. पण आता त्यांचे चे त्य 1च्याझी र वनत नाही बोलवाही ट्‌ हो ह 
5 ह असा बोल वार्ह ता. अशा अनेक 


या चर्चा चाळू असताना मळा 
श्री. वाजपेयी हे भेटले. श्री. मिश्र 
वैद्यकीय मदत पुरविली गेली नाही 


शी” दिवस सेटल हॉलमध्ये भारतीय जनसंघाचे 
ग्रत्यू घडवून आणण्यासाठी त्यांना वेळेवर 


ती अशी जी चर्चा चालू आ हे त्या विषयी तुम्हास 
गय वाटते, असे विचारले. वाजपेयी ज मला म्हणाले. पाहा. र सध्या सर्वत्र न्न 
1] ह T 1] श्री. T ळा ९ १ टॅ ा ध्या ध 

का ते. से मी विः रले पेयी गले, हे . र्व 


सरकारी 'कारभारात ढिलाई (लि आहे त्यामुळे 
डेलाई ( लिथार्जी) आली मु वैद्यकीय मदत 
पुरविण्याच्या कामात तशी ढिलाई र ग तोती क 


मात्र मला वाटत नाही. 
यांच्या उपस्थितीचा उल्ले 


होतो, मग माझाही संबंध का 


प्रतिक्रिया देणे मळा योग्य वाटले नाही 


माझी ती ब 
[तमी महाराष्ट्र टाइम्समध्ये ठळक अशी छापून आली 
- १५-२० 


दिवसांनी श्री. वाजपेयी मळा पुन्हा सेंटूल हॉ 

ee “पुन्हा सेंटूळ हॉलमध्ये भेटले 

इदूरकर, तुम्ही काय छापून क 

रद ला क टाकळे? आमच्या पक्षातील लोक ss 

psn ठ Ee तरी काय झाले ? देशात अशी माणसे अवश्य 

काक ब Sb प्रसंगी पक्षहिताचा बिचार न करतादेखील 
" वाजपेयी हे एकदम उत्कटतेने म्हणाले, इंदूरकर, तुम ठीक 


कह ते हो - दलहि ष्‌ 
कहते हे दलाहंत की एक मर्याः दा होती देश हि ष्‌ 
En 
प्र 1 भी तष i ती है. दे का हित उससे भी बडा न 





१८४ दिल्ली दिनांक 


( इंदूरकर, तुमचे म्हणणे अगदी बरोबर आहे. पक्षीय स्वार्थाचीदेखील एक मर्यादा 
असते. देशाचे हित है त्याहीपेक्षा मोठे असते. ) ललित नारायण मिश्रांच्या अपघाती 
मृत्यूचा संबंध श्रीमती गांधी यांच्या काँग्रेसशी आपोआप जोडला जात असल्यामुळे 
त्यांची बदनामी होत होती. विरोधी पक्ष या नात्याने त्याचा फायदा घेणे हे आपले 
काम, याऐवजी नेहमीची ढिलाई असे म्हणून त्यांना आपला वचाब करण्याचे काय 
कारण, हे श्री. वाजपेयींच्या पक्षातील लोकांच्या रागाचे कारण असावे. 


गुजरातमध्ये श्री. घनःइयाम ओझा यांच्या सरकारला हुसकावून इंदिरा गांधी 
यांच्याच पक्षाचे श्री. चिमणभाई पटेल हे मुख्यमंत्री झाले. त्यांच्या कारकीर्दीत भ्रष्टा- 
चार आणि लाचळचपत वाढण्याचा जो एकूण खराखोटा गवगवा झाला आणि 
नवनिर्माण चळवळ उभीं राहिली त्या सर्वाचा परिणाम होऊन राष्ट्रपतींची राजवट 
आली. पण नव्या निवडणुका घेण्याचा विचार दिसेना. त्यामुळे नव्या निवडणुकांची 
मागणी सुरू झाली. पण तिथे निवडणूक घेतल्यास कौल आपल्या विरुद्ध लागेल असे 
एकूण बातावरण असल्यामुळे निवडणूक घेतली जात नव्हती. नवनिर्माण चळवळीची 
आणि श्री. मोरारजी देसाई यांचे नेतृत्व असलेल्या संघटना काँग्रेसची मागणी गुजरात 
मध्ये ताबडतोब निवडणुका घ्याव्यात अशी होती. सरकार तयार होईना म्हणून 
श्री. मोरारजी देसाई यांनी अखेरचे शास्त्र वापरले. त्यांनी एक एप्रिल १९७५ रोजी 
आमरण उपोषण आरंभिले. सुरुवातीस असल्या घमक्याला आम्ही भीक घालणार 
नाही अक्षी केंद्रीय काँग्रेस पुढाऱ्यांची भूमिका होती. पण अखेर सरकार नमले आणि 
त्या वेळचे गहमंत्री श्री. उमाझकर दीक्षित यांनी स्वतः श्री- मोरारजी देसाई यांना 
भेटून मेअखेर निवडणुका घेतल्या जातील असे आश्वासन दिल्यानंतर त्यांचे उपोपण 
संपले. हा सर्व इतिहास ज्ञात आहे. 
पण या संदर्भात मळा दोन घटना सांगावयाच्या आहेत. त्या मळा घटनेशी संबंधित 
असलेल्या व्यक्तींनीच त्या काळातच सांगितल्या होत्या. पहिली हकीकत श्री. चंद्रशेखर 
यांच्या तोंडची आहे. ते मला म्हणाले, श्री. देसाई यांच्या उपोषणाला सात दिवस 
लोटले होते. तपासणी करणाऱ्या डॉक्टरांनी लघवीत अबुमनचे प्रमाण वाढल्यामुळे 
त्यांच्या जीवनास धोका निर्माण झाल्याची भीती व्यक्त केली. मला साहजिकच 
काळजी वाटली आणि मी देसाई यांच्याकडे गेलो. त्या वेळी चंद्रशेखर श्रीमती इंदिरा 
गांधींच्याच कॉग्रेसमध्ये होते. श्री. चंद्रशेखर म्हणाले, मी देसाई यांना उपोषण बंद 
करण्याची विनंती करताना एक युक्तिवाद मांडला, या उपोषणामुळे जर तुमचे काही 
बरेवाईट झाले तर देशात हिंसेचे वातावरण निर्माण होईल, ते टाळण्यासाठी तरी 
तुम्ही उपोषण बंद करावे. श्री. देसाई यांनी प्रतिप्रश्न केला, चंद्रशेखर, तुमचा ईश्वरा 
बर विश्वास आहे का ? चंद्रशेखर मळा म्हणाले, काय उत्तर द्यावे हे मला कळेना. मी 
म्हटले, आहेही आणि नाहीही. यावर श्री- देसाई म्हणाळे, तुमचे मत काहीही असो, 
माझा ईश्वराच्या अस्तित्वावर पूर्ण विश्वास आहे. माझ्या जीवनाचे दिवस ठरलेले 





एकोणीसशे पंचाहत्तर १८'५ 


pa sa कर राहिल्याने त्यात एक दिवसही उणा होणार नाही आणि 
np sg तरीदेखील त्यात एक दिवस वाढणारही नव्हता. श्री. देसाई 
rie मत वैद्यकीय कसोटीवर किती खरे उतरेल हे सांगणे अवघड आहे पेण 
नी म्हणाले, उपोषणामुळे शरीर दुबळे झाले असलेल्या परिस्थितीतदेखील 
श्री. देसाई यांच्या मनाचा खंबीरपणा पाहून मी दंग झालो. न 


दसरी क >] I 
dni पण श्री. यशवंतराव यांच्या संदर्भात आहे. श्री. चव्हाण 
व पुढे आणण्याचे बरेचसे श्रेय श्री. मो दै 
च - मोरारजी देसाईंना आहे हे 
न त कुणीही नाकारू शकत नाही. पुढे कितीही राजकीय मतभेद नटी. 
कयी विशिष्ट प्रसंगी ते विसरावेच लागतात. श्री. मोरारजी देसाईच्या उपोषण 
त “अ क चव्हाण यांनी स्वतः जाऊन त्यांची वास्तपुस्त केली असती 
योग्य ठरले असते. पण श्रीमती गांधी यांच्या क 
र च्या भीतीमुळे असो अगर इतर काही 
कार णः शे ऱ र 
Cll ro हे गेले नाहीत. श्री. चव्हाण यांना राजकारणात जो 
लात चसे श्रेय त्यांचे खासगी 
सचिव श्री. श्रीपाद डोंगरे यां 
ण द्‌ डोंगरे यांना 
क नाकारू शकणार नाहीत. एकूण परिस्थिती बघून बरिष्ठ- 
1 विचार बाजूला ठेवून श्री. डोंगरे यांनी i 
यांनी श्री. चव्हाण यांना स्पष्ट सांगितले 
तुमचे राजकीय मतभेद. काहीही असले आरो कीन 
१ ; असले तरी या वेळी देसाई यांच्या भेटीस 
तुमचे कर्तव्य आहे. पण चव्हाण गेले डोंगरे यांचाही नम” कण sn 
र ; नाहीत. श्री. डोंगरे यांचाही श्री. मोरारजी देसाई 
यांच्याशी चांगला संबंध होता. निदा fer * 
गी न आपण जावे असे त्यांच्या मनात होते. 
त्यात फार मोठी राजकीय अडचण गे vo Be 
होती. ते गेले असते तर अनेकां 
झालेच असते. वृत्तपत्रातून लगेच बा pr 
; ठगेच बातमी आली असती की, श्री. चव्हाण यांचे 
रा र गै, श्री. च यांचे 
आ ड कलर ग मोरारजींच्या भेटीसाठी आले, पण श्री. चव्हाण मात्र आले 
५ - श्री. चव्हाण यांना त्यांना राजकीय अडचणीतही टाकावयाचे नव्हते. त्यांनी 
4 ल त्यांनी आपल्या पत्नीस पाठविले. श्री. देसाई त्यांनाही ओळखीत 
होते. पत्रकार वगळता दिल्लीच्या राजकीय क्षेत्रात त्यां 
+ नेत्रात त्यांना ओळखणारे फारसे 
कुणी नव्हते. मलादेखील श्री. डोंगरे यां ह 
कुणी नः - डोंगरे यांनी ही हकीकत श्री. देसाई यांचे 
संपल्यानंतर बऱ्याच दिवसांनी सांगितली. i शवक 
चहा-काॉफीदेखील वर्ज्य डोंगरे यां 
टर काकड जोक जया जाल श्री. डोंगरे यांना आणीबाणीनंतर जलोदराचा 
त्यातच ते वारले. त्यांच्याविषयी दुखवटा ठ 
ड कश टा व्यक्त करण्यासाठी दिल्ली 
महाराष्ट्रीय शिक्षण आणि तिक संस्थेतर्फे “- 
र तेक संस्थेतर्फे एक लहानशी सभा घेण्यात आली 
अर्थातच त्या वेळी फार मोजके त्भा ss 
र लोक हजर होते. त्यांच्यामाफेत 
होते. गत आपली कामे करून 
घेण्यासाठी त्यांच्याभोवती नेहमी घोटाळणाऱ्यांचा त्या वेळी पत्ता नव्हता. श्री. यझावं 
हे हजर होते. महाराष्ट्राचे | be 
wo हाराष्ट्र माजी इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ पोलीस श्री. वसंतराव नगरकर 
वीर तै. + हः: यशबंतराब, श्री. नगरकर आणि मी अशी तिघांचीच भाषणे सभेत 
री. प्रसंग जरी निराळा होता तरी माझ्या मनात असळेली एक मळमळ बाहेर 


का ८६ दिल्ली दिनांक 


डोंगरे (१ > यशवंतराव 
काढल्याशिवाय मला.राहावळे नाही. श्री. मम Re उ 
यांनीही केला. तो औपचारिक नसून अगदी मः ट 3: 
शकतो. श्री. यशबंतराव यांचे सहकारी म्हणून काम हर rer gs 
किती प्रकारच्या अवघड गोष्टी सांभाळाव्या लागत आणि ते सव॑ neo 
करीत याचा उल्लेख श्री. नगरकर यांनी केला. मी मक” ase 
श्री. डोंगरे यांनी चव्हाणांची निष्ठेने सेवा केली है तर उघडच न ही hae 
राजकीय निष्ठाही होत्या. नोकरी करताना लागणारी निष्ठा पत sa 
sins कर ss hoo unre घरातीळ श्री. देसाई 
राजकीय अडगळीत पडले होते त टि कारच र 
यांचा पूर्वीपासून असलेला फोटो आपल्या जागेवरून कधीच iv p 
रोख काय हे श्री. यच्ावंतराव चव्हाण याना कळलें किंबा न i Pam bo 
नाही. पण हजर असलेल्या माझ्या इतर मित्रांना तो कळला. ₹ र्‌ 


बोळूनही दाखविले. 


3 





पे 


आणीबाणी आली 


ज्या वेळी गुजरातमध्ये नवनिर्माण चळवळ 
सुरू झाली जवळजवळ त्याच काळात भूमी- 
दीनांवर होत असलेले अत्याचार, लाचळ्चपत, 
निवडणुकीतील गैरप्रकार याविरुद्ध विहारमध्येही 
चळवळीने मूळ धरले होते. या चळवळीचे 
नेतृत्व अखेर जयप्रकाश नारायण यांच्या हाती 
गेले. ही चळवळ तशी सुरुवातीस इंदिरा गांधीं- 
विरोधी नव्हती. सुधारणावादी होती. पण ती 
काही सरकारी धोरणांविरुद्ध असल्यामुळे त्यांना 
हळूहळू सरकारविरोधी स्वरूपही यायला लागले. 
श्री. चेद्रहेखर श्रीमती गांधींच्या व्यवहाराने 
अत्यंत निराश झाले होते. पण त्यांचची भूमिका 
तोपर्यंत श्रीमती गांधीविरोधी झाली नव्हती. 
श्री. जयप्रकादा नारायण यांच्याशी सहकार्य 
करून प्रश्न मिटवावेत, त्यांच्याशी लढा घेणे 
हे देशहिताचे होणार नाही, असे त्यांना वाटत 
होते. श्री. जयप्रकाह नारायण यांच्या सार्व- 
जनिक जीवनातीळ प्रतिमेचा फायदा कदाचित 
बिरोधी पक्ष उचलतील अशी भीतीही त्यांच्या 
मनात असावी. तसे पाहिले तर श्री. जयप्रकाइा 
नारायण यांची भूमिकाही.कधीच इंदिरा गांधी- 
बिरोधी नव्हती. ते त्यांना आपल्या मुलीप्रमाणे 
समजत आणि “ इंदू बेरी ” म्हणूनच म्हणत. 
या दोघात इतके का बिनसले याचे निश्चित 
कारण काय हे सांगता येणार नाही. पण 
श्री. जयप्रकाश नारायण हेही अटीतटीस पोच. 
ण्याचे एक कारण ज्याची त्या काळी बरीच 
चर्चा झाली ते पुढीलप्रमाणे होते. श्रीमती 


नि ८८ दिल्ली दिनांक 
tH 


गांधी यांनी जयप्रकाश नारायण यांचा काही कारण नसताना अहम्‌ दुखावला. 
पुष्कळशी रामायणे काही स्वाभिमानी व्यक्तींचा अहम्‌ दुखावल्यामुळेच घडत 
असतात हा जगाचा इतिहास आहे. या दोघात लढा होऊ नये असे वाटणारे संघटना 
कॉंग्रेस आणि श्रीमती गांधी यांची कॉंग्रेस या दोहोतही काही लोक होते दोघांची 
जर एकदा भेट झाली तर बरेचसे प्रश्न सुटू शकतील असे संघटना काँग्रेसमधील 
श्री. झ्यामनंदन मिश्र आणि श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या काँग्रेसमधील श्री. दिनेश सिंग 
यांना वाटल्यामुळे त्यांनी मिळून एक योजना आखली. श्री. जयप्रकाश नारायण यांना 
असे सांगण्यात आले की, श्रीमती गांधींची तुम्हास भेटण्याची इच्छा आहे आणि 
श्रीमती गांधींना असे सांगितले गेले की, श्री. जयप्रकाश नारायण तुम्हास भेटू इच्छितात. 
श्रीमती गांधींना जयप्रकाश नारायण है मुलीप्रमाणे समजत असल्यामुळे त्यांच्या भेटीस 
जाण्यास त्यांना कसलाच संकोच नव्हता. वेळ ठरली आणि जयप्रकाश नारायण है. 
श्रीमती इंदिरा गांधींना भेटण्यास गेले. बसल्यावर श्रीमती गांघी यांनी थोड्या चढत्या 
स्वरात म्हटले, “ बोळा. ” जयप्रकाश म्हणाले, “ मळा काहीच बोलावयाचे नाही. 
तुम्हाला काही बोलावयाचे आहे असे मला सांगितले गेल्यामुळे मी. आलो. ” श्रीमती 
गांधी उद्गारल्या, “ मला काहीच बोलावयाचे नाही. ” मुलाखत संपली. कुठल्याही 
कारणामुळे ही मुलाखत घडून आली असो, जर श्रीमती गांधी आपल्या पितृतुल्य 
जयप्रकाद नारायण यांच्याशी अधिक सौजन्याने वागल्या असत्या तर पुढे घडणाऱ्या 
अनेक गोष्टी कदाचित्‌ टळल्या असत्या. श्री. मोरारजी देसाई आणि जयप्रकाश 
नारायण यांचे पूर्वी कधीच जमले नव्हते आणि नंतरही फारसे जमले नाही. पण 
जनता पक्षाचे जन्मदाते ठरले जयप्रकाश नारायण आणि त्या पक्षाचे पंतप्रधान झाले 
मोरारजी देसाई. कॉंग्रेसमध्ये असताना श्री. देसाई यांच्या वैयक्तिक प्रतिमेवर आघात 
करण्यात आपण फार मोठे कर्तव्य करीत आहोत असे वाटणारे श्री. चंद्रशेखर आणि 
श्री. मोहन .घारिया जयप्रकाश नारायण यांच्यामुळेच देसाई यांचे नेतृत्व मान्य 
करण्यास तयार झाले. काही झाले तरी कॉंग्रेस सोडू नये अशी चेद्रशेखर यांची इच्छा 
होती. श्री. मोहन धारिया यांचा मंत्रीपदाचा सजीनामा अगर बडतफीँ प्रकरण 
झाल्यानंतर एक दिवस रात्री बाराच्या सुमारास श्री. चंद्रशेखर यांचा मला फोन 
आला होता. श्री. धारिया यांनी काँग्रेसचा राजीनामा दिला या अफवेने ते अस्वस्थ 
झाले होते. ती अफवा खरी नाही हे मी सांगितल्यावर त्यांना बरेच समाधान झाले. 
१९६९ साली काग्रेस फाळणीच्या वेळी तरुण तुर्क या नावाने प्रसिद्ध असलेले जे 
काँग्रेसजन श्रीमती इंदिरा गांधी यांचे मदतनीस म्हणून गाजले त्यांचे नेते श्री. चंद्रशेस्वर 
समजले जात. १९७१ च्या निवडणुकीनंतर त्यांचा केंद्रीय मंत्रीमंडळात समावेश 
होईल असा समज होता. पण तसे झाले नाही. उलट कॉग्रेस कार्यकारिणीत आणि 
केंद्रीय निवड समितीतद्दी त्यांनी त्या वेळच्या कॉँग्रेस हायकमांडच्या इच्छेविरुद्धच 
स्थान मिळविले. तुम्ही मंत्री कसे होत नाही असे म्हणून अनेक पत्रकोर त्यांना नेहमी 
छेंडींत. ते उत्तर देत, मी तर उपमंत्रीदेखीळ ब्हायळा तयार आहे, पण मला कुणी 





आतका आणीबाणी आळी १८९ 
व्हा ना! क 
तरी असे वाटते क असा उलट' सबाल ते विनोदाने विचारीत 
या भावनेनेच श्रीमती गांधी यांनी याचा स्वभाव ओळखून ते आपल्यास जड होक 
त्यांना मंत्रीमंडळात 
कधी विचारलेच नसावे. अगर न॑ त्रीमंडळात सामील होण्याविषयी अगोदर 


ी तर विचारले असे टं 
कार्यपद्धतीत आपल्यास काहीच करता येण ळ त्या वेळी श्रीमती गांधी यांच्या 


या दृष्टीने शर (डी गर नाही. मग उगाच 
hae त्यांनी नकार. दिला असावा. श्री. मोहन बारिया बदनामी कशासाठी 
जरी असले तरी दोघांचीही वृत्ती निर धारया चंद्रशेखर यांचे 


कामे करता [ळी होती. सत्ता > 
येतात अशा समजुतीचे श्री. धारिया होते. करी का च 
ै भाषा 


नेहमी वापरीत 
- सामान्य खासदार अ 
खासदार आणि महा र 
कार्यक्रमाची कल्पन त्यांचीच समितीचे सदस्य असता 
तमूक दिवसात पके न देणगी होती. इतक्या दिवसात अ फकरा 
पाहिजे आणि करणे ee पाहिजे ही भाषा त्यांच्या तोडी नेमो ee 
जाणीव ना "रणे यात फार मोठी दरी असते ही नेहमी असे. पण 
जाणीव नसावी. याची त्यांना कदाचित तेब्हा 
श्री. चंद्रशेखर यां न 
वर यांना तर मंत्रीमंडळ च 
व्यक्तीस घेतल्यास त्या त ध्यावयाचे नव्हते, पण त्या ग 
जाल a गटाची डरटुर कमी होईल, काचित ग क) एखाद्या 
र श्र 
आतार rae देऊन अगोदर नियोजन ब नंतर निवास 
व निवासखाते " दोन्ही खात्यात त्यांची प्रतिमा चांगली 
eben es लडबडलेले असते. यात येणारे मंत्री हाताची 7८ 
समज निर्माण hi a श्री. धारिया यांच्याबाबत br 
ठ र अत्यंत कार्य > ह्‌ 
खात्यात वरिष्ठ अधिक ते अत्यंत कार्यक्षम मंत्री 
क ट्या धिकारीपदावर असलेल्या माझ्या मित्रांनी बा oe 
ट्‌ (व जः खा ra = वट चर्चेत क़ 
मोली आ क त श्री. दुर्गा प्रसाद धर यांचे कनिष्ट मंत्री होते विन 
हकाऽ वागणूक अत्यंत होत. श्री. घर 
णुकीबद्दल मी गू S वाईट होती तर श्री i 
उ क तक्रार ऐकली नाही. श्री. धारिया जर ना 
च्च I 
तदतो लिहि उ असते तर त्यांच्या मंत्रीपदास धोका लमाण ल 
होतो ते प्रत्यक्षात करून oe कालबद्ध कार्यक्रमाबाबत आपण जे राह 
चोपडे क जबाबदारी ड 
- श्रीमती गांधीचेयांच्याशी त्यांनी एकदे दारी आपली आहे या कल्पनेत ते 


यांचे काही मित्र त्यांना छेडत असत. तुम्ही क क बोडो पलिह मोळी. 


काय करीत आहात १ ता सरकारमध्ये आहात, आता तुम्ही 


तुमच्या कालबद्ध 
करीत आहे, थोडा वेळ का er आ ता he 
चिकटून अगोदर म्हणत. ते नझा' मंत्रीपदास 
rbd नाही ही भाषा यानंतर आली. मधल्या ors मी मंत्रीपदास 
हा क्रम Fars कार्यक्रमाची विस्तृत रूपरेषा पाठविण्यास का 
ष्‌ क ही कृ 
श्री. धारिया ली 3 रक अगोदर पोच थेत असे, नंतर ता 
जाहीरपणे कुटे तरी आपले असमाधान व्यक्त केळे रय वटा 


ES ९० दिल्ली दिनांक 


गांधी यांनी त्यांना मंत्रींमंडळातून बडतर्फ करण्याचा निर्णय घेतला. राष्ट्रपतींना तसा 
सल्ला देण्यात आला. पण पुढील कारवाई होण्यापूर्वी श्री. धारिया यांच्या सुदैवाने 
गाची माहिती त्यांना मिळाली. पंतप्रधानांच्या सह्त्र्यानुसार बडतर्फीच्या निर्णयावर 
राष्ट्रपती श्री. फखरुद्दीन अली अहमद यांनी अंमलबजावणी करण्यापूर्वीच २ मार्च 
रोजी श्री. धारिया यांनी आपला राजीनामा राष्ट्रपतींकडे पाठवून दिला. त्यामुळे 
आकाशवाणीवरील वृत्तांतात थोडा गॉघळ उडाला. प्रत्यक्षात बडतर्फी होण्यापूर्वीच 
सरकारी गोटातून तसे वृत्त पुरविले गेल्यामुळे अगोदर वडतफीचे वृत्त आले, पण 
राजीनामा आल्यानंतर पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार श्री. धारिया यांचा राजीनामा 
मंजूर झाल्याचेही वृत्त आले. यावर संसदेत थोडा गोंधळ होणे स्वाभाविकच होते. 
बडतफीऐवजी राजीनामा देण्याचा इक फायदा झाला. राजीनामा देणाऱ्या मंत्र्यास 
आपले निवेदन सभाग्रहापुढे सादर करण्याचा जो घटनात्मक अधिकार असतो त्याचा 
श्री. घारिया यांना वापर करता आला. लोकसभेतील त्यांचे पाच मार्चला झालेले 
निवेदनही ऐतिहासिक ठरले. निभीड वृत्ती दाखविल्यामुळे श्री. धारियांबर देशातून 
आणि विदोषतः महाराष्ट्रातून तारा आणि पत्रांचा वर्षांव झाला. अर्थात त्या तारा 
आणि पत्रे आम्हास बघावयास मिळत होती. त्यातील एक पत्र श्री. यशवंतराव 
चव्हाण यांचे महाराष्ट्रातील एक अत्यंत जवळचे सहकारी कै. श्री. आबासाहेब 
किसन वीर यांचे होते. ते लहानसेच पण बोलके होते. ते पत्र महाराष्ट्र टाइम्समध्ये संपूर्ण 
छापले गेले आणीबाणी लागल्यानंतर १९७५ मध्ये डिसेंबर महिन्यात कऱ्हाडला जे 


मराठी साहित्य संमेलन झाले त्याला मी मुद्दाम गेलो होतो. तिथे आबासाहेब मला 
भेटले. कसे काय असा प्रश्न करताच त्यांनी तोंडावर हात ठेवला आणि मी आता 
काहीही बोळण्यास तयार नाही असे दशाविले. 


श्री. धारिया यांच्या संदर्भात लिहीत असताना १९७७ साली श्रीमती इंदिरा गांधी 
यांनी पुण्यास केलेल्या एका जाहीर भाषणाचा उल्लेख करावासा वाटतो. त्या वेळी 
श्री. घारिया जनता पक्षाचे उमेदवार होते. कालबद्ध आणि पुरोगामी कार्यक्रमाची 
अंमलबजावणी करण्याचा जो प्रयत्न मी करीत होतो तिकडे श्रीमती गांधी यांनी 
दुर्लक्ष केळे असा श्री. घारिया यांच्या प्रचार भाषणाचा स्वाभाविक रोख असे. श्रीमती 
गांधी यांनी आपल्या भाषणात श्री. धारिया याँचेविरुद्ध एक अक्षरही काढले नाही. 
श्री. धारिया यांनी कार्यक्रम पाठविला होता हेही त्यांनी कबूळ केले. पण वृत्तपत्रात 
छापून आलेल्या अहवालानुसार त्या म्हणाल्या, मी अर्थतज्ज्ञ नाही. मी त्यावर 
स्वतः निकाल कसा घेणार ? मी तो कार्यक्रम नियोजन मंडळाचे उपाध्यक्ष श्री. घनेजय- 
राब गाडगीळ यांच्याकडे पाठविला. त्यांनी तो व्यावहारिक नाही असे सांगितले. 
मग मी काय करणार ? यात श्रीमती गांधी यांनी अधैसत्य सांगितले असे दिसते. 
श्री. धारिया यांचा उल्लेख होता तो ते मंत्री असताना त्यांनी ज्या योजना पाठविल्या 
त्यांचा. जर श्रीमती गांधी यांनी श्री. गाडगीळ यांच्याकडे धारिया यांनी पाठविलेले 





काही बिले आणीबाणी आळी १९१ 
कागद पाठविले असतीलच 

टर तर ते धारिया हे नि 
पाठविले असतील शक दे निव्वळ खासदार असताना 
दिली os मी, a कारण अपमानास्पद वागणुकीमुळे श्री en 
झाल्यावर श्री 1 स्ल्वेतच त्याचा मृत्यू झाला ही वस्तुस्थिती आहे 5 शाज्यनधी 

- धारिया यांना राहाण्यासाठी श्री. गाडगीळ ह्‌. जयम 


आला होता. कुठल्याही का र गीळ यांचाच बंगला देऊ कर 
द स्याही कारणामुळे तो घेण्याची धारिया यांची इच्छा be 
Re डः . दुसरा 
ॐ 


बंगला रिकामा होऊन तो त्यांना 
बा रिकामा होऊन तो त्यांना मिळाळा ही गोष्ट निराळी. श्रीमती गांधी यांचे ते 
ल्यानंतर माझ्या मनात चटकन एक बि र i 
बाणीः मुळे को सका र क विचार आला. त्या का आणी 
लिहिला क होतो. “ खोटेबाई आता जा” या क मी आणी" 
ला. 21 खः र Cx एक > स्व 
ho Fe असल्यामुळे मला दुसरीकडे आपल्या नावाने ही नन 
हा लाह शक्‍य नव्हते जुना पत्रक क जाहर 
ः कार या नावाने लेख = 
वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध व र तो लेख काही 
सी ene त्यात सद्र संदर्भात मी एकच बिचार मांडला A 
धारिया यांच्या या कार्यक्रमाचे कागद श्री. गाडगीळ यांच्या ता. 
च्याकडे 


पाठविल्याने आणि त्यांनी त्यास अव्यवहारिक म्हटल्या: 

नली गवहारेक म्हटल्यामुळे आपल्याला काही कर 
र ही देवाणघेवाण कोणत्या माध्यमाने = ब 
सला मन Re ग श्री. गाडगीळ यांनी धारिया हे मंत्री होण्यापूर्वी य 
a स्म नंतर मळा कुणी तरी सांगितले की, माझ्या त्या या 
आले होते. श्री. पु. ल a कीप क जात 
Fea टीक > क तो खा: वाचला होता. त्यांना तो आवडला 
असताना खासगी बैठकीत ते मला म्हणाले. पु. न्न 


परिश्रमाचे सार्थक झाले असे मला वाटले च्या दोन वाक्यांनी आपल्या 


श्री. धारिया यांचे राजीनामा प्रकरण हे पूवा 
नाही, पण श्री. चंद्रशेखर यांनी 1 होण्यापूर्वी अगर नंतर हे निश्चित 
बोलावले. मलाह त्यांनी आत्रण श्री. जयप्रकाश नारायण यांना आपल्या घरी नबी 
हे मळा आठवत नाही. पण दिले. या वेळी धारिया तेथे हजर होते किंवा नाही 
मंत्रीमडळापैकी कुणी नव्हते न आबासाहेब कुलकर्णी हे मात्र निश्चित होते 
पक्षातील बरेचसे लात ou ही अपेक्षाही नव्हती. पण 
नाहीत. देशाः RL शा नारायण फारसे बोलले 
सुधारण्याची a in ee जीवन किती च 
पण पत्रकारांच्या बैठकीस चर्चा कुणाचेही नाव न घेता त्यांनी द 
पक्षात श्रीमती se फार मोठे राजकीय महत्त्व होते. sd 
आहे यानि ती अढी क रूमिकेविरुद्ध उभे राहाण्याचे धाडस किती up कॉंग्रेस 
दुसरे दिवशीच्या वृत्तपत्रात गेल्यामुळे जे हजर होते त्यांपैक्री प्रमुख मंडळींची नावेही 
बयवितक शी तही आली. ह त्यानंतर अनेक खासदारांची संयुक्त # 
दनेही निघाली. त्यात आम्ही फक्त चहापाण्याचे आगत त 
ण हे 


Eas ९२ दिल्ली दिनांक 


म्हणून गेलो होतो, श्री. जयप्रकाश तिथे येणार हे आम्हास माहीतही नव्हते, त्यांनी व्यक्त 
केलेल्या विचारांशी आमचा काहीएक संबंध नाही - सामान्यतः असाच मजकूर त्यात 
होता. त्याचे फारसे आश्रयै वाटले नाही. बहुसंख्य काँग्रेस खासदार हे कोणत्या मातीचे 
आहेत हेच यातून स्पष्ट झाले. अर्थातच श्री. ए. जी. कुळकणी वगैरे काही खासदारांनी 
असली निवेदने काढली नाहीत हेही नमूद केले पाहिजे. 


श्री. मोहन धारिया यांच्या राजीनाम्यानंतर काही दिवसातच सहा मार्चला सर्व 
बिरोधी पक्षांच्या एकीकरणाची जी कल्पना श्री. जयप्रकाश नारायण यांच्या मनात 
होती तिचे एक मूर्त आणि प्रभावी स्वरूप दिलीकरांना बघावयास मिळाले. अगोदर 
संसदेचा घेराव करण्याची विरोधी पक्षांची कल्पना होती. पण नंतर दहा लाखांचा 
मार्च आयोजित करण्याची कल्पना निघाली. नंतर सर्व पक्षांचा संयुक्त असा मेळावा 
बोटछुबवर होणार होता आणि त्यात श्री. जयप्रकाश नारायण हे बोळणार होते. त्या 
मेळाव्यासाठी लाळ किल्ल्यापासून एक मिरवणूक वेणार होती आणि त्यात सर्व पक्षांचे 
लोक भाग घेणार होते. पण कुठल्याही पक्षास पक्षाचे प्रतीक समजला जाणारा झेंडा 
बरोबर ठेवायचा नव्हता व कुणीही मिरवणुकीत पक्ष-घोषणाही द्यावयाच्या नव्हत्या. 
समाईक अक्या काही घोषणा होत्या, पण त्यांचा कुठल्याही पक्षाच्या विचारसरणीशी 
संच नव्हता. पत्रकार या नात्याने मिरवणुकीचे सर्वागीण अवलोकन हे आमचे 
कर्तव्यच होते. आम्ही काही पत्रकार कॅनॉट प्लेसमध्ये मिंटो रोडच्या कोपऱ्यावर 
मोक्याची जागा बघून सकांळी दहा-सव्वादहाच्या सुमारास बसलो. थोड्या वेळातच 
मिरवणुकीस सुरुवात झाली. पक्षातील अनेक पुढाऱ्यांना आम्ही ओळखत होतो, त्यामुळे 
आता कोणता गट जात आहे है आम्हास ताबडतोब कळत होते. पण सर्वसामान्य 
प्रेक्षकांसाठी मात्र ही एकच मिरवणूक होती. फक्त अकाली पक्षाचे लोक त्यांच्या 
विष्ट वेजञाभूषेमुळे कुणासही ओळखता आले असते. यात संघटना कॉँग्रेस, स्वतंत्र 
पक्ष, भारतीय जनसंघ, समाजवादी, अकाली है पक्ष तर होतेच, पण श्री. जयप्रकाश 
नारायण यांच्यामुळे त्यात सर्वोदयी पुढारी आणि कार्यकर्तेही सामील झाले होते. 
कॅनॉट प्छेसमध्ये साडेदहाच्या सुमारास दिसू लागलेल्या या मिरवणुकीचे शेबटचे ठोक 
बोटछुबमध्ये दुपारी जवळजवळ दोनच्या सुमारास पोचले. एवढी ती प्रचंड 
मिरवणूक होती. हे अंतर तीन ते चार किलोमीटरच्या दरम्यान असावे. या मिरव: 
णुकीत राजस्थानमधील वयोवृद्ध श्री. गोकुलभाई भटांसारखे सर्वोदयी पुढारीही पायी 
चाळत होते. 
माझ्यावर या मिरवणुकीची जी खास छाप पडली ती एकच होती. विखुरलेल्या 
बिरोधी पक्षांना त्यांचे निराळे अस्तित्व बिसरायला लावून संघटित स्वरूपात ऊभे 
करण्याचा श्री. जयप्रकाश नारायण यांचा हा पहिला यशस्वी प्रयत्न होता. बोट- 
क्लबवर झालेल्या सभेस मात्र मिरवणुकीच्या मानाने फारशी गर्दी नव्हती. मार्च 
महिन्यातील दुपारचे ऊन हे कारण असू शकेल. श्री. जयप्रकाश नारायण तसे 





आणीबाणी आळी ५९३ 


प्रभावी वक्‍ते त्यांचे 
व्यक न सामान्यतः त्यांचे भाषण रटाळ वाटे. पण जो मेळाव 
क मात्र त्यांचे भाषण शांतपणे ऐकले. श्री. जयप्रक त्रा 
क र्या यांच्या राजीनाम्याचाही उल्लेख होता ब आपल्या विचारसरणीशी ताच 
उ oo जक राजीनामा द्यावा लागला या विषयाची खंतही होती. 
धत वावा असल्यामुळे त्यात तरुण तुर्क अन 
धारिया वगेरे लोक नड me रुण तुर्क म्हणविणारे चंद्रशेखर, मोहन 
ets नव्हते. कारण यांपैकी कुणीच कॉंग्रेस सोडलेली नव्हती: च 
डी र र र” S ci 
र त्यांना आपुलकी निश्चित होती. श्री. धारिया यांचेबरोबर “7 
च्या दुसऱ्या बाः झे 
hn ड न असलेल्या मेदानात आम्ही निर्माण ise बाजून नड 
मच्याबरोबर होते. त्या वेळी प्रामुख्याने मळा जी गोष्ट जाण 
रिश र र ध्र := 
हन धारियांविष्रयी वाटेत भेटणाऱ्या 


दी की, नुकताच राजीनामा दिलेल्या मोह 
कारी कामगारांच्या क़ 
oer me क hs प्रकारचा आदर होता. मेळाव्यानंतर सर्व पक्षांच्या 
ag रा नारायण यांनी लोकसभेचे पर 
ब प नी लोक स॒ 
द्‌ 1 घिल्लांना एक निवेदनही सादर केळे अर्थातच या sl 
ir ©" 


क गैः 
'म्युनिस्ट पक्षांपैकी कुणाचाच समावेश नव्हता. 


श्री. ए. एन. रे हे न॑ न्यायाधीशांचा 
क we बरिष्ठतेचा अधिकार डावः 
rd - त्यामुळे त्यां 
आणि इतरत्रही वैयक्तिक असा आदर नव्हता 
त्यांच्या जिवावर कुणी उठेल हा बिचार मना: 
त्यांच्या गाडीत दोन जिवंत बॉ : 
बॉम्ब सापडल्याची बातमी 
Pan तमी आली आणि 
डॉ के ie [र जिवे मारण्याचा प्रयत्न झाला असे यातून न ह 
Se ne वकिलांशी याचा संबंध जोडण्यात a अ 
ठी. त्यांचा आनंदमार्गी संबं 
हा [र्‍या पंथाशी संबंध 
धु क य या घटनेशी खरोखरच संबंध होता हे ला 
न्त कडून देण्यात संगत 
आ a आले त्यात इतकी विसंगती र्क 
ह कर याग या हकीकतींवर अनेकांचा विश्वासच बसत नव्हता. जर, 
en डक आणि ते गाडीत बसताच घरंगळल्यामुळे श्री पम 
य ल मुलाच्या लक्षात आले. हे बॉम्ब जिवत असून न त र 
तक त शी जिवास धोका झाला असता 
ण गर - ललित नारायण मिश्र यां 
पा amr i श्र याना अपघात झाला त्याच 
एका माजी मे विषयावर 
ह न हीट लीच चर्चा झाली. त्याच्या मनात या संदर्भात 
. त्याचे असे की, एक तर 
Nn .? से की, र पावसात पडून राहि कुचकामी 
gil हे असावेत. फक्त भीती Se 
, गून दिले असावेत. कारण जिवंत हातगोळ्यांचा बा कर 
क हातगोळ्याचा वापर करण्याची एक 


का लून सुप्रीम 
कोर्टाच्या बारमध्ये 
1 है नाकारता येणार नाही. पण त्यामुळे 
त येत नव्हता. पण २० मार्च रोजी 


भी ९४ दिल्ली दिनांक 


पि च्या भोकाची 

बिशिष्ट प्रक्रिया असते. गोळा फेकण्यापूर्वी त्यातील पिन age र 
अता बंद ठेवावी लागते. नंतर तो उद्दिष्टाकडे फेक नः 
pe a र ह असल्यास लगेच फुटल्याशिवाय राहूच शकत र 
6 ती तर तिथे पडून होते. मुख्य न्यायाधीश किती वेळाने base: 
sah ॅम्ब ठेबणाऱ्यास अगोदर कल्पना होती का! सुप्रीम के pa Moe 
ue Ee नाही. गाडी उघडून त्यात काही तरी ठेवणार ह 
ke हीः देशातील बातावरण हिंसक होत आहे. असे ज्यांना क काच 
आ र्क म ग ऱ हा प्रयत्न असू दाकतो. म्हणजे संबंध राजकारणादा मा 
क नल sr ज्ञान अगदीच मर्यादित असल्यामुळे मी र ह 
र कु ल्या निन्त येऊ शकलो नाही, आणि आजही मला काह 

देखील कुठल ग 


येणार नाही. 


[चा निवडणूक खटला ही चाळू होता. हा 
याच काळात श्रीमती गांधी यांचा end नरक (अ a a 
, टातीळ एक न्यायाधीश श्री. जगमोह र प 
काळा srk व छले श्री. राजनारायण 
दा आ तो रायवररेलीत पराभूत झाल समाजवादी Fo he कुाय 
यांनी दाखल केला होता. त्या निवडणुकीच्या वेळी मी ति prions 
मुळे व तेथील काही गोष्टी मी स्वतःच बघितल्या hsb नस तचे 
द री र ज्या पद्धतीने कोर्टापुढे 
विशेष उत्सुकता तर होतीच, पण ड ps 
सह मी या खटल्याच्या वृत्ताविषयी स्वास ण ne कन 
र्वसामान्यातही ट bie 
ह कारकीदीत कायदामंत्री झालेले श्री. क ल अ न 
ड होते. त्यांचा कोर्टातील युक्तिवाद मोठा आकधक वाट- os 
अ श्री ० सिन्हा यांनी निकाल राखून ठेवला. ते काय का a 
द i अनुकूल ks 4 
आं 1 सुरू झाली आणि श्रीमती गांघी यांना त कर य वीक 
चे च अंदाज वर्तविले जाऊ लागले. अनुकूलच निकाल लका कनात 
सिन्हा यांचेवर दडपण येत आहै अझाही बातम्या आल न in 
लाल बळा अनुकुळ अगर प्रतिकूल परिणाम नको या हर्ट inhi 
अतन प्या १२ जूनला आपण hss: a 
यांनी ठरविले काळात एक दिवस श्री. 
सन्हा यांनी ठरविले. याच काळात wpe न 
ई do श्री. श्रीपाद डोंगरे यांच्याशी ,संभाव्य (2 Uae A 
बोलत डासतोना ते एकदम म्हणाले, इंदूरकर) त uss यक 
ञ्ज गळी आह. त Cf र 
सर्व तरतूद करण्यात आर | 
ba ककल angements have been made to get the आ वयक 
i बोलत आहित 3 र 
i लः करिह विधि भा आ त्या त्यांवरून 
VOUT, . a व रौ र द 
कारकीदीत ज्या 
त्या वेळी वाटले नव्हते. पण जनता क हड का छागरा. होतां 
ती तर्क नव्हता, त्यांना निश्चित असा काही तरी सुगावा 
[ठः त्‌ i 





आणीबाणी आळी ५९५ 


असे दिसते. याच संदर्भात एक दिवस बोलताना ते म्हणाले, इंदूरकर, विकत घेता 
येणार नाही असा या जगात कोण आहे? मी त्यावर दिलेले उत्तरही मला आठवते. 
तुम्ही म्हणता ते ९९ टक्के खरे आहे. पण राहिलेल्या एका टक्क्यात तरी कोणत्याही 
किंमतीवर विकत घेता येणार नाहीत अशी माणसे आहेत. आणि माझ्या आरोचे 
केंद्रस्थान तेच आहे. कदाचित्‌ श्री. जगमोहनलाल सिन्हा 


1 हे त्या एका टक्क्यात 
निघतील. श्री. सिन्हा यांचेविष्रयी माझी आशा खरी ठरली याबद्दळ मला समाधान 
आहे. 


६२ जूनला दद्दा वाजण्याच्या सुमारास मी संसदेच्या सेंट्रल 
१० वाजून काही मिनिटे झाली असतील. मी मुख्य दरवाज्यात होतो. तिथे उभ्या असलेल्या 
दाररक्षकाच्या हातीदेखीळ ट्रान्झिस्टर होता आणि मी दारात शिरत असतानाच बातमी 
ऐकली : “ श्री. सिन्हा यांनी पंतप्रधान श्रीमती गांधी यांची निवडणूक बेकायदेशीर 
ठरवली असून निवडणुकीत केलेल्या भ्र£ कारवायांमुळे सहा वषासाठी त्यांना 
निवडणुकीस अपात्र ठरवले आहे. ”” सेंट्रल हॉलमध्ये मी पोचलो. तिथे बरेच खासदार 
आणि पत्रकार होते. तिथे दुसरी बातमी मिळाली. श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या 
वकिलाने दिलेल्या अर्जावर विचार करून निकालाविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात अपील 
करण्याची परवानगी न्यायाधीझाने दिली असून 


सून त्यांच्या त्या न्यायालयीन हुकुमाची 
अंमलबजावणी करण्यासाठी २० दिवसांचा अवधी पाहिजे हे श्रीमती गांधी यांच्या 
वकिलाचे म्हणणेही. त्यांनी मान्य केले आहे. यानंतर पुढे काय होणार १ नवा पंतप्रधान 
कोण ? याविषयी सेंटूल हॉलमध्ये चर्चेस सुरुवात झाली. श्रीमती गांधी यांच्या वकिलाने 
न्यायालयाच्या हुकुमाच्या अंमलबजावणीबाबत जो वेळ मागून घेतला होता तो न्याया- 
ल्याने सभासदत्वासाठी सहा बँ अपात्र ठरविल्यामुळे फक्त पंतप्रधानकीची नबी तरतूद 
करण्यासाठी होता. अपात्रता कायम असतानाही पंतप्रधानकीचा कारभार श्रीमती गांधी 


करू शकाव्यात यासाठी नव्हता. न्यायाधीश श्री. सिन्हा यांच्यापुढे निव्वळ सभासदत्वाचा 


प्रश्न होता. पंतप्रधानकीच्या कारभाराचा नव्हता. श्रीमती गांधी पंतप्रधान असल्यामुळे 
इुकुमाच्या अंमलबजावणीवर थोडा वेळ हवा हा मुद्दा श्रीमती गांधी यांच्या वकिलाने 
म्हणजे श्रीमती गांधी यांच्याकडून मांडला गेळा असल्यामुळे त्या अपात्रता कायम 
असताना पंतप्रधानपदावर कायम राहू इच्छितात हा बिचार सामान्यपणे कुणाच्याही 
मनात येणे झाक्य नव्हते. श्रीमती गांधी यांचा पूर्वीचा व्यवहारही त्यांच्या मनात असा 
काही बिचार येऊ झाकेळ असा संदाय 


य घेण्यासही पोषक नव्हता. मध्य प्रदेशाचे व आंत्र 
प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री पं. द्वारकाप्रसाद मिश्र व श्री. चेन्ना रेड्डी यांच्याबाबत अत्यंत 
सामान्य कारणाने अशीच अपात्रता न्यायालयाने जाहीर केली असता दोघांनाही 
मंत्रीपदाचा राजीनामा देण्यास श्रीमती गांधी यांनी भाग पाडले होते. श्री. मिश्र 


यांच्याबाबत कायद्याने घाळून दिलेल्या खर्चाच्या मर्यादेपेक्षा थोडासा खर्च जास्त 


झाल्याचा मुद्दा होता तर श्री. चेन्ना रेड़ींबाबतचा प्रश्न ते विधानसभेचे आमदार 


हॉलमध्ये गेलो. बहुधा 


" ९६ दिल्ली दिनांक 


अ झाली त्या वेळी ते राज्यसभेचे सभासद 
ब Fs होत gets ती आहे, waa म 
हेर क राहू द्यावे, अशी विनंती त्यांनी त्या वेळी डा आ” ओळ 
न्यायालयाने अपात्र ठरविलेली व्यक्‍ती मंत्रीपद ss 
ee गांधी यांनीच घेतली असल्यामुळे त्या स्वतःच्याबाबत क्र 
क ल सा विचार करणाऱ्या ans pr 
प संटूल हॉलमध्ये काही हजर असर 
त न ee र शोती पका laree अधिकार कय 
दारात निश्चित हीत. काय घडेल याविषयी आम्हा पत्रकारांच्या ३ क 
न ळ्या क्षेत्रातील खासदारांना त्यांचे मत आणि थ मन 
हदी आती न ; त्या कम्युनिस्ट पक्षाचे हिरेन मुखर्जी यांच्याशी ह व 
कानी जा करक वते. सामान्य कम्युनिस्ट स्वासदारांविषयी मळा कधी फार 4 
kramer र श्री. हिरेन मुखर्जी हे मात्र त्यास अपवाद होते. ते 
pve शिव्याशाप न देता आपल्या पक्षाची ह mp ह आ 
ग र्‌ त्यांचा व्यवहारही सड . 
Ve ens वनी मी कांहीच दा es 
नाही, प ल्या 
woes (भोती त की या निकालानंतर की 
्् Fea जद राजीनामा दिला पाहिजे असे मला वाटते. नंतर श्री. मुः 
पंतप्र 


पडले. 
हे कम्युनिस्ट पक्षातही बाजूला पडल 


Fe काजवळ माझ्या 
मी संसद भवनाच्या सेटूल दॉळमधून बाहेर पडलो र ठ अप 
गाडीला एक लहानसा अपघात झाला. ही पुढे खला ल पाहाव्या बंगल्याकडे 

घातांची पूर्वसूचनाच होती काय कोण जाणे. डा मीना गर्दी जमली होती. श्री. जग- 

घ आणि बाहेर बरीच ग आ यांच्य 

नड आसता तेथे आत आ ळे आ च्या 
रा चव्हाण, काँग्रेसचे अध्यक्ष श्री. क र दिल्लीतील 
खतन तमती गांधी यांच्यावर विश्वास व्यक्त करणारे निवेदन बणुकीने बॅसेच गोरगरीब 
सह्यांचे श्रीम वाहतुकीच्या बसेस भरूनमरून आणि काही मिरवणुकीने त्यांचाही हेतू 
> मो आरी ोच्चा बंगल्याच्या दिशेने जाताना दिसू जा सर्व आयोजित 

ठोक श्रीमती ग करण्याचा होता. दै र 

[घी यांच्यावर आपला विश्वास व्यक्त करण ही कॉग्रेस 
श्रीमती गांधी कलक कर मी आजही काही सांगू हा गणक (अलम माहिती 
होते अगर स्वयंस्फूर्त नेदशीने कशी घडविली जातात याची मला प्रत्यक्ष 

तक्षी निददीने कशी घडविली जात रून ती सर्व 

फाळणीच्या वेळी हवी तश वेळी निददीने झाली त्याव 
प्रमाणावर या झाळे आणि 
होती. पण = चुकीचा वाटतो. एक वातावरण निर्माण झाले आ 
आयोजित दोती हा 4 





आणीबाणी आली १९७ 


त्यात अनेक गोष्टी स्वयंस्फूतींने घडल्या असे फार तर म्हणता येईल. पण मळा त्या 
काळीही जी गोष्ट उमगली नाही ती ही की, विश्वास व्यक्त करण्यासाठी काढलेल्या 
पुढाऱ्यांच्या निवेदनांचा आणि निदडीनांचा न्यायाळयाच्या निकालाशी काय संबंध ? 
न्यायालयाच्या खालील कोर्टाचा निकाळ आपल्याला अन्यायकारक वाटला तर 
त्याविरुद्ध वरील कोर्टात दाद मागण्याची तरतूद आपल्या घटनेनेच करून ठेवली 
आहे. ती जर सर्वसामान्य माणसासाठी वाजवी आहे तर मोठे पद भूषविणाऱ्या व्यक्ती- 
साठी ती तशी का असू नये? 

पण असे दिसते की, त्या वेळी श्रीमती गांधी यांच्या जवळच्या गोटात दोन प्रकारचे 
लोक होते. पंतप्रधानपदाची तरतूद करण्यासाठी न्यायालयाकडून वेळ मागून घेण्यात 


आला असला तरी त्या दिशेने विचारच करण्याचे कारण नाही असा एक वर्ग 
त्या काळी मला उघड दिस 


यांचे नाव घेऊ शकतो. कुण 


होता. 
लेले या वर्गाचे एक प्रतिनिधी म्हणून मी श्री. बसंत साठे 


॥हीमुळे असो, निष्ठा आणि विश्वासप्रददनाची जी लाट 
उसळली त्यासाठी प्रत्येक राज्यातील काँग्रेस खासदार क्रमाक्रमाने श्रीमती गांधी 
यांच्या भेटीस जाऊ लागले. सुप्रीम कोर्टात अपील करून श्री. सिन्हा यांच्या निर्णया- 
वर तहकुबी मागावयाची हे तर तोपर्यंत ठरले होतेच. पण ती मिळेल किंबा नाही, 
आणि मिळाल्यासही कशा प्रकारची मिळेल याविषयी संशय होता. संपूर्ण तहकुबी 
पाहिजे अशी इच्छा होती. पण न्यायालयाची तोपर्यंतची परंपरा अपीलावर निर्णय 
होईपर्यत सझार्तच तहकुबी देण्याची होती. कोंग्रेस खासदारांच्या महाराष्ट्र कमिटीनेही 
आपला पाठिंबा दर्शविण्यासाठी एक ठराव केला. यापैकी अनेक खासदार खासगीत 
जे बोलत त्याच्याशी हा ठराव सुसंगत नव्हता. पण कदाचित्‌ तसा ठराव करणे ही 
त्या वेळी राजकीय गरज वाटली असावी. मराठवाड्यातील श्री. सयाजीराव पंडित हे 
त्या वेळी महाराष्ट्र कमिटीचे संयोजक होते. त्यांनीच मळा पुढील हकीकत सांगितली 
आणिः मी त्यांचा हवाला न देता ती त्या वेळी महाराष्ट्र टाइम्समध्ये छापलीही होती. 
पंतप्रधानांच्या बंगल्यावर जाऊन त्यांच्या हाती फक्त ठराव द्यावयाचा; कुणी काही 
बोलावयाचे. नाही, असे ठरले होते. संयोजक असल्यामुळे ठराव श्री. सयाजीराव पंडित 
यांनीच द्यावयाचा होता. खासदार मंडळी पोचल्यावर काही वेळाने श्रीमती गांधी या 
तिथे आल्या. श्री. सयाजीराव पंडित यांनी ठरावाचा कागद पुढे करताच त्यांनी तो 
श्री. पंडित यांच्याकडे न बघताच हाती घेतला आणि पुढे निघून गेल्या. यास दहावीस 
सेकंद लागले असतीळ-नसतील. पण श्री. वसंत साठे यांनी आपल्याकडे त्यांचे लक्ष 
वेधावे म्हणून असो अगर काही इतर कारण असो, एक इंग्रजीत घोषणा दिली. “स्टे 


मिळो अगर न मिळो, पंतप्रधान कायमच राहाणार. ? (Stay or no stay, Prime 
Minister continues to stay. ) 


त्या काळी एक वृत्त आणखी पसरले होते. त्यात बरेच तथ्य असावे असे त्याच 
काळी उपल 


बध झालेल्या इतर पुराव्यांवरून वाटते. त्या वेळी कॉग्रेसचे अध्यक्ष असलेले 


ति ९८ दिल्ली दिनांक 


न्याया निर्णयास 
श्री. देवकांत बारुआ यांनी श्रीमती गांधींना असे सुचविले की, raed a री 
व देण्यासाटी तुम्ही हाता राजीनामा द्यावा. सुप्रीम a ककी अन 
वरची अध्यक्ष असल्यामुळे मी तोपयत ET आ 
a ने लार न्ह 
ba SE कती जनक श्रीमती गांधी यांच्या मनातही या ग 
so झाली होती. याची कुणकुण श्री. yc 
, i दबा धरून हे र 
लागली. पंतप्रधानपदावर बसण्याची इच्छा त्यांच्याही soon र 
ह्‌ त्यांनी श्रीमती गांधींना म्हटले, कोर्टाच्या निकालानंतरही अ sana 
लारा सध्याच्या परिस्थितीत पंतप्रधानपदावर कायम राहा az Ee 
Re र ण काही निराळी तरतूद क र्‌ 
हनक क ह कीन तुम्हास काय "लीच, क्र 
हयर ब असे थोडे घुझ्शातच श्रीमती गांधी यांनी उत्तर दिले. श्री. प 5 
र लाग डिक्टेट केळे. सही करून पाठविणे एवढेच शिल्लक होते. ते त्या मक 
त्या शान मित्र ओतंदार श्री. द्वारकानाथ तिवारी यांच्याजवळ बोलले प कळ 
eo गि यू, कः आय. या वृत्तसंस्थेने श्री. जगजीवनराम या र्‌ 


ठविले अशी बातमी दिली. एवढ्या 
मजकुराचे एक पत्र श्रीमती गांधी यांना पाठविले आहे अशी वा ठ. 
कुराचे एक टि गां गना पाठ अकर जक 


घेळात श्रीमती गांधी यांचा विचार कुठल्याही नकल tere 
wera क. लल आ. ने चुकीची विपर्यस्त बातमी दिली 
र भन 4 
ks Ses तर तो बदलण्याचे कारण काय! Bes 
अ आणि त्या वेळी घडलेल्या इतर घटनांमुळे ते बरोबर fr ; 
{ची यां घेळी राजकारणात सर्वप्रथम एक महत्त्वाची भू Cunard 
उ कर अंडळींवर विश्वासू नको, एकदा सत्तेवरून नाच pr र 
कोर्सचा निकाल झाल्यानंतरही ते बाजूस सरण्याची गोष्ट ७ कराची च क न 
ही, असे त्यांनी आपल्या आईस सांगितले. ते त्यां pad 
eo चच आहेत याची त्यांना जाणीव होती. हे वृत्त बरोबर व ~ 
OE ue नवर जो प्रचंड मेळावा श्रीमती गांधी यांच्या ह 
कोलन wo दिसले. कॉग्रेस अध्यक्ष श्री. per oC 
Fe क do oes मला काढण्यासाठी फार का, 
da हेत असे श्रीमती गांधी यांनी सांगितले. ल्या शक्‍ती कोणत्या है 
xs भ नाही. मोघम वोळणे ही श्रीमती गांधी यांची पद्धतच ठरून 
मात्र ठ छ कळ नी 


गेली होती. 


आणीबाणी आळी १९९ 


आम्हा पत्रकारांना एका गोष्टीचा उलगडा होत नव्हता. सुप्रीम कोर्टाकडे निर्ण- 
याच्या अंमलबजावणीची तहकुबी मागण्याऐबजी निदडीने आणि मेळाव्यात वेळ का 
घालविला जात आहे? निष्टाप्रददीनार्थ मोठाले मेळावे होत होते तर श्रीमती गांधी 
यांनी ताबडतोब रह्लीनामा दिला पाहिजे अशी मागणी करणारे विरोधी पक्षांचेही 
मेळावे आणि जोरदार निदरदाने होत होती. २ २ जूनला बिरोधी पक्षांनीही एक मोठा 
मेळावा घेतला. उन्हाळ्यामुळे सुप्रीम कोर्टास तशी सुटी होती. सुटीतीळ न्याया'धीरा 
म्हणून श्री. कृष्ण अय्यर हे काम बघत होते. त्यांची पूर्वापीठिका उजव्या कम्युनिस्ट 


पक्षाची असल्यामुळे ते मुद्दाम विरोधी भूमिका घेतीळ अशी भीती बाळगावयानेही 
श्रीमती गांधींना क 


रण नव्हते. सर्व देशातील वातावरण ढवळून टाकण्याचे सामर्थ्य 
असलेल्यास हायकोर्टातील आबइ्यक कागद ताबडतोब मिळवून निर्णयाची अंमल- 
बजावणी तहकूब करण्यासाठी पाच-सात दिवसात अपील करणे हे अवघड होते का? 


पण मेळावे आणि निदडीने अगोदर झाली. न्यायालयीन प्रक्रिया नंतर अवलंबिण्यात 


आली. २३ जूनला श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी अपील केळे. श्री. सिन्हा यांच्या 
निर्णयापासून बिनशर्त अणि संपूर्ण तहकुबी मिळविण्यासाठी. श्री. अय्यर यांनी दुसऱ्या 
दिवशी त्यावर निर्णय दिला. त्यांनी तहकुबी दिली. पण श्रीमती गांधी यांच्या मागणी- 
प्रमाणे बिनशर्त आणि संपूर्ण नव्हे. तोपर्यंतच्या न्यायालयीन परंपरेप्रमाणेच ती सद्ार्त 
तहकुबी होती. हायकोर्टाच्या निर्णयाविरुद्ध अपील करणाऱ्या कुठल्याही आमदार- 
खासदारास ज्याप्रमाणे सभाग्रहात हजर राहाण्याचा, कामकाजात भाग घेण्याचा 
अधिकार असतो, पण मतदानाचा असत नाही, त्याचप्रमाणे श्रीमती गांधी यांनाही 


तो अधिकार नाही असे श्री. अय्यर यांनी आपल्या निर्णयात स्पष्ट म्हटले. येथपर्यंत 
सर्व न्यायालयीन दृष्टीने योग्य झाले. 


पण श्री. अय्यर यांच्या निर्णयाबाबत आम्हा 

काही पत्रकारांच्या मनात त्या वेळी एक प्रश्न निर्माण झाला. न्यायाघीझाने राज- 
कारणात पडावयाचे नसते. राजकीय विषयावर मतही द्यावयाचे नसते. बिनशर्त आणि 
संपूर्ण तहकुब्रीची मागणी हाच त्या वेळी न्यायालयीन प्रश्न होता. ती 
केली असती तर तोपर्येतच्या न्यायालयीन परंपरेविरुद्ध ती वाटली असती. पण ती 
त्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील बाव होती. ज्या पक्षकाराची अशी मागणी न्यायालयीन- 
दृष्ट्या बरोबर न वाटल्यामुळे मान्य केली नाही, ती व्यक्‍ती पंतप्रधानपदी राहू शकते 
किंबा नाहीं हा प्रश्न न्यायाळयीन स्वरूपात त्यांच्यासमोर नव्हता. मग त्यांनी त्यावर 
विचार का मांडला ? सशर्त आणि अपूर्ण तहकुबी असूनही त्या पंतप्रधान राहाण्यास 
हरकत नाही हे मत त्यांनी दिले. 
आपल्या निर्णयाचा परिणाम राजकारणात कुठल्या पक्षावर आणि व्यक्तीवर 


काय होईल याचा न्यायाधीशाने विचार करावयाचा नसतो. खासदार असल्यामुळे 
श्रीमती गांधी पंतप्रधान होत 


या. अपील करण्याची परवानगी दिल्यानंतरही मतदानाचा 


त्यांनी मान्य 


हक्क कायम न ठेवण्यामागीळ न्यायालयीन परंपरेचा अर्थ तोपर्यंत आम्ही असा समजत 
च्या निर्णयात त्या सभासदाचा वाटा असू शकत नाहीं. तो 


होती की, संसदेकडून होणार 








bk ०० दिल्ली दिनांक 


असल्यास पुढे त्याचे अपील नामंजूर झाल्यास कायदेशीरहष्या झालेला निर्णयही 
बेकायदेशीर ठरू शकतो. pr ताक सञ्षाण्हात मतदानाचा जिला अधिकार नाहीं ती व्यक्‍ती 
अनेक निर्णय घेणाऱ्या मंत्रीमे प्रमुख कशी असू शकते? निदान हा प्रश्न समोर 
नसतान( त्यावर मत व्यक्त करण्याची श्री. अय्यर यांना जरूर काय होती? राजकीय 
पक्षास हवा तो अर्थ लावण्याची त्यामुळे मोकळीक राहिली असती. श्री. अय्यर यांच्या 
सद्र मतप्रददीनामुळे न्यायाळयींनहृष्टया एक बिचित्र इतिहास घडला आहे. ज्याचे 
सभासदत्व डागाळले होते त्या व्यक्तीने पंतप्रधान या नात्याने दिलेला सल्ला स्वीकारून 
राष्ट्रपतीने देशात आणीबाणी जाहीर केली. सदर खासदाराच्या अपीलाचा निकाल 
त्या आणीबाणींतच त्यास अनुकूल असा लागला. आणीबाणीमुळे दहशतीचे जे एक 
बातावरण निर्माण झाले होते त्याचा परिणाम सुप्रीम कोर्टातील स्या अपींलावर निकाल 
देणाऱ्या न्यायाधींच्यावर मुळीच झाला नव्हता असे म्हणता येणार नाही. सदर सल्लाही 
घटनेनुसार मंत्रीमंडळात विचारविनिमयानंतर देण्यात आला नव्हता. राष्ट्रपतीने 
आणीबाणीच्या बटहुकुमावर सही केल्यानंतर ती लागू असताना मंत्रीमंडळाची त्यावर 
मंजुरी घेण्यात आली होती. आम्हास बिरोध करण्याचे धाडस झाले नाही असे काही 
मंत्र्यांनी नंतर कबूळच केले. त्या वेळी तर थोडेफार वाटलेच, पण इतक्या दिवसांनंतर 
असे वाटते की, श्री. अय्यर यांचा न्यायालयीन निर्णय बरोबर होता. पण जरूर 
नसताना मतप्रददीन करून त्यांनी आपली न्यायालयीन मर्यादा ओलांडली. 


ज्या दिवशी सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला त्याच दिवशी संसदीय कॉग्रेस पर्क्षतची 
ब्रैठक घेण्यात आली. संसदीय कॉग्रेस पक्षाची ब्रेठक तोपर्यंत कधीही पत्रकारांसाठी 
खुली नसे. नंतर पत्रकारांना वृत्त सांगण्यात येई. पण त्या दिवशी ती खुली ठेवण्यात 
आली. त्यात कॉँग्रेसचे अध्यक्ष श्री. देवकांत वारुआ यांनी आपल्या भाषणात “इंदिरा 
म्हणजे भारत आणि भारत म्हणजे इंदिरा” हे नवे राजकीय तत्त्वज्ञान इंग्रजीत मांडले. 
( Indira is India end India is Indira. ) त्यास श्री. जगजीवनराम आणि 
श्री. यशवंतराव चव्हाण यांच्यासारख्या वरिष्ठ आणि मातब्बर म्हणविल्या जाणाऱ्या 
मंत्र्यांनी पाठिंबा दिला. श्री. चंद्रशेखर, बारिया, कृष्णकांत करे तरुण तुर्क म्हणविणारी 
काही मंडळी या बैठकीत आपले मत प्रदर्शित करणार असा बोळवा होता. पण 
तसे काही झाले नाही. ही मंडळी तिथे दिसलीच नाहीत. नंतर कळले की, श्री. उमा- 
शंकर दीक्षित यांच्या मध्यस्थीचा परिणाम होऊन ब्रैठक्रीस गैरहजर राहाण्यास या 
मंडळींनी कबुळी दिली होती. बैठकीत श्रीमती गांधी यांच्या नेतृत्वावर विश्वास व्यक्त 
करणारा ठराव पास होणारच होता. तो टाळ्यांच्या प्रचंड कडकडाटात झाला. है 
आम्ही पत्रकारांनी बघितले. पण लोकप्रतिनिधींच्या बहुसंख्येने श्रीमती गांधी यांच्यावर 
आपला विश्वास व्यक्त केल्याची घटना घडली त्याच काळात त्यांच्या खटल्याविषयी 
एक खेडुताची फार बोलकी प्रतिक्रिया मी घेतली. कोर्टकचेऱ्यांशी नेहमी संबंध 
येणार्‍्यांपैकी तो एक होता. तो म्हणाला, वडे कोरटने बेदखल कर दिया है, पर वह 





आणीबाणी आळी २८०५ 


कब्जा छो >. ( [a दिः 
कब नही | छोड रह ही ह्‌. मोठ्या कोर्टा [ट ने घरावर अधिकार ना ही अस निर्णय य ढल 
डर ऱ्ह न ) | ट्‌ प 


ज्या दिशी अलाहाबाद हायकोर्टाने श्रीमती गां ] 

त्याच धी यांच्या विरुद्ध निकाल 

nes» र निकाल लागले ते बहुतांशी श्रीमती गांधी न 
Le “re uF संघटना कॉग्रेसला त्यात बहुमत मिळाले. बिरोधी पक्षांचा 
निर्माण झाले आहे. विरोधी पः झट हणाल प्रती आगी आज्यापिवक गावत 
श्रीमती गांधी यांना वालको पद्‌ काही पुढारी चेकाळल्यासारले वागू लागले. 
त्यांची निददीने आणि मोर्चे चे पद सोडण्यास आपण भागच पाडू या वृत्तीने 
झाले. या सर्वाची परिणती "a लागले. तीव्र अशा संघर्षाचे वातावरण निर्माण 
मी घरात असतानाच ती राह रज pr ots sk vole 
अनुभव होता. ती स्या काळीही चाळू को. उदचाळातीछ आणींनालीचा आण्डा 
पासून देशातील सर्वसामान्य नागरि ळू होती. पण त्या युद्धाच्या संदर्भातील आणीवाणी- 
पण अंतर्गत आणीबाणी आ प नागरिकांना त्रास झाल्याचे आमच्या ऐकिवात नव्हते. 
का ला hd त्यामुळे ही आणीबाणी लागल्याने 
जुमानता कोणालाही बेमुदत माबा येत नव्हता. त्यापूर्वीचे बिरोधास न 


क्यु अधिकार सरकारी अधिकाऱ्यांच् 
हाती देणारा मिसा नावाने प्रसिद्ध पावळेळा कायदा मंजूर झाला होता. पण न 
रू टा होता. र्‌ 


एप्रिलच्या i घी” यांचे 

म a eal NT यांचे जे पत्र मोरारजी देसाई यांना 

va मक Fe मिसाचा वापर होणार नाही असे 

er {रेने काही पावले उचलली जातील याचीही शक्यता 

a 
एका विषयाबाबत 9 गां 

3 pr a थोडा गाळ होता. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे हुकूमही मानू 

bre sd rs हे अुबनेश्वरला म्हणाले असल्याचे एक एप्रिलच्या 

brad मतीचे शै मुळ त्या विचारांशी मी सहमत नाही असे भारतीय 

पणय ३ ह ही जाहीरपणे १२ एप्रिल रोजी म्हटले. १७ एप्रिलला 

ales य या वृत्ताचा श्री. जयप्रकाश नारायण यांनी इन्कार केला 

सट डक मानू नका असे म्हटल्याचे कबूल केळे. याचा अर्थ कायदे- 
कू साही होत असल्याने लष्करास स्थापित सत्तेविरुद्ध उठावणी 


करण्यास श्री जयप्रकाश नारायण ङ चिथावणी गी देत होते असा त नाही हे जरी 
he ड 7 ष्‌ T ह्‌ हो ही ट्‌ 


Sr र यांची प्रतिमा बोललेला शब्द सोयीनुसार बदलण्याची 
eo र शब्द फिरवीत आहेत असे जरी वाटत नसले तरी एक 
गल्क होता. श्रीमती गांधींचा व्यवहार कसाही असला तरी जयप्रकादा नारा 


प __ ° केः ल अ 
यणां स न्य ऱ्या लष्कराः के से 
य रख्या मान्य पुढाऱ्यानं लष्करास ङः द्र्शूः ञ्रून जु की चा अथ ल गू शर्कल अ 


| ०२ दिल्ली दिनांक 


विचार मांडणे कितपत योग्य होते १ अधिकाऱ्यांचा हुकूम मानणे ही लष्करी जवानास 
सामान्य शिकवण असते आणि ती योग्यही असते. अधिकारी कायदेशीरच हुकूम 
देईल हे गृहीतच धरले जाते. पण प्रत्येक हुङुमाच्या अंमलबजावणीपूर्वी लष्करी 
जवान तो हुकूम कायदेशीर आहे किंवा नाही याची तपासणी करू लागला तर अन- 
बस्थेचा प्रसंग ओढवेल. कारण कोणता हुकूम कायदेशीर आदे आणि कोणता नाही 
हे तो कसे ठरविणार * 


विचारांचे है चक्र डोक्यात घोळत असतानाच मी घराबाहेर पडलो. एकदोन 
वृत्तपत्रांचे खास अंक निघाले होते. त्यात श्री. जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, 
चेद्रशोखर वगैरेंना पद्दाटेसच दिल्लीत व श्री. लालकृष्ण अडवानी व श्री. मधू दंडवते 
यांना ते संसदीय कमिटीसाठी बंगलोरला रेळे असताना तिथेच अटक केल्याची बातमी 
होती. व्रृत्तपत्रांवर सेन्सॉर लावळा जात आहे ही घोषणा होती. पण सेन्सॉर म्हणजे 
काय; त्याची बंधने कोणती याची काहीच कल्पना त्या वेळी कुणालाही नव्हती. वहादुर 
शहा जफर मार्गावर प्रमुख अशा वृत्तपत्रांच्या कचेऱ्या रांगेने आहेत. तेथील विजेचा 
पुरवठा बंद झाल्यामुळे त्यांपेकी कुणाचेही खास अंक निघू शकले नाहीत. काही तरी 
तांत्रिक विघाड झाल्यामुळे वीज पुरवठा बंद झाला असेल असे अगोदर वाटले होते. 
पण नंतर स्पष्ट झाले की, बीज कपात मुद्दामच करण्यात आली आहे. यामुळे या 
भागातील कोणतेही वृत्तपत्र दुसर्‍या दिवशीही निघू शकले नाही. त्या वेळी श्री. बी.जी. 
वर्गीस हे संपादक असलेल्या हिंदुस्तान टाइम्सचा खास अंक निघाला. पण काम- 
गारांवर उजव्या कम्युनिस्ट पुढाऱ्यांचे वर्चस्व असल्यामुळे त्याचे वाटप होऊ शकले 
नाही. सेन्सारची काही व्यवस्था झाल्यानंतर बहादुर दाहा जफर मार्गावरील वृत्तपत्रांचा 
वीजपुरवठा सुरू झाला- घरपकडीचे सत्र आणि वृत्तपत्रांवर कात्री ही आणीबाणीची 
पहिली देणगी ठरली. ज्या मोठ्या पुढाऱ्यांना अटक करण्यात आली होती त्यांना कुठे 
ठेवळे आहे याचाही बराच काळ पत्ता नव्हता. बांगला देशाच्या स्वातंत्र्ययुद्धात शेख 
मुजिबुर रहमान यांना अशाच प्रकारे कुठे तरी दडवून ठेवल्याबद्दल पाक नेत्यांवर 
कडक टीका करणाऱ्या देशात हे घडले होते ही या घटनेतील महत्त्वाची गोष्ट त्या वेळीही 


आम्हास जाणवत होती. 


3 





कर 


आणीबाणीचे दिवस 


का ज्या दिवशी आणीबाणी जाहीर झाली त्याच 
[देवडी अगर त्याच्या दुसऱ्या दिवशी आम्ही 
काही मराठी पत्रकार संध्याकाळी यदावंतराव 
चव्हाण यांच्याकडे गेलो. साहेब थोडे खिन्न 
दिसले. आणीबाणी लावणे त्यांना आवडले 
नव्हते हे तर उध्डच होते. पण मंत्रीमंडळातील 
एक मंत्री या नात्याने त्यांनी श्रीमती गांधी 
यांच्या था कारवाईचे लंगडे समर्थन 
करण्याचाही प्रयत्न केला. बोलणे निघाले अस- 
ताना ते म्हणाले, अहो, त्या बाई तरी काय 
करणार ? बिरोधी पक्षांनी चोहोंकडून त्यांना 
घेरण्याचा प्रयत्न चालविला होता. मांजर हे 
तसे अत्यंत भित्रे असते, पण त्याला पळण्यास 
वाट उरली नाही की ते समोरच्या” व्यक्तीच्या 
नरडीचा घोट घेण्याचा प्रयत्न करते. यात हा 
नरडीचा घोट घेण्याचा प्रयत्न आहे आत 
अप्रत्यक्षपणे कबुली होती. आणि बाई मांजरी- 
सारख्या आहेत असा आरोपही होता. मी त्या 
आठवड्यात आपल्या सदरात चव्हाणांचा हा 
बिचार राजधानीतील राजकीय गोटात व्यक्त 
होणारा एक बिचार म्हणून मांडला. पण 
सेन्सॉरच्या कृपेने ते सदरच छापले जाऊ झाकले 
नाही. 
अचानक एक दिवस बातमी आली. माहिती 
आणि नमोबाणीमंत्री श्री. इंद्रकुमार गुजराल 
यांचे मंत्रीपद गेले. श्री. गुजराल हे श्रीमती 
गांधींच्या गटातील होते. ते त्यांच्या अतिइाय 
जवळचे समजले जात. त्यामुळे त्यांचे मंत्रीपद 


च शडे दिछ्ली दिनांक 


i बे! खऱ्या बातम्या येत 
गेल्याचे सर्वाना आश्य वाटले. वृत्तपत्रावर निबंध को न्वळ 
नव्हत्या. पण त्यामुळे अफवांचा सुळसुळाट होता . श्री. गुजराल nahi 
होती. २० जूनला श्रीमती गांधींच्या समर्थनार्थ जो मेळावा करक वून ग, 
लिव्हिजनवर दाखविला जावा अशी संजय गांधींची इच्छा rT 
असे फोनवर संबंधित अधिकाऱ्यास सांगितले. तो क र les 
सरकारी यंत्रणा आहे. तिच्यावर प्रजासत्ताक दिनाचे र rs Pps 
दास्वविण्याची परंपरा आहे. राजकीय पक्षांच्या as कला ले 
देतो, पण ते कार्यक्रम झाल्यानंतर, त्यातले काय ६ npr 
तपासणी करून. यावर हा हुकूम आहे आणि तो पाळला पा a 
सांगताच तो अधिकारीही तडकला आणि म्हणाला, मी a ना 
इतरांकडून नाही. तोपर्यत आणीबाणी लागू क; नव क apes 
गुजरालकडे तक्रार केली आणि त्याचेवर कारवाई pg rms 
दिवस येणार आहेत याची कल्पना नसल्यामुळे श्री. क pe sss 
बाजू घेतली आणि म्हटले, जर तुम्हाला तसे नळ की 
बोलायचे होते. सरळ अधिकाऱ्यास हुकूम देणे बरोबर नव्ह जी, - श bp 
विषयी नाराजीचे एक कारण है होते. ते कितपत र खरे हे प म र 

व्हता. नाराजीचे दुसरे कारण टाइम्स आफ इंडियात अ so 
असावी असाही समज पसरला होता. २० जूनच्या मेळाव्य 
ase फूट लागली आणि जयप्रकाश नारायण याच्या i 
वः त क न ib र , 
किती फूट लागली याचे तुलनात्मक आकडे छापले होते. ak अका, 
क्रिती असते हेही सांगण्यात आले होते. दोन्ही Lapse झालेल पा कनक 
इतके प्रचंड अंतर होते की, २० जूनच्या मेळाव्यावर अफ फीत खर्च झाली हे 
इतके 


पत्राच्या बातमीदाराला ही माहिती. 
सांगतादेखील कुगासही कळण्यासारखे होते. सदर पत्राच्या बातमीदाराल ही 


गुजरालकडून मिळाली असावी असाही समज झाला र 9) 00 का 

सदर दोन्ही अफवांपैकी कोणतीही खरी असो ह नसो, es + oo लिव्ह 
गांधी नाराज झाल्यामुळेच त्यांना काढण्यात आले होते. या 4 ora 
तोंडून सेंठूळ हॉलमधील अनौपचारिक चचंत जीं सूचक ल्क FE 
काळात खासदार आबासाहेब कुलकर्णौकडून कळली है 3 ह. ह्‌ Boye 
सेटल हॉल तोपर्यंत बंद करण्यात आला होता ५ ह Lp pg 
चांगली सत्री होती. त्यांनी गुजराल यांना बिचारले, आरे, आ ग ळा 
घडले ? श्री. गुजराल यांनी उत्तर दिले, मे सेवा BR म Sales 
करीत होतो ना ! त्याचा हा मेवा आहे ! ) यावर कुलक कं ps यी विक 
झाले, पण तुझ्या जागी श्री. विद्याचरण यमाचा क र ली पाक 
rst काहे ; आर्थिक संघटना हाताळण्यास समर्थ अरी 
राजवटीत बँकांचे राष्ट्रीयीकर 





आणीबाणीचे दिवस २०५ 


व्यक्ती मार्शल स्टालिनला आढळेना. दोघाचौघांना त्यांनी ते काम करण्यास सांगितले, 
पण त्यापैकी प्रत्येकाने आपल्याला त्यातील काही कळत नाही असे म्हणून सुटका 
करून घेतली. अखेर एका गलेळट आणि आकडेवाज मिइ्या असलेस्यास स्टालिन 
यांनी ते काम करण्यासाठी फर्मावले. तो गयावया करून म्हणाला, आपण म्हणाळ ते 
करावयास मी तयार आहे, पण मलाही त्यातील काही कळत नाही. यावर मादल 
स्टालिनने सांगितले, मी सांगतो कसे करावयाचे. बँकेत पैसा जमा करण्यासाठी 
जो येईल त्याच्याकडून तो ठेवून घ्यावयाचा, पण जो परत नेण्यासाठी येईल त्यास 
गोळी घाळावयाची म्हणजे झाले. ही कहाणी शाब्दार्थाने खरी असेल असे वाटत 
नाही, पण नवे माहिती आणि नभोवाणीमंत्री श्री. विद्याचरण शुक्क कश्या प्रकारचे 
होते याविषयी गुजरालांची विचारसरणी उत्कटतेने व्यक्त करणारी निश्चित आहे. 
श्री. शुक्कांचा कारभार दंडुकेशाहीचा झाला हे तर पुढील घटनांनी ददीविलेच आहे. 
श्री. गुजराल यांची राजकीय विचारसरणी कोणतीही असली तरी त्यांचे वर्तन अत्यंत 
सुसभ्य होते याची ग्वाही त्यांच्या संपर्कात आलेला राजधानीतील प्रत्येक पत्रकार 


आजहीं देईल. श्री. गुजरालशी कुलकणी यांची सदर चर्चा आणीबाणी जाहीर 
झाल्यावर संसदेचे पहिले अधिवेशन झाले त्यात झाली. 


आणीवाणीनंतर अनेक संस्थांवर बंदी जाहीर झाली. त्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 
आणि जमाते इस्लामी या प्रमुख संघटना होत्या. संघाच्या अनेक कार्यकत्यांची 
धरपकड झाली आणि काही भूमिगत झुले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा हिंसाचारात 
हात असतो असा प्रचार तर फार पूर्वीपासून होत होता. या काळात तो अधिक 
बळावला. दिल्लीतील संघ कार्यालयावर पोलिसांनी धाड घातळी आणि तिथे तलवारीचा 
फार मोठा साठा सापडल्याचे चित्र सरकारी यंत्रणेकडून वृत्तपत्रांना पुरविण्यात आले 
हिंदुस्तान टाइम्सच्या इव्हिनिंग न्यूजमध्ये ते प्रसिद्ध झाले. सेन्सॉरच्या निर्वे धाप्रमाणे 
संसदेतील चर्चेत मंत्र्याने दिलेली उत्तरे तेवढी छापण्यास परवानगी होती. बोलणाऱ्या 
सभासदांची फक्त नावे देता येत होती. श्री. बाजपेयी, श्री. अडवानी वगैरे जनसंघाचे 
अनेक खासदार धरले गेले होते, पण श्री. जगन्नाथराव जोशी बाहेर होते. त्यांनी 
आपल्या एका भाषणात प्रसिद्ध झालेल्या फोटोचा उल्लेख केला आणि म्हटले, तल- 
वारींचा साठा सापडळी याचा फोटो दिला गेला हे ठीक आहे, पण त्या तलवारी 
लाकडी होत्या याचाही उल्लेख सरकारकडून दिल्या गेलेल्या वृत्तात करायळा हवा 
होता. संघाचा हिंसाचारात हात असतो हा प्रचार चुकीचा आहे. पंतप्रधानांनी 
आपल्या भाषणात जगन्नाथराव जोशींच्या विधानाची दखल घेतली अणि म्हटले, 
तलवारी लाकडी होत्या म्हणून काय झाले ? त्या हिंसक वृत्तीच्या प्रतीक तर आहेत. 
सामान्यपणे श्रीमती गांधी यांचे हे उत्तर वृत्तपत्रात छापले जायला काहीच हरकत 
नव्हती. पण सेन्सॉरची कात्री प्रंतप्रधानांच्या भाषणासही लागली. कारण एकच 


दिसते. ते छापले गेले असते तर सापडलेल्या तळवारी लाकडी होत्या हे जगास कळले 


A ०६५ दिल्ली दिनांक 


असते. हिंसाचारात संघाचा हात असल्याच्य आरोपातीळ फोल पणा उघडकीस 


आला असता. 


डे ल ते. पूर्वीच्या कायद्याप्रमाणे 
बिः योगाकडे लक्ष जाते. पूर 
याच संदर्भात एका विचित्र योग लक्ष ab en 
Ts बोळे जात असे ते कितीही आक्षेपा असले ते a 
5 होऊ शकत नव्हती. पण ठ 
बिरुद्ध कुठल्या कारवाई होऊ शकत नव्ह 
रुद्ध कुठल्याही न्यायालयात be pr sass 
र स्वरूपात छापणाऱ्या वृत्तपत्रांना नव्हते. त्यास वु Loni 
, फो अवघड असे. त्याविरुद्ध पं. नेहरूंच्या कारकीर्दीतःच र ण Lar 
च्छा ५ से. Ee 
( श्रीमती इंदिरा गांधी यांचे दिवंगत पती ) आघाडी भि पकी क क 
[रक्षण मिळवून देणारा कायदा झाला. संसदेचे खासदार हे ड ठ र oh 
ल रदार असतात. निश्चित माहिती असल्याशिवाय ते आरोप करणार ha 
ते जबान , ar afi | 
म्ह्णून न त्यांच्या तोंडून निघालेले आरोप वृत्तपत्रात मारक भे रा अती a 
वादा स्वासदार बेजबाबदार निघाल्यास त्याचे ori Rub 
अञ्ची त्यांची त्या वेळी कुणालाद्दी पटणारी र 
असतोच. अशी 7 त्या वे i neat 
ge पत्नी श्रीमती गांधी यांच्या कारकीदीत संसदेतील alae 
प णा = र र १ प 
ड 5 आरोप बाहेर कमीत कमी कसे जातील यावर अ हन र 
पतीमुळे मिळाले ते पत्नीने काढून घेतले. ear ea 
द ्रांचे नियंत्रण होऊ शकले. पण पर 
तिने देशातील वृत्तपत्रांचे नियंत्रण होऊ श त vp ot 
जी म संसदेच्या कारवाईतीळ प्रत्येक शब्दाचे रेकॉड ei र 
he र लेट रः डड 
की आहे. ते रोजच्या रोज तयार होते. ला क ग. ss 
,_ ब ते. आणीबाणीत 7 
दिवशी कुणालाही बघावयास मिळते. र a मानता 
० म्हणून माहिती आणि नभोवाणी मंः पा sl अ 
ध्य अधिकाऱ्यांची एक बैठक बोळावळी आणि त्यात है संपू 2 
इंसदीय अधिकार अ | 
पद्धत बंद करावी, कारण त्याचा गेरवापर होतो, फक्त जञास ks (र दया 
व सूचना मांडली. लोकसभेचे सेक्रेटरी जनरल श्री. दखधघर है 
सूच . लोक 


सेक्रेट दी गल 
र र > रो c > 
रहा झाल हात, पण री यं - 


श्री. बॅनर्जी यांनी यास ठाम नकार दिला. ते म्हणाले, 
होऊ शकले नाहीं. अहे सः का अशा 
क हि यास तयार झाले असतील : वाटते. यात जी टया 
गोष्टीची jo माहिती आहे. आणीबाणीत मा हॉलम "ae 
आ होते ही वस्तुस्थिती आहे. तो हॉल ला दिला के ह 
भ pet बरीच चर्चा झाली. पण निश्चित स्वरूपाचे सत्य बाहेर आले 
जनता कार ब 


होल मेच्या [क्या तील ज्यसमभेला र नसल्यामुळे मुळे तो ञं णी क 
मेच्या ताब्यातीद होता. रा लळा गरज नसल्य ते ण। 
तो हॉल राज्यस 1 ताब्यातील होता अ हो व व 


बाणीच्या पूर्वीच लोकसभेला ss FR ला 
फाऱ्याने मंतर मला सांगितले. यावरू . शखर 
एका अधिकाऱ्याने नंतर 








आणीबाणीचे दिवस २०७ 


दिला असला पाहिजे असे दिसते. पण श्री. शखधर यांनी मात्र नंतरच्या काळात पूर्ण 


मौन पाळले. शहा आयोगाने संसदेत जे काही घडले ते संसदेची सार्वमौमता लक्षात 
घेऊन आपल्या अधिकारक्षेत्राबाहेर समजले आणि त्याची कुठलीच तपासणी केली 
नाही. संसदेच्या संदर्भात ज्या तक्र 


री त्यांच्याकडे आल्या त्या सर्व त्यांनी लोकसभेच्या 
सभापतीकडे पाठवून दिल्या. या संदर्भात जनता कारकीर्दीतील लोकसभेचे सभापती 
श्री. हेगडे यांच्याशीही माझे एकदा बोलणे झाले होते. घडलेल्या घटनांची योग्य अझी 
चौकशी करण्यात लोकसभेतील वरिष्ठ अधिकारीवर्ग सहकार्य करीत नाही अशी 
त्यांची तक्रार होती. 


आणीबाणी सुरू झाल्यानंतर सुरुवातीला काही दिवस उजव्या कम्युनिस्ट पक्षाचा 
श्रीमती गांधींना पूर्ण पाठिंबा होता. १९७१ मधील निवडणुकीत प्रचंड बहुमत 
मिळाल्यानंतर श्रीमती गांधी यांना आपले सरकार टिकविण्यासाठी त्याची तशी गरज 
नव्हती. पण तरीही तो असे. श्रीमती गांधी यांनी सर्व बावतीत र्ियाशी जुळवून 
घेतल्यामुळे कदाचित्‌ तो असावा. १९७४ साछी रशियाचे राष्ट्रपती श्री. ब्रेझनेब्ह हे 
भारतात आले असताना त्यांनी गैरकाग्रेस पक्ष पुढाऱ्यांपैकी फक्त श्री. डांगे यांनाच 
भेटीस बोलावले होते. त्याविरुद्ध समाजबादी पुढारी श्री. मधू लिमये यांनी तक्रार केली. 
नंतर त्यांनी त्यांनाही बोलावले. त्या वेळी विरोधी पक्षाची जरूरच काय असा सवाल 
त्यांनी केला असल्याने श्री. मधू लिमये यांनी सांगितले. या आणि इतरही अनेक 
कारणांमुळे उजव्या कम्युनिस्ट पक्षास सरकारशी निष्ठाबंत विरोधी पक्ष असे संसदेतही 
म्हटले जाऊ लागले होते. पण आणीबाणींनंतर काही दिवसातच ही परिस्थिती बदलली. 
यास संजय गांधी कारणीभूत झाले. श्रीमती उमा वासुदेव नावाच्या एका पत्रकार 
महिलेने त्या वेळी राजकीय क्षितिजावर उगवता तारा संजय गांधी यांचीं एक प्रदीर्घ 
मुलाखत घेतली. राजधानीत ती फक्त इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये प्रसिद्ध झालेली मी 
बघितली. श्री. संजय गांधी यांची ती मुलाखत असल्यामुळे त्यास कात्री लावण्याची 
सेन्सॉरच्या कुठल्याही अधिकाऱ्याची छाती नव्हती. त्यात भारतीय जनसंघावर कडक 
टीका होती. पण त्याबाबत कुणालाही आश्चर्य वाटले नाही. कारण ते काँग्रेसचे 
परंपरागत धोरण होते. पण त्या मुलाखातीत दोन्ही कम्युनिस्ट पक्षांनाही उभे-आडवे 
धरण्यात आले होते. ही आश्चर्याची बाव होती. कारण उजव्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या 
विरुद्ध श्रीमती गांधी १९६९ च्या कांग्रेस फाळणीनंतर कधीच बोलल्या नव्हत्या. 

तत्कालीनदृष्ट्या ही महत्त्वाची मुलाखत असल्यामुळे एक्स्प्रेसमध्ये ती प्रसिद्ध 
झाल्यानंतर दृत्तपत्रीय पद्धतीप्रमाणे इतर वृत्तसंस्थांनी ती उचलली आणि पाठविली. 
एका ठिकाणच्या सायंकालीन वृत्तपत्रात ती प्रसिद्धही झाली. पण नंतर कोठून तरी 
किल्ली फिरळी आणि सेन्सॉरकडून ती मुलाखत प्रसिद्ध न करण्याचा आदेशा निघाला. 
कम्युनिस्ट पुढारी श्री. भूपेश शु हे स्वतः श्रीमती गांधी यांना भेटल्यानंतर सदर 
आदेश निघाला असे त्या काळी ऐकिवात होते. दुसर्‍या दिवशी इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये 


El ०८, दिल्ली दिनांक 


श्री. संजय गांधी हे कम्युनिस्ट पक्षाच्या विरुद्ध नाहीत असे थोडे गुळगुळीत स्पष्टी- 
करणही आले. पण या मुलाखतीचा जो परिणाम व्हायचा होता तो झाला. श्रीमती 
उमा वासुदेव यांनी सदर मुलाखत एक-दोन जागतिक वृत्तसंस्थांनाही विकल्याचची 
बातमी होती. त्यामुळे जगातीळ काहीं वृत्तपत्रात ती प्रसिद्धही झाळी असेल. त्यांच्यावर 
भारतीय सेन्सॉरचा काहीच परिणाम होणार नव्हता. यानंतर संजय गांधी आणि 
कम्युनिस्ट पक्षांचे संबंध बिघडले. श्री. संजय गांधी उगवते तारे असल्यामुळे 
राजधानीतील वृत्तपत्रातून नंतर त्यांच्या अनेक मुलाखती येऊ लागल्या. पण उजव्या 
कम्युनिस्ट पक्षाचे सुखपत्र पॅठ्र्यिटमध्ये मात्र त्यांचे नावही येईना. याचा श्री. संजय 
गांधी यांना राग येणे स्वाभाविक होते. ते पंतप्रथानांचे पुत्र असल्याने त्यांचा जो 
प्रभाव होता त्याचा वापर झाळा आणि पॅट्यिटमध्ये येणाऱ्या सरकारी जाहिराती जवळ- 
जवळ बंद झाल्या. सिनेमाच्या स्थानिक जाहिरातीदेखील आणीबाणीत पॅटियिटमध्ये 
दिसत नव्हत्या. कम्युनिस्ट पुढारी श्री. भूपेश गुत यांना राज्यसभेत असे बोळल्याचे 
मी अनेकदा ऐकले की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यकत्यीविरुद्ध कारवाई करणे ठीक 
आहे, कारण ते प्रतिगामी, जातीय आणि हिंसाचारी आहेत; पण आमच्या कार्यकत्यी- 
विरुद्ध कारवाई का १ श्री. भूपेश शुत प्रामुख्याने संजय ौकडीत आहेत म्हणून त्या 
काळी प्रसिद्ध असलेल्या माहिती आणि नभोवाणीमंत्री श्री. विद्याचरण झुक्लांचे 
विरुद्धही परखडपणे बोलत असत. जाहिराती बंद होण्याचे पॅट्रियटवरील दडपण फार 
मोठे होते. पण संजय गांधी यांचा कसलाही उदोउदो न करण्याचे पत्रांचे धोरण 
टिकबिण्यात आले. या संदर्भात आणीबाणी लागू झाल्यानंतर नागपूरला झालेल्या 
कम्युनिस्ट पक्ष कार्यकत्योच्या एका बैठकीत पक्षसचिव श्री. राजेश्वरराव यांनी मांडलेल्या 
विचारांचा उल्लेख करावासा वाटतो. कम्युनिस्ट पक्षाच्या सर्वच ब्रैठकी खासगी 
असतात. त्याप्रमाणे हीदेखील होती. मी त्या वेळी काही कामानिमित्त नागपूरला गेलो 
होतो. कम्युनिस्ट विचारसरणीच्या माझ्या एका पत्रकार मित्राने बैठकीनंतर एक-्रोन 
दिवसातच मला ती माहिती दिली. श्री. राजेश्वरराव म्हणाले, सध्या संघ आणि इतर 
विरोधी पक्षांच्या विरुद्ध कारवाया होत आहेत म्हणून आपण हुरळून जाऊ नथे. या 
कारवायांचे तोंड आपल्या दिशेने कधी वळेळ हे सांगता येत नाही. त्यासाठी 
आपल्यालाही तयार राहिले पाहिजे. 


आणीबाणीनंतर पंतप्रधान श्रीमती गांधी यांनी वीस कलमी कार्यक्रम जाहीर केला 
होता आणि श्री. संजय गांधी यांनी पाच कलमी. यापैकी संजय गांधी यांनी पुरस्का- 
रिलेला कुटुंब नियोजनाचा कार्यक्रम सर्वच अर्थाने खूप गाजला. या संदर्भात ज्या 
पद्धतीने दास्त्रक्रिया होऊ लागल्या त्याने सामान्य गोरगरीब माणसात कशी दहशत 
त्रसली होती हे मी प्रत्यक्ष बघितले आहे. मी घरात लागणारे महिन्याचे सामान राज- 
धानीतीळ एक बाजार पहाडगँज येथून आणीत असे. आपली गाडी थोडी मोकळ्या 
जागी उभी करावयाची, ठराविक वाण्याकडून किराणा सामान घ्यावयाचे, ते तिथेच 





आणीबाणीचे दिवस २०५ 


राहू द्यावयाचे, एक हमाल क 
त रून इतर सर्व बाजार 
ar करावयाचा आणि 
a किराणा सामानही आणून ठेवायचे ही दर दाय प 
होती. णीबाण झाल्यानंतर 
vse र अ महिना दोन महिने जाणवले नाही, पण be 
पडेनात. माझ्या वाण्याने कुजबुजत सांगितले, रस्त्यावर सापडेल 


त्या हमालास झास्त्रत्रि क्रियेसाठी येसार्ठ घरून नेतात त म्हणून न बहुतेक क हमाल आपापल्या खेडेगावी ग वी 
गून T 


सेन्सॉर लागल्यानं पैकी 
roo dr काही पत्रकार ती चौकट न मोडता कर्तव्य 
cea त होते. वातमी अशा प्रकारे लिहावयाची की, ती सेन्सॉरकडून 
क र द mn जे कळवायचे तेही कळबिले जावे. हा 
a हि आम्ही काही पत्रव मिळून त्या प्रयत्नास सुरुवात 
तकात आ ऱ्या संसदेच्या अधिवेशनाची घोषणा इमर्जेट ( निकडीचे ) 
Fe ७: क टरी बुळेटीनमध्ये करण्यात आली होती. आम्ही आपल्या 
क 1 आणि बुलेटीनमध्ये माहिती दिल्याप्रमाणे या अधिवेशनात 
पाका प i सरकारी कामकाज होईल असे लिहिले. पण सेन्सॅरचे 
Gomes खि तयार नव्हते. त्यांचे म्हणणे असे की असे बुलेटीन आहे 
Doin arb १ आम्ही मोठी मनधरणी करून त्यांच्यासमोरच संसदीय 
पकक ba यांना फोन लावला. त्यांनी पार्लमेंटरी बुलेटीन 
ier pbc , ते छापू द्यायचे किंबा नाही हे मी सांगू शकत नाही. 
Sv वशी दुसरा शनिवार असल्यामुळे सुटी होती आणि 
Mer ली छापायची किंबा नाही हे सोमवारी सांगू अशी भूमिका 
“Rabie arse वातमीला वेळेचे महत्त्व असते हे सांगूनही उपयोग 
lan देवशी सकाळी स्टेट्समनमध्ये सामान्यतः आम्ही लिहिल्या - 
Me न. हे कसे घडले याविषयी चौकशी केळी असता कळले की 
यान ह bs विद्याचरण शुक्ल यांच्याकडून बातमीची मोकळीक 
टाइम्सच्या संपादकवर्गात त्या क sees 
दहरात होती की, ती बातमीही 


छापली गेली न 
पली गेली नाही. नंतर माझे लोकसभेचे काई अचानंक रद्द झाले. तो इतिहास 


निराळाः आहे. पण संपादकवर्गा 
है. त भीती पॉ 
राजकीय स्वरूपाची माझी कुठलीही कन Rs 


ee ७ हाराष्ट्र टाइम्समध्ये प्रसिद्ध झालेली 
र lo बातम्या पाठविण्याचा क्रम मी चाळू Neh 
spol त दंडकच झाल्यासारखा दिसल्यानंतर मीही आस्वा 
ता कशा प्रकारे बातम्या लिहीत होतो याचा एक नमुना देत 
च्याविरुद्ध सत्याग्रहाला सुरुवात झाली होती. आम्ही बातमी दिली, 
2 


“स्‌ त्याग्रहाचा जो प्रयत्न आज दिल्लीत त झाला त्यास जनतेने मुळीच साद दिला ठा नाइ 
¢ चा शि दि 
र टक ही . 


चि ३७ दिल्ली दिनांक 


अमक्याअमक्या ठिकाणी फक्त पंचवीस लोकांनी सत्याग्रह करून अटक करून 
घेतली. ? ही बातमी सेन्सॉरकडून सहज सुटत असे. २५ लोकांनी सत्याग्रह केला हे 
आम्हास वाचकाला कळविताही येई. 


आणीबाणीच्या काळात राजधानीतीळ पत्रकारांच्या संदर्भात कशा कारवाया होत 
होत्या याची काही गंमतीदार उदाहरणे आहेत. संसदेचे निकडीचे अधिवेदन सुरू 
झाले आणि त्याच्या तिसऱ्या दिवशी माझे लोकसभेचे काडे रद्द करण्यात आले. ज्या 
अधिकाऱ्याने मला बोलावून काड रद्द केले असल्याचे सांगितले त्यास कारण 
बिचारले असता तो म्हणाला, “ मलाही माहीत नाही. मला फकत तुमचे काडे रद्द 
करण्याचा हुकूम आहे.” यात गंमत अश्शी की, मी काही तरी भयानक माणूस असल्या- 
मुळे संसदेचे एक सभाणह लोकसभेचे कार्ड रद्द झाले, पण दुसऱ्या सभाग्हाचे 
( राज्यसभेचे ) काडे मात्र कायम होते. तेथील अधिकाऱ्यास माझ्यात काहीच भयानक 
दिसले नाही. नंतर कळले की, माझे तेथील काडे रद्द करण्यासाठी लोकसभेच्या अधि- 
काऱ्यांनी प्रयत्नही केला होता, पण त्यांना राज्यसभेच्या अधिकाऱ्यांनी दाद दिली 
नाही. पुढे माझे भारत सरकारचे अँक्रेडिटेशनही रद्द झाले. त्या वेळी श्रमिक पत्रकार 
संघाचे अध्यक्ष श्री. कोळपे माहिती आणि नभोवाणीमंत्री श्री. विद्याचरण शुक्र यांना 
लगेच भेटळे आणि माझ्याबाबत झालेली कारवाई बरोबर नाही अशी त्यांनी तक्रार 
केली. श्री. झुक़् यांनी त्यांना जे सांगितल्याचे त्यांनी मला त्याच दिवशी सांगितले ते 
थोडक्यात असे की, लोकसभेने कारवाई केल्यामुळे त्यांना ही कारवाई करावी लागली. 
माहिती आणि नभोवाणी खात्याजवळ माझ्याविरुद्ध तसे काहीच नाही. लोकसभेची 
कारवाई रद्द झाल्यास सरकारी कारवाईदेखील परत घेतली जाईल. म्हणून लोक- 
सभेच्या आघाडीवर प्रयत्न करण्याचा सल्ला श्री. कोळपे यांनी मला दिला. 
कुणी अधिकृतपणे सांगितले नव्हते, पण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी असलेल्या 
संबंधांच्या संदर्भात ही कारवाई झाली अशी कुणकुण मला होती. संघाशी 
माझा संबंध होता हे खरे. पण १९५० मध्ये दिल्लीत आल्यापासून मी त्यांच्या 
कुठल्याच कार्यक्रमात भाग घेत नव्हतो. पण हे जर खरे कारण असते तर सर्व 
सरकारी पातळीवर एकदम कारवाई व्हायला हवी होती. संघाशी संबंध असलेल्या 
इतर पत्रकारांविरुद्धही ती त्याच वेळी झाली असती. काही तरी गोंधळ आहे या 
समजुतीने त्या आणीबाणीच्या काळातही मी शक्य तेवढा लढा देण्याचे ठरविले, 
लोकसभेचे सेक्रेटरी जनरल श्री. शखधर यांना भेटलो. त्यांनीच मळा प्रथम अधिकृत- 
पणे सांगितले की, संघाचा सक्रिय कार्यकर्ता असा पोलीस रिपोर्ट आल्यामुळे ही कारवाई 
झाली. मी त्यांना आपली भूमिका स्पष्ट केळी. १९५० सालापर्येत तो होता. त्यानंतर 
सक्रिय सबंध नाही. त्यांच्याच सूचनेवरून पोलीस रिपोर्टची फेरचौकशी करण्याची मी 
मागणी केली. त्याचप्रमाणे चौकशी झाली आणि त्या आणीबाणीच्या काळातही 
लोकसभेचे माझे काड मळा परत मिळाले. आता माझे अँक्रेडिटेशन परत दिले जावे 





आणीबाणीचे दिवस २१३१ 


अ 
क hk शुक्रा यांना वारंवार लिहिलेच. श्रमिक पत्रकार संघाचे अध्यक्ष 
ei a झालेल्या चर्चेचा उल्लेख करून त्यांना तसे लिहिळे. पण 
नाही. उलट यापुढील अधिवेशना अँक्रेबि 
pmb ठु च्या वेळी ज्यास अँक्रेडि- 
१ कार्ड देऊ नका अशी अलि 
ह लिखित सूचना माहिती 
नमोवाणी खात्याकडून आल्याचे a 
7 स्याचे लोकसभेच्या पत्रकारांशी संबं 
अ संबंधी असलेल्या अधि- 
यांनी मळा सांगितले आणि < प 
पुन्हा काडे नाकारले. या सर्वाचा परिणाम 

र यी ई नाः परिणाम मला 
hes क... ोंगष्यात झाला. संपादकांच्या खालोखाल पगार असलेला पण 
र 3 त्रा र” हा “ मान ” मला मिळाला. दिल्लीतील सामाजिक क्षेत्रातही 

असल्य © 
ne दगा कु माझे लोकसभेचे कार्ड परत मिळूनही अँक्रेडिटेशान परत न 
म्य be देली सोडावी लागत आहे हे माझ्या अनेक सहकाऱ्यांना स्वाभा- 
svn त्यांनी श्री. यशवंतराव चव्हाणांना जाऊन सांगितले. 
in प विजयी जर प व्हायला नको. मी श्री. विद्याचरण शुक्कांशी विचारपूस 

- - शुक्ल हे श्री. चव्हाण यांना भेटण्यास र त्यांचे 
कन कका आले होते हे त्यांचे खासगी 
चिटणीस श्री. डोंगरे यांनी मला सां अँक्रेडि f oe 
ड गितले. माझे अँक्रेडिरेशन मि 

bes! परत मिळण्यात फक्त 
र्‌ काही असे 
धी काही प्रश्न आहे असे उत्तर श्री. झुक्क यांनी दिल्याचे श्री. चव्हाण 


यांनी ही नतर सा। गितः ळे. पण परिस्थितीत त कोणताच च बदल झाला ना ञ्ज णि मी 
गोल र | हदी 


कर तना a श्री. शुक्ला यांना ह याला वारंवार प्रयत्न केला. पण त्यांनी 
ev माझे - त्यांचे पूर्वीपासून चांगले संबंध होते. पुढे जनता कारः कीदीं 
emis या विषयावर एकदा बोलणे झाले. ते मला म्हणाले, “ का 
क म्य bdr अच. पा काळीही ते मळा कळत होते, पण माझा इलाज 
झा त कारवाई माझ्या पातळीवरून झाली नाही. ती मला करावी 
गळी. माझ्या या बोलण्यावर बिश्वास ठेवा.” यञ्चावंतरावांझी त्यांचे बोलणे 
मी जेव्हा उल्लेख केला तेव्हा ते म्हणाले, ते म्हणतात तर तसे बोलणे झाले Foe 
RR ती, तरी काहीं क नाही. माझ्याविरुद्ध कारवाई खरोखरःच लगड 
वैरपर्थंत गूढच राहिले. जर श्री. शख 
होता, तर फेरचौकशीनंतर तो बदलला कसा MPs खीन ee 


रिपोर्टनंतरू संसदेच्या 
एकाच सभागहा कारवाई i 
भाग॒दाने ती कारवाई का केली असती*१ आणीबाणीमुळे निर्माण झालेल्या 


sss फायदा घेऊन कोणत्या तरी माझ्या हितशत्रूने बनावटी पोलीस रिपोर्ट 
सभेच्या कागदपत्र घुसडला आणि त्यावर कारवाई झाली असा माझा 
झाला आणि तो पुढेही कायम राहिला. न 


क, A अनेक पत्रकारांच्यावाबत अझाच घटना घडल्या. ज्या दिवशी 
क झाले बहुधा त्याच दिवशी श्री. कुलदीप [ना डा 

ल चहु .कु नायर यांना अटक करण्यात 
आली. याचे कारण त्या वेळी जे समजले ते असे की, श्री. भीमसेन सच्चर या नामवंत 


ध्य १२ दिली दिनांक 


आणि वयोवृद्ध काग्रेस पुढाऱ्याने काही इतर पुढाऱ्यांच्या साहाय्याने आणीबाणीविरुद्ध 
निवेदन दिले. त्याचा मसुदा श्री. कुलदीप नायर यांनी तयार केला असा संशय होता. 
श्री. व्ही. पी. रामचंद्रन नावाच्या यू. एन. आय. मधीळ एका ज्येष्ठ पत्रकाराची 
बदली बिहारमधील रांचीसारख्या अत्यंत मागासलेल्या ठिकाणी करण्याची व्यवस्था 
करण्यात आली. दारूच्या घुंदीत प्रेस कळवमधे तो एका ब्रिटिश पत्रकाराशी श्रीमती 
गांधी आणि श्री. संजय गांधी यांच्यामधे झालेल्या कुठल्या तरी बेबनावाच्या घटने- 
विषयी बोलला होता. आणि ती घटना एका ब्रिटिश दत्तपत्रात छापून आली हे याचे 
खरे कारण होते अड्बे त्त त्या वेळी पसरले. त्याचप्रमाणे प्रेस ट्स्टमधीळ ए. राघवन 
या नावाच्या अत्यंत ज्येष्ठ पत्रकारास भुवनेश्वर ( ओरिसा ) ला जाण्याचा करम 
देण्यात आला. यांपैकी श्री. रामचंद्रन हे श्रीमती गांधीविरोधी नव्हे तर त्यांचे 
कच होते. श्री. राघवन हे समर्थक नव्हते आणि विरोधीही नव्हते. पण बोळण्यात थोडे 
फटकळ होते. अमेरिकेच्या न्यूजबीकमध्ये श्रीमती गांधी आणि आणीबाणीविरुद्ध ks 
मजकूर आला म्हणून न्यूजबीकचे भारतातील बातमीदार श्री. रामानुजम oI 
अंक्रेडिटेशन रद्द करून त्यांना जे सरकारी घर मिळाले होते ते , ताबडतोब रिका 
करण्याचा हुकूम देण्यात आला. त्या वृत्ताशी श्री. रामानुजम यांचा ee त 
नाही असे न्यूजवीकच्या व्यवस्थापकांकडून लेखी आल्यामुळे ती कारवाई काही काळ 
तहकूब झाली. 


त्या वेळी मोठमोठ्यातहदी भीतीचे जे वातावरण पसरले त्याची चुणूक म्हणून माझा 
प्रत्यक्ष संबंध आलेल्या काही गोष्टी सांगता येण्यासारख्या आहित. महाराष्ट्र टाइम्सचे 
श्री. गोविंदराव तळवलकर हे निर्भीड पत्रकार म्हणून त्या ss प्रसिद्ध झाले होते. 
कुणी तरी त्यांच्या निर्भीडपणाची तुलना टिळक-आगरकरांशौँही केली होती 
माझे लोकसभेचे कार्ड रद्द झाल्यानंतर बहुधा त्याच अगर इसऱ्या दिवशी ते 
दिलीत असल्यामुळे माझी-त्यांची भेट झाली. मी त्यांना सर्व हकीकत सांगितली 
आणि कोठल्या गुन्ह्यासाठी महाराष्ट्र टाइम्सच्या बातमीदाराचे काड रद्द करण्यात 
आले याची संपादक या नात्याने त्यांनी लोकसभेच्या सभापतीस विचारणा करावी 
एवढीच सूचना केलीं. त्यांनी त्याला नकार दिला नाही, पण कोणत्याही कारणामुळे 
असो तझी विचारणा करण्याचे धाडस त्यांना झालेनाही. उलट त्यांनीच मला अटक 
टाळण्यासाठी दिल्लीबाहेर जाण्याचा सल्ला दिला. मी म्हटले, अटक टाळण्यासाठी 
दिल्ली सोडण्यात काहीच अर्थ नाही. अटक व्हायची असेल तर ती कुठेही गेलो रर 
होईल. मी बाहेर गेल्यामुळे माझा पत्ता लागणार नाही या थरावर देशातील पोलीस- 
यंत्रणा आली आहे असे मला तरी वाटत नाही. र 

पण दहशतीचे हे वातावरण नोकरी म्हणून पत्रकारितेच्या व्यवसायात आलेल्या 
श्री. तळवलकरांसारख्यांच्याच मनात निर्माण झाले नव्हते. राजकारणी पुढाऱ्यात त्र 
ते त्याहीपेक्षा जास्त होते. माझे ऊक्रेडिटेशन रद्द झाल्यानंतर मी कायदेशीर पद्धतीने 








आणीबाणीचे दिवस २१३ 


लढा द्यायचे ठरविले होते. त्यात अर्ज-विनंत्यांचाच मार्ग मोकळा होता. लोकसभेने 
सरचिटणीस श्री. दाखधर यांना दोन पत्रे लिहिली. दुसरे पत्र तर त्यांच्या सांगण्या- 
प्रमाणेच लिहिले होते. त्याच प्रकारचे एक पत्र पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांनाही 
पाठविले. या पत्राची रचना पंतप्रधानांचे वृत्तपत्र सल्लागार श्री. शारदा प्रसाद यांच्या 
सल्यानुसार केली होती. या पत्रात एकच वाक्य जास्त होते. तुमच्या एकूण 
कामाच्या व्यापाच्या दृष्टीने माझा विषय अतिशय लहान आहे, पण तुमच्या सर- 
कारच्या नावाखाली हे होत असल्यामुळे एखाद्या उच्च अधिकाऱ्यामार्फत चौकशी 
करवावी. या सर्व पत्राच्या प्रती केल्या आणि केंद्रीय मंत्रीमंडळात महाराष्ट्राचे जे 
चार मंत्री होते त्यांच्याकडे पाठविल्या. ही सर्व पत्रे इंग्रजीत होती. सोबत चार 
ओळींचे एक पत्र मराठीत लिहिले. या पत्रात लिहिले : सोबतची पत्रे सर्व स्पष्ट 
सांगणारी आहेत. माझे दिल्लीतील जीवन तुम्हास माहीत आहे. योग्य आणि झक्य 
असल्यास तुम्हास माझ्याविषयी जे वाटते ते पंतप्रधानांना कळवावे. ते शाक्य न 
झाल्यास फक्त तुम्ही सोबतची पत्रे वाचली तरी मला समाधान होईल. ही पत्रे 
देण्यासाठी कुठल्याही मंत्र्यास मी स्वतः भेटलो नाही. प्रत्येकाच्या घरी पत्र देऊन 
आलो होतो. ज्या दिवशी पत्रे दिली वहुधा त्याच दिवशी संध्याकाळी श्री. विठ्ठलराव 
गाडगीळ दिल्लीतील नूतन मराठी विद्यालयाच्या प्रांगणात भेटले. मी त्यांना काही 
बिचारले नाही आणि तेही काही बोलले नाहीत. ते त्या काळी संरक्षणखात्यात राज्य- 
मंत्री होते. 
पण माझे मित्र श्री. चिं. ग. वाळिंबे यांना राहावळे नाही. त्यांनी विचारलेच, 
“ इंदूरकरांची पत्रे तुम्हाला मिळाली का १? मोठ्या संकटात पडल्यासारखा चेहरा 
करून श्री. गाडगीळ यांनी होकाराथीं मान हलविली. तोंडाने काहीच बोलले नाहीत. 
त्यांची ती परिस्थिती बघून श्री. वाळिंबे अगर मी यांपैकी कुणीच पुढे काही विचारले 
नाही. त्या काळातील दुसरे राज्यमंत्री श्री. अण्णासाहेब शिंदे. यांच्याशीही माझी नंतर 
अनेकदा भेट झाली. पण त्यांनी त्या पत्रांचा विषय कधीच काढला नाही. आणि मीही तो 
काढला नाही. पण माझ्याकडे त्यांचा ओढा होता है त्यांनी एकदा निराळया प्रकारे सूचित 
केले. दिल्लीतील कामानी सभागहात कोणता तरी कार्यक्रम होता. आणि त्यास तेही आले 
होते. मला बघताच त्यांनी जवळ बोलावले आणि काही इतर बोलणे झाल्यानंतर 
सहज त्रोलल्यासारखे म्हणाले, गोविंदराव ( महाराष्ट्र टाइम्सचे संपादक ) म्हणत होते 
की, इंदूरकरांच्या बाबत फार अन्याय झाला असे त्यांना शारदा प्रसाद ( पंतप्रधानांचे 
पत्रसह्ागार ) यांनी सांगितले. कायदेमंत्री श्री. हरिभाऊ गोखले यांची-माझी वारंवार 
मेट होत होती. श्री. देवकांत वारुआ यांचा रात्री टेलीफोन आल्यामुळे घटनादुरुस्ती 
कायद्यात कसे बदळ करावे लागतात याविषयी ते काही तरी बोलल्याचे आठवते. पण 
माझ्या पत्राचा उल्लेख मात्र त्यांनी कधीच केला नाही. श्री. यझावंतराव चव्हाण हे 
बरेच दिवस भेटगाठ होत असतानाही कधी काही बोळले नाहीत. पण १९७६ साली 
दिल्लीस जी मराठी नास्य परिषद झाली तिच्या संदर्भात मी आणि श्री. वाळिंबे हे 


Fes १४ दिल्ली दिनांक 


त्यांच्या परराष्ट्रखात्याच्या कचेरीत एकदा भेटण्यास गेलो होतो. त्याबाबतचे बोलणे 
झाल्यावर आम्ही परत निघालो. श्री. यशावंतरावही दारापर्यंत पोचबिण्यास आले 
अगदी दाराशी येतायैता ते म्हणाले, इंदूरकर, तुमचे पत्र मिळाले होते, पण मी काही 
केले नाही. कारण माझ्या करण्याचा काहीच उपयोग नव्हता. त्यांचा आवाज अग- 
तिकता व्यक्‍त करीत होता. मलादेखील अत्यंत वाईट वाटले. पण ते त्यांनी काही 
केले नाही म्हणून नव्हे तर महाराष्ट्राच्या या ज्येष्ठ पुढाऱ्याच्या मनात अगतिकतेची 
भावना निर्माण झाली हे बघून. नंतर ज्या वेळी मी कोल्हापूरला गेलेच पाहिजे असा 
आग्रह महाराष्ट्र टाइम्सतर्फे झाला, माझ्या मनात नोकरींचा राजीनामा देण्याचाही 
विचार आला होता, त्याबाबत मी एकदा यझाबंतराव चव्हाण यांच्याजवळ सहज 
बोललो. ते म्हणाले, असे करू नका. ही मंडळी अत्यंत वाईट आहेत. या मंडळींनी 
तुमच्याविषयी जर काहीं मनात घेतले असेल तर ते तुम्हास इथे मुळीच सुखाने 
राहू देणार नाहीत. या आणि काही इतर कारणांमुळे मीदेखील कोल्हापूरला जाण्याचा 
निर्णय घेतला. 


आणीबाणीतील काही अनुभव मनाला खंत वाटावी असे आले तर मनोबल 
वाढावे अझाही काही घटना घडल्या. ज्ञानपीठ पारितोषिकासाठी कै. भाऊसाहेब 
खांडेकर हे दिलीस आले होते. विज्ञान भवनात समारंभ झाल्यानंतर आम्ही काही 


पत्रकार मित्र त्यांना तिथेच भेटलो. त्यांना दृष्टी नव्हतीच. मी कोण हे सांगताच त्यांनी 
अत्यंत आनंदाने माझे दोन्ही हात घरले आणि म्हणाले, इंदूरकर, तुम्ही भेटलात, फार 
बरे वाटले. तुमचे सर्व लिखाण मी वाचवून घेत होतो. तुम्ही फार चांगले लिहिता. 
परिस्थितीमुळे जो ताण माझ्या मनावर निर्माण झाला होता तो एकदम गेला आणि 
माझ्या अंगावर मूठभर मांस चढल्यासारखे वाटले. ते त्यानंतर तीन-चार दिवस 
दिल्लीत होते. मी कधी एकटा आणि कधी पत्रकार मित्रांसह त्यांना अनेकदा भेटलो. 
एकदा सहज बोलत असताना माझया तोंडून निघाले, आता स्वतंत्रपणे विचार मांडणेही 
अवघड झाले आहे. त्या वेळी भाऊसाहेबांनी दिलेले उत्तर मनावर कोरले गेले. 
भाऊसाहेब म्हणाले, या जगात फुकट काहीही मिळत नाही. स्वतंत्र विचार कायम 
ठेवायचे असतील तर त्यांचीही किंमत देण्याची तयारी पाहिजे. 

माझ्या लिखाणाविषयी श्री. खांडेकर यांनी जे उद्गार काढले ते निव्वळ तोंडापुरते 
होते असे मला कधीच वाटले नाही. कारण माझ्याबाबत तांडापुरते बोळण्याची त्यांना 
काहीच जरूर नव्हती. ते जनसामान्यांच्या अंतःकरणास स्प करणारे, यशाच्या 
सर्वोच्च शिखरावर असलेले मराठी लेखक, आणि मी एक सामान्य पत्रकार. 
श्री. भाऊसाहेब खांडेकर हे त्या वेळी मनापासून बोलत होते याची खरी प्रचीती मळा 
कोल्हापूरला गेल्यानंतर आली. १९७७ च्या निवडणुकीच्या वेळी मी कोल्हापूर 
जिल्ह्यात काही खेडोपाडी हिंडलो. त्या वेळी कसलाही पूर्वपरिचय नसलेल्या अनेकांच्या 
भेटीगाठी झाल्या. आणि प्रत्येक ठिकाणी माझ्याविषयी आपुलकी आढळली. लोक 





आणीबाणीचे दिवस २१५ 


म्हणत, तुम्ही अगदी योग्य लिहीत होता. निव्वळ लिखाणामुळे मी आपल्याविषयी 
सर्वसामान्य वाचकात आपुलकी निर्माण करू शकलो याचा मला साहजिकच अभिमान 
वाटला आणि १९७७ साली मी समयपूर्वं निवृत्तीचा जो निर्णय घेतला त्या वेळी 
निरोपाचे म्हणून जे पत्र महाराष्ट्र टाइम्सचे संपादक श्री. गोविंदराव तळवलकर यांना 
लिहिले त्यात माझी सदर भावनाही व्यक्त केली. कोल्हापूरला पाठवून वाचकांच्या 
माझ्याविषयी काय भावना आहेत है प्रत्यक्ष जाणून घेण्याची संधी त्यांनी मला दिली 
याबद्दल मी त्यांचे मनापासून आभार मानले होते. 


दिल्लीत असताना आणीबाणीत माझ्यापुढे एक प्रश्न नेहमी उभा राहात असे. 
लोकशाहीच्या इमारतीचा महत्त्वाचा खांब म्हणून ज्यास ओळखले जाते त्या वृत्तपत्र- 
सृष्टीस आणि पत्रकारास झाले तरी काय आहे? गुपचुपपणे हे सर्व सहन का होत आहे? 
काही अपवाद वगळता बहुतेक सर्व पत्रकारांची वागणूक ताटाखालील मांजराप्रमाणे 
होत आहे. यावर विचार करीत असताना एक गोष्ट जाणवली, ती ही की, गेल्या २५ 
वीत जी पत्रकार चळवळ झाली तिने पूर्वीच्या मानाने पत्रकारांची आर्थिक परिस्थिती 
सुधारली, त्यांचे जीवनमान उंचावले, पण याचा आणखी एक परिणाम झाला - 
पत्रकार हा पोटार्थी मजूर अधिक झाला. लोकशाहीचा खांब म्हणून टिकण्यासाठी जी 
ताकद लागते ती त्याच्यात उरळी नाही. दिल्लीत इंग्रजी आणि हिंदी लेखकांशी 
आणि पत्रकारांशी अधिक संबंध येत असे. त्यांच्या एकूण व्यवहाराने त्यांच्यातील 
जीवनदाक्ती संपली आहे असे वाटे. एवढ्यात कऱ्हाडला मराठी साहित्य संमेलन होत 
असल्याचे कळले. ब्रिटिशांच्या राजवटीतही स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार 
आहे असे ठणकावून बजावणाऱ्या लोकमान्य टिळकांच्या महाराष्ट्रात तरी ती शक्‍ती 
थोडी तरी उरली आहे का हे जाणून घेण्याची तीब्र इच्छा झाली. मी कऱ्हाड मराठी 
साहित्य संमेलनास जावयाचे ठरविले. यशवंतराव चव्हाण हे स्वागताध्यक्ष आणि 
श्रीमती दुर्गाबाई भागवत या नियोजित अध्यक्ष होत्या. यापूर्वी मी फक्त दिल्लीस झालेले 
मराठी साहित्य संमेलन बघितले होते. त्या वेळी त्याचे उद्घाटन पं. जवाहरलाल 
नेहरूंनी केले होते. 

मी संमेलनास गेलो याचे मला खरोखरच समाधान झाले. निर्मीडपणाचा नंदादीप 
महाराष्ट्रात अजुनही काही प्रमाणात तेवत आहे हे बघून डोळ्यांचे पारणे फिटले. या 
वेळी प्रथमच आणि शेवटची टेलिव्हिजनवर येण्याची संधी मला मिळाली. मी दिल्लीहून 
गेलो असल्यामुळे मुंबई टेलिव्हिजन अधिकाऱ्यांनी लहानशी मुलाखत घेऊन त्यात 
संमेळनाविष्रयी माझी प्रतिक्रिया विचारली. मी सांगितले, या संमेलनात दिसलेल्या 
अनेक गोष्टींची माझ्यावर छाप पडली. साहित्यिक कार्यक्रमासाठी हजारोंच्या संख्येने 
लोक हजर असतात हे उत्तर भारतात मुळीच दिसत नाही. उत्तर भारतात सध्या न 
दिसणारे जीवन महाराष्ट्रात तरी झिछक आहे का हे बघण्यासाठी मी मुद्दाम आलो 
होतो आणि ते शिल्लक आहे हे बघून मला फार समाधान वाटले. मुलाखत टी. व्ही. वर 


Els १६ दिल्ली दिनांक 


आली होती असे मुंबईच्या काही मित्रांनी मला नंतर सांगितले, पण त्यात मी जे 
दुसरे वाक्य बोळलो ते कायम होते का याविषयी मात्र ते काही सांगू झाकले नाहीत ! 
मीही त्याची पुढे फारशी चौकशी केली नाही ! 


या संमेलनाच्या संदर्भात मला जी विशेष गोष्ट जाणवली ती ही की, संमेलनाच्या 
अध्यक्षा श्रीमती दुर्गाबाई भागवत यांनी लेखकाच्या विचारास बंधन घाळता येणार 
नाही ही भूमिका प्रतिपादून आणीवाणीमुळे विचारस्वातंत्र्यावर आलेल्या बंधनाबिरुद्ध 
तर तिखट आणि स्पष्ट भूमिका घेतलीच, पण एका निराळ्या संदर्भात श्री. जयप्रकादा 
नारायण यांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण करून त्यांना आरोग्य लाभावे या हेतूने 
प्रार्थना करण्यासाठी संमेलनात हजर असलेल्या सर्व मंडळींना उभे राहाण्यास 
सांगितले. त्यात श्री. चब्हाणांनाही अनिच्छेने उमे राहावे लागले. त्या वेळचा त्यांचा 
चेहरा बघण्यासारखा होता. ज्या लोडावर ते बसले होते तो लोड आपला राग दाबून 
धरण्यासाठी ते जोराने दाबीत होते. ते हृद्य छायाचित्रकारांच्या नजरेतून बहुधा 
निसटले. दुसऱ्या दिवशी त्यांनी आपण काळ आरोग्यासाठी प्रार्थनेचा प्रश्न होता म्हणून 
उभे राहिलो असे सांगितले. श्रीमती गांधींनाही श्री. जयप्रकाश नारायण यांचे आरोग्यच 
हवे आहे असे सांगितले. पण याच संदर्भात त्यांनी इंदिरा गांधी यांची वाजू कशी 
बरोबर आहे हे सांगण्याचा त्या वेळी प्रयत्न केला. मंडपात हजर असलेल्या पाच 
पन्नास लोकांनी त्यास साद म्हणून टाळया वाजविल्या. पण आठदहा हजार लोकांच्या 
जमावात ५०-१०० छोकांच्या टाळ्यांचा आवाज कसा वाटला हे आठवले म्हणजे 
हसू येते. मराठी साहित्य संमेलनाच्या या व्यासपीठावर श्रीमती दुर्गा भागवत, 
श्री. पु. ल. देशपांडे, श्री. लक्ष्मणशास्त्री जोशी हे विचारस्वातंत्र्यावर बंधन आल्यामुळे 
कमीअधिक प्रमाणात खंत व्यक्त करून आणीबाणीविषयी आपली नापसंती व्यक्त 
करीत होते. आणीबाणीमुळे लोकांच्या भावना कशा होत आहेत याची अभिव्यक्ती 
श्री. बिंदा करंदीकर, श्री. मंगेश पाडगावकर हे कवितांच्या माध्यमाने लोकांपुढे 
मांडण्यास कचरत नव्हते. त्याच काळात उत्तर भारतातील हिंदी साहित्य संमेलन ही 
प्रातिनिधिक संस्था आणीबाणीच्या सूत्रधार श्रीमती इंदिरा गांधी यांना “ साहित्य 
वाचस्पती ” ही सन्मानार्थ पदवी देण्याच्या समारंभात गर्क झाली होती. राष्ट्राची 
भाषा म्हणविणाऱ्या भाषेतील लेखक राष्ट्राची भावना तर व्यक्‍त करीत नाहीतच, 
आपल्या वैयक्तिक राजकीय स्वार्थासाठी विचारस्वातंत्र्यास पिंजऱ्यात अडकविणाऱ्या 
व्यक्तीचा सन्मान करण्यासाठी समारंभ करतात याची मला त्या वेळी खरोखरच फार 
खंत वाटली. 


ज्या दिवशी मी कोल्हापूरला पोचलो त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी सकाळी रेडिओवर 
श्री. भाऊसाहेब खांडेकर वारल्याची बातमी ऐकली. मन हळहळले. पण निव्वळ 
हळहळून भागणार नव्हते. पत्रकाराचा व्यवसाय असल्यामुळे लगेच कामाला 





आणीबाणीचे दिवस २१७ 


छागायळा हवे होते. श्री. भाऊसाहेब कोल्हापूरला राहात असत. त्यांचा मृत्यू 
मिरजेच्या हॉस्पिटलमध्ये झाला असला तरी पुढील सर्व क्रियाकर्मे कोल्हापूरला पंच- 
गंगेच्या काठीच होणार होती. अंत्ययात्रा राजारामपुरीतील भाऊसाहेबांच्या घरापासून 
निघणार होती. मला तर कोल्हापूरची काहीच माहिती नव्हती. पण प्रारंभिक चौकशी 
करून मी राजारामपुरीच्या पाचव्या गल्लीतील बंगला नंदादीप गाठला. साहजिकच 
तेथील बातावरण त्या बंगल्यातील खरा नंदादीप कायमचा विझल्यामुळे अत्यंत मळूल 
झाल्यासारखे वाटत होते. भाऊसाहेबांचे पार्थिव शरीर मिरजेहून यावयाचे होते. भाऊ- 
साहेबांच्या चाहत्यांची गर्दी वाढत होती. काही वेळाने त्यांचे पार्थिव झारीर आले 
आणि अंत्यददीनासाठी हळूहळू सर्व कोल्हापूर येऊन गेले. नंतर अंत्ययात्रा निव्राळी 
आणि संध्याकाळपर्यंत पंचगंगेच्या काठी सर्व क्रिया पुरी झाली. स्मशानावर भाऊ- 
साहेबांची स्तुती करणारी रटाळ आणि औपचारिक भाषणांची जी लांवण लागली 
ती ऐकताऐकता भाऊसाहेबांचा आत्माही तिथे घोटाळत असला तर कंटाळला असेळ 
असे मळा वाटले. फक्त श्री. रणजीत देसाई यांची चार वाक्ये आंतरिक भावनेने 
ओथंबलेली होती अशी छाप त्या वेळी माझ्यावर पडली. 


मला कोल्हापूरला जावे लागणार है ज्या वेळी ठरले त्या वेळी इतर काही असले 
तरी मनाला एक समाधान होते. दिल्लीत ज्यांच्याशी चार वाक्ये संभाषण झाल्याने 
माझे मनोबळ वाढले ते भाऊसाहेब कोल्हापूरळाच राहातात ही माहिती मिळाली होती. 
त्यांच्याशी मधूनमधून बोलण्याचा सुयोग मिळत राहील अशी आझादी निर्माण 
झाली होती. पण मी कोल्हापूरला पोचायला आणि भाऊसाहेबांचा मृत्यू व्हायला 
एकच गाठ पडली. हे माझे दुर्दैव होते असे मळा वाटले. पण दुर्दैवाबरोबरच सुदेवा- 
चीही वाटचाल होत असते असे म्हणतात ते खोटे नाही. या अंत्ययान्रेतच मळा दोन 
अमूल्य असे मित्र लाभले. गजनाकार पाथ्ये यांचे चिरंजीव श्री. शामकांत पाध्ये हे 
एकदा दिल्लीस येऊन गेले असल्यामुळे मला ओळखत होते. पण मला मात्र त्यांचा 
चेहरा आठवतही नव्हता. त्यांनीच मला ओळखले आणि कोल्हापूरसारख्या माझ्या- 
साठी अत्यंत नवख्या अशा गावात राहाण्याच्या जागेपासून तर सामानाची जुळवा- 
जुळव करण्यापर्यंत अनेक प्रकारची मदत त्यांनी केळी. याच अंत्ययात्रेत डॉ. सुधाकर 
पवार हेही भेटले. ते माझ्या लिखाणामुळे मला ओळखत होते. पण तसा परिचय 
कधीच झाला नव्हता. लिखाणामुळे त्यांच्या मनात माझ्याविषयी जी आपुलकी होती 
ती कोल्हापूरला येण्यापूर्वी मुंबईलाच मला कळली होती. कोल्हापूरला मी त्यांच्याच 
घरी उतरावे असा निरोप त्यांनी महाराष्ट्र टाइम्सच्या एका मुख्य उपसंपादकामार्फत 
मळा दिला होता. पण त्या वेळचे वातावरणच इतके गढूळ होते की, श्री. पवार हे कसे 
काय असतील याविषयी माझेच मन साफ नसल्याने मी त्यांच्या घरी उतरण्याचा 
विचारही मनात आणला नव्हता. पण कोल्हापूरला त्यांच्याशी जसजसा संत्रंध वाढत 
गेला तसतसे पवार आणि इंदूरकर कुटुंब जवळजवळ एक झाले. श्री. पवार त्या वेळी 


२१८ दिल्ली दिनांक 


कोल्हापूरच्या शिवाजी विद्यापीठात पत्रकारिता विभागात प्राध्यापक होते. त्यांच्यामुळे 
आमच्या या जोडकुटुंबात शेतकी कॉलेजमधील प्राध्यापक श्री. रा. य. पाटील यांच्या 
कुटुंबाची भर पडली. पुढे श्री. पवार हे मराठवाडा विद्यापीठात वृत्तविद्या विभागाचे 
प्रमुख झाले. श्री. पाटील है कोल्हापूरलाच राहिले आणि मी दिल्लीस परत आलो. पण 
निर्माण झाळेले मेत्रीचे दे नातेसंबंध पुढेही सतत कायम राहिले. 


मी कोल्हापूरला जाण्यापूर्वीच समाचारची निर्मिती झाली होती. त्यामुळे संपूर्ण 
पगारी नोकर नसलेल्या अनेक पत्रकारांना यू. एन. आय. आणि पी. टी. आय. 
मधून निवृत्त व्हावे लागले. कोल्हापूरला असाच प्रसंग यू. एन. आय. चे बातमीदार 
श्री. डी. ए. कुळकणीवर आला. त्यांचे वयही साठाच्यावर झाले होते. ते महाराष्ट्र 
टाइम्सचेही कोल्हापूरचे वार्ताहर होते. माझी पाठवण कोल्हापूरळा झाल्यामुळे त्यांचे 
तेही काम सुटले. पण याची मला फारशी कल्पना अगोदर नव्हती आणि असती तरी 
मी काय करू शकलो असतो ? कोल्हापूरला मी स्वेच्छेने गेलो नव्हतो. कुणाला मिळत 
असलेले चार पेसे कमी व्हावेत ही इच्छा तर मुळीच नव्हती. एक दिवस श्री. सुधाकर 
पवारांवरोबर मी महालक्ष्मीच्या मंदिरात गेलो होतो. श्री. पवार यांना देवदर्शीनाचे वेडच 
आहे असे म्हटले तरी चालेळ. महालक्ष्मीच्या मंदिरात तरुण वयातच जमा होईल अझी 
एक स्त्री भेटली. श्री. पवार तिळा ओळखत होते. त्यांनी सहज विचारावे तसे बिचारले, 
“ कसे काय ? ठीक आहे ना?” यावर ती बाई उद्वेगाने म्हणाली, “ आता आमचे 
कसले ठीक १ यू. एन. आय. चे काम वंद झाले. महाराष्ट्र टाइम्सचे होते, पण तो 
आता दिल्लीवाला आलाय ना, त्यामुळे आता तेही गेले. ” त्या बाई मला ओळखत 
नव्हत्या म्हणून बोळून गेल्या. पण दिल्ीबाला हा उल्लेख माझ्यासाठीच होता है 
ताबडतोब लक्षात आले. त्या श्री. डी. ए. कुलकर्णी यांच्या सूनबाई होत्या हे श्री. पवार 
यांनीं मळा नंतर सांगितळे. त्या वेळी जरी मला चार आकडी पगार मिळत होता 
तरी गरीबी काय असते याचा चांगलाच अनुभव असल्यामुळे त्या बाईचे उद्गार 
ऐकून माझे अंतःकरणही हेलावले. मी श्री. पवार यांचेमार्फत श्री. कुलकणी यांना 
निरोप पाठविला. मी आल्यामुळे तुम्हास महाराष्ट्र टाइम्सकडून मिळणारी रक्कम बंद 
होण्याचे कारण नाही. महाराष्ट्र टाइम्सकडून जे दोनअडीचो रुपये तुम्हाला मिळत 
असत ते माझ्याकडून पुढेही मिळतील. तुम्ही पूर्वी महाराष्ट्र टाइम्सचे काम करीत 
होता तसेच करा. फक्त व्यवस्थेच्या दृष्टीने महाराष्ट्र टाइम्सला पाठवायचा मजकूर 
माझ्यामार्फत पाठवावा लागेल. पण श्री. पवार यांनी मला सांगितले की, श्री. कुलकणी 
हे यास तयार नाहीत. ते माझ्यापेक्षा वयाने थोडे मोठे असल्यामुळे त्यांना माझ्या 
हाताखाली काम करणे अपमानास्पद वाटते असा पवार यांचा समज झाला. 


आणीबाणीत पोलीस यंत्रणा कशा वेंधळेपणाने वागत असे याचाही एक अनुभव 
कोल्हापूरला मिळाला. एक दिवस संध्याकाळी महाराष्ट्र सरकारच्या जिल्हा कचेरीत 





आणीबाणीचे दिवस २१९ 


इतर पत्रकारांप्रमाणेच माझ्याकडे एक सूचना आली. निपाणीत झालेल्या प्रकाराबद्दल 
कोणतीही बातमी आली तरी ती छापता कामा नये असा तो सेन्सॉरचा आदेश होता. 
पण काय प्रकार झाला याचा उल्लेख त्यात नव्हता. त्या काळात काही छापलेच जात 
नव्हते म्हणून मी तो कागद बाजूला ठेवून दिला. पण निपाणीत काही तरी विशेष 
घडले आहे ही जाणीव झाली. नेहमीप्रमाणे रात्री दहासाडेदहाला झोपलो. रात्री 
१२ च्या सुमारास घराच्या बाहेरचे दार जोरात ठोठावण्याचा आवाज आला. विजेचे 
बटन दाबण्यापूर्वीच मी विचारले, कोण आहे? उत्तर मिळाले, फौजदार. एवढ्या 
रात्री फौजदाराचे माझ्या घरी काय काम हा विचार मनात आला. पण त्याचबरोबर 
हाही विचार आला की, ज्या यंत्रणेच्या दडपणामुळे मळा दिल्ली सोडून कोल्हापूरला 
यावे लागले त्याच यंत्रणेने आता मला अटक करण्याचा निर्णय घेतला असावा. मी 
दार उघडले आणि फौजदाराने माझ्या हाती एक पाकीट दिले. उघडून पाहिले तर 
त्यात मळा संध्याकाळीच मिळालेल्या सेन्सॉरच्या हुकुमाची प्रत होती. मी आपले हसे 
दाबून म्हटले, हे पत्र तर मला संध्याकाळीच मिळाले आहे. फौजदार त्रासून म्हणाला, 
मग आम्हास एवढा त्रास कशासाठी दिला? मी गेला एक तास तुमचा शोध घेतो 
आहे. तुमचे घर सापडत नसल्याचे आम्ही कचेरीस वायरलेसवर कळविले. त्यावर 
असे सांगण्यात आले की, तुम्ही राजारामपुरींच्या सहाव्या गल्लीतच राहाता. तो हुकूम 
ताबडतोब बजावलाच गेला पाहिजे. तुम्ही घरावर नावाचा बोडेही न लावल्यामुळे 
आम्ही सहाव्या गल्लीतील प्रत्येक घरात चौकशी केली आणि तुमच्यापर्यंत आलो. 
फौजदार गेल्यानंतर मी स्वस्थ झोपलो. पण दुसऱ्या दिवशी सकाळी मात्र सहाव्या 
गल्लीतील बहुतेक सर्व लोक फौजदार कशासाठी आला होता ही चौकशी करण्यास 
आले. फौजदाराने प्रत्येकाची झोपमोड केली होती. नंतर कळले की, निपाणीस 
छत्रपती शिवाजीमहाराजांच्या पुतळ्याची कुणी तरी विटंबना केली होती. ती बातमी 
प्रसिद्ध झाल्यास गडबड उडेल अशी अधिकाऱ्यांना भीती होती. 


कोल्हापूरला मला जरी नाइलाजाने जावे लागले होते तरी तिथे मला आपुलकी 
मात्र भरपूर मिळाली. नियमित सभासद न होतादेखीलळ रोटरी क्लबच्या सास्ताहिक 
बैठकीस हजर राहाण्याचा आग्रह करण्यात आला. एकदोनदा माझे तिथे भाषणही 
झाले. पण तिथल्या एका कार्यक्रमात कॉँग्रेस ही कुठल्या पातळीवर जात आहे याचाही 
एक अनुभव आला. माझा कोल्हापूरचा मुक्काम फार थोडा होता. मोजून नऊ 
महिन्यात मी दोनतीनदा तरी दिल्लीस येऊन गेलो. निवडणूक जाहीर झाली होती. 
उमेदवारही ठरले होते. कोल्हापूरहून काँग्रेसचे उमेदवार श्री. जी. आर. माने होते 
आणि विरोधी पक्षाचे म्हणून शेकापचे श्री. दाजीबा देसाई यांना उभे करण्यात आले 
होते. कोल्हापूर रोटरी क्लबने उमेदवारांचा आमने-सामने असा कार्यक्रम आखला. 
दोघांनाही आपले बिचार मांडण्यासाठी पाचारण करण्यात आले. त्या वेळी कॉँग्रेसचे 
धोरण समोरासमोर चर्चेस यावयाचे नाही असे ठरले होते. त्यामुळे एक गेल्यानंतर 





प्न २० दिल्ली दिनांक 


दुसऱ्याने आपले विचार मांडावेत असे ठरले. रोटरी क्लबचा हा कार्यक्रम पर्ल हेंटिल 
मध्ये होत असे. कार्यक्रमाच्या चारदोन दिवस अगोदर शेका पक्षाचे निवडणून चिन्ह 
“ गाडी ? जाळली गेल्याची बातमी आली होती. कार्यक्रम सुरू झाल्यावर श्री. दाजीबा 
देसाई यांचे भाषण झाले. ते साधारण बरे बोलले. ते गेल्यावर काँग्रेसतर्फे पंचगंगा 
सहकारी साखर कारखान्याचे श्री. दिनकरराव मुद्राळे बोलण्यास उभे राहिले. आम्ही 
उमेदवाराचे ऐकण्यास आलो आहोत; इतरांचे नाही, असे म्हणून काही सभासदांनी 
ल्यावर आक्षेपही घेतला. पण रोटरी क्लबचे अध्यक्ष डॉ. गुंडे यांनी बरेच समजाविल्यावर 
श्री. मुद्राळे यांचे भाषण झाले. 

या कार्यक्रमानंतर आम्ही काही मंडळी हॉटेलच्या बाहेर उभे राहून काही बोळत 
होतो. त्यात शहर कॉग्रेस कमेटीचे अध्यक्ष श्री. दादासाहेब चव्हाण नावाचे ग्रहस्थही 
होते. बोळताबोळता त्यांनी तक्रार केली की, वृत्तपत्रे कॉग्रेसला साथ देत नाहीत. मी यावर 
बिचारले, कोल्हापूरहून सात दैनिके निघतात, त्यांपैकी एकही काँग्रेसविरोधी आहे 
का? ही वस्तुस्थिती असल्यामुळे श्री. चव्हाण हे एकदम उखडले. आम्ही त्यांची 
किंमत देतो म्हणून ते आमच्या बाजूने लिहितात. उद्या तुमची किंमत दिली तर 
तुम्हीही तेच कराल. पत्रकाराने कुठल्याही प्रसंगी रागात बोळू नये हे तत्त्व म्हणून 
मळा मान्य असूनही त्या वेळी मलाही राग आला आणि मी त्या भरात म्हटले, 
हे पाहा, माझी किंमत देण्यासाठी स्वर्गातून कुणी तरी यायला पाहिजे. यावर 
श्री. दादासाहेब चव्हाण आणखीनच भडकले. समोरच माझी मोटार होती. तिकडे 
बोट दाखवून म्हणाले, हे पाहा, आम्ही जशी त्यांची गाडी जाळली तशी ठुमचीदेखील 
ही गाडी जाळून टाकू. हे असे करण्यास मागेपुढे पाहाणार नाहीत असे मलाच नव्हे 
तर त्या वेळी तिथे हजर असलेल्या इतरांनाही वाटले. कारण शेकापची गाडी जाळली 
जाण्याची घटना नुकतीच घडली होतीं. सर्वानी मिळून विषय बदलला. यानंतर निवड- 
णूक प्रचारासाठी श्री. यशवंतराव चव्हाण हे कोल्हापूरला आले होते. त्यांच्या भाषणात 
मुख्य मुद्दा एकच होता. तुम्ही गुंडांच्या हाती राज्य देणार का? मला ते -भाषण 
ऐकत असताना प्रश्न पडला - गुंड कोणास म्हणावयाचे १ गाडी प्रत्यक्ष जाळून दुसरी 
गाडी जाळण्याची धमकीं देणाऱ्यास ? अगर तसे काही न करणाऱ्यास १ 


ज्या दिवशी निवडणूक जाहीर झाल्याचे मळा कोल्हापूरला कळले त्याच 
दिवशी मी मनाशी दोन गोष्टी ठरविल्या होत्या. माझे मत दिल्लीत असल्यामुळे निवड- 
णुकीच्या वेळी मत देण्यासाठी दिल्लीस जावयाचे आणि बदलत असलेल्या परिस्थितीत 
महाराष्ट्र टाइम्सने जर आपल्याला परत दिल्लीस पाठविले नाही तर समयपूर्व निवृत्ती 
मागावयाची. मतदानासाठी आम्ही पति-पत्नी दोघेही कोल्हापूरहून दिल्लीस आलो. 
येण्यामांगीळ भूमिका फक्त लोकद्याह्दीवरील विश्वासाची होती. सुशिक्षित वर्ग मतदाना- 
विषयी पुष्कळदा उदासीन असतो आणि ही गोष्ट जो उमेदवार निवडून येऊ नये असे 
आपणास वाटत असते त्यास निवडून आणण्यास मदत करणारी ठरते. आमच्या 





आणीबाणीचे दिवस २२५ 


दोन मतांनी विशेष काय फरक होणार हाही एक बिचार होता. पण ही निवडणूक 
विशिष्ट वातावरणात होत असल्यामुळे एकदोन मतेही निकालाचे स्वरूप बदलण्यास 
कारणीभूत ठरू शकतील असे वाटले होते. म्हणूनही स्वतःच्या खर्चाने कोल्हापूरहून 
दिछ्ीस मतदानासाठी येण्याचा निर्णय घेतला. निवृत्तीचा निर्णय घेण्याचे कारण 
एकच होते. कोल्हापूरला मळा दुसरा असा त्रास काहीच नव्हता. पण तिथे तसे काम 
काही नव्हते. त्यामुळे तिथे राहाण्याची इच्छा नव्हती. मन गुदमरत होते. 


कोल्हापूरला असतानाच श्री. जगजीवनराम यांनी कॉग्रेस सोडून इंदिरा गांधी 
यांच्याविरुद्ध भूमिका घेतल्याची बातमी वाचली. त्यावरह्दी मला फार आश्चर्य वाटले. 
श्री. जगजीवनराम यांची जी प्रतिमा माझ्या मनात वर्घानुवषौच्या अनुभवाने निर्माण 
झाली होती तिला हे सुसंगत नव्हते. माझ्यापुढे एकच प्रश्न होता, तो म्हणजे, अशी 
कोणती घटना घडली की, ज्यामुळे नेहमी सत्तेस चिकटून राहाणाऱ्या श्री. जगजीवनराम 
यांच्या अंगी सत्ता सोडण्याची वीरश्रीही संचारली ? दिल्लीतून येणाऱ्या वृत्तपत्रात या 
प्रश्नाचे उत्तर मिळेळ या दृष्टीने मी ती बघत होतो. पण कुठल्याच वृत्तपत्रात ते 
उत्तर मिळाले नाही. समाजवादी पुढारी श्री. नानासाहेब गोरे या काळातच एकदा 
कोल्हापूरला आळे होते. मी नेमका हाच प्रश्न त्यांना विचारला. ते म्हणाले, नेमके 
कारण मलाही सांगता येणार नाही. निवडणुकीत श्रीमती गांधी आणि त्यांच्या पक्षाचा 
पराभव होऊन जनसंघ आणि समाजवादी गटाचा श्री. जगजीवनराम यांना पाठिंबा 
असूनही आचार्य कृपलानी यांनी श्री. मोद्रजी देसाई यांना पंतप्रधानपदी आणण्या- 
साठी जे नाटक वठविले त्यावर मला तरी खूप समाधान झाले. कारण श्री. जगजीवनराम 
यांची प्रतिमा माझ्या मनात संधिसाधूपणाची नेहर्मींच होती. श्री. मोरारजी देसाई 
कितीही हट्टी असले तरी ते संधिसाधू नाहीत. त्यांना निश्चित अदा काही निष्ठा आहेत 
असे मला वाटत होते. संधिसाधू व्यक्ती जनता सरकारची पंतप्रधान झाली नाही हे 
सुदैव असे त्या वेळी वाटले. 

दिल्लीस आल्यानंतर श्री. जगजीवनराम यांच्या वीरश्रीचा उलगडा मला झाला. 
मी निव्वळ नावाचा अध्यक्ष नाही हे वाक्य ते कॉंग्रेस फाळणीनंतर बोलले होते. 
तेव्हापासून त्यांचे महत्त्व सारखे कमी करण्याचा प्रयत्न श्रीमती गांधी यांचा होता. 
१९७७ च्या निवडणुकीत कुठले तरी निमित्त काहून श्री. जगजीवनराम यांना 
तिकीटद्दी द्यावयाचे नाही आणि दिले तरी पुढे मंत्रीमंडळात घ्यावयाचे नाही असा 
श्रीमती गांधी यांचा मनसुबा होता आणि ती कुणकुण श्री. जगजीवनराम यांना 
लागली होती. श्री. संजय गांधी हे जगजीवनराम यांच्या विरुद्ध खासगीत खूप बोलत 
आणि त्या वेळी त्यांचाच शब्द हे वेदवाक्य होते. मरता कया न करता या न्यायाने 
श्री. जगजीवनराम यांच्यामध्ये ती वीरश्री संचारली होती. 


मतदानासाठी मी दिल्लीस आलो आणि त्याच वेळी टाइम्स ऑफ इंडियाचे 


ली २२ दिली दिनांक 


दिल्लीतील व्यवस्थापक श्री. रमेशचंद्र यांना भेटून आपली पुढील भूमिका सांगितली. 
ते म्हणाळे, तुमचे संपादकच तुमच्याविरुद्ध असल्यामुळे तुम्हाला दिल्लीस आणणे तर 
माझ्या अधिकाराबाहैर आहे. पण निवृत्त व्हायचे असेल तर त्यात काहीच अडचण 
नाही. मी कोल्हपूरला'च निवृत्त झालो तर तेथून दिल्लीस येण्याचा खर्च मला जवळून 
करावा लागेळ. म्हणून माझी नित्रृत्ती ही दिल्लीत व्हावी हा विचार मी त्यांच्यापुढे 
मांडला. त्यांच्याशी माझे संबंध अतिदाय चांगले होते. ते म्हणाले, यातही अडचण 
येणार नाही. पुढे त्यांनी मळा या मजकुराचे एक पत्रही पाठविले. पण प्रत्यक्ष 
निवृत्तीच्या वेळी मात्र मुंबई कचेरीने काही बाबतीत अत्यंत अडवणुकीचे धोरण घरले. 
त्यास खरे कारणीभूत होते जनरल मॅनेजर श्री. राम तरनेजा. पण त्याहीबाबत 
श्री. रमेशचंद्र यांनी प्रश्न सोडविण्यात मदतच केळी. पुढे एकदा श्री. अटलबिहारी 
बाजपेयी मला म्हणाले, तुम्ही येण्यासाठी राजीनामा का दिला ? तुम्हास परत दिल्लीस 
आणण्यासाठी मी तुमच्या संपादकास सांगितलेच होते. पण यावर मी त्यांना सांगितले, 
तुमच्या सद्भावनेबद्दळ आभारी आहे. पण आता मला कोणाचेच उपकार नकोत- 


ड्‌ 





२०- 


जनता पक्ष का मोडला? 


१३ जून १९७७ रोजी मी पुन्हा दिल्लीस 
कायम मुक्कामासाठी आलो. त्या वेळी जनता 
सरकार काम करायला लागले होते आणि दाहा 
कमिशनची नेमणूकही झाली होती. दिल्लीत 
पत्रकार म्हणून पूर्वीप्रमाणे काम करावयाचे 
म्हणजे भारत सरकारचे अँक्रेडिठेशान हवे होते. 
महाराष्ट्र टाइम्सच्या नावावेर पूर्वीचे अंक्रेडिटेशन 
मला "मिळणे शक्यच नव्हते. कारण माझ्या 
जागेवर श्री. वि. ना. देवधर यांची नेमणूकही 
झाली होती. पी. आय. बी. च्या एका वरिष्ठ 
अधिकाऱ्याने सुचबिले आणि त्याप्रमाणे राज- 
धानीतील एक जुने पत्रकार आणि श्रमिक 
पत्रकार संघटनेत वर्षानुवर्षे पुढारी असलेले 
श्री. जगदीश प्रसाद चतुबेंदी यांनी एक पत्र 
लिहिले आणि त्याप्रमाणे मला ( 1०४ 74 
distinguished ser४ce) दीधे काळ आणि 
चांगल्या प्रकारची पत्रकारिता या श्रेणीखाली 
भारत सरकारचे अक्रेडिटेशन मिळाले आणि 
माझा राजधानीत पत्रकार म्हणून काम कर- 
ण्याचा मारी मोकळा झाला. एक दिवस शहा 
कमिशनच्या एका अधिकाऱ्याचा मला टेलि- 
फोन आला. माझ्याशी काही बोलायचे आहे 
असे तो म्हणाला. मीच कमिशनच्या कचेरीत 
येतो असे सांगून त्यास भेटलो. तिथे काही 
इतर वरिष्ठ अधिकारीही होते. कारण नसताना 
आणीबाणीत माझ्यावर अन्याय झाला याची 
माहिती त्यांना कुठून तरी मिळाली होती. 
त्यांनी त्याविषयी माहिती विचारली आणि मी 



































२२४ दिल्ली दिनांक 


आपली तक्रार लेखी द्यावी असे सुचविले. तोपर्यंत हाहा कमिशनकडे चाळीस हजारांचे 
वर तक्रारी आल्या'चे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. याविषयी बोलणे निघाले आणि डी. एस. 
पी. दर्जाचा पोलीस अधिकारी मला म्हणाला, तक्रारींची संख्या पुष्कळ आहे. पण 
न्यायमूर्ती शाहा यांच्या निकषावर टिकू शकतील अशा फारशा नाहीत. आणीबाणीत 
बर्‍याच गोष्टी झाल्या. आम्हासही माहीत आहे. पण आमच्याकडे तक्रारी आल्या- 
शिवाय आम्हास काहीच करता येत नाही. याबाबतीत काही करता आळे तर करावे 
अशी सूचना त्यांनीच मळा केली 

असे का घडतेय याविषरी मी चौकशी केली. ज्यांच्यावर खरोखरच अत्याचार 
झाळे तेही तक्रार करण्यास फारसे पुढे येत नाहीत असे दिसले. याचे कारण एकच 
होते. ज्या कायद्याप्रमाणे कमिशन नेमण्यात आले होते, त्यास फक्त चौकशी करून 
अहृवाळ देण्याचा अधिकार होता. गुन्हेगार ठरवून शिक्षा देण्याचा नव्हता. लोक म्हणत, 
आम्हास जे सोसावे लागले ते लागले, आता चौकशी होऊन काहीही निष्कर्ष निघाला 
तरी त्याचा आम्हास काय फायदा ? आमचे जे नुकसान झाले, आम्हास जो मनस्ताप 
झाला तो भरून थोडाच निघणार आहे? शिवाय तक्रारीसाठी यातायात किती? 
तोपर्यंत ५ रुपयांच्या स्टँप पेपरवर तक्रार केली पाहिजे असा कायदा होता. लोक 
म्हणत, कारण नसताना पाच रुपयांचा हा खर्च करावयाचा, पुन्हा तक्रार कायदेशीर 
भाष्रेत असावी यासाठी वकिलाकडे जा-ये करायची, त्याची फी भरायची, कमिइन- 
कडून बोलावणे आल्यानंतर हजर व्हायचे, त्यासाठी पुन्हा खर्च -झाला तेवढा चास 
पुष्कळ झाला. आता आणखी नको. 

या विचारसरणीत बरेच तथ्य आहे असे मलाही वाटले आणि मी जनता पक्षाच्या 
काही पुढाऱ्यांशी चर्चा केली. पण त्यांपैकी अनेकांनी यावर विचारच केलेला नव्हता. 
पाऊल तर उचलले नव्हतेच. जनता पक्षाचे अध्यक्ष श्री. चंद्रशेखर झटकून टाकल्या- 
सारखे म्हणाले, मग आम्ही काय करावे? मी त्यांना सांगितले, या कमिशनवर 
जनता पक्षाचे भवितव्य अवलंबून आहे. कमिशनकडे जर खऱ्या तक्रारी गेल्याच 
नाहीत तर कमिशन विचार कशावर करणार ? आणि अहवाल काय देणार ? 
आणीबाणीतील अत्याचारांसंबंघी तुम्ही खोटाच प्रचार करीत होता असा निष्कर्ष 
निघेल. या कामासाठी पक्षास यंत्रणा उभारायला हवीं. श्री. अटलबिहारी वाजपेयींशीही 
माझे बरेच जुने संबंध होते. ते त्या वेळी परराष्ट्रमंत्री होते. पण सरकारमध्ये काम करण्याचा 
अनुभव नसल्यामुळे अधिकारीवग आणि आपले कुठले तरी काम साधण्यासाठी त्यांच्या- 
भोवती घोटाळणाऱ्या लोकांनी ते इतके वेढलेले असत की, त्यांची सहजासहजी भेटच 
होत नसे. तीन दिवस लागोपाठ प्रयत्न करूनही जेव्हा त्यांचीं मेट झाली नाही तेव्हा संसद 
भवनातील त्यांच्या कचेरीत मी एकदा गेलो. त्यांच्या खासगी चिटणीसास म्हटले, 
तीन दिवस झाले, मी रोज येतो आहे, मला भेटीस तुम्ही वेळ देत नाही. माझे नाव 
तरी तुम्ही त्यांच्याकडे पाठबिले आहे अगर नाही? खासगी चिटणीस मला जरा 
जोरात म्हणाला, असे तुमचे काम तरी काय आहे १ माझाही आवाज थोडा चढला 


जनंता पक्ष का मोडला? २२५ 


आणि मी म्हटले, माझे काम मी तुम्हाला सांगणार नाही. एवढेच सांगू शकतो की, 
माझे कुठलेही वैयक्तिक काम नाही. माझा आवाज आतल्या खोलीत बसलेल्या 
वाजपेयी यांच्यापर्यंत पोचला असावा. ते लगेच बाहेर आले आणि म्हणाले, इंदूरकर, 
काय आहे १ मी म्हटले, तुम्हाला भेटण्यासाठी आता मला तीन तीन दिवस -चकरा 
माराव्या लागतील काय ? ते म्हणाले, महत्त्वाचे असेल तर आपण आत्ताच बोलू. मी 
म्हटले, महत्त्वाचे नसते तर मी आलोच नसतो. लगेच आम्ही संसद भवनाच्या 
अंगणात थोडे बाजूला उमे राहिलो आणि मी त्यांना शहा कमिशनवाबतची परिस्थिती 
सांगितली. वाजपेयी एकदम म्हणाले, हे तातडीचे काम आहे. इकडे लक्ष दिले नाही 
तर आम्ही सर्व वाऱ्यावर फेकले जाऊ. मी बघतो काय करता येते ते. ते नंतर म्हणाले, 
या अधिकाऱ्यांच्या गराड्यात असा सापडलो आहे की, त्यातून सुटतच नाही. तुम्ही 
मळा सकाळी सातच्या सुमारास फोन करीत जा. म्हणजे भेटीची वेळ लगेच ठरविता 
यईल. पण नंतर त्यांना निराळे असे भेटण्याची मला गरजच भासली नाही. पण 
एबढे मात्र खरे की, कमिशनकडे त्यांना महत्त्वाच्या वाटाव्या अझा तक्रारी पोचल्या 
आणि शहा कमिशनमेही पाच रूपयांच्या स्टँप पेपरवर तक्रार हवी हा नियम काढून 
टाकला. 


काँग्रेस ही संघटना म्हणून फारशी अशी उरली नव्हती. १९७७ साली 
पराभव होताच ज्यांच्या तोंडून पूर्वी झाब्द निघत नव्हता तेही बोलायला लागले. 
श्रीमती गांधी यांचा तर निवडणुकीत पराभव झालाच होता. पक्षाच्या पराभवाचे 
खापर श्री. देबकांत बारुआंवर फोडण्यात आले आणि त्यांनी काँग्रेस अध्यक्षपदाचा 
राजीनामा दिला. त्यांच्या जागी श्री. ब्रह्मानंद रेड्डी काँग्रेसचे अध्यक्ष झाले. देशात 
लोकशाही टिकेवायःची असेल तर पक्षातही लोकशाही हवी हे सूत्र यशवंतराव चव्हाण 
यांनी मांडळे. श्री. विठ्ठलराव गाडगीळांनीही महाराष्ट्र टाइम्समध्ये एक लेख लिहून 
आणीबाणी ही कशी चूक होती ते प्रतिपादिले. कॉँग्रेसमधे दोन तट पडू लागले होते. 
एक इंदिरा गांधींनाच अजूनही पुढारी मानणाऱ्यांचा, तर दुसरा त्यांना आता 
फारशी किंमत नाही असे समजणाऱ्यांचा. नंतर कर्नाटकातील चिकमंगळूरची फेर- 
निवडणूक आली आणि तिथून श्रीमती इंदिरा गांधी या उमेदवार म्हणून उभ्या 
राहाणार म्हणून जाहीर झाले. श्री. वीरेंद्र पाटील हे जनता पक्षाचे उमेदवार ठरले. 
जनता सरकारने ज्या राज्यात कोणते तरी निमित्त काढून कमी-जास्त अवधी शिल्लक 
असताना विधानसभेच्या मुदतपूर्व निवडणुका घेतल्या त्यात कर्नाटकही होते आणि 
निवडणुकीत. पुन्हा सत्तेवर आलेले श्री. देवराज अरस हे श्रीमती गांधींच्या जोरदार 
समर्थकांपैकी होते. म्हणून त्या तेथून निवडून येतील अशी अनेकांना खात्री होती. 
आणीबाणीत इतरत्र आणि कर्नाटकात झालेले अत्याचार हे जनता पक्षाचे मुख्य 
भांडवल होते. जे कांग्रेस उमेदवार ७७ च्या लोकसभा निवडणुकीत पडले त्यांची 
बरीच दैना होती. त्यांना कुणीही विचारत नव्हते. असे सर्व श्रीमती इंदिरा गांधी 
१५ 








चि २६ दिल्ली दिनांक 


यांची कास धरून राहिले. 

अझांपैकी एक नाव मला आठवते. राजस्थानचे श्री. जगन्नाथ पहाडिया यांचे. 
१९६९ साली ते श्री. मोरारजी देसाई यांचे समर्थक आहेत या समजुतीने श्रीमती 
गांधी यांनी त्यांचा राजीनामा घेतला होता. पण पुढे ते इंदिरा गांधी गटाचेच आहेत 
असे दुसऱ्या गटास वाटले. ते मळा म्हणाले, मळा ढकललेच आहे तर मी आता 
तिकडे राहाणार. श्रीमती गांधी यांच्या १९७८ सालच्या चिकमंगळूर निवडणुकीच्या 
घेळी ते राजकीय महत्त्वाच्या दृष्टीने काहीच नव्हते. माझ्याशी त्यांचे अतिदाय चांगळे 
संबंध होते. मला ते एक दिवस सेंटूल दलमध्ये म्हणाले, इंदूरकर, एक सल्ला द्या. काही 
लोक म्हणतात की, श्रीमती गांधी यांच्या प्रचारासाठी मी चिकमंगलूरला जाऊन 
यायला हवे. तसा तिथे माझा काही प्रभाव नाही आणि भाषेच्या अडचणीमुळे प्रचा - 
राच्या दृष्टीने माझा तसा उपयोगही नाही. दुसरे म्हणजे जाण्यासाठी जो खर्चे हवा 
त्याचीही मळा चणचणच आहे. मी त्यांना म्हटले, काही असले तरी तुम्ही चिक 
मगलूरला हजेरी अवश्य लावून या. त्याचा पुढेमागे उपयोग होईल. ते गेले. पुढे 
१९८० च्या निवडणुकीत ते लोकसभेत निवडून आले आणि अर्थखात्यात राज्य- 
मंत्रीही झाळे. याच काळात सेंदूळ हॉलमधे सहज बोलताना ते म्हणाले, इंदूरकरांशी 
राजकीय विचारात जरी जमत नसले तरी त्यांचा सछा बरोबर असतो. मला त्याचा 
फायदा झाला. पुढे ते राजस्थानचे मुख्यमंत्रीही झाले. 


कारणे काही असोत, श्रीमती गांधी आणि इतर काँग्रेस पुढाऱ्यांचे जमेना. दुसऱ्याचे 
ऐकण्याची नव्हे तर नेहमी दुसऱ्यास ऐकावयास लावण्याची सवयच कदाचित याच्या 
मुळाशी असेळ. १९६९ साली जशी काँग्रेस संघटना सिंडिकेटच्या हाती होती त्याच- 
प्रमाणे या वेळी जो वग काँग्रेसमध्ये वरच्या पातळीवर पकड ठेवून होता तो श्रीमती 
गांधी आता सत्तेवर नसल्याने त्या म्हणतील तसा वागावयास तयार नव्हता. श्रीमती 
गांधींच्या डोक्यात काही तरी शिजत होते. आपल्या हाती संघटनेची सूत्रे पाहिजेत असे 
त्यांना वाटत असले पाहिजे. यातून काँग्रेसजनांचा मेळावा घेण्याची कल्पना निघाली. 
श्रीमती गांधी या मेळाव्यातून निराळी काँग्रेस करू इच्छितात असा पत्रकारांचा आणि 
राजकीय निरीक्षकांचा समज झाला. या मेळाव्यात भाग घेण्याची केंग्रेसजनांवर 
बंदी घाळण्याचीही कल्पना जन्मास आली. पण या मेळाव्याचे मुख्य आयोजक 
आणि श्रीमती गांधी यांच्यावर अजूनही निष्ठा ठेवून असलेले जुने कॉंग्रेस नेते 
श्री. कमलापती त्रिपाठी फक्त काँग्रेसजनांचा हा मेळावा आहे, कॉंग्रेस फाळणीचा 
विचार नाही, असे त्यांना रोज भेटणाऱ्या पत्रकारांना ठामपणे सांगत होते. मला तरी 
असे वाटते की, सांगत असताना निदान कमलापती त्रिपाठी यांची भूमिका तरी मनात 
एक तोंडात एक अक्षी नव्हती. त्यांचा प्रामाणिकपणे तसाच समज होता. कारण 
१९७८ जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात मेळाव्याच्या दुसऱ्पा दिवशी विठ्ठलभाई 
पटेल भवनाच्या आवारात भरलेल्या मेळाव्यात “ आम्हीच खरी कॉंग्रेस आहोत ” 





जनता पक्ष का मोडळा ? २२७ 


असे जाहीर करून त्याच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी श्रीमती इंदिरा गांधींनी घ्यावी 
अशी विनंती करणारा ठराव त्यांनी ज्या वेळी मांडला, तिथे मी हजर होतो. ठराव 
अगोदर तयार करण्यात आलेला होता. श्री. कमलापती त्रिपाठींनी आपल्या भाषणाच्या 
शेवटी तो वाचला. माझ्यावर तरी अशी छाप पडली की, श्री. कमलापती त्रिपाठी 
जुन्या पिढीतील काँग्रेसवाले असल्यामुळे काँग्रेस पुन्हा मोडण्याची कल्पना त्यांना 
रुचत नव्हती. १९६९ साली सिंडिकेटची पकड असलेल्या कार्यकारिणीने श्रीमती 
इंदिरा गांधींना कॉंग्रेसमधून बाहेर तरी काढले होते. म्हणून त्या वेळी कॉँग्रेस निराळी 
करण्याचे काही तरी औचित्य होते. पण या वेळी ती परिस्थिती नव्हती. आपणच 
काँग्रेस आहोत हे घोषित करावयाचे होते. हे काम करण्याची जवाबदारी कमलापती 
त्रिपाठी यांचेवर टाकण्यात आली. ते त्यांना रुचत नसल्यामुळे बोलताना ते सारखे 
अडखळत आहेत ही जाणीव तिथे हजर असलेल्या आम्हा अनेक पत्रकारांना झाली. 


यानंतर साहजिकपणेच श्री ब्रह्मानंद रेड्डी अध्यक्ष असलेल्या काँग्रेसने इंदिरा 
काग्रेसमध्ये गेलेल्यांना काँग्रेसमधून काढून टाकण्याची कारवाई केली. इंदिरा काँग्रेसनेही 
दुसऱ्या कॉंग्रेसमधील लोकांना पक्षातून काढून टाकले. राजकीय पुढाऱ्यांच्या 
निष्ठा कशा बदलतात याचे एक जाज्वल्य उदाहरण या काळात समोर आले. 
श्री. स्टीफन रेड्डी कॉंग्रेसमध्ये होते. ते श्रीमती गांधी यांचेवर कडक टीकाही करीत. असे 
म्हणतात की, श्रीमती गांधींच्याबिरुद्ध तातडीने कडक कारवाई श्री. ब्रह्मानंद रेड्डी यांनी 
श्री. स्टीफन यांच्याच दडपणामुळे केली. पण तेच पुढे इंदिरा काँग्रेसमध्ये गेले आणि 
जनता कारकीदीत वादळे निर्माण करण्यास समर्थ असे इंदिरा काँग्रेसचे प्रमुख 
पाईक ठरले. त्यांच्या या परिवर्तनाविष्रयी दोन ऐकीव आणि एक माझ्या स्वतःच्या 
अनुभवाची अशा तीन गोष्टी आहेत. या परिवर्तनानंतर श्री. स्टीफनना मी एकदा 
सँटूल हॉलमध्ये सहज विचारले, “ हा बदल कसा काय घडून आला १??? त्यावर ते हसत 
हसत म्हणाले, “ काही स्थानिक बंधने पडतात, त्यामुळे अनेक गोष्टी कराव्या लागतात. ” 
याच संदर्भात कुणाशी तरी ते असे बोलल्याचेही कळले की, मी व्यवसायाने वकील आहे. 
माझी फी मिळाली की, त्याची बाजू प्रभावीपणे मांडणे माझे कामच आहे. तिसरी - 
हकीकत केरळच्याच एका खासदाराने सांगितली. श्री. स्टीफन हे इंदिरा कॉग्रेसमध्ये 
आल्यानंतरची गोष्ट. केरळमधील एका सभेत श्रीमती गांधी बोलत होत्या. स्टीफन हेच 
त्याचे मळयाली भाषांतर करीत होते. श्रीमती गांधी म्हणाल्या, ज्या वेळी माझ्या हाती 
सत्ता होती, त्या वेळी बरेच पुढारी माझ्याबरोबर होते. सत्ता जाताच त्यातील बहुसंख्य 
लोक सोडून गेले. पण जनता माझ्याबरोबर आहे असे दिसताच त्यातील काही माझ्याकडे 
रत आले. हे उद्गार त्यांनी श्री. स्टीफन यांच्याकडे पाहूनच काढले होते. श्री. स्टीफन 
यांना याचे भाषांतर करावे लागले आणि समेत एकदम हझाही झाला. 


याच काळात मी एकदा यशवंतराव चव्हाणांना भेटलो होतो. बऱ्याच वर्षात झाले 


Es २८ दिली दिनांक 


नव्हते इतके मनमोकळेपणाने बोलणे झाले. ते नेमके काय one ह लक Fer 
पण मी जे बिचार मांडळे त्यांच्याशी ते त्या वेळी तरी सहमत a जय 
मी म्हटले, माणूस जगात जसा येतो तसाच तो रिकाम्या का जा वी, so 
काहीही नेता येत नाही. त्याचे नाव उरते ते फक्त त्याच्या ईट कृत वै 

असेल तर ते परमेश्वराला न्यावे, इतरांना कशाला ? 


एक छ हो र्त ब fe रीळ 
सुरुवातीच्या काळात तरी जनता राजवटीची एक छाप होती. रिष्ठ़ a 
लोक पेसे खाणारे नाहीत. राजकारणाशी कसलाही संबंध नसलेल्या र च म 
वरिष्ठ अधिकाऱ्याने आपली ही भावना मजजवळ बोळून दाखविली होती. प! रीड 
छाप फार दिवस टिकली नाही. एक दिवस अचानक पंतप्रधान श्री ल 
उद्योगमंत्री श्री. ब्रजळाळ वर्मा यांचे खाते काढून ते जॉज फनौडिसना क ee 
त्यांचे पीना दिले. हा बदल होताच अफवांना ऊत आला. 
त्यांचे दळणवळण खाते वमीना दि उ mpg eo 
श्री. ब्रजळाळ वर्मांचे हात स्वच्छ नाहीत असे दिसून आल्यामुळे श्री. देसाईंनी क 
गैरव्यवहार होण्याची जिथे संधी कमी ते खाते त्यांना सोपवले असे लोक बोळू लाग 
या अफवेत बरेच तथ्य आहे. असे मला सी. बी. आय. च्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्या 
खासगी चर्चेत सांगितले होते. मीही जनता पक्षातील जनसंघ गटाचे we 
भंडारींशी रो पक्ष बदनाम होई 
सुंदरसिंह भै लो. याने जनता पक्ष बद्‌ 
श्री. सुंदरसिंह मंडारींशी याबाबत बे न री 
वर्तवून यात काय तथ्य आहे याची चौकशी करण्यास सांगितले. मी की 
उल्लेख एका फाइळवरही आहे असेही सांगितले. श्री. सुंदरसिंह ह सरे 
न i आणि ₹ शभः 
सांगती नसल्यास तितक्याच ठामपणे तेही सांगतील आणि त्यावर 
ल आणि तसे नसल्यास ति ो ग 
टक्के विश्वास ठेवता येईल अशी माझी खात्री होती. नंतरही लाल 
विचारपूस केली. पण भंडारी मळा काहीच सांगू झाकले नाहीत. त्यामुळे यात कार्ह 
झाला. 
पाणी मुरतेय असा माझाही समज व र 
उ ब्रजलाळ वमीबाबतच्या या अफवेस आणखी एक राजकीय महत्त्वही होते. 
पूर्वाश्रमीच्या जनसंघ गटातील जनता पक्षातील लोक चारित्र्याने पर नय मि 
चा संबंध नार्ही नता कारकीदीत 
संबंध नाही असा समज होता. जः 
लाचछचपतीशी त्यांचा संबंध (टा चुकती. 
मंत्र्यांच्या व्यवहाराने तो नंतरच्या काळातही कायम राहिला. श्री. 
गटाच्या इतर मंत्र्यांच्या व्यवहाराने cr 
त्री म्हणूनच सुरुवातीसच घेतले गेले अस 
वर्मा निव्वळ जनसंघ गटाचे मंत्री म्हणू ह र 
एवढी चार्चा झाली नसती. पण अत्यंत चांगल प्रतिमा असलेले जनसंघ य 
श्री. नानाजी देशमुख यांना श्री. मोरारजी देसाई यांनी मंत्रीमंडळात उज a 
केली होती. श्री. देशमुखांनी मंत्रीपद स्वीकारण्यास स्वतः झार न नकार se 
त्यांनीच नाव सुचविले आणि त्यामुळेच श्री. ्रजळाळ वमाना मंत्रीमंडळात ह 
यांच्यावि सुरू हो त्या = 
च्याविषयी अफवा सुरू होताच 7 
त्यामुळे श्री. ब्रजलाल वर्मा यां 
सिलछाे शिंतोडे श्री. नानाजी देशमुख आणि जनता पक्षातील जनसंघ ह) 
पडले. पण ज्या जॉजे फर्नाडिस यांच्या हाती नंतर उद्योग खाते देण्यात आले 








जनता पक्ष का मोडला?! २२९ 


त्यांच्याहीबाबत काही दिवसातच चर्चेस सुरुवात झाली. ही चर्चा निव्वळ विरोधी 
पक्षातच होत नव्हती तर जतना पक्षाच्या कार्यकर्त्यातही ती होती. श्री. फनोडिस 
यांची एकूण वागणूक अशी होती की, त्या चर्चेत काहीच सत्य नसेळ असेही खात्रीने 
म्हणता येत नव्हते. मी एकदा नागपूरहून प्रकाशित होणाऱ्या “ मासेस ” मध्ये 
ओझरता इशारा करून श्री. जॉर्ज फनोडिस यांनी आपल्या मित्रांपासून सावध असावे 
अशी सूचना केली. त्यावर समाजवादी गटातील श्रीमती मृणाल गोरे या माझ्यावर 
अत्यंत रागावल्या. तुम्ही जे सुचविले आहे त्याचा पुरावा द्या असे मळा त्या म्हणाल्या. 
मी म्हटले, “ पुरावा द्यायचा म्हणजे सूत्र सांगावे लागेल आणि सूत्र सांगणे हे पत्र- 
काराच्या व्यवहारात बसत नाही. मी बिनबुडाचे लिहिले आहे असा जर तुमचा समज 
असेल तर तो कायम ठेवण्याचा तुम्हास अधिकार आहे.?? 


जनसंघ गटातील माहिती आणि नभोवाणीमंत्री श्री. लालकृष्ण अडवाणी हे 
अत्यंत सज्जन गृहस्थ. वैयमितिकदृष्ट्या त्यांचेवर कुठलाही ठपका ठेवता येणार नाही. 
माहिती आणि नभोवाणी खात्यात वृत्तपत्र स्वातंत्र्याच्या दृष्टीने त्यांनी अनेक पावलेही 
उचलली. पण या खात्याचे काम सरकारच्या कामाची टिमकी वाजविणेही असते, 
त्यात मात्र श्री. अडवाणी हे अत्यंत अपयशी ठरले. जनता कारकीदीत भाववाढीस 
आळा, वस्तूंची सुलभता वगैरे जनसामान्यांच्या जीवनास स्पर करणाऱ्या अनेक 
गोष्टी होऊनही त्याचे श्रेय जनता कारकीदींस मिळाले नाही. जनता पक्षातील भांडणे 
आणि साखरेसारख्या एक-दोन वस्तूत झालेली सामान्य भाववाढ हीच अधिक 
चव्हाट्यावर आली. जनता सरकारची चांगली कामे आपल्या खात्यामार्फत लोकांपुढे 
मांडण्यात श्री. अडवाणी हे अयदास्वी ठरत आहेत असे मी त्या काळी श्री. सुंदरसिंह 
भेडारी यांचेजेवळ बोळलो आणि त्यांनी त्या विचारास राज्यसभेत वाचाही दिली 
होती. त्यांनी श्री. अडवाणी यांनाही तसे सांगितले. पण पंतप्रधान श्री. मोरारजी 
देसाई यांचा वृत्तपत्रीय प्रचारावर मुळीच विश्वास नसल्यामुळे नाइलाज आहे असे 
उत्तर श्री. अडवाणी यांनी दिले असल्याचे कळले. माझा याबाबत विचार असा 
होता की, पत्रकारांचा दर्जा कसाही असला तरी काही प्रमाणात जनमानस घडविण्यास 
ते मदतनीस ठरतात. त्यांच्यामार्फत आपल्यास अनुकूल असे जनमत बनविण्याचे 
काम मोठ्या सावधगिरीने करावे लागते. काँग्रेस कारकीर्दीतील बहुतेक सर्व माहिती 
आणि नभोवाणीमंत्री पत्रकारांस अनौपचारिक चर्चेसाठी गटागटाने बोलावीत असत. 
अशा वेळी जो मुद्दा मांडला जातो अगर माहिती दिली जाते ती सर्वच पत्रकारांना 
पटते असे नाही. तरीही चर्चेस असलेल्या दहापैकी सहा पत्रकारांना ती अवश्य पटते 
आणि तो आपला मुद्दा अगर खास माहिती म्हणून मांडण्याचे कसब नंतर पत्रकार 
करतात. श्री. विद्याचरण शुक्ल यांनी आणीवाणीतद्दी हा क्रम चाळू ठेवला होता. 
श्री. अडवाणी यांनी आपल्या कारकीर्दीत अशा अनौपचारिक चर्चेसाठी पत्रकारांना 
वोलावलेले मला एकदाही आठवत नाही. दारूबंदीसंबंधी श्री. मोरारजी देसाई यांचे 


Eid ३० दिल्ली दिनांक 


विचारही जनता सरकारच्या चांगल्या कामाचा प्रचार होण्यास अडसर ठरले असे 
मला वाटते. पत्रकारात विशेषतः राजधानीतील पत्रकारात श्री. देसाई यांच्या दारूबंदी 
विचारामुळे जनता सरकारविषयी एक प्रकारचा आकस निर्माण झाला होता. उणीवां- 
वावर जेवढे अधिक बोट ठेवण्यात येई त्याच्या तांदी मिळविलेल्या यशावर ठेवले 
जात नव्हते. पत्रकारांच्या या वृत्तीचा भरपूर फायदा इतरांनी उचलला असल्यास 
त्यात आश्चर्य ते काय १ मी तर असेच म्हणेन की, श्री. देसाई यांचे वय झाल्यामुळे 
त्यांचा स्वभाव बराच हट्टी झाला होता, पण श्री. अडवाणी यांनी तरी सत्य 
परिस्थितीस सामोरे जाऊन त्याप्रमाणे पावले उचलायला हवी होती. 


पूर्वाश्रमीच्या भारतीय जनसंघातील जनता पक्षाचे दुसरे मंत्री श्री. अटलबिहारी 
वाजपेयींची परिस्थिती श्री. अडवाणी यांच्या अगदी उलट होती. श्री. अडवाणी दे 
बोळण्यात गोड पण आपली जबाबदारी पार पाडू दवाकळे नाहीत तर श्री. वाजपेयींनी 
परराष्ट्रमंत्रीपदाचे काम अत्यंत कसोशीने बजावले. श्री. वाजपेयी यांच्या कारकीर्दीतील 
सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे शेजारी राष्ट्रांशी भारताचे संबंधं खूपच सुधारले. भारतीय 
जनसंघातची विचारसरणी मुस्लिमविरोधी आहे अशी समजूत असूनही पाकिस्तान 
आणि बांगळा देश या दोघांशीही भारताचे सूत बरेच जमू लागले. फरक्कीरिकरार झाला. 
आपल्या नातेवाईकांना भेटण्यासाठी" पाकिस्तानळा जा-ये करण्याची अधिक सोय 
करून दिल्यामुळे भारतातील मुसलमानही श्री. वाजपेयी यांना दुवा देऊ लागले. 
रशिया आणि अमेरिका या दोघांशीद्दी भारताचे संबंध मेत्रीचेच कायम राहिले. पण 
यांपैकी कुणीही आपल्या इच्छेनुसार भारताचे धोरण वळवू शकेल अशी परिस्थिती 
उरली नाही. जनता सरकार अमेरिकेच्या आहारी जात आहे असा प्रचार इंदिरा 
काग्रेसतफे होत होता. पण वस्तुस्थिती तशी नसल्याचे अमेरिकेचे राष्ट्रपती श्री. जिमी 
कार्टर यांच्या भारत भेटीच्या वेळी स्पष्ट झाळे. भारताचे अण्वस्तरांसंबंधीचे स्वतंत्र 
धोरण न खपल्यामुळे श्री. कार्टर यांनी आपण अमेरिकेस गेल्यावर भारतास कडक 
पत्र पाठवू असे जे उद्गार आपले परराष्ट्रमंत्री श्री” वान्स यांच्याजवळ खासगी 
बोळताना काढले ते प्रथम अमेरिकन पत्रकारांनी टिपले. यावर पंतप्रधान श्री. मोरारजी 
देसाई यांची प्रतिक्रिया विचारताच तसे पत्र आल्यास आम्ही अत्यंत समतोल उत्तर 
पाठवू असे उद्गार श्री. मोरारजी देसाई यांनी काढले असल्याचेही प्रसिद्ध झाले. 
रशियाची इच्छा नसतानाही श्री. बाजपेयी चीनला गेले. पण तिथे असतानाच चीनने 
व्हिएतनामबाबत आक्रमक धोरण स्वीकारताच ते उळटपावली परतलेही. याप्रमाणे 
श्री. वाजपेयी हे परराष्ट्रमंत्री असताना परराष्ट्र धोरण या दृष्टीने पाबळे चांगली पडत 
होती. पण याच काळात श्री. वाजपेयी यांची बदनामीही खूप झाली. परराष्ट्रमंत्री या 
नात्याने थोडक्या अवधीत बरेच काही करावयाचे असल्याने त्यांनी परदेद्यांचे खूप 
दौरे केले. त्यामुळे ते भारतात राहातच नाहीत, परदेशातच राहात असल्यामुळे पर- 
राष्ट्रमंत्री आहेत, असा प्रचारही त्यांच्याबाबत झाला. कार्यकत्यीपासून दुरावणे हाही 





जनता पक्ष का मोडला ? २३१ 


न जड परिणाम घडला. ज्या कार्यकत्यांनी निवडणुकीत त्यांच्यासाठी जिवापाड 
का ठे प TF त्यांची साधी भेटही होईना. मंत्री झाल्यामुळे ते 
स विसरले असा कार्यकर्त्योचा समज 

we मज झाला. १९८० च्या निवडणुकीत 

. मची क ण 

ळी दाण याची बरीच किंमत मोजावी लागली. नव्या दिल्लीशी ज्यांचा काही- 

पकी Foe अशा श्री. स्टीफन यांच्याविरुद्ध ते फक्त चार हजार मतांनी 

न- डून आले. आणि तेही मंत्री असताना कार्यकर्त्यांशी संबंध न ठेवण्यात आपली 

¦ झाली याची स्पष्ट कबुली दिल्यानंतर. । | 

Bee वाजपेयी यांच्यावर कार्यकर्ते नाराज होण्याचे आणखी एक कारण होते 

क मंत्री आ की त्याने आपली सर्व कामे केलीच पाहिजेत का 
कार्यकत समज असतो. जे कार्यकर्ते घाईंगर्दीतही श्री i 

स ने कार्यक इंगर्दीतही श्री. वाजपेयी यांना गा 
र काम र सांगत त्यांना श्री. वाजपेयी म्हणत, नियमांच्या चाकोरीत कळा 
छ तर ते होईल. यावर कार्यकर्त्या फाडकन म्हणे, नियमात बसत असते तर 


मग तुमच्याकडे कशाला आलो असतो ? अ 
ह टे १ अर्थातच अशा प्रकारच्या ज्या कार्यकर्त्योचे 
काम होत नसे तेही नाराज होत असत. bg: 


Ress a यांना याहीपेक्षा अधिक भोवली एक दुसरी आघाडी. जनता 
श्रमीच्या जनसंघ. गटातील श्री. सुब्रह्मण्यम यांनी त्यां न 
psp बी ी यम स्वामी यांनी त्यांच्याविरुद्ध 
- आणीबाणीच्या काळात राज्यसभेत हजेरी 
लावल्यावर पोलिसांच्या 
हातावर तुरी देऊन यडास्वीपणे नि -१ , 
बल परदेशी निसटण्याचे वलय त्यांच्या 
ह » rs त्यांच्याभोवती होते. 
® eps हे lc आहेत, त्यांचे चारित्र्यही चांगले नाही अशा प्रकारची 
खरोखरच तसे काही होते का याची त्या बी 
Ne ही हो ची स्या काळी मी जी चौकशी 
श्वास ठेवावा असा कोणताही 
वे त र ही पुरावा मला आढळला ना 
या महिले रित्र्यासंबं ध 
es es अ आक्षेप होत होता तो दोघातीलळ वयाचे 
हास्यास्पद वाटत असे. दारू पिऊन ते बेफाम वागल्याचे 
र म यु मी प्रत्यक्ष 
का असे सांगणारा मला कुणीही सापडला नाही. माझ्या मनात त्याच काळी हाही 
on तारा होता की, यदाकदाचित श्री. वाजपेयी हे दारू पीत असले तरी त्याचे 
rs ह स्वामी यांनी त्यांच्याविरुद्ध का करावे ? कारण काँग्रेसप्रमाणे 
Lar a a अगर पूर्वीचा जनसंघ यांच्या आचारसंहितेत नव्हते 
0 ` हा पूवीसारखा अस्पृश्य पदार्थच राहिलेला नाही. ज्या काँग्रे 
ह क ठेला नादी. ज्या काँग्रेसच्या 
EE न i अजूनही कायम आहे तिथेही दारूस हात न 
, जन आता शोधूनच काढावे लागता वाजपेयींबि 
क धू गगतात. मग श्री. विषयीच 
श्री. सुब्रह्मण्यम स्वामींनी वाजपेयींदि 
वा र 
हे एकच कारण दिसते. आपण आभा ** ह Co fC कटा 
आणि आणीवाणीतीळल बल्य आ 
yo ob ठ पल्या- 
ती असूनही मंत्रीमंड ल्यास स्थान मिळाले नाही आणि जनसंघ गटातील 


णं ३२ दिल्ली दिनांक 


श्री. वाजपेयी यांना ते मिळाले हा त्यांचा राग असावा. श्री. वाजपेयी यांना बदनाम 
करण्याची कुठलीही संधी जनता पक्ष मोडल्यानंतरदेखील त्यांनी सोडली नाही. 
श्री. मोरारजी देसाई यांचे दारूबंदीविषयी कडक विचार असल्यामुळे श्री. वाजपेयी हे 
दारू पितात हे जर त्यांना पटले तर त्यांच्या मनातून ते उतरतील असा कदाचित 
त्यांचा समज आसावा. पण तो त्या काळात तरी यशस्वी झाला नाही. श्री. मोरारजी 
देसाई आणि श्री. वाजपेयी यांचे बिनसले अशी एकही घटना सांगता येण्यासारखी 
नाही. आपण पंतप्रधान श्री. मोरारजी देसाई यांच्या अत्यंत जवळ आहोत असा 
भरपूर आव श्री. सुब्रह्मण्यम स्वामी आणीत. ते त्यांना अनेकदा मेटतही असत. पण 
श्री. मोरारजी देसाई स्वामींच्या सल्याने वागतात असे मात्र कधीच म्हणता 
आले नाही. 


आपल्या व्यकितमच्वाविष्रयी फाजील अभिमान बाळगणारे पण मंत्रीपद न मिळाल्या- 
मुळे नाराज असलेले दोन आणखी पुढारी जनता पक्षात होते. चंद्रशेखर गटातील 
कृष्णकांत आणि समाजवादी गटातील मधू लिमये- दोघेही बुद्धीने अत्यंत हुशार, पण 
पक्षाच्याच नव्हे तर वैयक्तिक दवितासही चूड लावण्याची वृत्ती असलेले. दोघांनाही 
आपल्याला मंत्रीपद मिळेळ अशी अपेक्षा होती आणि दोघांपैकी कुणासही ते मिळाले 
नाही. त्यांना मुद्दाम मंत्रीमंडळात घेतळे नाही असेही नव्हते. निवडणूक जरी जनता 


पक्षाच्या नावावर झाली होती तरी गटांची जाणीव संपलेली नव्हती. श्री- कृष्णकांत है 
श्री. चंद्रशोखर गटाचे होते. त्या गटाचे चारपाच लोकच निवडून आले होते. त्यामुळे 
त्यांना मंत्रीमंडळात प्रतिनिधित्व एकापेक्षा अधिक मिळणे शक्यच नव्हते. ते अगोदर 
श्री. चंद्रशेखर यांना मिळणार होते. पण तिथे आपली वणीं लावून घेण्यात श्री. मोहन 
धार्या यशस्वी झाले. हा असंतोष श्री. कृष्णकांत यांच्या मनात धुमसत होता आणि 
तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाविरुद्ध त्यांनी जी भूमिका घेतली त्यात बाहेर पडला. आणी- 
वाणीच्या पूर्वी कृष्णकांत दै राज्यसभेचे सभासद होते. तेथील सभासदत्व सामान्यतः 
पक्षनेत्यांच्या अनुग्रहानेच मिळालेले असते. १९७७ मध्ये श्री. कृष्णकांत है लोकसभे- 
साठी चंदीगडहून उभे राहिले. इथे कॅग्रेसनंतर जनसंघ हाच पक्ष प्रभावी होता. तेथून 
जनसंघाचे श्री. श्रीचंद गोयळ हे लोकसभेत निवडून आले होते. श्री. चंद्रशेखर यांच्या 
शब्दास मान देण्यासाठी श्री. गोयळ यांनी माघार घेतली आणि जनता पक्षाचे तिकीट 
कृष्णकांत यांना मिळाले. अर्थातच त्या काळचे जे वाताबरण होते त्यात जनसंघ 
आणि संघाच्या कार्यकत्यानी कृष्णकांत यांच्यासाठी झटून काम केले आणि ते निवडूनही 
आले. त्यांचे स्वतःचे असे फारसे कार्यकर्ते नव्हतेच. राजकीय पुढारी या नात्याने 
आपण कुणाच्या बळावर निवडून आलो याची जाणीव कृष्णकांत यांनी ठेवायला 
हवी होती. पण ती न ठेवता कृष्णकांत यांनी संघविरोधी भूमिका इतकी घेतली की; 
त्यानंतर संघ आणि जनसंघ कार्यकर्त्यानी त्यांच्यासाठी झटून काम केळे असते तरच 
आश्चसे होते. फुटीमुळे जनता पक्ष तर बदनाम झाला होताच. १९७७ साली लाभलेले 





जनता पक्ष का मोडळा ? २३३ 


oa बळ कृष्णकांत हे घालवून बसले असल्यामुळे १९८० साली ते सपशेल 
ec -असो, त्याच्याशी त्यांनी सहकार्य केले होते आणि त्याचा 
Si बिला होता. निव्वळ वैयक्तिक हिताच्या दृष्टीनेही कृष्णकांत 

घ-जनसंघाविरुद्ध जाहीर भूमिका घेणे परवडण्यासारखे नव्हते. पण आपण 


स्वयंभू पुढारी आहोत या श्रमात असल्यामुळे त्यांनी 
ग्‌ ही असल्यामुळे त पक्षाचे तर नुकसान केलेच. 
पण आपलेही नुकसान करून घेतले. री Fs. 


Bsc श्री. मधू लिमये यांच्याबाबतही घडली. पूर्वीचा 
Fs हत्‌ री व्यवहार आददी वाटावा असा होता. आणीबाणीत 
er फक न ह घेण्यात आली होती. हे घटनेतील भावनेच्या 
. वडज ते एकटेच असे खासदार होते की, ज्यांनी निव्वळ 
क. टी जगच ठा रा महित लो पाठविला. राजीनामा देणाऱ्याचे पत्र 
लर ye गोकसमेत वाचले जाते आणि श्री. लिमयेंनी सभापतींना तशी विनंतीही 
ge srs दिल्याचेच तेवढे सभापतींनी सभाग्हास सांगितले. 
रछ सी जनता पक्ष मोडण्याची सुरुवात करण्यास कारणीभूत 
+ (56) दुदव आहे. पण घडले मात्र तसेच. याचेही कारण माझ्या दृष्टीने 
pe cs न होणे हेच आहे. यातही श्री. मधू लिमये यांना मंत्री- 
Pe es | श्री. मोरारजी देसाई यांच्या मनात काही 
आ करी वा ता समाजवादी गट आणि लोकशाही कांग्रेसचे 
wos glob Res हिशेबाने रीर त्यांना दोन-दोन जागा देण्याचा 
ता तला होता. पश्चिम भारतातून त्यांनी श्री. मधू दंडवते यांना 
os यनत मेका जून: श्री सभ फनौडिस यांना. श्री. मधू दंडवते यांना न 
ca ठे असते तर बिद्दारमधूनच दोघांना घेतल्याचा 
माक CE जोर्ज फर्नोडिसऐबजी श्री. लिमये यांना ते बिद्दार- 
hoes wg असते तर मराठी भाषिकांना अधिक प्रतिनिधित्व 
आना कु. मन आ असता. शिवाय बडोदा डायनामाइट खटल्यामुळे 
न posers निर्माण झाले होते. तेही टाळता येणे झाक्य नव्हते. 
स ने खिश्चन असल्यामुळे त्यांच्यामुळे त्यांनाही प्रतिनिधित्व दिल्या- 
प ण ज्या वेळी व्य 
स re व्यक्तिशः नाराज होतो, त्या वेळी पहिल्यांदा बळी पडतो तो 
त्यांनी आतापत आ दकान ७ dus कलन ८ 
. “Re एक स्वरू 
त्यांच्यापुढे कोण उभे राहिले हे सांगता er ७ क 
घरात साध्या काचेच्या ग्लासाशिवाय आम्हास कधी चहा मिळाला नाही तिथे i 
टी-सेट दिसू लागला, अंगावर उंची कपडे आले आणि वापरण्यास इंपोर्टेड मोटारही 


Fol ३४ दिल्ली दिनांक 


मिळाली. हे कसे घडले, ते सांगणे अवघड आहे. पण घटनाक्रमाचा एकूण मागोव। घेता 
एक वस्तुस्थिती उघडकीस येते. जनता पक्ष फुटण्याची नंतर अनेक कारणे झाली, 
पण जनता पक्षास प्रथम तडा गेला पहिल्या वर्षातच आणि तोही नाराज झालेल्या 
श्री. मधू लिमये यांच्या हातून. पक्षांतरास आळा घालणे हे जनता पक्षाचे धोरण 
पूर्वीपासून होते. श्री. जयप्रकाश नारायण यांच्या निवडणूक सुधारणा कार्यक्रमाचाही 
तो एक प्रमुख भाग होता. असे असताना पक्षांतरविरोघी विधेयक ज्या वेळी गृहमंत्री 
श्री. चरणसिंग यांनी मांडळे त्या वेळी श्री. मधू लिमये यांच्यासारख्या जनता पक्षाच्या 
निर्मितीत फार मोठा वाटा असलेल्या पुढाऱ्याने त्यांना मांडताना विरोध केला. भारतात 
जनता सरकार टिकू नये असा प्रयत्न करणाऱ्यांच्या हाती तर ते खेळत नव्हते £ 
पक्षांततास आज आहे. तशी मोकळीक असू नये है तत्त्व लिमये यांनाही मान्य 
होते. श्री. चरणसिंग यांनी मंत्रीमंडळाच्या वतीने जे विधेयक मांडले त्यात काही 
उणीवा असतीलही. चर्चेच्या वेळी त्यात दुरुस्त्या सुचवून त्यातील काही त्यांना दूर 
करताही आल्या असत्या. किंवा प्रवर समितीकडे पाठविण्याची मागणी करून तिथे 
सांगोपांग चर्चाही करता आली असती: कदाचित मधू लिमये यांच्या सर्व सूचना 
मंजूर झाल्या नसत्या. पण ज्या कोणत्या स्वरूपात बिधेयक मंजुर झाले असते, 
त्याने पक्षांतरास आळा असण्याच्या दृष्टीने परिस्थिती आजच्यापेक्षा निर्चित चांगली 
राहिली असती. जनता पक्षाची जी विल्हेवाट नंतर लागली तीही कदाचित लागली 
नसती. तसा स्पष्ट पुरावा नाही, पण मंत्रीपद मिळाले नाही यामुळे नाराज झालेले 
श्री. लिमये काही अशा जागतिक शक्तीच्या हातचे बाहुळे बनळे होते की, ज्यांना भारतात 
जनता पक्ष टिकू द्यायचा नव्हता. या विचाराने ते सुरुवातीसच भारावले गेले. होते. 
पुढे अडचण नको या दृष्टीने त्यांनी सुरुवातीसच पक्षांतरावर बंदी घालण्याच्या 
कायद्याचा विरोध केला. या संदर्भात आणखी एक घटनाक्रम दिसतो, तो हा की, 
श्री. लिमये यांनी विरोध केळा तरी विधेयक मांडण्याच्या वेळी गृहमंत्री श्री. चरणसिंग 
हे कसे गोंधळले. कारण त्यांनी जर विधेयक परत घेतले नसते तर मतविभागणी 
होऊनही बिधेयक मांडळे जाण्यात कोणतीच अडचण आली नसती. त्या वेळी जनता 
पक्षातील बहुसंख्यांकांस ते विधेयक आवद्यक वाटत असल्यामुळे बहुमताने मांडले गेले 
असते. मंत्रीमंडळाच्या निर्णयाप्रमाणे चरणसिंग यांनी विधेयक मांडायचे आणि 
श्री. मधू लिमये यांनी त्यांना कडाडून बिरोध केल्यानंतर त्यांनी ते परत घ्यावयाचे 
असे दोघांचे अगोदरच ठरले होते की काय असा संशयही येतो. ज्याप्रमाणे मधू 
लिमये हे नाराज होते त्याप्रमाणे मंत्री श्री. चरणसिंग हेही आतून जळफळत होते. 
त्यांची पंतप्रधान होण्याची महत्त्वाकांक्षा अपुरी राहिली होती. श्री. जगजीवनराम 
यांच्या हाताखाली काम करण्याची कल्पनाच त्यांना मान्य नसल्याने त्यांनी 
श्री. मोरारजी देसाई यांच्या पंतप्रधानकीस कशीबशी कबुली दिली होती. एकाच 
मंत्रीमंडळात असताना श्री. चरणसिंग आणि श्री. जगजीवनराम यांच्यातील तेढ 
कक्षा प्रकारची होती याविषयी श्री. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या तोंडून खासगी 





जनता पक्ष का मोडला ? २३५ 


चर्चेत सहज निघालेले एक 

he निघालेले एक वाक्य मोठे सूचक आहे. ते ( चरणसिंग ) त्यांना 

क न : डोळ्यामेदेखील बघण्यास तयार नाहीत. या पार्श्वभूमीवर 
टते की, श्री. चरणसिंग व श्री. मधू लिमये यांच्या मनात पूर्वी र 

प क र [त पूवीपासून हा बिचार 

ठ को, आपली महत्त्वाकांक्षा पुरी न झाल्या 
a ih abe क्षा पुः स आपल्यास जनता 
क्ष सोडावा लागेल आणि तशीं वेळ आल्यास पक्षांतर कायद्याची अडचण येऊ नये 


व. ९७९ साली जनता पक्ष फुटल्यानंतर श्री. चरणसिंग आणि श्री. मधू लिमये 
हन पक्षात आले हा योगायोग अगर पूर्वयोजना हे सांगणेही अवघड आहे. तसे 
T हिले तर वेचारिकहृष्ट्य। दोघात कसेळेही साम्य नाही. श्री. चरणसिंग यांची प्रतिमा 
कलाच प्रतिगामी पुढाऱ्याची आहे तर श्री. लिमये डॉ. राम मनोहर लोहिया 
अका क वक 
or परंपरेत वाढले असल्यासुळे त्यांची प्रतिमा पुरोगामित्वाची 
= १ bh समाजवादी विचारसरणीमुळे उद्योगांच्या राष्ट्रीयीकरणावर भर 
hs क. बना भर विकेंद्रीकरणावर आणि ग्रामीण अर्थरचनेचा 
कास करण्यावर होता. या दोघांचे एकत्र येणे हे वैचारि अ 
| र्‌ हे वेचारिकदृष्ट्या आश्चर्य आहे. पण 
or द्च्वाकांक्षेने पछाडले की, तो काहीही करतो याचेच हे तीक म्हट 
क. yh re या दोघांचे आपसात काही तरी संगनमत झाले होते 
खी आणखी-एक घटना आहे. अरस काँग्रेसतफे तर 
pr : काँग्रेसतर्फे श्री. यशवंतराव 
2 ८-4 जनता सरकारवर अविश्वासाचा ठराव मांडला. श्री. चरणसिंग अर्थ- 
he: सी पक्ष सोडणार अद्यी आवईही पसरली. श्री. चरणसिंग यांनी 
क संध्याकाळी चार वाजता पत्रकार 
र परिषद बोलावली आहे असे 
gd त असे आम्हा 
lees क io चार वाजता पत्रकार परिषद बोलावली 
होती. पत्रकारांच्या दृष्टीने दोन्ही परिषदांस हजर राहाणे आवइ्यक हं पै 
करा र द र्‌ सयक होते. आमच्यापैकी 
र 255 श्री. लिमये यांना फोन करून दोन्ही पत्रकार परिषदांना हजर राहाता 
sh वेळेत त्यांनी थोडासा बदल करावा असे सुचविले. पण श्री श 
ose has म्हणाले, श्री. चरणसिंग पत्रकार परिषदेत फार श 
१ र ते आपला राजीनामा जाहीर करतील 
5. पण मी पुढील सर्व 
nua a ही पुढील सर्व योजना 
क अ श्री. चरणसिंग यांची पत्रकार परिषद झालीच नाही आणि त्यांनी 
* दैसाई यांचा राजीनामा येणार हे निश्‍चित झाल्यानंतर आपला राजीनामा दिला. 


जनता कारकीर्दीत राजकीय रंगभूमीवर पं 
Pe. टी पर राज बर पंतप्रधान या नात्याने श्री. मोरारजी देसाई 
ps कीय चारित्र्य, आपल्या विचारावर कायम राहाण्याचे त्यांचे सामर्थ्य 
>. be व न करण्याची वृत्ती वगैरे त्यांच्या अनेक गुणांचा उल्लेख हाता 
ठा आहे. पण आपल्या _ गुणांमुळेच आपल्यास पं मिळाली 
आ शे ल्यास पंतप्रधानकी मिळ ही त्यांची 
नट जनता पक्ष पुढे फुटण्यास कारणीभूत झाली असे मला वाटते. त्यांच्यात 
रर गुण असले तरी त्यासाठी आचार्य कृपलानी यांनी एक नाटक करून 


| ३६ दिल्ली दिनांक 


त्यांची निवड घडबून आणली नव्हती. श्री. चरणसिंग आणि श्री. जगजीवनराम 
त्यांच्या वृत्तीमुळे ते पक्षाला एकत्र ठेवू शकणार नाहीत ही त्यांना भीती होती. त्यांचा 
तो अंदाज बरोबर होता असेही नंतर दिसले. म्हणूनच त्यांनी श्री. देसाई यांची निवड 
केळी होती. जनता पक्ष म्हणून जरी विजय मिळाळा असला तरी पक्षबांधणी झाली 
नव्हती आणि पक्ष पुढारीही एकजीव झाले नव्हते. श्री- देसाईबर पंतप्रधान या 
नात्याने कुटुंब प्रमुखाची सर्वोना सुखासमाधानाने बरोबर नेण्याची जबाबदारी आली 
होती. पण श्री. देसाई ती जबाबदारी पार पाडण्यात अयझास्वी ठरले. याचे कारण 

एकत होते. आपल्या गुणांमुळे आपल्यास पंतप्रधानकी मिळाली असे ते समजले. 

श्री. देसाई यांनी मंत्रीमंडळाची रचना करताना कोणत्या घटक पक्षांचे किती लोक 

लोकसभेत निवडून आले याचा विचार केला. पण तोच नियम आपला पक्ष संघटना 

कॉग्रेसला मात्र लावला नाही. संघटना कौंग्रेस या घटक पक्षाचे लोक कमी निवडून 

आले असताना मात्र मंत्रीमंडळात त्यांना पाच जागा मिळाल्या, पण जनसंघ आणि 

भालोदचे अधिक लोक येऊनही त्यांना तीनतीनच जागा दिल्या. याबाबत प्रारंभीचे 

दिवस असल्यामुळे कुणी त्या वेळी आक्षेप घेतळा नाही, पण घटक वर्गास ते जाणबलेच 
नाही असे कसे म्हणता येईल १ 

याशिवाय राज्यपालांच्या नेमणुकीत जवळजवळ सर्व संघटना काँग्रेसचेच नेमले 
गेले. यावर आक्षेप झाला असताना ते योग्य नाहीत का असा उलट सबाल मोरारजींनी 
केला असल्याचे त्या वेळी सांगण्यात आले. नेमलेली ही राज्यपाळ मंडळी कुठल्या 
मातीची होती हे जनता पक्ष सत्तेवरून सरकताच उघड झाले. श्रीमती इंदिरा गांधी 
यांच्या कारकीदीत जे राजकीय पुढारी राज्यपाल म्हणून नेमले गेले त्यांपैकीं श्री. उमा- 
बकर दीक्षित आणि श्री. मोहनलाल सुखाडिया यांनी ती राजवट जाताच आपले 
राजीनामे दिले. पण श्री. मोरारजी देसाई यांनी नेमलेल्या कुठल्याही राज्यपालाने तसे 
सुचविले जाऊनही राजीनामा दिला नाही. तामिळनाडूचे राज्यपाल श्री. प्रभुदास 
पटवारी यांना काढण्याची कारवाई चुकीची असेळ, पण ज्या सत्तेच्या हाताखाली 
आपणास काम करावयाचे आहे तिचा आपल्यावर बिश्वास नाही हे स्पष्ट झाल्यानंतरही 
त्या पदावर चिकटून राहाणे ही वागणूक कुठलाही स्वाभिमान असलेला राजकीय 
पुढारी करणार नाही. उत्तर प्रदेशसारख्या मोख्या राज्याचे राज्यपाल श्री. तपासे 
यांना हरियाणासारख्या लहानशा राज्यात जाण्यास सांगितले तरी त्यांना तो अपमान 
वाटला नाही. ते तिथे निमूटपणे गेले. 
त्या काळात इतर घटक पक्षातील एक्रच राजकीय पुढारी श्री. ना. ग. गोरे यांची 

नेमणूक ब्रिटनच्या हायकमिशनरपदी करण्यात आली होती. ते मात्र ताबडतोब 
आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन परत आले. जनता कारकीर्दीत ती एकच राजकीय 
नेमणूक योग्य अशी झाली होती. या संदर्भात लोक असे म्हणत की, श्री. देसाई 
विसरतात की, ते जनता सरकारचे पंतप्रधान आहेत, कोणत्याही नावाने ओळखल्या 
जाणाऱ्या काँग्रेस पक्षाचे नाहीत. त्यांची संघटना कॉग्रेस हा फक्त जनता पक्षाचा एक 


जनता पक्ष का मोडळा ? २३७ 


घटक आहे. पण त्यांनी ह 
he bie i “१: कॉग्रेस पक्षाप्रमाणेच वागविण्यास सुरुवात केळी 
काँग्रेसप्रमाणे जनता es 
Woe sno ; $ ल जै व्हते. कारण जनता पक्षाची नियमि 
नावि मोह क 
क र रज क्ष धोरण आहे या समजुतीने बागण्य 
भ ती कसलाही आकस नसताना त्या क 
कटक, ठी नाही आणि मी त्यांच्या नावाने एक अनावृत्त पत्र लिहिल 
न पू वृत्तपत्रांनी छापले. पुण्याच्या तरुण भारतनेही ते de 
न ख पत्राने अनेक नागरिकांच्या भावनांना वाचा दिली होती. त्याबाबत 
ऱ्य 5 ss आली आणि एका वाचकाचा उत्साह इतका दांडगा 
आ Ee वी गा लावळचक पत्राचे इंग्रजी भाषांतर केले आणि ते मी 
ral ad छापावे म्हणून माझ्याकडे पाठविले. निष्कर्ष हा की 
Sep > देशाची वाताहत होण्यास जे अनेकजण कारणीभूत हित 
eds कनी वी समावेश करावा लागेल. ते कुटुंब प्रमुखाची जबाबदारी 
कायु नाळ * मेत्रीमंडळास ह म्हटल्यानंतर श्री. चरणसिंगांचा राजीनामा 
र Rs वळ वाजपेयी व अडवाणी यांच्या आग्रहास्तव त्यांना 
आणि अडवाणी या dre Ch न a 
जीबनराम या दोघांच्याहीबाबत सिद्ध झाले आहे. कक श्री काळ माच मट 
क पक्षापुढे स्पष्ट शब्दात आपली भूमिका मांडायळा बी a फळ 
न oe Mle ती मांडल्यानंतर बिघडली ही वस्तु 
[र Ef नंतर असेही म्हटले की, ती बिघडेल 
mide ei ऐक्य टिकविण्यासाठी मी त्या वेळी ध र 
र शाची आर्थिक घडी तर बिघडलीच, अन्‌ पक्षाचे ऐक्यही 
क 9 1 हा आपला गुण आहे असे समजणाऱ्या श्री. देसाई यां 
पक्षाची बैठक बोलावून सर्व चित्र पक्षापुढे का मांडळे नाही याचा उलगडा होत नः 


छापले. नंतर मला 


होती. देशाची आर्थिक 


श्री. मोरारजी देसाईच्या : : 

रार इच्याचबरोवर श्री. कांती देसाईंची मूर्तादेर 

येते. श्री. देसाई कॉग्रेसमध्ये असत क. देखीळ डोळ्यां 
व्य > काँग्रेसमध्ये गनादैखील कांती देसाईंच्या नावावर श्री fra 
pr es झाली. जनता कारकीर्दीतही ती तशीच होत राहिली 
ठो “a व्यवहार खरोखरच किती गैरवाजवी होता याबिषयी मी छाती- 
ठोकपण काहीही म्हणू शकणार नाही. संयुक्त महार नेमितीनंतर षी 
देसाई दिल्लीस आल्यानंतर श्री. कांती देसाई हाराष्ट्राच्या नि श्री. मो 

दल र क्ली ल्यानंतर ।. कांती देसाईच्या बऱ्या आणि वाईट दोन्ही 020) 
अनेक गोष्टी माझ्या कानांवर आल्या. त्यातील गेर ईट दोन्ही प्रकारच्या 


ग अस तील 2५ 3 मी म्हणू झाकण च कः ~ उं 
कः या अ स गोष्ट 
वोख्या असतील अरं ट्‌ «4. र्‌ ह. त्या मो जीं नं ने 
्‌ कणार ना पण त्य श्री - मोरारजांच्या संम, ती i | 





टें ३८ दिली दिनांक 


ड्‌ उजवी असल्यामुळे ते प्रतिगामी 
झाल्या असे पुरावेही नाहीत. श्री देसाईंची विचारसरणी ps र्‌ प व 
च र ते कांती देसाई यांच्या कार 
असे वारं छे जात असे. त्यामुळेच ते क ड्‌ 
आहेत असे वारंबार म्हट EE कनेल्के कण रय 
असा आरोपही होता. पण प्रसिद्ध यो “र 
हातभार लावतात असा रोपही दौ स्‌ ताच 
मोरारका यांनी या संदर्भात मला श्री- मोरारजीभाईचा स्वभाव as र 
त्या वेळी ते कॉँग्रेस पक्षातर्फे लोकसभेच्या पब्लिक अकाऊंट्स कमिटीचे सभापर्त ह 
त्या ¢< < a र 5 कड क हेती ह कळ र 
आणि उद्योगपतीत पुरोगामी विचाराचे म्हणूनही EE ट i 
ऊज जातो-्रेतो. अनेक विप्रयांवर बोलतीदी- पण स्ती 
आम्ही मोरारजीभाईकडे जाती RR 
कोणतेही काम निश्चितपणे करवून घेऊ अशी खात्री आम्हास कधीच नसते. क 
क़ ९ ता ह ब EF bos 
गोष्ट त्यांना सांगितली आणि ती त्यांना पटली तर ते होय म्हणतात. पण नप 
ळगेच झटकून टाकतात. : क य, 
। ञी कांती देसाईच्या काही खऱ्या अगर स्लोख्या गेरवागणुकीमुळे मोरारजी साई 
श्री. क ड्‌ द की a 3 0 द प्य 
त्रस बदनाम झाले. जनता कारकीर्दीत श्री. कांती ह Pr 
निवासस्थानी राहू नये अञ्ची मागणीही झाली. पण श्री. मोरारजी देसाई द र आ 
लीः अत्यंत कडक वागणूक असणारे श्र, ५-८ 
कधीच लक्ष पुरविले नाही. इतर बाबतीत अस्यत केके ागणूक अ 
कधीच लक्ष पुरविळे नाही. इतर wl i 
याबाबतीत दुबळेपणा का दाखवितात या प्रश्नाची र्चा कदा Ri 
गुजरातमधीळच एक प्रमुख दिवंगत पुढारी सरदार परदळ pi ge Be 
ती > करता त Rf टू म त्र c> 
चि चिरं भाई पटेळ दुरुपयोग क शी माहि य 
wnt ve होता. श्री. मोरारजी देसाईँनी 
[च सर्व संबंध जाहीरपणे तोडून टाकला होता. त्रा. र्न 
त्यांच्याशी आपला सर्व संबध जाह र 
से का करू नत्रे! काही लोक याचे स्पष्टीकरण मोरारजीभाई ठु र 
ros i ब्र असे करतात. कदाचित ते 
स्थितीमुळे नि छेळा त्यांच्या मनाचा दुबळेपणा असे करतात. न 
व ल जी देसाइईचे कांती देसाई यांच्या 
खरेही अः त्रप्रेमामुळे कडक शिस्तीतल्या मोरारजी देसाईचे क vi 
क संद गी. कांती देसाई स्वतः काय 
गेरव्यवहारांकडे दुल असेल. पण या संदर्भात श्री. कां रू 
गेरव्यवहारांकडे दुलक्षही होत स्‌ द a po 
भांत हे जाणून घेण्याची उत्सुकता मला पूर्वीपासून होती. a ह 
न न रट पंतप्र" ल्यार्नतरची गोष्ट. बीळताबील 
म संत्रीमडळात मोरारजीभाई उपपंतप्रधान झाल्यानंतर | 
यांच्या मंत्रीमंड' मोरारजीभाई उपरतः a oa 
विष्रय निघाला आणि श्री. कांती देसाई यांनी आपले मन मोक काची 
गुजराती कुटुंबात जन्माला आलो. उद्योगधंदा ही आमची वृत्त Sere 
परी नात्याने मी काही गैरव्यवहार केळे असतील. त्यात म॑ कय च 5 
असल्यास मला अवदय अडकवायला हवे होते. व्यापारी म्हणूनच माझ्य आ न्य 
जाईळ अशी माझी अपेक्षा होती. पण माझ्याकडे बघितले गेले ते 26% il 
त म्हणून. पण मला मात्र व्यापारात मोरारजीभार्ईचा प्रत्यक्ष असा कच ह 3१ 
न , ठ होऊ लळे णि 
नाही. मी त्यांचा मुलगा असल्यामुळे ते बदनाम ही; ह; Led 
मळा व्यापारातून अंग काढून घेण्यास सांगितले. मी दळूइव्ू तेही न ठे. र ब या 
> ः नि र भाइ होते. त 
सत्र मात्र थांवळे नाही. बदनामी करणाऱ्यांचे लक्ष्य मी नसून एल 
र कारमध्ये येताच बदनामीस अधिक वेग येत असे. याशिवाय आणख णक i 
ड द कडकपणा कशाच 
कल गोरारजीभाई हे अत्यंत कडक वृत्तीने वागतातही. पण तो कडकपणा कश 
श्री. म 3 ५९ टै 





जनता पक्ष का मोडळा ! २३९ 


बळावर टिकतो १ ज्या वेळी ते सत्तेच्या बाहेर असतात त्या वेळी त्यांचे पुढारीपण 
टिकविण्यासाठी जो पैसा लागतो तो कोठून येतो १ श्री. कांती देसाई यांनी मोकळे 
केलेले मन वरेच काही सांगून गेले. 


पुढारी आणि त्यांची मु हा स्वातंत्र्योत्तर काळातील राजकारणात एक महत्त्वाचा 
विषय ठरला. कोणत्या पुढाऱ्याच्या मुळाने अगर मुलीने बापाच्या हुह्दयाचा फायदा 
उचळला नाही अगर बापाने त्यांना मोठे करण्याचा प्रयत्न केला नाही हा संशोधनाचाच 
विषय ठरेल. महात्मा गांधींनी आपल्या कुठल्याही मुलास सार्वजनिक जीवनात आण- 
ण्याचा प्रयत्न केला नाही अगर त्यांना आपल्या मोठेपणाचा फायदाही घेऊ दिला 
नाही. सरदार पटेल यांनी तर मुलगा गेरवागणूक करतो असे दिसताच त्याच्याशी 
संबंध तोडून टाकळे. आपली देखभाल करणाऱ्या कुमारी मणिवेन यांनाही त्यांनी 
पुढे आणळे नाही. डॉ. राजेंद्र प्रसाद जोवर हयात होते तोबर त्यांचे चिरंजीव 
श्री. मृत्युंजय प्रसाद यांनः राजकीय जीवनात स्थान नव्हते. ते राष्ट्रपती असताना 
त्यांच्या पत्नी सरकारी खर्चाने त्यांच्या बरोबरीने कधीच हिंडल्या नाहीत. श्री. चक्रवती 
राजगोपालाचारी ह्यात असताना त्याचे चिरंजीव श्री. नरसिंहम्‌ हे काँग्रेसच्या तिकिटावर 
निवडून आले होते आणि राजगोपालाचारी त्या वेळी स्वतंत्र पक्षाचे पुढारी होते. 
पं. नेहरूंच्या हयातीत त्यांचे जावई श्री. फिरोज गांधी लोकसभेचे सभासद झाले, पण 
संसदीय क्षेत्रातील त्यांच्या कामगिरीमुळे ते नेहरूंचे जावई यापेक्षा श्री. फिरोज गांधी या 
नावानेच अधिक वाखाणळे गेले. पं. नेहरूंच्या हयातीत त्यांच्या कन्या श्रीमती इंदिरा 
गांधी संसदेत सभासद म्हणून आल्या नाहीत, पण पं. नेहरूंनीच त्यांना एकदम 
कॉँग्रेसच्या अध्यक्षपदावर वसबिल्यामुळे पुढारीपणाचे सर्व रस्ते त्यांना मोकळे झाले 
दोते. श्री. मोरारजी देसाई यांच्या संदर्भात श्री. कांती देसाई यांचे नाव गाजले तर 
श्री. जगजीवनराम यांचे चिरंजीव श्री. सुरेश राम हेही खूप नावारूपाला आळे. याच 
संदर्भात चौधरी चरणसिंग यांच्या पत्नी श्रीमती गायत्रीदेवी आणि त्यांचे काही जावई 
यांची चर्चा आहे. श्रीमती इंदिरा गांधी यांचे दोन्ही पुत्र श्री. संजय गांधी ब 
श्री. राजीव गांधी एकामागून एक राजकारणात आणले गेले. त्यातील श्री. संजय गांधी 
यांचा मृत्यूही झाला. नंतरच्या काळात तर कुठलाही विधिनिषेध न बाळगता राज- 
कारणाचा आपल्या नातेवाईकांसाठी वाटेल तसा फायदा उचलण्याचे सत्रच सुरू झाले. 
या संदर्भात जुन्या काळी घडलेली एक घटना उल्लेखनीय आहे. डॉ. राजेंद्र प्रसाद 
राष्ट्रपती असताना त्यांच्या अनेक खासगी चिटणीसांपेकी एक श्री. वाल्मीकी चौधरी 
यांनी मळा ती सांगितली. सरदार पटेल वारल्यानंतर कुमारी मणिबेन पटेल एकदा राजेंद्र 
प्रसाद्‌ यांच्याकडे आल्या आणि त्यांनी त्यांना सांगितळे की, सरदारांजवळ निरनिराळ्या 
ख्वात्यांसाठी जमबिलेला काही पैसा होता. स्या पैशाचे आता काय करावयाचे हा त्यांचा 
प्रश्न होता. डॉ. राजेद्र प्रसादांनी म्हटले, तुम्ही अगोदर हे पं. नेहरूंना सांगा. मग काय 
करावयाचे ते बघू. सार्वजनिक पैसा त्या काळी व्यक्तीच्याच नावाने असे. तो सर्वच 


क्ल ४० दिल्ली दिनांक 


ही होती - 
वातंत्र्यपूर्च काळापासून चालत ह 

नव ही पद्धत स्वातंत्र्यपूर्व TE 
बेकेत र ही पद्धत नव्हती. ही क जिते गवली पयादहे जी, कम 
क त ती नेहरूंनाही ते सांगितले. बरी कन नाण 
कुः ल ढे ती सर्व रकम कुमारी मणिवेन पेल ह 
5 सल्ल्या ने काय ते ठरवू. पुढे ह द्र र A च ककी झा क्री, 
वट ps एकत्र असताना दिली. श्री. वाल्मीकी चोधरीचे म्ह 
आणि राजेंद्र प्रसाद एकत्र अस 


ती १८ कोटी ठरेळ. श्रीमती मणिब्रेन 
त्या रकमेचा कुणास पत्ताही लागळा 
नव्हती. 


ती रक्कम १८ लक्ष रुपये होती. आजच्या oo 
पटेल जर आजच्या वातावरणातील असत्या क 
नसता. कारण कुणासही त्याची काही माहिर्त 


3 





bs 


जनता सरकार 
आणि श्रीमती गांधी 


~ 
sm 


जनता पक्षात आणि सरकारमध्ये जे लोक 
एकेन आले त्यांपैकी काही व्यक्तिदाः अतिशय 
चांगले होते. आर्थिक धोरणाबाबत त्यांची 
अंमळवजावणीही बाईट म्हणता येणार नाही. 
पण त्यांचा इतर कारभार मात्र त्यांच्या 
अंगलट्च आला. आणीबाणीत बराच गैर- 
व्यवहार झाला ही गोष्ट खरी. पण कोणताही 
देश सूडाच्या भावनेने पुढे जात नसतो. 
आणीबाणीत संघटना या नात्याने राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक संघास सर्वात अधिक सोसावे लागले 
होते. पण आणीवाणीनंतर संघाचे सरसंघचालक 
श्री. बाळासाहेब देवरस यांनी “ झाले रेळे 
विसरा ? चे आवाहन केळे होते. पण त्या वेळी 
त्या आवाहनाबाबत त्यांची थट्टा करण्यात आली. 
जनता सरकारने एखाददुसरे चौकशी मंडळ 
नेमले असते तरी हरकत नव्हती. पण ग्रहमंत्री 
चौधरी चरणसिंग वृत्तीने तिखट असल्यामुळे 
त्यांनी अनेक चौकशी मंडळे नेमली. या चौकशी 
मंडळांचा गुन्हेगारी सिद्ध झाल्यासही गुन्हेगारांस 
शिक्षा देण्याच्या दृष्टीने फारसा उपयोग नसतो. 
कारण ते फक्त चौकशी मंडळ असते. कायद्या- 
प्रमाणे वागण्याचा निर्णय आणि श्रीमती गांधी 
वे आणीबाणीतील त्यांच्या सहकाऱ्यांना धडा 
शिकविण्याची इच्छा या परस्परविरोधी विचारात 
जनता सरकारचे अनेक प्रमुख पुढारी सापडले 
होते. जी चौकशी मंडळे नेमली गेली त्याने 
श्रीमती गांधी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांबिषयी 
जनता सरकारचे धोरण अतिशय कडक आहे 


[a ४२ दिल्ली दिनांक 


ही भूमिका निर्माण झाली. पण पत्यक्षात मात्र श्रीमती गांधी आणि त्यांच्या 
सहकाऱ्यांवर त्याचा काहीच परिणाम होणारा नव्हता. वर्षानुवर्षे कारभारात राहिल्या- 
मुळे ही गोष्ट श्रीमती गांधी यांनी नेमकी हेरली आणि जौकशी मेडळांशी मुद्दाम 
असहकार करण्याचे धोरण स्वीकारले. याची जाणीव जनता पक्षातही काही लोकांना 
झाली. यामुळे असामान्य गुन्ह्यासाठी असामान्य पद्धतच अवलंबिली पाहिजे हा विचार 
लोकसभेत जनता पक्षाचे प्रमुख खासदार श्री. गौरीशंकर राय यांनी मांडला होता. 
गृहमंत्री श्री. चरणसिंगही बर्‍याच प्रमाणात सूडाच्या भावनेने पछाडले होते. कसेही 
करून एकदा श्रीमती गांधींना तुरुंग दाखविलाच पाहिजे ही भावना त्यांच्या मनात 
फार प्रवळ होती. पण ज्या यंत्रणेच्या माध्यमाने काम करावयाचे ती आतून कळी 
पोखरलेली आहे याचा त्यांनी कधी विचारच केला नाही. श्रीमती इंदिरा गांधी यांना 
अटक करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. १९७% साळी आणीबाणी लावताच अनेक प्रमुख 
पुढाऱ्यांना अटक करण्याचा निर्णय श्रीमती गांधी यांनी अगोदरच घेतला होता, पण 
प्रत्यक्षात अटक होईतो कुणास त्याचे वारेदेरीळ लागले नव्हते. पण श्रीमती गांधी 
यांच्याबाबत मात्र अगदी उलट घडले. यांना याचा सुगावा बराच अगोदर ळागळा आणि 
त्यांनी त्याचे राजकीय नाटक घडवून आणले. त्यांचे अनेक अनुयायी तिथे अगोदर हजर 
होते. अटक झाल्यानंतर त्यांची एक मिरवणूकच निघाली. हरियाणा सीमेवर श्रीमती 


गांधींच्या वकिलांनी दुसऱ्या प्रदेशात त्यांना घरेऊन जाता येणार नाही अशी कायदेशीर 


भूमिका घेतली. त्यांना परत आणावे लागछे. अटकेसाठी त्यांच्यावर जो आरोप 
म्हटला जात होता त्यात जामिनावर सुटका दोण्यासारस्ती होती. त्यांनी जामीन देण्याचे 
नाकारले, म्हणून त्यांना मॅजिस्ट्ेटपुढे उभे करण्याचे ठरले. मॅजिस्ट्रेटने त्यांच्यावर 
कोणताही गुन्हा बसत नाही असे म्हणून सोडून दिले. माझ्यासारख्या अनेक पत्र- 
कारांच्या सनात त्या वेळी एक बिचार आला होता. सदर न्याया'चीश श्रीमती गांधी 
यांच्या व्यक्तिमत्त्वाने प्रभावित झाला की काय ? ज्या गुन्ह्याच्या आरोपावरून श्रीमती 
गांधी यांना अटक करण्यात आली तो गुन्हा कायद्याने शाबीत झाला असता का हा 
प्रश्न निराळा, पण सदर न्यायाधीझापुढे प्रश्न फक्त जामिनाचा होता. गुन्ह्याच्या 
प्रामाणिकतेबावत नव्हता. एखादा सामान्य आरोपी समोर असता तर कुठल्याही 
न्यायाधीञ्ञाने अशा परिस्थितीत जामीन देता थेत नाही तर त्याची तुरुंगात रवानगी 
केली असती. किंवा अधिक ्ौकशीसाठी पोलिसांच्या ताब्यात दिले आसते. किंवा फार 
तर आरोपाचा दर्जा बघता जामिनाची जरूर नाही असे म्हटले असते. पण ज्या आरोपा- 
बाबत कुठलाही पुरावा सादर करण्याची सरकारला संधी मिळाली नव्हती तो आरोपच 
नाही असे मत व्यक्त केले नसते. या संदर्भात काहींचे म्हणणे असे की, श्रीमती गांधी 
यांच्यावरील आरोपाचा उललेख होता, पण त्यास कायद्याच्या चौकटीत बसवून दाखल 
करण्यात्ची योग्य ती काळजी न घेतल्यामुळे न्यायाधीशास ती भूमिका घेता आली. 
अटकेसंबंधीच्या चरणसिंग यांच्या सदर निर्णयामुळे आणखी एक संकट उद्‌भवले. 


शहा चौकशी मंडळाचे अध्यक्ष श्री. दाहा यांना आपल्या कारभारात हा हस्तक्षेप 





जनता सरकार आणि श्रीमती गांधी २४३ 


वाटला. त्यांनी सदर बातमी मिळ ह रे 
एक्दम तेह की न os चौकी मंडळाची चालू असलेली कारवाई 
रकदम तहकूब केली. कन्दा दू करणारे हेत्याविली ना केळी कारवाई 
मंडळाच्या भवितब्याविषयीच अनेक र हे त्या वेळी न सांगितल्यामुळे शह 
न्यायमूर्ती यु अनेक प्रकारचे संदाय व्यक्त झाले. नंतर असे कळले व 
चौकशीचे जे Cr जा री. मोरारजी देसाईँना भेटले आणि ree es 
केल्यास मला काम क र ती चौकशी पुरी होण्यापूर्वी सरकारने कारबाई Ee 
अहि शिस क एर नाही अझी भूमिका प्रेतळी. > त यी 
भूमिका पटली. कारण ठे भूमिका घेतली. श्री. देसाई यां 
पालन करावे या ल तत कायद्यानुसारच कारभार झाला पाहिजे या er ती 
ज्या वेळी मुक्त 5. - कदाचित्‌ यामुळेच न्यायाधीझाने श्रीमती 
> र क 1 निर्णय दिल त्या वेळ कारतर्फे न चाना 
केला गेळा नाही. दिला त्या वेळी सरकारतर्फे शब्दानेही त्याचा विरोध 


श्री. मोरारजी देसाई हे वृत्तीने अत्यंत कडक 
त्यांच्या म विखार अस; { टसम अत्मत कडक वाटत असले तरी कुणाच्याही बाबत 
Boats gn मला कधीच आढळला नाही. कामराज ee 
पं. नेहरूंबाबत बाईट बोलले भका वाहेर काढण्यासाठी होती, पण ते य 
अर्थमंत्रीपद काढून घेतले. त्यानंतर य hrs इंदिरा गांधींनी त्यांचे 
पण त्यांनी नंतर कधीही च उपपतप्रवानक्रोचा राजीनामाही दि 
आठवत नाही. segs नाभ्याः भावत 'अचदारे pac 
किभानाली ठ आ a सरकार सत्तेवर आल्यानंतर श्रीमती गांधीविरोधी 
आहे. डाइम्त आक i त्यांनी नापसंतीच दडीविल्याची एक हट 
गांधींवर “ डिक्लाइन अँड क RIT श्री. डी. आर. मनकेक्रर यांनी गया 
हिकः या सया डन आफ इंदिरा गांधी ” इंद्रा 
होता. श्री. मनकेकर वाद श्रीमती गांधींचा मधून कापलेला चेहरा दाखविला 
देण्यासाठी गेले. मोरारजीभाई खूध होतील या समजुतीने त्यांना ते पुस्तक मेर 
तडकले. त्यांनी श्री मुखपृष्ठावरील चित्र बघितले आणि त्ते एकदम व 
व्र र ली क नरि यांना बिचारळे, “ स्त्रियांचा चेहरा असा एकदम 
परतत ठाण्याची घाई च आहे का?” श्री. मनकेकर यांना त 
त्यांनी दिले. यावर मोरारजीभार पर पकाशकानेच ठरविले असे काही तरी उत्तर 


त्यामुळे जबाब तूः म्हणाले, “ पुस्तकावर च 
त्यामु ॥बदारीतून तुम्ही मोकळे होऊ शकत नाही ड कावर नाव तुमचे आहे. 


श्रीमती इंदिरा गांधी यां 
घी यांच्या अटकेबाबत जेवढा गे 
त्यापे ट्कबाबत ढा गाः 
त्यापेक्षाही थोडा अधिक त्यांच्या £ टा गोंधळ झाला तितकाच किंव 
करण्याबाबत झाला. मती गांधी दिल्लीतील शेतात लपबिलेल्या काळ्या (च्या bb 
कुणाच्याच मनात संशय नाई गंधी यांचे राजकारण पैशाचे राजकारण आहे याविषयी 
चा “<| ह. पण हा पैसा कोठून नेतो व्य र्य वषर 
याचा थांगपत्ता क कु न येतो आणि तो कोठे ठेवळा 
त्याच He "थीच कुणास लागला नाही. जनता चड र ठेवळा जातो 
चथा शेतातीछ घरात दडवूः ठेवल म र त यापैकी काई पै 
रात दडवून ठेवला आहे असा सुगावा लागला व तिथे धाड bs सा 
।लण्याचा 


या मथळ्याचे एक पुस्तक 


त ४४ दिल्ली दिनांक 


निर्णय झाला. पण धाड घातली गेली असता तिथे काहीच सापडले नाही. फक्त एक्का 
जागेत काही खोदखाद झालीं आहे असा संशाय आला. याबाबत इंडियन एक्स्प्रेस या 
वृत्तपत्रात श्रीं. अरुण शौरी या पत्रकाराने धाड घालण्याचा निर्णय कसा झाला आणि 
ठीं प्रत्यक्ष घाळण्यात कसकसा विळंव होत गेळा याचे सरकारी फायलींच्या आधारे 
तारीखवार वर्णन केले. ते बर्णन वाचून असे वाटले की, सी. बी. आय. यंत्रणेतील का 

लोकांना ती धाड अयशस्वीच करावयाची होती. धाड पडणार याचा सुगावा संबंधित 
लोकांना अगोदरच लागला आणि तेथून रकम हलविल्यानंतस्च ती घाड प्रत्यक्षात 
पडली. सदर लेखात ज्या फायळीवरीळ नोंदीचा उक्लेर होता तो चुकीचा आहे असे 
सरकारतर्फे कधीच म्हटले जेळे नाही. काही दिवसांनंतर सी. बी. आय. च्या एका बरिष्ठ 
अधिकाऱ्याशी बोळत असताना तो म्हणाला, श्री. अरुण आरी यांचे सर्व निष्क बरोबर 
नाहीत. पण धाड घालण्यात थोडा उञ्ीर झाला ही गोष्ट मात्र खरी. 


पाच नोव्हेंबर १९७८ रोजी कर्नाटकातील चिकमंगलूर मतदारसंघात जी फेर- 
निवडणूकझाली त्यात श्रीमती गांधी जनता पक्षाचे श्री. बीरेद्र पाटील यांचा पराभव 
करून प्रचंड बहुमताने लोकसभेत निवडून आल्या. जनता पक्षाच्या अंतर्गत लाथाळ्या 
आणि ढिला कारभार यामुळे जनमतार्‍चा कौल श्रीमती गांधी यांच्या वतीने मिळाला 
असे त्या वेळी अनेक वृत्तपत्रांनी म्हटले. पण मला मात्र तसे वाटले नाही. कारण 
एका मागासलेल्या मतदारसंघातील कोळ देशातील विचारसरणीचे प्रतीक समजणे 
बरोबर होणार नाही असे मी समजत होतो. ५ नोव्हेंबरला झालेल्या निवडणुकीऱ्चा 
सद्र निकाल होता तर ८ नोव्हेंबरला मुंबई महापालिकेची जी निवडणूक झाली त्यात 
जनता पक्ष निवडून आळा. जनता पक्षाच्या अंतर्गत लाथाळ्या आणि ढिळा कारभार 
याविषयी जेवढी माहिती मुंबईतील मतदारांना होती तेवढी त्रिकमंगळूरमघील मत- 
दारांना निश्चित नव्हती. कारण मुंबईचे मतदार चिकमंगळूरच्या मतदारांपेक्षा अधिक 
साक्षर होते आणि वृत्तपत्रे वाचणारेही होते. निवडणुकीचा प्रचार तालू असताना 
न्रिकमंगळूरहून ज्या बातम्या येत त्यात तेथीळ मतदार किती मागासला आहे याचेच 
द्दीन घडविणाऱ्या स्या असत- आजही पंतप्रधान इंदिरा गांधीच आहेत, आम्ही इंदिरा 
गांधींना मत दिळे होते, आमच्या श्रेथून टी. ए. चे कसे निवडले गेले, असेही अनेक 
मतदार म्हणत. तेथील घोर दारिद्याचेही वर्णन अनेक वृत्तपत्रात आले. याच संदर्भात 
प्रसिद्ध कायदेपंडित श्री. पाळखीवाळांनी मद्रासमधील आपल्या भाषणात काही मूलभूत 
विचार मांडळे होते. त्यांचा निष्कर्ष असा होता की; जनतेस निरक्षर आणि गरीबीत 
ठेवण्यातच राजकीय पुढाऱ्यांचा हितसंबंध गुंतळेळा असतो. निरक्षरतेमुळे ज्ञानाचा 
अभाव आणि गरीत्री याने सामान्य माणूस निरनिराळया चिथाबणीस बळी पडतो. 
श्री: पाळखीवाला यांचा हा निष्कर्ष किती बरोबर होता याचे प्रत्यंतर १९८० च्या 
निवडणुकीच्या वेळी मलाही आले. दिल्लीत मतदान होते त्या दिवसाची गोष्ट. आमच्या 
वस्तीत हातगाडी घेऊन एक भाजीवाला येत असे. व्याने त्या दिवशी माझ्या पत्नीस 


जनता सरकार आणि श्रीमती गांधी २४५ 


म्हटले, “हलबा करण रे 

pe रई amet रु भारतात गाजराचा दिरा हे प्रसिद्ध 
bess री दै साखरेच्या किंमती चढू लागल्या होत्या. पत्नी म्हणाली ् 
कर्ली. 1-5 1. र आहेत. गाजरे घेऊन काय करू? > भाजी- 

wh हाने म्हणाला, “ काळजी करू-नका. इंदिरा गांधी येत आहेत 

साः सारू * दुसर टल es 

“ आमच्या 0 नानी वीन दिवशीदेस्वील त्याने उत्साहाच्या ase 
hho! J nthe लोकांनी इंदिरा गांधींना मते दिली आहेत. ” पुढे खुल्या 
patsy ri Ls वाढतच गेले. पाच रुपये किलो भाव झाला 
er be ts सहज विचारले, “: अरे, आता साखरेचा भाव काय 
ce +g न पण स्याने तसे न दाखविता म्हटले, “ साहेब, मी 
pases st द पुढे साखरेचा भाव आठ रूपयांच्याह्दी वर सकी र 
नाही. आमच्या वस्तीत ५ ७ ओळ म्हणाला, “ साहेब, आम्हाला काही कळत 
म 24 लोक येतात आणि आम्हाला काही तरी सांगतात 

र णि त्यात वाहावतो. ?? 


आणीबार्ण पूव णी क 

इंदिरा क कन कंपनीबाबत संसदेत विचारणा झाली असता श्रीमती 

के त ता हॉ Da अधिकाराचा वापर करून चौकशी करणाऱ्या 
गांधी या लोकसभेत हन दाकर कसत कतव कालो, आमी 
आला. हक्कभंग समितीने ब (oad तो प्रश्न लोकसभे 
कन क a इंदिरा गांधी या दोषी आहेत हे र 
रद्दबातल करण्याचाही oie चर्चा होऊन श्रीमती गांधी यांचे सभासदत्व 
राक तहको बचा ov सॉ संरक्षण किती आणि 
वाटले क॑ नदीच सूक त्या काळातही वाद होता. अनेकांना अरे 
शहा El म नाही. ह अधिकाराची कुऱ्हाड संसदेच्या 
प्रसंग आल्यावर Sb Tf we सरकारी अधिकाऱ्यांवर पडली. असा 
व अ चा na णि अधिकाऱ्यांना क्षमायाचनेशिवाय दुसरा मागे उरत 
संधित पन्न आगर पत्रकार खेद 1 कुठल्याही सभाणह्ाकडून त्यासंबंधी नोटीस येताच 
व्यक्तीस बोलावून त्याची ₹ खेद व्यक्त करून मोकळे होत. लोकसमेपुढे संबंधित 
मठा यना प्रत्यक्ष निर्भत्सना केली जाण्याच्या दोनच घटना 
यांना लोकसभेच्या न्यायालया कारकीदीत ब्लिट्झचे संपादक श्री. आर. के. करंजिया 
त्या वेळी लोकसभेचे हिर “ci करण्यात आली होती. त्यांनी 
कारक ब ही होता pe आचार्य कृपलानी यांच्याबाबत काही अपमान- 
होते. त्याच्या गांभीर्यास नंतर Ps be plan 

कस डा बसला. कारण ज्या पत्रक 








fe] ४६ दिल्ली दिनांक 


वि अश्शी त्या काळी 
साठी वेळ दिला. पं. नेहख्त्वी ही वागणूक कितपत योग्य होती अशी क अ i 
संग धी यां गर्दीत महाराष्ट्राच्या दोन पोलीस आधि- 
रंग इंदि यांच्या कारकीर्दीत महाराष्ट्राच्या द स $ 
झाली. दुसरा प्रसंग इंदिरा गांधी यांच्य Depp 
काऱ्यांबाबत त्यांनी त्या वेळी बिरोधी पक्षात असलेले खासदार श्री. 
काऱ्यांबाबत घडला. ₹ त्या वेळ 9 ns 
रो हकीकत बाहेर आली त्या 
शी गे केल्याचा आरोप होता. यासंबंधीची हकीकत वाहे 
चोस्यांशी गैरवागणूक केल्याचा आरो ध ह क 
री फ क असे वाटळे नाही. पण बहु 
त्यात अधिकाऱ्यांची फारशी 'चूक होती असे वाटर ग वु 
त्यात सदर पोलीस अधिकाऱ्यांची ठे प. 
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या दडपणामुळे त्यांनी माफी मागून प्रकरण bo गैरा 
ंसदेर णि अ ही आपल्या संसदीय हक्कमंगाबाबत फ 
संसदेचे खासदार आणि आमदारही प त 
दिल्लीतील तीस वर्षीचा अनुभव आहे. भार 
हळुवार असतात हा माझा दिल्लीतील तीस बघा क मडल 
पत्रकार संघाने ते अधिकार आणि हक्कांची निश्चित २ का हजन द 
अशी भूमिका सुरुवातीच्या काळात घेतली होती. कारण है आधिक्रार न र र ल. 
असले तर त्या चौकटीत वावरणे सोपे असते असे पत्रकार पुढाऱ्यांना वा ल है क 
सरकार क नाही. संसदेः 
आचारसंहिता तयार करण्यास सरकार कधीच तयार झाले 
तसली आचारसंहि र कर be uo 
व्य ते त्यांना असलेल्या अधिकाराचा गैरवापर क 
जबाबदार व्यक्‍ती येतात, ते त्यांना तयार eds 
ऱ्ची त्री क नाही, असा सवाळ लोकसभेचे दु 
याची तुम्हाला खा गा वाटत नाही; Rol मडल 
अनं [ंगारांनी केल्याचेही मळा आठवते. हक्क 
श्री. अनंतदायनम आयंगार ट्‌ डन णक सान 
i पत्रकारांना ने देण्याचे प्रकार पुष्कळ झाले आहेत. 
पत्रांना आणि पत्रकारांना नोटिसा दे. 1 meen hs 
संघर्ष घेण्याची तयारी नसल्याने वृत्तपत्रांनी आणि 9 क ws 
तिथेच सं संसदेचा हक्कभंग मंत्र्यांनी केल्या काही प्रकर 
प्रकरण तिथेच संपत असे. संसदेचा ह ह 4 
विशेषतः अलीकडच्या काळात गाजली. पण हक्कभंग समितीत सत्ता मलन 
दत द त्र पेग प्रक समजण्या हवाल 
त्या संतर्यास संत्रंधित हक्कमंग प्रकरणी दोषी समज 
त्रहमत असल्यामुळे ह त्यास संबंधित हक्कभंग प्रव तुच भ्या 
ट्क त्र्यांी सं असलेल्या अनेक प्रकरणी तर 
मंग समितीने क तर्यांशी संबंधित असले 
हक्कभंग समितीने कधीच दिला नाही. म॑ cep coe 
सभापती अगर अध्यक्षच मंत्र्याने हकभंग केला नाही असा निकाल दे प्रकरण 
निकालात काढत असे. 
एक-दोन सुनावणीतच निकालात का वि रि रन 
दिल्लीतील तीन ददाकांच्या माझ्या पत्रकार जीवनात सभासदा br 
करण्याच्या तीनच घटना मळा आठवतात. पहिली कट. पं. नेहरू रर rar 
ग्रे Ei ल यांच्याबाबत घडली. सभासद ठे 
कॉँग्रेस पक्षाचेच खासदार श्री. सुदूग व क य 
ळे त्यांचे सभासद हृ करण्याचा ठराव 
त्यांनी गैर केल्यामुळे त्यांचे सभासदत्व रदद रा 
सवलतीचा ₹ वापर केल i So 
|. नेहरूंनीच मां श्री. सुदूगल यांनी ठराव मतास टाकल 
पं. नेहरूंनीच मांडला होता. पण रू wo आ 
i र्‌ क़ कारवाई प्रत्यक्षात झा ही 
दिलि त्यांचे सभासदत्व रद्द करण्याची कारवाई 
राजीनामा दिल्यामुळे त्यांचे स ls र 
दुसरा प्रकार आणीबाणीच्या काळात घडला. सुट्टी घेतल्याशिवाय "pam 
दिवसां गैरहजर राहिल्यास त्याचे सभासदत्व रद्द करता येते. हृ 
साठ दिवसांच्यावर गैरहजर राहिल्य 11 नकात 
प्रौपचारिक देण्याचा अधिकार संबंधित सद 
औपचारिक व्यवहार असला तरी सुट्टी डक र नन 
जनसंघाचे राज्यसभेतील खासदार श्री. सुब्रह्मण्यम स्वामी आणीबाणीत मूत 
होते आणि ते साठ दिवसांच्यावर सभाग्रहात गैरहजर होते. त्यांचे मच da 
करण्याचा ठराव येणार होता. पण एक दिवस ते गुपचुपपणे राज्यसभेत आले 





जनता सरकार आणि श्रीमती गांधी २४७ 


प्रश्नोत्तराच्या तासात फेर प्रश्नाच्या संदर्भात घटनात्मक हरकतीच्या मुद्दयावर उभे 
राहाण्याची इच्छा दर्शवून त्यांनी आपली उपस्थिती नोंदविली. पण पुढे काही दिवसांनी 
त्यांचे सभासदत्व राष्ट्रविरोधी कारवायांसाठी रद्द करण्यात आले. हा ठराव त्या वेळी 
सभाण्दाचे पुढारी श्री. कमलापती त्रिपाठी यांनीच मांडला होता. 
झाले तो आणीबाणीचा काळ होता. पण त्यामुळे 
निर्णयास कुणीही वाजवी म्हणू झाकत नाही. 
श्रीमती इंदिरा गांधी यांचे लोकसभेचे सभासदत्वह्दी रद्द करण्यात आल्याची 
ऐतिहासिक घटना जनता कारकीर्दीत घडली. त्यांच्याबाबत हक्कभंगाचा प्रश्न मारुती 
कंपनीच्या संदर्भात होता. आणीबाणीच्या पूर्वी लोकसभेत याबाबत काही प्रश्न आले 
असताना श्रीमती इंदिरा गांधींनी पंतप्रधानकीच्या अधिकारा'चा गैरवापर करून 
चौकशी करण्यास गेलेल्या अधिकाऱ्यांवर दडपण आणले हा हक्कभंगाचा मुद्दा होता. 
शहा कमिशनच्या अहवालात श्रीमती इंदिरा गांधींनी मारुती कंपनीबाबत जरूर 
नव्हती तेवढे लक्ष घातले असा उल्लेख आहे आणि लोकसभेच्या हक्कभंग समितीने 
वहुमताने काढलेला निष्कर्षही 'तोच आहे. पण मुद्दा एवढाच की, निष्कर्ष बरोबर 
असला तरीही सभासदत्व रद्द करण्याइतपत कडक शिक्षा देणे कितपत योग्य होते ? 
त्या पंतप्रधान असताना त्यांच्या हातून ती कारवाई झाली होती. त्या वेळी त्या उत्तर 
प्रदेशातील रायबरेली मतदारसंघातून निवडून आल्या होत्या. सहाव्या लोकसभेत 
त्यांना कर्नाटकातील चिकमंगळूर येथील मतदारांनी निवडून दिले होते. रायवरेलीतील 
मतदारांनी निवडून पाठविलेल्या व्यक्तीने जे काही केले त्यासाटी चिकमंगळूरच्या 
मतदारांना त्यांचे लोकसभेतील प्रतिनिधित्व रद्द करून टाकण्याची शिक्षा का हा प्रश्न 
निर्माण होतो. यात संसदीय परंपरेचे पालन करण्यापेक्षा जनता पक्षातील खासदारांची 
सूडाची भावनाच अधिक व्यक्त झाली असे वाटले. त्या वेळच्या रेड्डी कॉग्रेसमध्ये 
असलेले श्री. हितेंद्र देसाई हक्कभंग समितीचे सभासद होते. त्यांनी अहवालाच्या 
आपल्या विमत पत्रिकेत श्रीमती गांधी यांच्या हातून लोकसभेचा हक्कभंग घडला हे 
मान्य केले, पण त्यासाठी आता शिक्षा देण्याची जरुरी नाही असेही म्हटले. राजकीय 
भावनेने न पछाडलेल्या अनेकांना श्री. हितेंद्र देसाई 


यांचीच भूमिका बरोबर वाटली. 
पण या प्रसंगी श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी जी वागणूक केली ती संसदीय पद्धतीची 


प्रतिष्ठा वाढविणारी नव्हती. संसदेने हक्कभंग झाला ही भूमिका घेतल्यास आपला 
तसा हेतू नव्हता, पण संसदीय अधिकाऱ्यांना तसे वाटत असल्यास खेद व्यक्त कर- 
ण्याची तोपर्येत परंपरा होती. त्यांच्या कारकीर्दीतही महाराष्ट्राच्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी 
चूके नसताना त्यांना लोकसभेपुढे माफी मागावी लागली होती. आणि येथे तर त्यांचे 
एक पूर्वीचे सहकारीच श्रीमती गांधी यांच्या हातून गुन्हा घडला हे मान्य करीत होते. 
त्यांनी खेद व्यक्त करून क्षमा मागितली असती तर प्रकरण तिथेच आटोपले असते 
आणि संसदेची प्रतिष्ठाही वाढली असती. पण श्रीमती गांधींना आपले ब्यक्तित्व 
संसदीय प्रतिष्ठेपेक्षाही अधिक मोठे वाटे 


हे ज्या काळात 
त्यांचे सभासदत्व रद्द करण्याच्या 


असावे. त्यांचे सभासदत्व रह करण्याचा 














"प ८ दिल्ली दिनांक 


निर्णय झाल्यानंतरही त्या सभागहात बसून राहिल्या. त्यांनी तिथेच संसदेच्या सर्व 
परंपरा धाब्यावर बसवून पत्रकार परिषद घेतळी. या संदर्भात मला जी गोष्ट जाणवली 
ती ही की, पं. नेहरू संसदीय मर्यादा आणि प्रतिष्ठा टिकविण्यासाठी सतत झटले, पण 
त्यांच्या कन्येच्या कारकीर्दीत माचर ती सतत घसरतच गेळी. संसदीय मर्यादा काय- 
द्याच्या बळावर टिकू शकत नाही. तिचा पाया सर्व गटातील संसद सभासदांच्या 
मर्यादञ्ञील वागणुकीवरच अवलंबून असतो. या प्रकरणी ती वागणूकच शिल्लक नव्हती. 


जनता सरकारचे धोरण कायद्याप्रमाणे कारभार करण्याचे होते. पण जोवर नाग- 
रिकांच्या मनात कायद्याविषयी आदर अगर भीती असते तोवरच कायद्याने कारभार 
होऊ शकतो. कायदा न जुमानणारे सामान्य असले तर दंडुकेशाहीचा वापर करूनही 
त्याची काही प्रमाणात अंमलबजावणी करता येते. पण ज्यांना कोणत्याही कारणामुळे 
असो, समाजात बऱ्यापैकी स्थान असते, तेच मोठ्या प्रमाणावर कायदे मोडायला 
लागल्यास पोलिसी दंडुक्‍्याऱचा वापरही फारसा उपयोगी पडत नाही. समाजात स्थान 
असलेल्यांच्या विरुद्ध बळाचा वापर झाल्यास त्याचा परिणाम उलटच होतो. 
श्रीमती गांधी या विरोधात जाताच त्यांनी आपल्या सहकाऱ्यांच्या मार्फत अद्या 
प्रकारांची धमाल उडवून दिली. या संदर्भात दोन-तीन उदाहरणे पुरी होतील. लखनौत 
इंदिरा काँग्रेसने एक मिरवणूक काढण्याचे ठरविले. त्या वेळच्या जनता सरकारने 
त्यांना परवानगी दिली. व्यवस्था ठेवण्याच्या दृष्टीने मिरवणुकीचा एक मागे ठरविण्यात 
आला. या मिरवणुकीचे नेतृत्व श्री. कमळापती त्रिपाठी करीत होते. ऐन वेळी मिर- 
बणुकीचा रस्ता बदलला. ती दुसऱ्या रस्त्याने जाऊ लागली. पोलिसांनी जाऊ दिले 
असते तर ते पोलीस कारभारास जुमानले जात नाही असे ठरले असते. पोलिसांनी 
मिरवणूक अडवली आणि मग व्हायचे तेच झाले. मिरवणुकीतून. पोलिसांवर दगड- 
फेक झाली. पोलिसांनी लाठीमार केला. काही लोक जखमी झाले. मिरवणूक पांगली 
आणि दुसऱ्या दिवशी पोलिसी अत्याचाराच्या बातम्या सर्वत्र पसरल्या. 

नव्या दिल्लीतही अशीच एक मिरवणूक निघाली होती. तिचे नेतृत्व श्री. संजय 
गांधी करीत होते. कॅनॉट सकैसमध्ये या मिरवणुकीतील काही लोकांनी हैदोस घातला, 
पोलिसांनी छडीमार केला, आणि पुन्हा लखनौच्याच 'प्रकाराची पुनराव्रृत्ती झाली. 
श्रीमती गांधींच्या विरुद्ध जनता सरकारच्या कारवाया होत असल्यामुळे त्यांच्याविषयी 
आपुलकी बाळगणाऱ्या काही लोकांना त्याचा राग येत असल्यास त्यात काहीच 
वावगे म्हणता येणार नाही. पण इतरांच्या. जिवास धोका निर्माण करून तो राग व्यक्त 
करण्याचे समर्थनही करता येणार नाही. उत्तर प्रदेशातील श्री. दीनानाथ पांडे 
नावाच्या इंदिरा कॉँग्रेसच्या कार्यकर्त्याने पिस्तुल दाखवून एक प्रवासी विमान पळवि- 
ण्याचा प्रयत्न केला. साहजिकच गोंधळ झाला. प्रवाशांची पाचावर धारण बसली. 
बिमान पळविण्याचा प्रयत्न फारसा यशस्वी झाला नाही. श्री. पांडे दै. घरले गेले. 
त्यांनी आपला राग व्यक्त करण्यासाठी हे अचाट कृत्य केल्याचेही कबूल केळे. नाग- 





जनता सरकार आणि श्रीमती गांधी २४९ 


रिकांच्या जीवनाशी हा खेळ 
we हा खेळ झाला असल्यामुळे श्री. पांडे यांचे हे कृत्य कोणत्याही 
रर. य नव्हते. पण इंदिरा कॉंग्रेसच्या काही पुढाऱ्यांनी त्याचे समर्थन क्ल 
% डांदर 1 भ्बाः बत क घो विरोध र 
७43. अ सरकारी धोरणाचा तो बिरोध होता असे तर ते आहार 
त क्त आभास असल्यामुळे बेकायदेशीर टे वडा 
गियदेशीर हत्यार ठेवण्या 
क, री शीर ह्‌ ठेवण्याचाही गुन्हा घडल 
चक bn लकाने तिकडे लक्ष च्यायला नको होते, अशी भूमिकाही विः 
क 4: Ee खोटे आहे हे कसे कळणार होते ? तो आपल्या आणि 
शांच्या जिवास धोका पल्करू झाकत याह द 
गरू शकत नव्हता. कुठल्याही दृष्टीने र वे 
बन. त हता. कुठल्याही दृष्टीने विचार केल 
ही समाजविरोधी कारवाई होती. श्री. दीनानाथ पांडे यांना आपल्या या त्त 


वक्षीस मिळाले. १९८ वल्या रि 
ठाळे. १९८० त झालेल्या निवडणुकीत ते उत्तर प्रदेशात इं ड 
आमदार झाले. णुकीत ते उत्तर प्रदेशात इंदिरा काँग्रेसचे 


3 









































न 


राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 


राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाविषयी स्वातंचर्या- 
पूर्वीच्या काळापासून जेवढे गेरसमज का 
तेवढे कुठल्याच एका संघटनेविषयी ति 
नसावेत. हे गेरसमज पसरण्यास संघ कार्य- 
पद्धतीची मुळीच जबाबदारी नाही असे म्हणता 
येणार नाही. पण प्रामुख्याने हे गैरसमज रो 
कारणांमुळे होत गेळे. एक, संघाविषयी मा र 
नसणे, आणि दुसरे, संघाच्या वाढत्या अ 
विषयी भीती वाटणे. संघ काही क्य भयानक 
आहे असा समज स्वातंत्र्यापूर्वीच्या काळापासून 
होत गेळा. आणि म्हणूनच महात्मा नवा 
खुनाझी संघ या संघटनेचा संबंच जोडला र 
आपल्यासच फक्त देशाची काळजी तच 
इतरांना ती नाही ही जाणीव काही संघ कार्य- 
कत्यीत निर्माण झाल्यानेद्दी संघ कळी अर 
दरावण्यात मदत झाली. जनता पक्षाचे निम र 
श्री यांचेदेखील संघासंबं्घ 
श्री. जयप्रकाश नारायण यांचेदेर्व॑ र -असे- 
खूप गैरसमज होते. कारण त्यांचा म 
पूर्वा कधी संबंध आलाच नव्हता. संघ क 
कर्त्यांतही श्री. जयप्रकाश नारायण यांच्या “> 
आदर नव्हता. पण संबंध आल्यानंतर म 
श्री. जयप्रकाश नारायण यांचेही संघावि 
मत चांगळे झाले. आणि संघ स्वयंसेवकांच्याही 
तोंडी “ अंधेरे मे एक प्रकाश जयप्रकादा जय- 
प्रकाश ” ही घोषणा आणीबाणीच्या , काळात 
बसली. १९७७ च्या निवडणुकीत संघ वील 
कर्त्यांनी जाहीरपणे जनता पक्षाच्या उ' 
काम केळे. त्या वेळी हा जनसंघ गटाचा म्हणून 


राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ २५१ 
त्याच्यासाठी अधिक झटाबयाचे आणि हृ 
करावयाचे अशी भूमिका घेतल्या'च 
पण केंद्रात आणि राज्यात 
एक वादाचा विषय झाला. 


पण या वादास जाहीर स्वरूपात सुरुवात झाली एका अत 
केंद्रातील जनता सरकारने काही राज्यात 


1 दुसऱ्या गटाचा म्हणून त्याच्याकडे दुलेक्ष 
स्याचा कुणी आरोपही संघ स्वयंसेवकांवर केला नाही. 
जनता सरकार निर्माण झाल्यानंतर मात्र संघसंबंश्च हा 


यंत साध्या घटनेने. 
त मुदतपूर्व निवडणुका घेतल्या होत्या आणि 
त्यांपैकी बऱ्याच राज्यात जनता सरकारे आली होती. यातच हिमाचल सरकार होते. 
तिथे जनसंघ घटकातील श्री. शांताकुमार मुख्यमंत्री झाले होते. या संदर्भात केंद्रातील 
पहिली ठिणगी हिमाचल प्रदेशात पडली. तसे पाहिळे तर राज्यातील विधानसभांच्या 
निवडणुकीनंतर बनलेली मंत्रीमंडळे जनता पक्षाच्या अंतर्सघर्षास अगोदरच थोडीफार 
कारणीभूत झाली होती. त्या वेळी नऊ राज्यात निवडणुका झाल्या, त्यात पश्चिम 
बंगाळ आणि कर्नाटक येथे अनुक्रमे मार्क्सवादी आणि इंदिरा कॉंग्रेसचे स्पष्ट सरकार 
वनले. पंजाबमध्ये अकाली आणि जनताचे संयुक्त सरकार झाले. पंजाबमधील जनता पक्ष 
म्हणजे प्रामुख्याने पूर्वाश्रमीचा जनसंघ होता. हरियाणा, विहार आणि उत्तर प्रदेशात 
जनता सरकारे बनली आणि मुख्यमंत्रीपद जनता पक्षातील भारतीय लोकदलाच्या 
घटकांना मिळाले. राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि हिमाचल या तीन राज्यात जनसंघ 
गटाचे मुख्यमंत्री झाले. केंद्रात पंतप्रधानच आपला असल्यामुळे संघटना कॅग्रेसला 


समाधान मानण्यास जागा होती. पण समाजवादी गटाचा मुख्यमंत्री कुठल्याही राज्यात 
झाला नव्हता. जनसंघ गटाचे 


श्री. नानाजी देशमुख आणि भारतीय लोकदलाचे 
श्री. चरणसिंग यांनी सर्व मुख्यमंत्रीपदे वाहून घेतली अशी तक्रार त्या काळी झाली होती. 
समाजबादी गटाच्या नाराजीला आणखी एक कारण झाले. काही काळानंतर 
महाराष्ट्रात झालेल्या निवडणुकीत जनता पक्षास बहुमत मिळाले नव्हते. कॉंग्रेसने 
आमदार संख्येने अधिक होते, पण तो पक्ष फुटला होता. सर्वात अधिक संख्येने 
निवडून येऊनही दुसऱ्या गटाच्या सहकार्याशिवाय त्यांना सरकार बनविता येणे शक्‍य 
नव्हते. जनता पक्षाच्या तिकिटावर महाराष्ट्रात जे आमदार निवडून आले होते त्यात 
पूर्वाश्रमीच्या जनसंघ आणि समाजवादी गटांची संख्या जवळजवळ सारखीच होती. 
यांपैकीच कुणी तरी जनता विधायक पक्षाचा पुढारी होऊ शकत होता. कॉँग्रेसचे 
श्री. यशवंतराव चव्हाण यांना वाटले की, सरकार बनविण्यासाठी जनता पक्षाबरोबर 
सहकार्य केल्यास संख्या अधिक असल्यामुळे त्या पक्षाचाच मुख्यमंत्री मान्य करावा 
लागेल. त्यांचा जनसंघ गटाविषयी आकस असल्यामुळे असो अगर जनता पक्षात फूट 
पाडण्याच्या हेतूने असो, जनता पक्षातील समाजवादी म्हणविणाऱ्या काही पुढाऱ्यां- 
जवळ ते असे बोळून गेले की, श्री. बापू काळदातेंसारख्या पुरोगामी प्रतिमा असळेल्यास 
जर तुम्ही पुढारी निवडले तर आम्हास ठुमच्याशी सहकार्य करणे सोपे जाईल. शूका 
राज्याचे तरी मुख्यमंत्रीपद आपल्या हाती येईल या कल्पनेने समाजवादी गटाच्या तोंडास 
पाणी सुटले, जनसंघ गटातील सुर्य पुढारी श्री. उत्तमराव 





पाटील होते. जनता पक्षाचा 








ति ५२ दिल्ली दिनांक 


नेता कोण असावा हे आतापर्यंत आपल्यास दिव्या देणाऱ्या श्री. यदावंतराव चव्हाण 
यांनी ठरवावे याची जनता पक्षातील इतरांस तर चीड आलीच, पण जनसंघ गटास ती 
विशेष आली. श्री. उत्तमराव पाटील यांना मुख्यमंत्री न होऊ देण्यासाठीच श्री. यशवंतराव 
व्वव्हाण यांचा हा डाव आहि असे त्यांना बाटले आणि हे घडू द्यायचे नाही असे 
त्यांनी ठरविळे असावे. जनसंघ गटाच्या घोरणामुळे आपल्या हाती येत असलेले मुख्य- 
मंत्रीपद गेले याचा समाजवादी गटाच्या मनात राग निर्माण झाला. तो राग श्री. मधू 
छिमचे यांच्या पत्नी श्रीमती चेपा लिमये यांनी दिल्लीतील लोहिया हॉस्पिटलमध्ये एका 
डॉक्टरच्या खोलीत त्यांची-माझी सहज भेट झाली असताना बोलून दाखविला. 
श्रीमती लिमये म्हणाल्या, “ महाराष्ट्रात सरकार बनविण्यासाठी श्री. चव्हाण मदत 
करायला तयार होते, पण नानाजींनी ( नानाजी देशमुख ) सर्व घोटाळा केला. ” 
ज्या राज्यात जनताचे स्पष्ट सरकार होण्याची शक्यता होती स्यांपेकी काही राज्यात 
लोकसभेत निवडून आलेल्यास मुख्यमंत्री होण्यासाठी पाठविण्यात आले होते. पण 
महाराष्ट्रात ती परिस्थिती नव्हती. जनता आणि दुसऱ्या पक्षाचे मिळून संयुक्त सरकार 
बनणार का है विधायक पक्षाचे पुढारी निवडल्यानंतर ठरणार होते. या संदर्भात 
जनता पक्षाच्या हायकमांडने एक निर्णय घेतला. लोकसभेत निवडून आलेल्याने 
विधायक पक्षाच्या नेतेपदाची निवडणूक लढवायची नाही. त्यामुळे श्री. बापूसाहेब 
काळदात्यांचे नाव आपोआप वाजूला पडले. पण समाजवादी गटाचा राग वाढला होता 
आणि त्याने जनता विधायक पक्षाच्या नेतेपदाची निवडणूक लढविली. त्यांनी निवड- 
णुकीसाठी जे व्यक्तित्व उभे केळे ते श्री. निहाळ अहमद यांचे. त्यांचे व्यक्तित्व तसे 
प्रभावी नव्हते. निवडून आलेल्यात जनसंघ गट बराच मोठा असल्यामुळे त्यानेही 
श्री. उत्तमराव पाटील यांना उभे केले. वाहेर फारसे जाणवले नाही तरी जनता पक्षातील 
संघर्षांची ही पहिली नांदी ठरली. महाराष्ट्रात जे निवडून आले होते त्यात जनसंघ 
आणि समाजवादी गटांनंतर संघटना कॉँग्रेसचेही लोक होते. त्यांच्या मनात समाज- 
वाद्यांच्याविषयी नेहमीच कमीअधिक प्रमाणात आकस राहिला आहे. त्यामुळे उत्तमराव 
पाटील हे बहुमताने निवडून आले. श्री. यशवंतराव चव्हाण यांची काँग्रेस आणि 
इंदिरा काँग्रेस यांचे संयुक्त सरकार बनले आणि श्री. वसंतदादा पाटील है मुख्यमंत्री 
झाले. पण त्यांचेही मुख्यमंत्रीपद टिकू शाकळे नाही. जनता पक्षाशी हातमिळवणी 
करून श्री. शरद पवार यांनी पुलोदची स्थापना केली आणि ते मुख्यमंत्री झाले. 
श्री. वसंतदादा पाटलांपेक्षा श्री. शरद पवारांविषयी श्री. चव्हाणांना अधिक आपुलकी 
होती. त्यामुळे त्यांनीच हे सर्व घडवून आणले असा समज झाला. महाराष्ट्रात श्री. शरद 
पवारांच्या नेतृत्वाखाली पूर्वाश्रमीचे जनसंघ आणि समाजबादी दोघेही गुण्यागोविंदाने 
काम करीत होते. पण काही प्रमाणात केंद्रात आणि प्रामुख्याने जनसंघ गटाचे मुख्यमंत्री 
असलेल्या राज्यात मात्र समाजवादी आणि जनसंघ गटाचे सारखे धुमसत होते. 


श्री. राजनारायण यांनी दाखल केलेल्या निवडणूक खटल्याच्या पिकानर त 





राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ २५३ 


रामायण घडले ज़ निर्मिती 
अ घडले त्यातूनच जनता पक्षाची नि. होऊ शकली; तेच राजनारायण 
क्षाच्य 
र alee सुरुवात करण्यासही कारणीभूत झाले. सिमल्याच्या 
अ र rn असतानाही आपल्या गटाच्या मार्फत निराळी 
ह ह प वळ तै. त्यांना हिमाचल सरकारने विरोध दर्शविला. तिथे फक्त सर- 
होण्याची परंपरा आहे असे सांगण्यात आले. श्री राजनारायण यांनी 
ज्य सरकारचा हुकूम धाब्यावर बसवून ति! घेतली. वें 
i ग हुकू रून तिथे सभा घेतली. केंद्रीय मंत्र्याने 
सरकारच्या इच्छेविरुद्ध त ज्या दी rs सहि 
ह य पन त्याच राज्यात जाहीर गैरवागणूक करावयाची हा एक र र 
म्लान र क प्रदेशा सरकारला ही घटना निश्चित आवडली नाही मी कळ 
र ह > वाटल्यास माझ्याविरुद्ध कारवाई करावी, अशी भूमिका राज 
Ras घेतली. पण सरकारने त्या वेळी तिथे काहीच केळे नाही, या क 
रकारकडे फक्त तक्रार के ल्या सभे a: र 
re i री ss समेत अडथळा आणला जावा हे राजनारायण 
गना सहन कसे होणार £ त्यांनी सभेतीळ भाषणा | र 
2 न त जनसंघ गटा 
चिखलफेक केली पंतप्रवान i Sesh 
i पण क बान मोरारजी देसाईविरुद्धही ते काही बोलले. या दमा 
देशचे मुख्यमंत्री श्री. शांताक्ुमारांना विचारळे 
जळ शांताकु 1 मी एक ले हो 
परेड आउंडवर काही दिवसांपूर्वी . [कदा विचारले होते, याच 
bt न ताता परराष्ट्रमंत्री श्री. अटळबिद्दारी वाजपेथींची सभा 
> तिथेच श्री. राजनारायणांच्या सभेस विरो 
{ र तुमचा विरोध का? झां 
ps णांच तु घ का? शांताकुमार 
जा पिन सरकारने घेतली होती. श्री. राजनारायणांची र्वि 
nlp इच्छा होती तर त्यांनी आम्हाला सांगावयाचे. आम्ही त्यांची सभा 
रू टी असती. परेड ग्राउंड सरकारी कार्यक्रमाव्यतिरिक्‍त वापरावयाचे 


असा लिरि रर च टं 
नाही गाह असा जुना आलाखत दडक आहे. पंतप्र चानानं | मा गवि वल्या मुळे श्री जनारायण 
ति थे जे का डी > ती मुळ श्री * राजनाराय 


र ले त्याची टेपही आम्हास त्यांना द्यावी लागली i 
Neches र ठी. ज- 
ना पभ ढी वक आणि संघाविरुद्ध जाहीरपणे बोलायला य केली 
छ ai देसाई देशाबाहेर दौऱ्यावर होते. ते ज्या 
ens mbar त्याच्या स्वागतासाठी इतर मंत्र्यांप्रमाणेच 
Fk री होत. विमानातून उतरल्यावर श्री. राजनारायण यांनी 
sa रज त लप मोरारजीभाई म्हणाले, आता तुम्ही सुगंधित अत्तर 
ऐकले ! याच गोष्टीचा a क moms 
1122. या र दे क झाला. त्या ङ्य 
धि करण्याचे काम Ro “न 
Go fm ® निर्माण करण्याच्या हेतूने सदर उल्लेखाची नोंद 
च हमी जय क म्हणाला, आम्ही विमानतळावरील ल 
Cr विल Be तुम्ही तो उल्लेख कशाला करता ? सरकार- 
ह यि क त्शासाठी आणावयाचे ? माझ्या दृष्टीने त्या घटनेस 
ह महत्त्व होते. मी म्हटले, तुम्हास माझ्या समालोचनाचे प्रसारण जसे 


रा ठ तसे कर पण रोडेओने कुठलीही ही ग गोष्ट लपवून ठेवल्या ने ती लपून 
कः वयाचे चे असेल तसे | रेडिः आने ३ हे गो! ल्पवृ वः ने 
ठ 





[5] दिली दिनांक 

णे वटीतही रेडिओ सर- 
राहाणार नाही. उलट काँग्रेसच्या राजबटीप्रमाणेच जनता अ bs 4 
रं दे होईल. श्री. र्ट 
कारळा सोयीस्कर असेल तेवढेच व्रृत्त देतो असा समज प क ER 
ह्मंत्री श्री. चरणसिंग आणि त्री. राजनारायण यांचे राजी घे 
खुहृमत्री त्रा. A 
यानंतर काही दिवसातच घडली. 


पचे राजीनामे जरी एकाच वेळी घेण्यात 

श्री. चरणसिंग आणि श्री. राजनारायण याच कदा बळ oe ल 
हर त्यांची कारणे मात्र निराळी होती. त्या वेळी तरी श्री. चरणरि 

आले तरी ल कारणे मात्र निराळी ह Me mc 

ध मब भांडण नव्हते. त्यांचा लढा प्रामुख्यान श्री. मोरारजी देसाई ळे > 

च . क्न मुळेच त्यांना पुन्हा मंत्रीमंडळात र 
bo वाजपेयी आणि अडवाणी यांच्या प्रयल्नांसुळेच र पुन्हा मंत्रीमंडळ 


गेरे त इतिहास आहे. श्री. मोरारजी देसाई तसे दोघांपैकी कुणालाही मंत्री- 
न र नव्हते. पण ते श्री. राजनारात्रणांवावत तर मुळीच तयार 
न्यु as क श्री | अडवाणी यांनीही राजनारायणांबाबत विशेष आइ 
ह waa डरे सिद्ध झाले की, निदान त्या काळात तरी 
डू ह हे राम आणि मी हनुमान अशी राजनारायण यांची भूमिका होती. 
र मंत्रीमंडळात पुन्हा घेतले गेल्यानंतर त्यांनी जनता sp सर 
चरण यान र न ig cr , 
यांनी घेतली होती. त्या भूमिकेशी आपला सब्रच नाह 


चरणसिंग कधीच देऊ शकले नाहीत. 


नाराजी निर्माण झाल्यामुळे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर sd 
9 1रण जनसंघ म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक a अद क क 
आणि काही प्रमाणात ती खरीही म्हणता येईल. कारण जनसंघात प्रा a 
क आले होते. जनता कारकीर्दीत केंद्र क oad मिच 
ps ज होत असे. हे मंत्री आपल्या आवक 
पच्यांच्याविष्रयी प्रामुख्याने एक तक्रार ह . हे मंत्री psa 
ममा तले oh अण भरती करतात. दी तक्रार पुळे ह द 
बत एकदा सरसंघचालक श्री. बाळासाहेब देवरस यांच र 
क pa गोळ्णे झाले. मला जी माहिती त्या काळात मिळाली त्यानुसार ह 
$ न यांच्या घरी बिजू. पटनायक यांनी केली होती. यावर श्री आर्त 
र ब ल ह नये, पण असे झाले आहे याःची तुम्ही खात्री करून घेतली आहे 
pide: न डा संध असलेले जनसंघ गटाचे मंत्री आहेत त्यांच्याविषयी तुम्हास 
pu १ श्री. वाजपेयींच्या परराष््रात्यात ज्या मोठ्या नेमणुका झाल्या 
जिक येईल असे समाजवादी गटाचे श्री. वी कि 
य शी संबंध जोड ; डी. आवडे झा क 
क्ट कलाच गांधी यांच्या काळात रशियात अ कलर he I 
का वि पे पेयी य डला नव्हता. 

न क पक 4 ER कमी झाले नाहीत. या 
निश्चित असे काहीच झाकले त 


जनसंघाशी 
स्वाभाविक होते. क 





राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ २५५ 


काळात संघाशी संबंध असलेल्यांची भरती मुळीच झाली नसेल असे म्हणता. येणार 
नाही. पण काही नियोजित प्रयत्न होता असे म्हणण्यासारखा पुरावा राजधानीत तरी 
उपलब्ध झाला नाही. उलट जनसंघ कार्यकर्त्याची संबंधित मंत्र्याविषयी तक्रारच ही 
होती की, त्यांपैकी बरेच मंत्री होताच कार्यकत्यीना विसरले. श्री. वाजपेयींसारर्या काही 
मंत्र्यांना तर याचा परिणामही भोगावा लागला. या तक्रारीचे वारे कसे पसरत असे 
याचे उदाहरण म्हणून काही गोष्टी सांगण्यासारख्या आहेत. माहिती आणि नभोवाणी 
मंत्री श्री. लालकृष्ण अडवाणी वृत्तपत्रीय माध्यमाचा योग्य कामासाठीदेखील उपयोग 
करण्यात कसे अयदास्वी ठरले याचा उल्लेख इतरत्र आलाच आहे. पण त्यांच्यावर - 
देखील रेडिओत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे लोक भरण्याचा आरोप झाला. एकदा माझ्या 
एका शीस पत्रकार मित्राने सहज बोलताना हा आरोप केला. मी म्हटले, मोघम 
आरोप नको, आत्ताच आपण निदान खासगी पातळीवर तरी त्याचा निकाल लावू. 
रेडिओत किती जागा रिकाम्या झाल्या आणि त्यात कोण नेमले गेळे, त्यातील किती 
लोक संघाद्यी संबंधित होते, याचा काही हिशेब तुझ्याजवळ आहे का? यातील 
खालच्या पातळीवरील नेमणुकांशी मुद्दाम आणल्याशिवाय मंत्र्याचा काही संबंधच 
येत नाही आणि वरच्या पातळीवर कोणतीच नवी नेमणूक झालेली नाही. शीख 
पत्रकार मित्र गडबडला. तो म्हणाला, स्थायी नेमणुकात नाही, पण रेडिओ आणि 
टेलिव्हिजनवर कार्यक्रमासाठी ज्यांना बोलावण्यात येते त्यात ते अबद्य आहे. मी नावे 
विचारी. त्याने मला तीन नावे सांगितली. हे तिघेही राजधानीत वर्षानुवर्षे काम 
करीत असलेले पत्रकार होते आणि त्यांपैकी एकाचाच संबंध जनसंघ अगर राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक संघाशी लावता येण्यासारखा होता. हे तिघेही पत्रकार जनता कारकीदींतच 
रेडिओ अगर टेलिव्हिजनवर यायला लागले नव्हते. रेडिओवर पूर्वीही त्यांना बोलावले 
जात असे. 
माझ्या समजुतीने अशा प्रकारचा प्रचार प्रामुख्याने इंदिरा कॉंग्रेसच्या गोटातून 
सुरू झाला होता आणि त्यास जनता पक्षातील समाजवादी आणि इतर घटकातील 
लोक वळी पडले होते. याचा एक पुरावा १९८० च्या निवडणुकीनंतर मिळाला. 
श्री. संजय गांधी यांच्या पत्नी श्रीमती मेनका गांधी संपादक असलेल्या : सूर्य ? 
नियतकालिकात श्री. अडवाणी यांच्यावर एक लेख आला. त्यात ते रेडिओवर संघातील 
लोकांना रेडिओ आणि टेलिब्हिजनमधील कार्यक्रमात कसे भरत याचा उल्लेख होता. 
जी नावे दिली त्यात माझेही नाव होते. वर्षांत बारा वेळा “ सामयिकी ?? सदराखाली 
माझा कार्यक्रम झाल्याचा त्यात उल्लेख होता. दिल्लीतील माझा अगदी सुरुवातीचा 
काळ वगळला तर भाषेच्या स्वरूपाच्या प्रश्नावर थोडा मतभेद होऊन मी रेडिओवर 
जायचेच नाही असा निर्णय मनाशी घेतला होता. पुढे महाराष्ट्र टाइम्सच्या नोकरीत 
पुरेसा पगार मिळत असल्यामुळे आर्थिकदृष्ट्याही मला त्याची गरज नव्हती. आणी- 
वाणीच्या सुमारास रेडिओवर सदर कार्यक्रमाची व्यवस्था करणारा अधिकारी 
स्वातंत्र्यपूर्वीच्या काळापासूनच माझा मित्र होता. त्याने रेडिओवर बोळण्याबिप्रयी मला 





EE दिनांक 


दिला दो हाराष्ट्र टाइम्समधून 
वारंवार आग्रह केला. पण मी नेहमीच नकार दिला होता. महाराष्ट्र र क न 
ह द मळ रेडिओ बोलाव ड्‌ 
न् ल्यानंतर आर्थिक गरजेमुळे मिळाल्यास रोबर बोला र 
निवृत्त झाल्यानंतर आर्थिक गरजेमु र Ma 
यैक्रम मिळ . अड यांचा 
ठरविले. त्याप्रमाणे काही कार्यक्रम मिळाळेही. पण यातर्श्र 
ठरविले. त्याप्रमाणे मला काही कार्य म मून रनर आळ 
ठेही संबंध आला नव्हता. त्यांना कदाचित्‌ स्वरील नसावे की, रेडिओवर 
कुठेही संबंध आला नव्हता. त्यांना ह मरा द NT 
मलाही काही कार्यक्रम दिखे जात आहेत. आणि तेही किती? वर्षातून १२, र नज 
महिन्यातून एक ! सामयिकी या सदराखाली रोज आ जा a be 
= क + Ee य ग क 
जकार = झेही काही स्थान निर्माण झाले होते. ठ ड 
पत्रकार व्यवसायात माझेही काही स्थ ह 
कार्यक्रमासाठी श्री: अडवाणी यांच्या शिफारशीची मला मुळीच स न FE 
oases ईन्च पिवळे क्लातील पूर्वा श्रमीनच 
> की सर्वच पिवळे दिसू लागते. जनता पक्षातील पूर 
एकदा इष्टी बिघडली की सर्वच पिव वर जमी जतन 
जनसंघ आणि त्याच्याशी संवंघ असलेला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ याच्या संदर्भा 
प्रामुख्याने हेच घडले. 


केंद्रातील श्री. ब्रजलाळ वर्मीबाबत झालेली चर्चा वगळली तर मु क 
मंत्र्यांपैकी इतरांची नावे लाचळचपतीच्या प्रकरणात गुंतली की नरकी लपा 
कारकीदीतही फारशी ऐकू आली नाही. उळट अक्षी छाप द pr काना 
उत्तर प्रदेश आणि बिहारच्या मानाने; जिथे भारतीय मरज न डक ऱ् 
जनसंघ गटाचे मुख्यमंत्री असलेल्या राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि हिं ठ 


मुख्यमंतर्याच्या र्व्या क्तित्बा- 
राज्यातील कारभार अधिक. चांगला आहे. मध्य प्रदेशात मात्र लावा EE 
भोवती मात्र नेहमी कोणते ना कोणते ढग झाकाळत राहिले. अगोदर श्री. ह 
र त्यांच्य वि बातम्या पसरल्या की, 
जे मुख्यमंत्री झाळे. पण त्यांच्या प्रकृतीविषयी इतक्या र 
जोशी हे मुख्यमंत्री झा च FO कमानीत 
अस्र त्यांनी राजीनामा दिला आणि श्री. वीरेंद्रकुमार sp 
ल जनसं टाचेच होते. श्री. सक 
त्रे जोशी श्री. सकेळचाही जनसंघ गटाचेच होते. ५ 
श्री. कैलास प्रमाणे आ rou 
क एक विशिष्ट व्यवहार करताना ला केली असा : 
अमक एक विशिष्ट व्यवहार कर Re म जाही 
न्य त्यांनी प्रचंड प्रमाणात पैसा मिळवून ठेवल्याचा रोप मा a नकार 
मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री असताना मध्य प्रदेश सरकारच्या विमानाने ते पाळ र 
आलि त्यामळे त्यांनी फार मोठ्या प्रमाणावर पैसा नेपाळच्या बँकेत bags a 
2s ब्र ळी के ह र ठ 
वार्ता पसरळी. या बातत सत्य किती आणि म प्रदेशात स्या र 
भे वि गू दाकत नाही. 
टी प्रचार किती हे मी सांगू द 
शक्तिहीन अदा समाजवादा गटाचा प्र ~ 
Foe eta व्यवहार अगदी शुद्ध होता आणि त्यांच्याविरुद्ध रे वादळ 
श्री. सकल ह्र 
अगदी स्वोटे होते अशीही छाप मजवर पडलेली नाही. 3» 
दिली विकास प्राधिकरणाकडून होणाऱ्या काही जागांच्या लिल रट जव मी 
यांचे एक चिरंजीव भाग घेतात आणि मोठमोठ्या रकमांची बोली , त nr 
नर्चा होती. हा विप्रय लोकसभेतही अनेकदा चर्चला आला. त्या अबु ळी डा 
खात्याचे मंत्री श्री. सिकंदर बख्त यांनी सरकारने कुठलाच गेरव्यवहार कला नाह 
खात - सकद 


s न्य च तळा 
वर व रंबार भर दिला श्र. मकळेनचा याच्या मुला ने लेळावात भाग धतत 
य र भर दिला. पण 





राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ २५७ 


किंवा नाही हा विषय त्यांनी नेहमीच टाळला. ज्याची बोली स्वीकारली जाते त्याचीच 
नोंद सरकारी कागदोपत्री असते, लिलावात इतर कुणी भाग घेतला याची जरूर 
नसल्यामुळे नोंद नसते, असे म्हणून ते मोकळे होत असत. तांत्रिकदृष्ट्या उत्तर 
वरोबर असेल, पण संदाय वाढत गेला. आपल्या मुळाने लिलावात भाग घेतला नाही 
असा इन्कार श्री सकलळेचा यांनीही कधी केला नाही. त्यामुळे त्याबाबत संशाय वाढत 
गेला आणि मुळाजवळ इतकी मोठी बोली वोळण्याकरता पैसा कोठून आला हा प्रश्नही 
निर्माण झाला. श्री. सकलेचांची वाडवडिलार्जित काही मालमता असली तरी ते 
लाखोंनी व्यवहार करणारे आहेत अशी त्यांची राहाणी मुख्यमंत्री नसताना तरी नव्हती. 
अखेर श्री. सकलेचांविषयी इतके दडपण वाढले की, त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. 
त्यांचे जागी श्री. सुंदरलाळ पटवा हे जनसंघ गटाचेच मध्य प्रदेशचे तिसरे मुख्यमंत्री 
झाले. त्यांचेविषयी मात्र कोणताच प्रवाद पसरला नाही. मुख्यमत्रीपदावर त्यांच्या 
कारभाराचे दिवसही फारच थोडे होते. 
श्री. मधू लिमयेंचा पक्षांतराच्या विधेयकास विरोध आणि राजनारायण यांचा 
सिमल्यातील परेड ग्राउंडबरील सभेस जनसंघ गटाचा मुख्यमंत्री असलेल्या हिमाचळ 
सरकारचा विरोध या दोन गोष्टीपासून जनता पक्षातील. भांडणास सुरुवात झाली. 
सर्वसामान्य समज असा आहे की, जनता पक्षाची वाताहत दुहेरी सभासदत्वाचे प्रश्नावर 
झाली. या प्रश्नाची तशी चर्चा भरपूर झाली. पण त्रयस्तदृष्ट्या बिचार करता 
खरोखरच हा काही मुद्दा होता का हा विचार मनात येतो. इतर कारणांमुळे या प्रश्नाचे 
निमित्त तर पुढे करण्यात आले नाही ना? या संदर्भात शेतकरी कामगार पक्षातर्फे 
निवडून आलेले मराठवाड्यातील खासदार श्री. केशवराव धोंडगे यांनी मांडलेला 
मुद्दा थोडा विनोदी असला तरी फारच बोलका आहे. महाराष्ट्रातील पुलोद मंत्री- 
मंडळात जनता पक्षातील जनसंघ गटाबरोबर शेतकरी कामगार पक्षाचे काही पुढारी 
सामील होते. केंद्रात त्यांना तशी संधी न मिळास्यासुळे किंवा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट 
पक्षाच्या प्रभावामुळे ते जनता पक्षातील जनसंघ गटापासून. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 
संबंधामुळे थोडे फटकून हाते. ज्या वेळी दुहेरी सभासदत्वाच्या चर्चेने जोर घरला त्या वेळी 
रोका पक्षानेही या प्रश्नाचा निकाल लागल्याशिवाय आम्हास जनसंघ गटाबरोबर जाता 
येणार नाही अशी भूमिका घेतली. एक दिवस श्री. धोंडगे बोळताबोळता म्हणाले, 
आमचा संबंध विवाहबाह्य आहे ! लय़ाच्या साखळीत न अडकता आम्हास सर्व सुखे 
हवी आहेत ! एकदा तर ते म्हणाले, लम झाले, मुलेबाळे झाली, पण पुढे एक दिवस 
सहज नवऱ्याने बायकोस विचारले, तुझ्या बापाचे गोत्र काय ? बायकोने गोत्र सांगितल्या- 
नंतर तो म्हणाला, तुझे माझ्याशी गोत्र जमत नाही. म्हणून आता यापुढे एकत्र 
राहाता येणार नाही. आमचे असेच चाळले आहे.! 
जीं गोष्ट धोंडगे यांनी बोळून दाखविली तसला व्यवहार इतरांचाही झाळा. 


श्री. चरणसिंग १९६७ साली कॉंग्रेसमधून बाहेर पडताच जनसंघ गटाच्या बळावर 


Fk ५८ दिल्ली दिनांक 


मुख्यमंत्री झाले होते. त्या वेळी जनसंघाचा आ स्वयंसेवक संघाशी संबंध असल्यामुळे 
तो जातीय आहे याची त्यांना जाणीव झाली नव्हती. श्री. मोरारजी देसाईंनी त्यांचा 
राजीनामा मागितल्यानंतर श्री. वाजपेयी आणि अडवाणी या प्रामुख्याने दोघांच्याच 
प्रयत्नाने ते पुन्हा मंत्रीमंडळात आले. ते श्री. मोरारजी देसाईंनी राजीनामा देईतोपर्यत 
मंत्रीमंडळात चिकटून होते. संघाशी संबंध असलेले श्री. वाजपेयी आणि अडवाणींची 
उपस्थिती त्या वेळी त्यांना जाचक वाटली नाही. श्री. जॉर्ज फनीडिस यांनाही, जोवर 
श्री. मोरारजी देसाई यांनी अविश्वासाच्या ठरावावरील चर्चा चाळू असताना राजीनामा 
दिला नव्हता, जनता पक्षातील जनसंघ घटकांचा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संबंध जाचक वाटला 
नव्हता. १९८० च्या निवडणुकीनंतर तर या प्रश्नावस्च जनता पक्षातून निराळे होणारे 
श्री. जगजीवनराम प्रामुख्याने जनसंघ गटाच्या बळावरच पंतप्रधान होण्याचे स्वप्न 
बघत होते. दुहेरी सभासद्त्वाचा प्रश्नच नाही असे एका मुलाखतीत त्यांनी स्पष्टच 
म्हटले होते. 


जनता पक्षातील लोकांचीच नव्हे इतर पुढाऱ्यांचीही वागणूकही या संदर्भात 


फारशी निराळी राहिली नाही. श्री. यशवंतराव चव्हाण पूर्वी संघ जनसंघावर भरपूर 


टीका करीत असत. पण १९६९ मध्ये झालेल्या राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीत जनसंघ 


गटाची मते त्यांचे उमेदवार श्री. संजीव रेडींना मिळाली. त्याबद्दळ त्यांनी कधीही 


खंत व्यक्त केली नाही. १९७९ साळी जनता सरकारविरुद्ध त्यांनी अविश्वासाचा 
ठराव मांडला खरा, पण ठरावावरीळ त्यांच्या भाषणात जीव नव्हता अशी तक्रार 
त्या वेळी त्यांच्याच पक्षातील लोकांनी केली होती. त्या वेळी तर अझी चर्चा होती 
की, सदर ठराव मांडण्याची त्यांची इच्छा नव्हती, पण श्री. उन्नीकृष्णनसारख्या 
कम्युनिस्ट वळणाच्या खासदाराच्या दडपणाखाली त्यांनी तो ठराव मांडला. त्यांचा 
पूर्वीचा संत्र-जनसंघावरील राग बघता आणि ते पूर्वी परराष्ट्रमंत्री होते या पाश्चेभूमीत 
त्यांनी आपल्या भाषणात श्री. वाजपैयी यांच्या परराष्ट्र घोरणाविरुद्ध तिखट बोलायला 
हवे होते. पण त्यांनी भाषणाच्या अगोदरच सांगून टाकळे की, मला परराष्ट्र घोरणा- 
विषयी काही म्हणावयाचे नाही. परराष्ट्र धोरणाविरुद्ध त्यांच्याजवळ काही नाही असाच 
याचा सर्वानी अर्थ घेतला. श्री. चव्हाण आर्थिक धोरणाविरुद्धच प्रामुख्याने बोलले. 
पण ज्या वेळी संयुक्त मंत्रीमंडळाचा प्रश्न आला तेव्हा उपपंतप्रथानपद मिळू लागताच 
ज्या श्री. चरणसिंग, श्री. जॉजे फनीडिस वगैरेंवर त्यांनी टीका केली त्यांचेशीच 
हातमिळवणी करण्यास ते तयार झाले. ज्या श्रीमती गांधींच्या हुकूमश्चाद्दी प्रवृत्तीविरूद्ध 
ते बोळायळा लागले होते त्यांचा पाठिंबा मिळाल्यामुळे या सरकारचा जन्म होत आहे 
यार्‍चीही त्यांना जाणीव होती. त्यामुळे ते सरकार औट घटकेचरे ठरणार ही कल्पना 
त्यांच्यासारख्या धोरणी राजकारण्यास असावला हवी होती. पण जनसंघ गटाच्या 
त्यांनी इतकी भीती घेतली होती की, श्री. मोरारजी देसाई यांच्याशी 


प्रतिगामीपणातची ठ 
सहकार्य करून उपपंतप्रबानपद घ्रेण्यासही ते तयार झाले नाहीत. वेतळे असत तर ते 





राट्रीय स्वयंसेवक संघ २५९ 


त्यांना मिळाले त्यापेक्षा अधिक क र 
मिळाले त्यापेक्षा अधिक काळ टिकले असते. त्यांच्या मनातली भीती 
र ती बघून 


श्री. वाजपेयींनी त्यांच्य ह 
पूर्वाश्रमीचा टक पऱ्या Ny ॥णखी सूचना मांडली होती. जनता पक्षातील 
“९ न्च : ट बाहेर राहून सरकारल ड . क्षातील 
क जनः 1 र्‌ळा पाठिंबा देईल. च र 
स्वीकारून जनता सरकार टिकू बा देईल, तुम्ही उपपंतप्रधा 
निवडणुकीत नि डन नी ।टिकृ द्या--यासही ते तयार झाले नाहीत पण ee 
संकोच वाटला नाही र sn न संघ जनसंघाचा पाठिंबा घेण्यात त्यांना ® दीन 
शकले असा आरे २1. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा पाठिंबा असल्यामुळेच ते ऱ्य गहि 
र 4 साआरोपनं वः र ~ CA ते नि वडूून ऊ 
तोडले यानी pe ह संतदादा पाटील आणि त्यांच्या पत्नी श्रीमती औं 
मुख्य निवडणूक एजंट च, पण निवडणुकीच्या पूर्वा मी तिथे गेलो असता श्री. चन FE 
पूर्वी अके म श्री. प्रतापराव मोसळे यांनी मळा स्पष्टच र 
व्र घ गट थोडा आमच्याविरूद्ध होत = < छे होते क 
करीत आहेत. रद्ध होता, पण आता मात्र आम्हास सर्वच मदत 


श्रीमती गांधी थांची वागणूकही फारशी निर i 
गटाचा पाठिंबा घेण्याच पकह| फारशी निराळी राहिली नाही. पण त्यांना जनसंध्र 
bo तशी विशेष गरजही पडली नाही = Mu ` क 
का er व गटाचा पाठिंबा मागितला असल्याचा क 
bios व डी ve लोकांचे “ शुद्धीकरण ? 
ES हीत. १ स उत्तर प्रदेशातील एक i 
ass क शिते एक स्वामी काँग्रेसमध्ये जुने प pe 
one ga तिकिटावर निवडून आले. १९७१ साळी जे 
तिकीट श्री. द्विवेदींसारख्या र कुणीही निवडून आळे असते. पण कोंग्रेसचे 
oss क कॉंग्रेस माणसास वगळून श्री. ब्रह्मानंद भारती; 
वड्टूनही आले. न्यु 


जनता सरकारविरुद्ध अहि 
, ।वर्द्ध आवश्वासाचा ठराव अ काग्रेस 
चव्हाणांनी मांडळा ते निमि oe रस कांग्रेसचे श्री. यशवंतराव 
चव्यार रज 1 ते निमित्त झाले आणि जनता पक्षातील अंतर्गत भां म न्या 
हाट्यावर आली. त्याचा परिणाम जनता सरकार कोसळण्य हालिक 


कॉंग्रेसच्या अनेक खासदारांना सरकार त झाला. पण अरस 


यायला नको होती. १ निवडण कोसळून पुन्हा मुदतपूर्व निवडणुकीची वे 
कुणाच्या Fr ss निवडणुकीत उभ राहून पुन्हा Er येणे क 
FR Fe अविश्वासाचा ठराव मांडण्यात यशवंतरावांनी 'चूक केली 
तसे म्हणालेदेरी ल . fo eR लागले होते विदर्भातील खासदार श्री जवादे मला 
म्हणाले, अहो, आम्ही सहज म्हणून आपले बिचार फार गंमतीदार पद्धतीने मांडले ते 
पडला आहे. आम्ही फेकलेल्या कल्पनाच नव्हती की, तिथे पेट्रोलचा जघना 
जनता पक्षाने "उ ह रोही हीने हा भडका उडाला भू क 
जर ही आग विझवली तर अशी चूक आम्ही पुन्हा करणार नीः 





वर ६० दिल्ली दिनांक 


ं कारू य॒ स्वयंसेवक | 
प्रामुख्याने दुदेरी सभासदत्वाच्या जनसंघ घटकाच्या अ क्स ज्यु नय 
असलेल्या संबंधाच्या प्रश्नावर जनता पक्ष फुटला. निदान डाक xn 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही हिंदूंचीच संघटना असल्यामुळे ती जर्त यः आ 
आरोप होता. अविश्वासाच्या ठरावावरीळ चर्चेच्या संदर्भात = कब बवा 
यांना त्यांच्याच पक्षातील काही पुढार्‍यांनी राजीनामा देण्यास रज न कध जवळ 
क न र ग ञे त्व ज्या ! र प£ 
त्यानंतर चरणसिंग आणि राजनारायण यांच्या नेतृत्वात ज्या र्‌ पोकळा 
् प ब धारण केले. उरलेल 
ने जनता से धर्मनिरपेक्ष ) हे नाव धारण केळे. उर रण 
ली त्याने 1 सेक्युलर (चर्मा PR पेर पत वि. 
ख राष्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंघ असलेला जनस£ स्यामुळे तो haar 
स ठ bl य्ाचेठः ग 
रा ते. जनता सेक्युलर यां पक्षात राजनारायण याचेव्या/ 
का पैडिससारख् पूर्वीच्या लोहिया पक्षातील समाजवादीदेखील 
श्री. मधू लिमये, जॉजे फनीडिससारख पू ठे हया oa ws 
गेे कुन वेळी मला एक प्रश्न पडला होता - राष्ट्रीय स्वयंसेवक र न्या 
Hs गोवी स णि संकु विचाराची हीते ज्यान 
= ति आणि संकुचित बिचार रीती त र 
असल्यामुळे त्याची प्रतिमा जातीय आणि कु i ह 
KT ठ्य प्रमुख पुढारी करण्यात आले त्या श्र चरणसिंगांची कर बजे 
जनता सेक्युलर rf 4 ST लोळे 
क जातीय आणि संकुचित अशी नव्हती काय क चीन न जारा ळ 
डा ने से. जनत कक्षाच्या 1न चः Cc 
जले जात असे. 1 पक्षा , 
जमातीचा पुढारी सम ह रज vas i 
आणि समाजवादी पक्षांचा पाठिंबा असूनही ही. shoe क ह 
येत अझ्ी भूमिका त्यांनी. घेतली होती. ते हरिजन असल्यामुळे क wp 
ड न असा समज तरी होता. जनता कारकीर्दीत पक्षातील बरेच ह्‌ ह 
ब र् त्या वेळी समज हाच होता कौ, तेह 
च्या वि ते आणि त्या वेळी स हाच होता 
. चरणसिंगांच्या विरुद्धच हो र धमन 
ना त्यांची ती भावना आहे. जनता सेक्युलर नी bg red 
राजनारायण त्यांनी तर जनता कारकीदीत श्री- ee र 
क मोघल र्र यांचे चिरंजीव श्री. सुरेशकुमा कुमा 
जगच बांधला होता. श्री. जगजीवनराम nas abit ash 
मा चौंधरी नावाच्या मुलीशी अनेतिक संबंध आहत है go फा रक 
hh बृत्तीचेच प्रतीक होते. श्री. सुरेशकुमारांचे संबंध त क करीन 
त स्न् , नारायण सुरेशकुमार आणि श्रीमती चचे ऱ्चे 
रे जनारायण सुरेशकुमार प यां 
गता येणार नाही. पण श्री. रा क आत शोत 
ना येण्यासारखे फोटो दाखवीत होते हे अनेकांनी बघितले, य 
नदाः र्र 
oe नो. व त उत्तर प्रदेशाचे 
रचलं मळा आणखी एक प्रसंग आठवतो. ॥राणसी उत्तर ao 
'संपूर्णनंदांच्या पुतळयार ञ श्री. जगजीवनरामाच्या ह 
बलोनी श्री. संपूर्णनंदांच्या पुतळ्याचे अनावरण श्रा- करन लक पाम 
साजे होते. त्यानंतर बहुधा इंदिरा कॉंग्रेसच्या काही प. ह क जा 
ले होते. ९ > यय ह 
झड ने धुतले अशी बातमी प्रसिद्ध झाली. जनता पक्षातील चंद्र खर -- gd 
od क [सदार श्री. रामधन यांना ग्रहमंत्री असलेल्या चरणसिंग इ र 
ले निमित्त सापडले. लोकसभेत हा विप्रय निघाला का र र जलक 
करण्यास चांगले डले. लि 
'व्वोसारख्या मोठ्या हरिजन पुढा: ppv 
श्री. जगजीवनराम यांच्यासारख्या मी उ gn - vf 
र्ला तर त्यांच्या कारकीर्दीत सामान्य हरिजनांची काव पां 
अयः ठरतात ट 


राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ २६१ 


याची कल्पनाच करता येईल. तसे पाहिले तर हा विषय ग्रह्मंत्र्यांवर टीका करण्या- 


सारखा नव्हता. पक्षातील माणसाने तर ती करण्यासारखा नव्हताच. राज्यातील कार- 
भार तेथील यंत्रणेच्या माध्यमाने होतो. केंद्र सरकारच्या हाती त्यातील फारसे काही 
नसते. आणि इथे प्रत्यक्षात झाले तरी असे काय होते १ काही लोकांनी पुतळा धुतला 
होता. पुतळा धुण्यामागे अस्प्ररयतेची भावना निस्चित दिसत होती. पण ती कायद्याने 
सिद्ध करता येण्यासारखी नव्हती. अनावरण करणारे जगजीवनराम अस्प्रृश्य असल्या- 
मुळे पुतळा आम्ही धुतला असे कुणीही म्हटले नव्हते. आणि भारतीय कायद्यात 
कृती गुन्हा समजली जाते, आंतरिक उद्दिष्ट नाही. उद्दिष्ट सिद्ध झाल्यास गुन्ह्याच्या 
कृतीस अधिक बळकटी येते हे खरे, पण निव्वळ उद्दिष्टाच्या दकेने कारवाई करणे 
शक्‍य नसते. पुतळा धुण्याची कृती ही गुन्हा ठरत नव्हती. देवादिकांच्या मूतादेस्ील 
पूजेपूर्वी धुण्याची हिंदू समाजात पद्धत आहे. श्री. रामधन यांचा चरणसिंगांवरील रोष 
ते हरिजनविरोधी आहेत या भावनेनेच होता. अशाच एका संदर्भात श्री. चरणसिंग 
यांना आपले पुढारी समजणाऱ्या श्री. मणिराम बागडींनी लोकसभेतच आपला दर्जा 
बघून बोला असे रामधन यांना सुनावले होते. त्याचीच पुढील प्रतिक्रिया जनता 
संसदीय पक्षाच्या बैठकीतही झाली होती. श्री. जगजीवनराम यांना आपला पुढारी 
समजणारे खासदार श्री. मोहनलाल “ पीपल ” यांनी जनता पक्षातील काही पुढा- 
तयांच्या हरिजन भूमिकेविरुद्ध पायातील चप्पल काढली होती. जनता पक्षातील या 
वेळपर्येतच्या भांडणात दुहेरी सभासद्वाचा किंवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी असलेल्या 
जनसंघ गटाच्या संबंधाचा प्रश्न फारसा निर्माण झाला नव्हता. पण स्वतः जाती- 
जमातीच्या भावनेने पछाडलेले लोक संघ जातीय आहे असे अवश्य म्हणत होते. 


श्रीमती गांधींनी लोकशाहीची पायमल्ली करून हुकूमशाही आणली ही जनता 
पक्षाची भूमिका होती. लोकशाहीच्या प्रस्थापनेसाठीच जनता पक्ष कृतसंकल्प आहे 
असेही म्हटले जात असे. पण घटनाक्रम सांगतो की, लोकशाहीचा जप करणाऱ्या 
जनता पक्षातील या काही पुढाऱ्यांना स्वतःसाठी मात्र लोकशाहीचा आचार परवडत 
नव्ह्ता. माझा तरी असा समज आहे कीं, जनता पक्ष मोडण्याचे खरे कारण दुहेरी 
सभासदत्व अगर जनसंघ गटाचा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंध हे नसून काही पुढा- 
तयांना प्रत्यक्षात लोकशझाद्दीचा व्यवहार न परवडणे हेच होते. संघ हिंदूँचीच संस्था 
असल्यामुळे जातीय आणि संकुचित आहे हे मान्य केले तरी निवडणुकीत राजकीय 
पक्ष त्याहीपेक्षा अधिक संकुचित आणि जातीजमातींचा बिचार करीत होते. जनता 
पक्षानेही पंजाबमध्ये एका विशिष्ट पंथांवर उभारलेल्या अकाली पक्षाशी सहकार्य केले 
दोते. जनता पक्षातील अनेक मुस्लिम खासदार निरनिराळ्या प्रश्नांवर ज्या पद्धतीने 
विचार मांडीत ते भयानक जातीय वृत्तीचे निदरक असत. फार तर असे म्हणता 


येईल की, मुसलमानांची जातीयता जातीयता नाही, हिंदूंकडून व्यक्‍त होणारी तीच 
जातीयता, ही कॉग्रेस विचारसरणीची परंपरा जनता पक्षातही आली होती. १९७७ च्या 





Ek) ६२ दिल्ली दिनांक 


निवडणुकीत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने निवडणुकीत उघडउघड जनता पक्षासाठी काम 
केले होते. त्या वेळी ते सबौनाच चालले होते. त्यानंतर निवडणुकीच्या राजकारणात 
भाग घ्यावयाचा नाही असा निर्णय संघाने घेतला. काही संघ स्वयंसेवकांनी राज्य 
विधानसभेच्या निवडणुकीत काही उमेदवारांसाठी वैयक्तिक स्वरूपात काम केले नसेल 
असे म्हणता येणार नाही. कदाचित हे उमेदवार प्रामुख्याने जनसंघ गटाचेच असतील. 
पण त्या वेळी जनता पक्षाचा एकूण विजय झाल्यामुळे हा प्रश्न कुणीच काढला नाही. 
वादास खरी सुरुवात झाळी लोकदाहीच्या पायावर जनता पक्षाची उभारणी करून 
पक्ष निवडणुकी घेण्याच्या निर्णयानंतर. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा पाया असल्यामुळे 
जनता पक्षातील इतर पक्षांच्या मानाने जनसंघ घटकाची संघटना निश्चितच बरी होती. 
जनता पक्षाची घटना लोकशाही पायावर तयार करण्यात आली, त्यामुळे ज्यांचे 
खालच्या पातळीवर स्थान होते तेच वरच्या पातळीवरही जनता पक्षाचे पुढारी होऊ 
शकतील अशी घटनेची एकूण रचना होती. त्या वेळी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची संबंध 
असळेल्या जनसंघ गटाच्या मनात पक्षाचे नियंत्रण आपल्या हाती घेण्याचा विचार 
होता किंवा नाही हे सांगणे अवघड आहे. त्यांची जी जाहीर भूमिका त्या वेळी दिसली 
ती कोणत्याही प्रकारचा संघर्ष न होऊ देण्याची होती. पण राजनारायण आणि जनता 
पक्षातील लोहिया समाजवादी गटातील पुढाऱ्यांच्या मनात हा संशय अबश्य निर्माण 
झाला. याचे एक कारण होते असे मळा वाटते. या गटात सर्वच पातळीवर आपल्यास 
पुढारी समजणाऱ्यांचीच संख्या अधिक होती. प्रत्यक्ष समाजात काम करणाऱ्यांची 
संख्या त्या मानाने कमी. संघटना काँग्रेस अगर स्वतंत्र पक्षाची थोडीफार हीच परि- 
स्थिती होती. पण आपल्याजवळ कार्यकर्ते तेवढ्या प्रमाणावर नाहीत याची जाणीव 
असल्यामुळे त्यांच्या मनात पुढे पक्षावर कोणाचे नियंत्रण होणार याविषयी फारशी 
खळखळ नव्हती. भारतीय लोकदलाचे श्री. चरणसिंग हे एकमेव पुढारी होते आणि 
बिद्ोतः उत्तर भारतात त्यांची पकडद्दी चांगली होती. त्यांची मुख्य महत्त्वाकांक्षा 
फक्त पंतप्रधान होण्याची होती. त्यामुळे पक्षाची उभारणी वगैरे बाबतीत त्यांचे मन 
फारसे लागत नव्हते. श्री. जगजीवनराम यांचीही पंतप्रधान होण्याची इच्छा होती. पण 
पक्षावर नियंत्रण वगैरेचा विचार सुरुवातीस तरी त्यांच्या मनात नव्हता. श्री. चेद्रशेखर 
पक्षाचे हंगामी अध्यक्ष असले तरी त्यांच्या गटात फक्त पुढारीच पुढारी होते ! 
अनुयायी असे नव्हतेच ! तसे अगदी सुरुवातीच्या काळात श्री. मधू लिमयेही 
जनसंघ गटाविरुद्ध बोलत नव्हते. विधानसभांच्या निवडणुकीनंतर तीन राज्यात भारतीय 
लोकदलाचे मुख्यमंत्री झाले आणि तीन राज्यात जनसंघ गटाचे. संघटना कॉंग्रेस 
आणि समाजवादी गटात याबाबत थोडी कुरबूर झाली. श्री. नानाजी देशमुख यांनी 
जनसंघ गटाच्या आमदारांना तसा निर्देश दिल्यामुळे दे घडले अशीद्दी कुजबूज होती. 
याबाबत श्री. मधू लिमये मला म्हणाले, नानाजीचे काहीच चुकले नाही. त्यांच्या 
सहकाऱ्यांनी त्यांना सल्ला विचारला आणि त्यांनी तो दिला. माझ्या सहकाऱ्यांनी 
विचारला असता तर मीही तो दिला असता. 





FE स्वयंसेवक संघ २६३ 


सभासद्‌ ने नोंदणीच्या कार्य 

लागले, सभासद नोंदणी बऱयापैकी सुरुवात झाली आणि जनता पक्षास तडे पड 
नव्हती. त्यामुळे त्यांच्या रन झाली. त्याविषयी जनसंघ गटाची कसळीच तक्रार 
हरकत नाही. या सभासद sd सभासद नोंदणी केली असे समजण्यास 
किती उपयोग झाला हे समजण्य नोंदणीत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्वयंसेवकांचा खरोखरच 
उही: ॐ) Eh El मार्ग नाही. झाला नसेलच असे म्हणता येणार 
होते. त्यांचा वापर करू ह केंद्रीय कचेरीतून समासदत्वाचे तीन लक्ष फॉम्स नेले 
आ क कार्यकत्यौनी तेवढे सभासद केले असे मात्र कुणीही 

म्स कुठे गेळे हा प्रश्न कायम राहिला. र 


होत असे सुरुवातीस एक आरोप 


जनसंघ अगर संत कार्यकत्या 
व य गर सं a गथकत्योनी खोटी सभासद नोंदणी केळी आहे. या- 
असल्याचा पुरावा क्य ` काही ठिकाणी चौकशीही झाली. पण कुठेही तक्रार खरी 
याचा पुरावा समोर आळा नाही र ` 
ब क र - मी एकदा सदर आरोप करणार 
समाजवादी पुढाऱ्यास विचारले - खोटे सभासद केल्‌ esr 
एखाद्यास काही फायदा होणे 
देऊ झाकला नाही. 


स याने जनता पक्षाच्या घटनेप्रमाणे 
दो कटा Fe का! या प्रश्नाचे तो समाधानकारक उत्तर 
सभासद होत असे आणि लन त विशिष्ट संख्येत सभासद नोंदविणारा सक्रिय 
वातहता अमाय र य ~ सभासदच कुठल्याही निवडणुकीस पात्र ठरे. ही 
मकम वतो द ल्न टं प वा एका मंडळात कितीही सभासद असले तरीं 
निवडणुकीच्या दृष्टीने फारस शकत नव्हती. सभासद नोंदणी करणाऱ्यास त्याचा 
प Ea र ट्‌ हि योग नव्हता. खोटी सभासद नोंदणी करणाऱ्याचा 
लागतो आणि तेवढी ना क हे द Rn RE 
ती प्रायुख्याने जनंसंत्रगटाकडनच झाली हेरी गळी असती. पण जी नोंदणी झाली 
Bibs be क आणि हेही नाकारता येणार नाही. त्यामुळे लोहिया 
दाव जया य Moab Nudie sl 
व 0 T पातळीपर्यंत निवडणुका झाल्या त्यात बहुतेक ठिकाणी 
पदाधिकारी brn oa निवडणुका न घेता निरनिराळ्या गटांच्या संमतीने 
झाले नाही. जनसंघ आले. पण एवढ्याने समाजबादी गटाचे समाधान 
जिथे निवडणुकी झाल्या त्यापैकी काय केले असते दे सांगणे अवघड आहे, पण 
जुलै १९७९ मध्ये ज्या कु डिकाणी त्यांची कृती संघर्ष टाळण्याची दिसली. 
दुहेरी सभासदत्वाचे ~ जनसं जनता पक्ष प्रथम मोठ्या प्रमाणावर फुटला त्या वेळी 
घ गटाच्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी असलेल्या संबं 

निमित्त पुढे झाले. पण खरे कारण श्री. चरणसिं : म घाचे 
त, जनता पक्षाची श्री. चरणसिंग यांची पंतप्रधान होण्याची महत्त्वा- 
एकत्र आल्यास हवा तो निर्णय न जी एकूण संख्या होती त्यात जनसंघ आणि लोकदल 
वरून बाजूल सरकावे नणय ते घेऊ शकले असते. पण श्री. देसाईंनी पंतप्रधानकी- 
जूल सरकावे असे सांगण्यास जनसंघ गटाचे पुढारी तयार नसल्याने 


श्री. चरणसिंग यांच ; 
स्‌ चा जनसंघ गटावरील रोष वाढला 
त्याविरुद्ध त्यांना कुठलेही निमित्त टला. एखाद्यावर नाराजी झाल्यानंतर 


पुरते. श्री. बाजपेयी आणि अडवाणी यांच्याच 





भं ६9४ दिछ्ली दिनांक 


प्रयत्नाने आपण मंत्रीमंडळात पुन्हा येऊ शकलो हेही चरणसिंग विसरले. श्री. राज- 
नारायण आणि त्यांचे काही सहकारी अगोदरच पक्षाबाहेर पडले होते. जनता सेक्युलर 
नावाने जो पक्ष स्थापन झाला त्यात भारतीय लोकदलाचे लोक प्रामुख्याने होते यात 
काहीच आश्चयै नाही. पण श्री. मधू लिमये, जॉर्ज फनीडिस यांसारखे लोहिया समाज- 
वादींही त्यात सामील झाले. तात्विक विचारसरणीच्या दृष्टीने चरणसिंग यांच्याशी 

कुठल्याही प्रकारे न जमणाऱ्या या वर्गाच्या भूमिकेवर अनेकांना आश्चर्य वाटले. 

अविश्वासाच्या ठरावावरीळ चर्चेत जनता पक्षाच्या आर्थिक धोरणावर टीका होत 

असताना श्री. चरणसिंग हे अर्थमंत्री असूनही उत्तर देण्यास उभे राहिले नाहीत- 

जॉज फनौडिस यांनी मात्र उद्योगमंत्री असल्याने जनता पक्षाच्या कारभाराचे जोरदार 

समर्थन केळे होते. पण दुसऱ्याच दिवशी त्यांनीही जनता पक्ष सोडला. एका दिवसात 

त्यांचा हा कायापालट कसा झाला हे गूढच आहे. या वेळी त्या मंडळींनी राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक संघाचे जे निमित्त केळे ते जनता पक्षातील इतर घटकांना तर नव्हेच, पण 
श्री. मधू दंडवते सांरख्या दुसऱ्या समाजवाद्यासह पटले नव्हते. हा प्रश्न काही प्रमा- 
णात आम्हाळाही सतावीत असला तरी त्यावर पक्ष तोडण्यापर्यंत जाण्याची जरूर 
नाही असे संघटना काँग्रेस व समाजवादी पक्षाचे काही खासदार मला म्हणाले होते. 
जनता पक्षांतील सर्व समाजवादी म्हणविणाऱ्या खासदारांची तर एक बैठक विश्व 
युवक केंद्राच्या भवनात नुकतीच झाली होती आणि त्यात समाजवादी विचारास पुढे 
रेटण्याचा प्रयत्न करीत असतानाही जनता पक्षातच राहाण्याचा निर्णयही झाला होता. 
श्री. लिमयेंची संघविरोधी भूमिका जाहीर झाली होती. जॉर्ज फनौडिस खासगीत 
संघाविषयी काही झाका व्यक्त करीत. पण पक्ष सोडण्याची त्यांची भूमिका नव्हती. मग 
ते चरणसिंगांबरोबर जनता पक्षाबाहेर का पडले १ मला तरी त्या वेळी एकच कारण 
वाटले. उरलेल्या जनता पक्षात जनसंघ गटाचा प्रभाव वाढेल आणि आपले स्थान 
आणी दुबळे होईल अक्षी भीती त्यांना वाटली असावी. पण त्याच काळात लोहिया 
समाजवादी गटातील श्री. उग्रसेन, झाझुनसिंग भाढुरिया वगेरे या खासदारांना मात्र 
ती भूमिका पटली नाही. ते जनता पक्षातच राहिले हे उल्लेखनीय आहे 


याप्रमाणे दुददरी सभासदत्वाच्या तात्त्विक बुजगावण्यापेक्षा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही 
एक शिस्तबद्ध संघटना असल्यामुळे तिचे जनता पक्षावरील नियंत्रण वाढेल देच जनता 
पक्ष फुटण्याचे कारण होते. आमची संघटना सत्तेच्या राजकारणापासून दूर आहे असे 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे पुढारी म्हणत असले तरी त्यावर संघाबाहेरील कुणाचाही 
विश्वास बसत नव्हता. कदाचित याचे एक कारण असावे. आज जरी संघ राजकारणात 
भाग घेत नसला तरीं उद्या व्याने तसा निर्णय घेतल्यास काय करणार अशी काहीशी 
भीती होती. तसा जाहीर निर्णय न घेताही जनसंघ गटाच्या माध्यमाने तो जनता पक्षात 
शिरकाव करू शकेल हा विचारही होता. जनता सरकारवर अविश्वासाचा ठराव 
घेण्याच्या पूर्वीही संघाविधयीचा वाद पसरला होता. श्रीमती इंदिरा गांधी त्यास सारखे 





राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ २६५ 


क घाळीत होत्या. जनता पक्षात या विषयावर वाद वाढणे हे त्यांच्या भूमिकेस 
झाक के en पण यी होते. जनता पक्षातील जनसंघाचे लोक राष्ट्रीय 
स्व त ह शी असलेले संबंध तोडण्यास तयार नव्हते. श्री. अटलबिहारी वाजपेयी 
यांच्यासारखे लोक हिंदुत्वाएवजी भारतीय राब्द वापरावा या मताचे आहि तरी ते 
केल्यास संघाशी असलेले नाते मोडण्याचा बिचार मात्र त्यांना मानवत नव्हता ; जनता 
कु मोडणार या वातावरणास सुरुवात झाली होती. जनता दान पंतप्रधान 
अ देसाईँची पूर्वी काहीदी समजूत असली तरी राष्ट्रीय स्वयेसेवक संघ जातीय 
हे र विचारास ते मात्र फारशी किंमत देत नव्हते. जनता पक्षाचे अध्यक्ष 
श्री. दरशेस्वर यांची निश्चित भूमिका सांगता येणार नाही. ते इतर समाजवादी i र्‌ 
चरणसिंगांसारस्े राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाविरुद्ध आसूड घरेऊन उमे नव्हते. पण त्य ने 
मनहीं अगदी स्वच्छ होते असे मात्र मी म्हणू शकणार नाही. Be .> 
जनता मी, वाचविण्यासाठी त्यांनी एक माग काढला. १९७९ च्या पूर्वार्धात 
राष्ट्रीय वर्थसेबक संघाचे सरसंघचालक श्री. बाळासाहेब देवरस र ते 
भेटले. संघाच्या प्रमुख कार्यकत्यौच्या मनात निवडणुकीच्या राजकारणात भाग हो 
विचारद्दी आला नव्हता. आपल्या सभासदत्वाच्या प्रश्नावर जनता पक्ष आका 
Eh हे बघून त्यांनी संघाच्या घटनेत काही बदल करण्याच्या heir पुढील 
वार्षिक बैठकीत विचार करण्याचे चंद्रशेखर यांच्याजवळ मान्य केळे. या संभाव्य 
बदलानुसार कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या आमदार-ख्रासदारास संघाचे पदाधिकारी 
ps येणार नाही अशी दुरुस्ती संघाच्या घटनेत होणार होती. ही कल्पना श्री. वाजपेयी 
ह कराई मान्य होती. सद्र दुरुस्ती सर्वच पक्षांसाठी झाली असती. जनता 
ih ड र निबंध घाळणे हे मात्र त्यांना मान्य नव्हते. कारण संघात काही 
तरी बाईट हि या आरोपास त्याने कबुली दिल्यासारखे झाले असते. पण अक 
ह र काळातही , दुरुस्तीचा हा विचार पटला नव्हता. संघाची 
> क. नसल्या कुणी जाहीरपणे बोळले नाही. पण याबाबत ज्यांच्याशी माझे 
र र ड्च्छ हे असे नाही. पण संघ स्वयंसेवकाने 
आपल्या इच्छेप्रमाणे राजकीय पक्षात जावे या मूळ भूमिकेशी र मी. हि 
000 र होऊ नये असे आमदार-खासदारांवर बंधन का ? एखाद्यास 
री 3 यी क असेल तर त्याने ते का करू नये? जनता पक्ष मोडू नये 
यासाठी आपल्या घटनेत ही दुरुस्ती करण्यास संघ पुढारी तय ल र 
संघ स्वयंसेवकांची प्रतिक्रिया अश्शी हो ee कक 
pe ed होती की, जनता पक्षाची काळजी आम्ही 


डेल अगर टिकेल. जनता पः अने 
fh टेकेल. ज क्षातील अनेक लोक 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघास तर शिव्याच देत आहेत. ` | 


संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी विचार करण्याचे मान्य केळे म्हणजे ती दरुस्ती घटने 
ळे म्हणज दुर्स घटनेत 


| ६३६ दिल्ली दिनांक 


होईलच याविषयी कुणासद्दी संशय नव्हता. पण याने चरणसिंग गटाचे समाधान झाले 

नव्हते. श्री. मोरारजी देसाईँचा राजीनामा येताच त्यांनीही जनता पक्षातून राजीनामा 

दिला. उरलेल्या जनता पक्षात मात्र या वादाची तीब्रता काही काळ कमी झाली 

होती. १९८० च्या निवडणुकीनंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे निमित्त करून अगोदर 

आपल्या नावावर एक निराळा जनता पक्ष स्थापन करणारे आणि पुढे तोही सोडून 

अरस कॉग्रेसमध्ये जाणारे आणि पुढे तीही मोडणारे श्री. जगजीवनराम यांनी दुहेरी 

सभासदत्वाचा प्रश्नच नाही अञ्ची स्पष्ट भूमिका माझे एक पत्रकार मित्र श्री. मो. ग. 

तपस्वी यांना १९७८ साळी मुंबईच्या विवेक विजयादशमी अंकासाठी दिलेस्या मुळा- 

खतीत मांडली होती. ती वृत्तसंस्थेने प्रसारित केल्यामुळे अनेक वृत्तपत्रांनी छापलीदी 
होती. नंतर त्यांनी ज्या वेळी दुहेरी सभासदत्वाचा प्रश्न काढला त्या वेळी त्या मुला- 
खतीचा उल्लेख अनेकांनी केला. जर १९८० साली जनता पक्ष विजयी झाला असता 
तर संघ सभासदत्वाचा प्रश्न जगजीवनराम आणि इतरांनीही फारसा काढला नसता. 
बिशिष्ट परिस्थितीमुळे १९७७ साळी निवडणुकीसाठी काम केळे, पण पुढे ते करावयाचे 
नाही, अशी भूमिका संघ पुढाऱ्यांनी विधानसभेच्या निवडणुकीच्या वेळीच स्पष्ट केली 
होती. पण १९८० च्या निवडणुकीत पराभूत झालेल्या जनता पक्षातील अनेक उमेद- 
वारांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघास त्यासाठी जबाबदार घरले. त्यांनी जनसंघ उमेदवारां- 
साठी काम केले, पण आमच्यासाठी काम केले नाही, आणि आम्हास पैसाही पुरविला 
नाही, ही मुख्य तक्रार होती. ही कितपत खरी है सांगता येणार नाही. कारण या 
निवडणुकीत पूर्वाश्रमीच्या जनसंघ गटाचेही उमेदवार फार मोठ्या प्रमाणावर पडले. 
त्यांच्यापेक्षाच नव्हे तर एकूण जनता पक्षापेक्षा सेक्युलर अगर लोकदलाचे उमेदवार 
अधिक निवडून आले. हे मात्र खरे की, जनता पक्षात जे निवडून आले त्यात इतर 
घटकांच्या मानाने जनसंघ गटाची संख्या थोडी अधिक होती. श्री. जगजीवनराम हे 
देशातीळ फार मोठे हरिजन पुढारी आहेत असा सर्वसामान्य समज तोपर्यंत होता. 
पण या निवडणुकीने त्या समजासद्दी जोरदार धक्का दिला. श्री. जगजीवनराम यांची 
लोकझाही कॉंग्रेस श्री. देमवतीनंदन बहुगुणा अर्थमंत्री होण्यासाठी श्री. चरणसिंगां- 
बरोबर गेल्याने आणि नंतर ते इंदिरा कॉग्रेसमध्ये गेल्याने अगोदरच फुटली होती. 
श्री. जगजीवनरामांबरोवर जे राहिले त्यांपैकी तर कुणी निवडून आलेच नाही. 
भ्री.जगजीवनराम यांचे नेतृत्व मानणाऱ्या हरिजन समाजातील कुणीही उमेदवार निवडला 
गेळा नाही. बिरोधी पक्षात सर्वात अधिक हरिजन उमेदवार लोकदळाच्या तिकिटावर 
निवडले गेले. जनता पक्षात पूर्वाश्रमीचे जनसंघीय श्री. सूरजभान तर निवडून आलेच, 
पण जनसंघ गटाचे समजले जाणारे एक-दोन आणखी उमेदवारही राखीव जागेवर निवडून 
आले. श्री. चरणसिंग यांचे नेतृत्व हरिजनबिरोधी आहे या समजासही याने धक्का 
दिला आणि जनसंघ गटात हरिजनांस फारसे स्थानं नाही हा विचारही या निवडणुकीने 
तितकासा बरोबर नाही असे वाटले. 


1 


7 


२३. 


राष्ट्रपतींचा ब्यवहार 





श्री. मोरारजी देसाईच्या राजीनाम्यानंतर 
श्री. चरणसिंग आणि अरस काँग्रेसचे संयुक्त 
सरकार आले. एक दिवसदेस्त्रील जे संसदेस 
सामोरे जाऊ शकले नाही त्याने सहा महिने 
हंगामी सरकार म्हणून कारभार केला हे भार- 
ताच्या लोकशाहीतील आश्चर्य आदे. राज्यात 
राष्ट्रपतींच्या राजवटीची तरतूद भ।रतीय घटनेत 
आहे, पण केंद्रासाठी ती तञ्ची नाही. घटनेप्रमाणे 
कुणालाही सरकार बनविण्यासाठी बोलावण्याचा 
अधिकार राष्ट्रपतीस असला तरी ज्याच्या मागे 
स्पष्ट बहुमत असेल त्यासच बोलावण्याची परंपरा 
आहे. कुणाच्याच पाठीशी स्पष्ट बहुमत नस- 
ल्यास सर्वात मोठ्या असलेल्या पक्षाच्या पुढा- 
ज्यास सरकार बनविण्याची संधी देण्याचा 
अलिखित संकेत आहे. १९७० च्या डिसेंबरमध्ये 
श्रीमती गांधी यांनी लोकसभा अचानक विस- 
जित करून १९७१ साली मुदतपूर्व निवडणुका 
घेतल्या होत्या. पण त्या वेळीही लोकसभेचे 
बिसजेन आणि मुदतपूर्व निवडणुका यात फार 
अवधी गेला नव्हता. १९८० च्या निवड- 
णुकांच्या वेळी हे सर्व का घडले याचे गूढ मला 
तरी उकललेळे नाही. 
श्री. मोरारजी देसाई सरकारविरुद्ध अवि- 
श्वासाच्या ठरावावर चर्चा चाळू होती ही गोष्ट 
खरी, पण तो ठराव सभेच्या व्यासपीठावर 
मंजूर झाला नव्हता. त्यांच्या राजीनान्यानंतर 
चरणसिंग आणि त्यांचे सहकारी पक्षातन 
वाहेर पडल्यानंतर जनता पक्षाजवळ लोक 





FT ६८ दिल्ली दिनांक 


समेत स्पष्ट बहुमत उरले नव्हते. १९६९ साली इंदिरा गांधींचे सरकारही अल्प- 
मताचे झाले होते, पण राष्ट्रपतीने त्याची नोंद घेतली नव्हती. त्या वेळी श्रीमती गांधींनी 
राजीनामा दिला नव्हता. या वेळी श्री. देसाईंनी तो दिला होता. हे अंतर अवश्य होते. 
त्या वेळच्या इंदिरा कॉग्रेसप्रमाणेच या घेळीदेखील जनता पक्ष दाच लोकसभेत 
सर्वात मोठा पक्ष होता. त्या पक्षाच्या नव्या पुढाऱ्यास सरकार वनबिण्यासाठी पुन्हा 
आमंत्रण देण्यात काही गैर नव्हते. अनेक राज्यात मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्या- 
नंतर त्याच पक्षाच्या नव्या पुढाऱ्यास सरकार बनविण्यासाठी राज्यपालांनी आमंत्रित 
केल्याच्या अनेक घटना आहेत. जनता पक्षाच्या पुढारीपदावर श्री. जगजीवनराम यांची 
निवड होण्यात श्री. मोरारजी देसाई यांच्या वृत्तीमुळे थोडा वेळ लागला हे जरी खरे 
असले तरी ज्या वेळी राष्ट्रपती संजीव रेडीनी सरकार वनविण्यासाठी पुढाऱ्यांस बोला- 
विण्यास सुरुवात केली त्या वेळी श्री. जगजीवनराम जनता पक्षाचे पुढारी निवडले गेले 
होते. राष्ट्रपतींच्या त्या वेळच्या वागणुकीचे त्यांनी कधीच स्पष्टीकरण केळे नाही. 
त्यामुळे त्याविषथी तर्क लढविण्याचाच मार्ग उरतो. त्यांच्या त्या वेळच्या वागणुकी- 
विषयी बराच वाद झाला होता आणि जनता पक्षातील काही लोकांनी त्यांच्याविरुद्ध 
संसदेत महाभियोग चालविण्याचा विचारही बोळून दाखविला होता. पण त्यांनी ज्या 
चरणसिंग यांना सरकार वनबिण्यास पाचारण केळे ते एक दिवसही टिकू न शकल्याने 
अल्पायुषी ठरले आणि लोकसभा विसर्जित होऊन मुदतपूर्व निवडणुकीची घोषणा 
झाली. त्यामुळे तशी संधीच पुढे कुणाला मिळाली नाही 


अविश्वासाचा ठराव लोकसभेत मंजूर न झाल्यामुळे तो जमेत धरण्याचे राष्ट्रपतींना 
काहीच कारण नव्हते. पण त्यांनी तो जमेस धरला आणि अविश्वासाचा ठराव मांड- 
णाऱ्या “श्री. यद्यवंतराव चब्हाण यांना सरकार बनविण्यासाठी पाचारण केले. तो 
अविश्वासाचा ठराव जमेस धरण्याचे औचित्य जर मान्य केले तर चरणसिंग यांना 
सरकार बनविण्यासाठी बोलावण्याचे औचित्य तर पटतच नाही. श्री. यदावंतराव 
-चन्हाणांनी नकार दिल्यानंतर तरी मोठा पक्ष म्हणून जनता पक्षाच्या पुढाऱ्यास 
बोळवायला हवे होते. आणि ते जर अविश्वासाच्या ठरावामुळे योग्य वाटत नव्हते तर 
मुदतपूर्व निवडणुकीची घोषणा त्याच वेळी करावयास हवी होती. श्री. देसाई यांना 
नवीन तरतूद होईतो काम पाहाण्यास त्यांनी सांगितलेच होते. त्यांनी काही काळ स्पष्ट 
बहुमताच्या बळावर कारभार तरी केलेला होता. राष्ट्रपतींने मंत्रीमंडळाच्या सल्यानुसार 
वागावे अशी जरी घटना असली तरी काहीं परिस्थितीत त्यांना स्वतंत्रपणे वागावेच 
लागते. ज्या पक्षाच्या सरकारविरुद्ध अविश्वासाचा ठराव आला आणि पंतप्रधानाने 
राजीनामा दिला त्याच पक्षांचे श्री. जगजीवनराम असल्यामुळे सर्वात अधिक पाठिंबा 
असूनही त्यांना पाचारण करता आले नाही अशी जर राष्ट्रपतींची भूमिका असेल तर 
त्याच भूमिकेनुसार श्री. चरणसिंग यांनाही सरकार बनविण्यासाठी बोलावता येणे 
शाक्य नव्हते. कारण श्री. मोरारजी देसाई यांनी ज्या वेळी राजीनामा दिला त्यावेळपर्येत 


राष्ट्रपतींचा व्यवहार २६९ 


तरी श्री. चरणसिंग त्याच मंत्रीमंडळात होते. त्यानंतर त्यांनी आणि त्यां 
प मी तोडली. त्यांच्या पक्षाचे नावही त्या homey 
र शः अविश्वासाच्या ठरावाबरीळ चचचा रोख चरणसिंग जबावदार उ सले ठ 
र थोरणाविरुद्धच प्रामुख्याने होता. 5 कक 

पण आश्चर्य असे की, राष्ट्रपती संजीव रेडींनी चरणसिंग यां T 

les prom Fr ST 
. जगजीवः नाही बोलावले. दोघां sR 
र poe rr ना दोघानीही आपले दावे मांडळे. राष्ट्रपती र आणि 
bn bs व लट अदी चर्चा होती. आणि एकदम बातमी आळी 
hi हशा करर ba बनविण्यास सांगितले. पण ते सांगत असतान 
ग्य दे किंबा नाही याविषयी त्यांच्या सनात संदाय कायम की 
वहुमत लोकसभेत शक्य तितक्या लौकर सिद्ध करावे अ्ी 
pt es यांना मंत्रीमंडळ बनविण्यासाठी साँगितल्यासुळे 
oo कमाल स्यासुः 
ज्याने hv A क अ हब मांडून 
er त केळी ह पक्षाच्या प्रमुखास उपपंतप्रधान - 
hoor ५-५; शत पुढे लोकदल नाव झाले, आणि रेड्डी कॉंग्रेस 
vs र या कर देमवतीनंदन बहुगुणांविरुद्ध ते के. जी. बी 
prs मीन र चरणसिंगांनी पंतप्रधान देसाईकडे केली होती त्यांना 
लल 28: न्य or कच्या कुळ लोळ असते तरी फारशी तक्रार कर- 
सि नट र आणि चरणसिंग यांच्यामध्ये असलेले 
hn og RF Ms सरकारमध्ये ताला लो hover 
es bo आहे हे इंदिरा कॉँग्रेसचे आश्वासन मिळाल्यानंतरच 
पाठिंबा आहे. दग hi ee बनवू दिले, सरकार बनविण्यासाठी दमचा 
न र्‌ चाळू ठेवण्यात तो राहाणार आहे का, हे इंदिरा कॉँग्रेसचे 
याना स्पष्टपणे विचारण्याची गरज राष्ट्रपतींना भासळी नाही. त्यामुळे 


ज्या मंत्रीमंडळास ब दि 

मनच rd २) एक दिवसदेखील पाठिंबा नव्हता असे सरकार त्यांनी 

हक वसक नर वनताच इंदिरा कॉंग्रेसने आता आपला पाठिंबा नाह 

क ss करून टाकले. त्यासुळे ऑगस्टमध्ये लोकसभेची जी प्रे 
Soe 1 सरकारला राजीनामा देण्यायिवाः काह 

तरी जी परिस्थिती होती त्याच परिरि 


र य गत्यंतरच नव्हते. त्यानंतर 
नी थतीत ताबडतोब निवडणुका 

होत्या. जर शक्‍य नव्हते तर मधर्‌ त ला कु 
क ज्य 3 

एक सर्वपक्षीय सरकार बनविण्याचा विचारही एक 


ल्या काळासाठी निव्वळ कारभार चाळू 
राष्ट्रपतींना करता आळा असता. तसेच ज्या सरक 


क टू ठेवण्यासाठी 
]कॉस्मिक परिस्थिती म्हणून 

होते त्या सरकारने तयार केलेल्या वटहकमावर 

नको होती. कारण त्याने देश र 


[रला लोकमताचा पाठिंबा नाही हे स्पष्ट 
{शाच्या अर्थरचनेवरील बोजा प्रचंड प्रमाणात वाढला 


च होता. स्यांनी आपले 
सूचनाही दिली होती. 
कुठल्याही लोकझाही 


राष्ट्रपतीने निदान सही तरी करायला 








[hn ७० दिष्टी न | उ 


डनी असे का वागले, या 
पण हे सर्व राष्ट्रपती श्री. संजीव रेडीनी का केळे, कका क रिपु्, रडीचा 
संदर्भात राजधानीत त्या काळी पी गा कारकीदीत १९७७ साठी ज्या वेळी 
नी सोन he चन श्री. मोरारजी देसाईंची इच्छा श्री- य 
पती pe बर बसविण्याची नव्हती. त्यांनी त्या वेळी जे कारण पुढे केळे ers 
कना क हे एक मानाचे पद आहे, आतापर्यंत फक्त राजकारणा iF 
होते नी hr - नसविले रेळे, इतर क्षेत्रातील नामवंत लोकांना तो मान ह 
पुदाऱ्यांनाच त्यांवर वस ना दृष्टीने उत्यक्षेत्रातीळ अत्यंत प्रसिद्ध श्रीमती रुक्मि 
कधीच दिला = क सुचविले हते. यात कळा आणि महिला दोघांनाही ह 
nerds शरी. देसाई यांचा विचार असावा. भारताचे se 
सन्मानित "त्याचा नल - पदिक ने a राष्ट्रपतीपदावर कोणत्याच्च स्त्रीची kr 
pss कराकषेन्रातील महिलेस राष्ट्रपतीपद देण्याचा बिचार > ऱ्य 
तक he तरी श्रीमती असझंडेलांचे नाव कळी दल क 
घक्कार चचा हा विचार जनता पक्षातील इतर पुढार्‌ do 
dpe साली अन्याय झाला असून तो दूर वात र 
नाहे” श्री- न त्यामळे ते राष्ट्रपती झाले. श्री. यशाबंतराब चव्हाण पुर 
ह साली prs नश; pe वेळो पाठिंबा दिलाच होता, 3.49 
क a नाही, ही जाणीव झाल्यामुळे कदाचित ब 
ल कोश प डक फारसा आटापिटा न होता ते निवडून आले. व 
विरोध न करण्याचे प्रश्नावर थोडा बाद होता वाचा पुरावा we र 
ह rar लोकसभेच्या समापतीपदावर असलेल्या संजीव क Fe 
र अ ाष्टरपतीपदाच्या वादात मी नाही mga र hg 
FAG Be असा मजकूर त्यात होता. 
झाहल्यासच मी त्यात, भा नावाला विरोध केला र जन 
ह he क शकरे नाहीत आणि ते आंत्र प्रदेशातील रेटी bo ल कन 
श्री. संजीव रेड्डी सहा हरिजन पुढाऱ्याने पंतप्रधानपदावर वसावे यी क 
औ./जेगजीवनप मात ती पी ६९ साली श्री. जगजीवनराम यांच्या मोचन नि ल 
त्यांना मानवणारी समुळ कांग्रेस पक्षाचे अधिकृत उमेदवार असून प्र द 
ककन जो गोधळ या ही ही बोचणीही त्यांच्या मनात असावी. मोठ्या चिकी; 
साधती डोक पवल माशी परीक्षा कठीण प्रसंगीच होत आसते. त्या न 
स्क De संजीव रेड्डी है राष्ट्रपतीपदास असलेल्या मर्यादेत स 
पल्या व्यवहारा क ल्क 


आपद्‌ बरही त्या काळी पडली नाही- 
अशी छाप अनेकांप्रमाणेच माझ्यावरही त्या काळी प 
वागळे उची & 





ट्‌ जगजीवनराम पंतप्रधान झ [ले नाहीत 
मी त्याचबरोबर असेही म्हणेन की; श्री. उ 4 क T तिहास जि साभूप पणाचा 
ब ही र मला खं त नाई माझ्या 'डोळ्यांस मोर त्यांचा सव इतिहा प संघिसाघूपणातच 
य़ानदूल्ह। ९ ढा स्वर ही. 5! 














राष्ट्रपतींचा व्यवहार २७१ 


आहे. १९७९ च्या ऑगस्ट महिन्यात श्री. चरणसिंग अगर जगजीवनराम यांपैकी 
कोण पंतप्रधान होणार याविषयी वावड्या उडत होत्या. पुणे तरुण भारतने सत्तांतर 
विशेषांक काढण्याचे ठरविले. त्या वेळी संपादक श्री. देवघर यांनी मी जगजीवनराम 
यांच्यावर काही लिहावे असे सुचविले. मी त्यांना विचारळे, मी जे लिहीन ते तुम्हास 
परवडेळ काय ? उरलेल्या जनता पक्षातील जनसंघ गटाचा श्री. जगजीवनराम यांना 
पंतप्रधानपदी बसविण्याचा बिदेष आग्रह होता आणि पुणे तरुण भारतचा कळ संघ- 
जनसंघाकडे पूर्वीपासून होता म्हणून हा माझा प्रश्न होता. श्री. देवधरांनी श्री. जग- 
जीवनराम यांच्याविषयी माझे शब्दचित्र छापण्याची तयारी:दीबिली आणि ते छापलेही . 
नंतर निवडणुकीच्या पूर्वी निवडणुकीत विजय मिळाल्यास आपल्यासच पंतप्रधान 
करण्याविष्रयीच्या निर्णयाचा जो आग्रह त्यांनी धरला तोही मोठ्या पुढाऱ्यास शोभणारा 
नव्हता. पण श्री. जगजीबनरामांचा आपल्या लोकप्रियतेविषयी किती गैरसमज होता 
हेही या निवडणुकीत उघड झाले. आपल्या ब्यक्तिमच्वामुळेच जनता पक्ष जिंकेळ या 
भ्रमात ते. होते. निवडणुकीनंतर आपल्याला कदाचित बाजूला सारतील अक्षी त्यांना 
भीतीही होती. पण निवडणुकीत भ्रमाचा तो सर्वच भोपळा फुटला. 


जनता पक्षातील जनसंघ गटाचा श्री. जगजीवनरामना सुरुवातीपासून पाठिंबा 
होता. पंतप्रधानकीचा राजीनामा दिल्यानंतर संसदीय जनता पक्षाच्या नेवृत्वपदातचचा 
राजीनामा देण्यात श्री. मोरारजी देसाई यांनी चारदोन दिवस जी खळखळ , केली 
त्या वेळी त्यांच्याकडून राजीनामा घेण्यास श्री. वाजपेयी आणि अडवाणी यांनीच 
पुढाकार घेतला होता. पण निवडणुकीत जनता पक्षाचे फारच थोडे लोक निवडून 
आल्यानंतर पंतप्रधानपद हाती लागत नाही हे सगळे स्पष्ट होताच त्यांनी एकदम 
संघ आणि'जनसंघर गटाविरुद्ध भूमिका घेतली. कुणी तरी विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात 
श्री. वाजपेयी म्हणाले होते की, देशाच्या राष्ट्रपतीपदावर मुस्लिम समाजातील व्यक्ती 
दोनदा बसू दाकली, पण हरिजन व्यक्तीस पंतप्रधानपदी बसविण्यास देश तयार नाही 
हे दुदैव आहे. यात श्री. वाजपेयींचा श्री. जगजीवनराम यांच्याबाबत कुठल्याही 
प्रकारचा आकस व्यक्त होत नव्हता. पण तरीही श्री. जगजीवनरामनी तो तसा होता 
अशी भूमिका घेतली. जनता पक्षाच्या कार्यकारिणीत इतरांनी जाब विचारताच त्यावर 
आपली चूक झाल्याचेही त्यांनी कबूल केळे, पण त्याच रात्री संघ-जनसंघाविरुद्ध भूमिका 
घेणारे पत्रक प्रसिद्ध केळे. पुढचा त्यांचा प्रवास फार वेगाने झाला. अगोदर त्यांनी 
आपल्या नावाने जनता पक्ष कायम केला. त्यासच ते असली जनता पक्ष म्हणत. 
तेथून ते अरस कॉंग्रेसमध्ये गेळे. पण तिथेही त्यांचे नेतृत्व कुणी न स्वीकारल्याने त्यांनी 
निराळ्या काँग्रेस पक्षाची स्थापना केली. ते इंदिरा कॉंग्रेसमध्ये जाणार हा समजही 
सतत कायम राहिला. राजधानीत याबाबत असा प्रवाद होता की, १९८० च्या पूर्वी 
इंदिरा गांधींची इच त 


इच्छा जगजीवनरामनी त्यांच्या काँग्रेसमध्ये यावी अशी होती, पण नंतर 
प्रवेश मिळाल्यास जाण्यास जगजीवनराम तयार होते, 


पण त्य़ा मात्र तयार नव्हत्या. 











आ आ १. | की... शु 


२७२ दिल्ली दिनांक 


लेह र्वत्रिक निवडणुका 
र शच्या काळात झालेल्या सात स 9 जड 
2 ते १९८० या २८ वर्षीच्या का र HR 
प वाष ८२ प्रमाणेच १९८० सालीही पत्रकार य़ा नात्या 2 
बघितल्या. १९५२ १९८ PRR 6000 , 
¢ 'तेमुळे मी झल खर्चाने काही मतदारसंघात I न es Ri 
र a होतो तर १९८० साली महाराष्ट्रात. या २८ वषा wo 
ber र त्रच बदलले. पूर्वीच्या अनेक गोष्टींना अश्च ss जज ha 
णुः नीचे सते त बदलल. ४-८ आत बनलो ` एक गोष्ट न | 
1 वडणूक जिंकण्याची प्रमुख स क ह ची 
गुंडगिरी हदी निव 1 नाजूक भावनांना स्वतपाणी घाळून त्याचा आप a ae 
«~ wn ने नी स्वतंत्रप न fi 
bh kts वृत्ती. १९५२ च्या निवडणुकीत समाजवाद्यांनी स्वतंत्रप' र gs 
करण FS ठे अत ह जट र 
वापर ५ pa द उत्तर प्रदेशातील फॅजाबाद रारसंघातून नचा लडी नी 
hh र देव उभे होते. याच मतदारसंघातून कॉंग्रेसचे ऊ र es 
ह 1 उभे करण्यात आले होते. भगवान रामचंद्राची अयी६ i oes 
वदास यांन कर नि i ४ 
ज RR आधा a ara वाटण्यात आले. 
or भरपूर होती निवडणुकीचा प्रचार चाळू असताना एक 5 parr 
पकड भक छ प्रवेशासारख्या काही वाक्यांचा संबाद होता. ् 
कातील प्रवेद्यासारख्या ही वाव FE 
या पत्रकात नाटकातील प्रवेद्यासार न र “a 
भरला आहे. हनुमान, सुग्रीव, विभिषण ह en : 
चंद्राचा दर रल ची छ va ग 
he सीतामाता रामाच्याच मांडीवर त्रसल्या bo ssa iN 
SHEN, क्क निं वडणूक हो i री 
i i ; प्रथ र एक 1 : 
90 म irc जॅ हे णि दुसऱ्या बाजू 
oa राजांचा देव म्हणजे रावणच उभा आहे कडी कभत ळी Rs 
re जे माझाच दास उमा आहे. रावणाची शक्ती क , Ma 
स म्हण द्‌ ` a hg 
pe महणजे राघवदासाचाच झाला पाहिजेः दका, ह को 
उ होण त्यक्षात राघवदास हेच विज ट , 
र होणार. प्रत्यक्षात रा Sr र is Fo 
अकाः तर्वनिष्ठा, सर्वसामान्यांचे जीवनमान उच 
यांची बु अ 
सर्‌ च्या जागी राहाते. वा प 
क्ल गीर “ते म्हणतात इंदिरा इटवा, मी म्हणते गरीवी गरीबी हटविणार यावर 
pe ही घोषणा यदास्वी ठरते. श्रीमती गांधी गरीबी ह ye 
४ क ह cl Me दी अ काटी आल प ् 
खर "लज बसतो. पुढे सहा वर्षीच्या कारकीर्दीत काह ~ न हशी बुध 
य गव . ८ स्‌ र व टे 
मतदान बध सत्ता हाती असूनही गरीबी हृटबिण्या न्न त 
युन नु ७ साली १०० रुपयांस मिळणारी वस्तू ज्या वेळ a mC 
निराळा. १ र नि 
न्रे दिली तेव्हा किमान १८४ ow र 
तारि ड बः डोकदा स्ये प्रस्था 
ग श्रीमती गांधींनी पायदळी ल काव वन्य 
र्र र टो क्षातीळ पुढा 
्रणेवर व ळे होते.पण जनता प क! ह ov 
करण्याच्या र कायम झाले हो स haar 
wna बंधने नको होती. त्यामुळेच अडीच se Be ra 
ed कोसळला. धार्मिक राजकारणाविरुद्ध स्वातँतर्यापूवीह es क 
जनता पक्ष क ठा. प चळ आ सण . प 
न चर्म आणि वरीविरहित सामाजिक जात" डू 0042202 
नंतर जाती; 2 मा T ie जाती, भर्म आणि वर्गाचा विचारच 
वर्षीच्या था कालख!< 


२८-३० 








राष्ट्रपतींचा व्यवहार २७३ 


वाढला. निषडणुकीत उमेदवार निवडण्याचा तर तो पायाच ठरला. सर्व भारतीय समा- 
जास एका सूत्रात बांधण्याची मूळ कल्पना होती. ज्या वेळी हिंदू कोड बिल पास झाले 
त्या वेळी सदर कल्पनेची ही सुरुवात आहे असे म्हटले गेले. पण पाऊल मात्र त्याप्रमाणे 
त्यापुढे पडले नाही, जनता सरकार सत्तेवर आल्यानंतर त्यास कारभार करता येत 
नाही, जे कारभार करू शकेल असेच सरकार हवे, ही घोषणा १९८० च्या निवडणुकीत 
देण्यात आली. ती धोषणा मतदारांना पटली आणि त्यांनी ही घोषणा देणाऱ्यास 
निवडून दिले. जनता कारकीर्दीत महागाई वाढली असे म्हटले गेले. तेही लोकांना 


पटळे.:पण नंतर या दोन्ही आघाड्यांवर जी परिस्थिती झाली त्याविषयी काही बोलणेच 
अबघड आहे. 


जवळजवळ चाळीस वर्षे पत्रकार म्हणून जीवन जगल्यानंतर मला तरी असे 
वाटते की, लोकशाही ही शासनाची एक चांगली पद्धत आहे, पण तिच्या यशस्विते- 
साठी लोकप्रतिनिधींचीच नव्हे तर मतदारांचीही किमान बौद्धिक पातळी हवी. यासाठी 
विशिष्ट शिक्षण हे मला अभिप्रेत नाही, पण के काकासाहेब गाडगीळ यांनी आपल्या 
एका पुस्तकात “ सुबुद्ध ग्यानबा ? लोकशाहीसाठी आवइ्यक म्हटला आहे, त्यांचा 
तो विचार मळा अगदी बरोबर वाटतो. भारताच्या घटनेप्रमाणे लोकप्रतिनिधीस कुठलीही 
लायकी आवश्यक नाही. मतदारासही ती नाही. हल्ली अगदी खालच्या दर्जावर चपरासी 
म्हणून काम करणाऱ्यासही काही लायकी आवश्‍यक असते, पण भ्रेष्ठात श्रेष्ठ अघि- 
काऱ्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार असलेल्या मंतर्यास अगर पंतप्रधानास मात्र ती 
आवश्यक नाही. आणि लोकप्रतिनिधीसही ती नाही. समितीच्या चर्चेत मतदारांसाठी 
काही लायकी हवी असे मत डॉ. राजेंद्र प्रसादांचे होते. पण त्या बेळचा सामान्य जन- 
प्रवाह कुठल्याही लायकीचे बंधन न घालता प्रौढ मताधिकार देण्याबर होता. काहीं 
नेत्यांनी तीच भावना उचळून धरली. ब्रिटिश अमदानीत असलेले उत्पन्नाचे बंधन 
सामंतशाहीचे द्योतक म्हणता येईल. पण ज्ञानाच्या लायकीचेही बंधन नसावे याचे 
समर्थन करणे भारतीय लोकशाहीने स्वीकारलेले रूप बघता अवघड आहे. या संदर्भात 
ख्यातनाम कायदेपंडित श्री. नानी पालखीवाला यांनी जनता कारकीर्दीत मद्रासमधील 
आपल्या एका भाषणात मांडलेले विचार समर्पक वाटतात. ते म्हणाले, जनसामान्यांस 
अक्षरशात्रू आणि गरीब ठेवणे हा राजकारण्यांचा मुख्य हितसंबंध आहे. सारासार 
विचार करण्याची क्षमता निर्माण न झाल्याने हा वर्ग सहज वाहाबतो. भारतीय लोक- 
शाहीचे हेच एक खरे दुखणे आहे. 
यासंबंधी दोन-तीन घटना सांगता येण्यासारख्या आहेत. त्यातील पहिली घटना 
आता. भाजपचे खासदार श्री. जगन्नाथराव जोशींनी सांगितली होती. १९७७ च्याच 
निवडणुकीतील गोष्ट. श्री. जोशी प्रचारासाठी कर्नाटकात होते. त्या वेळी कर्नाटकाचे 
मुख्यमंत्री श्री. देवराज अरस आपल्या नातेवाईकांची तुंबडी कशी भरतात याचे 
वर्णन करीत असताना श्री. जोशी म्हणाले, श्री. देवराज अरसनी आपल्या जावयास 





| 
२७४ दिल्ली दिनांक 


बीस एकर जमीन दिली. यावर श्रोतृवर्गातील एक म्हातारा उठून म्हणाला, दिली तर 
काय झाले १ जावई माणसास तेवढी दिलीच पाहिजे ! आम्हालाही पाच एकर जमीन 
त्यांनी दिली आहे ! आपल्या नातेवाईकांसाठी सरकारी अधिकाराचा वापर करणे याचे 
त्यांना काहीच सोयरसुतक वाटले नाही. 

श्रीमती गांधी वंदासत्ता स्थापन करण्याच्या प्रयत्नात असून त्या पंतप्रधान झाल्यास 
आपल्या जागी श्री. संजय गांधी यांना बसवतील असा प्रचार १९८० च्या निवडणुका 
जवळ आल्या असताना होत होता. . घर-कामकाज करणाऱ्या एका प्रतिष्ठित बाईने 
ही चर्चा सुरू झाली असताना म्हटले की, मग त्यात काय झाले १ राजाचा मुलगा 
गादीवर बसणार नाही तर काय आम्ही बसणार आहोत ! आणीबाणीच्या काळात 
कुटुंब नियोजनाची मोहीम संजय गांधींनी ज्या पद्धतीने हाताळली त्याचे समर्थन 
कुणीही करू शकणार नाही. १९७७ च्या निवडणुकीत तीच श्रीमती इंदिरा गांधी 


यांना अधिक भोवली असेही म्हटले जाते. पण या मोहिमेचे समर्थन करणारी एक - 


~ 


हिंदू स्त्रीही मला मेटली. मी तिला ल्या काळातील विचारसरणीचे प्रतीक समजतो 
तिचे म्हणणे असे.की, संजय गांधींची वागणूक अगदी बरोबर होती. घटना निर्माण 
झाल्यापासून राज्यकत्यौनी सर्व सामाजिक बंधने फक्त हिंदूंवरच लावली. एकापेक्षा 
अधिक लग्ने करू नका, दोनपेक्षा अधिक मुळे होऊ देऊ नका वगैरे. भारतीय राज- 
कारणातीळ संजय गांधी ही पहिलीच अञ्ची व्यक्ती होती, जिने मुसळमानांसाठीदेखील 
कायदा आवश्यक आदे हे दाखवून दिले. भारतीय राजकारणात उगाचच डरडर 
करणाऱ्या कम्युनिस्टांनाही त्यांनी त्यांची जागा दाखवून दिली. श्री. राजनारायण यांचे 
खरे व्यक्तित्व कसल्या प्रकारचे आहे हे सर्वप्रथम संजय गांधींनीच दाखविले. बंशसतत्ता 
निर्माण झाली तरी हरकत नाही. ही भावना यातून निर्माण झाली होती. १९८० च्या 
निवडणुकीचा जो निकाळ लागला त्यात या भावनेचा बराच वाटा. होता. या निवड- 
णुकीत श्री. संजय गांधींनी आपले जवळजवळ १०० खासदार निवडून आणले होते. 
एकदा व्यक्तीशी निष्ठा निर्माण झाली की तत्त्वनिष्ठा बाजूला सरते आणि नंतर 
लोकझाही टिकू शकत नाही. इतका खोलवर विचार करण्याची भारतीय मतदारांच्या 


मनाची तयारीच झालेली नसल्यामुळे हे सतत घडत शेले असे मला वाटते. अज्ञानामुळे 
गरीबी आणि गरीबीमुळे अज्ञान हे रहाटगाडगे सतत चाळू राहिले. 


3 





boise AD / 
Mh i _चि 


